विसाव्या शतकातील धर्मचिंतत | पारंपरिक हिंदू समाज आणि स्त्रीचे 


(तत्त्वज्ञानात्मक पाश्‍वंभूमी) कर्तेपण 

- मे. पु. रेगे - वसुधा डालमिया-ल्युडरिट्क्ष 
बुद्धाचे तत्त्वज्ञान अन्‌ आधुनिक मानव | हिंदुत्ववादप्रणाली आणि भारतीय 

» 7 वसंत चिपळोणकर . राष्टीयत्व | 

गांधी आणि धर्म ती परशा 

> बॅलरास नंदा 

प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञान (२ 

<- अनु. अ. र. कुलकर्णी ते. रग रि ९ > 
जमातवाद : समज-गैरसमज पर्यावरण आणि संस्कृती 

- सूयंनारायण रणसुभे - स. के. ढवळीकर 
नाटककार महेश एलकुंचवार : सुनीता देशपांडे यांचे 


काही निरीक्षणे - काही निष्कर्ष “ आहे मनोहर तरी.... ” 


> कमलेदा  >ररा. सा. पाटणकर . . 


महेश एलकुंचवारांशी एक संवाद 
- कमलेश 


वर्षं ४७। अंक १०, ११, १२ ॥ जुले-ऑंगस्ट-सप्टेंबर १९९४ 
( आषाढ-श्रावण-भाद्रपद-आदिवन, शके १९१६) 


22 अ 
वा र र क. 


"करखगघर चिज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


णक, गा 


०३४३५६” & र $. 


११ हि 


ढ् > क ँ ह ह 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ऱ्त्ट 


महाराष्ट्र शासन & १ 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा क्क्िलसेरष्कलचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


अनुक्रमणिका 


प्रतिक इ» 
ठवठाल 


जुळे-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 
अनुक्त्म 


र्या ळा 7-“र्‍आर्‍ाममःतत्« विका 


संपादकोय नाटककार महेश एलकुंचवार : 
बुद्धाचे तत्त्वज्ञान अन्‌ आधुनिक मानव १ |काहो निरीक्षणे - काहो निष्कष 
-_ वसंत चिपळोणकर ॥|_- कमलेश _ 
पारपारक हिदू समाज आणि स्त्रीचे कतपण १६ ॥|महेश्. एलकुंचवारांशी एक संवाद ८३ 
- वसुधा डालमिया-ल्य॒डरिटझ (कमलेश यांनी घेतलेली दीघं मुलाखत) 
गांधो आणि धम ॥|_- कमलेश 
- लेखक- बलराम नंदा 
- अनुवादक- अ. र. कुलकर्णी 
हिदुत्ववादप्रणाली आणि भारतीय 
राष्ट्रोयत्व 
“> सेन त्ठियत काप्पेने सुनीता देशपांडे यांचे 
- अनुवाद- वसंत पळशीकर “ आहे मनोहर तरी...” 
जमातवाद : समज-गेरसमज - रा. भा. पाटणकर 


१२२ 
- सूर्यनारायण रणसुभे | सारसकलन १३६ 


लेखक-परिचय 


2, (द 
७ बसंत चिपळोणकर - निवृत्त प्राध्यापक; भौतिकी विभाग, ' इन्स्टिट 


र ना थूट ऑफ सायन्स! मंबई; फ्लॅट 
न. १०६, अभिनव अपाटंमेंट्स, ९९६, नवी पेठ, पुणे ४११ ०३० 7 सु ई; फ्लॅट 


पत्रिके'चे काही काळ संपादक, विविध सामाजिक-राजकीय मर पि ळव या 
क शा लश ती दय अ. र. कुलकर्णी - मराठी कथाकार व विश्वकोशातील इंग्रजी, 
र. मजि प तत त विइवकोश कार्यालय, वाई ह सूयेनारायण 
कॉल्ली १ ० र महाविद्याळय, लातुर येथे ह्दो विषयाचे प्राध्यापक; ' शब्दच्छाया ', लक्ष्मी 
ललित लेखक, प्रयोगशील रा हॅश एलकुचलवार यांच्या नाटकांवर पी. एच. डी. प्रबंध सादर, 
हौदाजवळ, पुणे ४११००२ ळे पं कणी वका कमु नी र ९१, शुक्रवार पेठ, काळ्या 
घ्य पाठझयाळामंडळ, वार. शि 17 “हाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निमिती मंडळ आणि 
म वी | कलानी मक गोळ न वभारत ' आणि *न्यू क्वेस्ट; * रागिणी ', साहित्य मगन 
सहनिवास, कोथरूड, पुणे-- १ १. के. ढवळीकर - इतिहास संशोधक, पुरातत्त्वज ; ३३, नंवकेतन 
डावी मुंबई विद्यापीठ, मुंबई; शी व नी भा पाटणकर - सेवानिवृत्त प्राध्यापक व इंग्रजी विभाग 
टक चि “.४शाकुतल, साहित्य सहवास, वांब्रे (पर्व), २: फुड. 


» 9५९ 


कळळळूू... 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे - . 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


संपादकोय 


विसाव्या शतकातील धर्मचिंतन' 
तत्त्वज्ञानात्मक पाश्‍वंभूमी 


सतराव्या शतकापासून मानवी विचारांच्या बहुतेक सर्वे केत्रांत अध्वर्यूपण हे युरोपकडे राहिले आहे. 
ह्याचे वैषम्य. आपल्याला वाटले तरी ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. धर्मविचारांच्या क्षेत्रातही होच 
परिस्थिती आढळते. इतर संस्कृतीतील विचारवंतांनी ह्या ज्ञेत्रात जी उपक्रमशीलता आणि नि्मितिशीलता 
दाखविली ती, पाइचात्त्य बौद्धिक संस्कृतीशी त्याचा संपर्क आल्यानंतर, किवा तिचा त्यांच्यावर आघात 
झाल्यानंतर, त्यांनी ह्या संस्कृतीला जो विधायक, सर्जनशील प्रतिसाद दिला त्यातून दिसून येते. भारतापुरते 
बोलायचे झाले तर राजाराममोहन रॉय, जोतिबा फुले, म. गो. रानडे, टिळक, गांधीजी, विनोबाजो ह्यांनी 
पाइचात्त्य ध्मविचाराला, साक्षात किंवा अप्रत्यक्षपणे ह्या स्वरूपात प्रतिसाद दिला असे आढळते. रूढ अर्थाने 
हे सव हिंदू होते आणि त्यांनी पारंपरिक हिंदू धर्मात परिवतंन. घडवून आणले. भारतीय मुस्लिम विचारवंतांनी 
पाश्‍चात्त्य ध्मविचाराला असा जाणीवपूर्वक प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणावर दिलेला दिसून येत नाही. ह्याला 
सय्यद अहमद खान आणि इक्बाल हे अपवाद होते. पण त्यांच्या विचाराशी माझा परिचय नाही. 

विसाव्या शतकातील पाउइचात्त्य धर्मविचार समजून घ्यायचा तर त्याच्याकडे अठराव्या आणि 
एकोणिसाव्या शतकांतील पाइचात्त्य घर्मविचाराच्या पाइवंभूमीवर पहावे लागेल. तेव्हा ह्या निवंधाचे दोन भाग 
पडतील. १८ व्या आणि १९ व्या शतकातील पाइचात्त्य धर्मविचाराच्या पाशवंभूमीवर २० व्या शतकातील 
पाइचात्त्य धर्मविचाराचे समालोचन करणे हा एक भाग आणि ह्या चौकटीत विसाव्या शतकातील भारतीय 
(हिंदु) धर्मविचाराचा आढावा घेणे हा दुसरा भाग. पण हा सर्वच एक धावता आढावा असेल. 
पाइचात्त्य पाइवबंभूमी 

परंपरेने ह्रिस्ती असलेल्या समाजात आधूनिक समाज उदयाला आला आणि विकसित होऊन दृढ 
बनला. ' आधुनिक समाज ' हे मानवी समाजाचे वशिष्ट्यपूण असे एक रूप आहे. हे वैशिष्ट्य कशात 
सामावलेले आहे? ख्त्रिस्तो समाज हा इतर पारंपरिक समाजांप्रमाणे धमंप्रधान होता. परिसराविषयीचे, 
सृष्टीविषयीचे ज्ञान ( विज्ञान ), नीती, सामाजिक ध्येये आणि आदश, कायदे, ललित कला आणि साहित्य 
ह्या मानवी जीवनाच्या सर्वे क्षेत्रांवर धर्माचे प्रभुत्व आणि नियंत्रण होते. धर्माच्या क्षेत्राखाली ही सर्वे क्षेत्रे 
नांदत असत ( भारतीय संस्कृतीतही अक्षीच परिस्थिती होती. ). आधुनिक समाज ज्या आधूनिक जीवन- 
दृष्टीवर आधारलेला. आहे तिचे वैशिष्ट्य असे की ती मानवी अनुभवाच्या आणि व्यवहाराच्या ह्या विविध 
क्षेत्रांची स्वायत्तता मान्य करते. नैत्तिक अनुभव आणि व्यवहार, सोंदर्यात्मक अनुभव आणि व्यवहार इत्यादी 
वेगवेगळ्या क्षेत्रांत मोडणाऱ्या अनुभवांचे स्वत:चे स्वरूप वैशिष्ट्यपूर्ण, पृथगात्म असते. एका क्षेत्रातील, म्हणजे 
एका प्रकारच्या अनुभवांच्या स्वरूपाची व्याख्या, वर्णन दुसर्‍या प्रकारच्या अनुभवांच्या स्वरूपाच्या माध्यमा- 
द्वारा करता येत नाही, अशी त्यांची व्याख्या (वर्णन) करणे मूलत: गैर असते हा विचार आधूनिक जीवन- 
दृष्टीचा एक भाग आहे, आणि त्या, त्या क्षेत्रातील व्यवहारांचे नियमन, मार्गदर्शन करणारी मूलभूत तत्त्वे 


* १९, २० फेब्रवारी १९९४ रोजी सातारा येथे झालेल्या (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अकादमी 
भायोजिल) ' धर्म ! या विषयाबरील पहिल्या विचारवेध संमेलतातील प्रा. मे. पुं. रेगे यांचे अध्यक्षीय भाषण 


2 > ... 
तव. द्‌ _) 
ञ ५५५ ३ 
चा शु णा 
र नवभारत ह. 
क्य. अिकडे 
न्“«ट अमृतमहोत्सवी, 
> हळ - 


१९ 
क वर्ष -व्ट्त 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास भ्टी क जक 
बदर वया यी की हड दा कटा रचा *““/॥ ३ २.% 
ज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ. 

संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


दोन नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


स्वायत्त असतात, त्यांच्या प्रामाण्याचे निकष काय आहेत, ते कशावर. आधारलेले आहेत हे त्यांचे स्वरूप, 
प्रयोजन ह्यांचा विचार करून समजून घ्यावे लागते. प्रत्येक क्षेत्राला आधारभूत असलेली तत्त्वे त्यांच्या 
पलीकडच्या कोणत्या तरी सिद्धान्तांपासून, उदा., धामिक सिद्धान्तापासून किवा तत्त्वज्ञानात्मक (दार्शनिक ) 
सिद्धान्तापासून प्राप्त करून घ्यावी लागत नाहीत, त्यांच्यावर ती आधारलेली नसतात हे आधुनिक दृष्टीत 
अंतर्भूत असलेले दुसरे तत्त्व होय. आधुनिक काळात धर्माच्या एकछत्री अमलापासून अनुभवाची व व्यवहाराची 
सर्वे क्षेत्रे मुक्‍त झाली, ती स्वायत्त झाली. एकतेच्या जागी अनेकता, एकविधतेच्या जागी वहुविधता आली. 

पण ह्यातून अव्यवस्था, अनागोंदी माजू शकते. अनुभव-व्यवहाराच्या विविध क्षेत्रांना एका सुसंवादी, 
समावेशक व्यवस्थेत ओवण्याची, असा प्रयत्न करण्याची एक खोल मानवी प्रवृत्ती आहे ह्यात शंका नाही. 
पारंपरिक संस्कृतीत ही गरज धर्माकडून भागत असे. आता जीवनात सामावणाऱ्या सवं अनुभव-व्यवहार 
क्षेत्रांचे नियामक तत्त्व असे धर्माचे स्थान राहिल नाही. फार तर अनुभव-व्यवहाराच्या अनेक क्षेत्रांतील एक 
क्षेत्र एवढे त्याचे स्वरूप उरले असले तरीही आधुनिक काळात विचारवंत एखाद्या सर्वव्यापी नियामक 
तत्त्वाच्या शोधात राहिले आणि जगण्याच्या व्यापात गुंतलेल्या सर्वसामान्य माणसांना 
उत्कट आकर्पण होते. असे तत्त्व सापडले आहे किवा सापडावे असे त्यांन 
धाभिक अनुभव आणि आचरण 


धामिक अनुभव आणि आचरण ह्यांच्या स्वरूपाचा गाभा कशात सामावलेला आहे? ह्याचे थोडक्यात 
विलेषण असे करता येईल : विदवात, ह्या वस्तुजातात एक अतीत (ट्रॅन्सेन्डन्ट) असे तत्त्व आहे. ज्या दवय 
वस्तूंच्या, इंद्रियांना प्रतीत होणाऱ्या वस्तूंच्या संदर्भात आपण आपले नेहमीचे व्पवहार करतो त्यांच्या पलीकडे 
असणारे व म्हणून आपल्या नेहमीच्या ऐंद्रिय अनुभवांच्या कक्षेत जे सामावत नाही असे अतीत तत्त्व विदवात 
आहे. हे विश्‍वातील सर्वोच्च, सार्वभौम, नियामक असे तत्त्व आहे. हे तत्त्व इंद्रियातीत असले तरी ₹ ति 
अस्तित्वाची आणि स्वरूपाची जाणीव माणसाला असते. वेगळ्या प्रकारे कड महो 
माणसाला प्राप्त होऊ शकत्रे किवा त्याचे यथार्थ ज्ञान माणसाला उपलब्ध अ 
आहे तिच्यातही हे तत्त्व एक घटक म्हणून अतभूत असते, किवा त्याचा अंदा 
त्याच्याशी स्वरूपाने (काही बाबतीत) समान असलेले आणि म्हणून दृश्य सृष्टीचा घटक नसलेले अ 
मानवी प्रकृतीत घटक म्हणून असते, हे मानवी प्रकृतीतील * अतीत ' वधी १ असे तत्त्व 
अशी असल्यामुळे विश्‍वातील अतीत तत्त्वाशी यथायोग्य संवंध जोडप 


णसांनाही ह्या शोधाचा मोह, 
1 तौब्रतेने वाटत होते. 


र ही प्रकतीतील घटकतत्त्व हेही तिच्या 
म्हणून त्याचे साफल्य हे माणसाचे परमश्रेय असते. उ 
अतीत तत्त्वाशी योग्य संबंध जोडता येतो आणि 
आचरण. जर विश्‍वातील अतीत तत्त्व म 
घटकतत्त्व म्हणजे आः योग्य संबं 

ट् भ > > >. (च ग्य सवध ओोडणे ग जे 
अनन्यभावाने भक्‍ती करणे आणि माणसाचे परमश्रेय म्हणजे मोक्ष ( क) यां जा दव राजी 
आणि ' ) रि ” सल्व्हेशन) अज्ली शब्दयो 
गी हय ण ' आचरण ' ह्या परिचित संकल्पना आहेत. धामिक व्य क मॉकू 
व्यवहाराचा परिचित असा एक प्रकार आहे, हे स्पष्ट होईल. मी अधिक सामान्य आए 0 

त्यांचे वर्णन केले ह्याचे कारण अर व ी ह ण अमृत कल 

करून त्यांचे वणन केले ह्याचे कारण असे को विश्वातील आणि मानवी प्रक्ृतीती हार अर 
भिन्न, भिन्न संकल्पना आणि धार्मिक व्यवहाराचे भिन्न र व. तीत वेतना विषशीर 
विकसित झालेली आढळतात. उदा., बौद्धांचे निर्वाण? > 


6110) 


जोडता येतो आणि ह्या संबंधात अभिप्रेत असलेल्या मार्गाने जगन अ । तेरी अर्थाने त्यांच्याशी सं 


पनांत खूपच साम्य आहे: ंख्यांचे 
"१ साम्य आहे; पण सांख्यांचे * पुरुष ' 


निर्वाण किवा ब्रह्म ह्या तर हे तत्त्व आपण घेतले 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे - 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


संपादकोथ तीन 


आहे. * ईश्वर ' ही संकल्पनाही एका स्पष्ट, रेखीव अर्थाने वापरण्यात येते असे नाही. जुन्या करारामधील 
रांगीट, संशयी, स्वच्छंदी ईदवर आणि नव्या करारातील प्रेममय, माणसाच्या आत्म्याला पवित्र चैतन्याने 
स्पर्श करून नवीन जीवन देणारा ईश्वर भिन्न आहेत. धार्मिक व्यवहाराला आधारभूत असलेले विश्‍वाविषयीचे 
आणि माणसाविषयीचे जे दर्शन आहे त्याचे निरूपण करणार्‍या संकल्पनांत, संकल्पनाव्यूहात बहुविधता 
आहे. भिन्न भित, परस्परांशी विसंगत असलेल्या संकल्पनांच्या माध्यमांतून धामिक जीवनदृष्टीच्या आशयाचा 
* अर्थ ' लावण्यात येतो, आणि अज्शा संकल्पनाव्यूहांवर भिन्न धामिक जीवनसरणी आधारलेल्या असतात हे 
मानवी धार्मिक जीवनाचे एक उल्लेखनीय वैशिष्टय आहे. भारतीय परंपरेत ह्या जीवनसरणींना ' मार्ग 
म्हणतात हे आपल्याला माहीत आहेच- उदा., कमंमार्ग, ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग इ. 

आपल्या परिसराचे ज्ञान करून देणाऱ्या ऐंद्रिय अनुभवांच्या पद्धीकडे जाणारे आणि अतीत तत्त्वाशी 
माणसाचा संबंध जोडणारे असे धामिक दंन असते हे आपण पाहिले. त्याचा ' घामिक श्रद्धा ' ह्या 
अधिक परिचित शब्दांनी उल्लेख करू या. ' दर्शन ' ह्या शब्दात, ज्या विषयाचे, वस्तुचे दर्शन झालेले असते 
ती वस्तू येथे आहे आणि तिचे ज्ञान प्रेक्षकाला झालेले आहे असे अभिप्रेत असते. आता धार्मिक दर््षनाचा 
विषय असलेले जे अतीत तत्त्व आहे तेच मुळात आहे कौ नाही हा प्रश्‍न आहे आणि म्हणून धार्मिक 
अनुभवाचे “ दर्शन ' असे वर्णन करणे गैर आहे असा आक्षेप . नास्तिकांकडून किंवा अज्ञेयवाद्यांकडून येईल. 
त्यांच्या समाधानासाठी येथे हे स्पष्ट करूया की मानवी संस्कृतीत मानवी अनुभवाची आणि संलग्न असणाऱ्या 
व्यवहाराची जी अनेक रूपे प्रकट झाली आहेत त्यांच्यात धामिक अनुभव व व्यवहार हे एक रूप आहे ह्याची 
दखल आपण येथे घेत आहोत. हा अनुभव प्रमाण आहे, त्याचा जो आशय आहे, ज्या आशयाच्या संबंधातील 
तो अतुभव आहे त्याला खरेखुरे अस्तित्व आहे आणि त्याचे जे स्वरूप ह्या अनुभवात प्रतीत होते ते त्याचे 
स्वत:चे खरेखोटे स्वरूप आहे असा दावा येथे करण्यात आलेला नाही. त्या अनुभवाचे ' दर्शन ? असे वर्णन 
करण्यात औचित्य आहे कारण त्याचा विषय असलेले जे अतीत तत्त्व आहे ते एका बाजूने अदृद्य, अगम्य 
असले तरी दुसऱ्या बाजूने निकट, सल्षिध असते. त्याची निकटता, सालिध्य ह्या अनुभवात जाणवत असते. 
अदृश्य असले तरी कोणत्या तरी प्रकारे समक्ष असे ते तत्त्व असते. त्याच्याशी आपला साक्षात संवंध असतो 
असे ह्या अनुभवाचे स्वरूप असते. हा भ्रामक अनुभव असला तरी तो अताकिक, संकल्पनात्मक चूक ह्या 
स्वरूपाचा 'त्रम नसतो. ह्याचा अर्थ असा को विदवात जे आहे ते माणसाला प्रतीत करून देणारा जो 
मानवी अनुभव आहे तो मूलतःच, स्वभावत:च दुहेरी असतो. सभोवतालच्या वस्तूंची प्रतीती करून देणारा 
ऐंद्रिय अनुभव आणि अतीत तत्त्वाची प्रतीती करून देणारा ध्रामिक, अलोकिक, आध्यात्मिक अनुभव असे 
त्याचे स्वरूप असते हा धामिकांचा दावा आहे. हा धामिक अनुभव म्हणजे श्रद्धा. 
श्रद्धा आणि विवेकवाद 

विशवाविषयीच्या आणि विश्वाचा घटक असलेल्या माणसाविषयीच्वा आधुनिक ! दृष्टीचा विकास 
श्रद्धेने स्त्रिस्ती असलेल्या समाजात झाला. ह्या आधूनिक दृष्टीचे स्वरूप समजून घेणे आवड्यक आहे. तिचे 
एक फळ म्हणून स्त्रिस्ती युरोपात आधुनिक विज्ञानाचा, भोतिक क्षास्त्रांचा उदय, विकास झाला. विज्ञानातील 
उपपत्ती आणि स्त्रिस्ती धामिक श्रद्धेने स्वीकारलेले सिद्धान्त ह्यांच्यात जेव्हा विसंगती आढळून आल्या तेव्हा 
धर्म आणि विज्ञान ह्यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. पण चोख पुरावा आणि तक्ते ह्यांच्या बळावर सिद्ध करण्यात 
आलेल्या वैज्ञानिक उपपत्तीपुढे धमश्रद्धेला अखेरीस अटळपणे माघार घ्यावी लागली हा इतिहास सर्वसाधारण- 
पणे सर्वांना माहीत असतो. ह्या संदर्भात एक गोष्ट ध्यानात घेणे आवश्यक आहे की संघर्ष किवा 
विसंवाद हा मूलत: धर्मश्रद्धा आणि वैज्ञानिक ज्ञान ह्यांच्यामध्ये नव्हता तर धर्मश्रद्धा आणि विवेकवाद 
(रॅशनॅलिझम) ह्यांच्यामध्ये होता. आधुनिक विज्ञान हे विवेकवादाला आलेले एक फळ आहे. 

समग्र विश्‍वाविषयीचे ज्ञान मिळविण्याची शक्‍ती म्हणजे विवेकशवती (रीझन), ज्ञानाच्या क्षेत्रात ही 
शक्‍ती स्वायत्त आणि स्वयंपूर्ण आहे. तिच्या आवाक्यापलीकडे असलेले असे अस्तित्व नाही हो विवेकवादी 
भूमिका होय. विश्वामध्ये धरमंश्रद्धा एक भेदरेषा काढते; इंद्रियानृ्भव आणि तर्क किंवा अनमान ब 

1 ल * र 2. शी 


*््ऱ री .24 र्क र (७ 
क १ "नवभारत श्र रश 
*स्ी ७५ द 3) 
न्€« अमृतमहोत्सवी] >२७ 
र्ञ्ट स वर्ष ह 4 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 00000 
अनुक्रमणिका तन््स्न्यी क, ् 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हो. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


चार नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


वळावर ज्याचे ज्ञान होऊ शकते त्या स्वरूपाचे अस्तित्व आणि श्रद्धेला जाणवणारे अतीत असे अस्तित्व ही 
'भेदरेषा विवेकवाद अमान्य करतो, पुसून टाकतो. समग्र अस्तित्व विवेकाला गम्य आहे, असा विवेकवादाचा 
दावा आहे; पण येथे एक गंतागुंत आहे. 

स्त्रिस्ती धमंश्रद्धेळा तिचे प्रगल्भ स्वरूप ग्रीक सांस्कृतिक परिसरात; प्लेटो, अँरिस्टॉटल यांचे 
तत्त्वज्ञान, नव"प्लेटो मत इत्यादींनी घडविलेल्या वौद्धिक वातावरणात लाभले. आता ही दर्गने इंद्रियगोचर 
विदव आणि अतीत तत्त्व हा भेद नाकारीत नाहीत पण मानवी ज्ञानशक्ती, विवेकराक्ती आपल्या ताकदीवर 
अतीत तत्त्वाचे ग्रहूण करू शकते ही भूमिका ते स्वीकारतात. उदा., प्लेटोच्या मताप्रमाणे. विवेकशक्ती 
अनुमानाद्वारा आणि अनुमाने ज्याच्यात परिणत होतात अशा साक्षात बौद्धिक दश्ंनाहारा विदववातील अतीत 
तत्त्वाचे- अंतिम सत-तत्त्वाचे, ५ धि आयडिआ ऑफ धि गुड 'चे ज्ञान प्राप्त करून घेऊ शकते, आणि हे ज्ञान 
जो प्राप्त करून घेतो तो खरा तत्त्ववेत्ता असतो. तेव्हा प्लेटोचे ' दर्शन ', तत्त्वज्ञान हे धार्मिक दर्शन आहे. 
प्लेटोचा तत्त्ववेत्ता जसा ज्ञानी असतो तसा तो साधकही असतो. तत्त्वज्ञानाला वाहुन घेणे ही ज्ञानसाधना 
आहे. त्याप्रमाणे धामिक, आध्यात्मिक साधनाही आहे. साँक्रेटिसनंतरच्या ग्रीक तत्त्ववेत्त्यांची ही समान भूमिका 
आहे. तेव्हा विवेकशकक्‍्ती आणि श्रद्धा असा भेद ते करीत नाहोत. इंद्रियगोचर सृष्टीचे ज्ञान करून देणारी 
शक्‍ती हे मानवी ज्ञानशक्‍्तीचे एक रूप- कनिष्ठ रूप- आहे आणि अंतिम, अतीत तत्त्वाचे ज्ञान करून देणारी 
विवेकशक्ती हे मानवो ज्ञानशक्‍तीचे दुसरे, श्रेष्ठ रूप आहे. सर्वसामान्य माणसे श्रद्धेने जे स्वीकारतात त्याचे 
विवेकाधिष्ठित ज्ञान तत्त्ववेत्ते प्राप्त करून घेतात. 

ह्या ग्रीक भूमिकेचे संस्कार ख्थरिस्ती धर्मश्रद्वेवर ज्ञाले आहेत, पण स्त्रिस्ती धर्म हा निखळ श्रद्धेवर 
आधारलेला आहे ही मुळातील भूमिका होती. ख्रिस्ती धर्माचे मुळातले यहुदी अंतरंग ह्या भमिकेत प्रकट 
होत होते. माणसाच्या परिस्थितीविषयीची स्त्रिस्ती संकल्पना-- $इवराने माणसाची केलेली निर्मिती, त्याला 
घालून दिलेली मर्यादा, तिचे उल्लंघन करून माणसाने केलेले पाप, ईइवराने त्याला केलेली शिक्षा ळा 
आत्मयज्ञ करून माणसाच्या तारणाचा मोकळा केलेला मार्ग- हे सारे विदवनाट्य ही गूढविद्या ( मिस्टरी ) 
आहे. ईश्‍वराने हे ज्ञान प्रकट केले नसते तर केवळ आपल्या विवेकशक्‍्तीच्या बळावर "माणसाला ते प्राप्त 
करून घेता आले नसते. ह्या प्रकटीकरणाचा ( रेव्हेलेशन ) माणपाला श्रद्धेने स्वीकार करावा लागतो 
श्रद्धेच्या ह्या संकल्पनेशी ईइवरी प्रसाद (ग्रेस) ही संकल्पना निगडित आहे. पाप केल्यामळे ईइवरापा स्‌न 
दुरावलेहा माणूस, ईरेवरापासून दूरावल्यामुळे आपले परमश्रेय हरवून वसलेला माणूस ईडवरी ' प्रसादाम 
शुद्ध होतो आणि श्रद्धेला आणि भापल्या परमश्रेयाला सन्मुख होतो. पापी माणस केवळ स्वत:च्य ॉ 
संकल्पाच्या जोरावर, नोतिनियमांचे पालन करून स्वत:ला शुद्ध करू शकत नाही. * 'ब्वेतळ्त्या 'दूढ 

विवेक आणि श्रद्धा ह्यांच्यामधील हा ताण ख्रिस्ती धर्मपरंपरेत टिकन राहिल आरे 
सेन्ट टॉमस ऑक्विनास ह्यांनी त्यांचा समन्वय साधण्याचा बराचसा य्षास्थी प्रयत्न केला व मध्ययुगात 
ही परस्परविसंगत नाहीत, विवेकशकतीने-प्लेटो-अॅरिस्टॉटलप्रणीत विवेकशक्‍्तीने विश्‍व प ध मागम नाले 
तत्त्वांविषयीचे जे ज्ञान होते ते प्रमाण असते पण मर्यादित असते. श्रद्धेच्या वळा संबंधीचे आणि नैतिक 
ज्ञानापलीकडचे ज्ञान माणसाला प्राप्त होते. तेव्हा श्रद्धा विवेकाच्या विरोध्दी झा जुळी प्रकटीकरणातून ह्या 
ईइवर आहे. तो विश्‍वाचा, माणसाचा निर्माता आहे, माणसाचा आत्मा अमर असतो जा दरक आहे. उदा., 
योग्य प्रकारे वापर करून माणूस प्राप्त करून घेऊ शकतो. ईइवर आणि सृष्टी मीन चान विवेकशक्तीचा 
ह्यांच्यामधील संबंधाविषयीच्या ज्ञानाला देवशास्त्र (थिऑलॉजी ) म्हणतात. ळा अ ईश्‍वर आणि माणूस 
ज्या देवशास्त्राची रचना माणूस करू शकतो त्याला * स्वाभाविक ' देवशास्त्र (नेचर 1 अती साहाय्याने 
मानवमात्राला है स्वाभाविक देवझास्त्र उपलब्ध आहे. पण श्रद्धेच्या बलावर स्य आलाजी) म्हणू या. 
आश्रय घेतला तर्‌ ह्याच्या पलीकडचे ज्ञान- ख्थस्ताद्रारा माणसाचे जे तारण होते त्य प्रकटनाचा (रेव्हेळेशञन) 
प्राप्त होते. न्यायाचे स्वरूप काय आहे आणि न्यायाने वागणे हे योग्य आहे हे चि संबंधीचे ज्ञान माणसाला 


विवे । रि ते _ विषय 
ववेकशक्‍्तीच्या जोरावर मिळू शकते. पण ख्रिस्ती प्रेम, ' चॅरिटी! ( ९; जान माणसाला 
र र असमा ) द व्ह धू डू र 
झुऊत य ळा 
9 क ११; 
“यर्कनवभारत ८४. 
स्वरा -- र त ह य र 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास / वाफ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वार त 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संपादकोय' पाच 


संदगुणांचे रहस्य हे स्त्रिस्ती प्रकटनामुळें उलगडते. तेव्हा प्रकटन हे विवेकशक्तीला पूरक आहे. 

सेंट टॉमसने विवेक आणि श्रद्धा यांच्यामध्ये जो सुसंवाद आणि समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला 
त्याच्या विरोधी सूरही मध्ययुगात स्पष्टपणे ऐकू येत होता. श्रद्धा ही विवेकाला पूरक आहे, ख्श्रिस्ती जीवन हे 
विवेक आणि श्रद्धा ह्यांच्या समन्वयावर आधारलेले असते, असे नाही. स्श्रिस्ती श्रद्धेप्रमाणे जो मूलभूत विरोध 
आहे तो ' प्राकृतिक ' माणूस आणि ख्रिस्ती श्रद्धेच्या स्पर्धामुळे * पुनरुज्जीवित ' झालेला माणूस ह्यांच्या- 
मध्ये आहे. आपल्या स्वाभाविक प्रेरणा आणि शक्‍ती ह्यांच्यात विवेक ही ज्ञानशक्‍तीही अंतर्भूत आहे. ह्यांच्या 
आधारे जगणारा माणूस हा प्राकृतिक माणूस. हा ईश्वराला विन्मुख असतो आणि ईईवरी प्रसादापासून 
वंचित असतो. पुनरुज्जीवित ख्मिस्ती माणसाला ईश्‍वरी प्रसादामुळे पुनीत, आनंदमय झालेले जीवन लाभलेले 
असते त्या स्वरूपाचा हा आनंद नसतो. जगातली सुखदु:खे ज्याच्यात भर टाकू शकत नाहीत किवा ज्याची 
हानो करू शकत नाहीत असा हा आध्यात्मिक आनंद असतो. श्रद्धा ही विवेकाला पुरक नसते, विवेकाला दूर 
सारून श्रद्धा त्याची जागा घेते. विवेकाच्या स्थानी श्रद्धेची स्थापना करावी लागते. विवेकाला जे विपरीत 
(अँब्सर्ड) वाटते ते श्रद्धा अविचलपणे स्वीकारते. 

विवेक आणि श्रद्धा ह्यांच्यामधील ह्या दृंद्राच्या संदर्भात विवेक ही स्वायत्त आणि स्वयंपुणे अशी 
ज्ञानशक्ती आहे ही भूमिका आधुनिक जीवनदृष्टीने स्वीकारली. मग श्रद्धेचा विवेकाशी संबंध काय आहे? 
ह्या प्रश्‍नाचे एक उत्तर असे को श्रद्धा ही प्रकटनावरची श्रद्धा असते आणि मानवी ज्ञानाच्या संदर्भात प्रकटन 
आणि विवेकशक्ती ह्या दोघांना आपापले स्थान आणि प्रयोजन आहे. विदवाविषयीची अंतिम सत्ये प्रकटना- 
हाराच आपल्याला गवसतात. पण ज्या ईइवरनिर्मित निसर्गाच्या चौकटीत आपण जगतो त्यातील घटनांचे 
नियंत्रण करणारे सावंत्रिक नियम शोधून काढणे आणि त्यांच्या आधारे माणसाचे दुःख कमी करण्याचा आणि 
त्याच्या सुखसोयीत भर घालण्याचा प्रयत्न करणे हे विवेकाचे कार्य आहे. ह्या कार्याला ईइवरी आक्षीर्वाद 
आहे. ही उदाहरणाथ बेकनची भूमिका होती. ह्या भूमिकेप्रमाणे अतीत तत्त्व आहे. पण त्याचे ज्ञान करून 
देणे हे विवेकाचे कार्ये नाही. हे ज्ञान केवळ श्रद्धेवर विसंबून प्राप्त करून घ्यावे लागते. पण काही विचार- 
वंतांनी विवेकाच्या प्लेटॉनिक संकल्पनेचा स्वीकार केला. अतीत तत्त्व धरून सबंध विःव विवेकशकक्‍तीच्या 
व्याप्तीत सामावलेले आहे. हा सिद्धान्त ते स्वीकारतात. विवेकाधिष्ठित देवशास्त्राच्या (रॅशनल थिऑलाजी) 
संकल्पनेचा ते पुरस्कार करतात. स्श्रिस्ती मताप्रमाणे श्रद्धा ही ईश्वरावर, ईवरी प्रकटनावर ठेवायची असते हे 
आपण पाहिले. ईश्वरी प्रकटन बायबलमध्ये ग्रथित करण्यात आले आहे. पण केंब्रिज प्लेटॉनिस्टांच्या मता- 
प्रमाणे प्रकटन बायबलपुरते मर्यादित नाही. ईश्‍वराने निमिलेल्या विश्‍वात ईइवराचे स्वरूप प्रकट झाले आहे; 
आणि विश्वाचे ज्ञान करून घेणे हाही ईश्वराचे स्वरूप जाणण्याचा एक मार्ग आहे. शिवाय ईइवराने प्रत्येक 
माणसाच्या अंतकरणात ' नैसगिक प्रकाश ' रुजविला आहे. ही ईश्वरी मेणबत्ती (धि कँडल ऑफ धि लॉड) 
म्हणजेच विवेकशक्ती. ह्या प्रकाशाला, विवेकाला जी तत्त्वे प्रतीत होतात त्यांच्या आधारे ख्श्रिस्ती देवशास्त्रा- 
तील सर्व सत्यांचे ज्ञान माणसाला प्राप्त करून घेता येते, आणि ख्त्रस्तो नैतिक तत्त्वांचेही त्याला ज्ञान होते. 
बायबलमध्ये जी सत्ये प्रकट झाली आहेत ती विवेकाला प्रतीत होणारी सत्ये आहेत; ह्या सत्यांचा बायबल- 
मध्ये अनवाद करण्यात आला आहे. सारांश, केंब्रिज प्लेटॉनिस्टांनी विवेकाधिष्ठित देवशास्त्राचा (रंशनल 
थिजलॉजी ) पुरस्कार केला. हे विचारवंत प्रॉटेस्टंट होते व एकमेव ईइवरी प्रकटन जे बायबल, त्याचा अर्थ 
लावण्याचा अधिकार फक्त आपला आहे हा कॅथलिक चचंचा दावा ते अर्थात नाकारीत. पण त्यांच्या भूमिकेत 
हसे अभिप्रेत आहे को एक विशिष्ट ईश्वरी प्रकटन जरी इतिहासात घडून आलेले असले तरी त्यात जी सत्ये 
मांडण्यात आली आहेत ती विवेकाला प्रतीत होणारी सत्ये आहेत आणि विवेक ही स्व माणसांच्या मनात 
ईइवराने आरोपित केलेली ज्ञानशक्ती आहे. तेव्हा ही सत्ये केवळ श्रद्धावान स्त्रिस्तो माणसांना उपलब्ध 
आहेत असे नव्हे, तर ती मानवमात्राला उपलब्द आहेत. बायबलमधील प्रकटनाचा श्रद्धेने स्वीकार करणे हा 
त्यांच्यापर्यंत पोचण्याचा एक मार्ग असला तरी तो एकमेव मार्ग नाही. तो अनिवार्य मार्ग नाही. ईश्वराने 
प्रत्येक माणसाच्या अंत:करणात लावलेल्या दिव्याच्या प्रकाशात संपुर्ण धामिक जीवन जगता येते. श्रद्धेला 


न्य 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास:महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नहा नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


खास असे प्रयोजन नाही. जॉन लॉक ह्या इंग्लिश तत्त्ववेत्त्याने ह्या भूमिकेची तत्त्वज्ञानाच्या परिभाषेत मांडणी 
केली असे त्याच्या कार्याचे वणन करता येईल. 

अतीत तत्त्वाचे ज्ञान मिळविणे हे विवेकशक्‍्तीचे, मानवी ज्ञानशक्तीचे जसे एक कार्य आहे त्याप्रमाणे 
प्रत्यक्षाचा विषय असलेला जो निसर्ग आहे त्यातील पदार्थांचे आणि त्यांना घडणाऱ्या, त्यांनी घडवून 
आणलेल्या घटनांचे ज्ञान प्राप्त करून घेणे हे तिचे दुसरे कार्य आहे. हे दुसर्‍या प्रकारचे ज्ञान म्हणजे विज्ञान. 
आपल्या विषयाच्या संदर्भात पाहता १८ व्या शतकात दोन प्रक्रिया ठळकपणे घडून आल्या असे म्हणता 
येईल. आधुनिक विज्ञानाच्या घडणीच्या तपशिलात आपल्याला येथे शिरता येणार नाही. पण एवढे म्हणणे 
आव्यक आहे की न्यूटनच्या ' प्रिन्सिपिया'मध्ये विज्ञानाचे- गणिती विज्ञानाचे एक सर्वमान्य माळ स्विर 
झाले, व त्याला अतुसरून अनेक क्षेत्रांत वेज्ञानिक ज्ञानाची प्रगती होत गेली. दुसरी घडून आलेलो गोष्ट 
अशी को मानवी ज्ञानशक्‍तीचे- विवेकशकक्‍्तीचे स्वरूप काय आहे, तिच्या घटक असलेल्या कोणत्या शक्‍ती 
आहेत; उदा.- इंद्रियसंवेदना प्राप्त करून देणारी संवेदनशकक्‍्ती, त्यांच्यापासून संकल्पना बनविणारी संकल्पन- 
शक्‍ती, कल्पनाशक्ती, अनुमानदाक्‍्ती, इत्यादी. त्यांतील कोणत्या शक्‍ती इतर कोणत्या शक्‍तींवर कशा प्रकारे 
आधारलेल्या आहेत, त्या कोणत्या प्रकारे परस्परपूरक कार्ये करून, आपापले विशिष्ट योगदान देऊन, वस्त, 
त्यांचे गुणधर्म, त्यांना घडणाऱ्या घटना, ज्या सावंत्रिक नियमांना अनुसरून ह्या घटना घडतात ते नियम-- 
ह्या स्वरूपाचे मानवी ज्ञान सिद्ध करतात ह्याविषयीचा बराच ऊहापोह, बरेच विवले 
तत्त्वज्ञानाच्या- क्षेत्रात झाले. मानवी ज्ञानशक्तीची घडण आणि तिचा आवाका 
युरोपीय तत्त्वज्ञानाचा मध्य्वर्ती प्रन होता. 
विवेकशक्तीचे स्वरूप व कार्य 

धर्म, धमंश्रद्धा, तिचा आडाय असलेले सिद्धान्त त्यांच्या संबंधात ह्या तत्त्वचरचेचे फलित असे कौ 
जगाचा कुणी निर्माता आहे, तो सवशक्‍्तिमान आणि शुभस्वरूप आहे, त्याने सहेतुकपणे सुव्यवस्थित नितगोळे 
निर्मिती केली आहे, माणसाचा अमर असा आत्मा आहे इत्यादी सिद्धान्त संशयातीतपणे सिद्ध करता येत नाहीत. 
इंद्रियातीत अश्या तत्त्वाचे अस्तित्व आणि स्वरूप मानवी ज्ञानशक्‍्तीच्या आवाक्यात येत नाही प्हेटॉनिव 
विवेकशकक्‍्तीची संकल्पना, अतीत तत्त्वाचे ग्रहण करणाऱ्या ज्ञानशक्‍्तीची संकल्पना त्याज्य ठरली. मानवी ज्ञान- 
शक्‍तीचा  विवेकशक्ती ' असा उल्ठेख आपण करणार असू तर प्लेटोने विवेकाचे जे स्वरूप कल्पिले होते 
तसे तिचे स्वरूप नाही हे मान्य करावे लागले. विवेकशक्ती विषयीची वेगळी संकल्पना रूढ होत गळी ह्‌ 

उलट, वैज्ञानिक ज्ञानाची प्रगती ह्या कालखंडात स्थिरपणे होत होती. ह्या अग कडा 
मानवी संस्कृतीत पुर्वी नव्हते. वस्तू, घटना ह्यांचे काळजीपूर्वक निरीक्षण प्र 
पुराव्याचा सुसगतपण उ्श्गहा करण्यासाठी मुक्‍तपणं पण पुस्पष्टपणे, शक्‍यतो गणिती परिभाषेद्वारा 
कल्पिळेली गृहीतके (हायपांथिसिस) ह्या गृहीतकांपासून अनुमानाने, शक्‍यतो 
घेतलेले, ज्यांचा निरीक्षणाने पडताळा घेता येईल अक्रा प्रकारचे निष्कषं, हे निष्कर्ष 
यात शपीवणार ठरले तर आणि तरच ह्या गृहीतकांचा * सृष्टिनियम ' म्हणूम करण्यात 
येणारा स्वीकार, अधिक सामान्य नियमांखाळी कमी सामान्य नियम आणून सर्वे नियमांना ्ा व 
ताकिक व्यवस्थेत आणण्याचा प्रय्‌त्न- असे वैज्ञानिक विचारपद्धतीचे स्थूल स्वरूप आहे. वैज्ञानिक जात. णि 
वैज्ञानिक विचारपद्धती स्थिर झाल्यामुळे दोन परिणाम घडून आले. एक तर वैज्ञानिक ज्ञान हेच डाल 

हे ग रा ऊ 

मानवी ज्ञानाचे स्वरूप आहे असा दावा जोरकसपणे वरण्यात ये कागल. हे ज्ञान सिद्ध करण्यात ज्या 


षण ह्या कालखंडात 
हा ह्या कालखंडातील 


» त्यांचा प्रत्यक्ष पडताळा 


सिद्ध करण्यात त्या जो कार्यभार उचलतात तेवढेच त्यांचे योग्य, प्रमाण असे कार्य 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
७4 / ८:02. 345: 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे प 
ह संगणकीकृत १] द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाडे 


संपादकीय सात 


हा विवेकवाद आता श्रद्धेच्या- पारंपरिक ख्त्रिस्ती धमंश्रद्धेच्या आणि सामान्यपणे सववच धर्मश्रद्धेच्या 
विरोधात ठाकला. धमंश्रद्धा हे जसे एकदा जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांतील व्यवहाराचे नियामक तत्त्व होते, 
त्याप्रमाणे आता विवेकशकती ही सदैव जीवनव्यवहाराची नियामक शक्‍ती असली पाहिजे, हे तिचे मानवी 
जीवनातील स्थान आहे, हा तिचा अधिकार आहे असा दावा विवेकवादी करू लागले. उदा., नीती ही एके काळी 
धर्माधिष्ठित, श्रद्धेवर आधारलेली होतो. पण खरी नीती ही विवेकनिष्ठ असली पाहिजे असा आग्रह धरण्यात 
येऊ लागला. अखेरीस सर्वच मानवी व्यवहार जर ते यशस्वी व्हायचे असतील तर ते सत्यावर आघारलेले 
असावे लागतात. सृष्टीतील वस्तुविषयीच्या, माणसांविषयीच्या, मानवी कृत्यांचे स्वरूप, परिणाम ह्यांविषयीच्या 
सत्यावर आधारलेले असावे लागतात. आणि ज्या प्रमाणात आपल्याला सत्य समजलेले असते ते फक्त विवेक- 
शक्‍तीचा वापर केल्यानेच समजलेले असते. तेव्हा परंपरेने जे व्यवहार समाजात चालत आलेले असतील- 
नेतिक कृत्ये, कुटुंब, राज्य इ. सामाजिक संस्थांच्या संदर्भात होणारे व्यवहार इ.- त्यांचे भ्रामक स्वरूप 
दुरुस्त करून त्यांच्या प्रमाण, सम्यक स्वरूपाची व्याख्या करणे, त्यांचे सम्यक स्वरूप स्पष्ट करणे हे 
विवेकाचे काय आहे भाणि असे सम्यक स्वरूपाचे व्यवहार समाजात रूढ करणे ही खरी विवेकाधिष्ठित, 
सम्यक स्वरूपाची नीती आहे. उपयुक्तातवादाची कसोटी लावून पारंपरिक नीतीचे परीक्षण करणे, अश्या 
परीक्षणानंतर पारंपरिक नीतीचा जो भाग टिकून राहिल तेवढाच स्वीकारणे, त्याला आवड्यक तेथे पूरक 
म्हणून उपयुक्ततावादी तत्त्वावर आधारलेल्या नीतीची रचना करून जोड देणे आणि अशा रीतीने 
सिद्ध झालेली नीती समाजात रुजविणे असा नीतोच्या क्षेत्रात विवेकवादी कायंक्रम होता. सामाजिक 
जोवनाच्या सवंच क्षेत्रांत राज्यसंस्थेची घडण आणि तिचे व्यवहार, सामाजिक संस्थांचे व्यवहार, 
आथिक व्यवहार, साहित्य आणि कला इ. क्षेत्रांत ह्याच स्वरूपाची सुधारणा घडवून आणण्याचा कार्यक्रम 
हाती घेण्यात आला. १८ व्या शतकात, प्रबोधनाच्या ( एन्लाइटन्मेन्ट ) अध्वर्यंच्या लिखाणांतून मांडण्यात 
आलेला विवेकवाद आक्रमक होता. पारंपरिक धमंश्रद्धेचे आणि तिच्यावर आधारलेल्या धमंसंस्थेचे चर्चेचे 
जे सामाजिक प्रभुत्व होते ते नष्ट करून त्यांच्या जागी विवेकवादी तत्त्वांची स्थापना करणे हे ह्या विचार- 
वंतांचे उद्दिष्ट होते. १९ व्या शतकात, उदा., जॉन स्ट॒अटं मिलच्या लिखाणातून मांडण्यात आलेला विवेक- 
वाद हा आपल्या विधायक, संग्राहक, समन्वयात्मक कार्यावर भर देत होता. परंपरेत माणसाच्या हिताला 
जे पोषक होते त्याचा आम्ही स्वीकार करतो, विवेकवादी तत्त्वांचे उपयोजन करून घडविलेल्या नवीन 
तत्त्वांची व मूल्यांची त्यांच्यात भर घालतो आणि अशा रीतीने एक नवीन नतिक सहमती समाजात 
रुजविण्याचा प्रयत्न करतो अशी भूमिका मिलने विवेकवाद्यांच्या तफे मांडली आहे. 

वैज्ञानिक ज्ञान हे कोणत्याही काळात मर्यादितच राहील. पण हे ज्ञान मर्यादित असले तरी एकंदरीत 
प्रमाण आहे, त्याच्यात ज्या चुका, फटी आणि असे इतर दोष असतील ते दूर करण्याचा मारग वैज्ञानिक 
विचारपद्धतीत उपलब्ध आहे आणि ह्याच विचारपद्धतीचा वापर करीत ह्या ज्ञानाचा अखंडपणे विस्तार 
करता येणे शक्‍य आहे. विश्वाचे जे चित्र वैज्ञानिक ज्ञानाने आपल्यापुढे उभे केले आहे ते अपुरे असले तरी 
तत्त्वत: प्रमाण, यथार्थ आहे. ह्या चित्रात अतीत तत्त्वाला स्थान नाही. मग विश्‍वात आणि माणसात अतीत 
असे तत्त्व नाही असे निष्पन्न होत नाहीका? 

ह्याविषयी दोन भूमिका स्वीकारण्यात आल्या, सौम्य भूमिका अशी को अतीत तत्त्व असेल, किंवा 
आहेच पण त्याचे ज्ञान माणसाला होऊ शकत नाही, त्याच्या संबंधात कोणताही व्यवहार करता येत नाही, 
ते आहे एवढे मान्य करून त्याची आदराने रजा घेणे एवढेच करता येते. हा अज्ञेयवाद; उदा., आपल्याकडे 
प्रभावशाली ठरलेल्या हबेटं स्पेन्सरची ही भूमिका होती. दुसरी कडवी भूमिका अशी की अतीत असे तत्त्व 
नांहीच. विव्वात नाहो, माणसात नाही. 

ख्तरिस्ती श्रद्धेप्रमाणे माणसाला विश्‍वात एक विशिष्ट, अनन्यसाधारण असे स्थान होते. ईश्वराने 
माणसाला स्वत:ची प्रतिमा म्हणून निर्माण केले, त्याला अमर असा आत्मा दिला. सख्त्रिस्ती दृष्टीने माणसाचे 
स्खलन आणि तारण ह्यांचे. नाट्य हा विश्‍वाच्या इतिहासाचा गाभा आहे. पण वेज्ञानिक दृष्टिकोणाप्रमाणे, 


2. 


मत 


$'नवभारत 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
स क ३ क वना. मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 
आठ 


विवेकवादाप्रमाणे माणसाचे खास अनन्यसाधारण असे स्वरूप आहे असे मानायचे ह या माणूस हा मूल्त: 
इतर प्राण्यांसारखाच पण काही बाबतींत वेगळा मुखाला यहा प्राणी आहे. 1 त्याचे निवासस्थान असलेल्या 
पृथ्वीला विश्‍वात मध्यवर्ती स्थान नाही हे विज्ञानाने दाखवून दिले आहे आणि इतर काही प्राणीजातीपासून 
मानवजाती उत्क्रांत झाली आहे हेही दाखवून दिले आहे. तेव्हा हा विश्वातील इतर प्रकारच्या पदार्थाप्रमाणे 
वैज्ञानिक ज्ञानाचा विषय असलेला एक पदार्थ आहे. त्याचे अनुभव, त्याच्या समजुती, कृत्ये ह्यांचे स्पष्टीकरण 
वैज्ञानिक विचारपद्धतीचा वापर करून करता येते. मानसशास्त्र हे एक विज्ञान आहे. माणसाच्या इतिहासात 
ज्या सामाजिक संस्था आणि सामाजिक व्यवहार नांदलेळे आढळतात, आणि त्यांत जे बदल होत गेलेले दिसून 
येते त्यांचाही उलगडा ह्या पद्धतीने करता येतो. समाजक्रास्त्र हे माणसाविषयीचे आणखी एक विज्ञान आहे. 
माणसाच्या इतर प्रकारच्या समजुती आणि आचरण ह्यांच्याप्रमाणेच माणसाच्या | घार्मिक समजुती आणि 
आचरण ह्यांचेही विदलेषण, स्पष्टीकरण वैज्ञानिक विचारपद्धतीला अनुसरून करता येते. धर्माविषयीचे विज्ञान 
ही मानवी मानसशास्त्र आणि समाजशास्त्र यांची एक शाखा आहे. 


छा-आकांक्षा, भावना असतील त्या धारण करून 
1वरत असतो. जगाशी, त्यातील वस्तूंशी, इतर 
तो. पण माणसाचे अनुभव आणि कृत्ये यांचे जेव्हा 
वैज्ञानिक स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा माणसाकडे इतर पदार्थांसारखा एक पदाथ म्हणून 
बघण्यात येत असते ; माणूस एक विषय बनतो, जिला घटना घडतात आणि घटना घडून येण्यात कारण 


आधुनिक विज्ञान आणि विवेकवाद ह्यांचा मोठा भाघात ख्रिस्ती धमंश्रद्धेवर झाला ह्यात 

नाही. पण घा संदर्भात एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे. एखाद्या धामिक समाजात वाढणारी म 
त्या समाजाचा धर्म- धामिक श्रद्धा, आचरण, पापाचा पउचात्ताप, देवदेवत 
अनुभव केवळ त्या समाजात वाढण्याच्या प्रक्रियेतून आत्मसात करतात 
आत्मसात करतात आणि ती मग जशी त्यांची भाषा बनते त्याप्रमाणे त्या समाजाचा धमंही ते आत्मसात 
करतात आणि तो त्यांचा धर्मं बनतो. त्या विश्रिष्ट घामिक दृष्टिकोणाला अनुसरून ते जगतात. अठराव्या- 
एकोणिसाव्या शतकांत युरोपातील बहुसंख्य माणसे अश्या प्रकारे ख्रिस्ती होती. विज्ञान, विवेकवाद यांचा 
प्रसार सुशिक्षित वर्गापुरता मर्यादित होता. पण त्यांतीलही बहुसंख्य माणसे 


से श्रद्धेने स्थ्स्ती होती. त्यांच्यापुढे 
स्त्रिस्ती धमंश्रद्धा आणि विज्ञान किवा विवेकवाद यांची सुसंगतपणे सांगड कजी घालावी हा प्रश्‍न होता 


शंका 
णणसे 
विषयीचा पुज्यभाव इ. घामिक 
* त्या समाजाची भाषा जशी ते 


आहे आणि ह्या स्थानाला अनुसरून श्रद्धेचे धि 
एक मर्यादित अधिकारक्षेत्र आहे. श्रद्धा आणि वैज्ञानिक ज्ञान यांत विसंगती निर्माण होण्याचा प्रश्‍नच 
उद्‌भवत नाही- हे उत्तर बहुतेकांना पुरेसे होते. न्यूटन स्वत: श्रद्धावान ख्रिस्ती होता आणि अनेक मिनी 
वेज्ञानिक होते ही वस्तुस्थिती आहे. डू 


(ह्या संदर्भात एक गोष्ट घ्यानात घेतली पाहिजे. विशिष्ट समाजाचा परंपरागत धमं त्याच्या 
भाषेप्रमाणेच त्याच्या अस्मितेचे (आयडेंटिटीचे) एक अंग असते. उदा., सतराव्या शतकापासून प्रॉरेस्टंटपंथी 
असणे हा इंग्लिश राष्ट्रीय अस्मितेचा एक आधारभूत घटक होता. सामूहिक अस्मिता ही अतिशय चिवट 
असलेली अशी गोष्ट आहे. तेव्हा परंपरागत धामिक श्रद्धा ल सोडता नवीन बिचारप्रवाहांशी जुळवून घ्यावे 
अशील बहुसंख्य सुशिक्षितांची वृत्ती राहिली, उलट, विवेकवादी दृष्टिकोणालून सर्व मानवी व्यक्तींचे, 


१. तमना... 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका 
य क (>: ८3 आ अर... 


3) ली द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


संपांदकोय नऊ 


मानवजातीच्या सदस्यांचे स्वरूप मूलत: सारखेच आहे, वेज्ञानिक ज्ञान सर्वासाठी प्रमाण आहे, सर्वांना समान 
उपलब्ध आहे, त्याच्यावर आधारलेली प्रमाण नोतीही समान असते.) 
कांटची भूमिका 

तथापि आधूनिक विवेकवादाने धार्मिक श्रद्वेपुढे तात्त्विक आव्हान उभे केले होते यात शंका नाहो. 
श्रद्धेच्या वाजूने त्याला तत्त्वज्ञानात्मक उत्तर देणे आव्यक होते. हे उत्तर कांटने दिले. हे उत्तर कुणाला 
समाधानकारक वाटो न वाटो, एक ज्ञाता, कर्ता आणि भोवता म्हणून स्वतःला ओळखणाऱ्या माणसाचे विइवात 
कोणते स्थान आहे असे मानणे योग्य ठरेल ह्याचे सर्वांत चांगले दिग्दर्शन ह्या उत्तराने होते असे मला वाटते. 
कांटची परिभाषा न वापरता ह्या उत्तराचा आशय समजून घेणे आव्यक आहे. हे उत्तर थोडक्यात असे 

माणूस एक ज्ञाता म्हणून आपल्या सभोवतालच्या वस्तूंचे स्वरूप; अवकाशात पसरलेल्या, कालात 
बदलत असलेल्या, परस्परांवर कार्ये करणाऱ्या वस्तूंचे स्वरूप जाणण्याचा प्रयत्न जेव्हा करीत असतो तेव्हा 
स्थूलमानाने जिला आपण वैज्ञानिक विचारपद्धती म्हणतो तिचा अवलंब करणे अटळ आणि योग्य असते. 
आपल्या ज्ञानाचा विषय असलेले जे विश्‍व आहे ते म्हणजे अवकाश आणि काल ह्यांच्यात ज्यांना स्थान आहे 
अश्या इंद्रियगोचर वस्तूंचा समुदाय आणि व्यवस्था आहे आणि ह्या वस्तूंचे स्वरूप आणि त्यांना घडणाऱ्या 
घटना ह्या सामान्य, कार्यकारणात्मक नियमांनी नियत झालेल्या असतात. ज्ञानाचा विषय असलेल्या, ज्ञानाला 
प्रतीत होणाऱ्या विश्‍वात अतीत असे अस्तित्व अस्‌ शकणार नाही. उदा., विदवाचा निर्माता असलेला ईश्वर 
विश्वाचा घटक असू शकणार नाही. विडवात जे काही आहे ते कार्ये घडवून आणणारे कारण असते पण तसेच 
इतर कारणांनी घडवन आणलेले कार्यही असते. सर्व कार्यांचे अंतिम कारण असलेले आणि आत्मकारण असलेले 
असे अस्तित्व ही तकंदुष्ट आणि फोल अश्ली संकल्पना आहे. माणूत हा ह्या जय विठवातील एक प्रकारचा 
पदाथे आहे. त्याची घडण, त्याचे अनुभव, तो करीत असलेली कृत्ये हे तवे ह्या ज्ञेय विश्वात सामावलेले आहे 
आणि विश्‍वातील इतर कोणत्याही पदार्थाप्रमाणें कार्येकारणनियमांनी बद्ध आहे. 

आता कुणी असे म्हणेल को आपण धरून सर्वे विडवाचा माणूस हा ज्ञाता आहे आणि ज्ञाता म्हणून ज 
ज्ञेय विश्‍व आहे त्याच्या बाहेर तो आहे. ही गोण्ट कांट मान्य करतो ह्या आक्षेपाला किवा शंकेला त्याचे उत्तर 
असे की ज्ञाता हौ केवळ आकारिक संकल्पना आहे. तिळा विशिष्ट असा आदाय नाही. एक माणूस आणि दुसरा 
माणस ह्यांच्यात साम्य काय आहे आणि भेद काय आहे ह्याचे वर्णन करता येते. पण एक ज्ञाता आणि दुसरा 
ज्ञाता ह्यांच्यामध्ये भेद काय करणार ? विणिष्ट माणूस जेव्हा ज्ञाता ही भूमिका बजावीत असतो तेव्हा, तो 
जो विशिष्ट आहे तो, ज्ञेय जगाचाच भाग असतो, ज्ञाता ही त्याची केवळ आकारिक (फॉर्मल) भूमिका असते. 

पण माणूस जेव्हा नैतिक कर्ता म्हणून वागत असतो तेव्हा स्वतःचे एक वेगळे स्वरूप त्याच्या 
प्रत्ययाला येते. नीतीला अनुसरून वागताना माणूस स्वायत्त असतो. अमुक एक कृत्य करणे हे माझे कतंव्य 
आहे हे जाणून, ते माझे कर्तव्य आहे म्हणून जर मी केळे तर मी नीतीने वागलो असे होते. माझ्या इच्छा, 
वासना, माझ्या मानसिक प्रवृत्तींचा कल किवा दडपण काहीही असो, हे कृत्य करण माज्ञे कतंव्य आहे असा 
माझा निर्णय आहे म्हणून जर मी ते करीत असेन तर ह्याचा अर्थ असा होतो की, माझे कृत्य कोणत्याही 
शारीरिक किवा मानसशास्त्रीय नियमांना अनुसरून निर्धारित झालेळे नसते. ते माझे कृत्य असते. माझ्या 
निर्णयानुसार ते झालेले असते आणि हा निर्णयही माझी विशिष्ट मानसिक घडण, माझी परिस्थिती इ. 
आगंतुक घटकांवर अवलंवून नसतो. माझे कतंब्य म्हणजे माझ्या गरजा, प्रेरणा, परिस्थिती इ. कशाही 
असल्या तरी मी जे करणे योग्य आहे, असे कृत्य होय आणि असे कृत्य, ते ह्या स्वरूपाचे कृत्य आहे- माझें 
कर्तव्य आहे- म्हणून करताना मी स्वायत्त असतो. माझे कृत्य म्हणजे जी घडण्यात एक कारण घटक म्हणून 
माझा सहभाग आहे अशी घटना नव्हे. नेतिक कर्ता ह्या स्वरूपाचा जो मो आहे तो माज्ञा निर्णय त्या कृत्यात 
आविष्कृत झाळेला असतो. थोडक्यात, नीतीचे मूल्य, नीतिमत्तेचा निकष माणसाला निसर्गात निरीक्षणाने 
सापडत नाही. एक नैतिक कर्ता म्हणून माणसाने केलेले ते कृत्य असते. नतिक जीवन हा माणसाचा आत्मा- 
विष्कार आहे. 

न. भा. २ 


न 


ति णात 


नवभारत €६ भे 
सुद ७५ चोळ 


ची अमृतमहोत्सवी] >२७ 
अनुक्रमणिका माळोचा विकास: महारष्राचा विकास 1. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अध 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 
दहा णु 


स्वत:ला नेतिक कर्ता म्हणन माणूस ज्याप्रमाणे ओळखतो 
माणसांना- स्वायत्त क्त म्हणून ओळखतो. निसर्गनियमांनी निर्धारित 
माणसाचे स्वरूप आहे त्याच्यात त्याची प्रतिष्ठा आहे. व 
अशी गोष्ट आहे. ( इतर प्रकारच्या गुणवत्ता- उदा., विद्वत्ता, कार्यकुशलता टू, कोतुकास्पद असतील पण 
आदरणीय नसतात.) इतर माणसांञ्ी वागताना नैतिक कते म्हणून त्यांच्या असलेल्या प्रतिष्ठेचा आदर वी 
ह्या प्रतिष्ठेशी सुसंगत ठरेल अज्ा रीतीने त्याच्याशी वागण्यात नीती असते. ह्या नेतिक कत्या हित किंवा 
कल्याण हे स्वत:च मूल्यवान असते; तेच सर्व कृत्यांचे योग्य असे साध्य असते. त्यांचे हित हे साध्य म्ह्णून 
न स्वीकारता त्यांना, नेतिक कर्त्यांना केवळ साधन म्हणून वापरणे हेच अनीतीचे सार ( एसेन्स ) असते. 
सारांश, “ कतंव्य ', * नीती ', ' स्वायत्त कर्ता ', ' प्रतिष्ठा प आदर ', ' कल्याण ! इ. संकल्पना परस्परसंबंधित 
आहेत आणि नेतिक जगाचे स्वख्प ह्या संकल्पनाव्यूहातून आकारते. 

ज्ञेय जगाचे स्वरूप समजून घेताना- अवकाक्षात आणि कालात ज्यांना स्थाने आहेत, ज्या इंद्रियगोचर 
आहेत आणि सावंत्रिक, कार्यकारणात्मक नियमा नु ज्यां 


र्‍या घटना घडतात अक्षा वस्तूंच्या 
बनलेल्या जगाचे, ज्यात माणसेही समाविष्ट आहेत अद्या जगाचे स्वरूप समजन 


त्याप्रमाणे तो इतर नैतिक कर्त्यांना - 
होणारा स्वायत्त नेतिक कर्ता हे जे 
नीतीने वागणारा माणूस हो एकमेव आदरणीय 


शून घेताना- ह्या नीति- 
विषयक संकल्पनांचा काही उपयोग नसतो. त्या अप्रस्तुत ठरतात. पण एक नैतिक कर्ता म्हणून माणसाला 
स्वत:ची आणि इतर माणसांची जी ओळख 


नेतिक कर्त्यांचे मिळून जे नैतिक जग वनले 
कारण हे नेतिक कते म्हणजे माणसे आहेत. आणि माणसे अवकाश अ 
पण दुसर्‍या अर्थाने हे नेतिक जग ज्ञेय जगाचा भाग नाही. कारण ज्या तत्त्वांनी नेतिक जगाचे नियमन होते 
त्यांच्या ज्ञेय जगातील, वस्तू-घटनांचे नियमन करणाऱ्या निसर्गनियमांशी काही संबंध 
असे जग आहे. दिवाणखान्याच्या भितीवरील चित्र 
चित्रित केलेल्या वस्तू ह्या दिवाणखान्यातील वस्तू 
असलेली माणसे ज्ञेय जगातील वस्तू असतात. पण 
भाग नसते. आणि नेतिक कर्ते म्हणून त्यांचे जे ₹ 
पलीकडे जाणारे असते. नैतिक जगाच्या नियामक तत्त्वांच्या द्रारे त्याचे वर्णन करता येत ; शेय वस्तंचे नियमन 
करणाऱ्या संकल्पना- नियमांद्रारा नव्हे. 

म्हणजे मांणूस एकाच वेळी दोन भिन्न जगात वावरत असतो. 
जगांचा रहिवासी असतो, तो ह्या जगात असतो आणि ईइवराच्या राज्यात 
ही प्राचीन दृष्टी आहे. ईश्वराचे राज्य हे 


हे जगाचे राज्य तठ 

दलाचा ह णि तींची निर्मित की 1. किक ी 

स|दयांचा आस्वाद घेणारा आणि केलाकृतींची निमिती करणारा कलाकार हे माणसाचे तिसरे स्वरूप आहे 
आणि ह्या स्वरूपाचा आविष्कार एका वेगळ्या ' जगात ' होतो. 


ह डी तडा हे तिसरे एक स्वायत्त जग आहे. पण कांटच्या 
समग्र तत्त्वज्ञानाचे समालोचन येथे प्रस्तुत नाही. 
एका विश्‍वात अजी भिन्न जगांची ' 


वस्तु असते. पण त्या चित्रात 
नसतात. त्याप्रमाणे नैतिक जगाचे घटक आणि धारक 
नेतिक 


[ माणूस एकाच वेळी दोन भिन्न 
असतो (किवा ब्रह्मरूप असतो) 
हे. ते अंतरात्म्यात असते. ] कांटच्या मता प्रमाणे 


गर्दी झालेली असणे हे जर एखाद्याला तापदायक 
तर कांटचे हे मत वेगळा प्रकारे मांडता येईल. जे विद्व आहे, वस्तुजात आहे 


* पवित्रे ! धारण करणाऱर्‍्याविषयी (सब्जेक्ट ) असे माणसाचे स्वरूप आहे. 
हा पवित्रा, सौंदर्याचा आस्वादक आणि तिर्माता हा पवित्रा इत्यादी प्रत्येक 
असे भान माणसाला संदर्भात त्या पवित्र्याळा 

व्यवहारांची नियामक, मार्गदर्शक तत्त्वे भिन्न असतात. आणि 
स्वायत्त ' असतो. नंचिवीं जीवनात ह्या सर्व व्यवहारांना स्थान असते, 
सा पोत बनतो. मानवी जीवन म्हणजे भिन्न स्वरूपांच्या 
आविष्कार होय. ह्या आविष्कारातुन माणूस स्वत:चे 


वाटत असेल 
त्याच्या संबंधात भिन्न 
शञानात्मक पवित्रा, नेतिक कर्ता 
पवित्र्यातून विठवाचे एक विशिष्ट 


क 1 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनक्रर्माणेका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
सवा कलती नि 


राज्य य द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 
स >४>' 


संपादकीय अकरा 


स्वरूप सिद्ध करीत असतो. 

स्वत: कांट एका विशिष्ट पंथाचा प्यूरीटन असल्यामुळे धामिक पवित्रा आणि नैतिक पवित्रा ह्यांची 
सांगड घालतो. ईश्‍वराची संकल्पना हे नैतिक जगाचे- नैतिक पवित्र्याचे- गृहीतकृत्य आहे असे तो मानतो. असे 
मानायचे कारण नाही असे मला वाटते. धामिक अनुभव आणि व्यवहार व नैतिक अनुभव आणि व्यवहार 
यांचे संबंध गुंतागुंतीचे आहेत. मुख्य मुद्या असा आहे : अतीत तत्त्व हे वेज्ञानिक विचारपद्धतीचा अवलंब करून 
ज्या ज्ञेय विश्वाचा शोध आपण घेतो त्याच्यात, त्याच्या सीमेवर, सीमेपलीकडेही गवसणार नाही. ज्ञानाच्या 
आवाक्यात ते येणे हे तत्त्वतःच अशक्य आहे. पण अतीत तत्त्व म्हणजे इंद्रियगोचर, कार्यकारणनियमांनी बद्ध 
अशा वस्तूंच्या व्यवस्थेपल्रोकडे असणारे असे तत्त्व अशी व्याख्या जर आपण केली तर कांटच्या म्हणण्या- 
प्रमाणे आत्मभान असलेल्या नैतिक कर्त्याला स्वत:च्या स्वरूपातच ते गवसते. नेतिक कर्ता हे अतीत असे 
अस्तित्व आहे. सोंदर्याचा आस्वादक आणि निर्माता ह्या स्वरूपातही माणूस हे अतीत असे अस्तित्व आहे. 
आता माणसात जर अतीत तत्त्व प्रतिबिबित झालेले असेल तर वस्तुजातातही मानवी ज्ञानाला न गवसणारे 
असे अतीत तत्त्व असणार. माणसाने स्वतःचा घेतलेला शोध हा अतीत तत्त्वाच्या शोधाचा प्रारंभ आहे. 
ईश्‍वराने माणसाला- मानवी आत्म्याला स्वतःची प्रतिमा म्हणून निर्माण केळे ही पारंपरिक श्रद्धा आहे. 
ईशवर- विठववातील अतीत तत्त्व- ही मानवी आत्म्याची-माणसाच्या प्रकतीतील अतीत तत्त्वाची- प्रतिमा 
आहे ही आधुनिक श्रद्धा आहे. 

पण ही श्रद्धा आहे, हे ज्ञान नव्हे असे कांट म्हणतो. समजा, एखादा माणूस असे म्हणाला कौ, आपण 
नेतिक कर्ता आहोत असे माणसाला वाटते खरे पण तो त्याचा भ्रम आहे. माणूस एक प्राणी आहे. त्याची 
कृत्ये म्हणजे त्याला घडणाऱ्या घटना शारीरिक-मानसिक घटना आहेत. ज्या शरीरशास्त्रीय, मानसक्ास्त्रीय 
नियमांना अनुसरून ह्या घटना घडतात ते गुंतागुंतीचे आहेत. पण त्यांचा वैज्ञानिक विचारपद्धतीचा उपयोग 
करून शोध घेता येईल. हा शोध लागला आणि एखाद्या विशिष्ट माणसाच्या शरीर-मनाविषयीची पुरेशी 
माहिती असली तर कोणत्या प्रकारच्या परिस्थितीत तो कोणत्या प्रकारचे कृत्य करील ह्याचा निश्चित 
अंदाज बांधता येईल- प्राककथन ( प्रीडिक्शन ) करता येईल. एखादे कृत्य हे आपले कतंव्य आहे असे 
माणसाला जे वाटते त्याचा अथ असा असतो को ते कृत्य करणे त्याला आवडत नसले तरी ते कृत्य केले 
पाहिजे अशी मानसिक दडपणाची भावना त्याच्या मनात असते. हो भावना कोणत्या शारीरिक-मानसिक 
घटकांमुळे कोणत्या नियमाला अनुसरून निर्माण होते हे समजून आले की ती एक नैसगिक घटना आहे हे 
स्पष्ट होईल. अतीत तत्त्वाचा झरोका असे तिचे स्वरूप राहणार नाही. उळट, आपण जाणीवपूर्वक काहो 
विशिष्ट कृत्यांच्या संबंधात अशी भावना माणसांच्या मनात निर्माण करू शकू आणि त्यांना न आवडणारी 
पण त्यांच्या किंवा इतरांच्या दृष्टीने इष्ट असणारी कृत्ये त्यांच्याकडून घडतील अश्ली व्यवस्था करू. 

ह्या आक्षेपाला कांटच्या वतीने निर्णायक उत्तर देण्यात आले आहे किवा देता येईल असे मला 
वाटत नाही. म्हणजे हा युक्तिवाद आत्मविसंगत आहे किंवा उभयपक्षी मान्य असलेल्या पुराव्याशी विसंगत 
आहे असे उभयपक्षी मान्य असलेल्या युक्‍तिवादाच्या साहाय्याने दाखवून देता येते असे मला वाटत 
नाही. आपण नंतिक कर्ते आहोत हे आपले आत्मभान प्रमाण आहे हे ज्ञान आपल्याला नसते. ही गोष्ट 
श्रद्धेने आपल्याला स्वीकारावी लागते असे त्याचे म्हणणे होते. पण ह्या संदर्भात श्रद्धेचा अर्थ समजून 
घेतला पाहिजे. आपण आपल्या नैतिक अनुभवांचे जेव्हा चितन करतो तेव्हा ' कतंव्य ' ही संकल्पना, 
जे कृत्य कतंव्य आहे असे आपण मानतो त्याचा आपल्यावर असलेला निरपेक्ष अधिकार, नैतिक कर्ता म्हणून 
माणसाच्या ठिकाणी ' प्रतिष्ठा ' असते ही संकल्पना; ह्यांचा मिळून जो एक व्यूहू बनतो तो पृथगात्म 
आहे, त्यातून माणसांचा स्वत:कडे आणि एकमेकांकडे पाहण्याचा एक वैशिष्ट्य पुर्ण दृष्टिकोण आणि त्याच्यावर 
आधारलेला, तो व्यक्‍त करणारा एक वेशिष्ट्यपूर्ण व्यवहार आकाराला येतो असे दिसून येते. हे कृत्य 
माजे कतंव्य आहे ह्याचा, हे कृत्य सौ केल्यामुळे माझ्या आणि इतरांच्या अधिकात अधिक इच्छांचे समाधान 
होईल एवढाच अथे नाही. ' इच्छांचे समाधान करणारे कृत्य' आणि ' कतेव्य ह्या एकमेकांशी संबंधित 


ह. 
तुक] 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
2 न: ८554. ह 5:11 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि... 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


वारा नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


अक्षा संकल्पनेचा संपुण आशय ' जास्तीत जास्त लोकांच्या जास्तीत जास्त इच्छांचे संभीधात करणारे कव्या * 
ह्या व्याख्येत पकडला जात नाही. हा माणूस वलिप्ठ आहे किवा सत्ताधीश आहे, त्याच्यापुढे मी नमलो, 
त्याच्याशी आदराचे वतंन केले तर ते माझ्या हिताचे ठरेल हा एक प्रकारचा विचार ज्ञाला. क्षत्रातल्या कद्र, 
दुबळ्या, असहाय माणसांची माणूस म्हणून, नैतिक कर्ता म्हणून अगभूत प्रतिष्ठा ओळखणे आणि तिला शेषणे 
हा वेगळ्या प्रकारचा विचार आणि वर्तन आहे. आभाळ कासळल तरी चालेल पण न्याय केलाच पाहिजे हे 
जी बाजूने आततायी वचन आहे. दुसर्‍या वाजूने ते न्यायाचे निरपेक्ष झामाण्य जाहीर करते. तेव्हा नैतिक 
शय्या 'एक वेशिष्ट्यपूर्ण व्यवहाराला आकार देतात हे भाल्या दिसून येते. ह्याचे आणखी प्रमाण देता 
येत नाही, ही गोष्ट स्वीकारावी किंवा न स्वीकारावी, एवढेच असते. 

यावर असे म्हटले जाणे शक्‍य आहे की; एखादा संकल्पनाव्यूह वैशिष्ट्य 
दुसर्‍या संकल्पन्तांद्वारा नि:शेष व्याख्या करता येत नाही, दुसऱ्या संकल्पनांत ₹ 
येत नाही ही गोष्ट सत्य असली तरी हे वोद्चिक, संकल्पनात्मक सत्य आहे. 
साक्षात प्रत्यय येत असला तरी हा साक्षात्कार म्हणज श्रद्धा नव्हे. त फार त 
ठरेल. श्रद्धेने आपण जे स्वीकारतो ते म्हणजे इंद्रियगोचर अस्तित्वापळीकडे 
दावा करणारे) अतींद्रिय अस्तित्व. ह्यामुळे नैतिक ( किवा सोंदर्यात्मक ) व्यवहाराचा एक विशिष्ट, 
अक्षपणीय स्वरूपाचा व्यवहार म्हणून स्वीकार करणे ही एका प्रकारची श्रद्धा आहे असे म्हणता येणार नाहो. 

हे म्हणणे खरे आहे. पण कांटचे म्हणणे असे आहे की, नैतिक श्रद्धेने आपण ज्याचा 
स्वीकार करतो ते अतींद्रिय अस्तित्वच असते. नैतिक : णूस नेतिक आचरणाची 
संकल्पना करून तसा व्यवहार करू पाहणार! माणूस हा स्वत:ची मल्ये र 


र “य स्वत:साठी निर्माण करून त्यांचा 
स्वतःवरचा अधिकार स्वोकारणारे, ह्या मूल्यांना अनुसरून आचरण करणारे- करू पाहणारे अस्तित्व 


पूर्ण आहे, त्यातील संकल्पनांची 
यांचे क्षपण ( रिडक्‍्शन) करता 
हेथा सत्याचा जरी आपल्याला 
र बौद्धिक प्रतिभान ( इंट्इशन ) 
असलेले (किवा असे असल्याचा 


_ॅणज निसर्गात घडणाऱ्या घटना नव्हे 
ती करणारा कर्ता ही निसर्गाच्या चौकटीत सामावळी न जाणारी व म्हणून अतींद्रिय अनी अस्तित्वे आहेत. 
नेतिक व्यवहाराद्रारा माणसाच्या या ख्पाचा प्रत्यय यतो पण हा प्रत्यय नैतिक व्यवहाराचे गृहीतकृत्य ह्या 
मार्गाने येतो. नेतिक व्यवहार हा एक विशिष्ट स्वरूपाचा, प्रमाण असा व्यवहार आहे आणि त्याची गृहीत- 
कृत्येहो प्रमाण आहेत. हो गोष्ट श्रज्षेने स्वीकारावी लागते. तिला बाहेरून प्रमाण देता येत नाही. रि 
सारांश, कांटच्या म्हणण्याप्रमाणे अतीत* तत्त्व माणसातच अंतभूत आहे. माणसाचे स्वरूप घेतले 
तर त्याच्यात अनेक घटक आहेत. प्राणी हे त्याचे स्वरूप घेतले तर ते निसर्गात पुर्णपणे सामावलेले असते. 


* ' अतीत ' ही संकल्पना सापेक्ष आहे हे उघड 
संबंधात अतीत असते. उदा., सांख्यमता प्रमाणे प्रक 
वस्तू, देह, चित्ते, इ.- ह्या त्रिगुणात्मक असतात णांचा वेगवेगळ्या प्रमाणात 
भिलाफ होऊन घडलेल्या असतात. पण पुरुष हा केवळ चिन्मय असतो, तो गणांचा घडलेला नसतो. तो 
तिगुणातीत असतो. जे अतीत असते ते, ते वाच्या संबधात अतीत असते त्याच्याहून केवळ भिन्न स्वरूपाचे 
नसते; त्याच्याहून कोणत्या तरी रीतीने ते श्रेष्ठही असते. पुरुष ब्रिमुणात्मक प्रकृतीच्या अतीत आहे. कारण 
तो तिच्याहून केवळ भिन्न नसतो; तो थरेष्ठ कारण प्रकृतीतील घडामोडी त्याच्याप्रीत्यथं असतात. 
आणि धव फॉर्म ऑफ्‌ ध गुड 


नाहे. जे अतीत आहे 


ते कश्याच्या तरी तुलनेने, त्याच्या 
ती आणि तिच्यात 


उद्‌भवणाऱ्या सर्व गोष्टी- उदा , भौतिक 
7 सत्व, रज, तम ह्या तीन ग 


हो असतो 

पाइचात्त्य तत्त्वज्ञानात उदा., प्हटोप्रणीत ' फॉर्म्स ! 
आणि ह्या वस्तूंच्या जगाक्ली संबंधित असलेले मन ह्यांच्या अतीत आहेत; 
आहेत. आधुनिक काळात कान्टने ' अतीता ' ची संकल्पना नव्याने मांडळी 
काल ह्यांच्यात स्थाने असलेल्या वस्तूंचे इंद्रियस 


* हे इंद्रियद्धम्य वस्तू 
वरील दुहेरी अर्थाने अतीत 
भ . त्याच्या अवकाश (स्पेस) आणि 
। वैदनांद्रारा ग्रहण करणाराविषयी (सब्जेक्ट) ह्या इंद्रियगोचर 
विदववाच्या अतीत असतो. कान्टच्या म्हणण्याप्रमाणे असा विपयो हो अस्तित्वात असलेली वस्तू (किवा द्रव्य... 


> त. 
कळ... 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


आतवा 2-6:: 
व दुय पड राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


वि 
५२% येक 
आत च ्ि 
क्ट ७५. चो 
डा अमृतमहोत्सवी) >७ 
म्ह छं 
८८”. वर्ष ४ शके 
*र- शत, क 


अ” 


_ 2. 
ह्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


संपादकीय | तेरा 


(येथेही एक इळेष आहे. केवळ अचेतन भौतिक वस्तूंचा वनलेला निसर्ग आणि ज्याच्यात प्राणी जन्माला 
येतात, परिसराशी देवाणघेवाण करून जगतात आणि नष्ट होतात असा निसर्ग ह्यांच्यात भेंद आहे, ह्या 
दोन निसर्गाची नियामक तत्त्वे भिन्न आहेत. आणि दुसरा- सचेतन वस्तूंचा परिसर असलेला निसगं 
विश्‍वातील तत्त्वाचे सूचन करतो असा कांटचा दावा आहे.) पण नैतिक कर्ता हे त्याचे स्वख्प आणि 
सौंदर्याचा आस्वादक व निर्माता हे त्याचे स्वरूप निसर्गाच्या चौकटीत सामावू शकत नाही. माणसाच्या ह्या 
भिन्न अतीत ख्पांचा आविष्कार भिन्न स्वरूपांच्या व्यवहारांच्या जगात होतो. एकाच वेळी हया. भिन्न 
जगांचा तो धारक असतो. 


ह्यातून प्रश्‍न उपस्थित होतो तो असा : माणसाच्या स्वरूपात ही जी भिन्न अतीत स्वरूपे अंतभूत 
असतात आणि ज्यांचा आविष्कार भिन्न, पृथगात्म अश्शा व्यवहारांच्या जगात ' होतो त्या ह्या स्वरूपांचा, 
आणि ह्या भिन्न जगाचा एका सुसंगत व्यवस्थेत समन्वय करता येतो की नाही? असा समन्वय साधता 
आला तर माणसाच्या संपुण अतीत स्वरूपाची एकात्म संकल्पना वनविता येईल. मग माणसाचे जे * दृश्य ' , 
निसर्गातील प्राणी हे स्वरूप आहे त्याचा जर त्याच्या अतीत स्वरूपाशी संबंध जोडता आला, तर माणसाचे 
समग्र स्वरूप स्पष्ट होईल. माणूस हे एक “ लघुविशव ' (मायक्रोकॉझम) ठरेल. माणूस म्हणजे समग्र विश्वाचे 
एक प्रतीक. होईल. विद्वात अतीत तत्त्व आणि दृश्य निसर्गात त्याचा झालेला आविष्कार ह्यांचे मिळून विश्‍व 
बनलेले आहे हे सत्य माणसाच्या समग्र स्वरूपाचे भाकलन झाले- त्याच्यातील अतीत तत्त्व आणि त्याचे द्श्य 
स्वरूप मिळून बनलेल्या त्याच्या समग्र स्वरूपाचे आकलन झाले को स्पष्ट होईल. विठवाच्या समग्र स्वरूपाच्या 
खाणाखुणा माणसाच्या स्वरूपात दिसून येतील. विश्वाच्या स्वरूपाचे हे आकलन श्रद्धेनेच स्वीकारावे लागेल 
हे खरे पण ते विश्वाच्या स्वरूपाचे एकात्म आकलन असेल. 
पण असे समन्वयाचे तत्त्व उपलब्ध नाही असे कांटचे म्हणणे आहे. माणसाला एकाच वेळी 
अनेक भिन्न रूपे धारण करून भिन्न जगात वापरावे लागते. हे आधृनिक माणसाने सहन 
करायचे ओझे आहे. धामिक परंपरेत विश्वाची, मानवी प्रकृतीची, मानवी जीवनाची जी 
एकसंधता होती ती आधुनिक विज्ञानाचा आणि विवेकवादाचा उदय झाल्यानंतर हरपली. 


सब्स्टन्स-) नसते. पण हाच विषयी जेव्हा नेतिक कर्ता असतो, नैतिक नियम पाळायचे म्हणून जेव्हा विशिष्ट 
कृत्ये करण्पाचा निर्णय तो घेतो तेव्हा कार्यकारणनियमांनी नियंत्रित असलेल्या इंद्रियगोचर वस्तु- 
जाताच्या तो अतीत असतो. दुहेरी अर्थाने अतीत असतो; त्यांच्याहून भिन्न स्वरूपाचा आणि श्रेष्ठ. तो 
श्रेष्ठ असतो कारण त्याला नतिक मूल्य असते. इंद्रियगोचर विश्‍वातील कोणत्याही वस्तूच्या, घटनेच्या 
ठिकाणी हे मूल्य असू शकत नाही. अ्ला नेतिक कर्त्यांचा मिळून जो समाज बनतो त्याचा अधिष्ठाता, 
कान्टच्या मते, ईश्‍वर असतो. तेव्हा मानवो व्यक्‍ती म्हणून आपण जे आहोत त्यांच्या स्वरूपात ईश्वराशी 
संबंधित असलेला असा अतीत घटक असतो. 

अलीकडच्या तत्त्वज्ञानात अतीताची संकल्पना विटगेन्स्टाइन ह्यांनी ' भाषिक खेळ ' ( लंग्वेज गेम ) 
ह्या संकत्पनेद्वारा मांडली. भाषिक खेळ म्हणजे भाषेच्या माध्यमातून चालविण्यात येणारा, विशिष्ट 
प्रकारचा, सुव्यवस्थित व्यवहार. धामिक-आध्यात्मिक व्यवहार, नैतिक व्यवहार, कलात्मक व्यवहार, 
वैज्ञानिक व्यवहार, साधा जीवन व्यवहार असे अनेक भाषिक खेळ माणूस खेळतो. प्रत्येक प्रकारच्या 
व्यवहाराचे विशिष्ट आंतरिक स्वरूप असते, त्या खेळात सहभागी होऊनच त्याचे यथाथ आकलन होऊ शकते 
आणि हे आकलन विशिष्ट प्रकारच्या व्यवहाराच्या चौकटीत त्या त्या संदर्भात आपण जे करतो त्यातून 
प्रकट होते असे विटगेन्स्टाइनचे म्हणणे आहे. एका ' खेळा'च्या, उदा., धामिक खेळाच्या संदर्भात, दुसऱ्या 
खेळातील उदा., वैज्ञानिक खेळातील संकल्पना आणि सत्ये गैरलागू, अप्रस्तुत असतात. ह्या सवे भिन्न 
खेळांचा मेळ कसा घालायचा हा विटगेन्स्टाइनच्या तत्त्वज्ञानातील कूट प्रश्‍न आहे. तरीपण धाभिक-आध्यात्मिक 
व्यवहार हा सवश्रेष्ठ व्यवहार आहे हे त्याचे मत होते असे मानायला आधार आहे. 


2 > 1.) र” 4 
ह क रा र्व 
र्‍ 209: ७ 
नवभारत ह 
वरन र र , 
> 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
७... 28 2:13 35 23 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हह, 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


चौदा नेवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


एकसंधतेच्या शोधात जर आधुनिक विवेकवादाचा आश्रय आपण घेतला तर आपल्या प्रकृती- 
तील ज्या घटकांचा साक्षात प्रत्यय आपल्याला येतो. नैतिक, सोंदर्यनिष्ठ, धामिक इ. ते 
आपल्याला नाकारावे लागतील. अप्रामाणिकपणे जगावे लागेल. विदवातील अतीत तत्त्वाचे 
ज्ञान करून घेण्याची हाव न धरता, स्वत:तील अतीत तत्त्वांशी निष्ठा पाळणे हा आता 
जगण्याचा प्रामाणिक मार्ग आहे. 
आविष्कारवादी दृष्टी 
कांटची भूमिका अस्थिर वाटावी अशी आहे. काही प्रमाणात कांटपा 
प्रमाणात स्वतंत्रपणे, आधुनिक विवेकवादाच्या विरोधात असलेल्या तत्त्ववेत्यांनी माणसाविषयीचे आणि 
मानवी समाजाविषयीचे एक वेगळे चित्र रंगविले आहे. ते थोडक्यात समजून घेणे आवड्यक आहे. हे चित्र 
असे की माणूस हा निसर्गातील एक प्राणी आहे खरा पण तो आणखीही काही तरी आहे. स्वत:च्या प्रकृती- 
मध्ये जे सुप्त आहे, तिरोभूत आहे त्याचा बाह्य जगात आविष्कार करून अशा आविष्कारातून स्वतःचे म्‌तं 
स्वरूप सिद्ध करणारा, आपल्या स्वरूपाला प्रकट अस्तित्व देणारा असा तो प्राणी आहे. तो स्वत:ची मम 
निर्माण करतो आणि ह्या भाषेद्वारे जगाचा एक रेखीव नकाशा बनवून ज्ञात जगाला त्याचे रूप देतो. तों 
स्वतःची मूल्ये, सभ्यतेचे संकेत, आदशं निर्माण करतो आणि त्यातून आपल्या अस्तित्वाला अर्थ देतो. अल्या 
स्वनिमित मूल्ये, संकेत, आददां, प्रथा ह्यांतून आकाराला येणारे अर्थपुर्ण मानवी जीवन; अंशा वानसे 
जीवनाची विविध ख्पे ही निसर्गाच्या परिसरात नांदत असली तरी ती निसर्गाच्या चौकटीत सामावत 
नाहीत. ह्या अर्थाने मानवी जीवनाचा परिसर असे निसर्गाचे स्वरूप असल्यामुळे निसर्ग अपुर्ण आहे. 
निसर्गाचे आणि मानवी जोवनाचे आंतरिक नाते आहे. आपण आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टी 
सारली तर निसर्गाचे माणसाशी असलेले विविधरूपी नाते आपल्याला जाणवते. निसर्ग हे 
त्याच्या कुशीत आपण पहुडतो, तो कधी सुंदर असतो, कधी भीषण असतो, कधी आपल्याल 
कधी नाठाळ असतो, इ. वैज्ञानिक दृष्टीप्रमाणे ज्या भौतिक वस्तूंचा मिळून निसर्ग बनलेला आहे त्या तेथे 
आहेत आणि त्यांचे जे स्वरूप आहे ते त्यांचे स्वरूप आहे. त्यांच्या अस्तित्वाचे आणि स्वरूपाचे निरीक्षणाने 
ज्ञान प्राप्त करून घेणे एवढाच माणूस आणि निसर्ग ह्घांच्यामधील संबंध आहे. निसर्गात अर्थपूर्ण असे काही 
नाही. आदिम मानवी दृष्टीप्रमाणे निसर्गाचे आणि माणसाचे आंतरिक नाते असल्यामुळे निसर्ग अथंपुर्ण 


सून प्रेरणा घेऊन पण काही 


क्षणभर बाजूला 
आपले घर आहे, 
1 अनुकूल असतो, 


असतो. 

माणसाचे अस्तित्व हे सामूहिक अस्तित्व असते. एक 
जीवन हा जो आविष्कार असतो तो सामाजिक आविष्कार अ 
परंपरा म्हणजे त्या विशिष्ट समाजाचा आविष्कार, त्या समाजाचे जीवन होय. भाष 
कल्पना, नैतिक, धामिक सोंदर्यात्मक मूल्ये, सामाजिक प्रथा, संकेत ही 
असतात. समाजाचा घटक असलेली व्यक्ती आपल्या समाजाची परंपरा, परंपरेचे संचित असलेले हे धन 


भात्मसात करते. तिचे मन, व्यक्तिमत्त्व ह्था संचिताने घडविलेले असते. पण ती मानवी व्यक्‍ती असल्यामळे 
स्वत:च्या जीवनातून ती ह्या संचिताचा वैश्रिष्ट्यपर्ण प्क ते स् 


मि की न के परंपरेचा असा 
व्यवतींच्या जीवनाद्वारा आविष्कार होत असल्यामळे परंपरेल र रि 


व्यक्‍ती जगते. मानवी 
1, परिसराविषयीच्या 
सामाजिक परंपरेत मूत झालेली 


पे धारण करते. 


ी र ? पण माणसाचे इतर 
माणसांविषयीचे ज्ञान हे वैज्ञानिक नसते. निसर्गातील घटना कोणत्या सामान्य नियमांना अनसरून घडली 
आहे हे समजले की त्या घटनेचे आकलन झाले अशी वैज्ञानिक ज्ञानाची भमिका आहे. माणसांचे एकमेकां 
विषयीचे ज्ञान ह्या प्रकारचे नसते एखाद्या माणसा 


ू हे समजून घेतले पाहिज, हे समजून घेण्यासा 
काय साधायचे आहे, त्याची मूल्य काय आहेत. तो कोणत्या नेतिक मर्यादा मानतो, आपल्या परिस्थितीचे 


डळ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका न 
नं राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाइड 


संपादकोय' पंधरा 


इतरांशी असलेल्या संबंधांचे त्याचे काय आकलन आहे इत्यादी मला समजून घेतले पाहिजे. म्हणजे कल्पनेने 
त्याच्याशी तादात्म्य पावून त्याच्या दृष्टीने त्याच्या स्वत:कडे आणि जगाकडे पाहिले पाहिजे. एखाद्या 
व्यक्‍तीला भिन्न समाजाला समजून घ्यायचे तर ह्या पद्धतीने समजून घेतले पाहिजे. कल्पनेने इतर माणसांशी 
असे तादात्म्य पावण्याची शक्‍ती माणसात स्वाभाविकपणे असते. म्हणून माणसे समाज करून राहू शकतात. 
एकमेकांशी संबाद करू शकतात. माणसाचे माणसाविषयीचे ज्ञान हे वेज्ञानिक ज्ञान नसते, ते सह-अनुभूतीच्या 
स्वरूपाचे ज्ञान असते. 

शक्‍यतो एकमत साधणे हे संवादाचे एकमात्र उद्दिष्ट असते असे नाही. एकमेकांना अधिकाधिक 
ओळखायला शिकणे एवढेच संवादाचे अनेकदा उद्दिष्ट असते. अश्या संवादामुळे एकमेकांमध्ये आदानप्रदान 
होईलही. दुसऱ्याकडून जे शिकण्यासारखे आहे असे एखाद्याला वाटेल ते तो स्वीकारीलही पण अल्ला 
स्वीकारात आपला विशिष्ट दृष्टिकोण सोडून न देता त्याला पोषक ठरेल ते स्वीकारावे अशीच भूमिका असते. 
दुसर्‍या व्यक्तिमत्त्वाचे निरसन व्हावे अश्नी संवादात अपेक्षा नसते. 

आता ह्या आविष्कारवादी दृष्टिकोणातून धर्माकडे पाहिले तर काय हाती लागेल? मानवी जीवनाचे 
एक विशिष्ट रूप म्हणजे एखाद्या समाजाने आपल्या परिसराला दिलेला प्रतिसाद आणि त्या परिसराच्या 
माध्यमातून स्वत:चा केलेला आविष्कार असतो हे आपण पाहिले. मानवी व्यक्‍ती हेच अतीत असे अस्तित्व 
असल्यामुळे परिसरात, निसर्गात अंतहित असणाऱ्या, व्यक्‍त झालेल्या अतीत तत्त्वाला मानवी व्यक्ती 
स्वाभाविकपणे प्रतिसाद देते. ह्यामुळे सर्व मानवी परंपरा ह्या स्वाभाविकपणे धाभिक परंपरा आहेत. सवे 
सामाजिक परंपरांमध्ये जे पवित्र आहे, अतींद्रिय आहे ते आणि जे लोकिक, ऐहिक आहे ते हा भेद करण्यातं 
आला आहे. आणि अतींद्रिय तत्त्वाशी व्यवहार करण्याचे, पूजाअर्चा, यज्ञयाग इ. संकेत विकसित करण्यात 
आले आहेत. 

समाजाचा आदिम आविष्कार हा अस्फुट, एकाकार असतो. त्यात धाभिक नैतिक, ज्ञानात्मक, 
कलात्मक अश्नी आविष्काराची भिन्न रूपे स्पष्टपणे एकमेकांपासून अलग झालेली नसतात. हे सर्व घटक 
आदिम आविष्कारात एकजीव झालेले असतात. हळूहळू त्यांच्यामधील प्रकारभेद स्पष्ट होत जातात 
आणि परंपरा अनेकांगी, अनेकविध बनते. धर्म, नीती, ज्ञान, कला ही आविष्काराची भिन्न क्षेत्रे किवा प्रकार 
म्हणून ओळखले जातात. पण पारंपरिक समाजात धर्माचे प्रभुत्व राहते हे आपण पाहिलेच आहे. 

कांटचा प्रश्‍न असा होता, को र्नंतिक कर्ता, सोंदर्याचा आस्वादक, धामिक व्यक्‍ती इ. व्यक्‍तिमत्त्वातील 
जे अतीत असे घटक आहेत त्यांचा (आणि त्यांच्या आविष्कारांचा) सुसंगतपणे समन्वय साधणारे असे 
तत्त्व आहे का ? कांट आणि आधुनिक विवेकवादी विचारवंत यांमध्ये एक समान भूमिका आहे. ती ही 
की सर्व माणसांची समान अशी एक प्रकृती आहे. ह्या प्रकृतीची घडण क्ली आहे. ह्याविषयी त्यांच्यात 
मतभेद आहे. आविष्कारवाद्यांच्या मते सव माणसांची समान प्रकती असली तरी प्रत्येक समूहाचे अनन्य- 
साधारण असे वंशिष्ट्य असते आणि त्याच्या स्वत:च्या परंपरेद्वारा झालेल्या आविष्कारातून ते मूत झालेले 
असते. तेव्हा आविष्कारवाद्यांच्या दृष्टीने प्रश्‍न दुहेरो आहे. मानवी परंपरा इतिहासात विकसित झाल्या आहेत; 
त्यांचा समन्वय साधणारे तत्त्व आहे का? 

मानवी प्रकृुतीतील भिन्न अतीत घटकांना आणि त्याचप्रमाणे मानवी संस्कृतीत विकसित झालेल्या 
सर्व भिक्च सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरांना एका “ डायलेक्टिक 'च्या सूत्रात गोवून त्यांची व्यवस्था लावण्याचा 
हेगेलने केलेला प्रयत्न प्रसिद्ध आहे. माक्‍संने हेगेलचा काही बाबतींत अनुवाद केला आहे. 
विसाव्या हातकातील धर्माचतन 

ह्या पाश्‍वेंभूमीवर विसाव्या शतकातील ध्मंचितनाकडे पाहिले तर त्याचे पुढील प्रकारांत वर्गीकरण 
करता येईल. 

१. एखाद्या विशिष्ट धामिक परंपरेत घट्टपणे पाय रोवून (किवा रोवलेले असताना) दुसऱ्या 
धरामिक परंपरेशी केलेला संबाद आणि त्यातून स्वत:च्या धाभिक परंपरेचा विकास करण्याचा प्रयत्ल ह्घा 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
क क र 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हिंड, . 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


“> ज पा ठीक र्म क प्टें डं 
सोळा नवभारत जुल-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९ 


स्वरूपाचे धरमंचितन भारतात हिंदू परंपरेच्या दृष्टिकोणातून टिळक, गांधी, विनोबा ह्यांनी केलेले आढळते. 
ह्याला १९ व्या शतकातील हिंदू धर्मचितनाची पाश्‍वंभूमी आहे. 

युरोपमध्ये स्त्रिस्ती- कॅथ लिक, प्रॉटेस्टंट इ. धर्मपंथांत अंतर्गत धर्मचितनाची, देवशास्त्राची नव्याने 
याचणो करण्याची दीर्घ परंपरा आहे. ( हिंदू धमंपरंपरेतही ती होती आणि त्यातूनच धर्माचे परिवतंनही 
साधले जात होते. उदा., शंकराचार्यांचे कार्य पहा. ) पण आता ख्तरिस्ती-पंथी इतर धर्मपरंपरांशी संवाद साधू 
पाहात आहेत. उदा., 1८प1611094] (ठपाला ळी १/७॥०1] गा (१९६३ - ६५)ने प्रसारित केलेले 
निर्णय पहा. 


२. आधुनिक विवेकवादाच्या दृष्टिकोणातूच होणारा धर्मविषयक विचार हा दृष्टिकोण, अतीताची 
संकल्पना आणि धर्माचे प्रामाण्यच नाकारीत असल्यामुळे प्रस्थापित धाभिक मतांचे खंडन करून आणि विशेषत: 


धर्माने ज्यांना प्रामाण्य दिळे आहे अज्ञा दुष्ट सामाजिक प्रथांवर टोका करून इहवादाचा समाजात प्रसार 
करणे हे त्याचे उद्दिष्ट असते. 


वर्गीय समाजात एका वर्गाचे- उत्पादन-साधने ज्याच्या 
मालकोची असतात त्या वर्गाचे- इतर वर्गावर प्रभुत्व असते. त्यामुळे सर्वच वर्गातील माणसांची मानवता 
अपुर्ण आणि विकृत असते. पण ह्या परिस्थितोतही आपल्या सम्यक, निरामय मानवी प्रकृतीचे साफल्य ज्या 


जीवनसरणीत होईल तिची कल्पना माणसाला सपाटून टाकत असते. ही कल्पना म्हणजे धर्माचे सार होय. 


सर्वांवर प्रेम करणारा सर्व समर्थ ईव्वर आहे. तो पापी जनांचे शासन करील, पुण्यवंतांना स्वर्गाचे राज्य 


देईल, प्रेमाने वागण्यातच माणसाचे तारण आहे इत्यादी. सर्वच वर्गांतील माणसांना धर्माचे आवाहून असते. पण 


वरिष्ठ वर्ग आपले प्रभुत्व टिकवून धरण्यासाठी धामिक कल्पनांचा वापरही करीत असतो. तेव्हा धमं हा 


चिकित्सेचा, विझ्ठेषणाचा विषय आहे. समाजाच्या वास्तव स्थितीत कोणती मानवी मूल्ये नाकारण्यात 
आल्यामुळे ती धामिक कल्पनांत प्रतिविबित झाली आहे. 


हेत ह्याचा शोध घेणे हे चिकित्सेचे एक उद्दिष्ट. दुसरे 
उद्दिष्ट म्हणजे वरिष्ठ वर्ग आपल्या हितासाठी धामिक कल्पना कशा राबवीत आहे हे दाखवून देण. 


सुसंवादाने आपल्या प्रकृतीचा मुक्त आविष्कार करतील. समा 
मानवी जीवनात त्यांच्या पूर्ण शद्ध स्वरूपात मूर्त झालेली असती 
२) मनोविव्लेषणशास्त्र : हे आधुनिक विवेकवादाचेच एक 


कलाकृती यांच्याप्रमाणे काल्पनिक इच्छापूर्तीचा एक प्रकार आहे. धार्मिक विधी आणि प्रतिमा ह्यांच्या 


माणसांच्या नेणिवेत (ए12015ल015 ) असलेल्या पाळामुळांवर प्रकाश टाकन धाभिक प्रतीकांचा अर्थ विशद 
करायला मनोविषळेषणाने महत्त्वाचे साहाय्य केले आहे. 


३) अस्तित्ववाद : कांट आणि हेगेल ह्यांनी 
केल्यानंतर धर्म हा निखळ श्रद्धेवर आधारलेला असला 


रूप आहे. धमं, त्याच्या दृष्टीने, स्वप्ने व 


प्हेटॉनिक विवेकाची वेगळ्या स्वरूपात पुन:स्थापना 
पाहिजे ह्या भूमिकेचा पुनरुच्चार अस्तित्ववाद करतो. 


द $$ ट्र 
. गभ र पु वी क 
अ '*८&$'नवभारत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास त शु 

अनुक्रमणिका नत प र 

अनुक्रमाणेका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अय व अह .. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, 


संपादकीय' सतरा 


ह्या विविध दृष्टिकोणांतून २० व्या शतकात झालेल्या धर्मचतनाचा परामशें तपशिलात जाऊन 
घ्यावा लागेल. 


भारतीय धर्मीचतन 


भारतात ज्ञालेल्या धर्मचतनाकडे आपण वळलो तर लो. टिळक आणि गांधीजी-- विनोबाजी ही नावे 
ठळकपणे आपल्यासमोर येतात. हे तिघेही हिदू धामिक आध्यात्मिक परंपरेत ठाण मांडून होते. हे ठाण त्यांनी 
जाणीवपुर्वक, बुद्धया दिले होते असे नाही. तो त्यांची स्वाभाविक परिस्थिती होती. त्यांचे धमचितन हे हिंदू 
परंपरेचा पाईक म्हणून एका भिन्न स्वरूपाचे होते असे आपण म्हटले. 
टिळक 


अधिक नेमकेपणे बोलायचे तर टिळकांचा स्त्रिस्ती धार्मिक परंपरेक्षी तितकासा संवाद नव्हता, तर 
ज्या परंपरेने आधुनिकता घडवली त्या परंपरेश्षी होता असे म्हणावे लागेळ. विवेकवाद हा आधुनिकतेची 
घडण करणारा एक घटक होता हे आपण पाहिले. दुसरा मूलभूत महत्त्वाचा घटक म्हणजे आत्मदिग्द्शन 
करण्याची शक्‍ती असलेल्या आणि आत्मदिग्दर्शन करण्याचा अधिकार असलेल्या व्यवतीची संकल्पना. अक्ा 
व्यक्तींचा मिळून समाज बनतो हे आधृनिकतेतील मूलभूत घटकतत्त्व आहे. ह्या तत्त्वाचा आविष्कार, त्याचे 
उपयोजन प्रथम राजकीय आणि आथिक क्षेत्रात झाले, पण हळूहळू स्वेच सामाजिक व्यवहारांचे ते नियामक 
तत्त्व असले पाहिजे आणि त्याला अनुसरून सर्व सामाजिक संबंधांत आणि प्रघातांत परिवर्तन घडवून आणले 
पाहिजे, ह्या तत्त्वांशी सुसंगत ठरेल असे रूप त्यांना दिले पाहिजे ही आधुनिक नेतिक दृष्टी दृढ. झाली. व्यक्‍ती 
एका विशिष्ट समाजात जन्माला येते आणि वाढते आणि त्या समाजाचा घटक, हे तिच्या स्वरूपाचे. सार 
(एसेन्स) असते, ही पारंपरिक दृष्टी होती. त्याऐवजी स्वायत्त व्यक्ती असेच मानवी व्यक्तीचे स्वत:चे,,स्वरूप- 
असते आणि अश्या व्यक्‍ती एकत्र येऊन समाज सिद्ध करतात अशी आधूनिक दृष्टी आहे. पण हया.दृष्टीमागे 
माणूस हा ईश्‍वराची प्रतिमा असलेला जीवात्मा आहे आणि त्याचे अनंत असे मूल्य आहे ही ख्तरिस्ती कल्पना 
होती आणि ईवराने जे प्रकटन केळे आहे त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रत्येक व्यक्‍तीला अधिकार आहे ही प्रॉटेस्टंट 
कल्पनाही होती. व्यक्‍ती स्वायत्त असल्यामुळे समाजव्यवस्था स्थापन करण्यात आणि सामाजिक व्यवहारांचे 
नियमन करणारे निर्णय घेण्यात तिचा समान सहभाग असला पाहिजे. हा अधिकार तिचा आहे आणि हे 
तिचे कतंव्य आहे- हे आधुनिकतेने स्वीकारलेले समाजधारणेचे मूलभूत नियामक तत्त्व आहे. ज्या प्रमाणात 
व्यक्‍तीला सामाजिक निणंयप्रक्रियेत समान सहभाग नाकारण्यात आलेला असतो त्या प्रमाणात तिचे स्वायत्त 
व्यक्तिमत्त्व खंडित झालेले असते. ती इतरांनी घेतलेल्या निर्णयांच्या अंकित असते आणि हा तिच्यावर झालेला 
अन्याय असतो. 

तेव्हा व्यक्तीचे समान सामाजिक अधिकार असतात आणि ह्या अधिकारांची प्रतिवविबे असलेली 
अश्ली तिची समान सामाजिक कतंव्ये असतात ही कल्पना आधुनिक सामाजिक विचाराला मूलभूत अज्ली 
आहे, भारतीय राजकीय स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या टिळकांनी ती मनोमन स्वीकारली होती. आधुनिक 
विज्ञानाशी आणि वैज्ञानिक ज्ञानावर आधारलेल्या तत्त्वज्ञानाशी- उदा., स्पेन्सरच्या तत्त्वज्ञानाशी- 
त्यांचा झालेला परिचय आणि तत्पइचात त्यांनी केलेले धर्मचितन हे हिंदू परंपरेचा पाईक म 
भिन्न- स्त्रिस्ती परंपरेला दिलेला प्रतिसाद होता. पण विज्ञानामुळे आणि वैज्ञानिक तत्त्वज्ञाना 
श्रद्धेपुढे आव्हान उभे राहिले आहे असे वाटून ते कधी विचलित झाले नाहीत. ह्याचे एक . महत्त्वाचे 
कारण असे को, एका बाजूला श्रद्धा आणि दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष अनुमान ह्याच्यावर आधारलेली लौकिक 
शास्त्रे- विज्ञान ह्यांची क्षेत्रे भिक्च आहेत ही पारंपरिक हिंदू दृष्टी होती. स्व आस्तिक दर्शतांनो, विज्षेषत: 
वेदान्ताने हे तत्त्व स्वीकारले होते, आणि हिंदू धाभिक मानसिकतेत ते मुरलेले होते. मोक्ष किवा परतत्त्वाशी 
ईदवराशी एकात्म झाल्याची स्थिती, तिचा अनुभव हे परमोच्च श्रेय आहे आणि धर्म म्हणजे. ह्या. श्रेयाची 


साधना होय ही टिळकांची अविचल श्रद्धा होती. ते पक्के हिंदू धामिक होते. 
> स” च ध्‌ ११ र ७ 
स्य निक ; , 


न. भा. ३ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


क्ल १ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ व 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


हणून एका 
मुळे धामिक 


नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 
अठरा 


धनेचे स्वरूप काय हा त्यांच्यापुढचा प्रश्‍न र. परमात्मा- जीवात्मा ह्यांच्या एकात्मतेचा 

मोडा ”ीेन झाल्यावरच येतो हा पारंपरिक हिंदु- भारतीय सिद्धान्त होता आणि तोही 
नतुमव मत:कर स. हिंदू परंपरेत अंतःकरण शुद्ध करण्याचे काही मार्ग रूढ होते- योगमार्ग, 
ळल र काची टिळकांनी कर्ममार्ग उचलून धरला किवा कर्ममार्ग आणि भक्तिमार्ग यांची 
डागा नकला चितनाचे सार आहे असे म्हणता येईल. सागरिक म्हणून आपली कतंव्ये तत 
बुद्धीने करत राहणे, ही कर्मे केल्यामुळे जी बरीवाईट फळें नकी वाट्याला येतील ती भवित काळया 
ईदवराच्या चरणी अर्पण करीत, केवळ कतंव्यबुद्धीने ती करीत राहणे असे धामिक साधनेचे स्वरूप अस 
पाहिजे हा टिळकांचा निष्कर्ष होता. ही साधना एकाच वेळी धामिक आणि सामाजिक अशी आहे. 

ह्या भूमिकेत काय अभिप्रेत आहे ? एक तर धामिक कमंकांड गोण आहे. 'योगमागही बाजूला सारला 
गेला आहे. कमंकांड आणि योगसाधना ह्यांना धाभिक साधनेत साक्षात स्थान नाही पण निष्कामबृद्धीने 
आपली कर्तव्ये करीत राहण्यासाठी जी मनोधारणा आवद्यक असते तिला दृढ़ करण्याकरता भजनपूजनाचा 
किवा ध्यानधारणेचा उपयोग होत असेल तर त्यामुळे या मार्गांना धामिक साधनेत स्थान मिळेल. खरी 
साधना ही भक्तिभावाने कर्ममार्गाचे आचरण करण्यात आहे. आता तसे पाहिले तर हा सारा विचार भक्‍्ति- 
संप्रदायात- उदा., मराठी संतांच्या शिकवणीत आहे. मग टिळकांनी नवे काय सांगितले ? स्वायत्त नागरिक 
ह्या आधुनिक संकल्पनेच्या संदर्भात- ह्या संकल्पनेला केंद्रस्थाती ठेवून पारंपरिक धामिक विचारांची 
नव्याने मांडणी केली. 

पारंपरिक हिंदू धामिक विचारात आणि टिळकांच्या मांडणीत एक भेद आहे 
परतत्त्वाशी एकरूप झाल्याचा अनुभव आल्यातंतर म्हणजे मोक्ष प्राप्तीनंतर व्यक्तीला 
नाही, कोणतीही कतंव्ये उरत नाहीत, तिचे अस्तित्व एका अर्थाने उरत नाही. उरलेच 
आध्यात्मिक अस्तित्व असते अशी पारंपरिक हिंदू शिकवण आहे. उदा., ही अद्वेती भूमिका आहे. उलट, मोक्ष- 
प्राप्तीनंतरही कतंव्ये उरतात. मुक्‍त झालेला माणूस, ज्ञानी माणूस कतंव्ये निष्कामबुद्धीने करत राहतो 
असे मत टिळकांनी मांडले आहे. ज्या स्थितीत लौकिक जीवनाशी, परिसराशी काहीही संबंध उरत नाही 


अशी शुद्ध आध्यात्मिक स्थिती असते की नाही? हा प्रश्‍न येथे आहे. त्याच्याविषयी आपले विचार 
टिळकांनी सुसंगतपणे मांडले आहेत, असे मला वाटत नाही. 


गांधीजी 


गांधीजींच्या विचारांत सुसंगती अधिक प्रमाणात आढळते. ते वैष्णव श्रद्धेत, भक्‍्तिमार्गी श्रद्धेत वाढले 
होते. पण ' शिखरावरील प्रवचनात ' जी ख्त्रिस्ती दृष्टी व्यवत झाली आहे तिचे आकर्षण त्यांना होते; ती 
त्यांच्या अंतःकरणाला भिडली होती. हो दृष्टी अशी की ईश्‍वर प्रेममय आहे, त्याच्या प्रेमाला प्रतिसाद देणे 
माणसाचे कतंव्य आहे. ईशवरावरचे आपले प्रेम त्याने निर्माण केलेल्या सर्व माणसांवर प्रेम करण्यात व्यक्‍त 
होते आणि इतरांवरील प्रेम त्यांच्या केलेल्या सेवेत मूत होते. त्यांच्या गरजा ओळखून त्या भागविण्याचा 
प्रामाणिक प्रयत्न आपण केला नाही तर त्यांच्यावर आपण प्रेम करतो ह्या म्हणण्यात काही तत्थ्यं नाही. 
ह्या शिकवणीप्रमाणे जगणारी खरोखुरी ख्रिस्ती माणसेही गांधीजींनी पाहिलो होती. ह्या शिकवणीला आणि 
जीवनपद्धतीला त्यांनी दिलेला प्रतिस्ताद म्हणजे स्श्रिस्ती परंपरेक्षी त्यांनी केलेला संवाद होय. 

अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इ. साधारणधर्म म्हणून वैष्णव संप्रदायाप्रमाणेच इतर 
सर्व भारतीय संप्रदायांत मान्यता पावले होते. साधारणधर्म जे सव च बंधात 
पाळायचे धम. हे धम पाळीत राहिल्याने अंत:करणगुद्धी होते आणि मोक्ष प्राप्त होतो. तेव्हा 
पालन हा आध्यात्मिक साधनेचा गाभा आहे. अर्थात, तो भक्‍्तिमार्गाचाही गाभा आहे. 

गांधीजींनी अहिसा आणि सत्य ही मूलभूत मूल्ये मानली. हेही हिंदू परंपरेला धरून आहे. सत्य हे 
आचरणात आणायचे सत्य आहे, केवळ बुद्धीला उमजलेले 


सत्य नाही. योग्य मार्गाने जगणे म्हणजे सत्याचे 
पाळून करणे आणि अहिसेला अनुसरून जगणे म्हणजे योग्य मार्गाने जगणे. अहिसा म्हणजे जे, जे आहे, 


१: "० "क ५: डा 
। 1 र्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनक्रमणिका प 
हनी > 235.) 0. 15754 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
डी संगणकीकृत द्वारा प्राजमाठशाळामडळ, वाड 


त्यांनी 


ह्यात शंका नाही. 
लोकिक जीवन राहात 
तर ते शुद्ध एकेरी 


संपादकीय एकोणीस 


विशेषत: जो जो जीव आहे त्याची कदर करणे, त्याचा आदर करणे, त्याच्या जीवनात स्वार्थासाठी 
कोणतेही विक्षेप न करणे. अपरिग्रहाचा धर्म अहिसेपासून निष्पन्न होतो कारण माझ्या जीवनधारणेला जे 
आव्यक आहे त्याहून अधिकाचा संग्रह मी केला तर मी इतरांना जे उपलब्ध असणे योग्य आहे ते 
का असे होईल आणि हे इतरांवरील आक्रमण, हिंसा आहे. इतर साधारणधर्माविषयीही असेच म्हणता 
येईल. 

आता स्त्रिस्ती आध्यात्मिक परंपरेला दिलेला प्रतिसाद म्हणून गांधीजींनी “ अहिसे 'च्या संकल्पनेचा 
तीन अगांनी विकास केला असे मला वाटते. एक, इतर जीवांच्या जीवनात विक्षेप आणू नये एवढेच अंहिसेत 
अभिप्रेत नाही तर अहिसिचे आचरण करायचे तर त्यांची शक्‍य ती सेवा केली पाहिजे. त्यांना चांगल्या रीतीने 
जगण्यात साहाय्य केले पाहिजे. अहिसेची ही जी विधायक बाजू आहे तिच्यावर गांधीजींनी भर दिला. 
दुसरी गोष्ट अशी को, मानवी व्यक्‍ती स्वायत्त असते. हे मानवी जीवनाचे रूपच आहे हे आधुनिक तत्त्व 
गांधीजींनी स्वीकारले. तेव्हा एक तर प्रत्येक व्यक्‍तीने आपल्या स्वायत्ततेचे संरक्षण, जोपासना केली 
केली पाहिजे, आणि इतर माणसांची “सेवा ' करण्यात त्यांच्या स्वायत्ततेचे संरक्षण, परिपोष करणे अंतभूत 
असते हे ओळखले पाहिजे. अहिसेळला अनुसरून जगणे म्हणजे सर्व माणसांच्या स्वायत्ततेची कदर करीत 
जगणे होय. तिसरी गोष्ट अशी की, जेथे कुणाही माणसाची स्वायत्तता हिरावून घेण्यात किवा खंडित करण्यात 
आली असेल आणि त्याच्यावर अन्याय झाला असेल तेथे त्या अन्यायाचे निराकरण करण्याचा ' प्रयत्न केला. 
पाहिजे आणि त्यासाठी आवद्यक तर, अहिसेशी सुसंगत ठरेल अशा मार्गाने संघर्ष केला पाहिजे हेही 
अहिसेमध्ये अभिप्रेत आहे. म्हणजे सर्व माणसांच्या स्वायत्ततेची समान कदर करणारी अर्थव्यवस्था, समाज-' 
व्यवस्था आणि राजकीय व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न करीत राहणे ही अहिसिवर आधारलेली जीवन- 
सरणी आहे. अज्ञा समाजव्यवस्थेला गांधीजींनी रामराज्य म्हटले पण हा हिंदू आध्यात्मिक परंपरा आणि: 
आधुनिकता ह्यांच्या संवादातून निर्माण झालेला आद आहे. 
विनोबा 

गांधीजींच्या जोडीला विनोबाजींचे नाव स्वाभाविकपणे येते. ह्या दोहोंच्या भूमिंकांत वेगळेपण असले 
तर त्याचे स्वरूप काय असेल ? गांधीजी वैष्णव श्रद्धेत वाढले. ते साधक होते आणि त्यांची साधना, 
वैष्णवाला साजेशी भक्‍तिमार्गी-कममार्गी होती. पण भारतीय आध्यात्मिक परंपरेचे दार्शनिक ज्ञान त्यांनां 
नव्हते. ह्या अर्थाने ते विठ्ठान नव्हते. हे ज्ञान विनोबाजींना बर्‍याच प्रमाणात होते. पण गांधीजींनी ज्या 
प्रकारे ख्रिस्ती धामिक परंपरेशी आणि आधूनिकतेद्ली संवाद केला, ह्यातून ख्तरिस्ती व आधुनिक मूल्ये 
आत्मसात केली. ह्या मूल्यांना भारतीय आध्यात्मिक परंपरेत अधिष्ठान देऊन ह्या परंपरेचा विकास केला 
आणि अक्षा परिष्कृत परंपरेच्या भूमिकेतून आधुनिक राजकीय, सामाजिक व्यवहारात सहभाग घेऊन त्याला: 
वळण देण्याचे प्रयत्न केले तसे विनोबाजींनी केले नाही. परिष्कृत भारतीय आध्यात्मिक परंपरेची पाळेमुळे 
प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या भारतीय परंपरेत कशी रुजलेली आहेत हे त्यांनी आपल्या चिंतनाने 
दाखवून दिले. शंकराचार्यांनी जसा भारतीय धार्मिक परंपरेचा “* शास्त्रांच्या' आधारे- प्रस्थानत्रयीच्या 
आधारे- परिष्कार केला त्याप्रमाणे विनोबाजीनी शास्त्रांच्या आधारे गांधींजीनी परिष्कृत केलेल्या धर्माचे- 
अध्यात्माचे प्रामाण्य दाखवून दिले. 
आंबेडकरांचे धर्मीचतन 

आंबेडकरांचे धर्मेचितन वैशिष्ट्यपूणे आहे. त्यांनी आधुनिक विवेकवादाचा मनोमन स्वीकार 
केला होता. पण भारतीय धामिक- आध्यात्मिक परंपरांत जी उच्चतर नेतिक मूल्ये विकसित झाली होती, 
ज्यांचा साधारण धर्म म्हणून आपण निदेश केला, त्यांच्यावरच निकोप सामाजिक आणि वैयक्तिक जीवन 
आधारता येईल अशी त्यांची धारणा होती. ही मूल्ये भारतीय परंपरेत प्रथम गोतम बुद्धाने मांडली. आणि 
आपल्या जीवनात मूत केली; प्रज्ञा, मंत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा इ. (' पारमिता *) ही ती मूल्ये होत. 
विवेकवादं आणि ही नैतिक मूल्ये ह्यांचा बुद्धाच्या शिकवणीत आणि बौद्ध तत्त्वज्ञानात सुसंगतपणे. मेळ 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
७.६. 5: 02% 4) मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


वीस नवभारत जुले-आंगस्ट-सप्टबर, १९९४ 


घातला गेला आहे असे त्यांना आढळून आले आणि बोद्ध धर्माचे त्यांनी पुनरुज्जीवन केले. केवळ सामाजिक 
न्याय आणि त्यावर आधारलेली सामाजिक नीती यांच्या ,पलीकडे जाणारी ही मूल्ये होती. विज्ञान 
आणि विवेकवाद यांच्याशी सुसंगत असा धर्म फक्त वोद्धधर्मंच आहे व तोच मानवजातीचा भविष्यातील 
धरम आहे अशी आंबेडकरांची धारणा होती. पण मानवी प्रकृतीच्या ज्या संकल्पनेत ह्या मूल्यांना आधार 


मिळू शकेल ती विज्ञानाच्या व आधुनिक विवेकवादाच्या सीमा ओलांडून पलीकडे जाणारी आहे असे 
मला वाटते. 


इहवादी नोतो 

इहवादी (सेक्यूलर) नीतीची आधूनिक संकल्पना अजी स्पष्ट करता येईल- 
हा स्वायत्त असा कर्ता असतो. त्याच्या काही गरजा, वासना, इच्छा, आकांक्षा असतात आणि त्यांचे समाधान 
करण्यासाठी तो कृत्ये करतो. ज्या विशिष्ट परिस्थितीत आपण जगत आहोत, जी एकंदर सोवियत 
आपल्याला उपलब्ध आहे ती ध्यानात घेता आपल्या अमुक इच्छांचे समाधान करण्याचा पतत आजण गळा 
तर त्याची किमत म्हणून आपल्या दुसर्‍या काही इच्छांचे समाधान आपल्याला करता येणार वाती डे मागची 
इतकी समज माणसाच्या ठिकाणी असते. माणूस कर्ता असतो ह्या म्हणण्याचा एक भाग असा की, आपल्या 
कोणत्या इच्छांचे समाधान करावे, कोणत्या इच्छांना बाजूला सारावे आणि समाधान करण्यासाठी निवडलेल्या 
बहाल असाधाते कत्या सोंगनि' कराने हे तिंगंय पोधयाचे स्व्रातत्र्य त्याहा असते; आणि समाजव्यवस्थेत 
है स्वातंत्र्य त्याला असले त्री कर ती त्वात्व्वावन अत्नत्य क रणारी च्यवस्थर असते. आपल्या सध्याच्या इच्छा 
आणि भावी काळात उद्‌भवतील त्या इच्छा ह्यांचा शक्‍य तितक्‍या सुसंगतपणे मळ घालून आपल्या अधिकात 
अधिक इच्छांचे समाधान कसे साधता येईल ह्याची रणनीती (स्ट्रॅटेजी) माणस आखू शकतो. 


प्रत्येक मानवी व्यक्‍ती 


1. 


त्यांचें आपल्या 
इच्छांची जास्तीत जास्त सुसंगत आणि समावेशक अशी व्यवस्था छावून र समाधान माणूस करू कती 
तर त्याने आपले सुख साधले असे आपण म्हणू. आपल्या इच्छांची अशी उुस्रगत, समावेशक व्यवस्था 
लावण्याची माणसाची जी प्रवृत्ती आणि क्षमता असते त्यात त्याची कट ुषवाकी-) र्शनॅलिटी) सामा विलेली 
असते. हा त्याच्या विवेकशीलतेचा एक भाग असतो. दुसरा भाग म्हणजे आ मालक एक स्वायत्त कर्ता 
आहोत त्याप्रमाणे इतर माणसेही स्वायत्त कत आहेते हे ओळखून डुलत माजतोतया स्वायत्ततेशी 
सुसंगत ठरेल अश्या रीतीने आपण वागले पाहिजे. आपले सुख साधणारी रण आळ& पाहिजे माणूस 
ओळखू शकतो आणि त्याप्रमाणे वागण्याचे बंधन, मर्यादा माणूस स्वतावर टर धट हे बंधन नेति 
बंधन असते. आपल्या स्वत:च्या सुखाला आपल्या दृष्टीने जे मूल्य आहे, तेच आगे बीळ माणसाच्या 
दृष्टीने त्याच्या स्वत:च्या सुखाला आहे. सर्वांच्या सुखाची समान कदर बळे नो (४७ जे न्यायाची 
वृत्ती. न्याय हे आधुनिक इहवादी नीतीचे आधारतत्त्व आहे. आधुनिक डर कली र स्टेट 
वैयक्तिक- सामाजिक नीतिकल्पनेवर आधारलेले आहे. माणसाच्या स्वाभा पन ॥|॥ 
स्वायत्तता आणि दुहेरी विवेकशीलता ह्यांची मिळून मानवी प्रकृती बनलेली ॥॥॥॥1. शती पश 
विषयीचे हे आधुनिक चित्र भाहे. १शतीः 
बुद्धाची.नीती ही ह्या इहवादी नीतीपलीकडे जाते. ती आध्यात्मिक नीती आ 
इच्छा हीच दु:बमय आहे : मग ती इच्छा चांगली, वाईट कशीही असो. कारण 
काही साध्य असते आणि ते साधण्यासाठी, ज्या व्यक्तीमध्ये ती उ 
प्रेरणा देणारी अशी अवस्था असते. इच्छा व्यक्‍तीला अश्नी प्रेरणा 
वेगळी अक्ली एक विशिष्ट व्यक्ती आहोत, टिकून राहणारी अज्ली 
विषयीची कल्पना असते आणि आपल्या स्वत:च्या सुखाविषयीची ति 
विशिष्ट अशी व्यक्‍ती आहोत ही कल्पना म्हणजे अविद्या होय. ह्या 
पृथक व्यक्तिमत्त्वाचे पुर्ण विलोपन करणे हे बौद्ध नीतीचे उद्दिष्ट 
स्वत:मध्ये अमर्यादित विकास करणे हा हे उद्दिष्ट साधण्याचा मागं 


क्षा, त्माची 


है. बुद्धाच्या. दृष्टी प्रमाणे 
1 इच्छा म्ह 


ण 
द्भवलेली असते ( को मी गोती 
देऊ शकते कारण आपण इतर नवेच 
व्यक्‍ती आहोत अशी व्यक्‍तीची स्वत:- 
ला ती असते. आपण एक वेगळी 
अविद्येचे पुरण निरसन करणे, आपल्या 
आहे आणि मंत्री, 


केरूणा इ, वृत्तींचा 
आहे. ही बौद्ध नीती न्यायापलीकडे 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य विकास संस्थद्वारे 
क का ् द्वारा प्राजमाठशाळामडळ, वाड 


संपादकीय एकवीस 


जाणारी आहे हे उघड आहे. कारण न्यायामध्ये जी दृष्टी आहे ती अशी की माझ्या सुखाला जे महत्त्व आहे 
ते इतर कुणाही माणसाच्या सुखाला जेवढे महत्त्व आहे त्याहून यत्किचितही अधिक नाही आणि यत्किचितही 
कमी नाही. वृद्धाला आपण स्वत: आणि ' स्वत:चे सुख * ह्या कल्पनांचेच विलोपन घडवून आणायचे आहे. 
स्वत:च्या पृथक व्यक्तिमत्त्वाची कल्पना आणि भावना ह्यांचा पुर्णपणे परिहार झाल्यानंतर. उरते ते निर्वाण. 
ह्या निर्वाणाचे स्वरूप काय आहे ह्याविषयी बुद्धाने मोन धारण केले आहे हे खरे आहे. बुद्धाच्या एकंदर 
विचारव्यूहाशी सुसंगत ठरेल अश्या रीतीने निर्वाणाचा अथ कसा लावायचा हा एक कूट प्रश्‍न आहे. पण तो 
आता आपल्यापुढे असलेला प्रश्‍न नाही. वृद्धाचा धम्म म्हणजे इहवादी विवेकाधिष्ठित, सामाजिक नीती 
पलीकडे जाणारी नीती आहे हा आपल्यापुढे असलेला मुहा आहे. 
इहवादी, विवेकाधिष्ठित नोती ही चांगले सामाजिक आणि वैयक्तिक जीवन विकसित करण्यासाठी 
पुरेशी अशी नीती आहे असे आंबेडकरांना एका बाजूने वाटते खरे, पण ती पुरेश्षी ठरणार नाही अज्ली 
भीतीही त्यांना वाटते असे दिसून येते. कारण नीती पवित्र (सेक्रेड) असली पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे. 
* पवित्र ' ह्याचा अथ ते असा लावतात कौ, पवित्र म्हणजे ज्याचा कधीही, कोणत्याही परिस्थितीत भंग 
करणे योग्य नसते असे काही तरी ( 11४0131012). हा अर्थ अर्थात समाधानकारक नाही कारण ' नैतिक 
नियम ' ही संकल्पना घेतली तर जो नैतिक नियम आहे, त्याचा भंग करणे अयोग्य असते हे त्या संकल्पनेतच 
अंतभूत असते. नतिक नियम कधीच बाजूला सारता येत नाही; तो बाजूला सारणे नेहमीच अयोग्य असते. 
समजा, अ हा नेतिक नियम म्हणून आपल्यापुढे आला, आणि ब आणिक ह्या विशिष्ट अपवादात्मक 
परिस्थितीत तो न पाळेणे योग्य आहे असे आपले मत असले तर अ ची परिष्कृत मांडणी आपण अक्षी करू : 
ब आणिक ह्या विशिष्ट परिस्थितीत जो पाळू नये पण एऱहवी कोणत्याही परिस्थितीत पाळावा असा 
नियम; आणि ह्या नियमाचा कधीही भंग करणे (आपल्या मताप्रमाणे) अयोग्य ठरेल. तेव्हा नैतिक नियम 
हा अभाज्यच असतो. सवच नीती पवित्र आहे का? 
आंबेडकरांच्या मनात जी भीती होती तिचे स्पष्टीकरण असे करता येईल. विवेकाधिष्ठित न्यायाच्या 
संकल्पनेवर आधारलेल्या नीतीकडे दोन भिन्न दृष्टींनी पहाता येईल. एक नकारी दृष्टी आणि दुसरी विधायक 
दृष्टी. नकारी दृष्टी अशी : इतरांच्या सुखाला माझ्या स्वत:च्या सुखाइतकेच महत्त्व देणारी जी न्यायाची 
चौकट आहे तिच्याशी सुसंगत ठरेल अश्या रीतीने मी वागळे पाहिजे. कारण ह्या चौकटीचे पालन करणें हे 
माझ्या हिताचे साधन आहे. ही चोकट जर मोडली तर अंधाधुंदी होईल, कुणीही कोणतेही नियम पाळणार 
नाही आणि अश्या परिस्थितीत मला माझे सुख निर्वेधपणे साधता येणार नाही. माझे स्वतःचे सुख हे माझे 
साध्य आहे आणि न्यायाची चौकट हे माझे सुख साधण्याचे साधन आहे. आता सर्व माणसे जर नोतीकडे ह्या 
दृष्टीने पाहु लागली तर अशी एक शक्‍यता आहे को काही बलिष्ठ, समथ माणसे एकत्र येतील आणि असा करार 
करतील की आपण परस्परांच्या संबंधात न्याय पाळू आणि इतर माणसांना न्यायाच्या कक्षेतून वगळू, त्यांना 
आपण साधन म्हणून वापरू, ह्यामुळे आपले प्रत्येकाचे सुख वाढेल. ह्यावर तोडगा काय ? प्रत्येक माणसाला 
न्यायाच्या चोकटीत सामावून घेतले पाहिजे असा आग्रह का? 
विधायक दृष्टी अशी को, प्रत्येक माणसाच्या सुखाला समान महत्त्व देणारी न्यायाची चौकट है 
माझ्या सुद्समाधानाचे साधन नाही. प्रत्येक माणूस हा माझ्या दृष्टीने * साध्य ' आहे; त्याचे सुख हे माझ्या 
सुखाइतकेच माझे साध्य आहे. ही ' आत्मौपम्य दृष्टी झाली. पण प्रत्येक माणूस माझ्या दृष्टीने साध्य 
का असला पाहिजे ? ह्याचे पारंपरिक धामिक उत्तर असे होते की प्रत्येक माणूस हा ईश्‍वराचा अंश आहे. 
ईइवराची * प्रतिमा ' आहे आणि म्हणून पवित्र आहे. त्याला साधन म्हणून वापरणे ही त्याची अप्रतिष्ठा 
आहे. हे उत्तर आंबेडकरांना मान्य नाही. बुद्धाचे उत्तर असे की मी आणि इतर ह्या टिकाऊ, टणक अक्षा भिन्न 
भिन्न व्यक्‍ती आहोत असे मानणे ही अविद्या आहे, सर्वे प्राणी हे (निर्वाणात उत्पन्न झालेल्या ) लहरी आहेत, ह्या 
अविद्येचे संपूर्ण निरसन करणे, पृथक्‌ व्यक्‍्तिसत्त्वाचे विळोपन करणे हे माणसाचे परमश्रेय आहे आणि इतरांशी 
संपुर्णपणे एकात्मता पावून ते साधता येते. माझा तक॑ नसा आहे को, ह्या दृष्टीचे आंबेडकरांना जब 


र्द्ल्ल 
>. 1.) 
गी १ 
क्र 7 ण्व्येळ वली 
"नवभारत ठे 
ष्ट धि १७७५ पै ३4९ 
न्ट्« अमृतमहोत्सवी] > 
>, (र (जि 
र्ष णक वषे ही क 
र र पक्त. 
अनक्रमणिका पाटीचा च नताटरचा स डं प) ! रश कु 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हर ी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


बावास ____ नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबवर, १९९४ 


आकर्षण आहे. भारतीय आध्यात्मिक परंपरेत विकसित झालेली हो दृष्टी आहे. पण विज्ञानापलीकडे जाणारी 
ही दृष्टी असल्यामुळे ती स्वीकारावी का नाही ह्याविषयी त्यांच्या मनात दृंद्र आहे. 

चितनातील समानसूत्र : 

विसाव्या शतकातील भारतीय धर्मचतनाचा परामशं घेताना श्री. अरविदांची दखल न घेणे अद्वाक्य 
आहे. श्री. अरविद साधक होते. योगमार्गी होते आणि व्युत्पन्न दार्शनिक होते. भारतीय अध्यात्मिक परंपरेला 
अनुसरून त्यांनी एक नवीन संप्रदाय सुरू केला. ह्या संप्रदायाला एक भक्कम दाहंनिक तत्त्वज्ञानात्मक 
अधिष्ठान आहे. तेव्हा शंकराचार्य, रामानुजाचायं, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य इ. आचार्यांच्या परंपरेत 
अरविदांना स्थान देणे योग्य होईल. पण ह्या आचार्याप्रमाणे प्रस्थानत्रयीचे बंधन ते स्वीकारीत नाहीत. 
उपनिषदे, गीता ह्यांच्याप्रमाणे वेदिक मंत्रात ग्रथित केलेला आध्यात्मिक अनुभव, स्वत:च्या योगासाधनेतून 
' आलेला अनुभव, पाइचात्त्य दशन आणि विज्ञान ह्यांपासुन लाभलेले ज्ञान आणि दृष्टी यांचा समन्वय साधून 
ते विदवाविषयीचे एक वेगळे दशन सिद्ध करतात आणि साधनेला वैयक्तिक मोक्षापलीकडचे असे साध्य 
देतात. ज्या जडत्वात चेतन्य अवतरले आहे आणि जे चैतन्याचे अपुण आणि सदोष माध्यम आहे- त्याचे 
उन्नयन आणि शुद्धिकरण करून त्याला चंतन्याचे रूप देणे हे साधनेचे वैश्‍विक उद्दिष्ट आहे. राजा राममोहून 
रॉय ह्यांच्यापासून सुरू झालेल्या भारतीय धरमंचितनाचे एक वैशिष्ट्य असे की ऐहिक जीवन आणि 
आध्यात्मिक जीवन ह्यांच्यामध्ये पारंपरिक कल्पनांप्रमाणे जी दरी होती; खिंडार होते, पारमाथिक साधने- 
साठी ऐहिक जीवनापासून निवृत्त होणे आव्यक असते असे जे मत आणि प्रथा होती तिचा प्रतिवाद ह्या 
चिंतनाने केला. ब्राम्हो समाज, प्राथना समाज, रानडे, टिळक, गांधीजी, विनोबाजी भाणि श्री. अरविद ह्या 
सार्‍यांच्या चिंतनात समान असलेले सूत्र असे को पारमाथिक जीवन हे ऐहिक, संसारी जीवनाचेच उन्नत, शुद्ध 
असे रूप आहे. अर्थात, हा विचार आणि ह्या स्वरूपाची साधना ह्या परंपरेत पू्णेपणे नवीन आहे असेही नाही. 
भक्ती-कमं-मार्गी वेष्णवांनी त्याचा पाया घातला होता. 
रमण महर्षी, विठठुळ रामजी शिदे आणि धर्मानंद कोसंबी 

धर्मचितनाच्या संदर्भात उल्लेखनीय अशी नावे आहेत. ह्या सर्वांच 
लांबलेला निबंध अधिकच लांबेल. 


हीसुद्धा विसाव्या शतकातील भारतीय 
या कार्याचा परामशे घ्यायचा तर हा 


0". ० 


तील 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


बुद्धाचे तत्त्वज्ञान अन्‌ आधुनिक मानव 


वसंत चिपळोणकर 


युरोपिअन लोकांचे बुद्धविचारांबहुल कुतुहल 

वृद्ध धमंविचार अन्‌ तत्त्वज्ञात यांमध्ये जगातील 
लोकांना सध्या खूप रस वाटू लागला आहे असे दिसते. 
पाहिचमात्य देशवासियांमध्ये तर ही प्रवृत्ती विशेष 
प्रकर्षाने लक्षात येते. ' न्यू सायंटिस्ट ' हे इंग्लंडमधील. 
खास वैज्ञानिक विषयाला वाहिलेले एक नियतकालिक. 
यामध्ये वुद्धविचारांविषयीचे गौरवपूर्ण उल्लेख परत 
परत वाचावयास मिळतात. तेथील बी. बी. सी. सारख्या 
प्रसारमाध्यमातून वृद्ध ध्मविचारावरील चर्चा, वाद- 
विवाद अनेकदा बघावयास मिळतात, ऐकावयास 
मिळतात. 

या घटनेमागे काय कारणे असावीत असा विचार 
आपले मन साहजिकच करू लागते. या प्रश्‍नाची पाइव- 
भूमी पाहा. आधुनिक विज्ञानाची सुरुवात झाली युरोपात, 
तर त्याची जोपासना झाली पठ्चिमी युरोप अन्‌ उत्तर 
अमेरिका या प्रदेशांत. या प्रदेशांतील ळोकांचा धर्मं 
होता स्त्रिज्चन अन्‌ त्यांची संस्कृती ! तीमधील ग्रीक 
अन्‌ रोमन सहभाग जर वगळला, तर तीवर ख्त्रिश्‍चन 
नीतितत्त्वे, सामाजिक संकेत यांचा मोठा प्रभाव पारं- 
परिक संस्कृती अन्‌ विज्ञान यांमधील विसंगतीमुळेच 
युरोपातील लोक आपल्या सांस्कृतिक संस्कारांबददल, 
आपल्या वैद्विक दृष्टिकोणावद्दल फेरविचार करू 
लागले आहेत असे वाटते. 

विज्ञानात चाललेल्या संशोधनामुळे बाह्य (परिसर- 
सृष्टीतील) सृष्टीविषयी खूप नवीन माहिती सारखी 
जेव्हा उपलब्ध होऊ लागली, तेव्हा युरोपिअन लोकांच्या 
लक्षात येऊ लागले. त्यांच्या धमंग्रंथांत दिलेली बाह्य 
सष्टीविषयीची माहिती, प्रदशित केलेले अनेक संकेत हे 
विज्ञानाने मिळवलेल्या या माहितीशी मुळीच न जुळणारे 


असे आहेत. 


जुळत्या अशा आहेत असे आढळून आले. बुद्धधर्मात 
प्रतिपादन आहे, सर्व ज्ञानाला शेवटी आधार अवुभवाचा 
असावा लागतो. वृद्धधर्मीय संकल्पना कोणत्या अचुभ्नवा- 
वर आधारित आहेत याविषयी माहिती मिळत नाही 
ही गोष्ट येथे स्पष्ट केली पाहिजे. 

विज्ञानातील अन्‌ ख्त्रिश्‍चन धर्मातील जी प्रतिपादने, 
जे संकेत यामध्ये विसंगती आढळते त्यांपैकी काही असे 
आहेत. 
बुद्ध तत्त्वज्ञानाबद्दल आज रस का वाटू लागला 
आहे? 

१) ज्ञानसंपादनाबद्दलचा ख्त्रिचनधर्मीय दृष्टि- 
कोण विवादास्पद वाटतो. बायबलमध्ये वणेन केले 
आहे : आदम अन्‌ इव्ह या दोघांनी जेव्हा देवाच्या 
आदेश्ाविरुद्ध जाऊन ज्ञानफळ चाखले, तेव्हा त्यांच्या 
हातून पहिले ' पाप घडले. या गुन्ह्याबद्दल त्यांची 
स्वर्गातून हकालपट्टी झाली आणि या घटनेपासूनच 
मानवी जीवनात अश्रेयाचा (९५1) प्रथम प्रवेश झाला. 

या बाबतीतली विज्ञानाची भूमिका एकदम वेगळी 
आहे. विज्ञानामध्ये अनुभवजन्य ज्ञानाला विशेष 
महत्त्व ! ज्ञान मिळविण्याच्या या प्रयासामुळे तर 
मनुष्याच्या प्रथम जाणिवेत अन्‌ नंतर आकलनात वाढ 
झाली, आणि यामुळेच तर त्याला प्रतिकूल परिसर- 
परिस्थितीतून आपला निभाव करण्याची वाढती 
क्षमता मिळत गेली. 

वृद्धतत्त्वज्ञानाची हीच भूमिका आहे. मनुष्याला 
जर आपली उत्क्रांती करावयाची असेल, आपला विकास 
करावयाचा असेल तर त्यासाठी ज्ञानाजंन हाच एक 
प्रभावी मार्ग असतो. बृद्ध धर्म हा जगातील एकच धर्म 
दिसतो, ज्याच्या शिकवणीप्रमाणे, मनुष्याने स्वतःच 
प्रयत्न करून सद्गती मिळवायची असते. त्यासाठी 


याउलट, बृद्धधर्माची वैचारिक बैठक, त्यातील देवाच्या साहाय्याचा संदर्भच असत नाही 
संकल्पना विज्ञानातील अनुभवांद्वारे सिद्ध झालेल्या ) ख्रिस्त धमंग्रंथातील प्राणिसृष्टीची उत्पत्ती अन्‌ 
'कल्पनांशी आदचर्यकारक प्रमाणात सुसंगत, मिळत्या- त्याची उत्क्रांती याबद्दलच्या कल्पना बरोबर नाहीत 
अनुक्रमणिका या 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


“22 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र नवभारत 


वायवलमध्ये दिलेली माहिती खरी आहे असे 
मानले तर पृथ्वीवरील वनस्पती, जीवसृष्टी अन्‌ मानव 
यांची उत्पत्ती काही सह्न वर्षापुर्वी (अंदाजे इ. स. पूर्व 
४००४ या वर्षी ज्ञाली. या वेळी सर्वे प्राणी, 
वनस्पती त्याच्या सध्याच्या स्वरूपातच एकदम निर्माण 
करण्यात आले. निर्मितीच्या या ह॒कीकतीत देवाच्या 
इच्छेला स्थान दिसते, पण प्राण्याच्या, मानवाच्या 
उत्क्रांती-प्रक्रियेला स्थान दिसत नाही. 
विज्ञानातील प्रचलित संकल्पनेप्रमाणे सवे सजीव 
प्राण्याची निमिती एकाच वेळी काही झाली नाही. 
योगायोगाने एक एकपेक्षी जीव प्रथम अस्तित्वात आला. 
( अंदाजे २ अब्ज वर्षांपुर्वी ) असा विज्ञानाचा अंदाज 
आहे. प्रत्येक प्राणी आपल्या परिसरपरिस्थितीशी सतत 
परस्परक्रिया करीत असतो. या क्रियेमधूनच प्राण्याच्या 
शरीरात, मन-जाणीवप्रणालीत, बदल होत गेले, त्याचा 
विकास होत गेला. त्यामुळे एका. आदिम जीवापासुन 
विविध प्रकारच्या प्राणिजाती, प्राणिवंश, निर्माण 
झाले. प्रत्येक प्राण्यातील अनुवंशिक प्रवृत्तीचे बीज एका 
पिढीपासून दुसर्‍या. पिढीपर्यंत जात राहिले यात नमूद 
करण्याजोगती गोष्ट म्हणजे अनुवंशिकतेचा दुवा असला 
तरी पुढील पिढी मागील पिढीतील प्राण्याची सही 
-सही नक्कल असलेली दिसत नाही. वनस्पतीमध्येसुद्धा 
झाडाच्या एकाच फांदीवरली फुले, फळे तंतोतंतपणे 
एकसारखी असत नाहीत. यावरून निसर्गात विविधता 
अन्‌ परिवर्तन करण्याची प्रवृत्ती किती प्रबळ असते 
याविषयी योग्य कल्पना येऊ शकते. 
आइचर्याची गोष्ट म्हणजे या प्रश्‍नासंबंधीच्या वृद्ध 
धर्मातील कल्पना अगदी अद्याच आहेत. यामधील 
विचाराप्रमाणे जीवसृष्टीची निमिती काही लक्ष वर्षा- 
पुर्वी झाली असावी (हा अंदाज कोणत्या पुराव्यावर 
आधारित आहे याविषयी मात्र खुलासा मिळत नाही). 
प्राण्यांना त्याचे सध्याचे स्वरूप प्रथमपासून नव्हते, 
त्यामध्ये सतत उत्क्रांती होत गेल्यामुळे, त्याचा विकास 
होत गेल्यामुळे, त्यामध्ये सतत बदळ होत गेळे. पण या 
उत्क्रांतीमागे देवाची इच्छा नव्हती. फक्त परिसराचा 
प्रत्यक्ष प्रभावपण नव्हता. ही उत्क्रांत 
इच्छाशक्‍्तीमुळेच संपन्न होत गेली. 
३) ख्रिस्ती धर्मंतत्त्वात (आणि त्या काळातील 
अनेक तत्त्वविचारांत) शाइवत, नित्य, सवेव्यापी 
तत्त्वांना (011०९०5915) , विज्षेष महत्त्व असे. उदा., 


ही प्राण्याच्या 


अनुक्रमणिका 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


अमर आत्मा, सवंत्र एकसारखी, अनंत, शाश्‍वत अशी 

कालगती. प्रेषित म्हणून त्रिकाळावाधित नीतिकल्पना. 

त्यामुळे ग्रंथप्रामाण्याला साहजिकच अवास्तव प्रमाणात 
हत्त्व दिले जात असावे. 

विज्ञान अन्‌ वुद्धवाद याच्याप्रमाणे जगात (विदे- 
पत: भोतिकी) नित्य, शाइवत, सर्वव्यापी, असे काहीच 
नसते. निसर्गात निमिती, विकास, विनाश यांसारख्या 
चक्रीय परिवतंनाचेच सतत दर्शन होत असते. या 
दोन्ही विचारप्रणालींत ज्ञानाला, अनुभवाचा आधार 
असण्यावर भर दिलेला दिसतो, विज्ञानात तर सर्व 
मीमांसेची सुरुवात अनुभवजन्य माहितीपासुनच होत 
असते. त्यामध्ये अनुभवजन्य माहितीचाच विचार केला 
जात असतो. 

४) ख्तिस्ती धरमविचाराप्रमाणे मानव हा परि- 
सरापेक्षा वेगळा असतो. त्यापेक्षा श्रेष्ठ असतो. तेव्हा 
त्याने आपल्या स्वास्थ्यासाठी, सुख-समाधानासाठी, 
परिसराचा कसाही उपयोग करण्यामध्ये नैतिक दृष्ट्या 
चूक असे काहीच असत नाही. हे प्रतिपादन विज्ञान 
अन्‌ दुद्धवाद यांना मान्य नाही. त्यांच्या मते परिसर 
अन्‌ मनुष्य यांमध्ये जिव्हाळयाचा परस्परसंबंध 
असतो. त्या दोघांची मिळून एक संकलित प्रणाली 
असते, मतुष्याने आपल्या तात्कालिक हितासाठी 
परिसराची हानी केळी तर त्यामुळे त्याचे स्वत:चे 
नुकसान झाल्यावाचून राहात नाही. मनुष्याने आपल्या 
उपयोगासाठी परिसरातील झाडांची प्रचंड प्रमाणात 
तोड केली. त्यामुळे प्रदुषण झाले अन्‌ त्याची भयानक 
फळे भोगावयाची पाळी त्यावर आलेली दिसतेच. 

५) सजीव प्राण्याला जाणीव असते. 
आपण परिसरापेक्षा वेगळे आहोत 
( 8102101055 ). परिसराचे ज्ञान त्यास पंचेंद्रियांद्रारे 
क चात होत असते. हे ज्ञान त्याच्या 
त्याच् ब्‌ः ण वि 
मवाळ नी कमती त्याची साठवण 

*हाबुद्धवादातील विचार आधुनिक 
विज्ञानाशी जुळणारा असाच आहे. परिसराला या 
मा गतत का स्वतंत्र आणि नित्य अस्तित्व अ 
शकते काय ? असा धक प्रश्‍न पढे उ य 
विचारप्रणाली प्रमाणे वी जी कय त! 

तवाळा ' निरपेक्ष 
अस्तित्व असत नाही. 


सर्व प्राण्यांत अन्‌ मानवांत 
असे मानले तर त्यामागील 


त्यामुळे त्यास 
ही सहजाणीव होते 


सतत बदल होत आहेत 
प्रेरणा कोणत्या ? या 


१ 
क. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमपाठशाळामंडळ, वाई 


बुद्धाचे तत्त्वज्ञान अन्‌ आधुनिक मानव ३ 


उत्क्रांतीची दिशा कोणती ? असे अनेक प्रश्‍न उद्‌भव- 
तात. या प्रश्‍नांसाठी विज्ञानात अन्‌ वुद्धवादात थोडी 
वेगळी उत्तरे आढळतात. 

डाविन याचे प्रतिपादन होते. उत्क्तांतीमागे प्रत्येक 
प्राण्यात आपला जीव टिकवून ठेवण्याची जी प्रेरणा 
असते तिचेच कार्य दिसून येते. उदा., जिराफ प्राण्याची 
मान उंच का झाली ? डाविनच्या संकल्पने प्रमाणे 
एके काळी ज्ञाडांना पानेचे कमी आली असावीत. 
खालची पाने खाऊन झाल्यानंतर उरली फक्त उंचा- 
वरची पाने. ती खाण्यासाठी जिराफाला आपल्या 
मानेवर ताण देऊन ती जास्तीत जास्त उंच करण्याचा 
प्रयास करावा लागला. अश्या सततच्या प्रयत्नांमुळे 
त्याची मान उंच होत गेली. या प्रक्रियेच्या मागे प्रेरणा 
होती जीव बचावाची.  बुद्धवादाप्रमाणे या प्र क्रियेत 
त्याच्या इच्छाशक्तीचा पण महत्त्वाचा वाटा होता. 
हा खुलासा अधिक समाधानकारक वाटतो. नुसती 
प्रेरणा किवा क्षमता असुन भागत नाही. ती अमलात 
आणण्याची इच्छापण प्राण्याच्या मन-जाणिवेत असावी 
लागते. 

मनुष्यामध्ये उत्क्रांती होऊन त्याचे विचार 
करणाऱ्या मानवात (0110 9891016185 ) रूपांतरण 
झाले तेव्हापासूनच मनुष्य अन्‌ इतर प्राणी यांच्या 
परिसराला देण्यात येणाऱ्या प्रतिसादात फरक पडत 
गेला. परिसराशी जुळवून घेण्यासाठी इतर प्राणी 
जैविक पद्धतीचाच उपयोग करीत राहिले. मनुष्य 
मात्र आपल्या मनवुद्धीचा उपयोग करून परिसरात 
आढळणार्‍या साधनांचा वापर करण्यास शिकला. 

उत्तरध्रुव प्रदेशात थंडी खूप. तिला तोंड देण्या- 
साठी तेथील अस्वलांना निसर्गाने दाट पांढरी फर 
दिली. तेथील मनुष्याच्या अंगावर फर आली नाही. 
थंडीपासुन बचाव करण्यास तो बर्फाचीच घरे बांधा- 
वयास शिकला, फरचे कपडे बनवून ते घालावयास 
लागला, विस्तवाचा उपयोग उबेसाठी करू लागला. 
या सवे उपाययोजनेमागे त्याची उपक्रमशीलता, त्याची 
कल्पनाशक्ती, त्याची तनिर्माणकशक्ती या त्याच्या 
मनबद्धीच्या विविध पैलूंचे दशन होते. 

य़ा सर्व प्रयत्नांमागे त्याच्या मनातील आत्मबचाव 
करण्याची प्रेरणा होती. इच्छाशक्ती पण होती असे 
म्हणता येते. जनावरांनी वापरलेल्या उपाययोजनेला 
जेविक, अन्‌ मनुष्याने वापरलेल्या योजनेला ब्रौनोस्की 


अनुक्रमणिका 


सांस्कृतिक, हे विशेषण लावतात. मानवी प्राण्याच्य 
उत्क्रांती कोणत्या दिशेत होत आहे? परिसराला 
दिलेल्या प्रतिसादात ज्या दिशेत सांस्कृतिक स्वरूपाच्या 
उपाययोजनेचे प्रमाण सतत वाढत असते, त्या दिशेत 
जेविक प्रतिसादाचे स्वरूप अनुवंशिक असते, त्यामध्ये 
प्राण्याच्या मनबुद्धीचा भाग नसतो, याउलट, सांस्कृतिक 
स्वरूपाचा प्रतिसाद प्राण्याच्या मनबुद्धीद्वारेच दिलेला 
असतो. त्यामुळे वृद्धवादाप्रमाणे त्यामागे मानवी इच्छा 
असते असे वर्णन करण्यास काहीच अडचण नसावी. 


करक यांचा विचार थोडा वेगळा आहे. परिसरा- 
तील प्रतिकूलतेला प्रतिसाद देण्याआधी, या परिस्थि- 
तीची मनुष्याला प्रथम जाणीव होणे आवश्यक असते. 
सजीव प्राणी अन्‌ जडवस्तू यांमध्ये प्राण्यांना जाणीव 
असते. हो महत्त्वाची गोष्ट. परिसर-परिस्थितीशी जो 
सतत परस्परक्रिया करत असतो तोच सजीव प्राणी. 
पंचेंद्रियांद्वारा ही परस्परक्रिया सिद्ध होत असते. 
(आधुनिक भोतिकोप्रमाणे प्रत्येक परस्परक्रियेत 
उर्जेची देवघेव होणे आवड्यक असते) . यामुळे मनुष्याला 
प्रथम जाणीव होते. पंचेंद्रियांद्यारा मिळालेल्या माहि- 
तीचा अर्थ, मग त्याची मनवृद्धी लावते. त्याचे आकलन 
किवा ज्ञान करून घेत असते. मनुष्याचा अनुभव जसा 
वाढतो तक्शा त्याच्या जाणिवेच्या कक्षा विस्तारत 
जातात. (उदा., मायक्रोस्कोप या उपकरणाच्या शोधा- 
मुळे जीवाणू, अणू यांनी संपन्न अशा सूक्ष्म विदवाची 
मनुष्याला प्रथम जाणीव ज्ञाली. यापूर्वी हे विव 
त्याला संपुर्णपणे अज्ञात असेच होते.) क्रुक यांच्या मते 
मनृष्याच्या जाणिवेचा विस्तार म्हणजेच उत्क्रांती. पण 
हा विस्तार होण्यासाठी मनुष्याच्या मनात अश्ली इच्छा 
पाहिजे हे बुद्धमत तितकेच महत्त्वाचे वाटते. 

आपल्या दंडाच्या स्नायूची शक्‍ती वाढवावी अशी 
इच्छा एखाद्या मनृष्याच्या मनात निर्माण झाली तर तो 
व्यायाम करून दंडाचा विकास करू शकतो. मनुष्य 
आपल्या मेंदूचा सतत वापर करीत राहिला तर त्याच्या 
बुद्धीची क्षमता वाढत जाते असे विज्ञानाचे म्हणणे आहे. 
शिक्षणाने हेच काम होत असते. त्यासाठी पण मनुष्याची 
इच्छा असणे आवद्यक असते हे तितकेच खरे दिसते. 


बुद्धमताप्रमाणे प्राण्यात जी उत्क्रांती क्रिया होताना 
दिसते त्याच्यामागे त्याच्या मनातील इच्छाशक्ती हेच 


इंजिन कार्यरत असते. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


बद्धतत्त्वज्ञानात, मानवी जाणीव, प्राण्यांत पंचेंद्रि- 
यांचा विकास, त्याच्या जाणिवेत, आकलनात होणारी 
सतत वाढ, मानवी जीवनात विज्ञानाचे स्थान, दुःख मुक्‍ती 
सिळविण्याची मानवी आकांक्षा, ड्‌. प्रश्‍नांसाठी एक 
सुसंगत सवंव्यापी विवेचन मिळते. याचा प्रस्तुत लेखात 
परिचय करून देण्याचे ठरविले आहे. ी 

या कामासाठी संदर्भ विज्ञानाचा घेतला आहे, 
तत्त्वज्ञानाचा नाही, ही गोष्ट प्रथमच स्पष्ट करणे 
नावश्यक दिसते. या सर्वे प्रश्‍तांबद्दलचा विज्ञानाचा 
दष्टिकोण काय आहे हे प्रथम संक्षिप्त स्वरूपात द्लि 
आहे. यामुळे विवेचनात वापरलेल्या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट 
करण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल असे वाटते. 

इथे आणखी एक गोष्ट स्पष्ट करावयास हवी. पुर्व 
आशियाई प्रदेशात हिंदू, जंन, वृद्ध अन्‌ शीख असे चार 
धर्म उदयास आले. त्यांमध्ये भेद अवश्य आहेत, 
पण साम्यस्थळेसुद्धा खूप आहेत. साधनेद्वारा मनुष्य 
आपल्या जाणिवेची उत्क्रांती करू शकतो, विकास करू 
शकतो, सद्गती मिळवू शकतो ही संकल्पना या सर्व 
धर्यात दिसते. या संकल्पनेचे मूळ कोणते ? हा एक 
बेधक अन्‌ कुतूहूलजनक प्रश्‍न पुढे येतो. पण याविषयी 
या लेखात काहीही विवेचन केलेले नाही आहे. 
विज्ञानाचा परिसर-विश्‍वाविषयीचा दृष्टिकोण 

मनुष्याला परिसराविषयी जाणीव होते, माहिती 
खिळते ती फक्त त्याच्या पंचेंद्रियांच्या साहाय्याने. 
पंचेंद्रियांपेको डोळा हे इंद्रिय सर्वांत अधिक कार्यक्षम, 
सर्बांत त्वरेने काम करणारे, सर्वांत जास्त पल्ला 
असणारे. डोळ्याला बाह्य जगातील वस्तुविपयी माहिती 
शिळते ती प्रकाश-तरंगाद्वारे. हे तरंग वस्तुविषयीची 
सर्व माहिती वाहून नेण्याचे काम करत असतात. 
बस्तुपासून येणारे प्रकाशतरंग मनुष्याच्या डोळ्यांत 
क्षिरतात, तेव्हा त्यामागेच असणाऱ्या रेटीना पटलावर 
बस्तूची प्रकाश-प्रतिमा साकार करत असतात. ही 
धतिसा उलटी असते, ह्विमितीय असते. येथेच या 
प्रतिस्नेवर संस्करण होऊन त्यामधील माहितीचे विद्युत 
चृंथकोय स्वरूपात रूपांतरण होत असते. या संस्करण 
शक्ियेत सांकेतीकरणाचा (०0त0००0011 ) एक 
टप्षा असतो. ही सर्व माहिती एका प्राथमिक केंद्राकडे 
बाते. तेथे मनबुद्धो त्यातील माहितीची निवड करते, 
म्हणे बरीचशी “अनावश्यक ” माहिती गाळून टाकते. 
नंतर या माहितीचे संघटन करून त्यापासुन एक विद्युत 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


चुंबकोय आराखडा ( ८010८ ) बनविते. 

हा आराखडा जेव्हा मेंदुतील न्यूरॉन केंद्रापाशी 
येऊन पोचतो तेव्हा त्याची प्रथम मनाला जाणीव होते. 
मन चित्तात साठवलेल्या माहितीच्या संदर्भाचा उपयोग 
करून, त्यामधील ञाशयाचे आकलन करून घेते. वस्तुची 
ओळख करून घेते, ज्ञान मिळवते अन्‌ हे ज्ञान परत 
साठवून ठेवते. या सर्वं प्रक्रियेत इतके टप्पे अन्‌ मनबुद्धीचे 
इतके हस्तक्षेप आहेत की मनाला जे 'दिसते' ते 
खरोखरीच तसे असले पाहिजे असे प्रतिपादन करणे 
अवघड होते. 

वस्तुसंबंधीचे अचूक वणन करण्यासाठी मनुष्याला 
अवकाश अन्‌ कालगतो यांचे संदर्भ लागतात. ती जर 
गतिमान असेल तर तिची ऊर्जा हे आणखो एक प्राचळल 
आवद्यक होते. 

मठुष्याच्या मनाला बुद्धी, जाणीव, स्मृती, कल्पना- 
शक्‍ती असे अनेक महत्त्वाचे पैलू दिसतात. त्याच्या 
स्मृतीमुळे त्यास भूतकाळ मिळतो तर त्याच्या कल्पना- 
शक्तीमुळे त्याला आपल्या भविष्याविषयी विचार 
करण्याची क्षमता येते, म्हणूनच सध्याच्या मानवाचे 
वर्णन विचार करणारा प्राणी असे करण्यात येते. 

मरुष्याच्या स्मृतीमध्ये माहिती किवा ज्ञान याचा 
संचय केला जात असतो. ही माहिती त्याला दोन प्रकारे 
मिळत असते. मनुष्याला अनुभवाद्वारे माहिती मिळत 
असते. अनुभवापासून शिकावयाची क्षमता मनुष्य- 
प्राण्यात सर्वाधिक दिसते. मिळालेल्या अनुभवाचा अर्थ 
छावण्याचा प्रयत्न मनुष्याचे मन सदैव करत असते. 

अनुभवाचे वणन विज्ञानात असे केले जाते : अनुभव 
म्हणजे बाह्य सृष्टीचा संबंध किवा दुवा आपल्या 
आंतरिक जाणिवेश्ी लावण्याची एक क्रिया. (हे कार्य 
पंचेंद्रियांद्वारा संप होत असते ) त्यामुळे नापल्या 
पंचेंद्रियांच्या वेशिष्ट्याचा, आपल्या प्रत्ययप्रणालोच्या 
मयादाचा प्रभाव या क्रियेवर पडलेला दिसतो. 
[ उदा., मानवी डोळ्यांना अतिनील किवा अवरक्त 
(119100) किरण दिसू शकत नाहीत आणि सूक्ष्म 
वस्तू दिसू शकत नाहीत. ] त्यामुळे मनुष्याला जे 
दिसते, ज्याची जाणीव होत असते, ते वास्तविक असते 
आणि असत पण नाही. बाह्य सृष्टी ही मानवासाठी 


«ढेच राहणार असते. काही अंद्ली अज्ञात अशीच 
राहणार असते. 
अनुभवाचा अर्थ लावण्यासाठी, 


त्याविषयी ं 1 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


बुद्धाचे तत्त्वज्ञान अन्‌ आधुनिक मानव ष्‌ 


माहितीचे संघटन करण्यासाठी, समर्थन करण्यासाठी, 
मनुष्य तकेवादाचा उपयोग करीत असतो. विज्ञानामध्ये 
वापरलेला तकेवाद हा भाषिक स्वरूपाचा नसतो तो 
बहुश: गणितीय स्वरूपाचा असतो. 

कोणत्याही तकेवादामागे काही आधारभूत नियम 
असतात, काही गृहिते असतात, पण त्यांना निरपेक्ष 
यथाथंता असत नाही. कारण मनुष्याला या दोन्हीही 
गोष्टी अनुभवापासुनच मिळालेल्या असतात. त्यामुळे 
नवीन अनुभवानुसार तकेवादात बदल करत राहणे हे 
नेहमीच आवश्‍यक ठरत असते. तकेवादाने विविध 
घटनांमधील परस्परसंबंधाचे आकलन करून घेता 
येते ( उदा., कार्यकारणभावसंबंध). अनुभवाचा अर्थ 
दुसऱ्यास पटवून घेता येतो ( ९०७८401 ). 
काही निर्णय घेता येतात. काही अनुमाने काढता येतात. 
अनुभवांद्वारे मिळालेली माहिती मनुष्याच्या पुढील 
पिढीला आपोआप मिळत नाही. त्यासाठी शिक्षण 
घ्यावे लागते. प्रसंगी सराव करावा लागतो. उदा., 
दोन पायांवर उभे राहून चालण्याची क्रिया मनुष्याच्या 
प्रत्येक नवीन पिढीला सराव करून शिकावी लागते. 
लेखन-कला आत्मसात करण्यासाठी शिक्षण अन्‌ सराव 
या दोहोची जरुरी असते. 

त्याबरोबरच मनुष्याला अनुवंशिक रीत्या पण 
काही मिळत असते. उदा, नवजात बालकाला आपले 
हातपाय कसे हलवायचे यासाठी शिक्षण द्यावे लागत 
नाही. जनावरांना आपला शत्रू कोण ? आपले भक्ष्य 
कोणते ? याविषयीची माहिती अश्लीच उपजतपणे 
मिळालेली दिसते. या माहितीसाठी बुद्धिवादी ताकिक 
समथेन किंवा आकलन लागत नाही. 

जैविक माहिती स्वयंभू असते. तिच्यासाठी अनुभव 
लागत नाही, बुद्धिवादी विचार लागत नाही. तिचा 
वापर करण्याच्या वेळीच प्राण्याला ही माहिती आपल्या- 
जवळ आहे या गोष्टीची कदाचित जाणीव होत 
असावी. 

हे दोन्ही प्रकारचे माहिती-प्रकार मतुष्याच्या 
स्मृतीमध्ये ( चित्तात ? ) साठवलेले असतात. त्यांपैकी 
अनुभवजन्य माहिती; मनुष्य त्याला पाहिजे असेल 
तेव्हा, आपल्या व्यक्त जाणिवेत आणू शकतो. उदा., 
एखाद्या व्यक्‍तीचे नाव, भूतकाळात संपन्न झालेल्या 
एखाद्या घटनेचे पुनर्स्मरण (1२९०१11) ही क्रिया सरळ 
साधी नसावी. कारण आपणास काही गोष्टींची आठवण 


अनुक्रमणिका 


लवकर येते, तर काहींकरता जास्त वेळ लागतो. 

बृद्धमतात पुनर्जन्माची कल्पना आहे; पण ती 
थोडी वेगळी आहे. मानवास पु्वजन्मात मिळालेला 
अनुभव, मिळालेले संस्कार याचे परिणाम पुढील 
जन्मातल्या स्मृतीमध्ये काही अंशी, काही काळपर्यंतच 
राहू शकतात असे या धर्माचे प्रतिपादन आहे. म्हणजे 
माहिती मिळविण्यासाठी मनुष्याला हा तिसरा एक 
मार्ग उपलब्ध असतो. 

परिसर-सृष्टीतील वस्तृविषयीची माहिती मनुष्याला 
त्याच्या पंचेंद्रियांद्वारे मिळत असते. यामध्ये त्याच्या 
जाणिवेचा सहभाग महत्त्वाचा. या माहितीचा अर्थ 
त्याची मनवुद्धी लावते अन्‌ या कार्यासाठी ती आपल्या 
पूर्वज्ञानाचा उपयोग करीत असते. या गोष्टी आपण 
पाहिल्या. त्यामुळे आपणास परिसर म्हणजे काय? 
याविषयीपण खुलासा देता येतो. 

मनुष्याची दृष्टी हे अन्‌भवजन्य माहिती मिळ- 
विण्याचे सर्वांत महत्त्वाचे साधन. त्यामुळे त्याला जे 
£ दिसू शकतात ' अश्या सर्व गोष्टींचा समावेश परि- 
सरात करणे योग्य दिसते. अवकाश, कालगती, ऊर्जा, 
प्रकाह-संदेश या मानवी दृष्टीला दिसू शकत नाहीत 
तरीही त्याचा परिसरात समावेश करावासा वाटंतो. 
कारण अनुभवाने मिळालेल्या माहितीचे संघटन, 
निर्देशीकरण करण्यासाठी त्या आवश्‍यक दिसतात. 

आधुनिक भोतिकोप्रमाणे परिसर अन्‌ मानव 
यांमध्ये उर्जेची देवघेव झाल्याशिवाय निरीक्षण प्रक्रिया 
सिद्धच होऊ शकत नाही. उदा., दिसण्याच्या प्रक्रियेत 
बाहेरून येणारे प्रेरक प्रकाश-संदेश आव्यक असतात. 
श्रवण, स्पर्श इ. इतर इंद्रियांद्यारे होणाऱ्या क्रियेमध्ये 
हीच गोष्ट आढळते. 

रेडिओचे उदाहरण घ्या ! बाहेरून रेडिओ-तरंगां- 
तुन जी श्राव्य माहिती येत असते, त्याचे निःसांकेतन 
(06००तेंय्ट ) केल्यानंतरच मनुष्याला ६्वनिसंगीत 
ऐकू येत असते. बाहेरचे संदेश थांबले तर रेडिओ 
स्वतःचे संगीत निर्माण करू शकत नाही. मनष्याच्या 
मेंदूवर अशा मर्यादा दिसत नाहीत. मनुष्याच्या मन- 
बुद्धीमध्ये दोन प्रकारच्या क्षमता दिसतात. 

बाहेरून येणार्‍या संदेशानुसार जाणिवेत एक मनो- 
चित्र (४801) साकार करणे ही एक क्षमता. 

बाहेरून कोणतेही माहिती-संदेश येत नसले तरी 
मनुष्याचे मन आपल्या कल्पनाशक्तीच्या योगे अश्लीच 


डड लयी 
वा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


र्न नवभारत 


मनोचित्रे साकार करू शकते. असा दुसरा प्रकारपण 
आढळतो. मनुष्याच्या मनातील विचार म्हणजे अशा 
प्रकारे साकार केलेले एक मनोचित्रच असते. मनुष्याच्या 
मनातील भावना, स्वप्ने याच प्रकारच्या असतात. 
कल्पनाशक्तीच्या साहाय्याने साकार केलेल्या मनोचित्रा- 
वर तकेवादाचे वंधन असलेच तर ते दुर्वेल प्रकारचे 
असते. त्यावर अवकाशकालाच्या मर्यादा पण नसतात. 
उदा., स्वप्नावस्थेत आपण अवकाशात उडत चालल्याचा 
आभासी अनुभव अनेकांना आल्याची माहिती मिळते. 
स्वप्तावस्थेत वस्तूच्या रंगाचा प्रत्ययपण क्वचितच 
येताना आढळतो. 

प्रेम-द्ेष, आनंद, दुःख, स्वीकार-निषेध अशा प्रका- 
रच्या परस्परविरोधी भावना मानवी मनात दिसतात. 
त्यासाठी तकेवादावर आधारित असे समर्थन क्वचितच 
देता येते. उदा., मनुष्याला संगीत, विनोद का आवडते? 
एखाद्या स्त्रीवर तो प्रेम का करू लागतो? यासाठी 
कारणे देणे अवघड ठरावे असे वाटते. भावनांमुळे कायं 
करण्यासाठी प्रचंड प्रेरक प्रेरणा मिळू शकते यामध्ये 
काही संशय नाही. | | 

मानवी जीवनात मिथ्यकांनासुद्धा त्यांच्या भावनां- 
इतकेच महत्त्वाचे स्थान असावे असे वाटते. एखाद्या 
आडयाचे संप्रेक्षण ( (४010111 ॥11109101 ) ज्याप्रमाणे 
काव्य, चित्र, व्यंगचित्र यांद्रारा इतर प्रचलित पद्धती" 
पेक्षा जास्त उत्कटतेने प्रभावीपणे होऊ शकते, त्या प्रमाणे 
ते मिथ्यकाद्रारापण करता येते. 

आर्यवंशाचे लोक जगात सवंश्रेष्ठ भाहेत, या 
मिथ्यकाच्या जोरावरच हिटलरने जर्मनीतील एक महा- 
प्रचंड लोकशक्ती निर्माण केली होती, याचे स्मरण 
या संदर्भात होते. 

अपार अनुकंपेने भरपुर अश्या, मानवाला सद्गती 
देणाऱ्या अश्या, देवाच्या मिथ्यकावर ख्रिश्‍चन धम 
आधारलेला आहे नाही का? 
जीवनात मार्गदेनासाठी मानवाला मनोचित्र 
लागते 

अद्या विविध प्रकारच्या भावना, क्षमता मनात 
असलेला मानव, आपल्या मनात जीवनाकडे पाह्ण्या- 
साठी, त्यामधील अर्थ जाणून घेण्यासाठी, त्यामधील 
समस्यांसाठी, उत्तरे शोधण्यासाठी एक मनोदृद्य 
(४981071) साकार करीत असतो. मतुष्याची वर्तणूक, 
समन या मनोदृश्यांमुळेच ठरत असते. 


अनुक्रमणिका 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


मतुष्यासमोरील समस्या दोन प्रकारच्या असतात. 
त्याला सतत बदलत्या परिसरपरिस्थितीला योग्य प्रति- 
साद द्यावयाचा असतो, जीवनातील ज्ञारीरिक कष्टाचा 
भाग कमी करावयाचा असतो, स्वत:चे जीवन जास्त 
समृद्ध करावयाचे असते, या सर्वे गोष्टींसाठी मनुष्याला 
विज्ञान अन्‌ तंत्रविद्या यांचाच आधार घ्यावयास ह्वा 
ही गोष्ट आता सर्वमान्य झाली आहे. 

मनुष्याच्या याशिवाय काही भावनिक, काही 
सांस्कृतिक, तर काही आध्यात्मिक गरजा पण असतात. 
त्यासाठी त्यास धर्माची आवडयकता वाटत असते. त्यास 
नेतिक मूल्येपण लागत असतात. 

रोझेंन फेल्ड यांनी हा मुद्या असा मांडला आहे. आज 
आपणास वाटू लागले आहे. आजच्या पुष्कळ लोकांना 
धर्मापासून हवे असते ते सार्गदर्शन (ठप्पंत81108) अन्‌ 
सांत्वन (८015018101) जे त्यास विज्ञान किवा 
बुद्धिवाद (1810181181 ) यापासून मिळू शकत नाही. 

हे खरेच आहे. चिकित्सक विचार करून, बुद्धिवादी 
मंथनाचा उपयोग करून, मनुष्याने मूल्याचा, नैतिक 
तत्त्वाचा केलेला स्वीकार या गोष्टी जीवनात पुरेशा 
ठरत नाहीत. 

ही मूल्ये प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी त्यामागे 
भावनिक प्रेरणा (किवा श्रद्धा, बांधिलकी) असणे पण 
आव्यक असते. यासाठी मनुष्याच्या मन:चक्षूसमोर 
एक सतत मनोचित्र साकार असणे पण जरुरी दिसते. 
असे मनोचित्र साकार करण्याची क्ष 
पासुनच मिळत असावी असे दिसते. 

एके काळी ख्रिश्‍चन धर्मकत्पनांमुळे असे मनोचित्र 
ख्त्रिचन-धर्मीयांना मिळत असावे. ख्रिश्‍चन मिशनरी 
लोकांनी आपल्या धर्माचा प्रसार करण्यासाठी अतिशय 


भयानक उपायांचा वापर केला होता. हा धर्म 


स्वीकारण्यास नाखूष असलेल्यांना त्यांनी जिवंत जाळले 


(88105) पण त्याच काळात त्यांनी निःस्वार्थीपणे 
जगभर जे सामाजिक लोकशिक्षणाचे काम केले त्यास 
मानवी इतिहासात तोड सापडणे कठीण. 

आज युरोपिअन देशात उच्च ध्येयवा 
मूल्याचा उच्चार पुष्कळ होतो. पण त्यामागे धामिक 
विचारांची भावनिक बैठक नसल्यामुळे प्रत्यक्ष परि- 
स्थिती एकदम निराळी झाली आहे. 

आजच्या मानवाच्या सर्व आशा-आकांक्षा भौतिकी 
गोष्टीवरच केंद्रित झालेल्या दिसतात. त्याच त्याच 


होल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


मता धमंकल्पनां- 


दी तत्त्वाचा, 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाइड 


बुद्धाचे तत्त्वज्ञान अन्‌ आधुनिक मानव ७ 


उद्दिष्टांच्या चाकोरीत अडकून पडलेल्या दिसतात. 
सध्याच्या या मानवाला आपला बहुतेक सर्व वेळ, 
शक्‍ती अन्‌ वहुतांश प्रयत्न घरगृहस्थीसाठी (11005०- 
10]त) आवश्यक समजली जाणारी व्यवस्था (उदा., 
घर, वाहून, रेडिओ, दुरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक योजना) 
करण्यातच खर्च करावी लागत असते असे दिसते. 
त्यामुळे मानवी जीवनात पैक्षाला वाजवीपेक्षा जास्त 
महत्त्व आलेले दिसते. कोणत्याही मार्गाने पैसा 
जमविण्याच्या कल्पनेने पछाडले गेल्यामुळे समाजात 
सतत तोब्र स्पर्धा दिसते. सतत संघर्षाचे वातावरण 
दिसते. अश्या या वातावरणात स्वत:ला तगून धरणे 
(४7४1४०1) आपला निभाव करीत राहणे यासाठीच्या 
प्रयत्नांना दुसरे महत्त्वाचे स्थान द्यावेच लागते. 

यानंतर अधिक आराम, अधिक सुखसोईच्या 
साधनांचा शोध अन्‌ प्राप्ती या गोष्टी येतात. अन्‌ 
शेवटी या सर्व प्रयत्नांतुत जो काही वेळ उरतो तो 
बहुतांशी करमणुकीतच खर्च केला जातो. या अक्या 
प्रकारच्या स्वार्थी, बाजारी प्रवृत्तींनी ग्रस्त पण समृद्ध 
अश्षा जीवनात मनुष्याला सुख, शांती अन्‌ समाधान 
मिळत नाही असे दिसते. त्यामुळेच त्याला धर्मकल्पनांत 
परत रस वाटू लागला असावा. कारण मनुष्याच्या 
काही भावनिक, आध्यात्मिक आकांक्षा असतात अन्‌ त्या 
तृप्त झाल्याशिवाय त्यास समाधान मिळत नाही, शांती 
मिळत नाही. 

विज्ञान अन्‌ स्त्रिश्‍चन धर्म यामध्ये विसंगती. 
य॒रोपिअन लोकांना वृद्ध धर्मात रस वाटू 
असावा, कारण विज्ञान अन्‌ वृद्ध धर्मविचार यामध्ये 
विलक्षण सुसंगती आहे असे दिसून येते. बुद्ध धर्मातील 
मानवी उत्क्रांतीवद्दळची संकल्पना आकर्षक पण आहे 

मनष्याने आज भोतिकी विःववाच्या आकलनात 
अमाप प्रगती केळी आहे. परिसरावर त्याची नियंत्रण- 
क्षमता सतत वाढत आहे. या विश्‍वात अशा थोड्याच 
गोष्टी दिसतात ज्या त्याच्यासाठो अशक्य समजल्या 
जातील, पण या प्रगती-प्रवासात त्याचे मन, त्याच्या 
भावना, त्याची मल्ये तितक्‍याच वेगाने पुढं जाऊ शकली 
नाहीत असे एक मत प्रचलित आहे. म्हणूनच कदाचित 
मानव मागे वळून बद्ध धर्माचा शोध घेण्याचा प्रयत्न 
करू लागला आहे असे म्हणता येण्यासारखे आहे 

सामन मासा (52111811) आपल्या जन्मस्थाना- 
पासुन खूप दूर दूर समुद्रात प्रवास करून नवीन परिसर, 


त्यामुळे 
लागला 


अनुक्रमणिका 


नवीन अनुभव यांमागे धावत असतो, पण शेवटी काही 
काळानंतर तो परत आपल्या जन्मस्थळाचाच निग्रहाने 
शोध घेत घेत त्याच्या नदीकडे परततो असे विज्ञानाने 
दाखविले आहे. 
याच प्रसंगाचे वर्णन प्रख्यात इंग्लिश कवी इलियट 
यांनी असे केले आहे- 
शात 1९ हात 0181 0पा ळा 
१] 1९ (0 वापए९० शाला ७४९ ४वटत. 
त (1९ 11800 101 1९ हा एट 
मानवाचा वृद्ध धमंतत्त्वाचा प्रतिशोध ही अश्ीच एक 
अपरिहार्य प्रेरणा असावी असे वर्णन करता येण्याजोगे 
आहे 
सिद्धार्थाच्या जीवनात याच प्रेरणेची अनभती 
मिळते. 
सिद्धार्थाचे पुवंजीवन त्या काळातील प्रचलित 
चाकोरीतील्च होते. सिद्धाथ राजकुमाराजवळ राजसत्ता 
होती. त्याजपाश्ी सर्व प्रकारचे ऐश्‍वर्य होते. विविध 
ऱहेची सुखसाधने होती, त्याचा त्याच्याच नात्यातील 
एका सुंदर मुलीशो विवाह झ्ञाला होता. त्याला राहूल 
हा मुलगापण होता 
पण सिद्धार्थाला या स्व गोष्टींमुळे समाधान मिळ 
शकले नाही. त्याने ऐहिक जीवनाचा त्याग केला अन 
जीवनाच्या अंतिम सत्याचे, त्यामागील हेतुचे आकलन 
करून घेण्यासाठी त्याने स्वेच्छेने कष्टाचे, गरिबीचे 
जीवत स्वीकारले. 
उपासतापास, शरीराला कष्ट देऊन, सतत चितन- 
मंथन करून मनुष्याला सत्याचा शोध घेता येतो, त्यास 
मर्मदृष्टी (1191811) मिळू शकते अशी हिंदू धर्मतत्त्व- 
ज्ञानात कल्पना आहे. या मार्गाचा अवलंब सिद्धार्थाने 
अनेक वर्षे केला पण त्याला ' सत्य ' काही सापडले 
नाही. 
अनेक वर्षांनंतर वृद्धगया येथील एका पिंपळाच्या 
झाडाखाली तो बसला असता त्यास ' सत्याचा ' अखेर 
साक्षात्कार झाला. येथे लक्षात ठेवण्याजोगती गोष्ट 
ही. त्याला हा साक्षात्कार तकवाद करून, विचारमंथन 
करून मिळालेला नव्हता. तो एक प्रत्यक्ष उत्स्फर्त असा 
* अनुभव ” होता. सानवी मनाच्या निर्माणक कार्यामागे 
अश्याच प्रकारचा उत्स्फूते अनुभव असतो. त्या वेळी 
त्याला ज्या तत्त्वाचा साक्षात्कार झाला त्याचीच जडण- 
घडण होऊन बुद्ध धम साकार झाला 


लि. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क नवभारत 


कोणत्याही विचारतत्त्वावर विवेकाचे बंधन 
आवइयक असते 

मानवी विचारांत काळाप्रमाणे जी आंदोलने 
होताना दिसतात, त्यांमागे अनेक कारणे असू शकतात. 
]ोली या कवीने म्हटले आहेच- 

१४९० 100 ७टणजिट वात कीटा' 
310 ॥1160 101 १९18 15 110 

वर्तमान परिस्थितीत मानवाला कधीच समाधान मिळू 
शकत नाही. 

तो मागे वळून भूतकाळात वघत असतो. तो पुढील 
भविष्यकाळात डोकावून अंदाज घेत असतो. अन्‌ त्याच्या- 
जवळ आज जे नसते त्याचा हव्यास तो धरत असतो. 
या असंतुष्टतेमुळेच, या लोभी भावनेमुळेच मनुष्य 
प्रयत्नलील बनतो. आपली प्रगती करत असतो. या 
गोष्टीकडे दुलेक्ष करून चालण्यासारखे नाही. आधुनिक 
विज्ञानाच्या विचाराच्या साहाय्याने या प्रवृत्तीसाठी 
एक अर्थन (0120108101) देता येते. 

विज्ञानाप्रमाणे या विश्‍वात अंतिम सत्य असे काही 
असतच नाही. त्यामुळे मानवी जीवनात सतत सर्व काळ, 
सर्व जागी, यथार्थ राहणारे, असे तत्त्व पण असू शकत 
नाही. 

मनुष्य परिसर-परिस्थितीचे किवा आपल्या 
मनोविठदवाचे निरीक्षण करतो, तत्काळीन समस्यांसाठी 
एक उपाययोजना निठ्चित करतो. पण त्यामुळे 
परिस्थितीतील दोषांचे वाजवीपेक्षा जास्त निराकरण 
होऊन त्यामुळे नवीन समस्या अस्तित्वात येत असतात. 
अन्‌ मग फेरविचार, फेरमूल्यन करून या नवीन दोषांचे 
परिमार्जन करण्यासाठी पहिल्यापेक्षा बरोबर विरुद्ध 
प्रकारच्या उपाययोजना अमलात आणण्यासाठी तयार 
व्हावे लागते, या परिस्थितीचे दर्शन मानवी जीव- 
नाच्या अनेक क्षेत्रांत पण होते. एके काळी डॉक्टरांनी 
निष्कर्ष काढला होता, हृदय विकाराच्या रोग्यांना 
अँस्पिरीन देऊ नये कारण त्यामुळे त्याच्या हृदयाच्या 
आकारात वृद्धी होते असे त्यांना अनुभवाने कळले होते. 
शासन, कल्याणकारी यांनी लागळीच अँस्पिरीनवर 
बंदी आणली. मागून डॉक्टरांना अनुभवानेच कळले को, 
अँस्पिरीनमुळे रक्‍त प्रवाही राहते. त्यामध्ये गुठळ्या 
होण्याचा संभव कमी होतो. त्यामुळे आता बंदीचा 
फेरविचार करण्याची पाळी आली आहे. मुळात बंदी 


अनुक्रमणिका 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


घालण्यासाठी पण आणखी एक कारण होते. कल्याण- 
कारी श्ासनव्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी देशा- 
तील लोकांच्या सरासरी जीवनमानाचा उपयोग 
करण्यात येत असतो. उच्च ध्येयवादी विचार अवश्य 
असावेत पण त्याबरोबरच मनुष्याने आपला विवेक 
सोडू नये हे दाखवणारे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. 


मनुष्यास दोघे जीवन जगण्याची संधी मिळावी हे 
उद्दिष्ट चांगले आहे. यामध्ये काही शंका नाही. पण 
त्यावरोबर इतर अनेक अटींची पुतेता होणे पण 
आवड्यक दिसते. उदा., हे जीवन निरोगी असावे 
त्यासाठी परिसरात प्रदूषण होत नाही याची काळजी 
घेणे आव्यक ठरते. त्याला जीवनावश्यक गोष्टी 
(घर, रोजगार, कपडे, धान्य इ. ) मिळत राहतील हे 
पाहावयास हवे. गुन्हेगारांपासून देशात तर परकियां- 
पाश्ुनसुद्धा संरक्षण मिळावयास हवे. 


यासाठी हे दुसरे उदाहरण पाहा. गेल्या शतकात 
युरोपिअन देशात औद्योगिक क्रांती झाली. तीमुळे मानवी- 
जीवन समृद्ध झाले यामध्ये शंका नाही पण त्याचे अनेक 
दुष्परिणाम दिसू लागले. या दुष्परिणामाचे निराकरण 
करण्यासाठी समाजवाद (रशियात त्याचे राज्य आले) 
आला. खुहू रशियातच समाजवादाचा वोजवारा 
उडाल्यामुळे तेथे भांडवलशाही, भाथिकव्यवस्था प्रस्था- 
पित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सत्य गोष्ट 
ही आहेकी भांडवलळहाही किवा समाजवाद यांपैकी 
एकाच तत्त्वप्रणालीमुळे मानवी समाजाच्या समस्या 
सुटण्यासारख्या नाहीत. 


असाच प्रकार अहिसा या तत्त्वाच्या वाबतीत 
झालेला दिसतो. अहिंसा हे मार्गदर्शक तत्त्व चांगळे आहे 
याविषयी कोणाचे दुमत होईल असे वाटत नाही. पण 
या तत्त्वाचा उपयोग करताना मनुष्याने विवेक विसरून 
चालणार नाही हे तितकेच स्पष्ट दिसते 


उदा., काही भोगोलिक प्रदेशांत वनस्पती उपलब्ध 
नसतात. त्यामुळे तेथील मनुष्याच्या समोर दोनच पर्याय 
राहतात. एक तर तेथील प्राण्यांचा संहार करून 
त्यांच्या मांसावर उपजीविका करणे किंवा आपण 
उपाशी राहून आपला संहार करणे. यांपैकी कोणताही 
मार्ग स्वीकारला तरी हिंसा व्हायची टळत नाही. 
शाकाहारी प्राणी वनस्पतीचा संहार करून आपला 
उदरनिर्वाह करीत असतात. त्यामुळे कोणालाही उच्च 


नो 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


बुद्धाचे तत्त्वज्ञान अन्‌ आधुनिक मानव ९ 


नैतिक तत्त्वाच्या शिखरावर बसून आपली पाठ थोपट- 
ण्याचा अधिकार असत नाही. 

तुम्हाला एका गालावर जर कोणी थप्पड मारली 
तर, तुमचा दुसरा गाल पुढे करा हे स्त्रिस्ताचे वचन 
असे मानले जाते. एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार झाला 
अन्‌ तिने या वचनाप्रमाणे वागावयाचे ठरविल्यास 
केवढी हास्यास्पद परिस्थिती निर्माण होईल याची 
कल्पना करणेच वरे ! 

विज्ञानाचे प्रतिपादन आहे कोणतेच सत्य निरपेक्ष 
नसते. बुद्ध धर्मविचारांतपण असाच विवेक आढळतो 
असे म्हणता येते. 
बुद्ध धर्माची विचारप्रणाली 

प्रस्तुत लेखाच्या संदर्भात उल्लेखनीय अशा बुद्ध 
तत्त्वज्ञानातील संकल्पना अश्या आहेत : 

मनुष्याला बाह्य जगातील वस्तुचा प्रत्यक्ष प्रत्यय 
मिळत नाही. 

त्याला ज्याची जाणीव होत असते ती फक्त 
त्याच्या पंचेंद्रियांनी प्रत्ययाच्या रूपानं पुरवलेल्या 
माहितीची. 

वरील माहितीच्या आधारे मानवी मनाने साकार 
केलेले मनोचित्र ( टॅणाडएटॉ. ) म्हणजेच प्रत्यय. 
प्रत्यय साकार करण्याच्या प्रक्रियेत मानवी मन माहिती- 
वर संस्करण करीत असते. पूर्वानुभव, तकेवाद अन्‌ 
अनुमान (1111016106) यांचा उपयोग करीत असते. 

त्यामुळे वस्तूला अस्तित्व (९४15101106) असते 
पण ते मानवी मनाच्या निरपेक्ष, स्वतंत्रपणे असत नाही. 

मनुष्याजवळ असलेले सर्वे ज्ञान पंचेंद्रियांद्वा रा 
मिळालेल्या माहितीवर आधारित असते. ज्ञानाची 
इमारत अनुभवाच्या विटांनी सज्ज केलेली असते. 

ज्ञान शब्दमाध्यमातून व्यक्त करता येते, दुसऱ्याला 
देता येते, पण यासाठी संकल्पना लागतात. 

संकल्पना या मिथ्य का सारख्या असतात. त्यांना 
ज्ञाइवत, नित्य यथार्थता असत नाही. 

बाह्य जग अत्‌ त्यामधील सरव वस्तुमात्र नित्य 
नाही, शाश्‍वत नाही, अपरिवर्तनीय पण असत नाही. 
बदल हा त्याचा सततचा धर्म दिसतो. सर्व जीव जड 
सृष्टी म्हणजे एक परस्परसंबंधित अश्ली संकलित 
प्रणाली असते. तीमधील एका घटकात जर बदल 
झाले तर त्याचे परिणाम इतर सव घटकांवर झाल्या- 
वाचून राहात नाहीत. 

न. भा. २ 


अनुक्रमणिका 


मानवात बदल होताना दिसतात. त्याच्यात सतत 
उत्क्रांतीक्रिया ही चालूच असलेली दिसते. 

सराव अन्‌ साधना यांचा उपयोग करून मनुष्य 
आपल्या जाणिवेचा, आकलनाचा, बुद्धीचा विकास करू 
शकतो. या कार्यासाठी प्रेरणा लागते त्याच्या इच्छा- 
शक्‍तीची. 

[या विवेचनातील एक मुद्दा मनोरंजक. वाटतो. 
मनुष्याला मिळणारा अनुभव हा वैयक्तिक स्वरूपाचा 
(500८०४० ) असतो, पण त्यापासून मिळणारे 
ज्ञान मात्र वस्तुनिष्ठ, निरपेक्ष स्वरूपाचे असते असे 
मानण्याकडे मानवी प्रवृत्ती दिसते. ] 

मानवी मनाच्या प्रतिसादात दोन प्रकार दिसतात. 
काही प्रतिसाद प्रतिक्रियात्मक ( 1२८०८४७ ) स्वरू- 
पाचे असतात. त्यांचे स्वरूप मुख्यत्वे करून परिसर 
परिस्थितीमुळे ठरत असते. परिसरातून प्रेरक संदेश 
(500105) मिळाल्यामुळे काही प्रतिसाद संपन्न 
होत असतात. 

उदा., पाऊस सुरू झाला तर मनुष्य आपल्या 
जवळची छत्री उघडतो, थंडी पडली तर तो गरम 
कपडे घालतो, प्रबल शत्रू आसमंतात दिसला तर 
तो पळ काढतो. या सवे प्रतिसादाचे वणंन सागान्य 
चाकोरीतील असे करता येते. त्यामध्ये वैयक्तिक 
विविधतेला वाव नसतो. त्यामागील मुख्य तत्त्व पुन- 
मांडणीचे (10311118011011) असते. मानवेतर प्राथी 
अन्‌ जीव यांचे प्रतिसाद सामान्यपणे आजसुद्धा याच 
प्रकारचे दिसतात. ( उत्क्रांतिपथावरील एका काल- 
बिदुपर्यंत मानवाचे सर्व प्रतिसाद याच प्रकारचे होते.) 
पण या कालबिदूनंतर मनुष्य अन्‌ इतर प्राणी यांच्या 
प्रतिसादातील फरक सतत वाढत गेला. या बाबतीतल्या 
ब्रोनौस्की यांच्या विचाराचा उल्लेख मागे करण्यात 
आला आहेच. 

थंडीपासून बचाव करण्यासाठी निसर्गाने उत्तर- 
ध्रुव भागातील सवे अस्वलांना फर दिली पण याच 
परिस्थितीतील माणसाला निसर्गाने प्रत्यक्ष काही 
साहाय्य केळे नाही. तेथील माणसाने आपल्या मन- 
बुद्धीचा वापर करून तो फरचे कपडे, बर्फाची घरे, 
उबेसाठी विस्तवाचा वापर करण्यास शिकला. या 
उपाययोजनेत त्याच्या कल्पनाशक्तीला वाव होता, 
उपक्रमशीलतेला अवसर होता. या उपायामध्ये मनु- 
घ्याच्या निर्माणक क्षमतेचे दर्शन घडते, याचा उल्लेख 


क, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१० 


मागे आलाच आहे. बुद्धविचाराप्रमाणे मनुष्य करीत 
असलेल्या प्रतिक्रियात्मक स्वरूपाच्या क्रियांमुळे त्याच्या 
उत्क्रांतीविकासाला काही मदत होत नाही. या विचा- 
"रात भशा क्रियांचे प्रतीक चक्र मानले गेले आहे. चक्र 
फिरते तेव्हा त्याची त्याच घटनांची पुनरावृत्ती होत 
असते. त्यामध्ये नवीन असे काहीच घडत नाही. त्यामध्ये 
परिवतेनासाठी जागा नसते. प्रगतीचा प्रश्‍नच उपस्थित 
होऊ शकत नाही. या प्रकारच्या क्रियांचे भाणखी एक 
वैशिष्ट्य दिसते : या क्रियांपासून मनुष्याच्या मनाला 
नेहेमीच आनंद होताना दिसत नाही. काहींपासून त्याला 
दु:खपण होताना दिसते. ी 
मतुष्याच्या मनाला हा निर्माणक कार्यं करण्याच्या 
क्षमतेचा जो पैलू दिसतो तो मानवेतर प्राण्यांत दिसत 
नांही. साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान, संस्कृती या गोष्टी 
मानवी समाजात दिसतात. त्या त्या निर्माणकक्षमतेची 
फलिते असतात. निर्माणक कृतीपासुन मनुष्याला फक्त 
आनंदच मिळताना दिसतो. निर्माणक कार्यावर भर 
देऊंन मतुष्याला आपल्या जीवनात अधिक आनंद 
निर्माण करता येईल असा एक निष्कर्ष या विचारां- 
पासून मिळतो. 
प्राण्याची जेविक उत्क्रांती 
बुद्ध धमंतत्त्वज्ञानाप्रमाणे प्राण्यांमध्ये जाणिवेची 
निमिती ही त्याच्या उत्क्रांतीप्रक्रियेमधील सर्वांत 
महत्त्वाची अशी घटना होती. त्यामुळे त्याला आपण 
परिसरापेक्षा वेगळे आहोत ही भावना प्रथम आली. 
आत्मभान आले. आपली स्वत:ची उत्क्रांती करण्याची 
संधी मिळाली. 
परिसराविषयी माहिती करून घेण्याच्या इच्छेतून 
प्राण्याला पंचेंद्रिये आली असे प्रतिपादन करता येते. 
म्हणजे प्राण्याच्या मनात इच्छा झाली म्हणून त्याचे 
डोळा हे इंद्रिय अस्तित्वात आले अन्‌ त्याचा विकास 
पण या इच्छेमुळेच होत गेला असा त्याचा भर्थ लावता 
येतो. 
प्राण्यामध्ये डोळ्याचा विकास कसा होत गेला 
याविषयी विज्ञानाजवळची माहिती विचारप्रवर्तक 
वाटते. 
सगळ्यांत एक आदिम जातीचा कीटक सापडतो, 
ज्याछा डोळ्याऐवजी फक्त एक छिद्र होते. पिनहोल 
कॅमेऱ्याच्या तत्त्वाप्रमाणे या छिद्रामुळे बाह्य सृष्टीतील 
वस्तूची प्रतिमा त्याच्या मागेच असलेल्या रेटिना पडद़ा- 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


वर पडत असे. या रेटिनाच्या मागेच प्रकाशीय तांब्रिका 
(9एपएंट गह'४७ ) असे. अधिक स्पष्ट अन्‌ भधिक 
तपशीलवार प्रकाशचित्र मिळविण्यासाठी ठिद्राऐवजी 
तेथे प्रथम एक पारदर्शक भिंग अस्तित्वात आले, नंतर 
याच हेतूने आणखी एक पारदर्शक भिंग आतील बाजूस 
निर्माण झाले. हे मातील भिंग साधे नव्हते, त्याचे 
नाभी-अंतर ( 0] लाटण ) बदलता येत असे. 
पाहण्याच्या वस्तूच्या अंतराप्रमाणे हे अंतर बदलता येऊ 
लागले. या सर्वे विकासामुळे दृष्टीद्वारा मिळणार्‍या 
माहितीची अचुकता वाढली, तपक्षील वाढला. 
निरनिराळ्या प्राण्यांतील दृष्टीयोजना एक- 
सारखी दिसत नाही. तीमध्ये पुष्कळ विविधता 
आढळते, वैचित्र्य पण आढळते. मानवी डोळ्यांत 
हुरच्या वस्तु पाहण्यासाठी निराळी योजना आहे, 
जवळच्या वस्तू पाहण्यासाठी पण एक खास निराळी 
योजना आढळते. पदार्थाच्या रंगाची जाणीव / संवेदना 
मिळविण्यासाठी मनुष्याच्या डोळयांत आणखी एक 
सुविकसित योजना भाढळते, जी इतर प्राण्यांत नसते; 
असा विज्ञानाचा अंदाज आहे, पण मानवी डोळा हा 
काही सर्वांत सुविकसित असतो असे म्हणता येत नाही. 
उदा., कोमिलीन क्‍्वाडाटा या प्राण्याच्या बाबतीत एक 
अगदी वेगळीच दृष्टीयोजना आढळते. या प्राण्याला 
मनुष्याप्रमाणेचे आतील भागात एक दुसरी भिग- 
योजना असते. हिच्या मागेच तिला एक प्रकाश- 
संवेदक जोडलेला दिसतो अन्‌ त्याच्या मागेच जोड- 
छेळी अशी एक प्रकाशीय तांत्रिका असते. अन्‌ ही 
सर्वे योजना स्थिर नसते, ती सारखी आंदोलने 
करीत असते. अन्‌ पहिल्या भिंगाच्या सबंध प्रतिमा 
अवकाझाचे (11132८ 83928) परत परत सर्वेक्षण 
( ट्या ) करत असताना आढळते. या 
सर्व गोष्टींचा विचार करता या विविध योजना 
निव्वळ योगायोगानेच संपन्न होत गेल्या हे कारण 
सनाळा पटत नाही. त्यामागे एखाद्या बुद्धीचे नियंत्रण 
असावे असे वाटू लागते. पूर्वीचे लोक म्हणत या सर्व 
काही तरी निचित हेतु मनात 
धरून संपन्न केल्या. सर्वे प्राण्यांत दृष्टीयोजना एक- 
सारखी का नाही ? हा प्रश्‍न मग उद्‌भवतो. ज्यासाठी 
उत्तर नसते. या सव गोष्टी निव्वळ परिसरप्रभावामुळे 
झाल्या असे म्हणावे तर, एकाच परिसरातील सवं प्राण्यां- 
मध्ये निरनिराळा दृष्टी, प्रणाली कशा अस्तित्वात 


2 
2. कह 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनक्रमणिका 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


बुद्धाचे तत्त्वज्ञान अन्‌ आधुनिक मानव 


आल्या ? हा प्रश्‍न उद्‌भवतो. वुद्धमताप्रमाणे या निमिती- 
मागे त्या प्राण्याची इच्छाशक्ती होती. हो मीमांसा 
खरी मानली तर प्राण्यामध्ये मन आधीच अस्तित्वात 
होते असे मानावे लागते. 

या प्रश्‍नामध्ये एक सूचक गोष्ट दिसते. निसर्गातील 
साधनांचा उपयोग करून मनृष्य आपली जी उत्क्रांती 
करत आलेला दिसतो, त्यामध्ये त्याची मनबृद्धी अन्‌ 
त्याची इच्छाशक्ती यांस महत्त्वाचे स्थान असलेले मात्र 
स्पष्ट दिसते. 
मनुष्याची निर्माणक क्षमता 

अगदी पुरातन काळापासून मनुष्याच्या मनात 
निर्माणक क्षमतेची बीजे असावीत. 

मतुष्यप्राणी दगडी उपकरणे गेली १०-१५ लाख 
वर्षे तरी करत आला आहे असा पुरावा मिळतो. 
स्पेनमधील आल्टमीरा येथील गुहेत त्याने काढलेली 
२०,००० वर्षापुर्वीची भित्तिचित्रे आज पाहावयास 
मिळतात. 

विज्ञानाचे मत आहे, भाषेचा शोध लागण्यापुर्वी- 
पासून (५ लाख वर्षे) मनुष्याला संगीताची जाण होती. 

हस्तकला, संगीत, चित्रकला, काव्य, साहित्य, 
संस्कृती यांमध्ये मनुष्याच्या निर्माणक क्षमतेचे दशन 
होत असते. विज्ञानयुगापासून या क्षेत्रातील शोध अन्‌ 
कार्य यांचा मनुष्याच्या निर्माणक कार्यातील सहभाग 
सारखा वाढत चालला आहे असे स्पष्टपणे दिसते. 

निर्माणक कार्य करण्यासाठी मनुष्याला कल्पना- 
शक्‍ती लागते, प्रतिभा लागते, हस्तकौशल्य पण लागत 
असते. हे कार्य करत असताना मनुष्याची जाणीव एका 
निराळ्याच उच्च स्तरावर काम करीत असते असे 
वाटते. हा परिणाम कलाक्षेत्रात विशेषच प्रभावीपणे 
दृष्टोत्पत्तीस येतो. 

प्रतिभेमुळे लेखकाच्या एखाद्या कलाकृतीला अलो- 
किकत्व येताना दिसते. 

एखादे संगीत स्वर्गीय बनते. 

विज्ञानात एखादा क्रांतिकारी शोध लांगतो. 

तंत्रविधेत एखादा नवशोध लागतो. 

पण यासाठी मनुष्याने आपल्या चाकोरीबाहेर 
पडणे भावरयक असते, आपल्या जाणिवेला आपल्या 
संकुचित स्वार्थापलीकडे जावे लागते. हे कसे ते पाहा. 

शिल्पकाराने बनवलेला पुतळा हे निमितिप्रक्रियेचे 
एक चांगले उदाहरण दिसते. मूळ व्यक्‍तीची ओळख 


अनुक्रमणिका 


११ 


पटेल अशी प्रतिकृती बनविणे हेच या कलाकृतीचे 
वैशिष्ट्य असत नाही. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 
निव्वळ तांत्रिक कोशल्य पुरे ठरले असते. (असे तांत्रिक 
कौशल्य मनुष्याने बनवलेल्या कॅमेरा या उपकरणात 
पण असू शकते.) कलाकाराच्या मनाला मूळ व्यक्‍ती 
कशी दिसली याचे दिग्दर्शन मानवी कलाकृतीत असते. 
मूर्तीकडे बघून प्रेक्षकाला त्या व्यक्‍तीच्या मूळ भावाची 
अनुभूती मिळू शकते. अन्‌ हाच भाग कलाकृतीमध्ये 
सर्वांत महत्त्वाचा असतो. हे करण्यासाठी कलाकारा- 
जवळ संवेदनश्लील मन, कल्पनाशक्ती अन्‌ प्रतिभा या 
गोष्टी असाव्या लागतातच, त्याशिवाय आणखी पण 
एक गोष्ट आवश्‍यक असते. 

मतुष्य जेव्हा आपल्या चाकोरीच्या बाहेर पडतो, 
आपल्या संकुचित स्वार्थामध्ये अडकून पडलेल्या जाणि- 
वेला बाहेर नेतो, तो परिसराशी सुसंवाद साध ण्यात. 
प्रयत्तशील बनतो तेव्हाच त्याला निर्माणक कृती साकार 
करणे शक्‍य होते. त्याची जाणीव जेव्हा स्वत:मध्येच 
मग्न होऊन राहात असते, तेव्हा त्याला एखाद्या 
व्यक्‍तीच्या अंतरंगात कल्पनाशक्तीने प्रवेश करून, 
त्याच्या मनोभावाची ओळख करून घेणेच शक्य होत 
नसावे. 


विज्ञानात केल्या गेलेल्या एका प्रयोगाने हा विचार 


अधिक स्पष्ट होतो. 

या प्रयोगात एक माकड आणि एक मनुष्य यांस 
दोघांनी मिळून पुणे करावयाचे असे एक यांत्रिक काम 
देण्यात आले होते. त्यापैकी कामाचा पहिला भाग 
माकडाने करावयाचा होता. उरलेला भाग त्याच्या 
शेजारीच असलेल्या मनुष्याने, माकडाच्या देखतच पुर्ण 
करावयाचा होता. माकडात कुतूहल खूप असते, त्यामुळे 
मनुष्य ते काम करीत असताना ते माकड, त्याचे नीट 
काळजीपूर्वक निरीक्षण करीत असे. असे अनेक वेळा 
झाल्यानंतर, मनुष्य आणि माकड यांच्या कामाची 
अदलाबदल करण्यात आली तेव्हा आढळले, माकडाला 
मनुष्याचे काम करणे अजिबात जमले नाही. 

माकडाऐवजी हाच प्रयोग चिम्पान्झी अन्‌ मनुष्य 
यांवर केला गेला तेव्हा सात्र तो सफल झाला. मनुष्य 
ते काम करत असताना चिम्पान्झी वानराने पण त्याचे 
तिरीक्षण केले होते. त्याची कल्पनाशक्ती अधिक कार्य- 
क्षम, अधिक व्यापक स्वरूपाची म्हणून त्याला कल्पनेने 
मनुष्याच्या भूमिकेत शिरून तो करीत असलेल्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


१९ 


कामाचे आकलन होऊ शकले, पण तसे करणे माकडाला 
झअनय झाले नाही. उत्क्रांतीमार्गावर माकड पुरेसे प्रगत 
घाबले नव्हते असा याचा अर्थ लावता येतो. हे माकड 
फक्त आपल्या स्वा्थकेंद्रित दृष्टिकोणातुन विचार करू 
झछकत होते. त्याला परार्थाची भावना नव्हतीच. नानरा- 
प्रध्ये ती होती. त्यामुळेच त्याच्या आकलनाच्या 
जाणिबेच्या सोमा कशा विस्तार पावल्या हे बोधप्रद 
क का या क्षमतेवर पण मर्यादा असतात. 
स्वा अनुभव देऊन कितीही शिकविले तरी 
त्याच्या मनबृद्धीची झेप ४-५ वर्षे वयाच्या मानवी 
बाळकाच्या झेपेपुढे जाऊ शकत नाही. असे अश्याच 
प्रकारच्या प्रयोगावरून दिसले. मानवी जाऊकाच्या 
विकासाचा अभ्यास केल्यास हीच गोष्ट त्यष्टपणे 
कळते. अगदी लहान मूल प्रथम असेच आत्मकेंद्रित 
असते. त्याने परार्थाचा विचार सुरू न केल्यास 
त्याच्या आकलनाचा पण विस्तार होऊ शकत नाही, 
एका इंग्लिश कवीने हाच विचार असा मांडला आहे- 
१18 त० ९9 ७०७ 0 शा्टाळात 

१७1० 0710 एयाटटाव1त 111000. 
पूर्वीचे धमंज्ञ उपदेश करीत : मनुष्याने आपल्या 
बिव्वळ स्वार्थाच्या मागे धावू नये. त्याने परार्थाचा 
( &1एपांथा) ) पण विचार करावा. यामुळे दोन 
उद्दिष्टे साध्य होतात. त्याचे आकलन विस्तारते. 
परिस्वर अन्‌ मनृष्य या दोहोंची मिळून प्रत्यक्षात एक 
ग्रंकलित प्रणाली असते. त्यामुळे तो आपले नुकसान 
करून घेत नाही, हा विचार बुद्ध धमंतत्त्वज्ञानात 

प्रामुख्याने आढळतो, 
या तत्त्वज्ञानात निमार्णक कार्यासाठी एक आगळे 
अन्‌ महत्त्वाचे स्थान दिलेले दिसते. ते आणखी एका 
निराळया दृष्टिकोणातून. 

मनुष्याची उत्क्रांती अशी होत आहे 
मनुष्याच्या प्रतिसादात प्रतिक्रियात्मक आणि 
निर्माणक असे||दोन प्रकार दिसतात. असे वेगवेगळे 
प्रतिसाद देऊ शकणारे दोन विभिन्न मनोविभाग मानवी 
मनात असावेत अशी कल्पना करता येते. जाणिवेची 
पण अंशी दोन भिन्न रूपे किवा स्तरे मानवी मनात 

असावीत अशी भावना बुद्धमतात दिसते. 
जाणिवेची ही दोन स्तरे प्रत्येक मनुष्याच्या मनात 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


असतातच, पण त्याचा विकास सवे मनुष्यांत एक- 
सारख्या प्रमाणात होताना दिसत नाही. निर्माणक 
स्तरावरील जाणिवेचा विकास, असामान्य प्रतिभा- 
संपन्न व्यक्‍तीच्या बाबतीत, विशेष प्रकर्षाने होत असावा 
असे म्हणता येते. 

जनावरामध्ये या दुसऱ्या जाणिवेची शक्‍ती विशेष 
प्रबळ अशी नसावी, कारण हे साहित्य, कला, काव्य इ. 
गोष्टी निर्माण करू शकत नाहीत. 

निर्माणक कार्यनिमितीचे आणखी एक वैशिष्ट्य 
असते. त्यापासून मानवाला निमितीचा आनंदच मिळत 
असतो. त्यामुळे मनुष्याला दु:खमुक्‍त व्हायचे असेल 
तर त्याने आपल्या शक्‍तीचा उपयोग निर्माणक कायं 
करण्यात करावा. ही गोष्ट त्याला आपल्या इच्छा- 
शक्तीच्या जोरावरच संपन्न करणे शक्य दिसते. 

मनुष्याला आपल्या जीवनात अधिक आनंद 
निर्माण करावयाचा असेल, तर त्याने साधना करून 
आपल्या मनजाणिवेला तिच्या निर्माणक स्तरावर 
अधिक काळ स्थिर राहावयास शिकविले पाहिजे. 

यासाठी बुद्धतत्त्वज्ञानात तपशिलवार मार्गदर्शन 
केलेले आढळते यातील काही तपश्लीलाचे योग 
पद्धतीत वणन केलेले जे आढळते त्याच्याशी विलक्षण 
साम्य दिसते. या तपशीलाचे निदेश्न करण्यासाठी, 
त्याविषयी खुलासा करण्यासाठी योगपद्धतीमधील परि- 
भाषेचा उपयोग येथे सुलभतेच्या दृष्टीने केला आहे. 

बुद्धमतात या मार्गाला आठ अंगे आहेत असेच 
मानले आहे. या अंगांचे निदेशन असे केले जाते. 

१) सत्य दृष्टिकोण, २ ) सत्य आकांक्षा, ३) सत्य 
वाचा, ४) सत्य भाचरण, ५) सत्य व्यवसाय (उप- 
जीविकेचे साधन), ६ ) सत्य प्रयत्न, ७) सत्य जाणीव, 
८) सत्य आनंद. 

यामागे स्थूलमानाने तीन हेतू स्पष्टपणे दिसतात- 

१) यम-नियमाचा आधार घऊन मनष्याने 
आपले नैतिक आचरण सुधारावे. र 


२) सर्व सजीव, निर्जीव परिसरसृष्टीशी सुसंवाद 
साधावा. 


२) ध्यानधारणा करून आपल्या मनजाणिवेचा 
विकास करावा, उत्क्रांती करावी. 


उदाहरणादाखल यामधील काही तपश्ीलाविषयी 
येथे विवेचन केले आहे. 


आपल्या आचरणात शूचिता आणण्यासाठी 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
122221 22 राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


वृद्धांचे तत्त्वज्ञान अन्‌ आधुनिक मानवं १३ 


साधकाने स्वतःवर काही नैतिक निर्बंध घालावे, लोभाचा 
त्याग करावा, मनोनिग्रह करून नकारात्मक विचारांना 
दूर ठेवावे, लंगिक दुर्वेतंनापासून दूर राहावे, असत्य 
भाषण करू नये, अमली पदार्थाचे सेवन करू नये, 
अपरिग्रह म्हणजे दुसर्‍याच्या वस्तुचा अस्वीकार. 

आपल्या समग्र परिसराशी सुसंवाद साधावा, 
अहिसा हे मार्गदर्शक तत्त्व स्वीकारावे. 

प्रत्याहार साधावा- म्हणजे मनोनिग्रह करून पंचें- 
द्रियांद्रारे मनाची बाह्य जगाशी होणारी सततची परस्पर- 
क्रिया सारखी मंद करीत नेऊन ती स्थगित करावी. 
धारणाध्यान केल्याने ही गोष्ट साध्य होऊ शकते. 
यासाठी साधक सामान्यपणे आपली मनबृद्धी आपल्या 
इ१वासोच्छृवासांवर केंद्रित करत असतो. जप, धार्मिक 
कमेकांड, भजन या गोष्टींमुळे हेच उद्दिष्ट साध्य 
करण्यासाठी साहाय्य होते. यामध्ये जय कशाचा करतो, 
कमंकांडाचे स्वरूप काय आहे या गोष्टी महत्त्वाच्या 
नसतात. त्यामागील हेतू, मनबृद्धीला तिच्या नेहमीच्या 
विषयापासून परावृत्त करणे हाच असतो. 

बाह्य प्रेरकसंदेशापासुन वाढत्या प्रमाणात मुक्‍त 
झालेले मानवी मन प्रशान्त अन्‌ सुसंवादी होत जाऊन 
स्थिर बनते. त्याची जाणीव उन्नत स्तरावर जाऊन तेथे 
स्थिरावू पाहते. ही मनाची अवस्था सिद्ध झाली असता 
त्यास आत्मानंदाचा अनुभव मिळू लागतो. नेणिवेत 
दडपुन ठेवलेली सवे कायंशक्‍्ती या अवस्थेत संपुर्णपणे 
व्यक्‍त मनात येते. त्यामुळे भीती, द्वेष, तृष्णा यांसा रख्या 
नकारात्मक प्रवृत्तींपासून त्याचे मन मुक्‍त होते. आणि 
त्याला विवेक, प्रज्ञा (४150011) मिळते. या भवस्थेत 
स्वतः भापण अन्‌ परिसर यांमधील दुरावा नष्ट होतो.* 
त्याचे मन समस्त जगाविषयीच्या अनुकंपेने भरून जाते. 
अविद्येच्या बंधापासुन मुक्‍त झाल्यामुळे त्याचे मन चक्र- 
गतीच्या नि्बंधापासुन निसटून, सतत वर जाणाऱ्या 


याच अर्थाचे वणन गीतेमध्येपण आढळते. 


चक्रगतीच्या (51791) उत्क्रांतीमार्गावर प्रवास करू 
लागते. 

निसर्गातील जैविक उत्क्रांतितत्त्वाच्या हस्तक्षेपामुळे 
मतुष्य हा प्राणी निर्माण झाला. या निर्मिती प्रक्रियेत 
त्याचा सहंभाग नव्हता. पण एका ठरावीक कालबिंदू- 
पासून त्याच्या उत्क्रांती प्रक्रियेने उड्डाण अवस्था (1'31:०- 
र्जी) प्राप्त केली आहे. त्यामुळे येथून पुढे आपली 
उत्क्रांती करण्याची जबाबदारी सवंस्वीपणे मनुष्याचीच 
राहणार असते असा बृद्धतत्त्वज्ञानाचा निष्कषे आहे. 

या प्रक्रियेसाठी हे तत्त्वज्ञान मानवी इच्छाशक्‍तीला 
( ४४1] ) सर्वांत महत्त्वाचे स्थान देत असते, हा बुद्ध- 
विचार डाविन ब्रोनोस्की, क्रुक आदींच्या विचारांपेक्षा 
जास्त सखोल अन्‌ अधिक सवंव्यापी असा वाटतो. 
सजीव प्राण्यांतील उत्कांतीचे स्वरूप 

या तत्त्वज्ञानातील मीमांसेप्रमाणे सर्व सजीव 
प्राण्यांत होणाऱ्या प्रक्रियेचा खुलासा करण्यासाठी बुद्ध- 
मतवादी एका आकृतीचा दाखला देत असतात, ही 


क्‌ 


आ 


आकृती वर दाखविली आहे. या आकृतीत सर्वे 
सजीव प्राण्यांच्या जाणिवेत कसे बदल होत गेले याचे 
दिग्दर्शन केले आहे. आकृतीमध्ये क्षेतिज दिशेतील 
भंतर (1002701181 ), प्रतिक्रियात्मक जाणीव 


अ 


योगी युऊ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित: 

एकाकी यतचित्तात्मा निराश्ीरपरिग्रहः - 10/श 
तत्रैकाग्रं मन: कृत्वा यत्तचित्तेन्द्रियक्रिय:ः - 12/शा 
उपविश्यासने युज्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये 

युऊ्जन्नेवं सदा$व्मानं योगी नियतमानस: - 15/श1 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमृत्तमम्‌ - 27/91 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


शड 


( अन्‌ प्रतिसाद ) याचे दिग्दशंन करते. 

निर्माणक जाणिवेचे ( अन्‌ प्रतिसाद ) प्रमाण 
उदग्र (एखा८91) दिशेतील अंतराने दाखवले आहे. 

“अ' या बिंदुपासुन सजीव प्राण्यांत जाणीव 
आली. अन्‌ या बिदूपासूनच प्राण्याचा उत्क्रांती-प्रवास 
सुरू झाला. मानव अन्‌ इतर प्राणी ( किंवा एकाच 
प्राणिवंशातील विविध प्राणीघटक ) यांच्या जाणिवेच्या 
गुणवत्तेत फरक होता. आपली उत्क्रांती करण्याची 
इच्छाशक्ती सर्वे सजीव प्राण्यांत मूळपासुन होतीच, 
पण तिच्या प्रमाणात भिन्नता होती. 

मानवेतर प्राण्यांच्या उत्क्रांतीचा आलेख बड 
रेषेपलीकडे जाऊ शकला नाही ( माकडाच्या जाणिवेची 
प्रत चिम्पान्झी वानरापेक्षा कमी असते. चिम्पान्झीची 
जाणीवक्षमता ४-५ वर्षांच्या मानवी बालकाच्या 
जाणिवेची सीमा पार करू शकत नाही. या गोष्टीचा 
उल्लेख मागे केलाच आहे ). 

“बकड?या अवकाकशक्षेत्रातह विकास फक्‍त 
मानव करू शकला. या उत्क्रांतीचे स्वरूप आकृती- 
मध्ये स्पष्ट दिसते. त्यामधील प्रतिक्रियात्मक प्रति- 
सादाचे प्रमाण सतत कमी होत जाताना दिसते. 

मनुष्याच्या उत्क्रांतीसाठी ही रेषा उड्डाण-बिदूरेषा 
(ए'०॥८-र्णी ) बनली असे वणंन करता येते. ' कड 
या उत्क्रांती रेषेवर मनुष्याने प्रवास सुरू केला. त्याच्या 
जाणिवेतील प्रतिक्रियात्मक प्रमाण सतत कमी होत 
गेले. मनबुद्धीच्या साहाय्याने त्याची जागा निर्माणक 
स्वरूपाच्या जाणिवेने घेतली. ' ड ' या बिंदूवर त्याची 
जाणीव सवंस्वीपणें निर्माणक स्वरूपाची होणार 
असल्यामुळे मानवी उत्क्रांतीचा तो सर्वोच्च बिंदू ठरतो. 
हीच ती निर्वाण अवस्था जेथे त्याचे मन दु:वमुक्‍त होते. 

विकासाची ही प्रक्रिया पुनःप्रदाय (12603:) 
पृद्धतींने संपच्न होत असते. इच्छेमुळे प्रयत्न होतो अन 
या प्रयत्नामुळ मानवाच्या जाणिवेच्या कक्षा विस्तार- 
तात. त्याचे आकलन वाढते. त्याच्या मनवुद्धीचा पण 
विकास होतो. त्यामुळे त्याच्या इच्छाक्षेत्राच्या सीमा 


उपेति ्ांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्पषम 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


पण विस्तारत जातात. 
उत्क्रांती प्रक्रियेमधील तीन अंगे महत्त्वाची 
वाटतात, 

१) उत्क्रांतीक्रिया ही मनुष्याच्या मनातील इच्छा- 
शक्‍तीमुळे संपत्न होत असते, 

२) या क्रियेमुळे त्याची जाणीव (अन्‌ प्रतिसाद) 
वाढत्या प्रमाणात प्रतिक्रियात्मक स्वरूपातून निर्माणक 
स्वरूपात बदलत जातो, 

३) निर्माणक क्रियेमुळे मानवी मनाला फक्त 
निर्मितीचा आनंदच होत असतो. त्यामागील भावनिक 
प्रेरणा आनंदाच्या शोधाची असते, असे वर्णन करता येते. 
उत्क्रांती प्रक्रियेत विज्ञानाचा सहभाग 

विज्ञानयुगापूर्वी मनुष्याच्या निर्माणक क्षमतेचे 
दिग्दर्शन साहित्य, काव्य, कला इ. सांस्कृतिक आवि- 
ष्कारांमध्येच होत असे. 

विज्ञानाच्या विकासामुळे विज्ञानयुगानंतर मन- 
ष्याला एक निराळेच अतिशय व्यापक कार्यक्षेत्र उपलब्ध 
झाले. विज्ञानात निरीक्षण असते, मापन असते. त्यासाठी 
उपकरणे लागतात, उपकरणे बनविण्यासाठी कल्पना- 
शक्‍ती लागते, प्रतिभा लागते, उपक्रमशीलता लागते 
निर्माणक क्षमता लागते, नवीन उपकरणांमळे नवीन 
माहिती मिळते, नवे ज्ञान मिळते, या माहितीचे संघटन 
करून, त्यामधील परस्परसंबंधाचे भाकलन करू 
घेऊन, त्यासाठी मीमांसा देण्यासाठी परत मनष्या ी 
कल्पनाशक्ती, निर्माणक क्षमता या गोष्टी वि आठला 

मतुष्याचा संबंध निसर्गाबरोबर अगदी लापिम 
काळापासून आलेला दिसतो. निसर्गातील घटनांचे 
निरीक्षण करून, अनुभव घेऊन त्याचे आकलन मा । 
करून घेण्यास ' शिकला. अन्‌ अश्या प्रकारे का आ 
ज्ञानाचा उपयोग आपले जीवन जास्त समः मो 
कष्टमय करण्यास शिकला. काठा 

उदा., अगदी सुरुवातीच्या 
स्वाभाविकपणे निर्माण होणाऱ्या धार 
तो खाद्य म्हणून उपयोग करीत 


काळात निसर्गात 
य, फळे, वनस्पतीचा 
असे. आज आपणास 


सवभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि - 29/01 


ईक्षते योगयुक्‍तात्मा सवंत्र समदश्षन: 


आरुख्क्षोमुनेयोगं कमं कारण मच्यते 
योगारूढस्य तस्यैव शम: कारणमच्यते 15/01 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


बुद्धाचे तत्त्वज्ञान अन्‌ आधुनिक मानव 


ज्यापासून गहू, तांदुळ, मका धान्य मिळते ते सर्व मूळचे 
रानटी गवताचे प्रकार. त्यावर मानवाने संस्कार 
केल्यामुळे त्यामध्ये केवढा फरंक पडला आहे हे पाहण्या- 
सारखे आहे. 


मक्‍याचे मूळ कणीस फक्त २.५ सें. मी. लांबीचे 
होते. त्यामध्ये मिळणारे दाणे आकाराने लहान असत 
त्यांची संख्या ५०-५५ च्या आसपास असे. मनष्याच्या 
निर्माणक क्रियेमुळे आजच्या मक्‍याच्या कणसात ही 
सख्या ५००-१००० एवढी झाली आहे दाण्याच्या 
आकारात पण खूप वाढ झाली आहे. शेतीमधील 
कष्टाची कामे करण्यासाठी मनुष्य पाळीव जनावरांचे 
साहाय्य घेऊ लागला कारण त्यामधील कायंशकक्‍्ती 
माणसापेक्षा किती तरी पटीने अधिक असते. 


विज्ञानयूग कालखंडात मनुष्याने पाळीव जनावरा- 
पेक्षाही अधिक बलवान अशी बाष्प इंजिने, अंतर्ज्वळन 
इंजिने बनवावयास सुरुवात केली. 


यापुर्वीची सर्व उपकरणे, साधने (चक्र, धनुष्य इ.) 
मनुष्य किंवा पशू स्नायुबळावर कार्यान्वित होत असत. 
विज्ञाकाळातील इंजिने यादृष्टीने वेगळी होती. ती 
इंधनाचा वापर करीत. ती स्वयंचलित स्वरूपाची असत. 
इंजिने बनविण्यासाठी लागणारे धातू, ती कार्यान्वित 
करण्यासाठी लागणारे इंधन, या दोन्हीही गोष्टी 
मानवाला निसर्गातृुनच मिळवाव्या लागत. त्यासाठी 
लागणारे हस्तकोशल्य मानवाचे होते. हे उपयोजन 
करण्यासाठी लागणारी कल्पनाशक्ती, निर्माणक काये- 
क्षमता या दोन्ही गोष्टी मानवानेच पुरवलेल्या होत्या. 


संदभ 


1) 56.08 ०८७८४०१; &. लाटत रितहा; 1,०तला 
2) 4 870 ॥८९६४४०॥५ ० 0७१७७८; ७. ठख्ाटट एफ ?861090; 1980 


१५ 


यंत्रावर नियंत्रण पण मानवाचेच असे. 

उत्क्रांतीच्या पुढील टप्प्यात मनुष्याने निर्माण 
केलेल्या यंत्रांचे स्वरूप वेगळे झाले. ही नवीन यंत्रे काही 
प्रमाणात मतुष्याप्रमाणे विचार करू शकतात. त्यांना 
स्मरणशक्‍ती असते, ती निर्णय पण घेऊ शकतात. अज्ली 
यंत्रे निसर्गात सजीव प्राण्याशिवाय इतरत्र आढळत 
नाहीत. सजीव प्राणी अन्‌ हो यंत्रे यांमध्ये एक 
महत्त्वाचा फरक असतो. या यंत्रांना बाहेरून सतत 
ऊर्जा पुरवावी लागत (वीज ऊर्जा) असते. त्याची 
देखभाल मनुष्यालाच करावी लागते, त्यासाठी कार्यक्रम 
तयार करून द्यावा लागतो. विद्युत प्रवाहावर चालणारी 
यंत्रे निसर्गात आढळत नाहीत. काही विचारवंतांना 
वाटते कौ अशी स्वयंचलित यंत्रे म्हणजे नवीन प्राणि- 
वंश निर्माण करण्याच्या मार्गावर मानवाने टाकलेले 
एक महत्त्वाचे पाऊल आहे असे मानता येते. 

या सर्वावरून विज्ञान हे एक निर्माणक क्षेत्र आहे. 
त्याची जोपासना अन्‌ विकास केल्यामुळे मानवाला 
आपले स्वत:चे जीवन जास्त सुसह्य, कमी कष्टाचे, 
अधिक समृद्ध बनविता येत आहे. त्यामुळे त्याच्या 
जीवनात अधिक आनंद निर्माण होण्याची शक्‍यता 
दिसते. त्यामुळे त्याला आपली उत्क्रांती करण्याच्या 
दिश्या सापडणार भाहेत. बुद्ध धर्मातील तत्त्वज्ञान अन्‌ 
आधुनिक विज्ञान यांमधील वैचारिक नाते पण स्पष्ट- 
पणे दिसू लागले आहे 

पुनर्जन्म, कर्मविपाकमीमांसा, अविद्येची सुरुवात 
इतर अनेक संकल्पना बुद्धतत्त्वज्ञानात दिसतात. स्थळा- 
अभावी याचे विवेचन येथे केलेले नाही आहे. 


1985 


3) 7४7८०७८४०७; 3. ४. १॥७]०]; (व्यालातठा 0०55, 091910: 1986 
4) ७४ ळक ॥॥८ 1707007; शे. 1, (ालव्टुण) ४बव्लापटात & 1101501 


1,00१01; 1977 


5) 0४४८ ० ॥॥८ ४८८0४०८ ॥७४व; 0. एपाड; एला०८-प8], ए. 8 


1979 


6) 48607 0 १760; . फराखा०णअतं; 8. 8. ७. ९01०801 1,000; 1973 
7) 50०१७४० ५ ॥८॥१७०॥ 007808000812653; ]]. ॥॥. खा०णा:; ताकाचा 07655 


(31010; 1980 
8) ॥८८७ 8०00700286 1) 3001 191. 1995, 2) 130 ७७11 1991. 
अनुक्रमणिका मराठीचा पिकास महाराचा विकास , 1 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


पारंपरिक हिंदू समाज आणि स्त्रीचे कतेपण* 


वसुधा डालमिया-ल्युडरिट्झ 


[ राजस्थानात १९८७ साली १८ वर्षांची रूपकुंवर सती गेल्याची घटना घडली. देशभर मोठी खळबळ 
जली. १८२९ साली गव्हनेर जनरल लॉर्ड विल्यम बेंटिक यांनी सती जाणे वा कोणास सती जाण्यास 

माजली. , च र 

प्रोत्साहन देणे हा कायद्याने गुन्हा ठरवून ही प्रथा बंद केली. त्याला १५० वर्षे होऊन गे 
त ७ र 


च्या घटनेने प्रचंड हादरा बसला. पण त्याहीपेक्षा जास्त 


पुळे बसला. भाधुनिक मताच्या सुधारकांना व स्त्री-मुक्‍तीचे 
कार्ये करणाऱ्या बव्हंशी सवे कार्यकर्त्यांना व संघटनांना बसलेला धक्का सर्वात मोठा होता. अपेक्षेप्रमाणे या 


भ्रथेचे व रूपकंवरच्या कृतीचे एकमुखाने खंडन झाले नाही. राजस्थानमध्ये याचे जोरदार समथंन झाले. देशातही 


व्हत्या. विचारवंतांमध्येही ' सती ! च्या मुद्द्यावरून 
पुनरुज्जीवन केले जावे, वा संतीला पुन्हा एकवार 
या चर्चेत सुचवले नाही. पण “ सती ! जाण्यामागचे 


अंज अ रिलिजस राइट : पालंमेंटरो पेपस आंन विडो 


युडरिट्झ यांच्या मूळ लेखाचे भाषांतर येथे केलेले नाही. 
काही मुद्दे घेऊन, त्यांच्या प्रतिपादनाचा आधार घेऊन, येथे विवेचन केले अ 
अँड पोलिटिकल वोक्‌लोच्या खंड २७ 


तो मुळातून वाचण्यासारखा आहे. ] 


त्यांच्या लेखातले 
हे. त्यांचा मूळ लेख इकॉनॉमिक 
च्या अंकात प्रसिद्ध झाला. जिज्ञासूंनी 


रूपकुंवरच्या सती जाण्यावरून जे वादंग माजले, 
जो अनपेक्षित प्रतिसाद या कृतीळा स्थानिक लोकांकडून 
मिळाला त्यामुळे लेखन करण्यास श्रीमती डालमिया- 
ल्युडरिट्झ प्रवृत्त झाल्या. एकोणिसाव्या शतकाच्या 
पुर्वार्धातही सती प्रथेवरून वादंग माजले होते, आणि 


आपण नेमकी कोणती 
परकोय राज्यकर्त्यांपुढे 
त्या वेळच्या कागदपत्रांच 
उपयोगाचे ठरेल असे 
कृतीचे व सती प्रथेचे 


भूमिका घ्यावी असा पेच 
उपस्थितही झाला होता. 
1 अभ्यास करणे भाजही 
त्यांना वाटले. सती जाण्याच्या 


विइलेषण करण्यासाठी वापरलेली 
* श्रीमती वसुधा डालमिया-ल्य्‌ 


पुडरिट्‌झ यांच्या मूळ इंग्रजी लेखावर आधारित. (संक्षेप, अनुवाद व 
टिप्पणी : वसंत पळशीकर. ) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


र्ज्य शाय पता द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 
संग .7 71 (7 ४१ 


अनुक्रमणिका 


पारंपरिक हिदू समाज आणि स्त्रीचे कतपण 


संकल्पनात्मक चौकट, राजवट परकोय असण्यामधून 
उत्पन्न होणारे अंतविरोध, जे वारशाने स्वतंत्र 
भारताच्या शासनाला प्राप्त झाले आहेत, यांच्यावर 
असा अभ्यास प्रकाश टाकू शकेल, असे त्यांनी आरंभीच 
म्हटले आहे. 

भारतावर ब्रिटिशांची सत्ता प्रस्थापित होत गेली 
तेव्हा सती जाण्याच्या घटनांची, कृतींची व्यवस्था कशी 
लावावयाची असा प्रश्‍न शास्ते या नात्याने ब्रिटिशांना 
हाताळणे भाग पडले. प्रथमतः वंगाळ इलाख्यात हा 
प्रश्‍न त्यांच्यासमोर आला. भारतात ख्त्रिश्‍चनेतर 
धर्मांच्या लोकांवर त्यांचे राज्य प्रस्थापित होत होते. 
यांचे सामाजिक, धार्मिक व कोटुंबिक व्यवहार निय- 
मित करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊनच पडली 
होती. ब्रिटिश राज्यकर्ते युरोपियन ' प्रबोधनयुगा 'चे 
वारसदार होते. तंत्रविज्ञान-विज्ञान, बुद्धिप्रामाण्य व 
उपयुक्ततावाद (युटिलिटेरियनिझम) यांच्य़ा वाढत्या 
प्रभावाखालील या ख्तरिचन साम्राज्यवाद्यांच्या नजरेत 
हिंदुस्थानी लोकांच्या, विशेषतः हिंदूंच्या, बहुतेक सर्व 
सामाजिक-धामिक श्रद्धा, रीतिरिवाज, संस्था, प्रथा 
या अंधळ्या, अडाणी, अनैतिक व अमानुष होत्या. 
व्यापारउदीम अधिक किफायतज्ीर करण्याच्या दृष्टीने 
भारतातील भूभागांवर राजकीय प्रभुत्व प्रस्थापित 
करण्याने आरंभ झाला असला तरी, एकोणिसाव्या 
शतकाच्या आरंभी, जगभरच्या मागास, अवनत, अंध- 
श्रद्ध, रानटी समाजांना सभ्य, प्रगत व सुसंस्कृत 
बनविण्याचे मिशन आपणासारख्या प्रगत, उन्नत 
लोकांच्या खांद्यावर येऊन पडले आहे. (७९ 
1181)'5 पातला असा याचा निदेश केला जातो.) 
ही भावना बर्‍यापैकी रुजली होती. विशेषत: या वेळे- 
पासून इंग्लंडहून प्रशिक्षण घेऊन शास्ते म्हणून भारतात 
नोकरीवर रुजू होणार्‍या तरुण प्र्षासकांच्या ठायी 
ही भावना प्रकर्षाने आढळते. त्यांच्या दृष्टीने सती 
प्रथा ही अमानुष प्रथा होती; हा सती जाणाऱया 
स्त्रीचा खूनच होता. कोणतीही स्त्री स्वेच्छेने चितेवर 
नवऱ्याच्या प्रेताबरोबर स्वतःचे दहन करून घेण्याची 
इच्छा बाळगीत असेल हे त्यांच्या विचारे केवळ अशक्यच 
होते. त्यांच्या मते हिंदू धर्माच्या रानटीपणाचा, 
अनैतिकतेचा हा एक सज्जड पुरावाच होता. पण, 
आरंभीच्या काळातील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या धोरणा- 
नुसार, भारतातील लोकांमध्ये रूढ असलेल्या रूढी, 

त. भा. ३ 


अनुक्रमणिका 


१७ 


प्रथा, धामिक रीतिरिवाज व कायदे यांच्या पालनात 
बाधा आणावयाची नव्हती, तर ' धर्मशास्त्रा 'नुसार 
पालन नियमित करण्याची जवावदारी पार पाडा- 
वयाची होती. 

कंपनी सरकारच्या या धोरणाविरुद्ध इंग्लंडमध्ये 
विभिन्न पंथीय सुधारकांकडून जोरदार आक्षेप घेतले 
जाऊ लागले. भारतीय ब्रिटिश प्रशासनातील 
अधिकाऱ्यांनाही आपण सती प्रथा राजरोसपणे 
स्वीकारतो याबद्दल तोब्र अपराधी भावना होती. 
भारतातील नवशिक्षित सुधारकही नव्या प्रगत व वुद्धि- 
प्रामाण्यवादी शासनाने ही प्रथा बंद करावी अशी 
मागणी करू लागले. या तिन्ही गटांच्या दृष्टीने सती 
जाणें ही एक ' रानटी प्रथा? ( 0१ 01301०6 ) 
होती, ती एक ' अंधश्रद्धा ' ( 5००5५01 ) होती. 
स्त्रीला * सक्‍्ती'ने ( ९०७९७01 ) सती जायला भाग 
पाडले जात होते याबद्दल हे सर्व निःशंक होते. 
मानवतावादी व नैतिक दृष्टीने ' सती ' हा कायद्याने 
गुन्हा ठरवून ही प्रथा बंद पाडणे हे कतंव्य ठरत होते. 
परधर्मामध्ये हा हस्तक्षेप असला तरी तो पूर्णपणे 
समर्थनीय आहे, असे म्हणणे होते. 

परकीय मुल्खामध्ये, स्वत:च्या भोतिक हितसंबं- 
धांच्या पृतंतेसाठी, विशेषेकरून धामिक रीतिरिवाजांनी, 
कर्मकांडांनी, दृढ समजुतींनी व ' अंधश्रद्धा नी ज्यांचे 
दैनंदिन जीवन अतिशय तपक्लीलांमध्ये नियंत्रित झालेले 
होते अ्या लोकांवरील आपली राजवट स्थिर राखण्याचे 
पथ्य विटिद्यांना सांभाळावयासच हवे होते. या दृष्टीने 
कोणी स्त्री सती जाते म्हणाली तर तिला कायद्याने 
प्रतिबंध करणे व्यवहारी धोरणीपणाला सोडून झाले 
असते; कारण तिच्या वतंनाला शास्त्राधार होता. 
सती गेलेच पाहिजे असा दंडक मात्र नव्हता. तसेच, 
सती जाण्याची सकती करणे गर मानलेले होते. 
अगदी किशोर वा तरुण वयातील, वा गर्भार, वा 
मासिक पाळी वा प्रसूती यानंतरच्या विटाळाच्या 
अवस्थेतील, लहान बालके असलेल्या स्त्रियांनी सती 
जाण्याविरुद्ध शास्त्रमत होते. इतरही काही निर्बंध 
होते. आरंभीच्या काळात, या निबंधांचे पालन काटे- 
कोरपणे होत आहे को नाही हे पाहिले जावे, प्रत्येक 
“सती ' च्या घटनेच्या वेळी श्ासकीय प्रतिनिधीने हजर 
राहून निबंध पाळले जात आहेत याची खात्री करून 
घ्यावी, यावर भर देण्यात आला. ही प्रथा अमानुष 


होल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


१८ 


अंधश्रद्धा आहे याबद्दल अर्थात शासक ख्त्रिचन मिशनरी 
यांचे एकमत होते. “सती ' बद्दल जे विभिन्न उद्गार 
त्या वेळच्या वाळ्मयात आढळतात. ते पुढीलप्रमाणे 
होते असे लेखिकेने म्हटले आहे : " 11115 एलाण्याझठा 
ली ७१1४ ', * ऐ5 १1) २0प१णावा) ९प्डाठणा , 
* ा&$ट्या. 01४00५... टरत्त ध्यात 
1टटाण01911.' शास्त्रात सांगितलेल्या शित्रवाचे कसोशीने 
पालन करण्यावर कटाक्ष ठेवला तर “* सती 'च्या घटना 
कमी होतील अशी आज्ञा बाळगलेली होती. 
पण प्रत्यक्षात झाले उलटेच. ब्रिटिश राजवटीखाली 
पूर्वीपेक्षा ही प्रथा अधिक सावंत्रिक झाली. धर्मशास्त्राचा 
आधार आहे म्हणून या प्रथेला अधिकृत मान्यता दिली 
गेली. सतीच्या प्रत्येक घटनेची तपशीलवार नोंद केली 
जाते, अधिकारी हजर असतो, परवानगी देतो, या 
सगळ्याचा परिणाम लोकांच्या नजरेत सती प्रथेला 
मान्यता व उठाव मिळण्यात झाला. उच्चवणियांची हो 
प्रथा, तेव्हा या प्रथेचे पालन केल्यास स्वत:च्या कुटुंबाचा 
सामाजिक दर्जा उंचावेल, याचा लोभ निर्माण झाला. 
श्रीमती डालमिया-ल्युडरिट्झ म्हणतात की, एका 
अर्थाने, ' ब्राह्मणीकरण ' वरून लादले गेल्याचेही हे 
उदाहरण म्हणता येईल. त्या लिहितात, “ '॥८ 
छा11571 (हातटत (08 पाठि यपा, पातेीटालटा- 
ए०(८त 9101129101 01 1९ 1९४१] ९०१७९ एल 
180 6 ३. $पटा] 91115 (0 १९015९, 9 ९०6८ 
गला १७. 81] पाव्यायाटाऊ खी पग्राताड ला 
प्राढ $प0-००॥३01॥1 टा, ९25 खी 8लप8] 
८8७९, ९पड.0115 क्यात ॥६ा018] 13०06 1110 
पढ $0लंश] गाठप]ते फाढडलटत. ७9 पाट 
1891111110 [3101 
5006 1. ” 


ब्रिटिशांचा विज्ञाल प्रदेशावरचा केंद्रिकृत एकछत्री 
अंमल, सर्वे राज्यभर एकच एक प्रमाण कायदेसंहिता 
ही न्यायदान संरचनेची गरज व ती भागवण्यामधून 
आधुनिक प्रमाणित ' हिंदु लॉ' ची निर्मिती, आणि 
हिदू समाजाच्या अंतर्गत संरचना, व्यवहार व नियंत्रक 
संस्था यांच्याविषयी अर्धवट समज या गोष्टी एकत्र 
आल्याने भलतेच फलित पदरात पडले. * सती ! च्या 
प्रकरणांची नोंद पद्धतशीरपणे १८१५ पासुन ठेवण्यात 
येऊ लागली. बंगाल इलाख्यात दर वर्षी त्यांत वाढ 
होताना आढळली. १८१५ साली ३७८ प्रकरणांची नोंद 


21) 


[11८७  फपातल- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


झाली तर १८१८ साली ८३९, नंतरच्या वर्षांमध्ये 
आकडा खाली आला तरी तो १८१५ इतका कधीच 
खाली आला नाही. 

उच्चवणियांची बरोवरी करण्याच्या उद्देशाने 
सती प्रथा आपल्या कुटुंबात रुजवू पाहणाऱ्या जाती; 
अर्थातच, धमंश्ञास्त्राने घालून दिलेली पथ्ये धुडकावून 
लावीत असणार. कारण त्यांच्या लेखी सती हे ऐहिक 
उद्दिष्टपृतींचे साधन होते. श्री. आशिष नंदी यांनीही 
सतीच्या प्रकरणांमध्ये या काळात झालेल्या स्फोटक 
वाढीची जी मीमांसा केली आहे ती, नव्या जमान्यात 
भरभराट पावत असलेल्या मध्यम वर्गीय व निम्न 
मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या हीन आथिक आकांक्षांच्या 
अंगाने केली आहे. कुटुंबाच्या आथिक व/वा सामाजिक 
स्वार्थासाठी विधवा झालेल्या तरुण स्त्रियांवर सती 
जाण्यासाठी बळजबरी केली जाऊ लागली. या सर्व 
प्रकाराने राजा राममोहन रॉय यांच्यासारखे सुधारक 
कमालीचे बेचेन होऊन ही प्रथा बंद पाडली जावी 
यासाठो आटोकाट प्रयत्न करू लागले असल्यास ती 
गोष्ट स्वाभाविकच होती. 

पारंपरिक धमंशास्त्रानुसार पतीच्या मृत्यूनंतर 
पत्नीने सती जाणे आव्यक वा बंधनकारक नव्हते. 
स्त्रीवर सक्ती न करण्याबहल दंडकही होता, असे 
लेखिकेने म्हटले आहे. कोणत्या स्थितीतल्या स्त्रियांनी 
सती जाऊ नये याबद्दलही शास्त्रग्रंथात स्पष्ट निदेश 
होते. ब्रिटिश भारतात आले त्या वेळी येथे स्त्रिया सर- 
सकट सती जात होत्या असे आढळत नाही. सती 
जाण्यायोग्य स्त्रीने सती जाण्याचा निर्णय करावा यासाठी 
तिच्या कुटुंबातील वा समाजातील मंडळी तिला उद्युक्त 
करीत असण्याची शक्‍यता आहे. पण अखेरोस निर्णय 
तिचा असे, अते दिसते. ही गोष्ट खरी की, सती 
जाण्याच्या निर्णयाला कुटुंबात व समाजात मान्यता 
होती. पुण्यशील, सात्त्विक, आद पतित्रता म्हणून 
अश्या स्त्रीकडे पाहिले जात असे, आणि यामुळे स्ती 
जाण्याचे एक भाकषंण स्त्रीला पडत असेल, ती तो 


एजा बांधत असेल का? 
शक्‍यता फारच कमी; पण योग्य व्यक्तित्व व चरित्र 


असलेल्या स्त्रीने हे कृत्य केल्यास ते एक थोर प 


० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पारंपरिक हिंदू समाज आणि स्त्रीचे कर्तेपण 


घर्मकृत्य होय या भावनेने, पुज्यभ्षावाने त्या कृतीकडे 
समाज पाही, यात काही शंका नाही. संत, महात्मा 
यांसारखेच “सती ' हे अभिधान अशा व्यक्‍तीला 
समाज बहाल करी, तिचे स्मारक उभारी, व ते 
लोकांच्यासाठी एक प्रेरक तीर्थस्थान बने असेही दिसते. 

कोणतीही व्यक्‍ती, विशेषत: स्त्री, एक कर्ता या 
नात्याने व त्या अधिकारात सती जाण्याचा निर्णय 
स्वेच्छापु्वक घेऊ शकते, घेते ही गोष्ट ब्रिटिश राज्य- 
कर्त्यांना अगम्य होती. त्यांच्या वेचारिक-सांस्कृतिक 
प्रभावाखाळी आलेल्या ' प्रबुद्ध ' भारतीयांनाही ती 
अगम्य बनली हे विशेष ! आपण वर पाहिले को, 
४ मानवतेची विकृती ', ' अमानुष प्रथा ', ' असंस्कृत, 
अडाणी धमंवेडेपणा ' अशा शब्दांमध्ये या कृत्याचे 
वणन केले गेले. 

श्रीमती वसुधा डालमिया-ल्युडरिट्झ यांनी त्यांच्या 
लेखात एक मोठा मुळाशी जाऊन भिडणारा मुद्दा 
उपस्थित केला आहे. सती जाणे ही स्त्रीने स्वेच्छापुर्वक 
केलेली कृती असली पाहिजे, काटेकोर आग्रह धरल्यास 
या प्रथेचे निर्मूलन करता येईल अशी भाशा आरंभी 
ब्रिटिश शास्त्यांना होती. ती खोटी ठरली. मग स्त्रीने 
स्वेच्छापुवक ठरवले तरी तिला हे कृत्य करावयास 
देता कामा नये, स्त्रीची लहर चालू देता कामा नये, 
स्त्रीच्या इच्छेला /संकल्पाला पूर्णपणे बाद केले पाहिजे, 
अशी मते मांडली जाऊ लागली. सती जाणाऱ्या 
स्त्रियांच्या ' प्रत्ययाचे वास्तव ' (९लांटा(181 
7९91109) खरोखर काय होते हे नोंदवलेल्या प्रकरणां- 
वरून जाणणे दुरापास्त आहे, पण निदान या संदर्भात 
स्त्रियांकडे पाहण्याची दृष्टी काय होती ते आपण पाहू 
शकतो, असे लेखिकेने म्हटले आहे. हिदू स्त्री स्वत:च्या 
विचाराने निर्णय घेण्याची क्षमता बाळगते का, स्वयं- 
निर्णयाच्या अधिकारास ती पात्र आहे का, हे प्रश्‍न यात 
गुंतलेले होते. या अंगाने सती प्रथेची चर्चा आपल्याकडे 
झाल्याचे माझ्या वाचनात नाही. लेखिकेने मोठा मह- 
तत्वाचा व मामिक मुद्दा उपस्थित केला आहे. 

धर्मशास्त्राने संमत केलेल्या सतीसाठी ती स्त्रीची 
स्वेच्छापुर्षक केलेली कृती असणे आवश्यक होते. 
याचाच अर्थ विचारपुर्वक निर्णय करण्याची व कुती 
करण्याची तिची पात्रता व क्षमता तत्त्वत: मान्य 
केलेली होती. यावरच आता आक्षेप घेतला गेला. 
बहुतेक हिंदू स्त्रिया शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या 


अनुक्रमणिका 


१९ 


इतक्या दुबळ्या असतात को, त्यांचे मन वाकवायला 
फार कमी दडपण वा युक्तिवाद पुरेसा ठरतो, असा 
युक्तिवाद केला गेला. असे सुचवले गेले कौ, वरपांगी 
स्वेच्छापुवेक दिसणारे निर्णयही खरे तर त्यांच्या 
तोंडून वदवून घेतलेले असतात. स्त्रीचे सती जाणे हाच 
वरील मूल्यन साधार असल्याचा पुरावा मानला गेला. 
म्हणून एका साहेबाने म्हटले को, या विषयावर तिच्या 
मताला काही वजन वा किमत असू शकत नाही. ती 
सती जाण्याच्या वेळी दुःखी दिसत होती की आनंदी, 
ती एक मूर्ख वा बथ्थड डोक्याची बाई वाटली का, ती 
बेचैन होती को, शांत यावरून तिच्या खर्‍या भावनांची 
कल्पना करता येत नाही. लेखिका म्हणते की, एकदा 
स्त्रीवरील संस्कार व त्यांमधून घडलेले तिचे मानस, 
तिच्याभोवतीचे सांस्कृतिक-सामाजिक-धामिक पर्या- 
वरण यांचा व स्त्रीच्या खऱया भावनांचा संबंध 
नाकारला को मग सतो जाण्याची इच्छा/प्रेरणा स्त्रीला 
व्हावी याला वास्तवात काही आधार उरत नाही. 
धमंग्रंथ त्या वाचू शकत नव्हत्या, तेव्हा धर्मशास्त्र काय 
सांगते हे त्यांना कसे माहोत असणार ? याचाच अथे, 
अज्ञानी स्त्रीचे मन कोणी पुरुषानेच वळविले असणार, 
हे सिद्ध होते, असाही युक्तिवाद पुढे आला. 

भारतातील समाज, विशेषत: हिंदू समाज, हाच 
मुळात “अप्रवुद्ध '; कारण येथे प्रवोधनयुगही झाले नाही 
आणि जीवनाच्या सवे क्षेत्रांत रीझनचे-विवेकाचे प्रभुत्व 
प्रस्थापित झालेले नाही, हा पहिला निवाडा, हिंदू धर्म 
म्हणजे केवळ अडाणी, असंस्कृत, रानटी, अंधळ्या कर्म- 
कांडांची, रीतिरिवाजांची, विधींची बजबजपुरी. सती- 
सारख्या प्रथा तर विकृतीचेच प्रदर्शन करणाऱ्या. आता, 
अशा धर्माचे पालन करणार्‍या समाजातल्या स्त्रियांविषयी 
भूमिका घेण्याचा प्रश्‍न आला. सती जायचे कौ, नाही हे 
स्त्री स्वतः ठरविते असे आरंभी गृहीत धरलेले होते. 
सती जाणे ही विचारपूर्वक केलेली कृती असते, ती 
विकार वा भावनावशतेपोटी क्षणिक आवेगात केलेली 
कृती नसते, ही मान्यता अध्याहूत आहे असा याचा 
अर्थ होत होता. पण मग, सती जाणे ही अविचारी 
विकृती कशी म्हणता येईल, असा पेच उत्पन्न झाला. 
शिवाय, हिंदू स्त्री ही आत्मार्पण करण्याची टोकाची 
कृती सारासार विचार करून करण्याची क्षमता बाळगते, 
तिच्या ठायी कर्तेपण असते, आणि हिंदू समाज स्त्रीला 
कर्ता मानतो, या सवव गोष्टी स्वीकारणे आले. जो धर्म 


नी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२० 


स्त्रीचे कर्तेपण उचलून धरतो, ज्या धर्मात सती हे ठ्त्य 
विचारपूर्वक केले जाते, तो धर्मं अडाणी, असंस्कृत वगैरे 
वगैरे कसा म्हणावयाचा ? 

* प्रवुद्ध * ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी येथील हिंदू समाज 
व त्यांचा धर्म अप्रवुद्ध' व अडाणी, असंस्कृत, अंध- 
श्रद्धामय आहे हा निवाडा वदलला नसल्यास नवल 
नाही. एरवी त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली असती; 
श्‍ सिव्हिलायक्षिग इंपीरिअल मिशन ' पार पाडण्यासाठी 
आपण येथे आहोत असे त्यांना म्हणता आले नसते. 
सती जाणे हा अविचार, हो विकृतीच असली पाहिजे 
हा निवाडा कायम ठेवणे आवइवयक होते र्ती विचार- 
पुर्वक अविचार करते असे म्हणणे विसंगत झाले असते. 
स्त्रीस्वभाव, स्त्रीची क्षमता, स्त्रीचे स्थान यांवद्दल जर 
* योग्य ' भूमिका घेतली, वौद्धिक स्पष्टीकरण दिले तर 
पेच सुटणार होता. जाळाचे चटके वसु लागल्यावर 
काही स्त्रिया चितेवरून उडी मारू पाहात. अक्षांना 
भोवतालची कुटुंबीय मंडळी परत चितेवर ढकलत. 
अशा घटनांचा आधार घेऊन एक उपपत्ती मांडली गेली. 

स्त्री स्वभावत: भावनाशील असते; वुद्धी तिच्या 
ठायी क्षीणच असते. तिची प्रत्येक कृती भावनावेगा- 
पोटीच घडत असते, असे म्हटले गेले. तेव्हा इतिहासात 
कधी काळी एवाद्या स्त्रीने पतीच्या मृत्यूनंतर पतिभक्‍्ती 
व पतिवियोगाचे दुःख या भावनावेगाच्या भरात 
स्वत:ला त्याच्या प्रेतासमवेत चितेवर जाळून घेतल्याची 
घटना घडली असेल. म्हणजे कृती त्ी अविचारा- 
पोटीच केलेली, नकारात्मकच कृती, पण समजण्या- 
सारखी. अप्रवुद्ध मानसाचे ते लक्षण. ज्या संस्कृती 
अद्यापि प्रबोधनपुर्व युगात आहेत त्यांच्या बाबतीत या 
प्रकारचे व्यवहार आढळणारच. अज्ला लोकांचे धाभिक- 
सांस्कृतिक-बौद्धिक प्रबोधन करण्याची आवद्यकताच 
त्यातून सिद्ध होते. सतीच्या या आद्य घटनेने लोकांमध्ये 
त्य़ा व्यक्तीबद्दल कोतुकादराची भावना उत्पन्न झालेली 
असेल. काही स्त्रियांनी तिचे अनुकरणही करण्याचा 
प्रयत्न केला असेल. पण सतीला धार्मिक विधी/रूढीचे 
रूप व प्रतिष्ठा तेवढ्याने प्राप्त होऊच शकलो नसती. 
हितसंबंधी नातेवाईक व ब्राह्मण पुरोहित मंडळींच्या 
मतलबी हस्तक्षेपामुळेच ' सती'ला धमंश्यास्त्रात मान्यता 
दिली गेळी असणार, अशी उपपत्ती पुढे आलो. 


प्रबोधनकारी शिक्षण नावाची गोष्ट एतहेश्ीयां- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


मध्ये अजिवात आढळत नाही. [ज्या शिक्षणामुळे 
मानवी मन बुद्धिप्रामाण्यनिष्ठ ( रॅशनल ) वनते; 
अंधश्रद्धा, जुन्या रूढी यांच्या पकडीतून मुक्‍त होते.] हे 
सर्वश्रुतच आहे अश्ली प्रस्तावना करून, मोलोनी 
नावाच्या साहेबाने लिहिले : “ जिला स्वत:चे नाव 
लिहिता येते अशी एकही हिंदू स्त्री मला अद्यापि 
आढळलेली नाही. सतीचे बुद्धीला पटेल असे स्पष्टी- 
करण/समर्थन पुरुषांपैकी सहसा कोणी देऊ शकत नाही. 
तेव्हा स्त्रियांना तर सती का जायचे याचे ज्ञान 
असण्याची शक्‍यता फारच कमी. म्हणून, सती जाण्याचे 
कृत्य हे एक पुण्यवान कृत्य आहे असे बुद्धीने स्वत:स 
पटले म्हणून स्त्रिया सती जातात अश्ली वस्तुस्थिती 
नसते असे आपण खात्रीपूवक गृहीत धरू शकतो. 
अडाणी ब्राह्मण पुरोहितांनी त्यांचे कान अनेक प्रकारच्या 
खोट्यानाट्या गोष्टींनी भरविल्यामुळे मोहजालात 
फसून त्या सती जातात हे निश्चित. हे ब्राह्मणही असे 
आहेत कौ,ते जे सिद्धान्त लोकांच्या गळी उतरवीत 
असतात त्यांच्या समर्थनार्थ वौद्िक युक्तिवाद करण्या- 
इतको प्रगल्भता त्यांच्या ठायी नसते.” 

यातून तात्पर्य काय काढले गेले 
देडपण न येता, कोणाच्याही सांगण्या/कान भरण्यामुळे 
नाही, तर स्वत:च्या विचाराने स्वत: होऊन स्त्री निणय 
घेईल हो शक्‍यता हिंदू स्त्रीच्या बाब. 


ग100€त भौ 


की उभी केलेली प्रतिमा बळकट करणारी 
या प्रतिमेची पुष्टी करणारी विरुद्ध 
पुरोहिताची प्रतिमा उभी कर कल कुल 


त ॥ हे, एका अर्थी, गरजेचे 
जमिन होतेः युरोप ध्येही ' पाताळयंत्री कुले हक 
रन स्वत:च्या तुंबड्या भरणारे, खऱ्या काविळ, 


द्धीच्या प्रभेपासून दर २ 
व ठवण्या ऱ्ड 
गागूनबुजून लोट्या समजत. न साठी लोकांना 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह: टू र्र र ग्र 


“२ ! 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पारंपरिक हिंदू समाज आणि स्त्रीचे कर्तपण 


ठेवणारे ' या शब्दांमध्ये पाद्री मंडळींविषयी अठराव्या- 
एकोणिसाव्या शतकांत बोलले जातच होते. वुद्धि- 
प्रामाण्यवादी ईवरवादी (120155) मंडळींचा चचंच्या 
वर्तुळातही प्रभाव होता. भारतात हे प्रागतिक ख्तिश्‍चिन 
प्रभावी होते. शासनात व शासनाबाहेर. सती प्रथा 
टिकविण्याच्या मागे “ लुच्चे, लोभी ब्राह्मण पुरोहित ' 
आहेत; त्यांना स्वतःच्या स्वार्थासाठी लोकांच्या ठायी 
अंधश्रद्धा व घातक रूढी कायम ठेवायच्या आहेत असा 
निष्कर्षे काढला गेला. 

मनुस्मृतीचे भाषांतर करणारा विल्यम जोन्स हा 
संस्कृत पंडित लिहितो, “1 15 9 5७ट्या 0 त९25- 
0० झ्या) 810 1)॥९9टाच 3001 110660 11111- 
(९0 5४1300, ७प वर्[9ि]]9 ०00190110171101,2॥ (0 शां९€ 
णा पापछ] 5ण)0०प, पाठपट्टा ऐएा आापाप8ळा 
लढला : 1115 गिल्ते... एप ८72 820007'30- 
८४072, आयात ऐप 2 $्यायया€ 0 [1९010४9 
]005 0095टपा लीफ वीडुपा'[ए2 810 0०15९तृपलशा- 
प 113012 (० १91४९70प$ ॥1150010001071...' 

अशा लुच्च्या, लोभी, वुभुक्षित ब्राह्मण पुरोहितांच्या 
हितसंबंधी कटकारस्थानांना वळी पडण्यापासून अजाण, 
दुर्बळ, भावनाविवश स्त्रियांना वाचविण्याचे काम 
अर्थातच प्रबुद्ध, न्यायी, प्रजाहितदक्ष ब्रिटिश राज्य- 
कर्त्यांनी एक कतंव्य म्हणून, जोवर सारे स्त्रिचन होत 
नाहीत तोवर, भूतदयेच्या भूमिकेतुन पार पाडावयाचे 
होते. 

सवच प्रस्थापित प्रमुख धर्मांचा आशय व लौकिक 
धामिक व्यवहार यांना मिथकांचे (11915 ) अधिष्ठान 
असते. बुद्धीला अगम्य अश्या दैवी शक्‍ती जगात कार्यरत 
असतात या श्रद्धेचे अधिष्ठानही असते. धामिक 
जीवनाच्या या पैलूंचे विश्लेषण व त्यांचा अन्वयार्थ 
* रीझन च्या चष्म्यातून करणे ही प्रबोधनयुगाच्या 
वारसदारांची, ' प्रबृद्धा ची, व्यावहारिक व मानसिक 
गरज होती. धाभिक वतंन, कृत्ये यांचे वर्णन इहलौकिक 
परिभाषेत करून त्यांचे ' खरे', भौतिक स्वरूप प्रकट 
करणे हा या काळातला मोठा उद्योग ब॒द्धिप्रामाण्य- 
निष्ठांनी केला. र 

दैनंदिन जीवनात सर्वसामान्य लोक जो धरम 
जगतात त्याची निर्मिती पुरोहितवर्गाने वा राज्यकर्त्या 
वर्गाने स्वत:च्या फायद्यासाठी जाणूनबुजून इतिहास- 
काळात केली हे विश्लेषण या दृष्टीने फारच काम 


अनुक्रमणिका 


२१ 


देणारे आहे, हे लक्षात येईल. एका दगडात किती पक्षी 
मारले गेले ते पाहण्यासारखे आहे. हिंदू लोक अश्या 
नादान, अडाणी, असंस्कृत, अंधश्रद्ध भवस्थेत का, तर 
त्यांचा धर्म विशिष्ट स्वरूपाचा आहे म्हणून. धर्म तसा 
का, तर ब्राह्मणांचा तो तसा निर्माण करण्यात व 
राखण्यात स्वार्थ होता व आहे म्हणून. या स्थितीमधून 
लोकांना मुक्‍त कसे करावयाचे, तर ब्राह्मण पुरोहित- 
वर्गाचे स्वार्थी कपटकारस्थान उघडे पाडून, व रॅशनल 
स्त्िचन धर्माची शिकवण देऊन. स्त्रीविषयी अपार 
कणव प्रकट करण्याची तर सुवणंसंधीच होती. सारा- 
सार विचार करण्याची बौद्धिक क्षमता नसलेली, भाव- 
विवश्ता हा स्वभावविशेष असलेली स्त्रीजात; तिच्या 
बाबतीत धर्मं म्हणजे अफूचे चार आणखी वळसे दिलेली 
गोळीच. ती देणारे ब्राह्मण पुरोहित, आणि त्यांची साथ 
करणारी पुरुष मंडळी. 

इंग्लिश व अन्य युरोपीय व्यापारी व राज्यकर्त्या 
मंडळींच्या सहवासात व प्रभावाखाली ज्यांनी युरोपीय 
प्रवोधनयुगाचा वारसा आत्मसात केला त्यांच्यापैकी 
बहुतेक सर्वांनी वरील विइलेषण व अन्वयाथे स्वीकारला. 
त्यांना तो पटला म्हणूनच त्यांनी त्याचा स्वीकार केला 
ही गोष्ट उघड आहे. डोळ्यांवर एक विशिष्ट चष्मा 
चढविल्यावर हिंदु समाजाचे विश्‍व त्यांनाही बरोबर 
तसेच दिसले यात नवल ते काय? 

एक पुण्यशील, धरमकृत्य म्हणून, स्वतःच्या 
विचाराने व निर्णयाने तरुण स्त्री पतीसमवेत सती 
जाऊन स्वत:चे कर्तेपण प्रकट करीत होती; हिंदू धर्म 
व संस्कृतीच्या चोकटीत स्त्रीच्या ठायी ही क्षमता आहे 
यास मान्यता होती, ही गोष्ट मग दृष्टिआड झाली. 

या पाश्‍वंभूमीवर १८२५ सालच्या पालंमेटरी 
पेपसंमध्ये समाविष्ट केलेल्या एका दस्तऐवजातील 
काही भाग श्रीमती डालमिया-ल्युडरिट्झ यांनी उद्धत 
केला आहे. बाँबे कूरियर या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेला 
हा वृत्तान्त आहे. एक तरुण हिंदु स्त्री सती जाण्यास 
निघाली त्या वेळी तिच्याशी संभाषण केलेल्या इंग्लिश 
माणसाने लिहिलेला हा वृत्तान्त आहे. हा गोरा 
साहेबही तरुण असावा, आणि अजून शासकोय वळणात 
निर्ढावलेला नसावा. तो लिहितो : 

“(सती जाण्यास सिद्ध झालेलो) ती गरीब बिचारी 
स्त्री चटईवर बसलेली होती. ४०-५० बायकांचा 
तिच्याभोवती गराडा होता. त्या सर्व आरामात बसुन 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२२ 


एकमेकोंशी गप्पागोष्टी, हास्यविनोद करीत होत्या. . .ती 
स्त्री भावविवश अवस्थेत नव्हती; तिचे चित्त स्थिर होते. 
तिचा पुर्णपणे स्वत:वर कावू होता. तिने माझ्या सर्वे 
प्रश्‍नांची, कोणतीही टाळाटाळ न करता, स्पष्ट उत्तरे 
विली... ई,्वरी आज्ञेचे पालन ती करीत होती आणि 
निरंतर आनंदाचे आपण धनी होणार आहोत याची 
तिला खात्री होती. तिचे वतन कसे निरथंक आहे 


आणि ईश्‍वराच्या नजरेत ते कसे प्रिय ठरणारे असू 


शकत नाही, ईइवराच्या स्वरूपाशी तिचे हे संभाव्य 
कृत्य कसे मेळ न खाणारे आहे (म्हणजेच ईदववराची 
तशी आज्ञा आहे हा तिचा समज भ्रामक आहे) हे 
सवे तिला पटवून देण्याची मी शर्थ केली... गरिबीच्या 
कारणाने जर ती सती जाण्यास उद्युक्त झाली असेल 
तर, तिने आपला निर्णय फिरवावा, तिच्या पोटा- 
पाण्याचा प्रश्‍त मी समाधानकारकपणे सोडवीन, असे 
आठइवासन मी तिला दिले. बर्‍याच वेळपर्यंत तिची 
समजूत काढण्याचा व्यर्थ प्रयास केल्यानंतर, भूमिका 
व्रदळून, ती स्वतःचा खून करीत आहे असे मी स्पष्टपणे 
तिला बजावले. तिच्या वतंनाचे पारितोषिक म्हणून 
मृत्यूनंतर तिच्या वाट्याला सुखसमाधान येणार नाही, 
तर खुनी व्यक्तीस योग्य ती सजा तिच्या वाट्याला 
येईल असे मी तिला निक्षून सांगितले. आपण गरीब 
नाही, आपण आयुष्यात पाप केले नाही, आपले 
अंतःकरण निर्मळ, पवित्र आहे, आपण ईइवराला 
आवाहन केले, आणि त्यानेच ही कृती करण्याची 
आपणास आज्ञा केली आहे, असे तिने मला उत्तर दिले. 
मी देवाच्या मूर्तीपुढ जाऊन कोल मागितला आणि 
मूर्तीने सती जाण्यास सांगितले या प्रकारे तिने वर्णन 
केले. कोण्या हितसंबंधी व्यक्‍तीने तिला देवळात 
जाऊन कोल लावावयास प्रवृत्त केळे असणार, आणि 
हे विशिष्ट उत्तर तिला मिळेल अशी युक्‍ती केली 
असणार, असा तक मी केला. पण या मुद्द्यावर मळा 
निश्चित माहिती मिळू शकली नाही, कारण तिची 
उत्तरे संदिग्ध व असमाधानकारक होती. 

अंग धुवून, शुचिभूत होऊन तिने पूजाप्राथंना केली. 
मग त्या विधवेने सभोवतालच्या सर्वांना पानसुपारी 
किली. सर्व माणसे तिच्या पाया पडली. त्यांनी तिच्या- 
प्रती स्वतःचा पुज्यभाव व्यक्‍त केला; जणू ती एका 
वेगळ्या, उच्चतर कोटीची व्यक्तीच. ती चितेवर 
चढली नि शांतपणे पतीच्या मृत देहाजेजारी पहुडली, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


कोणाचा किचितही आधार न घेता, स्वत:च ज्या 
निविकारतेने ती साऱ्या प्रसंगातुन गेली त्याने मी 
अत्यंत प्रभावित झालो. असा मी कधीच प्रभावित झालो 
नव्हतो. सुमारे २२ वर्षे वयाची ती एक तरुण स्त्री. 
आरोग्यसंपन्न, व रसरशीत व्यक्‍तित्वाची. तिच्या म्‌त 
पतीच्याविषयी तिच्या ठायी भावविवश शोकाकुलतेचे 
पुसटसे चिन्हही मला आढळले नाही. आमच्या प्रश्‍नांना 
तिने ज्या शांतपणे उत्तरे दिली आणि ज्या स्थिर 
चित्ताने तिने सर्व विधी पार पाडला त्याला मी साक्षी 
नसतो तर तिच्या वागण्याचे स्पष्टीकरण मी नक्कीच 
* मनाची-पराकोटीची बधीर अवस्था ” असे दिले 
असते... “ या गरीब बिचाऱ्या प्राण्यास चितेवर चढन 
जाताना पाहताना मी इतका अस्वस्थ झालो, चक्रावन 
गेलो की तिने चिता पेटविण्यासाठी हातात पेटते लाकूड 
घेतले होते की नाही याचे बारीक निरीक्षण करण्याची 
शुद्ध मला राहिली नाही.” 

या वृत्तान्ताचे विलेषण करण्यापूर्वी सती प्रथे- 
विषयी स्वत:ची भूमिका, तसेच हा लेख लिहिण्यामागील 
भूमिका श्रीमती डालमिया-ल्युडरिट्झ यांनी कोणत्या 
शब्दांमध्ये स्पष्ट केली आहे ते पाहणे इष्ट होईल. गैर- 
समाजाला जागा राहणार नाही. त्या लिहितात, * 1 15 
पपी])0(१ (0 शा]118820 व. 16 8९00011 
लो 1011005 18 11) 110 ४9५ प तर्टह्याट2 ०01 
वा) 8टा णाला उललयाु$ 105 १०॥ ४७ 
शाला ॥॥1हा 15 110 पाह्टा 800255 €३८6१ 85 
0६ जी ॥डठा'9.! ज्या धामिक-मानसिक विश्‍वात 
व समाजात सती प्रथेचे अस्तित्व होते त्या विश्वामध्ये 
आज पोचता येणे अशक्य आहे ही गोष्ट पुर्ण खरी 
नाही, असे मला वाटते. ते असो. आजच्या घडीला 
कोणी सती जावे अद्ली लेखिकेची भूमिका नाही. ज्या 
कोनामधून, जो चष्मा चढवून सतीचे कृत्य करणाऱ्या 
स्त्रियांकडे बघितले जात होते, आणि निवाडे केले जात 
होते त्यांची यथार्थता व योग्यायोग्यता तपासणे हा 
त्यांच्या लेखाचा मुख्य उद्देश आहे. 

वरील वृत्तान्ताच्या संदर्भात त्या असे म्हणतात की, 
या प्रकरणात सती जाणाऱ्या त्या तरुण स्त्रीची 
स्वत:ची एक जीवनदृष्टी, धर्माची समज होती हे 
ध्यानात घण अगत्याचे आहे. तो इंग्लिश माणूस आणि' 
ही हिंदु स्त्री एकमेकांना न आकळणाऱर्‍या विदवात 
वावरत होते. आपापल्या भूमिका व उमज यांच्या विषयी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


पारंपरिक हिंदू समाज आणि स्त्रीचे कर्तेपण 


दोघेही ठाम होते, निःशंक होते. ही स्त्री स्वेच्छेने 
विचारपुर्वक सती जाण्याची कृती करीत. आहे, कोणी 
तिच्याकडून ती करवून घेत नाही, ही गोष्ट दिसत 
असली तरी त्या इंग्लिश माणसाला ती अनाकलनीय 
व म्हणून, अस्वीकारणीय राहिली. या स्त्रीलाही त्याचे 
प्रश्‍न, त्यांच्या द्वारे केळे जाणारे सूचन कळत नव्हते. 
श्रीमती डालमिया-ल्युडरिट्झ लिहितात, ' 11 18 
107811 (0 वि: गट ली रोट वाप ट 
० पा गराप[ए89] 112011[31011218101, 01 1९ 
०६ ७९७९०ए९ एल्याच्ांयापष्ट 1100010700 ९- 
लह यग एटा खी पाट ०णाटा, १४1०5० ४७४३ 
पा एए९ ४०त, १७०५८ 0लाही या 1८ गच पाट 
० ॥३९ढि वहया त९8 एट ठा2 1द्टा111122? 
काळ ताट ताडले 0९७९ ' 50]061901- 
पल द्यात तालाड्रांखा '? 0 एग 7186111505 
१०७ ९8501 ' पळ हयात. णाला १०९ 
* एठापव्रिण तदला 85 घाटत ० ७०्याटया 


5९००यपा2 8000१012 ? पळ २तट्तृप2( 812 _ 


11252 ट(टडठप2& घात 100 त० प्राला ००- 
76] (0 1८ 5008] द्यात 10९11810ए5 ]111810- 
116119 पतला 1601०20? ” 

भारतीय प्रबोधनाचे वारसदार असलेले आपण 
सारे जण, “ सती प्रथेचे पुनरुज्जीवन व्हावे याला 
अर्थातच संमती देऊ शकत नाही. पण सती जाणाऱ्या 
स्त्रियांचा ऐतिहासिक-सांस्क्ृृतिक वारसा, त्यांच्या 
जीवनाचे धामिक अधिष्ठान जाणून न घेताच सरधोपट- 
पणे आपण त्यांचा निवाडा करून, त्यांचे * कर्ते'पण 
( त्यांची कृती स्वेच्छापुर्वक, विचारपुर्वक केलेल्या 
निर्णयापोटी घडते हे) बाद ठरवितो यात आपण 
त्यांच्यावर अन्याय करीत असतो असे लेखिका सुचवते. 

१८२९ साली लॉड बेटिक यांनी आधुनिक प्रागतिक 
बुद्धिप्रामाण्यवादी, मानवतावादी भूमिकेतुन सती प्रथा 
बेकायदेशीर घोषित केली. हिंदू धर्माच्या मूळ, विशुद्ध 
रूपामध्ये या प्रथेला कोणतेही स्थान नाही याच्या 
पुष्ट्यर्थ त्यांनी राजा राममोहन रॉय यांचा हवाला 
दिला. हिंदू धर्माच्या पोटात शिरलेल्या या अमानुष, 
अनेतिक अंधश्रद्धेचे कायद्याने (म्हणजे सक्तीने) उच्चा- 
टन करून आपण हिंदू धर्माच्या परिष्करणात सहाय्यभूत 
होत आहोत, हिंदू धर्माला, धर्माच्या खऱ्या उन्नत 
स्वरूपाच्या जवळ आणून ठेवीत आहोत अशी त्यांची 


अनुक्रमणिका 


३. 


भूमिका होती. त्यांनी म्हटले : ' 1 ७2 यात व्हि 
85 8 ]ह्टा019' | ॥९८ तार्‍0005.' 

बेटिक यांच्या या कृतीसाठी भारतीय इतिहासाच्या 
क्रमिक पुस्तकांमध्ये त्यांचे नाव अजरामर झाले आहे. 
धामिक सुधारणेच्या चळवळीचे, स्त्रियांच्या मुक्तीच्या 
चळवळीचे ते एक “ हीरो ' आहेत. या बाबतीत सुघार- 
कांचे नेतेपद त्यांनी स्वीकारळे आणि नवशिक्षित सुधा- 
रकांनी त्यांची पुर्ण साथ केली. 

पण याच कृतीकडे जरा तटस्थपणे पाहिले, तर 
तिचे स्वरूप कसे दिसते? ज्या लोकांचा धर्म, इतिहास- 
परंपरा, संस्कृती मूलत: भिन्न पायावर उभी आहे 
तिचे स्वत:च्या संकल्पनात्मक, मूल्यात्मक, ध्येयात्मक 
कसोट्यांच्या आधारे मूल्यांकन करून, त्यांचे खंडन 
करूत, त्यांना अनैतिक ठरवून, सत्तेच्या जोरावर; 
जित लोकांनी कसे जगावे, कोणती मूल्ये स्वीकारावीत; 
कोणत्या श्रद्धा अंगीकाराव्यात हे ठरवून देणारी ही 
कृती होती. आणि हे करीत असताना ज्या स्त्रियांच्या 
कळवळ्यापोटी हो कतो केली त्या स्त्रियांनाही 
खरोखरी कर्त्या व्यक्‍ती म्हणून दर्जा नाकारला. प्रजानन 
आणि राज्यकर्ते यांच्यातले विशेष प्रकारचे अंतरही 
स्पष्ट होते. मागास, रानटी, अंधश्रद्ध, मूढ नेटिवांवर 
राज्य करणारे प्रबुद्ध, नीतिमान, प्रगत राज्यकते असे 
हे अंतर स्वतः ब्रिटिशांनी ठामपणे प्रतिपादिलेले होतेच. 
जगातल्या सर्व ' नेटिव ' लोकांना उन्नत व खरा धर्मं 
प्रदान करण्याचे, त्यांना सभ्य व सुसंस्कृत बनविण्याचे, 
त्यांना वुद्धिप्रामाण्यवादी बनविण्याचे, विज्ञान-तंत्र- 
विज्ञानाचे वरदान त्यांना देण्याचे मिशन स्वत:कडे 
त्यांनी घेतले होतेच. 

येथील ब्रिटिश राजवट कोणत्या कोंडीत सापडली 
होती, तिच्या भूमिकेत अंतविरोध व ताण कोणते 
दडलेले होते, ' घरले तर चावते आणि सोडले तर 
पळते ' अश्या पेचात ब्रिटिश राज्यकते का सापडले 
होते त्याचे विवेचन श्रीमती डालमिया-ल्युडरिट्झ यांनी 
पुढीलप्रमाणे केले आहे-' 1 11806 1८ (० तद्ाला- 
डाल (182 [0112 ८98०१०8 ताढडला55€त 1] 
[115 ]33]1001 वा ठरि ही) उद्या डशा-ल[19- 
(ठा, ला $लनिंपडपीटळाठाए. पुणदया 910101- 
०१ (0 तट ताठा (801, ट्ट) 
$ए]3९1 111130911101), 93 0१॥ीट0०]81 1151011081 


९१0०१ ७७७ ळा छी ह ४7२) 19. 13४ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


२ 


॥7१0'०९9॥]॥ ९010१18] ७०७७ (० ०" 2 0 
डाण5 शया वा 3धातळात. (१७- एव ठी 
पप्पा 9) ध्याटा) 80010 1 1टा655 एटा 
ग हा (पाय) ९०0प]त ०ण]9 5९ ब्हाहया (0012 
७९०७1७ ००0१८७१. ण] छर्‍(टा1टत 1501105 
0108], 0 500९505 ७शाली, 0 ला'ट्तप- 
1ठप5 ए०ण्पाहा) ध्यात टक्षीश [1685 १४०५ णी; 
ए९ष्वात02ट 
वपाळा०8, यला लीला 11९81 5011301 101 
"९८ ९8४ 70०65 एएणला 1९8०108960 टहागवया 
5181105 0 ऐएतवितापला, 1 टया गावात ए 6 
गह्डळातेलट्त 8७ 2 ट्यालोतळाटट, पव एट 
९०॥]पह्01 1 [165९ 8८९5 फणा एट फणा प- 
९१1 पटपा25 ० 8प]ठयपए ९81 पाटा 
&प]10159101 &त एचपी छी ८ 
17१००6 01 581. 1115 120 (0 ठया 9313916111 
उंव००8डा०१] टव्पपकतालाया, एला ल्गा- 
तद्यापणलेते द्यात एयतीटत हशला 88 11 $प]]०"०त 
वात ठठक्तीहत 131891111८ पवतापया, एला 
5पणशाशइटत 1७ फाळलाटट खी 9880 फाट 
१९89 05९019 ०0 ७०९ 1 ठ्य र्‍या 
पा रॉटिळा$ 0 पयाव, हात ॥॥॥:110/ 
गा्टागाठणटत ॥॥९ 1113019118 01 ॥१॥॥॥॥७॥ 
71111018101), ५४112 पादा /”वरिययाट शावां, र्‍या 
हीहिटा, तरायतप ७०पाला 0०0त 1806 110 ॥'९९८ 
१५]. 

मूळ मुद्या निकालात निघालेला नाही. १९८७ 
सालच्या ' सती 'च्या घटनेने हे स्पष्ट झाले. सती प्रथा 
मध्यंतरीच्या काळात दडपली गेली. पण लोकांच्या नज- 
रेत विश्षेष पुण्यवान, श्रद्धेय व्यक्‍ती म्हणून सती जाणाऱ्या 
स्त्रीचे स्थान तेवढेच थोर राहिले. किंबहुना, सती 
जाण्याचे मूल्य सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्ट्या वाढलेच 
असण्याची शक्‍यता आहे. साहित्यात, सांस्कृतिक जीव- 
नात सती गेलेल्या स्त्रिया या आदश, पुण्यवान व्यक्‍ती 
म्हणूनच गौरविल्या जात आहेत असे आढळेल. म्हणजे 
शासकोय पातळीवर जी कृती निद्य, अमानुष, वेकायदे- 
शीर गुन्हा मानली गेलेली आहे ती लोकांच्या नजरेत 
विज्षेष पूजनीय, अलौकिक कृती म्हणून स्वत:चे स्थान 
अबाधित टिकवून आहे. लोक आणि शास्ते, दोन 
वेगळ्या विइवांमध्ये राहतात, त्यांचा एकमेकांशी 


5. 0४. [विणा टल टठााटटा115 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


संवाद होऊ शकत नाही. श्रीमती डालमिया-ल्युडरिट्झ 
लिहितात, ' "01 11८2 5016559101 0085 10 
(हाण “ 5णटा$पठा 7, ७ शत5 ०0 ला 
110१6 ० ळा९$आ0ण, वाते. लढ लापव- 
वकाल्पलाड दिण पीठा फलाट 15010९0, 00101- 
एए€ (0 00-९815. ' 

आजच्या भारतातील परिस्थिती किती तरी अधिक 
गुंतागुंतीची आहे. नाजुक व स्फोटक आहे. प्रौढ 
मताधिकारावर आधारलेली लोकशाही राज्यव्यवस्था 
स्वीकारल्यामुळे स्वत:च्या अधिकारांबद्दल, स्थानाबह्दल 
लोक आता जागृत व क्रियाश्षील झाले आहेत. शिक्षण- 
प्रसारामुळे वरकरणी आधुनिक .मृल्ये स्वीकारणारा, 
त्या परिभाषेत बोलणारा एक मोठा पांढरपेशा वर्ग 
निर्माण झाला आहे खरा. पण तो प्रबोधनयुगाचा 
वारसदार नाही. तो पारंपरिक धमं, संस्कृती व 
इतिहास-परंपरा यांचा वारसदार आहे. आणि आज 
राज्यकर्ता/शास्तावर्ग यांच्यात त्याचाही समावेश आहे. 
शास्तावर्गातच मोडणारे, पण परस्परांच्या विरोधी 
मानस, मूल्यनिष्ठा, ध्येये ) उद्दिष्टे असणारे दोन गट 
अस्तित्वात आहेत हे वास्तव १९८७ साली उघड झाले. 
सतीच्या घटनेचे १९८७ साली एकमुखो खंडन झाले 
नाही. उघड उघड समथंनही झाले. अयोध्या प्रकरणीही 
शास्तावर्गातील हे दुभंगलेपण उघड झाले. असे प्रसंग 
वारंवार येत आहेत. 

प्रवोधनयुगाचा, युरोपीय व भारतीय दोन्ही, 
वारसा ज्यांना अथंपुर्ण रीत्या पुढे न्यावयाचा असेल 
त्यांना प्रथमत: एका बाबतीत स्वत:ची मुक्‍तता साधली 
पाहिजे. येथील लोक व त्यांचे मानस, व्यवहार, संस्कृती- 
परंपरा इत्यादी गोष्टी ज्यांमुळे ' अपारदशक ' बनून 
समजेनाशया होतात, आणि त्यामुळे लोकांशी संवाद 
तुटतो, त्या उसनवारीने घेतलेल्या, वैचारिक चौकटी, 
परिभाषा, संकल्पना यांच्याविषयी डोळस व चिकित्सक 
बनण्याची नितान्त गरज आहे. * अंधश्रद्धा ! आणि 
“धर्म ' या दोन संज्ञांच्या बाबतीत तर याची विद्ेषच 
तातडी आहे. भारतीय संदर्भचौकटीत, येथील वास्तव 
जाणून घेण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या पुन्हा नव्याने व्याख्या 
केल्या पाहिजेत. श्रीमती डालमिया-ल्युड रिट्झ म्हणतात, 
* 8. ८ छाजणओा लि ८०॥॥७७]॥6त ७ 
थटए७8 (0 ' महोट्टाखा) घात शा १५४8७ 
वाडटा'वेटत 85 ' णटा51101 ' 11९605 8 ] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


म्कुफ> 


%€ 
4 


त्रे 
9 नवभारत ६ 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


पारंपरिक हिंदू समाज. 


(05८ ९५०1१७0. 0006 १४वाण, 2] 1९८ 
७०1०७ ली फाट पटा) 11९6त (0 06९ 
[शट 1110 १०००्प्पॉ. 07 एटा ००१ 
एला 0९ 2. काळाल्टणढ नापी 11058 ००७०१1५ 
1010010९०१ 1 1९ 8९ (008४, 01 १९1) [110560 
य ९ 8७...” ही प्रक्रिया एका सती प्रथेच्या 
संदर्भापुरतीच घडणे आवश्यक नाही. फार व्यापक 
परिमाणावर ती घडून यायला हवी. 

स्त्रिया या अंधश्रद्धा व रूढी-परंपरा यांच्या वळी 
असतात, त्यांच्या ठायी स्वतःच्या बुद्धीने विषय 
घेण्याची क्षमता नसते ( म्हणजेच त्यांनी घेतलेले 


निणेय हे वस्तुतः क्लृप्त्या योजून वा दबाव आणून वा 


मोहजालात अडकवून त्यांच्याकडून हवे तसे करवून 
नाकारण्याची गरज 


घेतले जातात) हा निवाडाही 

आहे. एक उच्च कोटीचे धम्यं, पुण्यकृत्य म्हणून काही 
स्त्रिया तरी सती गेल्या, तो त्यांचा निर्णय होता ही 
गोष्ट स्वीकारायला हवी. कोणत्याही समाजव्यवस्थेतील 
व संस्कृतीमधील, वा स्थलकालामधील स्त्री असो, 
तिचे म्हणून एक अधिकारक्षेत्र असतेच असते, ती काही 
बाबतीत व काही वेळा स्वायत्त असते, काही कृतींचे 


क्तेवण तिच्या हाती असते, पारंपरिक हिंदू समाज- 


व्यवस्थेत/संस्कृतीत स्त्रियांची तसेच पुरुषांची डाक 
अधिकारक्षेत्रे/विषय कोणते होते याचा अभ्यास हा 
पाहिजे. आपल्या स्वायत्ततेचे, कर्तेपणाचे, नल 
ज्ञेत्र कोणते याचे भान व जाण स्त्रियांना असते. सा 


इयामच्या आईचे उदाहरण घ्या. एका पार॑- 
रि सांस्कृतिक-सामा जिक- 


खोलवर 


म्हणून 
ते याचे 


तुटलेला, 
अर्थाने अधिक्षेप करणारा 
स्वत:चे कर्तेपणाचे स्वाय 
भान द्यामच्या आईला 


तिच्या निर्णयाची बा 

स्त्रीला कर्तेपणाची, सत्ता 

गोष्ट म्हणून स्त्रियांना ती ठाऊ 

आहे. विधवा झालेली स्त्री हीना | 

*' बिधवा ' या नात्याने ती ' बे-लगाम 
त, भा. ४ 


अनुक्रमणिका 


आणि स्त्रीचे कतेपण २५ 


०1९१ ) ठरते. त्या अवस्थेत तिला सत्ता, शक्‍ती 
प्राप्त असते अश्नी धारणा अनेक आदिवासी समाजां- 
मध्ये आढळते याचे स्मरण श्रीमती डालमिया-ल्युडरिट्झ 
करून देतात. सती जाणाऱ्या स्त्रियांपैकी काही तरी 
आपला अधिकार जाणीवपूर्वक बजावत असण्याची 
शक्‍यता आहे. हा खोल अभ्यासाचा विषय आहे. * सती 
प्रथेसारख्या गोष्टींचे खंडन करून घाईंगर्दीने निष्कर्षावर 


घेण्याआधी अश्या अंगांनी त्यांना जाणून घेण्याचे महत्त्व 
ध्यानात यायला हवे. श्रीमती डालमिया-ल्युडरिट्झ 


लिहितात, * 811 (18, 10 1] ठातटा (0 88.9- 


5) 0815191108 तीपण 8 0190006 (0 ९ 
२1९७१८0 85 8 एव 0" वे0ठ ठी 5०१९ 1001), 
रला 71९1181118 (0 130 हडडत, एप प. 
८ छल ट०णी९ष्टुणा&0॥, षण 
1१0८ ऐ18] 


115 3९ण्पी 
110005 (0.6९ 110९91४9९0 
टवडषट्रवाटत, वयात एड रा. ४018 0 1९ 90९- 


5011९ ७3९०७ ० एएपधषा 530०९. ” 


स्त्री व पुरुष यांच्या स्वभावप्रकृती दोन टोकांच्या; 
स्त्री म्हणजे भावना, विकार यांनुसार चालणारी, तर 
पुरुष हा स्वभावत: बुद्धीची (रीझन) देणगी लाभलेला; 
स्त्री अधिक ' नैसगिक ' असते व वागते, तर पुस्ष हा 
(बुद्धी वापरीत असल्याने) सुसंस्कृत असतो व वागतो; 
असे स्त्री-पुरुषांकडे पाहून, 8101101010 व 1183001116 
या शब्दांच्या व्याख्या त्या अंगाने केल्या गेल्या. हे 
प्रबोधनाच्या (९1118111011161) ओघात घडले. 
स्त्रिया जात्याच ' श्रद्धाळू ' , त्यामुळे अंधश्रद्धेला बळी 
पडण्याचा कायम धोका. या मांडणीचा व उत्कर्ष 
पावत असलेल्या समकालीन भांडवलश्याही-औद्योगिक 
व्यवस्थेचा निकटचा संबंध जोडता येतो. 


जर ही मांडणी चुकीची, असत्य असेल तर, 
ब्रिटिशपूर्व काळातील, पारंपरिक हिंदू स्त्रीच्या बाबती- 
तही ती चुकीची, असत्य होती हे जाणणे महत्त्वाचे 
आहे आणि ही जाण बाळगून सती जाण्याच्या 
स्त्रियांच्या कृतीकडे पाहिले पाहिजे. स्वतःच्या स्वार्थी 
हितसंबंधांपोटी पुरुषमंडळी वा पुरोहित | ब्राह्मण जात्या 
अडाणी, श्रद्धाळू असणाऱ्या स्त्रियांना खोट्यानाट्या 
गोष्टींनी प्रभावित करून, भीती घालून वा मोहवून 
सती जायला प्रवृत्त करीत होते असे सरसकट विधान 
करणे सोडायला हवे. 


वकक 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आ: 


१९८७ सालच्या 'सती'च्या वृष्ेगकिर ज्यांनी 
तिचे समथंन केले त्यांना “ हिटू मूलतत्त्ववादी ' हे लेबल 
डकविले गेले. यात सोय आहे जरूर. घडामोडी 
आपल्याला पुरत्या भाकळलेल्या नसतात व आपण 
गोंधळात पडून अस्वस्थ झालेलो असतो तेव्हा असे 
लेबल डकवून आपली अस्वस्थता बोपचे मिटवू शकतो 
ही गोष्ट खरी. त्याने सुरक्षित, ठाम वाटते; घडामोडींवर 
काबू मिळवलाय असे वाटते. स्वतःचे अज्ञान दूर 
करण्यासाठी निरीक्षण, अभ्यास व विव्लेषण करण्याची 
गरज आपण नाकारतो. पण ही वंचना असते. घडामोड 
स्वतंत्रपणे परिणाम घडवीत राहतेच. ' सती 'वरची 
बंदी पुन्हा पक्की करण्यात आली, पण समाजातला 
अंतविरोध व ताण तसाच शिल्लक राहिलाय. त्याचे 
राजकीय परिणाम होत राहिले आहेत. सामाजिक 
पुनरंचनेच्या, राजकीय स्वास्थ्याच्या आणि समाजाच्या 
एकात्मतेच्या दृष्टीने खोलवर पुनविचार व्हावा ही 
गरज आहे. आमचे राज्यकत हे ब्रिटिशांचे वारसदार 
म्हणूनच काम करीत आले आहेत. आत्मपरीक्षणाची 
त्यांना गरज भासलेली नाही. ब्रिटिशांना आपण 
एका परकोय, वेगळ्या धामिक-सामाजिक-सांस्कृतिक 
व्यवस्थेवर, खंडप्राय, जटिल व संकीर्ण अशा व्यवस्थेवर 
सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी, राज्याच्या स्थैर्या- 
साठी संकल्पनांच्या चोकटी, कायदेसंहिता लादीत 
आहोत याचे भान होते. अंतविरोधांचे भान त्यांना होते. 
परिस्थितीच त्यांना ते सतत आणून देत होती. आज 
अंतविरोध व ताण यांची पाळेमुळे कद्मात आहेत, त्यांचे 
स्वरूप काय आहे, याविषयी अधिक अज्ञान भाढळते, 
कारण त्यांना जाणण्याची क्षमता दृष्टीत उरलेली नाहो. 
श्रीमती डालमिया-ल्युड रिट्झ लिहितात, (हिंदू मूलतत्त्व- 
वादाचा आविष्कार असे लेबळ डकवून टाकले को) 
“, , 31९-211[7$ (16 1]९टत छि. १119]9918- 01 

९18020 [1९ त्यापताल018 1111611211 
परा ]०ांलाळ 10टाजटत हया एट 8, 
९ ०01501001102 ९1९1615 0! ॥1८ 16४91 
त15००प'5९, एला ञणीटाटत 10 "पपा वीटा 
1100९10९21, 9110 ०८०८8०1 ९त 110 106003 
"(09 1805९0 01 $&]-1९0220101, प. 608112 


11 8८1, 1600852 ॥॥710]1०५९१, 11016 0 


7०१०८ 
[11811 111 


णाल (०प)लत एयर गाला व 
ग] ०५७९ 190 51४४16१ (0 117111305९ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


८१(लछुठ1०& खा, एणा ळा ७१5 छि एाह्या, ह 
प७€]त9 5००9] 5४5८1.” 

प. जवाहरलाल नेहरू हे युरोपीय प्रबोधनयुगाचे 
सच्चे वारसदार होते. तसेच ते गोऱ्या साहेबाने 
स्वत:च्या खांद्यावर घेतलेल्या, एतद्देशीय नेटिव लोकांना 
सभ्य-प्रागतिक बनविण्याच्या. ' मिशन चेही वारसदार 
होते. तिसऱ्या अंगाने बघितले तर, भारतीय प्रबोधना- 
चेही ते वारसदार म्हणता येतात. भारतातील समाज- 
वादी, पुरोगामी, सेक्युलर, आधुनिक, विज्ञानवादी, 
बुद्धिप्रामाण्यवादी मंडळींचेही ते श्रेष्ठ प्रतिनिधी होते. 
कम्युनिस्टही आता त्यांचे नाव आग्रहपुर्वक घेतात. 
अशा या जवाहरलालांच्या राजवटीकडे जर बारकाईने 
पाहिले, तर श्रीमती डालमिया-ल्युडरिट्झ यांचे म्हणणे 
यथाथ किती आहे ते ध्यानात येते. त्यांनी ब्रिटिश 
साम्राज्यसत्तेचा वारसाही पुढे चालविला. सन" 
प्रशासकीय सेवेच्या (1(15) ' पोलादी चोकटी चाच 
त्यांना सर्वात जास्त आधार वाटला. त्यांचा प्रशासकोय 
यंत्रणेवर विश्‍वास व भरवसा होता. स्वत:च्या पक्षातल्या 
कार्यकर्त्यांवर नव्हता. राज्यघटना, कायदेकानू, न्याय- 
दान व्यवस्था,- सगळे काही जुन्याच साच्यात तसेच 
आग्रहपुवंक कायम राखले गेले. शासन व शास्ते यांच्या 
दृष्टीने भारतीय हे अडाणी, अंधश्रद्ध, मागास (प्रसंगी 
रानटीही), अप्रवृद्ध ' नेटिव लोक 'च राहिले. हेच नाते 
आजही अनुभवाचा भाग आहे. 

पण जास्त महत्त्वाचा मुहा थोडा वेगळा आहे. 
येथील आधुनिक, सेक्युलर, पुरोगामी, विज्ञानवादी, 
बुद्धिप्रामाण्यवादी, समाजवादी । मार्क्सवादी प्रबोधन 
चळवळीचे नातेही पालक-पाल्य । गोरे-नेटिव या जात- 
कुळीचेच राहिले आहे. येथील धर्म व धामिक व्यवहार 
काय, येथील (सर्व धर्मीय समाजांमध्ये चिवटपणे टिकून 
राहिलेली) जातिव्यवस्था व जातपात काय, येथील ग्राम- 
व्यवस्था काय, येथील इतिहास-परंपरा काय, न्यायदान, 
शिक्षण, जातपंचायती । ग्रामपंचायतींची शासनव्यवस्था 
इत्यादी संस्था काय, या सर्वांकडे लोकांच्या मनाने 
व दृष्टीने या चळवळीने आजवर पाहिले नाही. या 
चळवळीतली मंडळी लिवरल असतील, युटिलिटेरियन 
असतील, मार्क्सवादी असतील, फेबियन असतील, 
विज्ञानवादी असतील, किवा आणखीही काही असतील. 
पण हे सर्व चष्मे, या चौकटी युरोपीय प्रबोधनयुगाच्या 
मधून प्राप्त झालेल्या आहेत. त्या क्रांतिकारक जरूर 


ल. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पारंपरिक हिंदू समाज 


आहेत. पण यांचा अंगीकार करून क्रांतिकारक पुन- 
रंचना करावयाची म्हटली तर तीवरून लादलेळीच 
राहील व राहते. जगभर याचा पडताळा गेल्या चार- 
पाचशे वर्षांमध्ये आपण घेत आहोत. 

पण, सुदैवाने, भारतात व जगभरच, ' दडपणु- 
कोच्या मूक संस्कृती 'मधून (टपा[पाट खी झला ०८) 
लोकसमुदाय मोकळे होत आहेत. जेथे सत्तर वर्षे 
लोकशाही व्यवस्थेचा अभाव होता त्या सोविएत 
रशियातील, लोकशाहीव्यवस्था औपचारिक स्वरूपात 
स्वीकारलेली होती अश्या, भारतातील, वणंभेदावर 
आधारलेल्या पोलिसी सर्वाधिकारशाही राजवटीचा 
कळस गाठलेल्या दक्षिण आफ्रिकेतील, आणि काल- 
पर्यंतच्या मध्यपूर्वेतील, सर्वेच लोकसमुदाय आपापल्या 
देशी आवाजात बोलू लागले आहेत. 

हिंदू वा मुस्लिम वा अन्य ' मूलतत्त्ववादी शक्‍ती 
असे लेबल लावून वागुलबोवा उभे करून ही उत्पात- 
कारी घडामोड थोपवून धरता येणार नाही. हा बागुल- 


आणि स्त्रीचे कतपण २७ 


बोवा लेबळ डकविणाऱ्यांना घाबरविण्यासाठी तेवढा 
कामी येतो, ही गोष्ट भारतात तरी एव्हाना आपल्याला 
स्पष्ट व्हायला हवी. सामाजिक वास्तवाच्या संदर्भात 
हे वागुल्बोवा उभे करणे म्हणजे विदवामित्री पवित्रे 
घेण्यासारखेच आहे. पण त्याने हे जनसागराला आलेले 
उधाण थंड पाडता येणार नाही. व्ही. एस. नायपॉल 
यांनी भारतावर अलीकडे जो बृहद्ग्रंथ प्रसिद्ध केला 
त्याला उपशी्षंकच त्यांनी “ कोट्यवधी उठाव या 
आशयाचे दिले आहे. ते फारच अन्वथक आहे. 

मह्या असा कौ, ' नवा समाज ' घडविण्यासाठीही 
प्रथमत: लोकांना जाणून घेण्याचे काम व्हायला हवे. 
त्यासाठी कोणती “भाषा योग्य आहे ते आम्हाला 
ध्यानात घ्यायला लागेल. त्या भाषेत लोकांशी संवाद 
करावयास हवा. अश्या संवादाच्या, जाणून घेण्याच्या 
अभावी आम्ही लोकांचा न्यायनिवाडा करतो तेव्हा 
नवनिर्मितीची आमची क्षमता व पात्रता वाढत नांही. 
आम्ही पुन्हापुन्हा दुबळे व विफल ठरतो. 


€>€€3:€3€€3€3:€3€€ €3€>:€9€9€€€:€3€€> €>:€3€5€93€9€3 


। सत्‌फलाय सहकारिता । 
वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची 


दि वार्ड अर्बन को-ऑप. बँक लि. 
फोन नं. र की 


वाई ( सातारा ) न्हा 
अ सुदत ठेवींवर आकर्षक व्याज श्र. बचतोच्या विविध योजना 
अ सुलभ हप्त्यांची हायरपरचेस योजना ज्र सेफ डिपॉझिट लॉकसंची सोय क तत्पर सेवा 


शाखा : पांचगणी, लोणंद व शिरवळ. 


रा. ना. कानडे पो. व. ओसवाल स. वा. होंडे 


अ€€>€>€><€:€>€>€>:€>€>:<€>€9€9:€9€3€>>€ 
::294£3€9€3€9€93€9>:€9€3€3€3€3:43€93€34 


व्यवस्थापक उपाध्यक्ष अध्यक्ष 
क मककशशकत :::- ७ €$ 9. य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


&_ ९ ९ 
गांधी आणि धर्म * 


बलराम नंदा 


अनुवाद : अ. र. कुलकर्णी 


श्री. बलराम नंदा (जन्म १९१७) 


इतिहासाचे विद्यार्थी. भारतीय रेल्वे प्रशासनात उच्च पदांवर 


रप ये धो हा त्यां ं . चरित्र हासाचे 
तेवीस वर्षे सेवा. १९५८ मध्ये महात्मा गांधो हा त्यांचा चरित्रग्रंथ प्रसिद्ध झाला. चरित्रकार व इतिहास 


भाष्यकार म्हणून त्यांची ख्याती या ग्रंथाने झाली. द नेहरूज : मोतोलाल अँड जवाहरलाल 
गोखले : द इंडियन मॉडरेट्स अँड द ब्रिटिश राज (१९७७) र आणि ग 
टाइम्स ऑफ जमनालाल बजाज (१९९०) ही त्यची चरित कनी आहे 
गांधी अंड हिज क्रिटिक्स ( 
पॅन-इस्लामिझम, इंपीरिअलिझम अंड नंशनेॅलिझम इन इंडिया (१९८९) हे 
श्री. नंदा ह्यांनी १९६५-१९७९ या काळात “ नेहरू मेमोरियल म्यूझीयम 
संस्थेचे संस्थापक-संचालक म्हणून काम केले. १९८८ मध्ये पद्मभूषण हा 


त्यांच्या विशेष आस्थेचा व व्यासंगाचा विषय आहे. 


गौरव करण्यात आला. 


गांधींचे जीवत आणि विचार समजून घ्यावयाचे 
असतील, तर गांधींची धर्माकडे पाहण्याची दृष्टी समजा- 
वून घेतली पाहिजे. परंतु त्यांच्या जीवनाचा आणि 
विचाराचा अर्थ, त्यातील बारकावे हे त्यांच्या चाह- 
त्यांच्या नजरेतून जसे सुटले, तसेच त्यांच्या टीकाकारां- 
च्याही लक्षात ते आले नाहीत, हा एक विलक्षण 
विरोधाभास म्हणावयास हवा. त्यांच्या राजकीय 
विरोधकांनी त्यांच्याबद्दल गैरसमज करून घ्यावे किवा 
त्यांची चुकीची प्रतिमा जनमानसासमोर उभी करण्याचा 
प्रयत्न करावा, ही बाब स्वाभाविक म्हणावी लागेल. 
तथापि, त्या बाबतीत भाचे बिशप कॉस्मो लग हे ज्या 
टोकाला गेले, ते गांधींच्या ब्रिटिश समीक्षकांपैकी बहुधा 
कोणीच गाठले नसेल. लांड आयविन ह्यांना लिहिलेल्या 
एका पत्रात कॉस्मो लॅग ह्यांनी गांधीजींचे वणंन * एक 
गूढवादी, माथेफिरू आणि अराजकवादी असे केले 
होते. परंतु भारताचे व्हाइसरॉय यांनी गांधीजींच्याबद्दल 
व्यक्‍त केलेल्या मताशी गांधीजींचे बरेचसे ब्रिटिश समी- 
कक सहमत झाले असते. * गांधींचे धाभिक आणि नैतिक 
विचार प्रशंसनीय आहेत असा माझा विश्‍वास असला, 


अनुक्रमणिका 


दर्शन समिती या संस्थेच्या वतीने आयो 
साली दिलेले व्याख्यान. 


(१९६२); 
इन ग्रांधीज फूटस्टेपूस : द लाइफ अँड 
त. महात्मा गांधी हा 
१९८५ ) आणि गांधो, 
त्यांचे ग्रंथ मान्यता पावले आहेत. 
अंड लायत्ररी », नवी दिल्ली, या 
किताब देऊन त्यांच्या सा हित्यसेवेचा 


तरी राजकारणाच्या क्षेत्रात त्यांनी ते आचरणात 
आणावेत ही गोष्ट मला समजू शकत नाही हे मी 
मोकळेपणे मान्य करतो ? १ असे लॉड आयविन गांधीं- 
बरोबर झालेल्या त्यांच्या पहिल्या भेटीनंतर म्हणाले 
होते. द्विराष्ट्रवादाचे कट्टर पुरस्कते असलेल्या मुस्लिम 
लीगच्या नेत्यांनी गांधीजींची बदनामी करावी हे 
स्वाभाविकच होते. कारण धर्माचे काय भिन्न धर्मीयां- 
मध्ये अंतराय व वितुष्ट निर्माण करण्याचे नसून त्यांना 
एकत्र आणण्याचे आहे, असे गांधींचे आग्रही प्रतिपादन 
होते. गांधी असेही म्हणत होते, को धम हा राष्ट्रीयत्वाचा 
समाधानकारक पाया होऊ शकत नाही. एम. एन. रॉय 
यांच्यापासून आर. पी. दत्त आणि नंबुद्रिपाद यांच्या- 
पर्यंतच्या डाव्या विचारसरणीच्या गांधी विरोधकांनी 
गांधींवर धर्माचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप केला 
आहे. लोकांच्या धामिक, भरद्धाळू वृत्तींना आवाहन करून 
गांधींनी देशातील जनसामान्यांना चेतवून उठविले 
आणि नंतर मात्र भारतातील बूर््वा वर्गाचे हितसंबंध 
राखण्यासाठी जनतेच्या राजकीय जाणिवेला हेतुतः: 
आवर घातला, अशी त्यांची टीका राहिली आहे. 


जित केल्या जाणाऱ्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


गांधी आणि धर्मं 


गांधीजींच्या अनुयायांमध्येही गांधींच्या नैतिक भूमिके- 
बद्दळ नाराजी असलेले लोक काही थोडे नव्हते. 
ब्रिटिशांशी लढा देत असताना गांधीजी त्यांच्यावर जे 
नैतिक निर्बंध घालीत होते ते त्यांना मान्य नव्हते 
आणि त्यांची त्यांना चीड येई. गांधींच्या टीकाकारांचा 
त्यानंतरचा वर्ग म्हणजे स्वतःला ' आघधुनिकतावादी ' 
म्हणवणारे काही लोक. धर्म म्हणजे अविवेक आणि 
जनाट अडाणी गोष्टींना कवटाळून बसण्याचा अमप्रवुद्ध- 
पणा असे समीकरण त्यांच्या मनात पक्के होते. गांधीजी 
आपल्या लेखनातून आणि भाषणांतून वापरत असलेली 
संताला साजेशी शब्दकळाही (101011) त्यांना आवडत 
नसे. सरतेशेवटी काही अलीकडील इतिहासकारांचाही 
निदेश केला पाहिजे. हिंदू प्रतीकांचा वापर करून 
गांधींनी जमातवादी ध्रुवीकरणाला साहाय्य केले, आणि 
याचीच परिणती भारताच्या फाळणीत झाली, अक्ली 
उपपत्ती त्यांनी सादर केली आहे. | 
गांधींच्या धर्मविषयक भूमिकेचे हे एकंदर खंडन 
भरभक्कम वाटावे असेच आहे. तथापि गांधीजींचे 
विचार, कृती, आणि गांधीजींच्या कालखंडातील 
इतिहास, यांबह्दलच्या गैरसमजांवर ते आधारित आहे 
असे माझे मत आहे. त्यामुळे टीकेच्या या सवे मद्द्यांचे 
परीक्षण करावे असे मी योजिले आहे. त्यासाठी 


गांधीजींच्या धार्मिक विचारांच्या उत्क्रांतीचे थोडक्यात 
चित्र उभे करून, त्या विचारांचे मूलभूत पदर उकलून 
दाखविणे, त्यांच्या व्यक्‍तिगत आणि सावंजनिक 
जीवनाची त्यांनी केलेली जडणघडण स्पष्ट करून तिचे 
'मल्यमापन करणे, आणि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यात 
त्यांच्या धर्मविषयक भूमिकेचा खराखुरा अर्थ काय होतो 


याचा पुनविचार करणे हा उद्देश हे भाषण देत असताना 
समोर ठेवला आहे. न 

गांधीजींचा जन्म एका धर्मपरायण वैष्णवपंधी 
हिंदू कुटुंबात झाला. इतकेच नव्हे, तर जैन धर्माचाही 
खोलवर प्रभाव पडण्यासारखे वातावरण त्याच्या अवती- 
भवती होते.' परंतु १८८८ साली, वयाच्या १९व्या 
वर्षी, कायद्याच्या अभ्यासासाठी गांधीजी लंडनला आले 
तोपर्यंत त्यांचा धर्माशी असलेला परिचय- ज्या धर्मात 
ते जन्मले, त्या हिंदू धर्माशीही- अत्यंत मामुली 
स्वरूपाचा होता. लंडनला आल्यानंतर एक वर्षाने 
थिऑसॉफिस्ट पंथाच्या त्यांच्या काही इंग्रज मित्रांनी 
त्यांना सर एड्विन आनेल्ड यांच्या साँग सिलेस्टिअलचे 


अनुक्रमणिका 


२९ 


. वाचन करण्यास सांगितले, तेव्हा गांधी काहीसे अव- 


घडल्यासारखे झाले आणि भगवद्गीता, मूळ संस्कृतात 
तर नाहीच, पण तिचे गुजराती भाषांतरदेखील 
आपण अद्याप वाचले नसल्याचे त्यांनी कबूल करून 
टाकले. पुढे सर एड्विन यांच्या आणखी एका पुस्तकाशी 
त्यांचा परिचय ज्ञाला. ते म्हणजे * द लाइट ऑफ 
एश्रिया '. या पुस्तकात भगवान वृद्धांचे जीवन, त्यांनी 
घेतलेला संव्यास आणि त्यांची शिकवण यांची कथा 
आर्नल्ड यांनी सांगितली आहे. त्यांच्याप्रमाणेच शाका- 
हारी असलेल्या त्यांच्या एका उत्साही मित्राने, इंग्लंड- 
मध्येच त्यांचा “ बायबल 'शी परिचय करून दिला. 
बायबलमधील “नवा करार - विशेषतः त्यातील 
ख्त्रिस्ताने दिलेळे ' टेकडीवरचे प्रवचन ' ( $टाणाठा 
01 (॥८ 11001) गांधींच्या अंतःकरणाला थेट जाऊन 
भिडले. ' पण मौ तुम्हाला सांगतो, की दुष्टतेचा 
(९५४!]) प्रतिकार करू नका. उलट, जो तुमच्या उजव्या 
गालावर थप्पड मारील त्याच्यापुढे आपला डावा 
गालही करा. आणि एखाद्या माणसाने तुमच्यावर 
कोर्टात फिर्याद करून तुमचा अंगरखा हिरावून घेतला, 
तर त्याला तुमचे जाकिटही देऊन टाका. ह्या ' नव्या 
करारा तल्या ह्या वचनांनी इ्यामल भट्ट ह्या गुजराती 
कवीच्या कवितेतल्या काही ओळींचे त्यांना स्मरण झाले. 
त्यांच्या बालपणी ह्या ओळी ते अनेकदा गुणगुणत असत. 
त्या ओळींचा आशय असा- “ आपल्याला कोणी वाडगा- 
भर पाणी दिले, तर त्याच्या बदल्यात ते देणाराला उत्तम 
जेवण द्यावे. गांधी आपल्या आत्मचरित्रात सांगतात 
को, द्वेषाच्या बदल्यात प्रेम देण्याच्या आणि दुष्टतेला 
सद्भावनेने प्रतिसाद देण्याच्या कल्पनेने त्यांच्या मनाचा 
ताबा घेतला. तथापि त्या कल्पनेचे त्यांना पुण आकलन 
झाले नाही. खरी गोष्ट अशी आहे, की गांधींना धर्मा- 
मध्ये स्वारस्य वाटू लागले असले, तरी त्या वेळी त्यांची 
धर्मविषयक जाणीव तितकीशी खोल नव्हती. आणि 
सौभाग्यवशात योगायोगाने १८९२ साली ते दक्षिण 
आफ्रिकेत गेळे नसते, तर धर्माविषयी त्यांना वाटू 
लागलेले स्वारस्य विरूनही गेळे असते. प्रिटोरियामधील 
त्यांच्या वास्तव्यात त्यांना काही तळमळीचे स्त्रिस्ती 
मिशनरी भेटले. गांधीजींच्या शब्दांत सांगायचे तर, 
या मिझ्षनर्‍यांचे प्रमुख जीवनकार्य, ' अन्य धर्माच्या 
लोकांना ख्शरिस्ती धर्माकडे वळवून त्यांचे धर्मांतर घडवून 
आणणे ', हे होते. कवेकरंपंथीयांच्या उत्कट, प्रामाणिक- 


न्य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


३० 
पणे व नेटाने चालविलेल्या धर्मांतराच्या प्रयत्नांचा, 
एका परक्या देशात वास्तव्य करू लागलेल्या गवती 
वर सुरुवातीला, नि:संशयपणे, जबरदस्त पाच पहा; 
पण लंडनमध्ये असताना थिऑसॉफिस्ट होण्याची घाई 
ज्याप्रमाणे त्यांनी केली नाही, त्याचप्रमाणे प्रिटोरिया- 
मध्ये असताना ख्त्रिचन होण्याचा _उतावीळपणाही 
त्यांनी दाखविला नाही. ज्या धर्मात ते जा त्या 
हिंदू धर्माचे त्यांचे ज्ञान अद्याप वरवरचेच असले, तरी 
त्या धर्माशी असलेला त्यांचा एक धूसर पण खोलवर 
पोचलेला भाववंध त्यांना जाणवत होता. नेव्यावपथीय 
गळ्यात घालतात तशी एक मण्यांची माळ गांधीजीही 
घालीत असत. कोट्स नावाच्या मिद्नर्‍्यांनी गांधींना 
ही माळ काढून टाकावयास सांगितले. ते म्हणाले, * ही 
माळ कसली गळ्यात घालतोस ? हो अंधश्रद्धा तुला 
शोभत नाही. चळ, तोडून टाकतो मी ती , माळ. 

* नाही, मी तुम्हाला तसे करून देणार नाही ', गांधी 
उत्तरले. ' माझ्या आईने मला दिलेली ती एक पवित्र 
भेट आहे. ' त्यावर कोट्सनी विचारले, पण तुझा 
विदवास आहे का त्या माळेवर ?' त्या माळंची गूढ 
महत्ता काय त्याची मला कल्पना नाही ', गांधीजींनी 
प्रत्युत्तर दिले, ' पण ती न घातल्याने माझे काही वाईट 
होईल असे मला वाटत नाही. पण जी माळ माझ्या 
आईने अत्यंत प्रेमाने श्रद्धापावक माझ्या गळ्यात 
घातली तिचा त्याग पुरेशा कारणावाचून मी कधीही 
करू शकणार नाही.' ती माळ म्हणजे एक प्रतीक होते. 
ज्याप्रमाणे त्या माळेचा त्याग गांधी करू शकले नाहीत, 
त्याचप्रमाणे हिंदू धर्माचाही करू शकले नाहीत. त्या 
माळेप्रमाणेच त्यांचा हिंदू धमंही त्यांना त्यांच्या प्रेमळ 
मातापित्यांकडून प्राप्त झालेला होता. हिंदु धर्माबरोबर 
त्यांचा हा जो भावबंध होता, तो भारतातील त्यांच्या 
काही मित्रांशी त्यांनी केलेल्या पत्रव्यवहारामुळे अधिक 
बळकट झाला. दक्षिण आफ्रिकेतील मिशनऱ्यांच्या 
प्रयत्नांचा त्यांच्यावर जेव्हा मानसिक दबाव येत असे 
तेव्हा ते याच मित्रांकडे आधारासाठी वळत असत. 
गांधीजींच्या अद्या या मित्रांत एक लक्षवेधक व्यक्‍ती 
होती. राजचंद्र (गांधीजी त्यांना रायचंदभाई असे म्हणत 
असत.) हे त्या व्यक्तीचे नाव. राजचंद्रांच्या व्यक्तिमत्त्वात 
एक व्यावसायिक सराफ, तसेच एक कवी आणि संत 
एकत्र नांदत होते. बॅरिस्टर होऊन परतल्यावर मुंबईत 
वकिली करण्यासाठी गांधींचे वास्तव्य असताना गांधींची 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


आणि त्यांची ओळख झाली होती. गांधींचे जवळजवळ 
गुरू म्हणता येतील अद्ला या राजचंत्रांचे शब्दचित्र 
गांधींनी रेखाटले आहे ते असे : 
दोन वर्षे मी त्यांच्या निकटच्या सहवासात होतो. 
या काळात त्यांच्या विरागी वृत्तीचा प्रत्यय मला 
क्षणोक्षणी येत होता. रायचंदभाईंच्या लेखनाचे एक 
दुमिळ वैशिष्ट्य असे, कीते जे अनुभवत तेच 
त्यांच्या लेखनात उतरलेळे असे. त्यामुळे त्यात 
अवास्तवतेची पुसटक्ली खूणही नसे. ह्या जगा- 
तील सुखाच्या वा चैनीच्या कोणत्याही वस्तूंचा 
मोह त्यांना कधी पडल्याचे मौ पाहिले नाही. 
त्यांच्या तेजस्वी डोळ्यांत एक विलक्षण शक्‍ती 
होती. कसळीही चिता किवा अधिरता त्या डोळ्यांत 
दिसत नसे. आणि त्यांतूनच त्यांच्या चित्ताच्या 
एकाम्रतेचा, पूर्ण ध्यान असल्याचा प्रत्यय येई. 
आत्मसंयम साध्य झालेल्या माणसातच असे गुण 
आढळू शकतात. जो माणूस धर्माच्या क्षेत्रात 
घुजाण असतो तो व्यवहाराच्या क्षेत्रात अजाण 
असतो, हो प्रचलित समजूत रायचंदभाईंनी खोटी 
ठरवलो. धर्माच्या तत्त्वज्ञानाचे ते अभ्यासक होते 
आणि ज्या तत्त्वांवर त्यांचा विश्‍वास होता, त्या 


तत्त्वांनुसार आचरण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी 
केला.* 


गांधीजींपेक्षा अवघ्या दोनच वर्षांनी वडील अस- 
लेळे राजचंद्र १९०० साली वयाच्या ३३ व्या वर्षी 
निधन पावले. राजचंद्रांच्या ज्या गुणांची गांधीजींनी 
प्रशंसा केली, ते गुण स्वत:च्या व्यवितत्वात आत्मसात 
करण्याचा प्रयत्न गांधीजी करणार होते. गांधीजी 
त्यांच्यावर असलेले राजचंद्रांचे त्रण कधीही विस- 
रले नाहीत. गांधीजींवर ज्यांनी सर्वांत अधिक प्रभाव 
टाकळा, त्या तीन ' आधुनिकां !त गांधीजी राज- 
चंद्रांचा समावेश करीत असत. या ' आधुनिकां ' पैकी 
अन्य दोन म्हणजे टॉलस्टॉय आणि रस्किन हे होत. * द 
किगूडम ऑफ गाँड इज विदिन यू ' या आपल्या ग्रंथात 
टॉलस्टॉयने धर्मसंस्था या स्वरूपात संघटित झालेल्या 
प्रस्थापित धर्मामधील विसंगती उघड केल्या आहेत. 
त्यामुळ धर्मातर घडवन आणू पाहणाऱ्या दक्षिण 


आफ्रिकेतील मिशनऱ्यांच्या युक्‍्तिवादांचा मुकाबला 


करताना गांधींना या ग्रंथाची मदत ज्ञाली होती. 


य 1 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र&? 


१ नवभारत ठे 
लॉ. ७५ 


“कक 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


टा 3 
घे. 
भु 
डि 


गांधी आणि धर्म 


रस्किनच्या अन्‌ट्‌ धिस लास्ट ह्या पुस्तकामुळे त्यांना 
साधे जीवन आणि मानवी श्रमांची प्रतिष्ठा ह्यांचे 
हत्त्व पटले. पण गांधीजींच्या धर्मजिज्ञासेळा आणि 
घर्मशोधाळा राजचंद्रांतीच दिशा दिली. श्रद्धा आणि 
कृती ह्यांच्यात सुसंगती असली पाहिजे यावहृल 
राजचंद्रांचा जो आग्रही भर असे तो ह्या संदर्भात 
विशेष महत्त्वाचा ठरला. भला हिंदू, भला मुसल्मान 
किवा भला ख्तरिस्ती होण्यासाठी तुम्ही कोणत्या इलोकांचे 
पठण करता किवा कोणत्या प्रकारे उपासना करता हे 
महत्त्वाचे नसुन तुम्ही कोणत्या प्रकारे तुमचे जीवन 
जगता ही बाब महत्त्वाची ठरते, हे राजचंद्रांमुळे त्यांच्या 
मनावर विबले. राजचंद्र स्वत: जेन होते. तथापि त्यांनी 
गांधीजींच्या ठायी हिंदू धर्माविषयी निष्ठा उत्पन्न केली. 
राजचंद्रांच्या मते निरनिराळे धर्म हे ' भिती घालून 
बंदिस्त केलेल्या खोल्यांसारखे असून त्यांत त्या त्या 
धर्माचे स्त्री-पुरुष स्वत:ला कोंडून घेतात.' धामिक वाद- 
विवादांचा त्यांना कायम कंटाळा होता आणि ते सहसा 
त्यांत स्वतःला गुंतवून घेत नसत. ' प्रत्येक धर्माची 
थोरवी व गुणवत्ता ' कशात आहे हे ते अभ्यासपूर्वक 
जाणून घेत आणि ' त्याची शिकवण त्या त्या धर्मातील 
व्यक्‍तींना आवर्जून देत.' * 
नट येळ 
गांधींवर सर्वाधिक प्रभाव होता भगवद्गीतेचा. 
ह्या ग्रंथानेच हिंदू धर्माशी असलेल्या त्यांच्या भाव- 
बंधाला आत्यंतिक दृढता प्राप्त करून दिली होती. 
गीता हा माझा ' आध्यामिक शब्दकोश ' आहे, असे ते 
म्हणत. सर एडविन आनेल्ड ह्यांनी साँग सिलेस्टिअल 
ह्या नावाने केलेल्या इंग्रजी अनुवादाच्या स्वरूपात 
गांधींनी गीता पहिल्यांदा १८९० साली वाचली, ती 
लंडनमध्ये. पुढे दक्षिण आफ्रिकेतील त्यांच्या वास्तव्यात 
मळ गीतेबरोबरच तिची अन्य भाषांतरेही त्यांनी 
अभ्यासिली आणि त्यांच्या देवंदिन जीवनाचा एक भाग 
म्हणून ते गीता वाचू लागले. सकाळी स्तानादी कम 
चाळू असताना ते त्या ग्रंथातील एकेक इलोक दररोज 
मुखोद्गत करीत. ह्या पद्धतीने यथावकाश त्यांनी 
संपूर्ण गीता तोंडपाठ करून टाकली. 
' अपरिग्रह ' आणि “ समभाव ह्या गीतेत आलेल्या 
दोन शब्दांनी गांधींच्या समोरचे वैचारिक क्षितिज 
अमर्याद विस्तारले. अपरिग्रह म्हणजे आत्म्याला 


२१ 


देणे; धन, अन्य मालमत्ता आणि विषयवासना ह्यांचे 
आकर्षेण झटकून टाकणे; आणि जे टाकून देणे शक्‍य 
नसेल त्याचे आपण मालक आहोत, अशी समजूत 
करून न घेता त्या मालमत्तेच्या विश्‍वस्ताची भूमिका 
स्वीकारणे. समभाव म्हणजे सुखदु:खांच्या जाणिवांनी 
विचलित न होणे. जय आणि अपजय ह्यांना सारखेच 
मानणे; आणि कोणतेही कर्म करीत असताना यक्षाची 
आद्या किवा अपयक्षाची भीती न बाळगणे. थोडक्य़ात 
सांगायचे, तर कर्मफलाच्या मार्गे न धावता निष्काम 
वृद्धीने कम करीत राहणे. गेली किमान अडीच ह॒जारव 
सहाभारत हे महाकाव्य हिंदूंच्या सांस्कृतिक वारशाचा 
एक भाग वनून राहिले आहे. गीता हा महाभारताचाच 
एक भाग आहे. गांधींनी ह्या महाकाव्याच्या संदर्भात 
असा विचार मांडला, को हे महाकाव्य म्हणजे एक ऐति- 
हासिक ग्रंथ नसून ते एक रूपक आहे. लोकांना आत्म- 
ज्ञानाच्या ध्येयाची जाणीव करून देणे, तसेच निष्काम 
कर्माच्या योगे ह्या ध्येयाप्रत जाता येते हे त्यांना 
दाखवून देणे हे गांधींच्या मते गौतेचे उदिष्ट होय. 
रणांगणावर उभा राहिलेला एक योद्धा ह्या नात्याने 
समोर छत्र उभ्या राहिलेल्या स्वतःच्या 
आप्तांशीही अर्जुनाने बेधडक पुढे होऊन युद्ध करावे 
असा जो उपदेश कुष्णाने अर्जुनाला केला त्याचे गोता 
हे काव्यरूप होय, हा गीतेचा पारंपरिक अन्वयाथं 
गांधींनी स्वीकारला नाही. उलट, कुरुक्षेत्र म्हणजे 
प्रत्येक व्यक्‍तीच्या अंत:करणात चालणाऱ्या भल्या- 
बुऱ्यातील संघर्षाचे केवळ एक प्रतीक होय, असे त्यांचे 
प्रतिपादन होते. दुर्योधन आणि त्याचा पक्ष म्हणजे 
माणसातील तामसिक वासना- विकार, त्याच्या ठायीची 
दुष्ट प्रवृत्ती, नीचपणा; तर अर्जुन आणि त्याचा 
पक्ष म्हणजे सात्त्विक ऊर्मी, त्याच्या ठायोचे साधृत्व; 
कृष्ण हा 'अंतरात्मा ' अश्ली त्यांची धारणा होती. 
महाभारतात असा कोणताही रूपकार्थ न पाहता, 
त्याची कथा जज्ली आहे तशी पाहावी असा काहींचा 
आग्रह होता. गांधींपाशी त्यांच्यासाठीही उत्तर होते. 
महाभारताच्या कथेचा सरळ अर्थ घेतला, तरीही 
महाभारताने हिसेचे वेयथ्येंच दाखवून दिले आहे असे 
ते म्हणत; कारण महाभारतीय युद्धाने सर्वव्यापी 
विनाश घडवून आणला आणि त्यात पराभूतांप्रमाणे 
विजयी झालेल्या पक्षालाही दु:खच भोगावे लागले. 


म्हणून 


विकल करून टाकणाऱ्या भौतिक वस्तूंचा मोह झुगारून गांधींच्या काही टीकाकारांची अशी मार्मिक 
अनुक्रमणिका मगरी विकास महाराचा विकास ” 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


वकर, 
हक क्र 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


३२ 


टिप्पणी आहे को गांधींनी हिंटू धर्मातील निवृत्तिपर 
आणि गूढ तत्त्वांवर ( वृषल ड!ंट 911त ९50९०) 
हेतुतः:च कमी भर दिला, कारण त्यांच्यावर अतिरेकी 
भर दिल्यामुळे हिदू समाजाची हानी झाली त्याच- 
प्रमाणे गांधींनी स्वत: स्वीकारलेल्या मूल्यांनाच गीतेमध्ये 
आधारव पुष्टी शोधण्याचा प्रयत्न केला. ही मूल्ये 
म्हणजे अहिसा, जन्मापेक्षाही श्रमविभागणीच्या तत्त्वा- 
वर आधारलेली वणंव्यवस्था, श्रमनिष्ठा आणि ब्रह्मचर्य 
ही होत.' री १ 

बाळ गंगाधर टिळक किवा अरविंद घोष ह्यांच्या- 
सारखे आपण व्यासंगी विद्वान आहोत असा गांधींचा 
कधीच दावा नव्हता. गीता हा ग्रंथ विठ्ठानांसाठी आहे, 
असेही ते मानत नव्हते. गोतेचा संदेश हा प्रत्यक्ष 
जीवनात आचडरण्यासाठी आहे, अशी त्यांची भूमिका 
होती. आपण स्वतः गीतेचा विचार आपल्या जीवनात 
उतरविण्याचा कसोशीने प्रयत्न केल्याचे ते सांगत. 
त्याचप्रमाणे अहिसेचे परिपूर्ण पालन केल्याखेरीज 
परिपूर्ण वैराग्य अशक्‍य आहे, अज्नीही त्यांची धारणा 
होती. 

प्रत्येक गोष्ट बुद्धीच्या कसोटीवर पारखून घेण्याचा, 
टोकापर्यंत चिकित्सक तपासणी करून घेऊन मगच 
कोणत्याही गोष्टीचा स्वीकार करण्याचा गांधींचा पिड 
होता. त्यामुळे ते स्वत:चे असे एक धामिक तत्त्वज्ञान 
आकाराला आणू शकले. ह्या तत्त्वज्ञानाची पाळेमुळे 
हिंदू धर्मात रुजलेली असली, तरी त्याला एक उत्कट 
मानवतावादी आणि सवंदेशीय असे रूप प्राप्त झाले. 
इंग्लंडमध्ये शिकत असताना त्यांना थिऑसॉफीचे 
आकर्षण वाटू लागले होते. परंतु थिऑसॉफीतल्या गूढतेत 
गुरफटून जाण्याच्या धोक्यातुन मात्र ते सहीसलामत 
बाहेर पडले. दक्षिण अफ्रिकेतील स्त्रिस्ती मिशनरी 
खस्तिस्ती धर्माविषयी अत्यंत तळमळीने बोळत. पण 
त्यांचा उपदेश ऐकूनही गांधी वाहवून गेले नाहीत. 
उलट, त्या उपदेद्याने अन्य धर्मांच्या चिकित्सक 
अभ्यासाची प्रेरणा त्यांना दिली. त्यामुळे, गोतेचा 
त्यांनी लावलेला अर्थ इतका अभिनव आणि अपारं- 
परिक असावा ह्याचे आइचर्य वाटायला नको. एखादा 
ग्रंथ कितीही पवित्र मानला गेलेला असला, तरी स्थल- 
कालनिरपेक्ष असा त्याचा एकच एक अथे लावता 
येणार नाही; महाग्रंथांचे अर्थ सतत उत्क्रांत होत 
असतात, असे ते म्हणत, “ कोणत्याही जिवंत धर्मात 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


स्वतःला वेळोवेळी नवसंजीवन प्राप्त करून घेण्याची 
शक्‍ती असली पाहिजे ”" असे ते ठामपणे प्रतिपादत. 
प्रत्येक धर्माचे प्रत्येक सुत्र विवेकाच्या सत्त्वपरीक्षेळा 
उतरले पाहिजे; अन्यायाला आणि अमानुष आचारांना 
धमंग्रंथांमध्ये आधार व मान्यता सापडते म्हणून ते 
वैध व योग्य ठरत नाहीत; ज्या धाभिक सूत्रांचा 
परिणाम अन्याय-अत्याचारांमध्ये होत असेल ती सूत्रे 
अवध व अप्रमाण मानली पाहिजेत अश्शी त्यांची 
धारणा होती. 

गांधींनी त्यांच्या काळातील हिंदु धर्मविचाराचीही 
विवेकाच्या आधारे सत्त्वपरीक्षा पाहण्यास मागेपुढे 
पाहिले नाही. हिदू समाजात शिरलेल्या अनेक अप प्रवृत्तीं- 
वर त्यांनी कठोर टीका केली. कलकत्त्याच्या काली- 
मंदिरात त्यांनी प्ुबळी कसे दिले जातात आणि मुक्या 
प्राण्यांच्या रक्‍ताच्या नद्या का वाहतात हे प्रत्यक्षच 
पाहिले होते. वाराणशीच्या पुरोहितांच्या पुजार्‍्यांचा 
लोभीपणाही अनुभवला होता. ते सर्व पाहून आपण कसे 
शरमिदे झालो, हे गांधींनी आपल्या भात्मचरित्रात 
सांगितले आहे. पडदा, हुंडा घेणे, बालविवाहू आणि 


- त्याचा एक दुष्परिणाम म्हणून येणारे अकाली वैधव्य 


ह्या सार्‍यांचा त्यांनी निषेध केला. स्त्रियांच्या स्थिती- 
बाबतचे त्यांचे विचार काळाच्या फारच पुढे गेलेले होते. 
काही बाबतींत आजच्या स्त्रीमुक्‍तीवादी स्त्रियांच्या 
विचारांशी त्यांच्या विचारांचे लक्षणीय साम्य दिसून 
येते. “स्त्री ही पुरुषाची सहचरी असून तिची बौद्धिक 
कुवत पुरुषांडतकीच आहे; तिला पुरुषांहतकाच स्वातं- 
त्याचा हक्क आहे ', हे त्यांनी १९ १८ मध्येच ठामपणे 
सांगितले होते. स्त्रीला कायद्याच्या आधारे समानता 
मिळावी आणि मताचा अधिकारही दिला जावा, असे 
त्यांचे मत होते. न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति ।' हे अनेकदा 
उद्धृत केले जाणारे मनूचे वचन प्रक्षिप्त असावे ; आणि 
ते तसे नसल्यास, मनुस्मृतीच्या काळी स्त्रियांना त्यांच्या 
पात्रतेनुसार योग्य ते स्थान समाजात नव्हते असे आप- 
ल्याला म्हणावे लागेल असे ते म्हणत. जातिव्यवस्थेच्या 
आणि अस्पृश्यतेच्या जुलमाविरुद्ध तर त्यांनी कडवेपणाने 
अथक झुंज दिली. अस्पृश्यता हा हिंदू धर्माचा अविभाज्य 
आणि अंगभूत भाग आहे असे हिंदू महासभेचे पुढारी 
डॉक्टर मुंजे ह्यांनी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करताच 
त्यांनी त्यांना टोला हाणला, संस्कुत भाषेत रचला 
म्हणून प्रत्येक श्‍लोक मला बंधनकारक असावा असे. 


क, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अमृतमहोत्सवी) >२७ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


गांधी आणि धर्म 


सुदैवाने माझा हिंदू धर्म मळा सांगत नाही. तुम्हाला 
धर्मशास्त्रातळे अक्षरन्‌ अक्षर मुखोद्गत असेलही. पण 
तरीही तुम्हाला अभिप्रेत असलेल्या हिंदू धर्माचे स्वरूप 
विकृत आहे, असेच मी म्हणेन. मी स्वत: तर माझ्या 
आयुष्यात नेहमीच हिंदू धर्माचे आचरण केले आहे असा 
माझा विनम्र दावा आहे.' 
कन 

गांधींच्या जडणघडणीच्या काळात हिंदू समाजाची 
जी विकट मनोवस्था झाली होती, ज्या प्रकारे चौफेर 
हल्ला चढविला जात होता, त्या परिस्थितीसंवंधी 
थोडेसे सांगितल्याखेरीज गांध्रींचा विचार व जीवन- 
कार्य यांचा हिंदू धर्मावर जो खोलवर परिणाम झाला 
त्याचे आकलन होणार नाही. एकोणिसाव्या शतकाच्या 
आरंभापासून अंतापर्यंत, आपण एक प्रकारच्या कोंडीत 
सापडलो आहोत अशी हिंदू धर्मीयांची भावना झालेली 
होती. 'तत्त्ववोधिनी सभा या एका नव्या धर्मसंघटनेच्या 
संस्थापकांनी, १८३९ साली, हिंदू धर्मावर कोसळलेले 
संकट कसे परतवून लावावे या संदर्भात म्हटले होते की, 
“ नास्तिकवृत्ती आणि ख्त्रिस्ती धर्म यांचा प्रसार 
रोखण्यासाठीच हिंदू धर्माच्या प्राचीन, प्रतिष्ठित आणि 
विवेकाधिष्ठित स्वरूपाचा प्रचार कसा करावा हाच 
मुद्दा आहे. गांधींच्या जन्मापूर्वी चारच वर्षे आधी 
कलकत्ता रिव्हयूने हिंदू धर्माच्या अंताचे भविष्य वर्तविले 
होते. दीघकाल ज्याची इच्छा धरली तो परिणाम '* रेल्वे 
आणि शिक्षण या दोन सुविधांच्या एकत्रित प्रभावाने 
निश्चितपणे घडून येईल, असा आमचा विठववास आहे. 
सर आल्फ्रेड ल्याल हे एक उच्चपदस्थ ब्रिटिश प्रशासक 
आणि विद्वान होते. १८७२ साली फोटंनाइटली रिव्ह्यू 
ह्या तत्कालीन सुविख्यात इंग्लिश नियतकालिकात 
त्यांनी लिहिले, को“ पाण्यातुन बाहेर काढल्यावर 
जाळ्यात अडकलेले मासे जसे मरून जातात, तसेच 
हिंदू धर्मातील प्राचीन देवदेवता सध्याच्या बौद्धिक 
प्रकाशात आणि हवेत निष्प्राण होतील. ह्याच वर्षी 
भारतातील एक नामवंत आणि उदारमतवादी ब्रिटिश 
पत्रकार रॉबर्ट नाइट ह्यांनी असे उद्गार काढले को, 
तमारताने आपल्या अवनतीला कारण ठरलेली सदोष धर्म- 
वप़वस्था झगारून देऊन ख्श्िस्ती धर्म स्वीकारल्याशिवाय 
भारताला होमरूल (स्वराज्य) कधीही मिळणार नाही, 
असा आमचा दृढविश्‍वास आहे.' * दुसरे महायुद्ध सुरू 
होण्यापूर्वी दोन वर्षे बंगालचे भूतपूर्व गव्हनर सर अंँड्रू 

न. भा. ५ 


अनुक्रमणिका 


२३ 


फ्रेक्षर ह्यांनी अमंग इंडियन राजाज अँण्ड रयत्‌स या 
आपल्या पुस्तकात स्त्रिचन मिशनऱयांच्या कार्यासंबंधी 
म्हटले होते की, ' ख्मिस्ती धर्माचा प्रभाव अगदी ठळक- 
पर्णे वाढताना दिसत आहे आणि शख्त्रिस्ती धर्माच्या 
विस्तारासाठी आजच्यासारखी संधी पूर्वी कधीही उत्पन्न 
झाली नव्हती. 

एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरच्या पादात हिंदू 
समाजाने स्त्रिस्ती धर्माच्या या आव्हानाचा वेगवेगळ्या 
रूपांत प्रतिवाद केला. १८७५ सालो स्वामी दयानंदांनो 
आर्य समाजाची स्थापना केली. आयं समाजाने प्राचीन 
वेदकालाकडे आपली नजर वळविली. आये समाजाच्या 
भूमिकेनुसार वैदिक कालीन हिदू धरम शुद्ध, परिपुर्ण व 
श्रेष्ठ होता. त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचे ध्येय आर्य 
समाजाने पुढे ठेवले; ख्त्रिस्ती आणि इस्लाम ह्या 
धर्माविरुद्ध खंबीर- जवळजवळ लढाईचीच- भूमिका 
घेतली. थोर तमताबृद्धी असलेले महाराष्ट्रातील नामवंत 
समाजसुधारक न्यायमूर्ती महादेव गोविद रानडे ह्यांच्या 
म्हणण्यानुसार, आंतरिक सुधारणेचे सातत्य, सहिष्णुता 
आणि नवीनाला सामावून घेण्याची क्षमता हे हिंदू धर्माचे 
खास गुणवेशिष्ट्य आहे. हिदू धर्माची अंत:शुद्धी तर 
झालीच पाहिजे, परंतु संघटनाकोशल्य, अन्यायाची चीड 
क्रियाशील भूतदया ह्या ख्प्रिश्‍चनांच्या गुणांचे अनुकरण 
करावे असेही हिंदू धर्मीयांना त्यांनी आवाहन केले. शह्री- 
मध्यमवर्गाच्या संकुचित सामाजिक वर्तुळापुरत्या सामा- 
जिक सुधारणा सीमित राहिल्या, तर त्या सुधारणांच्या 
गोष्टी करण्याला फारसा अर्थ नाही, असा इशारा 
स्वामी विवेकानंदांनी हिंदूंमधील बुद्धिजीवी वर्गाला 
दिला. ते म्हणाले, ' गोष्टींच्या, समस्यांच्या थेट मुळाशी 
जा.( हिंदू धर्मातील )हीण जाळून तो शुद्ध करण्यासाठी 
जो अग्नी प्रदीप्त करावयाचा तो समाजाच्या पाया- 
पासून प्रदीप्त करा. आणि वर शिखरापयंत उंच उंच 
जाणाऱ्या त्या अग्नीच्या ज्वालांमध्ये सर्वे हीण जळून 
जाऊ द्या. मग जे सुवण उरेल, त्यामधून भारतीय राष्ट्र 
घडवा. जोवर लाखो लोक भुकेले आणि अज्ञानी 
आहेत तोवर, ह्याच कंगालांच्या जीवावर शिक्षित 
होऊनही त्यांच्याकडे जराही लक्ष न देणाऱ्या प्रत्येक 
माणसाला मी देशद्रोहीच समजतो. ' 

हिंदू धर्माचे शुद्धीकरण व्हावे, त्यात नवचैतन्य 
निर्माण करावे, असे स्वामी विवेकानंदांचे अत्यंत कळ- 
कळीचे आवाहन होते. सामान्य जनांना था प्रक्रियेत 


१ 
का 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1 
»% प्ष्प्व्ट त 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


३ 


सहभागी करून घेऊन या कार्याला व्यापक पाया 
देण्याचे, हिंदू धर्माच्या शुद्धीकरणाची तातडी जा चप ता” 
वर ठसविण्याचे काम गांधींच्या हातून व्हावे असा 
नियतीचा जणू संकेत होता. स्वत: विवेकानंद एकोणि- 
सद्धे साली, ऐन तारुण्यात मरण पावले. न्यायमूर्ती 
रानड्यांची समाजसुधारणा परिषद हा एकखांवी 
तंवच राहिला आणि तिचा प्रभाव मूठभर आंग्ल- 
शिक्षितांच्या वर्गापलीकडे फारसा गेला नाही. आर्य 
समाजाच्या कार्याचा विस्तार व' प्रभाव जास्त मोठा 
होता. या अर्थाने स्त्रामी दयानंदांना यश आले खरे; 
पण आर्ये समाजाची सांप्रदायिकता आणि युयुत्सुपणा या 
दोन वैशिष्ट्यांमुळेच त्याच्या प्रभावाला मर्यादा पडल्या. 
« प्रबुद्ध ' हिंदू धर्माचे प्रवक्तेपण लाला लजपतराय, 
बी. सी. पाल, चंदावरकर आणि अनी बेझंट यांनीपण 
केले. परंतु परंपरानिष्ठ सनातनी हिंदूंच्या पक्षाविरुद्ध 
लढा देण्यासाठी आवड्यक तो चिवटपणा गांधीजींपाशी 
जसा होता तसा यांपैकी कोणातच नव्ह्ता. यांना गांधीं- 
सारखे जनसामान्यांच्या हृदयात स्थानही नव्हते. मद्रास 
इलाख्यातील एक नामवंत काँग्रेस-नेते जी. सुत्रह्मण्यम 
अय्यर यांनी १८९७ साली प्रश्‍न केला होता, की युरोप- 
मध्ये काही काळ कॅथलिक चर्चेच्या अधिकृत मुख्य 
पोपच्या सत्तेला आव्हान देणारा प्रतिस्पर्धी पोप जसा उभा 
केला गेला होता तसा आपल्याकडेही स्वामी विवेकानंद 
किवा त्यांच्याच तोडीचा एखादा थोर आध्यात्मिक नेता 
प्रतिस्पर्धी सुधारक शंकराचार्य म्हणून समाजसुधारकांना 
उभा करता येणार नाही का? असा आध्यात्मिक नेता 
उदयाला येण्याची अय्यर यांची आश्या त्यानंतर वीस 
वर्षांनी, म्हणजेच दक्षिण आफ्रिकेतून गांधी भारतात 
परत आल्यानंतर फलद्रूप व्हावयाची होती. गांधींच्या 
करिष्म्यामुळे धामिक नेता म्हणून औपचारिकतः त्यांना 
अधिकारी व्यक्‍ती म्हणून “ उभे ' करण्याची गरज 
राहिली नाही. अभिजनांचा हिंदू धर्म हा गूढ आणि 
अमूर्त असून सर्वसाधारणांचा हिंदू धरम हा कमंकांडां- 
घ्िष्ठित आणि मूढ आहे याची गांधीजींना पूण जाणीव 
होती. हिंदू धर्मश्ास्त्रविषयक घटपटात्मक चर्चेतून मिळ- 
णाऱ्या बौद्धिक आनंदात त्यांना स्वारस्य नव्हते, अट्व- 
ताच्या साक्षात्कारासाठी साधना करण्यातून लाभणारा 
अनिवंचनीय आनंदही त्यांना मोहात पाडत नव्हता. 
त्यांनी जूनाट टाकाऊ रीतिरिवाज, समजुती आणि 
पुवग्रहू यांना बेधडक आव्हान दिले. परलोकातील 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


आत्म्याशी संवाद करण्यात वा परलोकातील घटना 
यांच्यामध्ये रमण्याविषयो त्यांच्या ठायी एक प्रकारची 
निकोप नावड होती. कोणत्याही प्रकारच्या अंधश्वद्धेला 
त्यांनी कधीही उत्तेजन दिले नाही. चमत्कारांविषयी त्यांचे 
मत कोणी विचारल्यास, ' निसर्गनियमांची उलथा- 
पालथ कश्यासाठी करावयाची ?' असा प्रश्‍न ते करीत. 
त्याचप्रमाणे मानवसदृश रूपामध्ये त्यांनी ईश्वराची 
कल्पना कधी केली नाही. ' सत्य म्हणजेच परमेइवर 
होय अशी माझी धारणा आहे, आणि जसा या लौकिक 
जगातला राजा आणि त्याने केलेले कायदे हे वेगळे 


*असतात तसा परमेश्वराचा कायदा आणि परमेदववर हे 


वेगळे नाहीत. आपल्या कर्मांवर परमेश्वराची सत्ता 
चालते असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा आपण केवळ 
मानवी भाषा वापरून परमेश्वराचा संक्षेप करीत 
असतो ' असे ते म्हणत. तेव्हा गांधीजींचा हिंदू धर्म 
म्हणजे केवळ काही मूलभूत श्रद्धा होत्या. या श्रद्धा 
म्हणजे परमेश्वराची सर्वोच्च संत्ता, साऱ्या जीवनाचे 
एकत्व आणि परमेश्वराशी तादात्म्य पावण्यासाठीचे 
एक साधन वा मार्गे म्हणून अहिसेची (प्रेमाची) असलेली 
मौलिकता. 

पारंपरिक श्रद्धांचा नवा अथे लावण्यास आणि 
आपल्या सदसद्विवेकवुद्धीला न पटणाऱ्या आचार- 
धर्माचा अव्हेर करण्यास गांधीजींनी कधीही मागेपुढे 
पाहिले नाही. जुने टाकून सतत नवे रूप धारण 
करण्याची शक्‍ती हिंदु धर्माच्या ठायी आहे; असा 
त्यांचा विश्‍वास होता. या संदर्भात त्यांनी यज्ञाच्या 
संकल्पनेचे उदाहरण दिले- 

एके काळी कोपलेल्या देवांना संतुष्ट करण्यासाठी 

पशूंना यज्ञात बळी देत असत. त्याच याज्ञिकांच्या 

वंशजांना, म्हणजे आपल्याच जवळच्या पूर्वजांना 

“यज्ञ' या शब्दाचा वेगळाच अर्थ दिसला. त्यांनी अशी 

शिकवण दिली, को यज्ञात आपल्या स्वभावातल्या 


पशुत्वाचा बळी द्यावा. यज्ञ हा क्रोधिष्ठ झालेल्या 
देवांना संतुष्ट करण्यासाठी नव्हे, तर आपल्या 
अंतर्यामी बसणाऱ्या परमेइवराचे पुजन करण्या- 
साठी करावयाचा असतो. 
हिंदू धर्माच्या इतिहासातील अत्यंत थोर सृजनशील 
सुधारकांपैकी गांधी एक होते, असे म्हणावयास काहीच 
हरकत नाही. एक रूपक म्हणून महाभारताच्या कथेकडे 


ते कसे पाहात होते, याचा निदेश मी यापुर्वी केलेलाच 


उ, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


गांधी आणि धर्म ३५ 


आहे. हिंदू धर्मातील अनेक प्राचीन संकल्पनांना त्यांनी 
कालानुरूप नवा आकार आणि अर्थ दिला. भागवता- 
चाही त्यांनी असाच नवा अथे लावला. भागवतामधील 
कृष्ण हा ' आत्मा आणि गोपी म्हणजे विषयोपभोगाची 
स्वभावत: ओढ असणारी इंद्रिये. स्थितप्रज्ञ आत्म्याचा 
इंद्रियांवर पुरण कावू असतो; ती त्याची आज्ञाधारक 
सेवक असतात. आत्म्याच्या इशाऱ्यानुसार ती (गोपीं- 
प्रमाणे) नृत्य करीत असतात. '* 

आध्यात्मिक साधना साधकाला सर्वसामान्य लौकिक 
जीवनापासून दूर नेते असे सामान्यतः समजले जाते. 
तथापि, गांधीजींच्या दृष्टीने, आपल्या बांधवांची सेवा 
करता येण्याच्या दृष्टीने स्वत:ला अहंकार व स्वार्थ 
यांपासून मुक्‍त करणारी सवंभूतहितैषी वृत्ती अंगी 
बाणविण्याचीच साधना साधकाने करावयाची असते. 
गांधींच्या कल्पनेतील आश्रम म्हणजे लौकिक जीवना- 
तील चितांपासून दूर राहण्यासाठी निर्माण केलेले 
विश्रामस्थान नव्हते, तर सामाजिक आणि राजकीय 
कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे ते केंद्र होते. मोक्ष म्हणजे 
असत्‌ विचारांपासून मुक्‍ती. अहिसा हौ, काय खावे 
आणि काय खाऊ नये ह्या प्रश्‍ताशी निगडित नसून, 
कोणत्याही सत्याग्रहामागची ती एक प्रेरकशक्‍्ती 
होय. सत्याग्रह हे मूलगामी सामाजिक परिवतंन घडवून 
आणण्यासाठीचे एक अहिसक साधन होते. उपोषण 
म्हणजे केवळ निसर्गोपचार पद्धतोतलळा उपचार किवा 
कायाकक्‍्लेश नव्हे, तर सत्याग्रहाच्या शस्त्रागारातले 
अखरचे प्रभावी हत्यार होय. ब्रह्मचय॑ म्हणजे केवळ 
रतिसुखापासून दूर राहणे नव्हे. आचारविचार, भाषा 
यांचे आत्मसंयमन करून, परमात्म्याशी तादात्म्य पाव- 
णारा जीवनमार्ग दैनंदिन जीवनात अनुसरणे होय. 
म्हाताऱ्या किवा अपंग गायींसाठी पांजरपोळ उभे करणे 
म्हणजे गोसेवा नव्हे. गायींची सेवा करणे म्हणजे 
गायींची शास्त्रोय पद्धतीने पैदास करणे आणि शह्रां- 
तील तसेच खेड्यापाड्यांतील जनतेला दूधपुरवठा 
करण्यासाठी सुसज्ज दुग्धशाळा उभ्या करणे होय. 

प्राथनेच्या अर्थालाही गांधींनी एक नवे परिमाण 
प्राप्त करून दिले. ' ईश्वराचे आणि माझे नाते केवळ 
प्राथंनेच्या वेळेपुरते मर्यादित नाही. धनी आणि सेवक 
यांच्यातील नात्याप्रमाणे ते सदासर्वकाळ असणारे नाते 
होय. '* प्राथंता हे आत्मशुद्धीचे केवळ एक साधन 
आहे. दररोज स्नान करून आपले शरीर जसे आपण 


अनुक्रमणिका 


स्वच्छ राखतो, तसेच प्राथनेने आपण आपले हृद्य 
आणि मन शुद्ध ठेवतो." परमेश्‍वर हा प्रत्येक माणसाला 
आणि वस्तुला व्यापून राहिलेला असल्यामुळे गांधीजी 
प्राथना करीत म्ह्णजे परमेश्‍इवराकडे कोणतीही मागणी 
करीत नसत किंवा कसलीही भिक्षा मागत नसत, तर 
प्राथेना करणे म्हणजे, अंतर्मुख होऊन, स्वत:च्या ठायी 
असलेल्या “ या उच्चतर, सत्स्वरूपी तल्लीन होण्याची 
गोष्ट साधणे, असा त्यांचा अथ होता.' * “या 
उच्चतर, सत्स्वरूपी “स्व! शी आजही आपण पूर्णतः 
तादात्म्य पावू शकलो नाही ', ही त्यांची खंत होती. 
तादात्म्य पावण्यासाठी प्राथंना होती. 

हिंदूंमधील सनातन्यांशी लढा देताना गांधींनी जी 
सुधारणावादी रणनीती अंगीकारली त्याबद्दल त्यांचे 
कोतुकच करावे लागेल. धमंग्रंथांना बिनशतं आणि 
पुर्णत: प्रामाण्य बहाल करण्यास, त्यांना शब्दशः अनु- 
सरण्यास त्यांनी नकार दिला. आणि विवेक, नैतिकता 
आणि सामान्य शहाणपण यांच्या निकषांवर धरमं- 
ग्रंथांतील वचनांचा अन्वयार्थ लावण्याचा अधिकार 
आपणास आहे, नव्हे ते कतंव्य व जबाबदारी आहे 
अश्ली ठाम भूमिका घेतली. गांधींनी गीता हा एक 
धमंग्रंथ निवडून, हिंदू धर्माची सारी शिकवणूक त्या 
एका ग्रंथात येऊन जावी अशी भूमिका घेतल्याने, तसेच 
त्यांच्या काळातील सामान्य हिंदू जन आणि ते स्वतः 
यांच्यामध्ये गीता या प्रतीकाच्या द्वारे आत्मीय संबंध 
जोडल्याने गांधींनी त्यांचे काम सोपे करून घेतले. 
धमंग्रंथांमधील वचनांच्या त्यांनी लावलेल्या अर्थाबद्दल 
जेव्हा शंका उपस्थित केल्या जात, तेव्हा ते त्यांच्या 
वंशिष्ट्यपुर्ण पद्धतीने त्यांच्या टीकाकारांना निष्प्रभ 
करून टाकोत. ते त्यांना सांगत, को ते ज्या संहितेवर 
अवलंबून वाद घालतात, ती संहिता प्रक्षिप्त असु शकते; 
कधी कधी तर ते एवढेच सांगत, की ते आयुष्यभर ' हिंदू 
धर्म जगले ' आहेत आणि ते करीत असलेल्या त्याच्या 
अर्थाची त्यांना पुण कल्पना आहे. आपले म्हणणे सवंथा 
निर्दोष असल्याचा दावा मात्र ते कधीच करत नसत. 
एका ठिकाणी त्यांनी लिहिले आहे- 'मी स्वतःच्या 
विचाराने बनविलेली मते आणि काढलेले निष्कषे 
अंतिम नव्हेत. (अनुभवाने वा विचाराने) उद्या त्यात 
बदलही घडून येऊ शकतो.' 

हिंदू धर्माच्या बाबतीत असे सर्व प्रकारचे स्वातंच्य 
गांधी घेऊ शकत होते. ह्याचे एक कारण ते स्वत: ह्द् 


न्य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


टी क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


स्या 


न री; ९ शत ४ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


२६ 


धर्मीय होते- हे सांगता येईल. पण त्यापलीकडे लोक 
ह्यांच्याकडे एक धर्मपरायण हिंदू, एक थोर हद आणि 
एक महात्मा म्हणून पाहात असल्यामुळे त्यांना एक विशेष 
मोकळीक प्राप्त झालेली होती. राजकीय नेता म्हणून 
त्यांना ज अद्वितीय स्थान प्राप्त झाले होते, ते त्यांना 
समाजसुधारकाच्या भूमिकेसाठीही उपयोगी पडले. वृद्धी 
(रीक्षन) आणि सदसदुविवेक यांच्या स्वायत्त कसो- 
ट्यांच्या आधारे धार्मिक संकल्पना आणि आमवकर 
ह्यांचा अन्वयाथे लावला पाहिजे हा आग्रह गांधींनी 
स्वत:पुरता राखला नाही, तर प्रत्येक व्यक्‍्तीनेच या 
पद्धतीने गेळे पाहिजे असे म्हटले. त्यामुळे एक अत्यंत 
निर्भय आणि निधडा समाजसुधारक म्हणून इतिहासात 
त्यांना स्थान द्यावे लागेल. 
रमण महर्षी हे विसाव्या शतकातील एक थोर 
आणि आदरणीय असे उच्चतम कोटीचे भारतीय संत 
होते. ' साऱ्या समाजासाठी लोकिक जीवनातील अनेका- 
नेक जबाबदार्‍यांचे ओझें आपल्या खांद्यांवर घेऊन 
ज्याने त्या पोटी आपल्या आध्यात्मिक विकासाचा 
बळी दिला असे गांधी हे एक सत्पुरुष होते ',€ असे 
उद्‌गार रमण महर्षींनी काढल्याचे सांगतात. मोक्ष ही 
वैयक्तिक रीत्या साधण्याची गोष्ट आहे व मोक्ष 
साधण्यासाठी व्यक्‍तीने समाजाच्या लौकिक व्यवहारां- 
मधून स्वतःस मुक्‍त करावे, या त्याच्या व्यक्‍्तिवादी 
अधिष्ठानापासून हिंदू धर्माला वेगळे करण्याचा, एका 
वेगळ्या अधिष्ठानावर हिंदू धर्माची पुनर्घटना कर- 
ण्याचा गांधीजींनी प्रयत्न केला ही त्यांनी हिदू धर्माची 
केलेली मोठीच सेवा होय. ईशवरप्राप्तीचा एकमेव 
मार्ग म्हणजे त्याला त्याच्या निमितीतच, म्हणजे या 
लोकिक विश्‍वामध्येच पाहणे आणि त्या निमितीशी 
एकरूप होणे ' असे म्हणण्यापर्यंत गांधींच्या विचारांची 
झेप गेलेली होती. ज्या धर्माचा मानवी जीवनाज्ी 
आणि माणसांनी जगण्यासाठी चालविलेल्या घडपडीजशी 
संबंध नाही असा धर्म मी ओळखत नाही असे ते म्हणत. 
आध्यात्मिक नेम-नियम हे काही कुठल्या पोकळीत 
काम करू शकत नाहीत. त्यांचा संबंध सर्वसामान्य 
माणसांच्या नित्य कर्मांशी असतो. जो धर्मं या दैनंदिन 
जीवनातल्या व्यवहारी बाबींची दखल घेऊन त्यांतील 
प्रश्‍न सोडविण्याचे काम करीत नाही, तो धर्मच नव्हे 
असे त्यांचे म्हणणे होते.' ' गरिबांतल्या गरीब माण- 
साला, त्याचे ज्यामधून पोट भरेल त्या रोजगाराच्या, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


कामधेद्याच्या माध्यमाद्वाराच परमेश्वर भेटू शकेल 
असे ते एकदा म्हणाले होते. १ ९२४६-४७ या काल- 
खंडात प्रा. निमंलकुमार वोस हे मानववंश संस्कृति- 
शास्त्रज्ञ गांधींचे सचिव म्हणून काम पाहात होते. 
त्यांना ते एकदा म्हणाले, कौ काही दुमिळ क्षणी 
माणूस जी विचारांची अत्युच्च पातळी गाठतो ती 
काही त्या माणसाचे मोठेपण मोजण्याचा मानदंड 
होऊ शकत नाही. दैनंदिन जीवनात तो कोणता आददां 
अनुसरतो, जगतो तोच त्याचा मोठेपणा मोजण्याचा 
मानदंड असतो.” गांधीजींचे जीवन आणि विचार ह्यांचे 
सखोल अभ्यासक सी. एफ्‌. अंड्ययूज ह्यांनी एकदा 
रोमां रोलां ह्यांना लिहिले, की गांधींच्या अंतर्जीवनात 
* इतरांसाठी त्यांना वाटणारा कळवळा सर्वोच्च स्थाना- 
वर होता.' " अंड्ययूज ह्यांनी गांधीजींचे केलेले भाणखी 
एक वर्णन संस्मरणीय ठरावे. गांधीजींना त्यांनी एक 
“कृतिशील संत ' म्हटले. परमात्म्याचे आपल्या जागी 
दशन घेण्याने वा त्याचे ध्यान करण्याने समाधान होईल 
असा त्यांचा पिड नव्हता हे अंड्रयूज ह्यांना सांगायचे 
होते. भारतीय संतांची मळलेली वाट सोडून गांधीजींनी 
वेगळा मार्ग कसा अनुसरला, हे हॉरिस अलेवझांडर 
ह्यांनीही दाखवून दिले होते. ते म्हणाले, * ईश्वराशी 
तादात्म्य पावणे हेच गांधींचे अंतिम श्रेयस होते यात 
काही शंका नाही; पण त्यांचे पाय नेहमीच लौकिक 
विश्वात रोवलेले राहिले. संसारातून उठून न जाऊ 
इच्छिणारे ते साधक (1196८) होते. स्वर्गीय नंदन- 
वेताची स्वप्ने त्यांनी कधी पाहिली नाहीत. समाधीच्या 
अवस्थेत अनिवंचनीय दिव्य गोष्टी पाहणार्‍्यांपैकीही ते 
नव्ह्ते. गांधीजींचा आतल; आवाज? जेव्हा त्यांच्याशी 
बोलत असे, तेव्हा उद्या काय करावे हेच तो त्यांना 
सांगत असे. उदा., हिट आणि मुस्लिम ह्यांच्या हृदयांचे 
मीलन कसे घडवून आणावे किवा अस्पृ्यतेचा कलंक 
हवकरात लवकर कसा दुऊन काढावा याचे मार्गदर्शन 
हा आतला आवाज त्यांना करीत असे. १२ 
“> ष्‌ ळू 

धर्माच्या संदर्भात गां 

हाभत असेते राजचंद्र नेहमी 


* गौतेवर दररोच चिंतन केल्या- 
निष्कर्शाला येऊन ठेपले, की 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


शात 


ब्र क र 
र १ प्र 
1 नवभारत 

ज् 


> पै >३५ 

न्ट<£ >१७ 

न्य पवा ५“ 
" अचूक 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


गांधी आणि धर्म 


: दैनंदिन जीवनात ज्याचे आचरण करता येणार नाही 
अक्या धर्माला धर्मे म्हणणे शक्‍य नाही. ' ध्यानधारणा 
आणि उपासना या काही ' कोणाला चोरता येऊ नयेत 
म्हणून तिजोरीत कुलूपबंद करून ठेवण्याच्या रत्नांसारखी 
नाहीत. आपल्या प्रत्येक कृतीतून त्यांचे दर्शन घडले 
पाहिजे. *' दक्षिण आफ्रिकेतील दरवान आणि जोहान्स- 
बर्ग या शहरांमध्ये गांधीजींनी वकिली केली. जोहान्स- 
बर्गमध्ये तर वर्षाला पाच हजार पोंड इतक्या उत्पन्नाचे 
टोक त्यांच्या प्रॅक्टिसने गाठले होते. परंतु ज्याची बाजू 
न्यायाची नाही अश्या कोणत्याही अशिलाच्या बचावाचे 
काम करणे आपले व्यावसायिक कतंव्य आहे, असे 
गांधीजींनी कधीही मानले नाही. आपल्या . अशिलाने 
महत्त्वाच्या घटना आणि तपक्षील आपल्यापासून 
लपवन ठेवले आहेत अशी वात्री कटला चालू असताता 
त्यांना जेव्हा जेव्हा पटे, तेव्हा तेव्हा भर कोर्टात त्याचे 
वकीलपत्र सोडून देण्यास ते कधी बिचकले नाहीत. 
त्याचप्रमाणे एखाद्या अशिलाकडून त्यांना त्यांच्या 
कामाचा मोबदला मिळाला नाही, तर तो मिळविण्या- 
साठी कायद्याचा आधार त्यांनी कधीच घेतला नाही. 
त्या माणसाची पारख करताना आपण चुकलो म्हणून 
आपले नुकसान झाले असेच ते म्हणत. 
त्यांचे गीतेचे मनन-विंतन जसजसे सूक्ष्म होत गेले 
आणि अपरिग्रहाचा आदर त्यांच्या अंत:करणात जस- 
जसा ठसत गेला तसतसा गांधीजींच्या आचारातही 
बदल घडून आला. ते आपल्या गरजा कमी करू लागले. 
मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या 
अनेक बाबींवरून त्यांचे लक्ष ढळू लागले. साधेपणाकडे 
झुकणाऱ्या त्यांच्या या प्रवृत्तीला १९०४ साली मोठीच 
चालना मिळाली. त्या वर्षातील एका संध्याकाळी 
जोहान्सबर्गकडून दरबानकडे जाणार्‍या आगगाडीत 
बसत असताना त्यांच्या एका मित्राने त्यांना एक पुस्तक 
वाचावयास दिले. ते जॉन रस्किनकृत अन्‌टू धिस लास्ट 
हे होते. रात्रभर बसून गांधीजींनी ते आरंभापासून 
अखेरपर्यंत वाचले. दुसर्‍या दिवशी सकाळी त्यांची 
गाडी दरबानला पोहोचण्यापुर्वीच रस्किनने प्रतिपादि- 
लेल्या साध्या आणि सरळ जीवनाचा आदर्श समोर ठेवून 
जगण्याचा गांधीजींचा ठाम निश्‍चय झाला होता. काही 
महिन्यांच्या आतच फोनिक्स आश्रम उभा राहिला. 
भाऊगर्दीच्या नि धकाधकीच्या शहरी वातावरणापासून 
दुर असलेल्या या आश्रमात आपल्या समविचारी 


अनुक्रमणिका 


३७ 


सहकाऱ्यांवरोवर शेतावर काम करीत असताना वेळो- 
वेळी अंतर्मख होऊन आपल्या आंतरिक उन्नतीच्या 
आड काय येत आहे त्याचा परखड विचार करण्यास 
त्यांना निवान्तपणा मिळत असे. 

दक्षिण आफ्रिकेतील वास्तव्याच्या यानंतरच्या 
दशकात गांधीजींच्या जीवनात आमूलाग्र परिवतंन घडून 
आले. संपत्ती, मालमत्ता आणि रतिसुख यांचे बंध 
त्यांनी तोडून टाकले. सर विन्स्टन चचिल ह्यांनी पुढे 
अनेक वर्षांनी ' नंगा फकोर ' असे गांधींचे वणन केले. 
गांधींच्या फकिरी जीवनास या काळात दक्षिण आफ्रिकेत 
सुरुवात झाली. हाती घेतलेल्या सावंजनिक कार्यावर 
तनमनधन केंद्रित करण्याची गांधीजींची ताकद त्यामधून 
वाढली. तुलनेत किती तरी पटींनी अधिक बलाढय 
असलेल्या जनरल स्मट्स यांच्या सरकारबरोबरच्या 
दीघंकालीन लढाईत गांधीजी टिकाव धरून राहिले, 
ते याच फकिरी जीवनाच्या जोरावर. पुढे भारतीय 
राजकारणाच्या रिंगणात त्यांचे प्रभूत्व दृढमूल झाल्या- 
नंतर, सर्वसामान्य जनतेवर त्यांची जी अद्वितीय पकड 
निर्माण झाली भाणि जनतेचे लढे लढत असताना 
अविश्रांतपणे सातत्याने काय करीत राहण्याचा जो 
विलक्षण जोम त्यांनी प्रकट केला त्याच्यामागेही 
गांधीजींची हीच जीवनसाधना होती. हिबर्ट जर्नंलच्या 
जानेवारी १९१८ च्या अंकात प्रा. गिल्बटं मरे ह्यांनी 
गांधीजींबद्दलचे त्यांचे लक्षणीय आकलन दशंविणारा 
एक लेख “ द सोल अँज इट इज, अँड हाऊ टू डील विथ 
इट '- लिहिला होता. ह्या लेखात दक्षिण आफ्रिकेतील 
गांधीजींच्या कार्याचा थोडक्यात आढावा घेऊन त्यांनी 
इश्यारा दिला होता, “ जो माणूस कोणत्याही प्रकारच्या 
इंद्रियजन्य सुखाची, त्याचप्रमाणे संपत्ती, आराम, स्तुती 
वा मानमरातब, पद ह्या कश्याचीही पर्वा न करता 
आपल्याला जे योग्य वाटते तेच निश्‍चयपुर्वक करीत 
राहण्याविषयी दृढ असतो अश्या माणसाशी व्यवहार 
करताना सत्तास्थानी बसलेल्या लोकांनी अनेक पथ्ये 
सांभाळण्याची फारच काळजी बाळगली पाहिजे. प्रति- 
पक्षी या नात्याने असा माणूस हा आपल्याला गोत्यात 
आणणारा मोठा धोकेबाज असतो, त्याच्याशी वागणे 
बेचेनी उत्पन्न करणारे असते. याचे कारण असे, कौ 
तुम्ही व शरीराचा कब्जा कधीही करू शकत 
असला तरी, त्याचा आ? ज़ मी 
कोणत्याही टोकाला मोळ मू 1 माती 

हृदंड सोसायला भाग 


ळी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३८ 


पाडलेत तरी:तो त्याच्या मार्गापासून विचलित होत 
नाही. क्क | 

गांधींच्या धर्माचरणाच्या साधनेने केवळ त्यांच्या 
व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण होण्यास साहाय्य झाले असे 
नाही. परंतु भारतातील वसाहतवादाविरुद्ध आणि दक्षिण 
आफ्रिकेतील वंशवादाविरुद्ध संघर्ष करताना त्यांनी ज्या 
राजकोय_साधनमार्गाचा अवलंब केला त्यालाही आकार 
मिळण्यास योग्य, ती मदत झाली. अहिसक लढ्याचा 
मार्ग म्हणून सत्याग्रहाचे तंत्र विकसित करताना टॉल- 
स्टॉय आणि थोरो यांच्या विचारांचे त्रण तर त्यांनी 
मान्य केलेच; पण गोतेचे आणि ख्शरिस्ताने दिलेल्या 
* टेकडीवरील प्रवचनां 'चे त्ररणही आपल्यावर असल्याचे 
सांगितले. एखादा माणूस नास्तिक असेल क्रिवा अज्ञेय- 
वादीही असेल. पण तरीही तो सत्याग्रह करू शकतो. 
मात्र धमशीळ माणसांना सत्याग्रहाची मूलभूत गृहीते 
स्वीकारणे अधिक सोपे जाते. ही गृहीते अशी : आपल्या 
व्यक्‍तिगत हितसंबंधांच्या पलीकडे असणाऱ्या उद्दिष्टे, 
मूल्ये, श्रेये यांच्यासाठी झगडणे, अगदी मरणही पतकरणे 
अथंपूरण असते. शरीराचा विनाश झाला तरी आत्मा 
जिवंत राहतोच; कोणताही जुलमी सत्तावंत माणसाच्या 
अंतर्यामीचे अविनाशी चैतन्य चिरडून टाकू शकत नाही; 
प्रत्येक माणसाच्या अंतर्यामी- मग तो कितीही दुष्ट 
असल्याचे वरकरणी दिसो- सहृदयता आणि चांगुलपणा 
अस्तित्वात असतो. त्याच्या अंतर्यामी खोलवर अस्तित्वात 
असलेला हा ईश्‍वरी स्फुल्लिंग चेतविता येतो. 

हट द न 

गांधीजींनी १९२७ साली लिहिलेल्या एका लेखाचे 
शीर्षक “ व्हाय आय्‌ अंम्‌ ए हिंदू ?' (मी हिंदू का 
आहे ? ) असे होते. ज्या धर्मात आपण जन्मलो त्या 
धर्माविषयी आपल्याला जवळीक का वाटते, तो धर्मं 
भापल्याला प्रिय का वाटतो ह्याची दोन मुख्य कारणे 
गांधीजींनी दिली होती ती अशी : 

हिंदू धर्म हा “ सर्व धर्माहून अधिक सहिष्णु ” 

होता. कोणत्याही केंद्रीभूत सर्वकष अधिकार प्राप्त 

धर्मपीठाने एकमेव प्रमाण ठरविलेल्या अविचल 

सिद्धान्तांची बैठक हिंदू धर्माला नसल्याने आपल्या 

अनुयायांना या धर्माने आत्माविष्कारासाठी सर्वांत 

जास्त वाव ठेवला होता. केवळ आपली शिकवण 

तीच काय ती एकमेव सत्य असे प्रतिपादन 


करणारा हा धरम नसल्यामुळे त्या धर्माच्या अनु- सुवणंच.' * परमेश्वरी प्रसाद आणि साक्षात्कार ही 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नक्रम क कव कन 
ग राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


यायांना इतर धर्मांबदृह आदर बाळगणे शक्‍य 
झाले... इतकेच नव्हे, तर एक प्रकारच्या समा- 
वेशक वृत्तीने अन्य धर्मामध्ये जे जे चांगळे असेळ 
त्याची प्रशंसा करण्यात आणि ते आत्मसात 
करण्यातही कसली अडचण आली नाही. तसे तर 
अहिसेचा विचार हा सार्‍याच धर्मांना समान आहे. 
पण अहिसेचा आविष्कार आणि अहिसेचा भाचार 
हिंदू धर्मामध्ये सर्वोच्च कोटीचा आढळून येत 
होता... हिदू धर्म हा सर्व प्रकारच्या मानवी 
जोवनाचेच एकत्व सांगतो असे नाही, तर सर्व 
जीवसृष्टीच्या एकत्वावर ह्या धर्माची अढळ श्रद्धा 
आहे. '"* 
गांधीजींनी, एकीकडे, हिंदू धर्मातील वैयवितक 
निर्णयस्वातंत्र्य आणि सदसद्विवेकबुद्धी ह्या दोन पैलूंची 
निवड विद्वेष भर देण्यासाठी करावी आणि दुसरीकडे 
अन्य धर्मीयांशी .संबंध ठेवताना सहजीवन आणि 
सहिष्णुता ह्यांची थोरवी सांगावी हे अत्यंत अर्थपूर्ण आहे. 
दक्षिण आफ्रिकेत असताना गांधीजी विविध धर्मांचा 
तौलनिक अभ्यास करीत होते. तो करीत असताना सर्व 
धर्मांच्या मुळाशी असलेली आंतरिक एकता त्यांना 
जाणवलेली होती. तिने ते अत्यंत प्रभावित झाले होते. 
इंडियन ओपिनियन ह्या त्यांच्या साप्ताहिकात १९०५ 
सालच्या ऑगस्टमध्ये गांधीजींनी एक लेख लिहिला. 
अमुक एका धर्माच्या अनुयायांनी .उभे राहून “आमचाच 
धर्म खरा असुन इतर सारे धर्म खोटे आहेत * असे 
सांगण्याचा काळ आता गेला आहे हे त्यांनी त्या लेखात 
स्पष्टपणे सांगून टाकले. त्यानंतरच्या चार दशकांत 
विविध धर्मीयांच्या सहजीवनाचा आणि सहिष्णुतेचा 
आग्रह गांधींनी चालूच ठेवला. ' एकाच झाडाला जशी 
अनेक पाने असतात ' तसे हे सारे वेगवेगळे धर्म आहेत. 
ते दिसायला वेगळे आहेत हे खरे, परंतु ' झाडाची 
वेगवेगळी पाने ज्या बुंध्यापासून निघतात, तो बुंधा 
ज्याप्रमाणे एकच असतो ' त्या प्रमाणे हे धमंही मलत: 
एकच आहेत. गॉड, अल्ला, राम, नारायण, ईश्वर, 
खुदा हो एकाच सद्‌वस्तूची वेगवेगळी वणंने होत. 
गांधींनी संत नरसिहाचे वचन आपल्या लेखात उदधत 
केळे होते. * सुवर्णाला वेगवेगळे आकार दिल्यामुळे 
अलंकारांची नावे वेगवेगळी झाली. आकारही भिन्न 
भिन्न झाळे. तथापि अंतिमत: प्रत्येक अलंकार म्हणजे 


५ 


क र; श्र 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


(_ 
वं कि 


९. ्फात 7. 
&7"९४७, 4० 


गांधी आणि धर्म 


काही अमुक एका वंद्याची वा राष्ट्राची मक्तेदारी 
नव्हे. जे ईश्‍वराची सेवा करतात त्या सर्वांना समान- 
पणे त्यांचा लाभ होतो. कोणताही धर्म * सर्वस्वी 
परिपूर्ण नसतो. सर्वे धर्म हे सारखेच अपरिपूर्ण किवा 
कमीअधिक प्रमाणात परिपूर्ण असतात ?; गांधीजींनी 
एका अमेरिकन मिशनर्‍्याला १९३७ साली सांगितले 
होते: 
जीझस हा ईश्‍वराने एकमेव पुत्र उत्पन्न केला 
असे सांगणारे वचन मी अक्षर: स्वीकारीत नाही. 
परमेश्‍वर हा कोणा एकाचाच पिता असू शकत 
नाही आणि केवळ जीझसमध्येच ईइवरता होती 
असेही मी मान्‌ शकत नाही. कृष्ण, राम, महंमद 
किवा झरश्रुष्ट हे जेवढे ईश्वरीय म्हणता येतील 
तितकाच जीझसही ईइवरीय होय. त्याचप्रमाणे 
बायबलचा प्रत्येक शब्द म्हृणजे परमेदवरी वाणी 
होय, असे मी मानत नाही. वेद आणि कुराण 
ह्यांच्याही बाबतीत मी असेच म्हणेन. ह्या धमं- 
ग्रंथांतूत एकंदरीने ईइवरीय वाणीचा प्रत्यय येत 
असला, तरी त्यांच्यामधील वचने सुटी सुटी 
विचारात घेतो तेव्हा अनेक वचनांमध्ये त्या 
ईइवरीयतेचा मला प्रत्यय येत नाही. गीता आणि 
कुराण यांच्यासारखाच बायबल हाही माझ्या 
दृष्टीने एक धर्मग्रंथ आहे. 
जेव्हा निरनिराळ्या धर्मातील आदेश परस्पर- 
विरोधी असल्याचे आढळते तेव्हा भापण काय कराल? 
असा प्रश्‍न गांधींना विचारला असता गांधी उत्तरले : 
“सत्य हे कोणत्याही गोष्टीपेक्षा श्रेष्ठ आहे. जे सत्याशी 
विसंगत असेल त्याचा मी अव्हेर करतो. त्याचप्रमाणे 
अहिसेच्या विरोधात जे जे असेल ते सर्वे नाकारले 
पाहिजे. धर्मांतील ज्या बाबी बुद्धीच्या निकषावर 
तपासुन घेतल्या जाऊ शकतात त्या बाबींच्या संदर्भात 
धमंग्रंथांमध्ये सांगितलेल्या ज्या गोष्टी अविवेकी अस- 
तील त्याही निश्चितच नाकारल्या पाहिजेत.' 
गांधीच्या धार्मिक दृष्टिकोणातील असामान्य सर्वे- 
समावेशक ओदार्ये आणि अनाग्रही वृत्ती यांमध्ये त्यांच्या 
समकाळीनांपैक्ती काहींना धूत व्यूहरचनेचा वास येत 
असे, तर काहींचा संताप होई. दक्षिण आफ्रिकेतील 
त्य़ांच्य़ा पहिल्या चरित्रकाराने, त्यांचे विचार ' ख्त्रिस्ती 
धर्माच्या इतके जवळ आहेत, की त्यांना पूर्णतः हिंदू 
म्हणता येणार नाही आणि हिंदुत्वाने हे विचार एवढे 


अनुक्रमणिका 


२९ 


भारलेले आहेत, की त्यांना स्त्रिस्तीही म्हणता येत 
नाही ', असे उद्गार काढलेले होते. ह्याच चरित्रकारानें 
पुढे म्हटले होते, की ' गांधीजींची सहानुभूती ही इतको 
व्यापक आणि विशुद्ध आहे, कौ धर्माची कोणतीही 
संकुचित सांप्रदायिक मांडणी त्याच्या नजरेत अर्थशून्य 
ठरावी अश्या एका वैचारिक टप्प्यापर्यंत ते येऊन ठेपले 
आहेत.' गांधीजींच्या हयातीत त्यांना अनेक लेबले 
चिकटविण्यात आली. कोणी त्यांना सनातनी हिंदू 
म्हटले, तर कोणी स्वधर्मद्रोही हिंदू म्हटले. बोद्ध, 
थिऑसांफिस्ट, ख्त्रिस्ती आणि ' ख्त्रिस्ती-इस्लामी 
अशीही विशेषणे त्यांना लावण्यात आली. ही सके 
विशेषणे त्यांना लागू पडत होतीच. पण त्याहूनही 
ते अधिक काही होते. अन्य धर्मीयांना ख्त्रिचिन 
कळपात ओढण्यासाठी “ खऱ्या धामिकतेला छेद 
देणारी जी रेटारेटी व घाईंगर्दी' ख्तिचिन मिश- 
नरी करीत त्यासाठी त्यांनी स्त्रिस्ती मिशनर्‍यांची 
कानउघाडणी केली होती. एका धर्मातुन दुसऱ्या धर्मात 
जाण्याला गांधीजींचा असलेला विरोध तत्त्वाधिष्ठित 
होता. ते दक्षिण आफ्रिकेत असताना त्या देशात धमं- 
प्रसाराचे काम करू नये असे आवाहून त्यांनी आर्य 
समाजाच्या लोकांना केले होते. गांधीजींनी त्यांच्या 
आश्रमात कोणासही धमंप्रसाराचे कार्य करू दिले नाही. 
गांधीजींच्या इंग्रज शिष्या मिस्‌ स्लेड (मीराबेन) या हिंदू 
झाल्या, असा एक समज त्या काळी रूढ झाला होता. 
परंतु हे मुळीच खरे नाही. मीराबेन कधीही हिंदू झाल्या 
नाहीत. ह्या संदर्भात गांधीजींनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, 
त्यांना दिलेले मीरावेन हे नाव हिंदू नव्हे, तर भारतीय 
होते आणि ते केवळ 'त्यांच्या आग्रहाखातर आणि 
त्यांच्या सोयीसाठी ' देण्यात आले होते. मोराबेन 
ह्यांच्याप्रमाणेच अहिसेवर विपुल लेखन करणारे आणि 
गांधीजींच्या आश्रमात राहणारे रिचडं ग्रेंग ह्यांनाही 
गोविद ह्या नावाने हाक मारली जाई. परंतु ते कधीही 
हिंदू झाले नव्हते." 
आमच्या आश्रमात आज अनेक धर्मांच्या व्यक्‍ती 
आहेत. धमंप्रसारकार्याला अनुज्ञा नाही, आणि 
धर्मातर घडवून आणण्याचे कृत्यही कोणी करीत 
नाही. आम्ही असे समजतो, की सर्वे धर्म सत्य 
असून ईइवरप्रेरित आहेत. तथापि, अपरिपूर्ण अशा 
व्यक्‍तींनी त्यांच्या केलेल्या सदोष आचरणामुळे 
सर्वे धर्मांची क्षती ज्ञालेली ह 


ल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


स्प्िचन आणि मुस्लिम श्रोत्यांसमोर बोलताना 
"गांधीजी हे तुलनेने ' मृदू ' होतात; परंतु हिंदूंवर टीका 
'करीत असताना मात्र ते कोणतीच कसर ठेवीत नाहीत, 
'असा आरोप काही हिंदूंनी त्यांच्यावर केला असता, 
गांधीजींनी हा अपराध पदरात घेतला. ते म्हणाले, ही 
मृदुता येण्याचे एक कारण, हिंदू धर्माविषयी मळा जेवढी 
माहिती आहे, तेवढी स्त्रस्ती आणि इस्लाम या धर्मा- 
विषयी नाही. दुसरे कारण असे, की माझ्या वोलण्याने 
स्त्रिस्ती आणि मुस्लिम यांचा गैरसमज होण्याची जेवढी 
शक्‍यता आहे तेवढी हिंदूंच्या बावतीत नाही, असे मला 
वाटते. 

गांधींनी स्त्रिस्ती आणि इस्लाम ह्या दोन्ही धर्मांचा 
अभ्यास केला होता आणि त्या धर्माचे त्यांचे अनेक 
मित्र होते. स्त्रिस्ती धर्माचे काही विशिष्ट पैलू- 
ख्रिस्ताचे जीवन आणि त्याचे बलिदान, त्याने दिले 
“ टेकडीवरचे प्रवचन ! आणि काही स्त्रिस्ती व्यक्तींची 
स्फटिकासारखी शुचिता- आपल्या अंत:करणाला कसे 
भिडले हे गांधींनी आपल्या आत्मचरित्रात सांगितले 
आहे. “ सत्याग्रह्मांचा मुकुटमणी * म्हणून ते स्त्रिस्ताला 
संबोधित असत. त्यांनी कुराणाचे भाषांतर आणि 
प्रंषित महंमदाचे चरित्र वाचले होते. महंमद पंगंवरांनी 
आणि त्यांच्या पहिल्यावहिल्या अनुयायांनी अनेक 
अवमान आणि कष्ट यांचा ज्या धैर्याने मुकावला केला, 
ते धेयं त्यांना प्रभावित करून गेले होते. त्यानंतर अनेक 
वर्षांनी येरवड्याच्या तुरुंगात असताना गांधींनी त्यांच्या 
इंग्रज शिष्या मोराबेन ( मिस्‌ स्ठेड ) ह्यांना कुराण 
वाचण्याचा सल्ला दिला होता आणि विचारांची अनेक 
* रत्ने ' त्या धमंग्रंथात आढळून येतील, असे त्यांना 
निश्चयपूर्वक सांगितले होते.१* गांधीजोंनी हा सल्ला 
दिला, तेव्हा मीराबेन उपनिषदांचा अभ्यास करीत 
होत्या. 

बायबल आणि कुराण ह्या धमंग्रंथांबहळ गांधींना 
धुज्यभाव असला, तरी हिंदू धसंग्रंथांइतकाच याही 
ग्रंथांचा चिकित्सक वुद्धीने अभ्यास ी 
आला नाही. महादेवभाई देसाई यांच्या रोजनिशी- 

(४ मार्च १९२५ ) आपणास असे दिसुन येते, 

की मोलाना शोकत अली यांनी * डोळयाच्या बदल्यात 
डोळा आणि डोक्याच्या बदल्यात डोके ह्या कायद्याचा ? 
पुरस्कार केल्याचे आणि वर, कुराणात कोणाला 
दगडाने ठेचून मारण्याचा निदेश असेल, तर तसे क्ृत्यही 


अनुक्रमणिका 


नेवभारत 


जुले-ऑगस्टं-सप्टेंबर, शरद 


योग्य आणि न्याय्य समजले पाहिजे ' असाही युक्तिवाद 
केल्याचे गांधीजींना जेव्हा सांगितले गेले तेव्हा त्यांना 
विलक्षण धक्‍का वसला. इस्लाममध्ये हिसेला असलेले 
स्थान हा खिलाफत चळवळीच्या काळात एक वादग्रस्त 
प्रश्‍न बनला होता. बहुतेक मृस्लिम नेत्यांनी, एक 
तत्त्व म्हणून नव्हे, तर परिस्थितीची निकड आणि एक 
सोय म्हणून अहिसेचे पालन करण्याचे मान्य केले होते, 
तर कुराणात ' अहिसा हे कतंव्य म्हणून सांगितले असून 
हसा ही केवळ जेव्हा अटळ असेल तेव्हाच करण्याची 
मुभा दिली आहे' असे गांधीजींचे मत होते." प्रेषित 
महंमदाने काही विशिष्ट परिस्थितीत तलवारीचा वापर 
करणे विहित मानले होते असे पुढे १६ वर्षांच्या काला- 
वधीनंतर गांधीजींच्या निदशंनास आणून दिले गले, 
तेव्हा गांधी उत्तरले. 
मला वाटते या म्हणण्याशी वहुसंख्य मुसलमान 
सहमत होतील. परंतु मी धमंग्रंथांमधील वचनांचा 
अर्थ वेगळ्या प्रकारे लावतो. खानसाहेब अब्दुल 
गफारखान हे अहिसेवरील आपली तिष्ठा 
ऊराणातून प्राप्त करून घेतात आणि लंडनचे विशप 
हिसाचारावरील त्यांची निष्ठा बायबलपासून 
मिळवतात. अहिसेवर असलेली माझी निष्ठा 
मी स्वतः: गीतेकडून प्राप्त करून घेतलेली असली, 
तरी गोतेने हिसेचा पुरस्कार केला आहे असे 
मानणारेही काहीजण आहेतच. पण, समजा, 
वाईटातील वाईट घडले, आणि कुराणात हिंसेची 
शिकवण आहे अशा निणंयाप्रत मी आलो, तरीही 
मी हिसा ही त्याज्यच मानेन. परंतु त्यामुळे मी 
भसे र नाहो, को बायबल हे कुराणापेक्षा 
कषष्ठ आहे किंवा प्रेषित महंमद हा शख्त्रिस्तापेक्षा 
कमी योग्यतेचा आहे. माझ्या अहिसेचा विचार 
स्वतंत्र असुन त्याला पवित्र धमंग्रंथांनी प्रमाणित 
यशी गरज नाही एवढे सांगितले म्हणजे 
पुरे. 


ह्या लढ्यांत सर्व प्रमुख धर्मांचे छोक सहभागी । 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


गांधी आणि धर्म 


होते. मुस्लिम व्यापारी हा त्यांच्या नाताळ आणि 
ट्रान्सव्हाळमधील चळवळीचा कणा होता. भारतातील 
दोन प्रमुख जमातींमध्ये असलेल्या खोल दरीची 
गांधींना जाणीव होती. ती नाहीशी करण्याची त्यांची 
इच्छा होती. १९०५ सालो त्यांच्या एका साप्ता हिका- 
साठी त्यांनी लिहिलेल्या एका लेखात त्यांनी म्हटले 
होते, हु हद आणि मस्लिम ह्यांच्या संबंधात सहिष्णुता 
असण्याची फार मोठी गरज आहे ही वस्तुस्थिती नव्हे 
काय़ ? काही काही वेळा असेही वाटते, की पूर्व आणि 
पद्चिम ह्यांच्यात आवश्यक असलेल्या परस्पर- 
सहिष्णुतेपेक्षाही या दोन जमातींमधील सहिष्णुतेची 
गरज अधिक मोठी आहे.'* याआधी काही महिने 
जोहान्सबर्ग येथे हिंदू धर्मावर दिलेल्या एका व्याख्या- 
नात त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता, की जव्हा 
काही राजकोय हेतू साध्य करण्यासाठी केलेल्या खेळीचा 
प्रभाव आड येत नसेल, तेव्हा हिंदू आणि मुस्लिम 
कोणतीही अडचण न येता पूर्ण शांततेने आणि सलो- 
ख्याने एकामेकांसोवत राहू शकतात. ते एकमेकांच्या 
धाभिक पूरवंग्रहांचा आदर करतात आणि कोणत्याह 
अडथळ्यावाचून स्वत:च्या धर्माचे आचरण करू शक- 
तात.'' पुढे १० वर्षांनी मायभूमोला परत आल्यावर 
त्यांच्या समोर जी परिस्थिती आकाराला येणार होती, 
तिचे नेमके सूचन करणारे हे भाष्य होते. 
क रा 
गांधींनी राजकारणामध्ये धरम आणला म्हणून जे 
गांधींना दोष देतात, त्यांना गांधींच्या लेखी, धर्माचा 
कोणता अर्थ होता हे माहीत नाही हे निश्चित. त्यांच्या 
या अज्ञानाचे कोणत्याही सबबीखाली समथन करता 
येणार नाही. कारण गांधींनी या संदर्भातील त्यांचे 
विचार पुन्हा पुन्हा व्यक्‍त केले होते. उदा., गांधी 
धर्मामध्ये राजकारण आणत आहेत अक्की टोका 
करणाऱ्या एका ब्रिटिश नियतकालिकाला १९२० साली 
दिलेल्या उत्तरात त्यांनी लिहिले : 
मी धर्म कशाला म्हणतो, हे 
द्या. मला इतर सर्वे धर्मापेक्षा हिंदू धर्म सर्वा- 
धिक प्रिय आहे हे निविवाद. पण हिंदू धर्म 
आणि माझ्या कल्पनेतील धर्म यांत अंतर आहे. 
हिंदू धर्म ही संकुचित गोष्ट आहे. त्याच्या पली- 
कडे माझ्या अर्थाचा धर्म आहे. असा धर्म आपत्या- 
मध्ये अंतर्बाह्य परिवर्तन घडवून आणतो. आपणास 
त, भा. ६ 


मला स्पष्ट करू 


अनुक्रमणिका 


डर 


आंत रिक सत्याशी अतूटपणे बांधून ठेवतो. धर्म 
सतत अंतःशुद्धी करीत असतो. धर्म म्हणजे मानवी 
स्वभावप्रकृतीतील ते श्ाइवत तत्त्व होय, की जे 
आत्म्याला स्वत:ची ओळख परटेपर्यंत त्याला अस्वस्थ 
करून टाकते. 

चार वर्षांनंतर धर्मावाचून राजकारण नाही असा 
आपला विचार ठामपणे मांडताना त्यांनी स्पष्ट 
केले, को येथे त्यांना “ देषाची आणि कलहाची 
शिक्रवण देणारा धर्म अभिप्रेत नसून “सवे 
चराचर सृष्टीत ओतप्रोत असलेला परस्परा- 
दर व समभाव प्रकट करणारा ' धर्म अभिप्रेत 
आहे.” *” १९४० साली त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट 
केळे कौ, '' आपली प्रत्येक कृती ही धर्मंपरायण 
असली पाहिज.” परंतु ह्या आपल्या विधानाला 
त्यांनी एक पृस्ती जोडली, की “ येथे धर्माचा 
अर्थ पंथ/संप्रदायनिष्ठा असा घ्यावयाचा नाहो. 
विश्वाचे चलनवलत व नियमन ज्या एका नैतिक 
कायद्यानुसार चालते त्या कायद्यावरील निष्ठा असा 
धर्माचा अथ आहे.” हा धर्म हिंदू, इस्लाम, स्त्रिस्ती 
या सर्व धर्मांच्या पलीकडे जाणारा आहे.” 
ज्याला सर्वसाधारणत: प्रस्थापित धम म्हणतात, 
तो धर्म आणि गांधीजींची धर्मविषयक संकल्पना 
ह्यांत समान असे फारसे काही नाही. प्रस्थापित धम 
साचेबंद सिद्धान्त, कमंकांडे, अंधश्रद्धा आणि धरमवेड 
जोपासतात. प्रस्थापित धर्माजी संलग्न असलेल्या 
या गोष्टी वर्ज्ये करणारा गांधींचा धम म्हणजे 
दैनंदिन जीवनातील वतंणुकीच्या नियमांची एक 
नैतिक चौकट होय. दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे, कौ 
बहुसंख्य विचारी माणसे कोटुंबिक आणि सामाजिक 
जीवनात नैतिक मृत्यांच्या चौकटीचे मूल्य मान्य 
करतात. परंतु अशा चोकटीचे बंधन राजकारणा- 
लाही असावे याबद्दल मात्र ते साशंक असतात. 
राजकारण हा असा खेळ मानला जातो, को ज्यात 
स्वार्थी हितसंवंध साध्य करण्यासाठी कामी येणारे 
डावपेच नैतिक आचरणापेक्षा अधिक महत्त्वाचे व 
श्रेयस्कर मानळे जातात. गांधीजींचे समकालीन 
असलेले थोर राजकीय नेते लोकमान्य टिळक 
ह्यांनी १९१८ साली गांधींना सांगितले होते, को 
“ राजकारण हे साधूंचे क्षेत्र नव्हे. राजकारणा- 
बहृल्चा हा सर्वसाधारणत: स्वीकारला जाणारा 


० १ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र यी 
1: नवभारत "छे 
क र 


भी 


नट (अमृतमहोत्सवी; > 
>. वष & 
र्र चक 


र्ष 


शं ८ भू त क 


द्वारा प्राज्ञषषमाठशाळामंडळ, वाई 


डर 


दष्टिकोण गांधीजी मान्य करू शकत नव्हते आणि 
त्यांनी तो स्वीकारलाही नाही. राजकीय आणि 
सामाजिक अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी सत्याग्रहाचे 
जे तंत्र त्यांनी विकसित केले होते त्याचा नैतिकता 
हाच पाया होता. सत्याग्रहात असत्याला, गोपनी- 
यतेला आणि विद्रेषाला थारा नव्हता. सत्याग्रहा- 
मध्ये हिसा वज्यं होती. जुलूम करणाऱ्याला पीडा 
देण्याऐवजी त्याच्या हातूनच स्वत: क्लेश भोगण्याची 
तयारी सत्याग्रह्माने ठेवावयाची होती. जो आज 
आपला शत्रू आहे त्याचे रूपांतर उद्याच्या मित्रात 
होऊ शकते, हे सत्याग्रहात गृहीत धरलेले होते. 
सत्याग्रह केवळ नेतिकच असू शकतो. अन्यथा तो 
सत्याग्रह्च नव्हे. लढ्याचा हा असा एक प्रकार 
होता, की त्याच्या आधारे प्रत्येक सुटासुटा लढा 
हारूनही अखेरीस गांधीजी मुख्य लढाई जिकू 
शकत होते. लढा देताना स्वपक्षीयांवर ते निर्वंध 
घालीत. त्यांच्या काही अनुयायांना याचा उद्देंग 
येई. परंतु असे निबंध अमलात आणण्याचे त्यांच्या- 
पाशी योग्य समथंनही होते. 
दक्षिण आफ्रिकेमध्ये गांधीजींनी जे अहिसक लढे 
दिले, त्यांत सामील झालेल्या हिंदी लोकांची संख्या 
जेमतेम काही हजार होती आणि त्या लढ्यांचे भोगो- 
लिक क्षेत्रही मर्यादित असल्यामुळे गांधी त्या लढ्यां- 
तील लोकांचे व्यक्तिश: मार्गदशन करू शकत होते. 
परंतु हिंदुस्थानसारख्या खंडप्राय देशात हे लढ्याचे क्षेत्र 
फारच मोठे होते. आणि त्यात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 
सहभागी होणाऱ्यांची संख्या कोटींच्या घरात जात होती. 
या कोट्यवधी लोकांना जागृत कसे करावयाचे आणि 
त्यांची चळवळ उभारल्यानंतर तीत गोंधळ वा अराजक 
माजण्याते तिची अखेर होऊ नये ह्याची दक्षता कल्ला 
प्रकारे घ्यावयाची ही गांधींची कायमची चिता होती. 
१९१९ च्या एप्रिलमध्ये रोळट अँक्टविरुद्ध त्यांनी 
सत्याग्रह सुरू केल्यानंतर पाठोपाठ पंजाबमध्ये काय 
घडले हे ते कधीही विसरले नव्हते. त्यामुळे नंतरच्या 
लढ्यांच्या वेळी त्यांनी आपलो सर्व शक्‍ती सुरू केलेली 
चळवळ खंब्रीरपणे काबूत ठेवण्यासाठी वापरली. औद्यो- 
गिक क्षेत्रातील कामगारांना त्यांनी आपल्या मोहिमेत 
ओढले नाही. त्याचप्रमाणे जमीनदारांना शेतसारा 
ल देण्याची परवानगी त्यांनी शेतकऱ्यांना कधीही दिली 
नाही. त्यांनी अनियंत्रित सत्ता गाजविणाऱ्या संस्था- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


निकांविरुद्ध सविनय कायदेभंगाच्या चळवळी उभार- 
ण्यास संमती दिली नाही. ब्रिटिश राजवटीविरुद्धच्या 
लढ्यांवर ही सर्व वंधने त्यांनी घातल्यामुळे त्यांच्यावर 
प्रखर टीका करणाऱ्यांना कायम गोंधळात टाकले. 
सर्वसामान्य जनतेच्या ' क्रांतिकारक ऊर्मी 'ला गांधी 
लगाम घालत आहेत, असे आरोप ते करू लागले. परंतु 
अहिसक लढाईची पायाभूत रणनीती हिंसक लढाईत 
अंगीकारावयाच्या रणनीतीपेक्षा निश्‍चितच वेगळी 
असणार, असायला पाहिजे, ही बाव टीकाकारांच्या 
लक्षात येत नव्हती. प्रतिपक्षापेक्षा अधिक बळ वापरून 
एखादे ठाणे कावरीज करावे किंवा केवळ संख्येने 
अफाट असलेले संन्य समोर आणून शत्रूवर मात 
करावी हा मुद्दाच गांधींच्या हिज्ेबी नव्हता. आत्म- 
परीक्षणाची आणि पुनविचाराची प्रक्रिया सुरू करण्या- 
साठी सत्याग्रही लढा होता. त्या प्रक्रियेतून एक- 
मेकांच्या विरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या पक्षांच्या एकमेकांशी 
असलेल्या संबंधांमध्ये योग्य प्रकारे पुनरंचना घडून 
यावी हा उद्देश असे. आणि हे सर्व कोणत्याही प्रकारच्या 
हसेला वा विद्रेषाला टाळून व्हायला पाहिजे, अशी 
गांधींची भूमिका होती. अहिसा ही त्यांच्या दृष्टीने 
सर्वात महत्त्वाची, कळोची बाव होती. त्यावर गांधी 
कुठलीही तडजोड स्वीकारावयास तयार नसत. ते 
म्हणत, “ अहिसिचे तत्त्व अबाधित राखण्यामधून दारुण 
अपयश आले, तरी मी त्याचे स्वागत करीन; परंतु, 
चिरकाल टिकण्याविपयी ज्याची खात्री बाळगता येत 
नाही असे यक्ष मिळविण्यासाठी त्या तत्त्वापासून रेस- 
भरही ढळणे मला मान्य होणार नाही.” या दृष्टीने 
हाती घेतलेली चळवळ आपल्या पक्क्या नियंत्रणाखाली 
कशी राहील ही गांधींची मोठीच चिता असे. आणि 
म्हणूनच ते आपली प्रत्येक मोहीम अत्यंत सावधपणे 
सुरू करीत आणि हळूहळू तिची तीव्रता आणि कक्षा 
वाढवत नेत. आपल्या चळवळीत वेशिस्त आणि ह्सि 
शिरू पाहात आहे असे जाणवताक्षणीच ते ती चळवळ 
सरळ मागे घेत असत. १९२२ साली चौरीचौरा येथील 
घटनेनंतर त्यांनी तेच केले. ह्या दक्षतेच्या अभावापोटी' 
आणि नेतिक पथ्ये काटेकोरपणे सांभाळण्याविषयीच्या 
अनास्थेमुळे स्वातंत्र्योत्तर काळातील जनतेच्या म्हणून 
चालविलेल्या अनेक लढ्यांनी गांधींच्या सर 
थट्टाच केळी असे म्हटले पाहिजे. 


दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात येण्यापुर्वी दहा वषे, 


याग्रहाची 


स, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


गांधी आणि धर्म 


गांधी ज्यांना आपले राजकोय गुरू मानीत असत त्या 
नामदार गोपाळ कृष्ण गोख्ल्यांनी ' राजकारणाचे 
आध्यात्मीकरण ' करण्याची घोषणा केलो होती. 
गोखल्यांची धर्मनिरपेक्ष इहवादी भूमिका केवळ वादा- 
तीत होती. आपली सारी वृद्धिमत्ता आणि सारा वेळ 
या देशाच्या सेवेसाठी देणाऱ्या माणसांची गरज 
भारताला आहे यावददल गोषल्यांची खात्री झाली होती. 
ऐहिक जोवनाकडे पाठ फिरवणारे संन्यासी भारतात 
शतकानुशतके होऊन गेले. स्वत:च्या ऐहिक अभ्युदया- 
विषयी पूर्ण विरक्‍त असलेल्या अशा संन्यस्त वृत्तीच्या 
व्यक्तींची शक्‍ती सामाजिक आणि रोजकीय पुन रु- 
ज्जीवन घडवून आणण्यासाठी का घेऊ नये ? संन्यस्त 
वृत्तोच्या लोकांचा ऐहिक कार्यांसाठी उपयोग करून 
घेण्याच्या कल्पनेनेच गोखले यांना ' भारत सेवक 
समाजा'ची स्थापना करण्याची प्रेरणा दिठी. हीच 
कल्पना गांधीजींच्या आश्रमांतून तसेच भारतात त्यांनी 
चालविलेल्या सामाजिक-राजकीय चळवळींतून अधिक 
व्यापक प्रमाणात मूत झाली. परंतु त्यामुळे ह्या 
चळवळींना जे धाभिक आणि नैतिक अधिस्वर प्राप्त 
झाले, त्यांनी पाश्‍चिमात्य आधुनिकतेचे वळण आत्म- 
सात केलेल्या गांधींच्या समकालीन बुद्धिमंतांना फार 
अस्वस्थ व नाराज केले. असे वृद्धिमंत आजही आहेत 
व त्यांची प्रतिक्रिया अशीच आहे. ह्या वृद्धिमंतांनी 
विज्ञान आणि धमं ह्यांच्यात तीत्र विरोध असल्याचे 
गृहीत धरलेले होते, आणि सारे धर्म हे विवेकगून्य, 
अप्रबुद्ध आणि झापडबंद असतात असेही मानलेले होते. 
गांधींची धर्मविषयक धारणा व दृष्टी मानवमात्रा- 
विषयीच्या आत्मीयतेने व प्रेमाने ओतप्रोत होती आणि 
कोणत्याही संकुचित सांप्रदायिकतेचा तिला स्पर्श 
झालेला नव्ह्ता याचे पूर्ण आकलन त्यांना झाले नाहो. 
एकोणिसाव्या शतकातील विज्ञानाचे अधिष्ठान जडवाद 
आणि यांत्रिक नियमबद्धता हे होते. पण विज्ञानातील 
प्रगतीबरोबर विज्ञानानेचे या अधिष्ठानाची कास 
सोडलो होती. या बदलांमध्ये कोणते तात्त्विक परिणाम 
अनुस्यूत आहेत याची स्पष्ट कल्पना ते करू शकले 
नाहीत. आधुनिक काळातील एक सवंश्रेष्ठ वैज्ञानिक 
आल्बटं आइन्स्टाइन हे गांधींचे समकालीन भाणि चाहते 
होते. १९३४ साली त्यांनी लिहिले, ' अधिक प्रगल्भ 
असलेल्या वैज्ञानिकांच्या ठायी धामिक भावना आढळते. 
मात्र सर्वसामान्य माणसाच्या धामिकतेपेक्षा ती वेगळी 


अनुक्रमणिका 


डर 


असते.' त्यांनी म्हटले : 
कोणत्याही घटनेच्या मागे कार्यकारणसंबंध 
असतोच असतो या धारणेने वंज्ञानिकाच्या 
मनाची पकड घेतलेली असते. विश्वाचे रहाट- 
गाडगे इतके सुरळीत आपोआप चाललेले असते 
की निसगनियमांमधील परस्परमेळामध्ये त्याला 
पराकोटीच्या श्रेष्ठ बुद्धिमत्तेचा प्रत्यय येतो. 
तिच्यापुढे मानवी बुद्धीचे च कतृत्वाचे सारे नेत्र- 
दीपक खेळ त्याला कमालीचे क्षुल्लक वाटतात. या 
पराकोटीच्या श्रेष्ठ बुद्धिमत्तेच्या दक्षंनाने तो 
विलक्षण आनंददायक विस्मयाने मृग्ध होऊन 
जातो. विश्वाचे कारण असणाऱया या बुद्धिमत्ते- 
विषयी त्याच्या मनात जागृत होणारा विनम्र 
पूज्यभाव हेच वज्ञानिकाच्या धमंभावनेचे रूप असते. 
आइन्स्टाइन यांनी पुढे म्हटले, की वैज्ञानिकाची ही 
“*घर्मभावना ' हेच त्याचे जीवनातील मागंदश्लंक तत्त्व 
होते आणि ' जोवर मी स्वार्थी वासनांच्या खोड्यां- 
पासून स्वत:ला दूर ठेवण्यात यशस्वी होतो तोपयंत 
(माझी ही धमभावना) आजवरच्या सर्वे युगांतील 
प्रतिभावंत धर्मपरायण व्यक्‍तींना भारून टाकणाऱ्या 
धर्मंभावनेच्याच जातकुळीची असते.' * अश्या प्रतिभा- 
वंतांत आइन्स्टाइन गांधीजींचा अंतर्भाव करीत असत. 
आइन्स्टाइन असे मानत असत, की त्या त्या पिढीतील 
अग्रगण्य व्यक्‍्तिमत्त्वांच्या ठायी असलेली नैतिक गुण- 
संपदा ही त्या पिढीकरिता, त्याचप्रमाणे मानवजातीच्या 
ऐतिहासिक वाटचालीच्या दृष्टीने शुद्ध, बौद्धिक स्वरू- 
पाच्या सिद्धीपेक्षा अधिक महत्त्वाची आणि अथंपूर्णे 
ठरते. १९३९ मध्ये, म्हणजे जवळपास साठ वर्षापूर्वी, 
त्यांनी गांधींचा केलेला गौरव आजही अबाधित राहतो. 
आइन्स्टाइन म्हणाले होते, राज्यसंस्था, धमंसंस्था या 
प्रकारच्या कोणत्याही बाह्य अधिसत्तेचा टेकू नसतानाही 
गांधी हे त्यांच्या देशातल्या जनतेचे नेते आहेत. ते असे 
राजकारणी आहेत, को त्यांचे यक्ष कोणत्याही कारा- 
गिरीवर वा तांत्रिक क्लृप्त्यांवर आधारलेले नाही. 
व्यक्तिमत्त्वात असलेल्या, आपले विचार दुसऱ्यांना पट- 
वून देण्याच्या विलक्षण शक्‍तीवर ते निभंर आहेत. 
(पाशवी) बळाचा वापर करण्याला त्यांनी नेहमीच 
विरोध केला आहे. एकदा घेतलेल्या आपल्या भूमिकेला 
आडमुठेपणाने चिकटून न राहता नेहमीच त्यांनी लव- 
चिकता राखली आहे. त्यांनी आपली सारी शक्‍ती 


उ य. 
क... 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


: हे. 


लोकांचा उद्धार करून त्यांची स्थिती सुधारण्याच्या 
कामी लावली आहे. अगदी साध्या, सामान्य माणसाच्या 
आत्मप्रतिष्ठेचे बळ वापरून त्यांनी युरोपीय पाशवी 
शक्‍तींशी मुकावला केला आणि या कारणाने ते नेहमीच 
श्रेष्ठ ठरले आहेत. मा 

अज्ञा प्रकारचा आणि असे सामथ्ये असलेला एक 
हाडामासाचा मनुष्य ह्या जगात होऊन गेला यावर 
पुढील पिढ्यांचा, कदाचित, विश्‍वासही बसणार नाही. 

- ८-- 

वश्‍्चिमी विचारांनी संस्कारित झालेले, परिचिमी 
वळण आत्मसात केलेले भारतीय वृद्धिमंत आणि गांधी 
ह्यांच्यात एक प्रकारचा मानसिक दुरावा गांधींच्या 
हयातीतच निर्माण झालेला होता. आजही एका वेगळ्या 
स्वरूपात तो अस्तित्वात आहेच. गांधींच्या विचारांचा 
अभ्यास करून त्यांना समजून घेण्याच्या इच्छाशक्तीचा 
विलक्षण अभाव ह्या वृद्धिमंतांच्या ठायी दिसून येतो. 
त्यांच्या ह्या वृत्तीमुळे त्यांच्या आणि गांधींच्या दरम्यान 
एक भित उभी राहिल्याचे दिसून येते. भारतीय 
स्वातंत्र्याच्या संग्रामात गांधींनी बजावलेल्या निर्णायक 
महत्त्वाच्या भूमिकेचेच अवमूल्यन व विपर्यास करून 
त्यांच्या कार्याला उणे ठरविण्याच्या प्रवृत्तीचे पोषण 
करण्यास हा अंतराय कारणीभूत ज्ञालेला आहे. 
भारताच्या फाळणीचे खापर गांधींच्या डोक्यावर 
फोडण्याची काही वर्तुळांत तर एक ' फॅशन 'च ज्ञालेली 
दिसते. गांधींनी राजकारणात धर्माची भेसळ केली, 
जातीयवाद पोसला आणि त्याची परिणती भारताच्या 
फाळणीत झाली, असा आरोप ह्या वर्तुळांतुन गांधीं- 
वर करण्यात येतो. 

विशेषत: गांधींनी खिलाफत चळवळीला पाठिबा 
दिल्यावरून बरीच टीका होत असते, ती करताना 
त्या इतिहासाची पुरेशी माहितीही टीकाकारांनी 
मिळविलेली नसते. कुठल्या तरी क्षणिक आवेगातून 
गांधींनी त्या चळवळीला पाठिबा दिलेला नव्हता. 
राजकारणी डावपेचांचे हिशोबही त्यामागे नव्हते. 
खिलाफत चळवळीची समस्याही गांधींनी निर्माण 
केलेली नव्हती. त्या प्रश्‍नावरून भारतातील लाखो 
मुसळमान त्या वेळी अगदी निकरावर आलेले होते. 
त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यामागे गांधींजींची स्वत:ची 
अशी काही भूमिका . होती. खिलाफत चळवळ आणि 
गांधींनी सुरू केलेली असहकाराची चळवळ ह्यांची युती 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


झाल्यामुळे ह्या देशात हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे अभूतपूर्व 
असे जे एक दददांन घडले तसे ते ह्या उपखंडात पुन्हा कधी 
घडले नाही. ह्या युतीने भारतीय राष्ट्रवाद्यांचो अंत:- 
करणे प्रफुल्लित झालो, तर ब्रिटिश सरकार पार गोंध- 
ळून गेले. ह्या निमित्ताने भारतीय मुसलमान पहिल्यां- 
दाच भारतीय राष्ट्रवादाच्या मुख्य प्रवाहात एवढ्या 
मोठ्या प्रमाणावर आले. पण हा अनुभव फारच 
अल्पकाळ टिकला आणि त्याचा शेवट दु:खद झाला. 
ओटोमन खिलाफतोच्या वतीने भारतीय मुस्लिमांनी जे 
गाऱ्हाणे मांडले होते, त्याला पाठिबा देण्याचे गांधींनी 
का मान्य केले एवढाच प्रश्‍न ह्या कालखंडाचा इतिहास 
धांडोळणाऱ्या इतिहासकाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा नाही, 
तर तुकेस्तान आणि तेथला सुलतान खलिफा ह्यांच्या 
भवितव्याच्या विचाराने भारतीय मुस्लिमांच्या एका 
संपुर्ण पिढीचे मन इतके ग्रासून कसे टाकले आणि त्यांची 
हृदये का हेलावली ह्याचाही शोध त्याने घेतला पाहिजे. 
तुकस्तानमधल्या दुदैवी घटनांमुळे खेड्यापाड्यांतले 
अर्धशिक्षित मोलवी, झ्ाळामास्तर, कारागीर, छोटे 
दुकानदारच केवळ मनोमन ढासळले असे नव्हे, तर 
डॉ. अन्सारी, मौलाना महमद अली, डॉ. सय्यद महमूद 
ह्यांच्यासारखे ब्रिटिश विद्यापीठांतून शिकून बाहेर 
पडलेले पदवीधर, जिना आणि मझरूल हक ह्यांच्या- 
सारखे मुरलेले बॅरिस्टर, अमीर अली आणि आगाखान 
ह्यांच्यासारखे ब्रिटिश सत्तेचे निष्ठावंत पाईक ह्यांचीही 
मने अत्यंत प्रक्षुन्ध ज्ञाली होती. पण ह्या विषयावर 
मी येथे सविस्तरपणे लिहिणार नाही; कारण “ गांधो, 
पॅनइस्लामिझम, इंपिरिअॅलिझम अँड नॅक्नॅलिझम इन 
इंड्या “ ह्या माझ्या आगामी पुस्तकात ह्याचा विस्तृत 
परामर्श घेतलेला आहे. 
पाकिस्तानच्या प्रचाराची मोहीम चालू असताना 
मुस्लिमांना राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीपासून 
अलग पाडण्यासाठी ' स्वराज्य ', ' सर्वोदय !, 
' अहिसा ' नाणि ' सत्याग्रह ' ह्या गांधींच्या परि- 
भाषेतील शब्दांचा मुस्लिम लीगने भरपूर गेर- 
फायदा उठवला. वस्तुत: गांधी जव्हा हे शब्द 
वापरीत, तेव्हा त्यांना त्या शब्दांचा अभिप्रेत 
असलेला अर्थ धार्मिक नसे. हे शब्द संस्कृतमधून 
आले होते. पण बहुतेक भारतीय भाषा ह्या 
सस्कृत)-दरवच नसल्यामुळे हे शब्द लोकांना सहज 
कळत. ह्या शब्दांचे इंग्रजी भाषांतर, क्रिवा त्यांच्या- 


0 १ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


गांधी आणि धर्म 


ऐवजी निव्वळ कायदेशीर आणि घटनात्मक परि- 
भाषा त्यांनी वापरली असती, तर ती जास्त आधु- 
निक आणि धर्मातीत वाटली असती खरी. पणती 
इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या मूठभरांचा अपवाद वग- 
ळता इतरांच्या डोक्यावरून गेली असती. भारतीय 
स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे उद्दिष्ट म्हणून गांधी कधी 
कधी ' रामराज्या 'चा उल्लेख करीत. ह्या शब्दा- 
वर तर पाकिस्तानच्या पुरस्कर्त्यांनी फारच गदा- 
रोळ उठवला. पण 'युटोपिया ' ह्या इंग्रजी शब्दाचा 
समानार्थक शब्द म्हणूनच गांधी तो शब्द वापरीत 
असत. ज्या सर्वसामान्य लोकांसाठी गांधी लिहीत 
होते आणि भाषणे देत होते त्यांचा ह्या शब्दामुळे 
अजिबात गेरसमज होत नव्हता. गांधींचे रामराज्य 
म्हणजे प्राचीन भारतातील राजसत्तेवर आधारलेले 
सरकार नसून विषमता, अन्याय आणि शोषण 
ह्यांपासून मुक्‍त असलेले राज्य होय, हे सहजप्रे रणे- 
नेच त्यांच्या लक्षात येत असे. 
गांधींच्या प्रार्थना-सभा देवळांतून नव्हे, तर खुल्या 
आकाशाखाली होत असत. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती, 
शीख, पारशी आणि बौद्ध धर्मांतील पवित्र ग्रंथांतून 
निवडलेले इलोक, वचने प्रार्थनेत म्हटली जात असल्या- 
मुळे ह्या सभा धामिक सुसंवादाचे प्रतीक ठरल्या होत्या. 
प्राथना झाली, की देशापुढील समस्यांवर ते बोलत. 
त्यांच्या अखेरच्या दिवसांत धामिक कटुता आणि ताण- 
तणाव वाढलेले असताना त्यांच्या प्रत्येक प्राथंना-सभा 
हे सहिष्णुतेचे निधडे प्रतीक बनले होते आणि अशा 
प्राथंनेनंतरच्या त्यांच्या भाषणाला दैनंदिन पत्रकार 
परिषदेचे स्वरूप आले होते. 
तेव्हा गांधींनी वापरलेली प्रतीके ही निव्वळ हिदू 
प्रतीके राहिळेलीच नव्हती. त्यांनी संतांची शब्दकळा 
कायम ठेवली; परंतु तिचा अर्थ बदलला. ह्या वस्तु- 
स्थितीचे भान अनेकदा त्यांच्या टीकाकारांना आले 
नाही. एम. एन. राय हे अश्या टीकाकारांपैकीच एक होते. 
आधी ते साम्यवादी होते; पुढे ते रॅंडिकल हयूमॅनिस्ट 
झाले पण त्यांच्या वैचारिक वाटचालीतील ह्या दोन्ही 
टप्प्यांवर असताना त्यांनी गांधींच्या धमंप्रवण राजकौय 
दृष्टीवर टीकाच केली होती. मात्र गांधींच्या धामिक 
परिभाषेच्या तळाशी असलेली निधर्मी दृष्टी आपल्या 
लक्षात आली नाही, ह्याची कबुली रॉय ह्यांना पुढे 
द्यावी लागली. गांधींचा संदेश हा सत्त्वतः ' नैतिक, 


अनुक्रमणिका 


४५ 
मानवतावादी आणि सवसमावेशक ' असा होता हे 
त्यांनाही मान्य करावे लागले. 

भारताच्या फाळणीला गांधी जबाबदार होते, असे 
म्हणणाऱ्यांना मी एवढेच सांगेत, कौ देशाचे तुकडे 
होण्याची ती प्रक्रिया टाळण्यासाठी आणि ती टाळणे 
अशक्‍य होऊन फाळणी झाल्यानंतर तिचे भीषण परि- 
णाम कमीत कमी कसे होतील, यासाठी त्यांनी जेवढी 
धडपड केली तेवढी कोणीच केली नसेल. १९४६ साली 
जातीय कटुता आणि हिसाचार अनावर होत चालला 
होता. अश्या परिस्थितीत एका निकराच्या क्षणी 
गांधीजींनी, त्यांचे सचिव म्हणून काम पाहात असलेल्या 
प्रा. एन. के. बोस ह्यांना त्यांची व्यूहरचना विश्‍वासात 
घेऊन सांगितली. * पहिली गोष्ट ही आहे, की राज- 
कारणाने हिंदू आणि मुस्लिम अशी आपली विभागणी 
केली आहे. ह्या मातसिक दलदलीतून लोकांना बाहेर 
काढून मला त्यांना वास्तवाच्या टणक भूमीवर उभे 
करावयाचे आहे. अश्या कामात त्यांना एकत्र आणावयाचे 
आहे, को जेथे ते हिंदू वा मुसलमान नसतील, तर सारेच 
केवळ माणसे म्हणून स्वतःला ओळखतील. म्हणून येथे 
नोआखलीत माझे आवाहून मुस्लिमांना मुस्लिम म्हणून 
आणि हिंदूंना हिंदू म्हणून नव्हे, तर सर्वसामान्य माणसे 
म्हणून आहे. आपले जीवन सुधारण्यासाठी या माणसांनी 
आपली गावे स्वच्छ राखली पाहिजेत, आपल्या मुलां- 
करिता शाळा उभारल्या पाहिजेत आणि जीवन सुखी 
होण्याच्या दृष्टीने अन्य अनेक पावले टाकली पाहिजेत.' 

* सत्तांतरा ' साठी चाललेल्या अंतिम वाटाघाटीत 
गांधींनी फारसा भाग घेतला नाही. परंतु फाळणीला 
असलेला त्यांचा विरोध हे उघडे गुपित होते. “ ब्रिटिश 
सत्ता भारतात अजूनही कार्यरत असताना आपण 
सुसंगतपणे विचार करण्यास असमर्थ आहोत. भारताचा 
नकाज्या बदलणे हे ब्रिटिश सत्तेचे कार्य नाही. ब्रिटिशांनी 
फक्त हा देश सोडून शक्‍यतो शिस्तबद्धपणे निघून 
जावयाचे आहे. त्यांना कदाचित गोंधळाच्या परि. 
स्थितीतही जावे लागेल. पण त्यांती वचनपुर्वेक 
सांगितलेल्या तारखेस वा त्याआधी गेले पाहिजे.” 
देशात उसळलेल्या हिसाचारामुळे, तो आटोक्यात 
आणणे कोणालाच शक्‍य राहिले नाही हे स्पष्ट झाल्या- 
मुळे फाळणीचा पर्याय हाच एकमेव उपाय म्हणून 
स्वीकारण्यास आपण बाध्य झालो असे नेहरू, पटेल, 
अन्य काँग्रेस नेते आणि प्रत्यक्ष ह: ब्रिटिश | यांचे 


कट 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


द्‌ 
म्हणणे. परंतु ह्या हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरच गांधीजी 
फाळणीविरुद्धचा आपला युक्तिवाद करीत होते. त्यांचे 
म्हणणे असे कौ, यादवी युद्धाच्या भीतीने फाळणीचा 
स्वीकार करणे म्हणजे “* पुरेशा प्रमाणात मार्थेफिरू 
हिंसाचार चालू ठेवला * म्हणजे सर्व काही प्राप्त होते 
असी कवुली देण्यासारखे आहे.' गांधीजींचा असा 
विदववास होता, कौ १९४७ साली निर्माण झालेले जातीय 
तणाव हे कितीही गंभीर भासत असले, तरी ती एक 
तात्पुरती अवस्था होती; आणि काही काळ वेडाचा- 
राच्या आहारी गेलेल्या भारतावर ' फाळणी लादण्याचा 
ब्रिटिशांना कोणताही हक्‍क नव्हता. * हक जाद 
थांबून शांतता प्रस्थापित झाल्यावर मगच पाकिस्तानचा 
विचार ' ही त्यांची भूमिका जोनांना आणि मुस्लिम 
लीगला मान्य नव्हती. कारण पाकिस्तात निर्माण 
झाल्याखेरीज ह्या देशात शांतता नांदणार नाही असेच 
त्यांचे ठाम म्हणणे होते. 

धर्मनिरपेक्षतेच्या भारतीय संकल्पनेला गांधीजींचे 
योगदान किती मोठे होते ह्याचे फारच थोड्या 
लोकांना भान आहे. अत्यंत धमंपरायण असुनही, 
त्यांनी म्हटले, को भारतातील सारी जनता एकाच 
धर्माची असती तरीही धर्माधिष्ठित राज्याच्या प्रस्ता- 
वाला मी विरोधच केला असता. व्यक्‍तो धर्मनिष्ठ 
असते, असायला हबी. राज्याची म्हणून कोणतीही एक 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


विशिष्ट धं निष्ठा असू शकत नाही; आणि नसावी, 
अशी त्यांची भूमिका होती. एका मिक्ञनर्‍याला त्यांनी 
सांगितले, की “ राज्य तुमचे ऐहिक कल्याण, आरोग्य, 
संपकव्यवस्था, चलन इत्यादींची अवश्य काळजी घेईल 
पण तुमच्या किवा माझ्या धर्माची काळजी करण्याचे 
राज्याला कारण नाही. धर्म ही प्रत्येकाची व्यक्‍तिगत 
बाब आहे. * 

१९३१ साली गांधीजींनी मन:पुर्वक दिलेल्या 
संमतीने कराची काँग्रेसमध्ये भूलभूत हक्कांचा ठराव 
मंजूर झाला. ह्या ठरावाने धमंस्वातंत्र्याचा ठाम 
पुरस्कार केला आणि जाहीर केले, कौ ' राज्य हे 
सर्व धर्मांच्या संदर्भात तटस्थच राहील. धर्माच्या 
आधारावर मुस्लिम लोगने देशाच्या फाळणीसाठी 
मोहीम काढून ती यशस्वी केली, तरीही स्वतंत्र 
भारताच्या संविधानात धमंस्वातंत्र्याचे हे तत्त्व अंतर्भूत 
केले गेले. गांधींचे अमेरिकन चरित्रकार लुई फिशर 
ह्यांनी एक विलक्षण विसंगती नोंदली आहे: जीना हे 
त्यांच्या तरुणपणी एक निधर्मी राष्ट्रवादी म्हणून 
वाढले आणि त्यांना धर्मात फारसा रस नव्हता. पण 
याच जीनांनी एका धर्माधिष्ठित राष्ट्राची स्थापना 
केली. याउलट, पुर्णत: धमंपरायण असलेल्या गांधींनी 
मात्र एक निधर्मी राष्ट्र प्रस्थापित करण्यासाठी आपले 
जीवन वेचले.*' 


टीपा 


१. मार्गारेट चॅटर्जी यांच्या, ' गांधीज्‌ रिलिजिअस थाट ! 


उद्धृत. 
२. एच्‌. मॉन्टगोमेरी हाइड, ' लांडे रोडिंग ! 


१९८६), पृ. १४५-४६. 
५. कित्ता, पृ. १५२. 


६. अगेहूनंदा भारती, “ गांधीजीज्‌ इंटरप्रिटेशन ऑफ गीता ” 
अँड द वल्ड > ( मेलबोनं, १९७० 3 / पू. ६१-६३. 


७. ' ह्रिजन ! , २८ सष्टेंबर १९३५. 


(लंडन, १९८३ ), मधील पृष्ठ ९० वर 


, (लंडन, १६६७), पृष्ठ ३५२. 
३. “ जैन गोल्स अँड डिसिप्लिन्स इन गांधीज्‌ परस्यूट ऑफ स्वराज ' 
पिटर राब आणि डेविड टेलर संपादित ' रूल, प्रोटेस्ट अँ 
साउथ एक्रिया', (लंडन आणि डब्लिन, १९७८), पृ. १२०-१३२. 
४. राधवन्‌ अय्यर, ' द मॉरल अँड पोलिटिकल रा 


', स्टिफन 


हे यांचा लेख, 
ड भायडंटिटो, 


अँस्पेक्ट्स ऑफ मांडनं 


यटिंग्ज ऑफ महात्मा गांधी , खंड १ , (लंडन, 


? एस्‌, रे संपादित * गांधी, इंडिया 


८. गांधींचे मुंजे यांना पत्र, १४ मे १९२७, गांधींची कागदपत्रे. 


३. एस. आर. मेहरोत्रा, ' द इमर्जन्स ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस ', ( दिल्ली, १९ 


अनुक्रमणिका 


१७१), पृ. ३५. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


१० 
११ 


१४. 


२५. 


डर 


४२. 


गांधी आणि धर्म ४७ 


. कित्ता, पृ. १२६. 

, ' इंडियन स्टेट्समन ', १३ डिसेंबर १८७२. 

. अँड्र्यू फ्रेज्ञर, ' असंग इंडियन राजाज्‌ अंड रयत्‌स ', (लंडन, १९९२ ), पृ. २८०. 
. ' हरिजन ' , २ ऑक्टोबर १९३६. 

* सी. डब्लू. एम्‌. गी. ', खंड ३४, पृ. २४. 

, गांधींचे व्ही. एम्‌. तारकुंडेंना पत्र, ३० ऑक्टोबर १९२६, गांधींची कागदपत्रे. 


. गांधींचे धन गोपाळ मुख्जींता पत्र, २९ जुले १९२६, गांधींची कागदपत्रे. 


. 'हरिजन ', १९ ऑंगत्ट १९२३९. 
., राघवन्‌ अय्यर, ' मारल अँड पोलिटिकल थॉट ऑफ गांधी ', (न्यूयॉक, १९७८), पृ. ३८०. 


. यंग इंडिया ', ७ मे १९२५. 
, एन. के. वोस, ' माय डेज्‌ विथ गांधी ', (कलकत्ता, १९७४), पृ. रर. 


, मार्गारेट चॅटर्जी, उपर्युक्त, पृ. ८८- 
. हॉरिस अलेक्झांडर, ' कंसिडर इंडिया ', (लंडन, १९६१), पृ. ७५. 


. “ हरिजन ', २० एप्रिल १९२५. 


, ' यंग इंडिया ', २१ ऑक्टोबर १९२७. 


, । यंग इंडिया ', १४ ऑगस्ट १९२४. 

. “ हरिजन ', ६ मार्च १९३७. 

, “ हरिजन ', तत्रैव. 

, यंग इंडिया ', २० फेब्रुवारी १९३०. 

, 'सो. डब्लु. एम. गी. ', खंड ३४, पृ. ५२७. 

. एम्‌. स्लेड, | द स्पिरिट्स विलग्रनिमेज ', पृ. १७१. 
, डे टू डे, द डायरी ऑफ महादेव देसाई ', खंड ६, पू. ४ट. 
. “हरिजन ', १२ जुलै १९४०. 

, “ हरिजन ', ६ मार्चे १९२७. 

. « इंडियन ओपिनियन ', २६ ऑगस्ट १९०५. 

: कलेक्टेड वक्‍्सं ऑफ महात्मा गांधी ', खंड , पू. ३७७. 
“यंग इंडिया ', १२ मे १९२०. 

_ / यंग इंडिया ', २७ नोव्हेंबर १९२४- 


, 'ह्रिजन', १० फेब्रुवारी १९४०. 
अल्बर्ट आइन्स्टाइन, ' आयडियाज्‌ अड ओपिनियन्स्‌ ', (नवी दिल्ली, १९८८ पुनर्मुद्रण), पू. ४०. 
डेनिस डाल्टन, ' गांधी अँड रॉय: द इंटरॅक्ान ऑफ आयडिऑलांजिज्‌ इन इंडिया ', 


सिवनारायण रे संपादित, ' गांधी, इंडिया अँड द वल्ड, (मेलबोनं, १९७०), पृ. १६६. 


शि रिजन र २२ सप्टेंबर १ ९४६. | | 
्् फिशर, ' लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ', (लंडन, १९५१). 


ही 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


हिंदुस्ववादप्रणाळी आणि भारतीय राष्ट्रीयत्व 


सेबॅस्टियन काप्पेन 


[ सेबॅस्टियन काप्पेन ( १९२४-१९९४ ) 
ख्प्रिश्‍चन कुटुंबात जन्मले. सोसायटी ऑफ जीझसचे 


हे केरळमधील एका परंपरा निष्ठ कॅथॉलिक सिबियन 
(जेसुइट पंथ) 


ते सभासद होते. र्पिइचन धर्मशास्त्रात 


त्यांनी ग्रेगोरियन युनिव्हसिटी, रोम, येथून डॉक्टरेट पदवी प्राप्त केली. प्रवंधासाठी निवडलेल्या विषयामुळे 


मार्क्स त्यांनी अभ्यासला. त्यांच्या जीवनाचे वळण वदळून टाकणारी हो 


विचारक म्हणून त्यांची 


भारतातील विभिन्न धर्मं व संस्कृती यांच्याविषयी 
बुद्धाची शिकवण यांचा त्यांचा अभ्यास 


परंपरा यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरणारे आहे ह 


असलेल्या लेखामधून मिळते. मल्याळम व इंग्रजी भाषेम 


टू रेव्होल्यूशन, ए सेक्शुअल मोरॉलिटी फॉर ट्मांरो 
अँड कल्चरल रेव्होल्यूशन, माकसियन अथीजम, 
यांचा समावेश भाहे. भाषांतर : वसंत पळशीकर. ] 


हंदुत्वाची वादप्रणाळी आणि तिचा व्यवहार 
यांच्याविषयी राष्ट्रीय पातळीवरील वृत्तपत्रे आणि 
बुद्धिमंत (अँकॅडेमिक) यांनी अलीकडील काही वर्पे 
बराच खल चालविला आहे. कोणत्या मानसिकतेमधून 
या वादप्रणाळीचा परिपोष होतो, या वादप्रणालीचे 
आथिक हितसंबंध कोणते असतात, आणि कोणत्या 
स्वरूपाची राजकोय व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे 
उद्दिष्ट तिचे असते यांवर प्रकाशझोत टाकले गेले 
आहेत. या विचारविमर्ाचे मौलिक योगदान मी 
अजिबात न नाकारता, हिंदुत्वाच्या वादप्रणाळी धर्म 
आणि राजकारण यांच्यात जो संबंध जोडून दाख- 
वितात त्याच्या स्वरूपाची चिकित्सा करण्यावर प्रस्तुत 
लेखात मी लक्ष केंद्रित करणार आहे. युरोपीय फाशी- 
झमच्या जातकुळीचीच ही वादप्रणाली आहे, हे प्रति- 
पादन कितपत यथार्थ आहे याची तपासणी करावी 
असे योजिले आहे. तसेच, राष्ट्रीय पुनरुत्थानाच्या 
व्यापक संदर्भात एका कृतिप्रवण रणनीतीची रूपरेषा 
सपरष्ट करण्याचाही प्रयत्न मी करणार आहे. 


अनुक्रमणिका 


त्यांची दृष्टी होती. याचे केवळ सूचन येथे 
ध्ये त्यांनी अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध 


( दोन्ही मल्याळम भाषेत ), जीझस अँड फ्रोडम, जीझस 
जीझस 


१ 


घटना होती. स्वतंत्र बुद्धीचे बंडखोर 


दक्षिण भारतामधील परिवतंनवादी तरुण ख्त्रिचन कायंकर्त्यांमध्ये मोठी ख्याती 
होती. ख्श्रिस्ताचे व्यक्तित्व, जीवन व दिकवण हा त्यांच्या अभ्यासाचा 


शिकवण दलितपोडितशोषितांच्या मुक्‍तीची बंडखोर क्रांतिकारक शिकवण आहे असे 
त्यांना खोल आस्था व भादर होता. 


होता. भारतीय जनसामान्यांची मुक्‍ती एका पर्यायी संस्कृतीच्या 
उभारणीमवूनच साध्य होईल, व ही पर्यायी संस्कृती निर्माण 


एक खास विषय होता. ख्तरिस्ताची 
त्यांचे प्रतिपादन होते. 
हिदू धर्मं व तत्त्वज्ञान, 


करण्यासाठी भारतातील विभिन्न धमं-संस्क्ृती- 
प्रसिद्ध करीत 
केले. यांमध्ये फ्रॉम फेथ 


दुडे आणि लिबरेक्षन थिऑलांजी अँड माक्‍्सिझम 


नाझीझमचा उदय जर्मनीमध्ये का झाला 
याविषयी ज्यूवंशीय जर्मन तत्त्वज्ञ अन्स्टे कासिरेर यांनी 
नोंदविळेळी निरीक्षणे येथे अत्यंत प्रस्तुत आहेत. 
१९४० च्या आसपास त्यांनी लिहिले, ' लढाईला 
आरंभ होण्याआधीच नॅशनल सोशलिझमच्या ( नाझी- 
वादाच्या) विरोधकांचा पराभव झालेला होता... . 
विरोधकांपैकी बहुतेकजण पक्के मार्क्सवादी होते. 
आथिक कोनामधूनच ते सर्व गोष्टींकडे पाहात, सर्वे 
घडामोडींचे विश्लेषणही त्याच अंगाने सादर करीत. 
राजकौय जीवनाच्या, राजकारणाच्या मुळाशी अथं- 
व्यवस्थाच असते आणि अथंव्यवस्थेच्या पुनरंचनेद्वाराच 
सर्व सामाजिक समस्यांची सोडवणूक होणार असते 
याविषयी त्यांची पूर्ण खात्री होती. या सिद्धान्ताचे झापड 
डोळ्यांवर बांधलेले असल्याने, तत्कालीन जमंनीत 
कोणता मुद्दा उपस्थित झालेला आहे याची जाण 
त्यांना आळीच नाही... कोठे मर्माघात होत आहे हे 
त्यांना दीघंकाळपावेतो उपमगलेच नाही. आणि जेव्हा 
कोणते संकट समोर वाढून ठेवले आहे हे त्यांना स्पष्ट 


> 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


हदुत्ववादप्रणाली आणि भारतीय राष्ट्रीयत्व 


होऊ लागले तेव्हा फार उद्नीर ज्ञाला होता. राजकीय 
मिथकांची लोकमानसावरील पकड इतकी प्रवळ झाली 
होती को, ती सैल करू पाहणाऱ्यांचा पराभव अटळ 
बनला होता.' 
नाझीवाद : एक मिथकज्शाही 

राजकोय मिथकांची प्रचंड स्फोटकशक्‍्ती ओळ- 
खण्यात विरोधक अयशस्वी ठरले. किवा, असे म्हणू 
या को, ही गोष्ट त्यांच्या फार उशिरा ध्यानी आली. 
फ्रेंच राज्यक्रांतीचे अधिष्ठान असलेल्या विचारप्रणालीचे 
ते वारसदार होते या वस्तुस्थितीत त्यांच्या अपयक्षाची 
पाळेमुळे होती. राजकारणाची वंठक ' वृद्धी ' (रीज्ञन) 
असते, वुद्धिनिष्ठ तर्काच्या आधारेच मुख्यतः राजकोय 
घडामोडी निर्धारित होतात; समाजसंघटनेचे मुख्य 
तत्त्व/सूत्र ' वृद्धी ' हे असते, ही भूमिका फ्रेंच राज्य- 
क्रांतीने प्रस्थापित केली होती. तिला प्रामाण्य प्राप्त 
करून दिले होते. “ एक व्यक्‍ती, एक मत? या 
तत्त्वानुसार सर्वे व्यक्‍ती समान होत्या; व्यक्‍्तिव्यक्‍तीं- 
मध्ये भेद प्रस्थापित करणार्‍या, त्यांच्या दर्जा- 
मध्ये, अधिकारांमध्ये फरक करण्यासाठी आधारभूत 
ठरणाऱ्या सर्व गोष्टी निकालात काढल्या गेल्या. कोण- 
ताही नागरिक अन्य कोणत्याही नागरिकाची जागा 
घेऊ शकत होता, कारण त्यांच्यामध्ये समानता व 
सारखेपणा होता (111४९158] ९५०1911४00111(9) . 
* रीजञन च्या आधारे राजकीय जीवनाच्या क्षेत्रात 
हो गोष्ट निरपवाद सत्य म्हणून अधोरेखित केली गेली. 
आथिक व्यवहारांच्या क्षेत्रात, सर्वे उत्पादित वस्तूंची 
(कमांडिटीज) मृक्‍तपणे, सावंत्रिक रीत्या, समानत्वाच्या 
भूमिकेमधूत देवाणघेवाण वा खरेदीविक्री होऊ शकते, 
कारण अखेरीस सर्व उत्पादित वस्तृंमध्ये श्रमशक्‍तोच 
कमीअधिक एकक संख्येच्या रूपात मूर्त झालेली असते, 
असे प्रतिपादन केले गेळे. सर्व वस्तू अंतिमत: * म्‌तं 
श्रम (ला४३(१]]20त 18300 ) असल्याने त्या 
समान, सारख्याच असून त्यांची अदलाबदल साविक 
( युनिव्हर्सल ) स्वरूपात होऊ शकते. ही उमज 
* रीज्ञन'च्या आधारे प्राप्त झाली. विज्ञानाच्या क्षेत्रात 
वस्तुनिष्ठ, विद्लेषक, आणि साधनरूप ज्ञानाची 
पायाभूतता व अग्रेसरत्व सांगितले गेले. माणसाला 
भावभावना असतात, आणि त्याही माणसांना कृतीं- 
साठी कारणे पुरवीत असतात हे तर बुद्धिप्रामाण्यवादी 
विसरलेच. ते हीपण गोष्ट विसरले की, माणसाच्या 

न. भा. ७ 


अनुक्रमणिका 


९ 


ठायी असलेले वासनाविकार, कामना यापण त्याला 
कृतीसाठी कारणे पुरवीत असतात. या कारणां- 
मागील तके 'वृद्धो' जाणू शकत नाही; माणसे 
* विवेकशून्य ' वनून वागतात, एवढेच पुनःपुन्हा 
वुद्धिप्रामाण्यवादी विद्लेषण, आपणास सांगत राहते. 
कालोघात असेही स्पष्ट झाले को, नागरिकांना 
राष्ट्रामध्ये * बांधणे ', राष्ट्र घडविणे केवळ बौद्धिक 
युक्‍्तिवादांच्या भरवशावर शक्‍य नाही. राष्ट्रभावना, 
राष्ट्रनिष्ठा यांच्या निमितीसाठी स्त्री-पुरुषांच्या ठायी 
असलेल्या भावनांना आवाहन करून जागृत व उत्कट- 
स्वरूपात भावशक्‍्ती उत्पन्न करण्याचे काम खूक्ष, 
कोरड्या “बुद्धी 'च्य़ा हारा होत नाही. विशिष्ट हित- 
संबंध वा हेतू यांच्या पुतंतेसाठी संघटना बांधण्यामध्ये 
बौद्धिक युक्तिवाद पुरा पडतो. पण अधिक खोलवर 
जाऊन पोचणार्‍या नात्यांच्या आधारे समुदाय/समाज 
यांच्या बांधणीसाठी 'बृद्धी'चा आधार कमी पडतो. 
म्हणूनच विसाव्या शतकातील राजकारणात वारंवार 
मिथकांचा आश्रय घेतला गेल्याचे दिसते. 

पण, इतर साऱ्या गोष्टींचा आधार सोडून, 
मिथकांचाच आश्रय घेण्याची गरज कोणती ? स्थल- 
कालातील, म्हणजेच पारलोकिक स्थलकालात घडणाऱ्या 
घटनांच्या आधारे वास्तवाची प्रतीकात्मक उकल 
मिथकांद्वारे केळी जात असते. त्यामुळे लोकांच्या 
ठायी बिनशर्त व नि:शंक श्रद्धा व निष्ठा उत्पन्न 
करण्याची शक्‍ती मिथकांमध्ये असते. ' जर असे असेल 
तर... अज्ला प्रकारचा युक्तिवाद विज्ञानात केलेला 
असतो. बांधिलकी त्यामुळे सशतं असते, कधीच 
निःशंक नसते. शिवाय, मिथके केवळ चिंतनाचा 
विषय नसतात. त्या कृती करण्यास आवाहन करीत 
असतात. मिथक मूर्त करावयाची गोष्ट असते. या मूतं 
करण्याच्या प्रक्रियेला उद्देशेनच आपण विधी ही 
संज्ञा वापरीत असतो. धामिक विधी या प्रतीकात्मक 
कृती असतात. या प्रकारच्या प्रतीकात्मक कृतींना 
मिथके प्रेरणा पुरवितात असेच केवळ नाही. माणसांचे 
परस्परांशी व निस्गसृष्टीशी नाते प्रस्थापित करणाऱ्या 
नैतिक कृत्यांनाही मिथके प्रेरणा देतात. मिथकांच्या 
ठायी असलेल्या या सर्जक विध्वंसक, प्रचंड स्फोटक- 
शक्तीची जाण हिटलरने जेवढी प्रकट केली तेवढी 
त्याच्या समकालिनांपैकी इतर कोणीही प्रकट केली 
नाही : त्याते राजकीय उदिष्टांची पूर्ती करण्याच्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


५० 
कामी या शक्‍तीला जुंपले. हिटलरने लिहिले, “ शास्त्र- 
शुद्ध बौद्धिक शिकवणुकोने जनसामान्यांच्या मनाची 
पकड घेतली आणि त्यामधून जगाच्या पाठीवर प्रचंड 
मोठ्या उलथापालथी, क्रांत्या घडून आल्या असा इति 
हास नाही. बौद्धिक शास्त्रशुद्ध शिकवणुकीमध्ये हे 
सामर्थ्य नाही. एखाद्या गोष्टीवर त्यांची भक्ती जडली 
म्हणजे ती भक्‍ती जनसामान्यांच्या ठायी प्रचंड ताकद 
उत्पन्न करते. किंबहुना, एक प्रकारच्या पागलपणाने 
त्यांची मने कावीज केली कौ मग जनसामान्य कृती 
करण्यास उद्युक्त होतात.”' मृसोलिनी तर आणखी 
पुढे जाऊन असे म्हणाला, “मी व हिटलर म्हणजे 
मार्थेफिरूंची जोडोच आहोत; आम्ही आमच्या भ्रामक 
मनोराज्यांच्या पुणंतया अधीन ज्ञालो आहोत. एकाच 
गोष्टीवर आता आमची मदार आहे; आम्हाला अनुरूप 
मिथकाची निर्मिती केली पाहिजे.” * 

राजकोय उ दिष्टांच्या पूर्तीसाठी मिथकांचा उपयोग 
करण्याची गोष्ट पार प्राचीन काळापासून घडत आली 
आहे. पण पुर्वीच्या काळी समष्टीच्या ' अवोध ' जाणिवे- 
मधून मिथकांची सामान्यत: निर्मिती होत असे. विसाव्या 
शतकाचा विशेष यात आहे को, मिथकांचे जाणूनबुजून 
उत्पादन केले जात आहे. मिथकनि्भितीचे एक 'शास्त्र' 
(1०82०) व 'तंत्र ! ((8९11८) आज विकसित केले 
गेले आहे. स्वत:च्या हितसंवंधी राजकारणाचे घोडे पुढे 
दामटण्यासाठी मिथके जन्माला घातली जात आहेत. 
मिथकांना राजकोय आल्य व रंग दिला जात आहे, 
आणि राजकारण हे मिथकांच्या मूर्तीकरणासाठी राब- 
विले जात आहे. आपल्या डोळ्यादेखत ही प्रक्रिया 
घडत आहे. गांधींचे एक मिथक तयार केले गेले; त्यांना 
* राष्ट्रपिता ' बनवले गेले. इंदिरा गांधी या विसाव्या 
शतकातला दुर्गादेोवोेचा अवतार होत अशी त्यांची 
प्रतिमा लोकमानसावर ठसविली गेली. तामिळनाडू 
राज्यात सिनेनट एम. जी. रामचंद्रन यांना देवत्वच 
बहाल केले गेले. जयललिता यांच्याबद्दल, त्या एक 
कृपाळू देवीच अवतरल्या आहेत या भावनेने लोकांनी 
भक्तिभाव बाळगावा असे पद्धतशीर प्रयत्न केळे जात 
आहेत. * पोलिसांसोबतच्या झटापटी ५, ' होकांना भय- 
ग्रस्त करून सोडणारा आतंकवादी ', खुळी बाजारपेठ ' 
हीदेखील अधिक सूक्ष्म व गहून स्वरूपाची मिथकेच 
आहेत. अमेरिका ही ' लोकशाहीची कैवारी असल्याचे 


सहका्ये करावयाचे होते. ' जनसामान्यांचे राष्ट्रोयी- 
मिथक अलीकडच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात बराच करण ' करून त्यांची राष्ट्रनेत्याशी एकरूपता साधार ठे 
आ. त (क, ७४१ त्र 3 
«र यार > क्क 
| नवभारत ६ ठरे ९ 
*्सट्टी॑ ७५ डे रर 
डे (अमृतमहोत्सवी चढ 
क्र र्क शट वर्ष 9 ह... प 
आळ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास षद ड् कक “५, 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 4” 8 
री संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


काळ प्रचलित आहे. ' जागतिक राष्ट्रसमूह ' (पआपटा- 
1910113] ८०॥॥11)॥1111% ), ' विकसित राष्ट्रे 
हीदेखील अशीच मिथके आहेत. गोरवर्णीय प्रभुत्वशाली 
राष्ट्रे स्वतःचा नव-साज्राज्यवाद ज्ञाकण्यासाठी या 
मिथकांचा वापर करीत असतात. 
आपण नाजीवादाकडे परत वळू या. नॉडिक वंद 
हा श्रेष्ठ गुणांनी संपन्न असा वंद आहे, या इहवादी 
मिथकाचा वापर हिटळरते केला. या मिथकाचा 
मनोमन स्वीकार करण्यामधून एक मत पक्के मनात 
रुजले, निष्ठेचे रूप प्राप्त झाले. सर्व जगाला तारण्याचे 
कार्य नॉडिक वंशीयाच्या खांद्यांवर येऊन पडले आहे, 
ही ती निष्ठा होय. जो तारणहार समाज असतो तो, 
अर्थातच, स्वत:मध्ये परिपूर्ण असल्याचा, स्वयंपूर्णतेचा 
दावा करतो. सर्वे वावतीत जर्मनी राष्ट्र स्वयंपुणं 
असले पाहिजे. पण गरजेच्या अनेक वस्तूंसाठी त्या वेळी 
जमंनी इतर राष्ट्रांवर परावळ्वी होते. हे परावलंबन 
कसे व केव्हा दूर होईल ? “सर्व जगाचे आथिक 
व्यवहार केंद्रोभूत पद्धतीने संघटित करून प्रत्येक 
राष्ट्राने त्याच्या . क्षमतेनुसार अनुरूप अश्या वस्तूंचेच 
तेवढे उत्कृष्ट उत्पादन करावे अक्ली व्यवस्था लावून 
देणे हाच यावरं एकमेव उपाय असल्याचे ” सांगितले 
गेले. गौरकाय नॉडिक वंशीय समूहाकडे, म्हणजे जर्मन 
राष्ट्राकडे अक्ली. जागतिक व्यवस्था उभारण्याचे व 
चालविण्याचे काम राहावयाचे होते, कारण ही भूमिका 
पार पाडण्याची लायकी जगात केवळ त्यांच्यापाशीच 
होती. नाझी पक्षाचे हे जीवितकार्य होते.* हा सवे 
प्रकेल्प हा साम्राज्यवादी प्रभुत्व प्रस्थापित करण्या- 
साठी होता, ही गोष्ट यावरून अगदी स्पष्टच होते. 
नॉडिक वंशश्रेष्ठत्वाच्या या मिथकाचा समष्टिवाद हा 
आणखी एक घटक होता. सर्व समाज हा. एक पुरुष 
होती. व्यक्‍ती, समूह, वर्ग 


आहे अशी कल्पना केलेली 

यांनी आयापल्या स्वार्थाचा त्याग करून, समपित वृत्तीने 
केवळ जमंन राष्ट्राच्या महत्तेसाठी आणि वंभवासाठी 
काम करावे हे एकमेव कर्तव्य होय असा या मिथकाचा 
संदेश होता. मालक, कामगार, शेतकरी, ज्ञासकीय 
नोकरश्याही इत्यादी विभिन्न समाजघटकांनी, समदा- 
यांनी स्वतःचे हित साधण्यासाठी वर्गळढ्याचा मार्ग 
अनुसरावयाचा नाहो. त्याऐवजी सर्वांनी परस्परांशी 


हिडुत्ववादप्रणाली आणि भारतीय राष्ट्रीयत्व 


वयाची, त्याला शरण जाऊन आपले तनमनधन त्याच्या 
चरणी रुजू करावयाचे हे स्वप्न होते. या प्रक्रियेची 
पराकोटी गाठण्यावर हिटलरने भर दिलेला होता. 

नॉडिक वंशाच्या या उदात्तीकरणाचे भीषण 
परिणाम झाले. * नॉडिक वंद ही एक एंतिहासिक 
व सापेक्ष अशी गोष्ट होती. पण तिला लोकिक 
स्थलकालातीत असे पारलोकिक स्थलकालामध्ये केवल 
स्वरूप मिथकाद्वारे प्राप्त करून दिले गेले. हे मिथक 
टिकवून धरावयाचे तर, ज्याच्या विरोधात असणारा एक 
टोकाचा ' दात्रू ' त्याच केवलस्वरूपी मिथकांद्रारा उभा 
करणे आवड्यक ठरते. म्हणजे मग या शत्रूचा पाडाव 
करण्यासाठी माणुसकीलाही तिलांजली देऊन निष्ठ्र 
व क्रर आक्रमक पवित्रा घेण्याचे समथन करता येते. 
असा पवित्रा घेणे वेध ठरते. नॉडिक वंश हा सवंश्रेष्ठ 
असला तर, अन्य वंशीयांना अंकित करणे हे नॉँडिक 
वंशाचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्यास उपयोगी पडते. माझी 
सकारात्मक (]309110०) प्रतिमा / अस्मिता मिथकाच्या 
रूपात कपिलेल्य़ा शत्रूच्या नकारात्मक (11280(1ए८) 
प्रतिमा / अस्मितेने तोलून धरली जाते. माझ्या देवत्वाचे 
मिथक साथे व वेध तेव्हाच ठरते जेव्हा मी केवल 
स्वरूपी राक्षसाच्या मिथकामध्ये एका शत्रूची कल्पना 
करतो. 

अलीकडील पद्चिमी इतिहासामधून याचे उदा- 
हरण द्यायचे तर, लोकशाहीचा कंवारी देश म्हणून 
अमेरिकेचे स्वतःसंवंधीचे मिथक प्रसृत केल्यावर, 
अमेरिकेला ' लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या ' केवल- 
स्वरूपी शत्रूची मिथक स्वरूपात निमिती करणे गरजेचे 
बनले. सोविएत रशियामध्ये असा शत्रू अमेरिकेने 
पाहिला, आणि सोविएत रशियासंबंधी एका मिथकाची 
नि्भिती केली. सोविएत रशिया हे लष्करी दृष्ट्या 
अमेरिकेलाही भारी वनले आहे. असे एक पुरक 
मिथकपण निर्माण केले गेले. सार्‍या जगाला शस्त्रसज्ज 
लष्करी छावणीचे रूप देण्यासाठी जो आटापिटा 
अमेरिकेने चालविला त्याचे समर्थन जगाच्या नजरेत 
मग अमेरिक्रेळा करता आले. सोविएत रल्षिया हा हात्रू 
असा केवल स्वरूपात उभा केल्यावर, त्याला आवर 
घालण्याच्या निमित्ताने जगावर स्वत:चे आथिक व 
लष्करी प्रभुत्व अमेरिकेला प्रस्थापित करता आले. 
आज सोविएत रशियाचे विघटच ज्ञाल्यावर, स्वत:ला 


स च स पालात य ्त््त्का तर : 
होकह्याहीचे कैवारीपण स्वत:च बहाल केळेल्या “* हिंदुत्व ' हा सावरकरांचा प्रबंध १९१७ साली प्रथम 
-” ९ र त्र 
५ ति फा. 
(३१४09 
भ्र नवभारत 
भट णी 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


५९ 


अमेरिकेचा गोंधळ उडालला आहे. लोकशाहीच्या 
कैवारीपणाचे मिथक कसे टिकवून धरावयाचे ? ज्या 
शत्रूचा मनःपुर्वक द्वेष करता येईल असा शात्रूच न 
उरल्याने अमेरिकेची स्थिती मोठी अवघड बनलेली 
आहे. मूतिमंत दृष्टता, लोकशाहीचा मारेकरी 
शी ज्याची प्रतिमा रंगविता येईल अशा शत्रूचा शोध 

निकराने चाललेला आहे तो तेवढ्याचसाठी. अलीकडे 
अमेरिकेने औद्योगिक दृष्ट्या मागास असलेल्या लिबिया 
आणि इराक या देशांना आपले लक्ष्य बनविलेले आहे. 

हिटलर व त्याचा नाझी पक्ष यांनी पराकोटीचे 
शत्रुत्व कोणावर आरोपित केले ? त्यांनी कोणाला 
* राक्षस ' बनविले ? ज्यू लोकांना. जे जे म्हणून वाईट 
भोग जर्मनीच्या वाट्याला आले ते सवे ज्यू लोकां- 
मुळे असे म्हटले गेले. त्यांना पुर्ण दुष्ट खलनायक 
ठरविण्यात आले. श्रेष्ठ नॉडिक वंशीय जमंन आणि बरो- 
बर विरुद्ध टोकाळा असलेले घृणास्पद, हीन ज्यूवंशीय 
अश्ा प्रकारे ध्रुवीकरण एकदा झाल्यावर जमंनीतले 
राजकारण म्हणजे शुभ-अशुभ, सृष्ट-दुष्ट यांच्यातील 
संघर्षाच्या अधिभोतिक पातळीवर चाललेले नाट्यच 
बनले. सुर-असुरांमधील जणू युद्धच असे त्याला रूप 
आले. नाझी पक्षाचे व जमंन लोकांचे लष्करी धर्तीवर 
संघटन करण्यास वधता प्राप्त ज्ञालो. समाजपुरुषाचे 
संघटन साचेबंद लष्करी पद्धतीने करण्याच्या दृष्टीने 
नमुना म्हणून हिटलर रोमन कॅथलिक चचंकडे पाहात 
होता हो गोष्ट अन्वथक आहे. 

हात्रूला राक्षसाचे रूप दिले कौ, शात्रूविरुद्धच्या 
हिंसाचाराच्या कृतीला धार्मिक बल्िदानाच्या विधीचे 
रूप प्राप्त होते. शत्रूवर राक्षसाचे रूप आरोपित कर- 
ण्याचा शेवट, स्वत:चेही राक्षसीकरण होण्यात होतो. 
मिथकांची निमिती करून राष्ट्राचे उत्थान साधण्याच्या 
ओघात छळछावण्या आणि ग्ॅसचेंबर या स्वरूपातली 
जनसमूहांच्या शिरकाणाचे प्रगल्भ तंत्रविज्ञान नाझींनी 
विकसित केले. या हृत्याकांडात एक कोटी ज्यूंचा 
वध केला गेला. ज्यूंवर राक्षसीपण आरोपित कर- 
णाऱ्यांचा व्यवहार वास्तवात कमालीचा, पराकोटीचा 
राक्षसी झाला. 
हिदुत्ववादाची फॅसिस्ट वेशिष्ट्ये 

हिंदुराष्ट्रवादी विचारप्रणालीचा उदय आणि 
नाझीवादाचा उदय या समकालीन घटना आहेत. 


५२ 


प्रकाशित झाला. हो युगप्रवतंक घटना म्हणायला हवी. 
१९२५ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना 
झाली. हिंदुराष्ट्रवादाचा प्रचार व त्यासाठी संघटन 
बांधणारी मुख्य प्रेरकशक्ती राष्ट्रीय पयस संघ 
ही राहिली आहे. काही महत्त्वाच्या बाबींमध्ये युरोपा- 
तील फॅसिस्ट चळवळींश्नी या संघटनेचे साम्य आहे 
याची अभ्यासकांनी ठळकपणे नोंद घेतलो आहे. या 
मदद्याकडे वळण्याआधी, हिंदी राष्ट्रवादाच्या व्यापक 
संदर्भात हिंदुराष्ट्रवाद वा हिंदुत्ववाद कोठे कसा वसतो 
ते पाहणे उपयोगाचे होईल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात हिदी 
राष्ट्रवादाच्या पुढील तीन धारा सांगता येतात. मुस्लिम, 
जैन, ख्त्रिचन, शीख इत्यादी विभिन्न धामिक जमातीं- 
मधील ऐक्य हा आभार असलेली राष्ट्रवादाची एक 
धारा होती. ती जमातधिष्ठित ( ८०्पागाय्यापवांवा) 
होती असे म्हणता येईल. या विभिन्न जमातींचे 
जमातीय पद्धतीचे संघटन आधी बांधावयाचे व अज्ञा 
जागृत, प्रवुद्ध व संघटित जमातींनी एकत्र येऊन हिंदी 
राष्ट्राची बांधणी करावयाची अशी कल्पना होती. 
स्वातंत्र्यळढचाचे आरंभीचे नेतृत्व या विचाराचे होते. 
गांधींची ही अंशत: धारणा अक्ली होती. गांधीजींनी 
लिहिले, ' हिंदू, मुसलमान, पारशी, ख्त्रिचन- ज्या ज्या 
धर्मीय जनसमूहांनी हिंदुस्थानाला आपला देश मानले 
आहे ते सव देशबांधव आहेत.'* १९२२ नंतरच्या 
काळात जमातधिष्ठित राष्ट्रवादाची ही धारा क्षीण 
होत गेली. इहवादी राष्ट्रवादी प्रणालीने तिची जागा 
घेतली. पं. मोतीलाल व पं. जवाहरलाल हे पितापुत्र 
या राष्ट्रवादी धारेचे प्रवक्ते होते. हिंदुस्थानच्या सर्व 
नागरिकांचे मिळून होणारे ते हिदी राष्ट्र अशी त्यांची 
सेक्युलर धारणा होती. ही पाश्‍्चिमात्यांकडून उसन- 
वारीने घेतलेली संकल्पना होती. भारतीय इतिहास 
व संस्कृती यांच्यामध्ये या संकल्पनेला अधिष्ठान प्राप्त 
करून देण्याचे प्रयत्न केले गेले. कालांतराने, भारतीय 
राज्यसंस्थेचे मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून या इहवादी राष्ट्र- 
वादाच्या संकल्पनेचा स्वीकार करण्यात आला. तरी 
परंतु निवडणुकांचे राजकारण करण्यासाठी जात- 
जमातीय निष्ठांचा फायदा राजकीय पक्ष उठवीत 
राहिलेच. राष्ट्रवादाची तिसरी धारा हो हिंदू समा- 
जाच्या प्रभुत्वावर भर देणारी आहे. जमातधिष्ठित 
राष्ट्रवादाचेच ते एक विशिष्ट रूप आहे. भारतातील 
अन्य अल्पसंख्य जमातींना गौणत्व देणारी, त्यांच्यावर 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


हिंदूंचा वरचष्मा राहणे स्वाभाविक, इष्ट व आवड्यक्र 
मानणारी ही धारा आहे. या हिंटू-प्रभुत्ववादी राष्ट्रवादी 
प्रणालीची पायाभरणो विसाव्या शतकाच्या पहिल्या 
दोन दशकांमध्ये केली गेळी. वावरी मशीद - राम- 
जन्मभूमी वादंग हा या राष्ट्रवादी प्रणालीच्या प्रसारा- 
तला एक टप्पा आहे. 

हदुत्वाची सुस्पष्ट, नि:संदिग्ध व्याख्या करण्याचे 
सवे प्रयत्न अयशस्वी ठरणारे आहेत. कारण हिंदुत्व 
हो संकल्पना नाही. ती एक शिकवण (11९९८९) 
आहे. असे घडवून आणा असे सांगण्याचा तो भाग 
आहे. ते एक मिथक आहे. विवेकाधिष्ठित तर्काच्या 
आधारे बांधणी केलेली ती संकल्पना नाही. प्रत्येक 
प्रतीक जसे अनेक अंगांनी समजून घेता येते, त्यात नवा 
अथे जसा गरजेनुसार नेहमीच भरता येतो, तसेच 
* हिंदुत्वा 'चे आहे. अगदी व्यापकतम अर्थाे, हिंदुत्वाचा 
आशय भारतीय संस्कृती वा सभ्यता (ल॑]1531ा) 
असा असतो. पण ' हिंदुत्वा 'चे प्रवक्ते ' भारतीय ' 
(ताळा) या शब्दाचा वापर करणे नापसंत करतात. 
त्यांच्या मते तो आंग्लाळलेला शब्द आहे. ' हिंदू ' हे 
विद्षेषण वापरणे ते पसंत करतात. पण वस्तुत: हा 
शब्दही एतहेशीय नाही याचे भान ते प्रकट करीत 
नाहीत. ते काही असो, मुस्लिमघटकाचा अपवाद 
वगळता, भारतीय परंपरेमधील सर्व धामिक, सांस्कृतिक 
घटक एकत्र येऊन हिदू सांस्कृतिक परंपरा तयार 
झालेली आहे, हिंदु संस्कृतीत या सर्वांचा समावेश 
होतो असे मानले वा सांगितले जाते. गोळवलकर हिंदू 
धर्माविषयीच तेवढे बोळतात असे नाही; ते हिंदू वंश, 
हिंदू भाषा आणि हिंदू भूमी असेही शब्दप्रयोग करतात. 
आता, एका विवक्षित अर्थाने हिंदू धर्म अश्ली एक गोष्ट 
जरूर अस्तित्वात असल्याचे आपण म्हणू शकतो. पण 
हिंद वं, हिदू भाषा, हिंदू भूमी या शब्दप्रयोगांना 
ऐतिहासिक आधार व वैधता / प्रामाण्य नाही. पण 
ऐतिहासिक संशोधनामधून कोणत्याच मिथकाची 
निर्मिती होत नाही. ' काल्पनिक स्वप्निल निर्मिती ' असे 
मिथकाचे स्वरूप असते. तिच्यावर भावनांचा मोठा 
' विद्युत-मार ' असतो. संकुचित अर्थाने ' हिंदुत्व ' 
म्हणजे हिंदु धमं. येथे संक्षेपणाची (एल्वपल) 
प्रक्रिया घडून येताना दिसते. ग्यानेंद्र पांडे यांनी म्ह्टले 
आहे, “ संघपरिवाराने भारतीय इतिहासाचे संक्षेपण 
धर्मांमध्ये, धर्मांचे हिंदु धर्मात, हिट धर्माचे संक्षेपण 


0 याभ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डड, 


नवभारत ६ 


> 


जौ 
) जो 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाड 


हिंदुत्ववादप्रणाली आणि भारतीय राष्ट्रीयत्व 


रामभक्तीत, रामभक्तीचे संक्षेपण राममंदिर बांधण्यात, 
आणि दोवटी राममंदिर बांधण्याचे संक्षेपणही अतिरेकी 
विचारांच्या हिंदू दलाने निवडलेल्या जागीच व निश्चित 
केलेल्या पायऱ्यांनीच मंदिराचे बांधकाम करण्यात केले 
ही सारी प्रक्रिया घडताना आपण आपल्या डोळ्यांनी 
पाहिली आहे.' ' 

हिंदुत्वाची भूमिका सरळसोपी, विशुद्ध पुनरु- 
ज्जीवनाची वा परंपरानिष्ठेचो नाही. परंपरेतील काही 
घटक तेवढे निवडून घेण्याची भूमिका स्पष्ट दिसते. 
अहिसा हा परमधर्म आहे, मंत्री व करुणा हो जीवन- 
मूल्ये सर्वश्रेष्ठ आहेत या भगवद्गीतेच्या नि बुद्ध यांच्या 
शिकवणुकीकडे हिंदुत्वपू्ण दुलेक्ष हिंदुत्वविचार करतो. 
विपुल सुफलन व समृद्धी यांभोवती लोकधर्मीय व्यवहार 
एके काळी संघटित झालेले होते. राधा-कृष्ण आणि 
शिव-शक्‍ती ही युगुले व त्यांच्यातील रतिभाव प्रतीक- 
रूपाने या धारणेचा आविष्कार करतात.* हिंदु धर्मा- 
तील या घटकाविषयी हिंदुत्वाची प्रणाली मूग मिळून 
गप्प बसते. हिंदू व्यक्‍ती निष्ठूर, कडवी कशी बनेल, ती 
आग्रही व आक्रमक व्यवहार करायला कशी शिकेल 
यादृष्टीने उपयोगी अश्या परंपरेतील घटकांवर हिंदुत्वाची 
प्रणाली भर देते. तसे घटक उठाव देण्यासाठी, 
मनावर बिबविण्यासाठी निवडते. म्हणून मर्यादा- 
पुरुषोत्तम रामाची प्रतिमा ती समोर ठेवीत नाहो, 
राक्षसांचे निर्दालन करणार्‍या क्षात्र राजपुरुषाची 
प्रतिमा तिच्या दृष्टीने मध्यवर्ती ठरते. परंपरेतील काही 
घटक निवडण्याच्या भूमिकेची सांगड आधुनिकतेच्या 
काही पैलूंचे स्वागत करण्याशी घेतली गेल्याचे आढळते. 
येथेही आधूनिक परिचमी सभ्यते (टएं11591101) - 
मधीळ काही घटक वेचून घेतले जातात असे दिसते. 
सेक्युलॅरिझम आणि लोकशाही या पश्चिमी संकल्पना 
हिंदुत्ववाद्यांच्या टीकेचे लक्ष्य बनलेल्या आढळतात. 
आधुनिक विज्ञान-तंत्रविज्ञानाचे तर ते स्वागत कर- 
तातच, पण भांडवलशाही आणि अनिर्बंध बाजार- 
व्यवस्था, त्यासोबत येणारा उपभोगवाद यांचेही या 
भूमिकेत स्वागत आढळते. आपण पद्चिमी आधुनिक- 
तेला शरण जात नसून, स्वतः निवडलेल्या ध्येयांच्या 
सिद्धीसाठी आम्ही विज्ञान-तंत्रविज्ञान, भांडवली अर्थ- 


ष्र 


व्यवस्था यांचा वापर वेचक पद्धतीने करून घेत आहोत 
असा त्यांचा दावा असतो. येथे ही गोष्ट ध्यानात घेतली 
पाहिजे को, हिंदुत्वाचे मिथक अजूनही घडविले जात 
आहे. अखेरीस त्याचा आशय-आकार काय राहणार 
आहे ते भविष्यातच स्पष्ट होणार आहे. नॉडिक वंशाचे 
श्रेष्ठत्व हे इहवादी मिथक वापरून नाझींनी जर्मन 
लोकांचे संघटन एका कट्टर राष्ट्रवादी शक्‍तीच्या रूपाने 
बांधले आणि त्या शक्‍तीचा वापर करून ते सत्तेवर 
आले. भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व या धामिक 
मिथकाचा वापर हिंदू, दलित, आदिवासी आणि शीख 
यांना एका ' राष्ट्रात संघटित करून एक हिदू राज्यसत्ता 
प्रस्थापित करण्यासाठी करू पाहात आहे. या राज्यात 
अ-हिंदु हे नागरिक असतील, पण त्यांचे नागरिकत्व 
हिंदूंच्या राजी राहण्यावर अवलंबून राहील. गोळवलकर 
म्हणतात, ' हिंदुस्थानातील अ-हिंटू लोकांनी हिंदू 
संस्कृती व धर्म यांचा अंगीकार केला पाहिजे, हिंदू धर्मा- 
विषयी आदर व पृज्यभाव बाळगण्यास शिकले पाहिजे, 
हिंदू वंश व संस्कृती यांना वैभवशाली बनविण्याखेरीज 
अन्य कोणत्या कल्पना उराशी बाळगता कामा नयेत, 
,..त्यांनी कोणतेही विष अधिकार वा सवलती 
मागता कामा नयेत ... नागरिकत्वाचे हक्कही मागता 
कामा नयेत.' ” हिंदूंच्या श्रेष्ठत्वाचे गुणगान करण्याच्या 
बरोबर अटळपणे सर्व जगाला हिंदु बनविण्याचे ध्येय | 
स्वप्न जोडूनच येते. विसाव्या शतकाच्या आरंभापासूनच 
हिंदू धर्माचा प्रसार करण्यासाठी जगाच्या कानाकोपर्‍या- 
मध्ये * मिशनरी ' जाऊ लागले भाहेतच. दुसर्‍या एका 
बाबतीतदेखील नाझी मिथकाशी हिंदुत्वाच्या मिथकाचे 
साम्य आढळते. समाज हा एक पुरुष होय, जाती व वग 
हे या समाजपुरुषाच्या शरीराचे अवयव होत ही धारणा 
दोन्ही मिथकांमध्ये अनुस्यूत आहे. त्यामुळे जाती व वर्ग- 
संघर्ष हा अवेध, गर, खंडनीय ठरतो. विभिन्न जाती, 
वर्ग व आदिवासी जमाती यांनी हिंदू राष्ट्राशी एकनिष्ठ 
राहून परस्परांशी सहकार्य करावे अशी शिकवण असते. 
हे सहकार्य बिनशतं करावे अशी अपेक्षा असते. चातु- 
वैण्येव्यवस्था ही मूलत: समष्टिनिष्ठच आहे. आणि संघ- 
परिवारातील उजव्या मंडळींच्या मते चातुवेर्ण्याला 
बांधिलकी हे हिंदुत्वनिष्ठेचे एक आवश्‍यक व अविभाज्य 


* मळ इंग्रजी वाक्य : 115 अ]ला 01 01९ टण 0 लि 85 900001टां]]9 ९912550 


11 0९ हाणी लाडा 0 1151113 8त २90119, 3109 १110 8118101, 


अनुक्रमणिका 


ळी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


घ्‌ व्ह 


अंग आहे. | 
रथयात्रा, शिलान्यास या विधिस्वरूप कर्माच्या 
द्वारा हिंदुराष्ट्राचे मिथक मूर्त करण्याचे प्रयत्न केळे 
जात आहेत. या विधी-कर्माचेच अंग म्हणून समारंभ, 
चिन्हे, विशिष्ट पेहराव (पाठि), आणि मंत्र/ 
घोषणा या गोष्टीही पुरस्कृत केल्या जाताना आपण 
पाहतो. बाबरी मशीद 'छ्वस्त केली गेली ही एक 
सेक्यळर घटना नव्हती. जे ध्येय-स्वप्न उराशी वाळगले 
आहे ते मूत करणारा ते एक समूह-विक्री-कर्म होते ही 
गोष्ट नजरेआड करता कामा न्य. आणखी पुढचो 
वचिताजनक गोष्ट ही आहे कौ, वध आणि कत्तल 
यांनाही धामिक बलिदानाचे रूप प्राप्त होते. मातृ- 
देवतांपुढे प्राचीन काळी नरबळी देण्याची प्रथा होती, 
तिचीच ही आधुनिक आवृत्ती म्हणता येते. न 
हिंदुत्वाच्या चळवळीचे प्रवक्ते कोण आहेत 1 
कडवी वादप्रणालळी आणि लष्करी पद्धतीने प्रशिक्षित 
केलेल्या स्वयंसेवक-कारयकर्त्यांची सेता हो वैेबिष्ट्ये 
असलेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो संघटना या चळ- 
वळीच्या अग्रभागी आहे. एक सांस्कृतिक संघटना अक्षी 
स्वतःची ओळख करून देत पडद्याआडून कार्य करणे 
ती पसंत करते. पण 'चळवळीचे ते खरे दाक्तिकेंद्र आहे, 
आणि तीच या चळवळीच्या वादप्रणालीची बांधणी 
करणारा मेंदूपण आहे. भारतीय जनता पार्टी ही या 
संघटनेची राजकीय आघाडी आहे, विश्‍व हिंदू परिषद 
ही तिची जनसंघटना आहे, आणि बजरंग दल ही 
युवक आघाडी आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि 
त्याच्या प्रेरणेने स्थापन झालेल्या विभिन्न संस्था, 
संघटना या सर्वांना मिळून आज ' संघ-परिवार 
म्हणून ओळखले जाते. शहरी कनिष्ठ मध्यमवर्गा- 
मधून आजवर रा. स्व. संघात भरती होत आली आहे. 
तो या संघटनेचा सामाजिक पाया आहे. अलीकडच्या 
काळात उच्च मध्यमवर्गीयांचाही पाठिबा मिळविण्यात 
रा. स्व. संघ यशस्वी ज्ञाला आहे. भारतीय जनता 
पार्टी सत्तेवर आली. तर कामगारवर्गीय लढ्यांना 
पायबंद घातला जाईल आणि ओद्योगिक शिस्त 
प्रस्थापित केळी जाईल अशी या उच्च मध्यमवर्गाला 
आद्या असावी. 
हिंदुत्वाचा प्रभाव व पकड वाढते आहे. याच 
लाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे, ज्यांचे निर्दालन केळे 
पाहिजे असे दुष्ट ', ' राक्षस' पण जन्माला घातले 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


जात आहेत. भारतोय मानस सुर-असुर, देव-देत्य/ 
राक्षस, सुष्ट-दुष्ट याप्रकारे भेद करून माणसे द 
जनसमूह यांच्याकड पुर्वोपासून पाहात आले असल्याने 
ही प्रक्रिया येथे सहज घडून येते. राक्षसी, दुष्ट 
शक्तींचा संचार आपल्याभोवती आहे, त्या आपले वाईट 
करायला टपलेल्या भाहेत अश्ी मनोधारणा खोलवर 
रुजलेली आहेच. फाळणीच्या वेळचे भीपण, अमानुष 
हत्याकांड याचा मानसिक धक्का आणि तद्‌नंतरही 
पुन:पुन्हा उतळत राहिलेल्या जातीय दंगली यांच्यामुळे 
हिंदू व मुसलमान, दोन्ही, समाज परस्परांविषयी ' हे 
राक्षस आहेत ', 'ये शेतान है । ' म्हणून मनात भाव 
वाळगण्याकडे प्रवृत्त झालेले आहेत असे म्हणता येईल. 
संघपरिवाराच्या दृष्टीने एक समूह म्हणून मुसलमात 
हे जुन्या काळच्या असुर, दानव याच कोटीतले आहेत. 
दीर्घकाळपावेतो हिंद हे परकोय अमलाखाली राहिले. 
मुसलमानांचे अस्तित्व म्हणजे सतत त्या अपमानित 
काळाची आठवणच त्यांना वाटते. त्या अपमानाचा 
सुड उगवूनच आत्मसन्मान परत प्राप्त करून घेता 
येणार भाहे अशी त्यांची धारणा आहे. मुसलमानांची 
निष्ठा भारताला नसून, ' इस्लाम ' ला आहे. ' जागतिक 
इस्लामी जमाती ' चे राजकीय प्रभुत्व प्रस्थापित 
करण्याला आहे असा आरोप केला जातो. 
अपराधांचा पाढा वाचला जातो. अज्नी 
केल्याचा पुरावा ज्यांच्या विरुद्ध नाही 
सामान्य मुसलमानांना दोषी धरले जाते. कल्पनेने 
सार्‍या वस्तीवर, जमातीवर गुन्हे आरोपित केले जातात. 
परिणामी मुसलमान जमातीविषयी मनात ठेष मुरत 
जातो. दुरदेवाने, काहो प्रकारच्या ऐतिहासिक परिस्थिती- 
मध्ये प्रेम भावनेपेक्षा हेपभावनेच्या ठायी लोकांना एकत्र 
बांधण्याची, त्यांचे संघटन धडवून आणण्याची ताकद 
जास्त असते. ब्रिटिश्ांविषयीच्या द्वेपाच्या भावनेने 
विभिन्न जातिजमातींच्या लोकांना एके काळी एकत्र 
आणले तसेच आज जातपात, वणं ( रंग ) आणि पंथ 
यांनी विभागलेल्या हिदू लोकांना परधर्मीयांबद्दलचा 
देष आज एक करीत आहे. 
पण राक्षसपण आरोपित करण्याची गोष्ट दु 
असते. दुसऱ्यांना ' राक्षस?! बन विण्याच्या 
टोपात आपणपण स्वत:ची प्रति 
घडवीत असतो ही गोष्ट ध्यानात 
णाथ, मुसलमान 


त्यांच्या 
गुन्हेगारी कृत्ये 
अश्या अगणित 


धारी 
खटा- 
मा प्रतिषिबस्वरूप 
येत नाही. उदाह्र- 
स्वभावत:च कटर, आक्रमक व 


ज्ञ 
३ 


2 गण 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 


ठी अपृतमहोत्सवी) 
क ना र (स्ञि 
७ पे, यता ह: के 
*र ८ पतात 


ब. 4. 


र. ती 
१ ्नभाररंे शा 
मसुदे ७५ चि 


ही: 


३०९ 
> 


भ् 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


हिंदुत्ववादप्रणाली आणि भारतीय राष्ट्रीयत्व 


असहिष्णु आहेत अजी त्यांडी प्रतिमा रचीत असताना, 
त्यांचा प्रतिवाद करण्यासाठी हेच गुणविदेष हिंदूंनी 
आत्मसात केले पाहिजेत असा विचार पुढे येतो. मग हे 
गुण अंगी जोपासण्याची शिकवण दिली जाते. आता, 
हे गुण असणारे 'राक्षस ' वा 'दुष्ट' वा. । दैत्य 
असतात असे मूळचे प्रतिपादन असते. म्हणजे दुसऱ्यांची 
दैत्य म्हणून प्रतिमा रचणारे स्वत:चेच देत्यीकरण करीत 
असतात. अलीकडच्या जातीय दंगळीत राक्षसी प्रवृत्तीचे 
तांडव आपणास अनुभवायल! मिळाले आहे. शेकडोंची 
हत्या केळी गेळी. घरात लोकांना कोंडून जिवंतपणी 
जाळन मारून टाकण्यात आले. स्त्रियांवर समूहाकडून 
बलात्कार केळे गेळे, व भाडोत्री कॅमेरामतांना कंत्राट 
देऊन त्या कृत्यांची व्हिडिओ फिल्म घेतळी गेली. राम- 
भक्‍ती सामहिक लैंगिक हिसाचारामध्ये परिणत झाली. 
सापेक्षतः प्रमाण कमी असेल, पण मुस्छिमही दैत्य बनले 
ही गोष्ट त्यांनी हिंदूंविरुद्ध केलेल्या हिसाचारी कृत्यां- 
वरून दिसून येते. 
हिदू धर्माचे सेमिटिकीकरण 
हिंदुत्वाच्या मिथकाचा राजकारणी वापर आणि 
आरोपित करण्याचा व्यवहार यांच्यामुळ 
हिंदू अस्मितेचा उदय आज होत आहे. 


री ह्दिं शे हे र्प सात्त्विक असण्यापक्षा जास्त अडर वाहन 
्ि य॒ घेणे आणि “स्व मध्ये 


सर्वांमध्ये “स्व? चा प्रत्यय ” 
सर्व समाविष्ट आहेत हे अनुनवण, भूतमात्राक्ची तादात्म्य 
व्यक्तिमत्त्व हा गीतेचा आदश सघ परिवार 
दिसते. सुखदुःखापलीकडे पोचलेला, 
झेदातीत पोचलेला, ज्याळा तृष्णा 
नाही आणि म्हणून ज्याला क्रोध नाही असा, ज्याला 


भाव व करुणा आहे असा, जो मी 
ी सहातभाव व करुणा 
सर्वांविषयी सहातु आहे असा स्थितप्रज्ञ 


आणि माझे या कझ्षावनेपासून मुक्‍त म कमर 
हा गीता मानवी भादशं मन पुळे ठेवते. प हॉ 
परिवाराच्या कल्पनेतले आदश हिदू ल ळक 
उलटपक्षी, गर्व, अहंकार, ढल शोतमरकवू व न को 
प्रत्याघात करण्यास उत्सुक आणि ततका] हा गुण 
. ५ व्यक्‍तीच्या ठायी आढळता त व्यक्तित्व 
न: हुती वील पुढे ठेवला जात आहे. खेड्यांमधून 
क स्थिर होऊ पाहणार्‍या 


आदशय असा विचार 
बण वाटावे ही स्वाभा- 


* राक्षसपण ' 
एका नव्या 


पावलेले 
टाकून देत आहे असे 
प्रेम आणि द्रेष या 


उखडळे जाऊन शहरांमध्य येऊन 
हिंदू जनांना या अस्मितेचे आक 


& सेमिटिक धर्म 


अनुक्रमणिका 


विक गोष्ट आहे. शहरांमध्ये आज रोटी, कपडा भर 
मकान यांसाठी सर्वांचे सर्वाशी जीवघेणे युद्ध सतत 
चाललेले आहे. या परिस्थितीत यशस्वीपणे जगण्या- 
साठी, अभ्युदय साधण्यासाठी वरीलसारखेच व्यक्तिमत्त्व 
हवे असे लोकांना वाटले तर नवल वाटावयास नको. 


हिंदू मातस जर आज नवी अस्मिता संपादित 
करीत असेल तर हिंदू धमंही, जर हा शब्दप्रयोग योग्य 
असेल तर एक नवा अवतार धारण करीत आहे असे 
दिसते. त्याचे क्रमश: सेमिटिकोकरण होत आहे. तीन 
भिन्न पातळ्यांवर ही प्रक्रिया घडत असलेली आपण 
पाहू शकतो. धर्मसत्ता, तारण ($०८0]0४9) आणि 
संघटन या त्या तीन पातळ्या होत. भारतीय परंपरे- 
मध्ये सौम्य स्वरूपाच्या धमसत्ताकतेचा आढळ होतो 
ही गोष्ट खरी आहे. शास्त्रत्रंथांप्रमाणे, राजकौय सत्ता 
क्षत्रियाचे हाती असे, पण तो सामाजिक, धामिक व्यव- 
हारांसंबंधी कायदेकानू करण्याचा अधिकार हा पुरोहित- 
वर्गाचा मानलेला होता. क्षत्रिय व ब्राह्मण यांच्यामध्ये 
हे जे कार्य विभाजन केलेले होते ते टिकून राहण्यात 
परकोय आक्रमणे व वासाहतिक राजवट यांच्यामुळे 
बिघाड उत्पन्न झाला. गतेतिहासात हो जी मानहानी 
सहन करावी लागली तिचा सूड उगविण्यासाठी “ हिंदू 
राष्ट्र ' स्थापनेचे ध्येय संघ परिवाराने . डोळ्यासमोर 
ठेवळे आहे असे वाटते. हिंदुधरमंशास्त्रातील आदेशां- 
नुसार चालविले जाणारे राज्य पुन्हा एकवार येथे 
प्रस्थापित करण्याची कल्पना दिसते. धमंसत्ता व राज्य- 
सत्ता यांचा असा संबंध असावा ही भूमिका पारंपरिक 
इस्लामची तसेच मध्ययुगीन स्त्रिश्‍चन धर्मसत्तेची होती. 
सर्वांचे तारण करणाऱ्या ' तारणहारा'ची (9900पा; 
ग्रोक शब्द 502 ) संक्रल्पना हिंदू धर्मामध्ये कधीच 
नव्ह्ती. तारणहार अ-श्रद्ध लोकांना खऱया धर्माची संथा 
देऊन त्यांना तारण्यासाठी, त्यांचा “* उद्धार ' करण्या- 
साठी आपल्या शिष्यांना चारी दिश्यांना पाठवतो, हीपण 
संकल्पना हिंदू धर्मामध्ये नाही. त्यामुळे लोकांचे आत्मे 
वाचविण्यासाठी, त्यांचे तारण. व्हावे म्हणून त्यांना 
धर्माची दीक्षा देण्यासाठी धमंप्रसार करण्याची गोष्ट 
हिंदू धर्मात कधीच नव्हती. पण काळाच्या ओघात 
हिंदू धर्माचे हे रूप बदलत गेले. हिदू धर्माचा प्रसार 
करण्यासाठी जगभर प्रचारक ( मिशवरी ) आज 


म्हणजे यहुदी, इस्लाम, ख्त्रिचन धर्म होत. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ष््‌ध 


७५ 


“कुड 


रं हि ले र 
*सशि - 
न्ट्*£ ह्म अमृतमहोत्सवी (त 

३ टू ह..« 


द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


र टि 


'पाठवले जाऊ लागले आहेत. हद धर्माची केंद्रीभूत 
अशी कोणतीच अधिसत्ता वा यंत्रणा नव्हती. हिटू 
श्रर्माचे पालन करणे म्हणजे काय, आणि व्यक्‍ती मडल 
“पालन करीत आहे को नाही, हे पाहणारी, ठरविणारी 
कोणतीच अधिकृत यंत्रणा सर्वे हिंदूधर्मीयांना व्याप- 
णारी नव्हती. ' धर्म बहिष्कृत ' अशी कोणतीच कोटी 
नव्ह्ती. आता या परिस्थितीत बदल घडून येत आहे. 
आज रा. स्व. संघ, विश्व हिंदू परिषद, आणि चार 
शंकराचाय हे हिंदू धर्माचे अधिकृत तान व नियंत्रक 
अधिसत्ता म्हणून स्वत:च्या हाती अधिकार घेत आहेत. 
म्हणजेच, रोमन कॅथलिक चर्चे हे जसे एक केंद्रीभूत, 
अधिकृत व एकमेव धर्मपीठ आहे, धर्मसत्ताक यंत्रणा 


आहे, व जगभरच्या कॅथलिकांची धमंश्रद्धा, धर्म- 


ठ्यवहार व जीवन नियमित व नियंत्रित नरॉजॉ 
अधिकार जशी रोमन कॅथलिक चच स्वत:चा समजते, 
'तश्या प्रकारचे हिंदू धर्माचे एक ' चर्चे प्रस्थापित कर- 
'ण्याची प्रक्रिया गतिमान झालेली दिसते : फ०पायिी, 
डिव्चांप(, मिड यिठायट$ कयात याव्याषफार्‍या ह्प्रिश्‍चन 
संज्ञांचा वापर आता हिंदूही सर्रास करू लागले भाहेत 
ही याचीच खूण आहे. उपरोधाची गोष्ट अशी को, 
उदयोन्मुख वंडखोर ख्त्रिशचन मतप्रवाह स्वत:च्या 
धर्मातल्या ज्या घटकांचे खंडन करीत आहे तेच घटक 
सेमिटिक धर्माचे अनुसरण करून हिंदुत्ववाद आत्म- 
सात करीत आहेत. जो विटलेला, विरळेला पेहराव 
ख्त्रिचचन धर्म टाकून देण्याचा यत्न करीत आहे तो 
पेहराव मौलिक चिन्ह-व्यवस्था म्हणून संघ परिवार 
हिंदु धर्माच्या अंगावर चढवीत आहे. जुन्या जमान्यातील 
स्त्रिश्‍चन मिशनऱ्यांनी, हिदुधर्मीयांनी त्यांचे स्वत्व 
सोडून द्यावे, ख्रिश्‍चन धर्म स्वीकारावा यासाठी अथक 
प्रयत्न केळे. पण त्यात त्यांना यक्ष आले नव्हते. 
आता, स्वेच्छापुर्वक, स्वत:च्या पद्धतीने हिंद धर्माचे 
अंतरंग व बहिरंग बदळून टाकण्याचे, 
त्यागण्याचे हिंदूंनी स्वतः 
स्प्रिश्‍चन धर्माचा अंगीकार न कर 


त्यांच्यावर वासा- 
लोकांसारखे हुवेहूब 


अनुक्रमणिका 


नव'भारंत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


शास्त्रज्ञांच्या विडलेषणाशी मी सहमत आहे. या अंगाने 
विचार करता, हिंदुत्ववादाचा उदगम हा वासाहतिक 
वर्चस्वाच्या कालखंडाचे ऐतिहासिक फलित आहे असा 
निष्क्षे निघतो. हिंदू धर्माच्या अस्सल, सच्च्या रूपाशी 
द्रोह करणारा, सर्वसाधारण हिंदूंशी द्रोह करणारा हे 
हिंदुत्ववादाचे खरे वर्णन होईल. 
धमंप्रतारणा 


सर्वे धर्मांच्या अनुयायांनी ईदववर /देव यांचा 
वापर राजकोय सत्तासंपादनासाठी केल्याचे आढळते. 
सर्वेस्वापंणाची मागणी करणारा, सर्वे लौकिक हित- 
संबंधांवर पाणी सोडून बिनशर्त शरण येण्याची मागणी 
करणारा ईइवर माणसांना सह्य होत नाही असे दिसते. 
त्याला “ माणसाळविण्या 'ची प्रक्रिया करून, आपल्या 
स्वत:च्या सांस्कृतिक, आथिक वा राजकोय लौकिक 
हितसंबंधांची पुर्तता करण्यासाठी, त्यांचे समर्थन 
करण्यासाठी, स्वत:च्या इच्छांना पावणाऱ्या ईश्‍वराची 
त्यांना मन:शांती लाभत नाही. 
ण घेऊ. पृथ्वी / निसगंसृष्टीला 
अंकित( $प3तपल)कराया बायबलच्या मूळ आदेशाचा 


विस्तार करून, देवालाही (19101८) अंकित करा असा 


त्याचा अर्थ केला गेला. स्त्रिस्ताने जो क्रूस खांद्यावरून 
पाहून नेला, व ज्या क्रूसावर त्याला खिळे ठोकून ठार 


मारण्यात भाळे तो क्रूस हे वास्तविक सर्व प्रकारच्या 
अन्याय्य वरचष्म्याळा 


प्रतीक आहे. मध्ययुगातील स्त्िश्‍चनांन 
नदेळून टाकला. त्या क्र्साचे रूपांत 
केळ आणि 'क्रसेड्स ' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या 


ही त्याचा अर्थ पार 


गार्‍्यांना जिवंत जाळले आणि अगणित स्त्रियांना चेट- 
किणी ठरवून त्यांचा छळ केला. याच देवाच्या नावाने, 
पृथ्वीवरील स्त्रिश्‍चन, "बू वा मुस्लिम नसलेल्या, अधर्मी 


गुलाम करण्यास र्प्िचन 
दिला. 


ह मूळ रहिवासी जन- 


त्यांनी धर्माशी संवादी असल्याचे 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


हिंदुत्ववादप्रणाली आणि भारतीय राष्ट्रीयत्व 


नाही. हिरोशिमा आणि नागासाकी या जपानी शहरां- 
वर अणबांब टाकण्याच्या आडह त्यांची देवावरील 


श्रद्धा आली नाही. 

देवाला असे ' माणसाळविण्या'ची गोष्ट हिंदू धर्मा- 
तही पुरातन काळापासून घडलेली आहे. वर्णव्यवस्थेला 
घार्भिक प्रामाण्य प्राप्त करून देण्याचा पहिला प्रयत्न 


क्रग्वेदातील * पुरुषसूक्ता'द्वारे करण्यात आला असे 
आपण म्हणू शकू. ब्राह्मण वणं ( आदि ) पुरुषाच्या 
वैश्य त्याच्या 


मुखापासून, क्षत्रिय त्याच्या बाहुंपासून, जा 
जांघेमधन नि शूद्र त्याच्या पायापासून उत्पन्न केळे गेले 
असे हे "सूक्त सांगते. पुरोहितवर्गाच्या हितसंबंधांच्या 
दृष्टीने महाभारताचे संपूर्ण पुनलखन ख्तसिस्तोत्तर दुसऱ्या 
शतकामध्ये केले गेले. भगवद्गीता ज्याने रचली त्याने 
तोंडी “ वर्णेव्यवस्था- ती मी उत्पन्न केली 
पुराणामध्ये एक मिथक येते. ते 


मोठे विलक्षण आहे. ब्राह्मण सवेश्रेष्ठ असल्याची पावती 
परमेश्‍वराकडून देवविणारे ते मिथक आहे. ब्रह्मा, विष्णू 
त्रयौपैकी कोणाची स्वभावप्रकृती सत्त्वगुण- 


व महेश या त्रयीपैक तभ 
संपन्न आहे, आणि म्हणून कोण सवेश्रष्ठ पुजनीय विभूती 
आहे असा वाद देवांमध्ये एकदा उपस्थित झाला. सत्याचा 


शोध घेण्यासाठी भूर त्रूषीला (जो ब्राह्मण होता ) 
देवांच्या निवासस्थानी पाठवले गेले. भृगू प्रथम ब्रह्माकडे 
गेला. कथथेप्रमाणे, ब्रह्माने भूगूची दखलच घेतली नाही. 
ब्रह्मा ही सर्वश्रेष्ठ देवता नाही याचा भूगूच्या दृष्टीने 
हा पुरेसा पूरावाच होता. कारण ब्रह्माने तसे करून 
रजोगणाचे प्रदशंन घडविले होते. नंतर भूगू शिवाच्या 
निवासस्थानी गेला. शिव त्याच्या स्वभावप्रकृतीनुसार 

[लेला असल्याने त्याचे भूगूकड 
हा तमोगुणसंपन्न असल्याचा 


ज्ञा रीतीने मिळाला. तेव्हा सवेश्रेष्ठ 


कृष्णाच्या 
हे. शब्द घातले. पदुम 


वता है ₹ 
जनीय देवता हे 
गी शेवटी विष्णूच्या निवासस्थानी भूगू 


विष्ण दोेषनागाचा बिछाना करून लक्ष्मीच्या मांडीवर 
वाच कते बंहुहेलो त्याठा आडळ ताः लक्ष्मी तिच्या 
सुकोमल हातांनी हळुवारपणं विष्णूचे पाय चेपीत होती. 
याने. भंगचा संताप झाला. सरळ त्याने विष्णूच्या 
छातीवर लाथ मारली. आणि नवल असे घडले की, 
विष्णू उठला, त्याने भृगूला वंदन केले आणि मधुर 
भाषण करीत म्हणाला, ' हे ब्राह्मण क्रषिवर्य, आज 
माझे भाग्य उजळले. मी कृताथं झालो. माझ्या शरीरा- 


अनुक्रमणिका 


ष्‌ 9 


वर आपण उठविलेले पदचिन्ह हा कृपाप्रसादच मला 
लाभला. ब्राह्मणाच्या पायाच्या धुळीच्या कणांनी माझी 
शरीरशुद्धी होवो. . हे पावन धूलिकण मला सदैव 
सौभाग्य प्राप्त करून देतील, दुर्भाग्य वाट्याला आलेच 
तर त्याला जाळून टाकणारा अग्नी उत्पन्न करतील, 
पुनर्जन्मांचा अमर्याद सागर पार करण्यासाठी सेतू 
बांधतील. ' विष्णू ही खरोखरच सवं्रेष्ठ देवता 
असल्याचा भूगूच्या दृष्टीने हा निर्णायक पुरावा होता." 

स्वत:चे लौकिक हितसंबंध साधून घेण्यासाठी 
देवाचा वापर करून घेण्याच्या वृत्तीमधून, प्रकारा- 
मधूनच सांप्रदायिकतेचा (5९09118111511) उद्गम 
होतो. सर्वच धर्म एका मूलभूत खोड्यात अडकलेले 
आढळतात. एका बाजूला, तत्त्वतः त्यांचे स्वरूप सवं- 
समावेशक असते. ते ज्या देवाची गोष्ट करतात तो 
देव, त्याच्यावर श्रद्धा ठेवणाऱ्या तसेच न ठेवणाऱ्या 
सर्वांचाच स्वामी असतो. चराचर सृष्टीचा तो स्वामी 
असतो. शिवाय, सर्वच धर्म भूतमात्रांवर प्रेम करण्याची 
क्षिकवण देतात. सर्व सजीवांविषयी मंत्री व करुणाभाव 
बाळगा ही वृद्धांची शिकवण होती. भगवद्गीतेने ही 
ही शिकवण आपलीशी केली. माझे भक्‍त सवेभूत- 
हिते रत: असले पाहिजेत असे भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात. 
त्याचप्रमाणे, ' देवाचे राज्य व त्याचा न्याय यांची आस 
प्रथम धरा, मग इतर सवव गोष्टी तुम्हाला लाभ- 


'तौळच ' असा आदेश जीझसने त्याच्या अनुयायांना 


दिला. परस्परांविषयीच्या प्रेमभावनेने अनुबंधित 
असा स्त्री-पुरुषांचा समाज हेच .जीझसच्या भाषेत 
देवाचे राज्य होते. संघटित, संस्थात्मक रूप प्राप्त 
झालेल्या सर्व धर्मांचा दावा, आमची शिकवण सर्वा- 
साठी आहे असा असला तरी, त्यांनी एक प्रकारची 
लक्ष्मणरेषापण आपल्या भोवती आखलेली असते. 
धर्मीय जमातीचे सभासद होण्यासाठी काही खास 
विधी पार पाडणे बंधनकारक असते, तसे काही 
सिद्धान्त, यमनियम व कमंकांड यांचा स्वीकारही 
बंधनकारक असतो. म्हणजेच, धर्माची दारे सर्वांसाठी 
मुली नसतात. अन्य धर्माच्या अनुयायांच्या दृष्टीने, 
त्या धर्मीयांची ओळख, ' जे आपण नाही ते, परके ' 
अश्ली नकारात्मक असते. ही नकारात्मक अस्मिता 
(1१11४) ज्या वेळी विशिष्ट स्वार्थी हितसंबंधांशी 
निगडित होते, आणि देव हा त्या हितसंबंधांचा रक्षक 
व पालक बनतो तेव्हा धर्मं हा संकुचित संप्रदानवादात 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्‌ र 


रूपांतरित होतो. मगं या संप्रदायवाद जातीय संघर्षांना 
जन्म देणारा कायमचा स्रोत बनतो. 
श्रद्धावान धामिक वृत्तीच्या व्यक्‍तींपुढचा प्रश्‍न 
मग असा को, आपण श्रद्धा ठेवतो त्या देवाचे स्वरूप 
काय आहे ? आपली संपत्ती/मालमत्ता आणि सत्ता यांचे 
रक्षण करण्याची, त्यात सतत भर घालण्याची जबाब- 
दारी ज्याच्या गळ्यात आपण अडकवून टाकली आहे 
अश्या माणसाळविलेल्या गरीव बिचाऱ्या अवस्थेतल्या 
देवाची तर आपण पुजा वांधीत नाही ? सर्व प्रचलित 
धर्म संप्रदायवादी 'बनलेले आहेत आणि माणुसकीच्या 
उमलण्या-बह्रण्याच्या आड येणारे बनले नाहीत का? 
त्यांच्या शिकवणुकीच्या गाभ्याशी जेसत्य आहेते न 
अव्हेरता, त्याच वेळी त्यांनी जे संस्थात्मक रूप आज 
धारण केळे आहे ते मात्र अव्हेरण्याची वेळ आलेली 
नाही का? 
हिंदुत्वाचा विधायक पेलू 
हिंदुत्वावरही एक राक्षसी रूप आरोपित करून, 
हिंदुत्ववाद निखळ दुष्टमय आहे, अग्‌भ आहे असे 
त्याचे चित्रण करण्याविरुद्धही इश्ञारा देणे आवश्यक 
आहे. हिंदुराष्ट्रवाद आपला सर्वकष वरचष्मा प्रस्थापित 
करू पाहात असला तरी, काही सांस्कृतिक विषयां- 
संबंधी, मुद्द्यांसंबंधी तो प्रकट करीत असलेला जिव्हाळा 
सच्चा आहे. भारतीय समाजाची जी काही पुनरंचना 
भविष्यात आपण करणार असु तिच्यामध्ये हे मुद्दे व 
विषय सामावून घेणे आव्यक असेल, ही गोष्ट ध्यानात 
घेतली पाहिजे. हिंदू धर्म व भारत या दोहोंपुढे काही 
एतिहासिक आव्हाने उपस्थित आहेत. हिंदुत्ववाद हा 
या आव्हानांना दिला गेलेला विपर्यस्त प्रतिसाद आहे. 
आधुनिकता भारतातील जातिव्यवस्थेला आव्हान देते. 
नागरिक म्हणून सर्व व्यक्‍ती समान दर्जाच्या आहेत 
ही आधुनिक कल्पना जातिव्यवस्थेतील श्रेणीवद्ध 
विषमतेच्या पायाशी सुसंग उडविणारी आहे. जाति- 
व्यवस्था ही एक अन्योन्याश्रयी सावयवी शरीरसदक्ञ 
रचना होती. जातिजातींमधील, तसेच एकेका जाती- 
तील सभासदांमध्ये जी स्पर्धा भांडवली अथंव्यवस्थेमुळे 
उत्पन्न. झालेली आहे तिच्यामुळे समाजशरीरात जो 
परस्परमेळ व सुसंवाद होता तो उखडला जात आहे. 
* चर्चे ' या संस्थात्मक रचनेश्षिवाय स्त्रिश्‍चॅनिटीचे 
अस्तित्व जसे संभवत नाही तसेच हिंदु धर्माचे अस्तित्व, 
त्याचे हिंदुधमंपण हे जातिव्यवस्थेच्या टिकून राहण्यावर 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


अवलंबून आहे. जातिव्यवस्थेवर आघात होत आहेत, 
म्हणजे हिंदू धर्माचे भवितव्यच धोक्यात आले आहे. 
जातिव्यवस्थेच्या पायावर हिंदू धर्माची इमारत उभी 
ठेवता येणार नाही तेव्हा नवा भवकम पाया तयार 
करणे ही निकड वतते. सर्व हिंदूंचे नियमन-नियंत्रण 
करू पाहणारी, केंद्रिभूत धर्मपीठाच्या धर्तीची जी एक 
संरचना आकार घेत आहे ती या गरजेपोटी उत्पन्न 
केली जात आहे, आता, जातिव्यवस्था नष्ट करायची 
म्हणजे वरिष्ठ-कनिष्ठ असे जे विषय श्रेणीबद्धसंबंध 
आहेत ते नष्ट करावयाचे 
जातींच्या स्वायत्त संस्कृ 
उद्दिष्ट असता कामा 


यार झाली ते घटकही निपटून 


काढी गरज आहे. सांस्कृतिक स्वायत्तता व 
वेविध्य यांचे रक्षण व संवधन 
अविभक्त कुटुंब, जात 


मह टं 
लागले भाहेत. भमूहजीवना ( ८०॥71॥॥11(9 110 )- 


डून बाहेर फेकळे जात 
$ व्यवहारांच्या आवर्ता-- 
आापल्याळा परस्परांना 
के आहेत, समाईक उदिष्टे 
एका विशाल 'सपाजाचे घटक 
णात हिंदुत्वाला निष्ठा 
छाकांना मिळत असेल त्या प्रमाणात, 


हे त्यांना मोठे 


मध्ये ते सापडत आहेत 


आहोत ही भावना उ 


आक्र- 
- डी खासगी 

न न ी 7 आणि बेंगडी कुत्रिम 
द. घम आकारास येणारी, सर्वांना 
ब अंत:करणे र पाहणारी सेस्कृती लोकांची डोकी 
म्हणन णे कब्जात घेत आहे. परिणामी 
राष्ट्र म्हणून आपली बेळ ह दी 
पावून बसण्याच्या बेतात आहोत. य़ा मोहोत पाहिरे 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


हिंदुत्ववादप्रणाली आणि भारतीय राष्ट्रीयत्व 


तर, आपली वैशिष्ट्यपुर्ण अस्मिता पुन्हा एकवार 
प्रस्थापित व सुप्रतिष्ठित करण्याच्या प्रयंत्नाचा हिंदुत्व- 
वाद हा एक विशिष्ट आविष्कार आहे असे म्हणता 
येते. दुर्दैवाने, राष्ट्र म्हणून नव्या अस्मितेचा शोध व 
तिची निर्मिती ही प्रक्रिया निवडणुकांद्वारा सत्ता- 
संपादनासाठी चाललेल्या तत्त्वशून्य, भ्रष्ट राजकारणा- 
मळे निकोप स्वरूपात येथे घडू शकलेली नाही. चोथी 
गोष्ट अशी की पश्चिमेच्या सांस्कृतिक इतिहासामध्ये 
सतत वुद्धी (108501) आणि मिथक, पुज्य, पवित्र 
(8801९0) आणि लौकिक (5९९0181) अशा प्रकारे 
गोष्टी दुभंगून पाहण्याची एक परंपराच आहे. यामधून 
अखेरीस पृज्य/पवित्र असे जीवनात व सृष्टात काही 
असतच नाही अशी भूमिका ठाम आग्रहाने घेणाऱ्या 
सेक्यलॅरिक्षमचा जन्म झाला. त्यासोबत तगाली वास- 
देखील येणार नाही इतक्या विशुद्ध ५, निखळ 
सेक्यळर राज्यसंस्थेची, संकल्पना आकारास आली. या 
अर्थाच्या सेक्युलॅरिझमशी आपण एकनिष्ठ आहोत असा 
दावा करीत असतानाच, प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये, स्वतःचा 


धार्मिक रंग पड्चिमी राष्ट्र नजरेस आणून देण्याचे काम 
करीत असतातच- उदाहरणार्थ, नवनिर्वाचित अध्यक्ष 
शपथ घेतो तेव्हा बायबलचा आधार तो कर व्या 
इंग्लंडची राणी चर्च ऑफ इंग्लडच्या प्रमुखाची नियुक्‍त 


करते. पर्चिमी वळणाच्या सेक्युलॅरिझ्षमला नकार 


देताना हिंदुत्ववादी चळवळ अतिरेकी लला भी 
एका विशिष्ठ धार्मिक तात तात पळ 
धिकारांचा पह न कि क की कक 
पूज्य, पवित्र 58 ग 

हाची ल जे वध आहे. पण ज्याप्रकारे व 
ं घला जातो तो प्रकार चुकीचा आहे. 
अट वा ईल को (विज्ञान, अथंव्यवहार, 
या डि ) ऐहिक, लौकिक ग 
सापेक्ष स्वायत्तता ब कजत हग 
लौकिक व्यवहारांचे अंतिम शं कां मी 
मुक य च हाक कशात आहे यांची 
जीवनाचे अंतिम व सवाच 

जी: घट९ (०0० 
10 
2९0707171४, 


। अमू 
158 एत; 00 
जी एट इथ्ट्पोशा 
दयाळ ॥1९811108 


[ ९ ट्रा! १ 
( 50161106), , 
जी प्राट 8९टपोथा 


अनुक्रमणिका 


8०] १७४०पते 06९1 | न 
०० ९८. ), फश] छावे 018 रा 


५९ 


शिकवण धर्मच देतो आणि म्हणून माणूसपणाच्या 
पूर्ग आविष्काराच्या व विकासाच्या विरोधात जाणाऱ्या, 
आपले घर असलेल्या पृथ्वीच्या समग्रतेचा वा एकत्वाचा 
भंग करणाऱ्या लौकिक धोरणे व प्रकल्प यांचे खंडन 
रण्याचा अधिकार धर्माला पोचतो. पण वृद्धी तके 
आणि व्यवहारी शहाणपण ( ८0111101 86115९ ) 
यांच्या कक्षेत येणाऱ्या विशिष्ट ऐहिक प्रश्‍नांची 
सोडवणूक कशी करावी याची उत्तरे देण्याची पात्रता 
धर्माच्या ठिकाणी असत नाही. पुढची गोष्ट अक्षी 
आहे को, इहलोकिक वृद्धी व तके हे त्यांच्या त्यांच्या 
क्षेत्रात स्वायत्त असतात यास मान्यता द्यावी ही 
खऱ्या, सच्च्या धर्माचीच शिकवण आहे. आपल्या 
सभोवतालच्या सृष्टीच्या व्यापारांमध्ये वा मानवाने 
निमित केलेल्या तंत्रवेज्ञानिक वा सामाजिक वास्तवा- 
मध्ये जी नियमबद्धता व जो कार्यकारणभाव आढळतो 
त्याचा आदर करावयास खरा धर्म द्िकवतो. खरे तर, 
इहळौकिक ज्ञानाची भारतीय परंपरा समृद्ध आहे. 
धार्मिक श्रद्धा इहलळोकिक ज्ञानाचा आशय निश्‍चित 
करीत नाही. '* अर्थशास्त्र ', आयुर्वेद, व देशी विज्ञान- 
तंत्रधिज्ञानाच्या अन्य परंपरा याला साक्षी आहेत. 


धार्मिक फंसिझमसचा प्रतिवाद 

हिदुराष्ट्रवादाच्या विरोधी अशा सामाजिक-राज- 
कोय शक्‍ती आजच भारतीय समाजामध्ये क्रियाशील 
आहेत. वणे व जातिसंघर्ष, वणसंघर्ष, आदिवासींचे 
स्वत:च्या स्वायत्ततेसाठीचे लढे, स्त्रीवादी लढे, आणि 
प्रादेशिक संकृती व अस्सिता यांचे पुनरुत्थात या सार्‍या 
चळवळी हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली भारतीय समाजाचे 
* राष्ट्रीयीकरण ' घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांना 
पायबंद घालणाऱ्या आहेत. पुढील विवेचनात मी 
यांच्याविषयी अधिक काही लिहिणार नाही. हिंदु< 
राष्ट्रवादाचा प्रतिवाद करण्यासाठी कोणती सांस्कृतिक 
रणनीती अवलंबावी, तिचे घटक कोणते असू शकतात 
यांची स्पष्टता करण्याचा प्रयत्न करीन. 

समाईक इतिहास, संस्कृती व परंपरा जगण्यामधून 
लोकमानसात खोलवर रुतलेल्या अशा पुष्कळ गोष्टी 


10९ वप 01९ 59111685 ०७९० 5९९0141 910 ॥॥16 590०६0, 
4 


०0 7९०0३015९ [16 १८४८७७ 9पा0प0प१ा एर 


38 पावटा 0 व्रि, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६० 
असतात. दैनंदिन व्यवहार करीत असताना त्या 
खोलवर पडलेल्या वीजाप्रमाणे सुप्त असतात, मनात 
सुप्त असतात. इतक्या को लोकांना | एरवी त्यांचे 
भानही नसते (याला उहेगून ट्णालल्यांशट पाटठा- 
50९105 असे म्हटले जाते.). या बीजस्वरूपात मनाच्या 
तळाशी सुप्तावस्थेत असलेल्या गोष्टींच्या ठायी 
शक्‍ती ठासुन भरलेलो असते. हिदुराष्ट्रवाद ही एक 
अश्यी राजकौय चळवळ आहे को जी अशा एका 
मिथक-समृच्चयाचा वापर करते ज्यामुळे या वोज- 
स्वरूपी सुप्त गोष्टोंमधील शक्‍ती मोकळी होऊन पृष्ठ- 
भागावर येऊन क्रियाशील वनते, कारण हा मिथक- 
समुच्चय त्या सुप्त गोष्टींना जाग आणीत असतो, 
आवाहन करीत असतो. भारतीय राज्यघटनेवर आधा रित 
भौपचारिक कोरड्या, भावनाभारविरहित बलिष्ठ 
राज्यसंस्थेची संकल्पना लोकांपुढे ठेवून आपण हिदु- 
राष्ट्रवादाचे आवाहन निष्प्रभ करू ज्लकत नाही. 
हिंदुराष्ट्र नावाच्या मिथकाचा प्रतिवाद करायचा 
असेल तर आपल्याला बुद्धीला (1285011) मिथकाची 
जोड द्यायला हवी, पुज्य | पवित्र व इहलौकिक यांची 
सांगड घालायला हवी. 

या धारणेनुसार, विभिन्न इहलौकिक, सेक्युलर 
संस्थांमध्ये नागरिक या नात्याने लोकांचे संघटन 
प्रभावीपणे झाले की राष्ट्रीयत्व सिद्ध होते अशी व्याख्या 
करणे अपर्याप्त ठरते. भारत हे राष्ट्र विभिन्न जमा- 
तींच्या एकवटण्यामधून उत्पन्न झालेले आहे व त्या 
स्वरूपातच ते टिकून राहणार आहे ही समज 
या दृष्टीनुसार महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जमात स्वत:ची 
अस्मिता-संस्कृती स्वायत्तपणे जोपासेल, जपेल; कोणती 
एक जमात इतरांवर स्वतःचा सर्वकष वरचप्मा प्रस्था- 
पित करणार नाही, अश्नी एक ' अनेकत्तेत एकता प्रकट 
करणारी रचना असेल. याची जोड सेक्युलर राष्ट्रबांध- 
णीला देण्याची भूमिका अंगीकारणे महत्त्वाचे आहे. 
भारत हे एक असे राष्ट्र असेल जेथे केवळ सुट्या सुट्या 
व्यक्ती म्हणूनच प्रत्येकाला हक्‍क प्राप्त नसतील व कतंव्ये 
पार पाडावयाची नसतील; तर, समष्टीच्या स्वरूपातही 
जमाती व समूह/गट यांना हक्‍क प्राप्त असतील व 
कतंव्ये पार पाडावी लागतील. समुदायनिष्ठ राष्ट्र- 
वादाची जी मांडणी भारतात करण्यात आली होती 
तिच्यातला तथ्यांश भारतीय राष्ट्रवादाच्या सेक्युलर 
संकल्पनेमध्ये मुरवून घेण्याची आवश्यकता आहे. याचाच 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


एक अर्थ असा को, भारतीय संस्कृती हो बहुढंगी, अनेक- 
पदरी गोफाच्या स्वरूपाची असेळ ( ८०11130अ2 
८10) . हिदू, बोद्ध, जेन, शीख, मृस्लिम, ख्त्रिचिन 
आदी विभिन्न धामिक-सांस्कृतिक परंपरांमधील एकजूट 
ही नेहमीच तणावपूर्ण राहील; भारतीय ऐक्याचे ते 
एक व्यवच्छेदक लक्षण व गुणवैशिष्ट्य असेल. आदि- 
वासी जमाती, * दलितां'मधील विभिन्न जाती व अन्य 
लोकसमूह यांच्याही वेशिष्ट्य पूर्ण संस्कृती व परंपरा 
याही वरील एकजुटीत, आपापले स्वत्व न गमावता, 
योगदान करतील. या सर्व सांस्कृतिक परंपरांचा 
परस्परांशी असणारा संबंध हा नुसता तणावपूर्ण असला 
तर एकजूट उत्पन्न होणार नाही. हा संबंध परस्परांना 
विधायक सर्जक आविष्कारासाठी प्रवृत्त करणारा, ती 
ती परंपरा अधिक समृद्ध करीत नेणारा असा सक्रिय 
देवाणघेवाणीचा असला पाहिजे. खरे तर, भारतीय 
इतिहासातही, परस्परांच्या सान्निध्यात विकसित व 
समृद्ध होत जाण्याची प्रक्रिया घडत आलेली आहे. उद्या 
जर हिदू धर्मातील बौद्धघटक वगळून कोणी हिदू धमं 
“* विशुद्ध ' वनवील तर तो हिंदु धर्म किती दळभद्री 
व संकुचित स्वरूप धारण करील याची कल्पना 
करून पाहा. ख्प्रिश्‍चेंनिटी व इस्लाम यांच्यामधून अनेक 
गोष्टी हिंदु धर्माने- अगदी *' हिंदुत्व”वादानेही- आज- 
कर आत्मसात केलेल्या आहेत, व आजही हो प्रक्रिया 
चाललेलीच आहे, ही गोष्ट खरी नाही काय? 
किंबहुना, विभिन्न धामिक-सांस्कृतिक परंपरांमध्ये 
एकमेकांकडून देवाणघेवाण जर होत राहिली तर 
केवळ भारतीय राष्ट्रीयत्वच अनेकपदरी, बहुढंगी 
गोष्ट बनणार नाही तर येथील प्रत्येक धामिक-सांस्कु- 
तिक परंपरा रूप धारण करील. व्यक्‍तीच्या धामिक 
अनुभूती व जीवनाविषयीही हे स्थित्यंतर घडून येईल. 
उदाहरणाथ, स्वतःला ख्मिश्‍चन म्हणवून घेण्यास मी 
फारसा राजी नसतो; तसे केल्यास मला आत कोठे 
तरी बोचत राहते. मी जीझसचा अनुयायी आहे, 
ज्याच्यावर बुद्धांच्या शिकवणुकीचा खोलवर प्रभाव- 
संस्कार घडलेला आहे, आणि, किमान धर्मशास्त्रीय 
पातळीवर तरी, शिव-शक्‍ती युग्मस्वरूपी ईइवरविषयक 
संकल्पना मला फार भावलेली आहे. शिव-शक्‍ती 
संकल्पना आयंपुर्व संस्कृतीमधळी आहे. 

भारतीय राष्ट्रवादाच्या या पर्यायी रूपाचा 
इहवादी प्रणाली शी कोणत्या प्रकारचा संबंध असेल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५ 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


हिंदुत्ववादप्रणाली आणि भारतीय राष्ट्रीयत्व 


हे नवे राष्ट्रीयत्व या अर्थाने इहवादी असेल को, 
इहवादी वृद्धिनिष्ठेला तिच्या क्षेत्रात अधिकार 
आहे, त्या क्षेत्रात ती सापेक्षतः: स्वायत्त अधिकार 
गाजवील, हे या राष्ट्रवादामध्ये स्वीकृत असेल. 
पण इहलौकिक व्यवहार आणि पूज्य/पवित्र धामि- 
कता यांची क्षेत्रे पक्क्या तटबंदीने पुर्णपणे वेगळी 
केलेली, परस्परांशी कोणताही संबंध नसलेली 
असली पाहिजेत अश्ली पठडीबाज भूमिका नसेल. 
कारण या ज्या विविध भारतीय धामिक-सांस्कृतिक 
परंपरा आहेत त्यांद्वारेचे या देशातील माणसांना 
जीवनाचे अंतिम लक्ष्य कोणते व साफल्य कश्यात आहे 
त्याविषयी दिग्दर्शन होते, मार्गदशन मिळते, आणि 
सर्व इहलौकिक जगण्यास अथंपुर्णता येते, जीवनाच्या 
क्षितिजांच्या कडा आशेने उजळलेल्या राहतात. हे असे 
आहे ही योग्यच गोष्ट आहे. ध्येयांच्या, लक्ष्यांच्या क्षेत्रांत 
नव्हे, तर ती ध्येये/लक्ष्ये गाठण्यासाठी वापरावयाच्या 
साधनमार्गांच्या प्रांतांत इहवादी बुद्धीचा अधिकार 
चालेल. या भूमिकेनुसार, राज्यसंस्थेने विशेष महत्त्वाच्या 
प्रसंगी, त्या प्रसंगाचे गांभीये व महत्त्व ठसविण्याच्या 
हेतूने, त्याला एक पूज्यभावाचे परिमाण प्राप्त करून 
देण्यासाठी, कधी या धर्मातली तर कधी त्या धर्मातली 
अशी प्रतीके व चिन्हे, रीती यांचा अवलंब करणे योग्य 
मानले जाईल. लोकप्रतिनिधींनी तसा सर्वानुमते निर्णय 
केला तर, इहवादी भूमिकेला छेंद न देता, राज्यसंस्था 
विविध धर्मांच्या संवर्धनासाठी साहाय्य करण्याची 
भमिकापण पार पाडू शकेल. कोठल्याही एका धर्मा- 
विरुद्ध पक्षपाती, नावडतीची भूमिका न घेण्याचे पथ्य 
मात्र काटेकोरपणे सांभाळणे आवश्‍यक असेल. अनेक 
पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये, धर्मशिक्षण देणाऱ्या शिक्षक/उप- 
देशक यांचा पगार राज्यसंस्था देत असते. धर्माचा कोठे 
स्पा जरी झाला तरी जणू शीलच भ्रष्ट होते या 
प्रकारचा गंड तथाकथित डाव्या मंडळींच्या ठायी आज 
पुष्कळदा आढळतो. त्यांनी स्वतःच्या भूमिकेची चिकि- 
त्सक तपासणी करून ती सुधारून घेण्याची गरज आहे. 

मी एक पाऊल आणखी पुढे जाईन. जी धामिक 
नेतिक व सोंदर्यात्मक सच्ची मूल्ये आपण वारशशाने प्राप्त 
केली आहेत त्यांनी, अधिसत्तेची निर्मिती व वाटप या 
अर्थाने, राजकारण तर संस्कारित झाले पाहिजेच, 
मूत्यांनी राजकारण नियमित व नियंत्रित तर झाले 
पाहिजेच; पण, अथंव्यवहारही- उत्पादन, वितरण व 


अनुक्रमणिका 


५ 


उपभोग तिन्ही पैलूंच्या वावतीत- याच मूल्यांनी निय- 
मित व नियंत्रित व्हायला हवेत. असे घडले तर 
भारताला राष्ट्र म्हणून त्याचा वंशिष्ट्यपूणं असा 
स्वत:चा चेहरामोहरा प्राप्त होईल. या इहवादप्रणालीला 
उद्देशून मी उदार, समग्रलक्ष्यी इहवादप्रणाली असे 
म्हणेन. या देशाची संस्कृती आणि आंतरिक वृत्ती 
यांच्याशी संवादी अशी होच एक इहवादप्रणाली आहे 
असे मी म्हणतो. वेगळी वेशिष्ट्यपुणं अशी भूमिका 
घेण्याचा भारतीय लोकांचा हक्‍क, दुर्देवाने, आपल्या 
राजकोय नेत्यांनी सुखेनेव सोडून देण्याचा सौदा केला 
आहे. या सोौदेबाजीत हिंदुत्वाचे प्रवक्तेही तेवढ्याच 
उत्साहाने सहभागी झाले आहेत. भारतातील एकाच 
जमातीच्या हाती सवंकष प्रभुत्व प्रदान करणारी इह- 
वादप्रणाली किवा पाठिचमात्य राष्ट्रांपासून अनुकरण- 
वृत्तोने अंगीकारलेली इहवादप्रणाली यांच्यापेक्षा मी 
पुरस्कार करीत असलेली इहूवादप्रणाली हिंदुत्ववाद- 
प्रणालीतील विधायक घटक आत्मसात करते पण 
तिच्याद्वारे उत्पन्न होणाऱ्या विकृती टाळते. 
येथे ज्या राष्ट्रीयत्वाची कल्पना केलेली आहे ती 
केवळ एक तात्त्विक मांडणी नाही. बुद्धिजीवीवर्गा- 
मधील काही विभाग आणि जनसामान्य यांच्या.जाणिवे- 
मध्ये धूसर व अबोध स्वरूपात का होईना, ती आज 
अस्तित्वात आहेच. तरुणांच्या बुद्धीत व हृदयात ती 
रुजावी यासाठी अनुकूल असे वातावरण निर्माण केले 
पाहिजे. ही गोष्ट कशी साध्य करता येईल ? पारंपरिक 
भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये ऐंद्रिय संवेदना व'मनाच्या 
अदृष्ट खोलवरच्या पातळीवर संस्कार करण्याचे, मन 
व संवेदना यांना वळण व आकार देण्याचे काम 
एकत्र कुटुंबामध्ये, जातीच्या परिघात, गावसमाजा- 
मध्ये, आणि देवळे व अन्य धामिक स्थळी पार पडत 
असे. भांडवल्ह़ाहीच्या आघातामुळे पारंपरिक समु- 
दाय विघटन पावले आहेत. आज देवळे वा धार्मिक 
स्थळे मन, हृदय यांचे शिक्षण करण्याच्या कामात 
फार थोडा सहभाग देतात. बहुपेडी, अन्योन्याश्रयी 
राष्ट्रीयत्वाच्या जडणघडणीसाठी व रक्षण-संवर्धेनं 
यांसाठी ज्या प्रकारची मनोधारणा आवडझ्यक आहे ती 
निर्माण करण्याच्या कामी भाजच्या ओपचारिक 
शिक्षणाचा फारसा उपयोग नाहो. कारण मूल्यांचे, 
भाववृत्तींचे शिक्षण देणे, संस्कार करणे हे आपले काम 
॥हहे, ती आपली पायाभूत जबाबदारी आहे असे 


द विकर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क कन 


र्ता *्4 
क 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


द्र नवभारत 


शिक्षण व्यवस्था मानीत नाही. ती फक्त नाना 
प्रकारची माहिती विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात ठासून 
भरण्याचे काम आपले आहे असे मानते. ही मोठी 
शोकांतिका आहे. आजच्या समाजात नेतिक संवेदन- 
शीलता व दृष्टी घडविण्याचे तसेच सुप्त पातळोवरील 
समूइमसानात अस्तित्वात असलेल्या वीजस्वरूपी शक्‍तींना 
चाळविण्याचे, जागविण्याचे व त्यांना मोकळे करण्याचे 
काम करणारे>चेतक (०४९15) कोणते आहेत ? तर, 
एकाच वेळी लक्षावधी, नव्हे कोट्यवधी लोकांपर्यंत 
पोचणारी संप्रेषणाची दृक-श्राव्य साधने व यंत्रणा 
आणि सांस्कृतिक संस्था / संघटना हे दोन सर्वांत प्रभावी 
असे चेतक आहेत. प्रचार-प्रसाराची जी दृक-श्राव्य 
साधने / यंत्रणा आहेत ती स्वत:चे स्वार्थी हितसंबंध, 
स्पर्धा, उपभोगवाद ही भांडवळी अर्थ व समाज- 
व्यवस्थेच्या;मुळाशी असलेली मूल्येच रुजवत, पसरवीत 
आहेत. या विश्‍वात ज्या प्रमाणात हिंदुत्ववादाच्या 
प्रचारकांनी, प्रवक्त्यांनी प्रवेश केला आहे त्या प्रमाणात 
त्यांचा वापर हिंदु असण्याविषयीचा गविष्ठ, आक्रमक 
अभिमान व गौरव आणि हिंदू संकल्पना यांचा प्रचार- 
प्रसार करीत आहेत. ' अनेकतेत एकता ' आविष्कृत 
करणाऱ्या बहुपेडी राष्ट्रवादाच्या पक्षाच्या मंडळींनी 
प्रस्थापित संप्रेषणाच्या यंत्रणांमध्ये प्रविष्ट होऊन, 
तसेच शक्‍य तेथे पर्यायी साधने / यंत्रणा उभ्या करून 
जनसामान्यांचे प्रबोधन करण्याचे कार्य करण्याची 
आवश्यकता आहे. लोकांमध्ये सर्व मानवमात्रांविषयी 
प्रेमभाव रुजेल, जो आपल्यापेक्षा वेगळा आहे त्याच्या 
* वेगळे 'पणाविषयी आदरभाव उत्पन्न होईल यासाठी 
उपकारक अशी विभिन्न धर्मांच्या शिकवणुकीतील 
वचने, दृष्टान्त, कहाण्या, आख्यायिका आणि मिथके 
यांचा वापर करून लोकांचे प्रबोधन करण्याची 
गरज आहे. आतापावेतो मी अमुक धर्मात जन्मलो 
असलो, मी एका अत्यंत धामिक प्रकृतीच्या जमातीमध्ये 
जन्मलो असलो तरी मौ पूर्ण इहवादी आहे असे 
अभिमानाने सांगण्याची रीत आपल्यामध्ये पडली होती. 
मी अमुक धर्मीय आहे म्हणूनच मी खरीखुरो इहवादी 
भूमिका योग्य त्या बाबींमध्ये व क्षेत्रांमध्ये घेतो, मी 
संकुचित संप्रदायवादी नाही असे यापुढे आपण म्ह्णू 
शकलो पाहिजे. अन्य धर्म व संस्कृती, त्यांतून येणारी 
विविधता यांच्याविषयीचा आदर माझ्या घमंश्रद्धे- 
पोटी उत्पन्न झाला पाहिजे. मुस्लिमांच्या धाभिक 


अनुक्रमणिका 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


भावना-संवेदनांविषयी आदर प्रकट करण्याच्या संदर्भात 
गांधींनी जे लिहिलेय ते ध्यानात घेणे येथे महत्त्वाचे 
आहे. गांधी लिहितात, ' पायाभूत मूलतत्त्वांचा अप- 
वाद वगळता, सर्वे इतर मुद्द्यांच्या वावतीत मी माझ्या 
मुस्लिम बांधवांच्या इच्छेपुढे मान तुकविण्यास राजी 
आहे.. कारण सभोवतालच्या स्व जगाबरोबर शांतीने 
व वंधुभावाने मी राहिले पाहिजे अशनी माझ्या धर्माची 
आज्ञा आहे. ...'* 


शिक्षणाचे साधन / माध्यम या नात्याने प्रचार- 
प्रसार माध्यम / साधने यांची एक मोठी मर्यादा आहे. 
ही साधने / माध्यमेच एकतर्फी सांगत असतात, दाखवत 
असतात, यामधून एक फक्त देण्याची (वा घेण्याची) 
भूमिका वठविणारी संस्कृती आकाराला येते. लोकांना ही 
माध्यमे/साधने ऐकवतात, वाचायला, बघायला लावतात 
इत्यादी. पण लोक त्यांच्याशी उलट बोलू शकत नाहीत. 
किवा लोक परस्परांशीही बोलू शकत नाहीत. संभाषण, 
देवाणघेवाण, विचारविमशं, मनोमीलन असे काही घडत 
नाही. बहुपेडी राष्ट्रवादाची पुष्टी करणारी पर्यायी 
संस्कृती ही परस्परसंभाषण, देवाणघेवाण, विचार- 
विमर्श, मनोमीलन यांच्यासाठी अवकाश असणाऱ्या 
पर्यावरणातच उत्कर्ष पावू शकेल. हे पर्यावरण स्थानिक 
पातळीवरील छोट्या समुदायांमध्येच ( 10.1] 
दट्पागाए(/ ) आढळू शकते. विभिन्न जातींचे, 
वं्यांचे, धर्मांचे लोक दैनंदिन जोवनव्यवहारांच्या 
ओघात देवाणघेवाण करतात, सर्वे प्रकारच्या वेगळे- 
पणावर व भेदांवर मात करणारे शेजारधर्मी स्नेहसंबंध 
विकसित करतात आणि समाईक प्रतीकांचे सर्जन 
करतात ते लहान आकारांच्या समूहांमध्येच. सच्च्या, 
बहुपेडी राष्ट्रवादाच्या उत्कर्षासाठी अशा समुदायांची 
बांधणी करणे ही एक आवद्यक शतेच आहे. सर्व जाति- 
जमातींचे लोक, धर्म व पंथ यांचे अनुयायी एकत्र येऊन 
शेक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे करू शकतील 
असे सभागृह प्रत्येक खेड्यात झाले तर सोयीचे होईल. 
एकत्र येऊन साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या अक्या 
मधून बहुपेडी राष्ट्रीयत्व ही दैनंदिन जिवंत 
गोष्ट ठरेल. 


कायंक्रमां- 
अनुभवाची 


इतिहासाच्या या मोक्याच्या टप्प्यावर, विविधते- 
तुन एकत्व सिद्ध करणारे व एकतेमधून वंविध्यपूर्ण 


आविष्कार प्रकट होण्यास ह: मिळते असे राष्ट्र 
- व 
स्वन र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


हिदुत्ववादप्रणाली आणि भारतीय राष्ट्रीयत्व 


बांधणे ही आपली तातडीची गरज आहे, हे आपल्या- 
पुढील गंभीर असे आव्हान आहे, ही गोष्ट खरी. तरी 
परंतु, राष्ट्रीयत्वाला आपण निरपवाद श्रेष्ठ मूल्य म्हणून 
स्थान देऊ तये. आपण जसे भारतीय भाहोत तसे पृथ्वी- 
व्यापी मानवजातीचेही घटक आहोत. म्ह॒गून आपल्या 
स्वत:च्या राष्ट्रीय अस्मितेची वूज राखत असताना, 
तिचे आपल्याला असलेले मूल्य कमी न लेखताही, 
आपण पृथ्वीवरील इतर लोकांच्या “वेगळे असण्या 'च्या 
हक्काचा आदर केला पाहिजे. अधिक महत्त्वाची गोष्ट 
अज्ली कौ, इतर राष्ट्रांच्या, व्यक्‍तींचा स्रानवजातीच्या 
एका समाईक भवितव्यातील आपले वाटेकरी व साथी 


संदर्भ ग्रंथ 


दर 


या नात्याने, पूणे आदर केला पाहिजे. हे खरे कौ 
पृथ्वीवरील या भूमीचे आपण पुत्र आहोत (राष्ट्रीय- 
त्वाचा प्रादेशिक पाया तो आहेच), आणि इतर लोक 
पृथ्वीवरील “ परक्या ' भूमीचे पुत्र आहेत. हा भेद 
आहेच. पण आपणा साऱ्यांची एकच पृथ्वी आहे, आणि 
म्हणून आपण एकही आहोत. अथवंवेदामधील भूमी- 
सूक्त रचणारा कवी लिहितो, 
“ मानवजातीला धारण करणारी पृथ्वी, स्वतःची 
भाषा बोलणार्‍या आणि रीतिरिवाज पाळणाऱ्या 
विभिन्न लोकसमूहांना (धारण करणारी पृथ्वी), 
माझ्यासाठी धनाचे सहृत्न स्रोत मोकळे करो.” 


१. अन्स्टं कासिरेर; सिंबल, मिथ, अण्ड कल्चर, (संपादक : डोनाल्ड फिलिप व्हेरीन); मेल 
युनिव्हसिटी प्रेस, न्यू हेवन व लंडन; १९७९; पृ. २३६. 


. नोएळ सुलीवान; फॅसिझम; उंट अँण्ड सन्स, लंडन व मेलबनं; १९८३; पृ. ९२. 


. ग्यानेंद्र पांडे; द कन्स्ट्रक्शन ऑफ कम्यूवॅलिझम इन कलोनिअल नाथे इंडिया; ऑक्सफडं युनिव्हसिटी 
, * द प्रॉब्लेम : ए नेशन अँट वॉर वुईथ इटसेल्फ ' (संपादकीय प्रास्ताविक) ; सेमिनार क्र. ४०२, 


. एन्स्ली एम्त्री; युटोषपियाज इन कॉन्फ्लोक्ट रिलिजन ऑड नॅशनेलिझम इन इंडिया; ऑक्सफर्ड 


. सुधीर कक्कड; * रिफ्लेक्शन्स ऑन रिलिजस ग्रूप आयडेंटिटी “; सेमिनार क्र. ४०२; पृ. ५०-५५. 


वद्सपुराण; पहा : हिह्ठू मिथ्‌स; पेंग्विन क्लासिक्स; १९७५; पृ. १४९-५४. 


4 
३. कित्ता. 
४. कित्ता; पृ. १६९. 
ष्‌ 
प्रेस, दिल्ली; १९९२; पृ. २११. 
द्‌ 
फेब्रुवारी, १९९३. 
४) 
युनिव्हसिटी प्रेस, दिल्ली; १९९०; पृ. ४८. 
८. भगवदगीता; अध्याय दुसरा, इलोक ५७, ७२; अध्याय बारावा, इलोक १३. 
ह 
१०. 
११. ग्यानेंद्र पांडे; पूर्वोक्त; पृ. २२७. 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वैः 
डं टो 

श्् धं ७५८ र न 4६ 

न््< (६ अमृतमहोत्सवी, 3->२७ 
& 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


जमातवाद : समज-गैरसमज 


सूर्यनारायण रणसुभे 


या देशातील सामाजिकतेच्या स्वझ्पाचा क्रिवा 
इतिहासाचा अभ्यास करणे हे एक फार मोठे आव्हा- 
नात्मक काम आहे. येथील सांप्रदायिकतेला इतके 
विविध पदर आहेत आणि त्यांत इतकी गंतागुंत आहे 
को त्यातून नेमके जे हवे आहे ते शोधून काढणे खूपच 
अवघड आहे. हिंदू-मुस्लिम तणाव एवढ्याच मर्यादित 
अर्थाने सांप्रदायिकता या शब्दाचा येथे वापर केला 
जातो. इतिहासाचा अभ्यास हादेखील असाच वादाचा 
आहे. या देशातील इतिहासात सांस्कृतिक समन्वयाची, 
भावनात्मक एकतेची, धर्म आणि संप्रदायाच्या पलीकडे 
जाऊन माणूस म्हणून जगण्याची जेवढी अखंड अज्नी 
प्रदीथे परंपरा आहे तेवढीच धर्माच्या अनुपंगाने द्वेषाची, 
तिरस्काराची, युद्धाची, दंग्याचीदेखील तुटक परंपरा 
आहे. अमृत आणि विष यातील हा संघर्ष इस्लामच्या 
येथील आगमनापासून स्पष्टपणे दिसुन येतो. (संस्कृति 
के चार अध्याय : प्रकरण ७, ' अमृत और हलाहल का 
संघर्ष ' हे पूर्ण प्रकरण पहावे.) ' 

मूलभूततावादी मंडळी इतिहासाचे दाखले देऊन 
दोन धर्मानुयायांमधील अंतर रुंदावण्याचा प्रयत्न करीत 
राहिले आहेत तर माणुसकीवर नितान्त श्रद्धा बाळग- 
णार्‍यांनी इतिहासातून समन्वयाची, अमृतत्त्वाची उदा- 
हरणे दिलेली आहेत. म्हणजे दोन परस्परविरोधी 
ताकदींना खाद्य पुरविण्याची ताकद इतिहासात आहे. 
प्रश्‍न एवढाच आहे की, वत॑मानकाळातील पिढीसमोर 
आपण इतिहासातील रक्तरंजित पाने ठेवणार आहोत, 
कौ समत्वयाची आणि माणुसकोनी भरलेली पाने? 
तसे पाहता मूल्भूतवाद्यांचा आणि मानवतावाद्यांचा 
हा झगडा काही आजचा नाही. अगदी इस्लामच्या 
आगमनापासून या दोन शकती परस्परविरुद्ध काम करीत 
आलेल्या आहेत. धर्माचा म्हणजे धरमंश्रद्धेचा जाणीव- 
पुर्वक सत्तेचे राजकारण खेळण्यासाठी उपयोग करून 
घेणाऱ्यांचा वर्ग इतिहासात पदोपदी आढळतो. त्याच 
व्रेळो सत्तेपासून द्र राहणारी किवा सत्ता ब्रळकाव- 


अनुक्रमणिका 


ण्याचे कसलेही ध्येय न ठेवणारी अनेक संवेदनक्षम 
मंडळी धर्माचा माणुसकीशी निगडित अर्थ सववसामा- 
न्यांना पटवून देत देत कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्ष- 
पणे मूलभूतवाद्यांशी वैचारिक पातळीवर झुंज देण्याचा, 
कधी यशस्वी तर कधी अयशस्वी प्रयत्न करीत राहिले 
आहेत. 
“ हिंदू-मुस्लिम एकतेच्या विरुद्ध विषारी प्रचार 
करण्याचे कार्य अकबराच्या काळी श्री. होख 
अहमद सरहिदी करीत होते. पण अकबराचे 
अफाट साम्राज्य होते, संपूर्ण देशावर त्याचे 
नियंत्रण होते. त्यामुळे शेख अहमदाचा प्रचार 
फोफावू शकला नाही.'१ 
मात्र, सांप्रदायिकतेचा प्रश्‍न केवळ आपल्याच देक्लात 
आहे आणि इस्लामचे अनुयायी येथे असल्यामुळेच हा 
प्रश्‍न तोब्र होऊ लागलेला अश्या भ्रमात राहण्याची 
गरज नाही. 


प्रत्येक धर्माचा जन्म माणसाच्या विवेकातून, 
नेतिकतेसंबंधीच्या त्याच्या आग्रही भूमिकेतून झालेला 
आहे. जगातील सर्वच धमंग्रंथ हे मुळात मूल्यबोध 
देणारी संविधानेच आहेत. त्या त्या काळात, त्या त्या जन- 
समूहाच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी ज्या ज्या मूल्यांची 
गरज तौब्रपणे जाणवली; ती इईवरी आदेशाच्या 
नावावर शब्दबद्ध करणारे ग्रंथ म्हणजे धमंग्रंथ. किवा 
उलट्या दिशेने याची व्याख्या करावयाची झाल्यास, 
विशिष्ट काळात जी जुनी मूल्यव्यवस्था व्यक्तिमत्त्व 
विकासासाठी चुकीची ठरत होती, जिच्यामुळे गतिमान 
जीवनात जडता येऊ पाहात होती, माणुसकीच्या 
आणि विवेकालाच संपवणारी मूल्यव्यवस्था रूढ होऊ 
पाहात होती, किवा कालौघामध्ये जी माणुसकी आणि 
विवेकाचे मूल्यच हरवून बसली होती, अशा मूल्य- 
व्यवस्थेच्या विरोधात जाऊन व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी 
विवेक आणि नंतिकतेस सतत तेवत ठेवणारी नवी 
मूल्यव्यवस्था जो कोणी देत असतो तो ह व्‌ 


जी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


शद शि 
न्न 


6४नवभारत 


७८ 


ह 
डे 


चिट 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


जमातवाद : समज-गेरसमज 


ज्या पुस्तकातून ते हे सर्व मांडले जाते ते पुस्तक म्हणजे 
धमंग्रं, अशी करता येईल. 

धर्म आणि मूल्ये, विवेक व नैतिकता यांचा इतका 
जवळून संबंध असल्यामुळे या शब्दांना एकमेकांचे 
पर्यायी शब्द म्हणून स्वीकारले जात होते. आजही 
स्वीकारले जाते. “ वैदिक व हिंदू धर्मांच्या वैचारिक 
इतिहासाप्रमाणे धर्म म्हणजे नेतिक कायदा किवा 
कर्तव्य याचा वैचारिक दृष्ट्या मूलख्रोत वैदिक “ त्रद्रत ” 
या अर्थापर्यंत जाऊन पोहोचतो. .. मानवांचे वैयक्तिक 
वसामाजिक कतंव्य व सदाचरण यांच्या रूपाने त्याच 
त्ररताचा आविष्कार म्हणजे धर्म (नैतिक कायदा व 
कततंव्य) होय.” 

हे सवे जरी खरे असले तरी वस्तुस्थिती काय 
म्हणते ? या प्रश्‍नावर अतिरेकी भूमिका घेणारे हे सिद्ध 
करण्याचा प्रयत्न करतात, की धर्माचा इतिहास हा 
शरमेने मात खाली घालायला लागावी असा इतिहास 
आहे. 

“भारतातील इस्लामचा सुरुवातीचा इतिहास हा 
अत्याचाराचा, अन्यायाचा, धर्म-परिवतंनाचा आणि 
अभद्रतेचा इतिहास आहे.” * इतिहासातील रक्‍तरंजित 
पाने दाखवण्याचा प्रयत्न मूलभूततावादी क-मानवता- 
वादी दोघेही तेवढ्याच आक्रमक भाषेत करीत असतात. 
दोन धर्मांतील, दोन संप्रदायांतील संबंधांचा हा इतिहास 
रक्‍तरंजित आहे, माणुसकीला काळिमा फासणारा आहे 
म्हणून तो नाकारला पाहिजे असा आग्रह मानवता- 
वाद्यांचा असतो. तर भूतकाळात आमच्यावर अत्याचार 
झालेले आहेत, आमच्या धर्मभावना दुखावल्या गेल्या 
आहेत, प्रतिपक्षीय धर्मानुयायी क्रूर आहेत म्हणून 
तिरस्करणीय आहेत, ज्या वेळी त्यांच्या हातात सत्ता 
होती त्या वेळी त्यांनी आमचा छळ केलेला आहे, त्यामुळे 
त्यांना घडा शिकवला पाहिजे, अशी हिंदुत्ववादी मूल- 
भततावाद्यांची मांडणी असते. इतिहासातील एकाच 


घटनेचे दोन परस्परविरोधी पण स्वत-च्या सोयीनुरूप 


अर्थ लावण्याची ही धडपड सतत चाललेली दिसून येते. 

पण यासोबतच संबंधित दोन धर्मीयांना समन्वयाचा, 

सांस्कृतिक एकतेचा, माणुसकीचा फार मोठा इतिहास- 

देखील आहे. किंबहुना, या प्रकारे जगणारेच संख्येने 

अधिक आहेत. ते इतिहासात होते व वर्तमानात आहेत, 

भाणि भविष्यातदेखील यांचीच संख्या फार मोठी 
न. भा. ९ 


अनुक्रमणिका 


६५ 


असणार आहे. पण यांचा विचारच केला जात नाही. 
आपणास परिचित इतिहासग्रंथ या जनसामान्यांच्या 
जीवनाचा, वाटचालीचा, मनोधारणांचा इतिहास सांगष्त 
नाहीत. त्या त्या काळातील अल्पसंख्याकांचा, सत्ता- 
धाऱ्यांचा, धमंसंस्थापकांचा किंवा असामान्य व्यक्तींचा, 
महापुरुषांचा इतिहास लिहिला जातो. इतिहासग्रंथां- 
मधील वरीचश्ली पाने उलथापालथी, क्रांत्या, स्वाऱ्या 
मोहिमा, लढाया, क्रोये व शोये, जय-पराजय यांच्या 
वर्णनांमध्ये खर्ची घातलेली असतात. सवसामान्यांचा 
जगण्याचा, संघर्षांचा, त्यांच्या सांस्कृतिक-घामिक एक- 
तेचा इतिहास क्वचितच लिहिला जातो. आणि तो 
कितीही अभ्यासपुर्ण लिहिला गेला तरी त्याची फारशी 
चर्चा होत नसते. सर्वसामान्यांच्या जीवावरच इति- 
हासाची रक्‍तरंजित पाने रंगलेली असतात किवा त्यांच्या 
सहकार्यामुळेच महान मानवी मूल्यांचा प्रचार-प्रसार 
होत असतो. हे स्व असूनदेखील ते पडद्यामागेच असतात. 
गंमत म्हणजे इतिहासातील ही रक्‍तरंजलित पाने घेऊन 
मूलभूततावादी या सामान्यांकडे जाऊन त्यांनाच साकडे 
घालतात. इतिहासातील अपवादात्मक व्यक्तींच्या 
राक्षसी प्रेरणांचा प्रचार-प्रसार करून या स्वे- 
सामान्यांना पुन्हा रक्‍त-रंजित इतिहास घडवण्यासाठी 
प्रवृत्त करीत असतात. दुर्दैवाने या जनसामान्यांना द्वेष, 
तिरस्कार, अस्मिता यांसारख्या भावना आणि जात, 
धर्म इत्यादी घटक यांच्या आधारे आपल्यामागे 
खेचणे फार सोपे असते. त्यामुळे इतिहास खरा असो 
की खोटा रचलेला असो, आपल्यामागे जनशक्‍तीला उभे 
करणे सोपे असते. माणसातोल विवेकाला, नैतिकतेला 
आव्हान करून त्याला उभे करणे खूप अवघड आणि 
आव्हानात्मक असते. 

मग येथे असा प्रश्‍न पडतो की, माणसातील 
अविवेकाला आव्हान करणे सोपे का असते ? साहित्य- 
विषयक भारतीय चितनात “ रस ” या संकल्पनेस 
खूपच मोलाचे स्थान आहे. रससंबंधी विवेचन करताना 
भारतीय आचार्यांनी नवरसांची कल्पना केलेली आहे. 
या नवरसांत श्रृंगार, वीर, भय व वात्सल्य हे मूळ 
आणि जन्मजात (त्यांच्या शब्दांत पुर्वजन्मातुन आलेले) 
“भाव ” आहेत. पण रोद्र व बीभत्स हे “भाव ” 
जन्मानंतरच्या संस्कारांतून, कुटुंबव्यवस्थेतुन, शेजार- 
पाजाऱ्यांकडून मित्र-मंडळी व शाळेतून होत असलेल्या 
संस्कारांतून हळूहळू आकार घेत असतात, असे अनेक 


ह व् 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


द्द 


उदाहरणांतून ते सिद्ध करून दाखवतात. आपल्याकडे 
“ वर्ण ", “ जात ” व “धर्माचे संस्कार ? (विवेक किवा 
नैतिकता वगळून) हे अगदी लहान वयापासून वेगवेगळ्या 
माध्यमांतून जाणते-अजाणतेपणे केळे ' जातात आणि 
त्यांतूनच विशिष्ट जातीबद्दलचा अहंकार किवा 
तिरस्कार किंवा इतर धर्माबद्दलचे पूवंग्रह आकार 
घेत असतात. “ मूल्भूततावादी ” किवा ज्यांचे हित- 
संबंध धर्मात अडकलेले असतात ते या प्रकारचे 
संस्कार जाणीवपुर्वक करीत असतात. 

वर्ण आणि जातीत विभागलेल्या येथील समाज- 
व्यवस्थेमुळे वरच्या वर्णांचे सतत फावत होते. या 
विभागणीचा आथिक आणि राजकीय फायदा वरच्या 
वर्णांनाच मिळत होता. कोणत्याही समाजव्यवस्थेत 
अर्थ आणि सत्ता यांची केंद्रस्थळे ज्यांच्या हातात 
असतात त्यांना कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने दुभंग- 
लेल्या समाजाचीच गरज असते. या दुभंगलेल्या समा- 
जातच त्यांचे हितसंबंध सुरक्षित राहात असतात. 
शोषणाची प्रक्रिया अधिक संथपणे आणि उदात्ततेच्या 
नावावर चालत असते. अश्या या समाजव्यवस्थेतील 
उच्चवणियांच्या वास्तव स्वरूपाचे भेदक दर्शन एखादी 
संवेदनक्षम व्यक्‍ती ज्या वेळी करू लागते त्या वेळी या 
वर्गाचे हितसंबंध धोक्यात येतात. अशा वेळी त्यांना 
जुन्या वणे किवा जातिव्यवस्थेचे खुले समर्थन करता 
येत नाही, कारण या दोन्हींवर कडाडून टोका कर- 
णार्‍्यांकडे सर्वसामान्य जनता आक्रष्ट होत असते. अशा 
वेळी या सर्वांना समान सत्रात बांधणारा घागा ते 
शोधू लागतात. हा धागा बहुतेक वेळा धर्माचा असतो. 
कधी तो वंशप्रभुत्वाचा असतो तर कधी रंगभेदाचा 
असतो. 

लोकश्ाहीव्यवंस्था रूढ होण्यापुर्वी जी राजेशाही- 
व्यवस्था अस्तित्वात होती त्या वेळी या वर्गाचे काम 
खूपच सोयीचे होते. राजा हा धमंप्रमुलांच्या नियंत्रणा- 
खाली राहात असेल तर मग तेथे कसल्याच संघर्षाची, 
मतभेदाची गरज नव्हती. राजा आणि धमंप्रमुख यांचे 
हितसंबंध एक असल्यामुळे धर्माच्या नावावर जनतेला 
संघटित करण्याची गरज त्यांना भासत नव्हती. पण हा 
राजा जर समतेची भाषा बोलत असेल, सर्व धर्मं 
समभावाची भाषा बोलत असेल किवा धर्म आणि 
जनता यांच्यातील दलालांना नाकारत असेल तर 
मग अनेक कटकारस्थाने करून त्य़ा राजाला पदच्युत 

ह 


क 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


करण्यावाचून दुसरा मार्गच त्यांच्यासमोर नसायचा. 
अशा वेळी त्या राजास अधर्मी, कूर, अन्यायी किवा 
अद्मीच विज्षेषणे वापरून जनतेला त्याच्याविरुद्ध 
भडकावण्याची कारस्थाने होत होती. धर्माबद्दलची 
गाढ श्रद्धा भाणि ईश्‍वराबहदलळची भोती यांमुळे यांच्या 
प्रचारयंत्रणेला वेग यायचा. यांना जसा भकबर बादशहा 
पुरून उरला तसा एखादाच राजा पुर्न उरायचा. 
“ हिंदु-मुस्लिम एकतेच्या विरुद्ध आपला प्रचार शेख 
अहमद सरहिदींनी अकबराच्या राज्यकाळापासूनच सुरू 
केला होता. परंतु अकबराचा दरारा संपुर्ण देशभर 
होता, त्यामुळे शेख अहमदाचा प्रचार जोर पकडू 
शकला नाही. पण अकबराच्या मृत्यूनंतर शेख अहमद 
निर्भयपणे मुसलमानांत धार्मिक देषाची आग भडकावू 
लागला." आपल्यास ही वेळ प्रतिकूल आहे असे 
समजून ही मंडळी त्या वेळी प्रसंगी गप्प बसायची. पण 
त्यांना प्रतिसाद देणारा राजा आला को मग तेवढ्याच 
वेगाने ही मंडळी डोके वर काढायची. धर्माच्या नावावर 
यांचे हितसंबंध जपणारा राजा आला तरी मग त्याचे 
भरपुर कोतुक करायचे, त्याला देवासमान घोषित 
करायचे. एखादा राजा जर त्यांचे हितसंबंध डावलून, 
यांचे महत्तव कमी करून जनतेत लोकप्रिय झाला तर 
मग पुढील काळात त्यालाच देव करून, त्याच्या अवती- 
भोवती कमेकांडाचे स्तोम माजवून तो आपल्याच 
बाजूचा होता हे सिद्ध करावयास ही मंडळी कधीच 
मागेपुढे पाहात नसत. केवळ राजाच्याच बाबतीत नव्हे 
तर अनेक संतांच्या बावतीतदेखील हे घडलेले आहे. 
उदाहरण म्हणून महात्मा गोतमवबुद्धापासून ते ज्ञानेश्‍वर, 
बसवेशवरापर्यंत कोणाचेही देता येईल. 

पण लोकशाहीव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर मात्र 
यांची खूपच अडचण झालेली आहे. कारण आतापयंत 
“राजा ” या शक्तीच्या माध्यमाने यांचे बेळ चालायचे. 
जनतेला कमंकांडात किवा अनेक वर्णात, जातींत 
विभागून तिच्यावर नियंत्रण ठे 


पण पुढच्या काळात एकेका संताचे 
एकेक पीठ कायम केरून, त्यावर याच मंडळींनी आपल्या 
नेतृत्वाची पकड बसवली. त्यामुळे संतांचे आक्रमक 
आणि विद्रोही विचार हे भजन-कोर्तनापूर्यंतच ऱ 


*&- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


"78'नवभारत ९ 
क्क धच 


ह मतर 


४ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


जमातवाद : समज-गेरसमज 


राहिले. 

१८५७ नंतर म. जोतिबा फुले, महर्षी दग्नानंद, 
शाहु महाराज व डॉ. आंबेडकर यांनी, सरळसरळ यांच्या 
प्रतिष्ठेला आव्हान दिले. अनेक पुराव्यांसहित यांचा 
कावेबाजपणा जनतेच्या लक्षात आणून दिला. त्यामुळे 
काही प्रमाणात का होईना जात, पंथ, वंश व वर्ण विसरून 
माणसे एकत्र येऊ लागली. अश्या वेळी कोट्यवधी जनते- 
वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, आपले हितसंबंध सुरक्षित 
ठेवण्यासाठी धामिक अस्मितेला आवाहन करण्यावाचून, 
धामिक अहंकार जोपासण्यावाचून यांना दुसरा पर्याय 
नव्हता. 

भारताच्या अडीच हजार वर्षांच्या ज्ञात इति- 
हासात धर्माच्या नावावर जनतेला संघटित करण्याचा 
प्रयत्न १८५० नंतरच दिसून येतो. वृद्ध धर्माच्या 
विरोधात हिंदंना संधटित करण्याचा यशस्वी प्रयत्न 
आठव्या शतकातील दांकराचार्यांनी केलेला होता. हे 
संघटन वर्णव्यवस्थेला वळकट करण्यासाठी होते 
आणि त्यासोबतच बौद्धधर्माला संपवण्यासाठी म्हणून- 
देखील होते. सत्ता प्राप्त करून घेण्यासाठी म्हणून 
धर्माचा उपयोग ही अगदी अलीकडची, म्हणजे १९२० 
नंतरची घटना आहे. १९२० पुर्वी हिंदु धर्मात सुधार- 
णेच्या अनेक चळवळी चाललेल्या होत्या. ख्रिश्‍चन 
धर्माच्या आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी म्हणून हिंदू 
धर्माच्या सुधारणांची गरज या मंडळींना वाटत होती. 
त्यामुळे ब्राह्मो समाजापासून ते दयानंदाच्या आर्य- 
समाजापर्यंतच्या चळवळी या हिंद धर्माच्या सुधारणे- 
च्याच चळवळी आहेत. तत्पुर्वी मध्यकाळातदेखील 
सुधारणेचा हा प्रयत्न झालेला आहे, पण हा प्रयत्न एक 
तर वैयक्तिक पातळीवरून चाललेला आहे. या प्रयत्नाला 
तत्कालीन वुद्धिवाद्यांचा व राजसत्तेचा कसलाच पाठिंबा 
किमान त्या काळात मिळालेला दिसुन येत नाही. परंतु 
१८५० ते १९२० पर्यंतच्या काळातील चळवळी या 
संस्थात्मक आहेत, फार मोठ्या प्रमाणात वुद्धिवाद्यांचा 
याला पाठिंबा आहे आणि मृख्य म्हणजे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष- 
पणे राजसत्तेचा या सुधारणेला पाठिंबा आहे. 

“ लॉर्ड विल्यम बेटिक (१८२८-१८३'५) याने 
आपल्या सात वर्षांच्या कारकोरदीत हिंदूंतील क्रूर चाली 
बंद केल्या, जातिभेदास चाट दिली... १८२९ मध्ये 
बेंटिकने सतीची चाल इत्यादी कायद्याने गुन्हा ठरवल्या. 
राजस्थानातील काही जमातींत मुलीचा जंन्म झाल्यावर 


अनुक्रमणिका 


६७ 


तिला ठार मारण्याची पद्धतदेखील त्याने कायद्याने 
वंद करवली.'* 

सुधारणेच्या या काळात इतर धर्मांबद्दलची फारशी 
कट्ता आढळत नाही. आमच्या धर्मावर तुम्ही जी टीका 
करीत आहात त्यात तथ्य आहे हे कबूल, पण आमच्या 
धर्माचे ते खरे स्वरूप नाही. खर्‍या स्वरूपातील आमचा 
धर्म तुमच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे ही भावनादेखील त्यात 
आहे. यात ज्याप्रमाणे आत्मपरीक्षणाचा भाग आहे, 
तात्त्विक विवेचन आहे, नम्रता आहे, चुकीची कदृली 
देण्याची तयारी आहे. त्याचप्रमाणे धमंग्रंथांची, करम- 
कांडांची व रूढींची ( ओढूनताणून विज्ञाननिष्ठ ) 
व्याख्या करण्याचा प्रयत्नही आहे, आणि जे चुकीचे 
आहे ते टाकण्याचा उदारपणादेखील आहे. येथे 
धर्माचा वापर इतर उद्दिष्टांसाठी करण्याचा हेतूच 
नाही. त्यामुळे संघर्षाचा प्रश्‍नही नाही. उलट, स्वत:च्या 
धर्माचे खरे स्वरूप शोधता शोधता इतरांच्या धर्मांतील 
श्रेष्ठ तत्त्वे स्वीकारण्याचा मोठेपणा आहे. 

“ ख्त्रिस्तधर्मी आपला पवित्र ग्रंथ जगात कोठेही 
वाचू शकतात; मुसलमान आपले कुराण कोठेही वाचू 
शकतात; मग ब्राह्मणांनी आपला वेद आणि मनुसंहिता 
का लपवावी, असा मूलभूत प्रश्‍न फुल्यांनी विचारला 
आहे.” * 

लोकशाहीव्यवस्थेसोबत जी मूल्यव्यवस्था हळूहळू 
रुजत जाते ती धमंव्यवस्थेस छेद देते. ही व्यवस्था मूठ- 
भरांचे नियंत्रण संपवून टाकते आणि परिवतंनाची 
शक्‍यता निर्माण करते. येथे जात, धर्म, वणं, वंश यांच्या 
पलीकडे जाऊन केवळ माणसाच्या अस्तित्वाचा, त्याच्या 
अस्मितेचा विचार केला जातो. माणसाचे माणसपण 
टिकवत जाणे, त्याच्या विकासासाठी योग्य त्या सोयी 
उपलब्ध करून देणे, शेकडो-हजारो वर्षांपासून तो 
ज्या आधिदेविक शक्तीच्या नियंत्रणाखाली जगत होता, 
त्यातुन त्याला मुक्‍त करणे, त्याच्या हक्कांची त्याला 
जाणीव करून देणे यासाठीचा प्रयत्न यात होत असतो. 
धोरणे तयार करताना येथे धर्म किवा धर्मानुयायांना 
फारसे महत्त्व नसते. अल्पसंख्याक किवा बहुसंख्याक हा 
प्रकारदेखील तत्त्वतः मान्य नसतो. बहुसंख्य जनतेचे 
प्रतिनिधी व त्यांचे राज्य असे त्यांचे स्वरूप असते. आणि 
स्वत:च्या धर्माचे व धर्मानुयायांचे वेगळेपण टिकवन 
ठेवणार्‍यांना नेमके हेच नको असते. स्वत: जिला हे 


लोकशाहीप्रेमी होते. तल् त्यांचा विश्‍वास 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


६८ 


होता, पण सत्तेचे राजकारण खेळताना मात्र त्यांनी 
सतत अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याक या शब्दांचा वापर 
करून बहुसंख्याकांचे राज्य म्हणजे हिंदूंचे राज्य अशी 
सोयीची व्याख्या केलेली आहे. । 

“ सप्टेंबर १९३९ मध्ये मुस्लिम लीगच्या कार्य- 
कारणीने हे जाहीर केले होते को, मुस्लिम-भारत 
कोणत्याही परिस्थितीत संघराज्याचे ( ट्तिद्मड] 
०शुंढ८1५७$ ) सम्थेन करू शकत नाही. भारतीय 
संघराज्य याचा अथच होतो वहुसंख्याकांचे अत्प- 
संख्याकांवर राज्य. लोकशाही आणि लोकसभेच्या 
नावावर एका बहुसंख्याक जातीचा ( किवा धर्माचा ) 
दुसर्‍या अल्पसंख्याक जातीवर ( हा धर्मावर) राज्य 
एवढाच लोकह्याहीचा अथे होतो ”** 

सत्तेजवळ जाण्यासाठी किंवा वेगळे राष्ट्र मिळवण्या- 
साठी जिना बहुसंख्याकांची भीती दाखवून लोकांना 
आपल्या हिराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्ताकडे आकृष्ट करीत 
होते. तर त्या काळचे हिंदुत्ववादी अल्पसंख्याकांची 
भीती दाखवून हिंदू राष्ट्राच्या स्थापनेची भापा बोलत 
होते. एकमेकांबद्दल अविइवास, संशय, भोती दाख- 
वल्यालिवाय आपले इप्सित साध्य करणे दोघांनाही 
अवघड होते. येथे फाळणीपूर्वीच्या राजकारणाची 
मीमांसा करण्याची इच्छा नाही पण स्वातंत्र्यानंतरच्या 
काळातदेखील ही भीती दाखवण्याचा प्रयत्न होतोय, 
याला कारण पुन्हा तेच आहे. जात आणि संप्रदायाच्या 
नावावर माणसे जरी विभागली गेळेळी असली तरी 
ती त्यासाठी वाटेळ ती किमत मोजावयास तयार 
नसतात. जातीच्या विरोधात गेल्यामुळे दैनंदिन किवा 
कौटुंबिक जीवनावर फारसा परिणाम होत नाही हे 
त्यांना आता पक्के जाणवले आहे. धर्मंसुघारणेच्या 
प्रश्‍नावर शंभर वर्षांपूर्वी ज्या तात्त्विक चर्चा व्हावयाच्या 
त्यांत रस घेणारा वगंदेखील दिवसेंदिवस कमी होत 
चालला आहे. उलट, सावंजनिक जीवनात धर्माची 
गरजच काय असे त्याला वाटू लागले आहे. म्हणजे 
बौद्धिक पातळीवर लोकांना संघटित करणे शक्‍य नाही 
हे स्पष्ट झाले आहे. अश्या वेळी इतरांबद्दल घृणा, 
तिरस्कार, शंका निर्माण करून, इतिहासाची आपल्या 
गरजेनुसार विकृत व्याख्या करून त्याला संघटित करणे 
शक्‍य आहे हे या वर्गास मागील काही वर्षांच्या स्वत:च्या 
अनुभवांतून लक्षात आले आहे. 

प्रत्येकाच्या मनात या देशाबह्दलच्या विकासाची 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


काही स्वप्ने आहेत, काही अपेक्षा आहेत, स्वातंत्र्यापूर्वी 
दिली गेलेली आश्‍वासने अजून ताजी आहेत असे 
प्रत्येकाला वाटते. आपला देश समृद्ध व जगभर 
प्रतिष्ठित असावा असे प्रत्येकाला वाटते. चाळीस 
वर्षांत या स्वप्नांची पूर्तता होऊ शकलेली नाहो. 
आथिक दृष्ट्या देश समृद्ध होऊ शकलेला नाही. प्रत्येक 
प्रांतात नवनवीन प्रश्‍न उभे राहात आहेत, शेकडो 
माणसे मारली जात आहेत. कोट्यवधींची मालमत्ता 
उद्ध्वस्त होत आहे. सवंच क्षेत्रांत भ्रष्टाचार माजलेला 
आहे. अश्या वेळो या प्रश्‍नांच्या विरोधात जनशक्ती 
उभी करून सत्तेपर्यंत जाणे हे खूप जिकिरीचे काम 
आहे. कारण या सर्वे प्रश्‍नांचा संवंध अथंव्यवस्थेशी, 
भ्रष्ट राजकारणाशी आहे. असा लढा प्रदीघंच असणार. 
त्यापेक्षा प्रत्येकाच्या मनातील स्वप्नांना आवाहन 
करून, या स्वप्नांचा चुराडा होण्यामागे कोणी 
तरी एक काल्पनिक शत्रू उभा करणे सोपे असते. 
आपल्या या अवनतीचे कारण म्हणजे आपले धर्मापासून 
दुर जाणे हे पटवणे आणि त्याच वेळी आपल्या या 
स्थितीसाठी कोणी तरी दुसरे कारणीभूत आहेत असे 
सांगणे सोपे असते. ते पटवून घेणे तर आणखीनच 
सोपे असते. अवघड आणि किचकट प्रश्‍न सोडवण्याची 
एक धूर्त पद्धत असते. ती म्हणजे अशा प्रश्‍नाचे उत्तर 
आधी तयार करायचे आणि मग कुठल्याही मार्गाने का 
होईना त्या उत्तरापर्यंत यायचे. देशाच्या इतिहासाची 
मांडणीदेखीळ त्याच पद्धतीने करायची. प्रतिकूल 
परिस्थितीमुळे भांबावलेला माणूस हा परिवतंनासाठी 
आसुसलेला आहे. त्या वेळो त्याच्या मनातील अहं- 
काराला, श्रेष्ठत्वाला, तिरस्काराला, संशयाला धर्माच्या 
नावाने पेटवत जाणे सोपे असते. एकदा उत्तर ठरल्या- 
नंतर मग आरोप करणे सोयीचे असते. मागील काही 
वर्षांपासून या वर्गाने मुस्लिमांबद्दल सतत आक्रमकतेचे 
धोरण अवलंबिलेले आहे. जे वेगवेगळे आरोप त्यांच्या- 


वर करण्यात यरेत आहेत, त्याचा परामर्श आता आपण 
घेऊ. 


सुसलसानांचे लाड 

भारतीय जनता पक्षाची आणि या पक्षाबद्दल 
सहानुभूती बाळगणार्‍या बहुतेक सर्वांची अज्ञी तक्रार 
आहे की एक भाजप सोडला तर या देशातील सवच 
पक्षांनी मतांच्या राजकारणासाठी मुसलमानांचे भरपूर 
लाड केलेले आहेत आणि भाजदेखील करीत आहेत, 


१ 
>. ७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


जमातवाद : समज-गैरसमज 


स्वातंत्र्यानंतर ते आजपर्यंत प्रत्येक निवडणुकोच्या वेळी 
किंवा इतर वेळीदेखील त्यांची हीच तक्रार असते. बहु- 
संख्याक हिंदूंना या तक्रारीत तथ्य वाटते. या लाडासंवं- 
धीचे जे पुरावे सादर केले जातात, त्याचा संबंध मुसल- 
मानांच्या दैनंदिन जीवनाशी किंवा आधिक सुबत्तेज्ञी, 
शिक्षणाच्या किंवा नोकरीत दिल्या जाणाऱ्या सवल- 
तींशी कोठेच नाही. मुसलमानांना कायदेशीरपणे चार 
लग्ने करण्याचा दिला गेलेला अधिकार आहे, त्यांना 
कुटुंबनियोजनाची सक्ती नसणे, मशिदीतून ध्वनिक्षेपक 
लावून प्राथना करण्याची परवानगी, काश्मीरला दिले 
गेलेले घटनात्मक संरक्षण- लाडाची हो पाच प्रकरणे 
आहेत. त्यांपैकी प्रत्येकाचा परामशे घेतल्यास काय 
आढळून येईल ? केवळ मुसल्मानांनाच नव्हे तर इतर 
धर्मीयांनादेखील लग्न, संपत्ती आणि दत्तकविधान 
यासंबंधी त्या त्या धर्माचे कायदे या देशात लागू 
करण्यात आलेले आहेत. मुसलमानांना जक्या काही 
सवलती मिळालेल्या आहेत अगदी त्याचप्रमाणे हिदूंना- 
देखील हिंदू कायद्याप्रमाणे काही विशेष सवलती 
मिळालेल्या आहेत. कायद्याप्रमाणे जरी चार बायका 
करण्याची परवानगी देण्यात आलेली असली, तरी 
वास्तवजीवनातील चित्र काय दाखवते ? हिंदूंमध्ये- 
देखील एकापेक्षा अधिक लग्न करण्याची प्रथा आधी 
होतो, आजही आहे. मुसलमानांत पुनविवाहाची पद्धत 
अगदी सर्रास रूढ आहे. त्यामुळे एकीला सोडून 
दुसरीशी लग्न जरी झाले तरी तिचे फार हाल होत 
नाहीत, म्हणजे जिला तलाक दिला जातो तिचेही 
पुन्हा लग्न होण्यात धर्माची काही अडचण पडत 
नाही. अर्थात, येथे बहुपत्नित्वाच्या समथेनाचा प्रयत्न 
नाही. बहुविवाहाला मुळात काही चाली-रीती व 
पुरुषी वृत्ती कारणीभूत आहेत. बहुविवाहाची पद्धत ही 
एखाद्या जातीशी किंवा धर्माशी निगडित नसून ती 
पुरुषी अहंकारातून आणि पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेतून 
झालेली आहे. असे विवाह प्रबोधन, शिक्षण आणि तौत्र 
अशा आथिक स्पर्धांमुळे कमी होऊ शकतात. परि- 
स्थितीचा रेटाच असा आहे की एकापेक्षा अधिक 
विवाह करून जगणे अवघड होऊन बसणार आहे. अशा 
पुनविवाहाचे प्रमाण मुसलमान समाजात किती आहे, 
व हिंदू समाजात किती आहे याचा विचार आरोप 
करणारी मंडळी कधी करीत नाहीत. 

१९३१ ते ६१ या कालखंडातील बहुपत्नित्वाचे 


अनुक्रमणिका 


६९ 


प्रमाण काय दाखवते- 


दशक हिंदू मुस्लिम आदिवासी बोद्ध 
१९३१-४१ ६-७९ ७.२९ ९.५३ 
१९४१-५१ ७-१५ ७-०६ १७.५२ 
१९५१-६१ ५:०६ ४.३१ १७.५८ 


वरील तक्त्यावरून हे स्पष्ट होते की हिंदू आणि मुस्लिम 
यांच्यात बहुपत्नित्वाच्या प्रमाणात फारसा फरक नाही, 
उलट, आदिवासीत हे प्रमाण अधिक आहे. असे असताना- 
देखील लाड केले जातात असा . आरोप केला जातो. 
कायद्यात सवळत आहे म्हणून प्रत्येकजण एकापेक्षा 
जास्त लग्न करेल हा प्रचार हास्यास्पद आहे. भारता- 
तील आणि विश्षेषत: दक्षिण-पश्चिम भारतातील 
मुसलमान हे सुफी पंथीच आहेत. सूफी पंथीयांत एक- 
पत्नीब्रताचा आग्रह असतो. किंबहुना प्रत्येक सूफी संत 
हा एकपत्नीब्रतीच असतो. आपल्या अवतीभोवतीच्या 
मुसलमान समाजाकडे जरी पाहिले तरी बहुपत्नित्वाचे 
प्रमाण किती अल्प आहे, हे दिसुन येईल. विज्षेषत: ग्रामीण 
भागात हे प्रमाण खूपच अल्प आहे. मध्यमवर्गीयांतून 
तर हे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. 
कुटुंबनियोजनाबद्दल मुसलमानांच्या दृष्टिकोणा- 
बद्दलचा प्रचार हा असाच आत्मघातकी आहे. तो या 
अर्थाने की काही मूठभर मुसलमान धर्मांध मुल्ला- 
मोलवींच्या नादी लागून कुटुंबनियोजन करीत नसतील, 
पण म्हणून हिंदूंनीदेखील तोच मार्ग स्वीकारावा हा 
प्रचार आत्मघातकी नव्हे काय ? याशिवाय सवच 
मुसलमान हे कुटुंबनियोजनाच्या विरोधात आहेत हे 
म्हणणेदेखील वस्तुस्थिती नाकारण्यासारखे आहे. 
“जम्मू-काश्मीर ह्या मुस्लिम बहुसंख्य (६५-८%८) 
असलेल्या राज्यात कुटुंबनियोजनाचा स्वीकार करणाऱ्यां- 
मध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण (७५%). एकूण लोकसंख्येच्या 
कुटुंबनियोजनाच्या प्रमाणाहून अधिक आढळले. 
आसाममध्येदेखील नसबंदीबाबत असेच चित्र दिसते.”* 
उत्तर प्रदेश व बिहारसारख्या मागासलेल्या 
राज्यांत मुसलमानांत कुटुंबनियोजनाचे प्रमाण कमी 
आढळते. तसे ते हिंदूंमध्येदेखीलळ कमी आढळते. म्हणजे 
कुटुंबनियोजनाचा संबंध कोठे तरी शिक्षण आणि आथिक 
सुबत्तेशी आहे हे स्पष्ट होते. सध्या तरी या देशात कुटुंब- 
नियोजन कोणालाच सक्तीचे नाही. त्यामुळे हिंदूंना 
सक्तीचे आहे, मुसलमानांना नाही ही ओरड बिनबुडाची 
आहे. तिसऱ्या अपत्यानंतरच्या अपत्यांना शैक्षणिक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


७०७ 


सोयी सर्वांनाच नाकारल्या जातात. 

मशिदीतून ध्वनिक्षेपक वापरण्याच्या प्रकारचे 
कोणीच समर्थन करू शकत नाही. पण हे ध्वनिक्षेपक 
बंद करायचे असतील तर हिंदूंनीदेखीळ आपल्या 
धार्मिक उत्सवाच्या वेळी ध्वनिक्षेपकाचा वापर वंद 
करावा अशी रास्त मागणी मुसलमानांची असते. 
गणेशोत्सव, दसरा-महोत्सव किंवा अशाच उत्सवा- 
प्रसंगी रात्रंदिवस ध्वनिक्षेपकाचा वापर जर हिंदूंना 
क्षम्य असेल तर मग मुसलमानांनाही हे स्वातंत्र्य का 
म्हणून नको ? बहुसंख्याक जर एखाद्या गोष्टीची 
सवलत घेत जसतील तर अल्पसंख्याक त्याला उत्तर 
म्हणून तसेच निर्णय घेत असतात त्यांच्या वागण्याची 
ही पद्धत जरी चुकीची असली तरी त्याला बहुसंख्या- 
कांची अरेरावी वृत्ती कारणीभूत असते हे विसरून 
चालणार नाही. 

काइमीरला जे घटनात्मक अधिकार मिळालेले 
आहेत व ३५० या कलमाची तरतुद करण्यात आलेली 
आहे, त्याला घेण्यात आलेल्या आक्षेपांना सविस्तरपणे 
अनेकांनी उत्तरे दिलेली आहेत. या संदर्भात अंड. गोविद 
पानसरे यांची पुस्तिका! खूपच महत्त्वाची आहे. काइमीर- 
मध्ये राज्याबाहेरील कोणाही व्यक्‍तीस जमीन-जाय- 
दाद खरेदी न करण्यासंबंधीचा जो कायदा आहे, तो 
राजा हरिसिह्‌ यांनी, म्हणजे हिंदु राजाने केलेला होता. 
असा - कायदा भारताच्या पुर्वेकडील जवळपास सर्वेच 
राज्यांतून आहे. 
व्होट बॅक 

मुसलमानांकडे सर्वे पक्षांतील नेते (अपवाद फक्त 
भाजपाचा) हे केवळ व्होट बँक म्हणून पाहतात आणि 
एकगठ्ठा मतासाठी त्यांचे अनुनय केले जातात, 
त्यांचे सर्वे लाड पुरवले जातात हा सततचा केला 
जाणारा आरोप. हा आरोप भाजप आणि हिंदूप्रणीत 
संघटना सर्वच राजकीय पक्षांवर करीत असतात. या 
प्रकारच्या बिनबुडाच्या आरोपामागे * हिंदू व्होट 
बॅक च्या अनुनयाचा प्रयत्न आहे असा उलटा आरोप 
या मंडळींवर केला जाऊ शकतो. 

आणखी खोलात जाऊन विचार करू पाहिल्यास 
हे स्पष्ट होईल को लोकशाही प्रक्रियेच्या अज्ञानातुनच 
हा आरोप केला जातो. कारण लोकशाहीव्यवस्थेत दर 
पाच वर्षांतुत एकदा जनतेसमोर जावे लागते. सत्तेवर 


तवभारत 


अनुक्रमणिका 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


येण्यासाठी केवळ जाहीरनामा देऊन चालत नाही तर 
मतांचे राजकारण करावे लागते. त्यासाठी अनेकांच्या 
मागण्यांसंबंधी निवेदने द्यावी लागतात. प्रत्येक पक्ष 
केवळ मुसलमानांकडेच व्होट बॅक म्हणून पाहात नाही 
तर प्रत्येक जातीसमृहाकडे याच पद्धतीने तो पाहात 
असतो. हिंदू मंडळी धर्मापेक्षा जातीचे राजकारण 
करीत असतात. इतर पक्षांनी मुसलमानांकडे व्होट बॅक 
म्हणून जरी पाहिले तरी देशातील १ १ % मुसल- 
मानांच्या मतदानाची पद्धत एकाच प्रकारची दिसुन 
येते काय ? तसे जर असते तरया ११% मतांच्या 
आधारावर मुस्लिम प्रतिक्रियावादी निवडून येऊ शकले 
असते. संपुर्ण देशभर तर जाऊ द्या, प्रत्येक प्रांतातील 
वेगवेगळ्या भागात मुस्लिमांच्या मतदानांची पद्धत 
वेगवेगळी दिसून येईल. नेगरपरिषदेच्या निवडणुकीत 
तर वार्डावार्डातून मुस्लिम मतदारांत मतभेद आढळून 
येतील. “ भारतातील सवंच्या सर्व मुसलमानांच्या मत- 
दानाची विशिष्ट अश्ली एक पद्धत नाही. (एन-ब्लॉक ) 
उत्तरेतील राज्यांतून त्यांनी सतत काँग्रेसला मते दिलेली 
आहेत. (अर्थात १९७५ व १९८९ चा अपवाद ) 
बंगालमध्ये मागील १५ वर्षांपासून त्यांनी डाव्यांना 
मते दिलेली आहेत. आणि दक्षिणेतील राज्यांतून त्यांनी 
क्वचितच प्रादेशिक पक्षांना मते दिलेली आहेत." ** 
१९५२ पासुन झालेल्या निवडणुकीच्या निकाला- 
कडे पाहिल्यास असे लक्षात येईल की त्या त्या वेळी त्या 
त्या प्रदेशात जी परिस्थिती होती, त्याला अनुसरून 
बहुसंख्याकांच्या मतदानाच्या पद्धतीप्रमाणेचे मसल- 
मानांनी मतदान केलेले माहे. “ एकूण ५४३ लोकसभा 
जागांपैकी १० मतदारसंघांत मुसलमान मतदारांची 
संख्या ५०% हून जास्त आहे. ७१ लोकसभा मतदार- 
संघांत ती २० ते ५० % आहे तर १३५ मतदारसंघांत 
१० ते २० % आहे. म्हणजे लोकसभेच्या २०६ जागांवर 
मुसलमानांच्या मतांचा परिणाम होऊ शकतो. २० श्र 
ते ५०% मुस्लिम मतदार असलेल्या या जागा १३ 
राज्यांतून विखुरलेल्या आहेत.” १ उपरोक्त १० जागां- 
वर धर्मांध मुस्लिम लीगचा उमेदवार क्वचितच निवडन 
आलेला आहे. ७१ लोकंसभ्ा मतदारसंघांतून बहुतेक वेळा 
काँग्रेसचाच विजय झालेला आहे. आणि २०६ मतदार- 
सथातून एकाच पक्षाला सतत मतदान झालेले नाही. 
गम्मत म्हणज हिंदू मतांसाठी स्वच पक्ष जातीयतेचे राज- 
कारण करतात. मतदानाच्या ह जी | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


/& 
सुद ७५ 
*€<&अमृतमहोत्सवी, > 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


जमातवाद : समज-गैरसमज 


उमेदवारांच्या जातीचेच भांडवल केले जाते. “ जाती- 
साठी माती खावी “ ही म्हण घरोघरी पसरते. बहु- 
संख्याकांनी जातीचे राजकारण केले तर ते क्षम्य 
असते. (अद्शा वेळी पुरोगामी पक्षाची मंडळीदेखील 
“ प्रेमात आणि युद्धात सर्वच क्षम्य असते ” असे 
म्हणतात. ) आणि त्याच वेळी मुसलमान नेत्यांनी 
धर्माच्या नावाने आवाहन केले की मग ते अराष्ट्रीय, 
धर्मांध ठरतात. आपल्यासाठी एक न्याय व इतरांसाठी 
एक न्याय असा हा प्रकार आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे 
को या देशातील बहुसंख्य मुसलमानांनी धर्मांध शक्‍तींना 
आजपर्यंत मते दिलेली नाहीत. मुस्लिम लीग किवा जमाते 
इस्लामीयांना नाही आणि भाजप किवा विदव हिदू 
परिषद यांनादेखील नाही. त्यांच्यामुळेच आापला पराभव 
होतो याची जाणीव झाल्यामुळेच त्यांच्यावर अनेक विन- 
बुडाचे आरोप भाजप करीत असतो. यांच्यावर आरोप 
करून तो हिंदूंना आपल्याकडे आक्रृष्ट करू इच्छितो. 

लोकशाहीव्यवस्था निवडणुकीच्या आधारावर 
उभी असते. निवडणूक म्हटल्यानंतर जास्तीत जास्त 
मते आपल्याकडे खेचण्याचे डावपेच येणार. याशिवाय 
लोकप्रतिनिधी म्हणून जाताच येत नाही. एकगठ्ठा 
मतांसाठी सर्वच पक्ष प्रयत्त करीत असतात. हिंदूंतील 
काही जातींचे एकगठ्ठा मतदान होत असते; पण त्याकडे 
दुलंक्ष करण्यात येते. 

स्वातंत्र्यानंतर मुसलमानांचे लाड झाले म्हणजे 
नेमके काय झाले ? त्यांच्यासाठी शिष्यवृत्त्या जाहीर 
झाल्या काय ? नोकरीत विदोष आरक्षण दिले गेले 
काय ? त्यांचा उद्योगव्यवसाय वाढावा म्हणून केवळ 
या मंडळींना विशेष सोयी-सवलती देण्यात आल्या 
आहेत काय? “या देशात लांड फक्‍त एकूण हिंदू- 
लोकसंख्य़ेषेको साडेतीन टक्के ब्राह्मणांचे व १५ % 
ते २० % असलेल्या सत्तेवरील जातीच्या मंडळींचे 
होत आहेत. एकूण मुस्लिम लोकसंख्येपेकी एकसह- 
स्रांश टक्‍के मुस्लिमांचे, धाभिक नेत्यांचे लाड झाले आहेत. 
९०% मुसलमान समाज विकलांग आहे. 

मुसलमानाची व्याख्या करताना एकाने फार 
समर्पक शब्दांत म्हटले आहे को, “ मुफलिसी (गरिबी) 
तेरा नाम हे मुसलमान ” काही धर्मांध मुसलमान 
निवडणुका आल्या को मशिदीची डागडुजी, प्रकाश- 
व्यवस्था किवा अश्लीच कामे करून घेतात. कारण त्या 
मंडळींनादेखील मुसलमान समाज हा आधिक व 


अनुक्रमणिका 


७१ 


शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला असावा असे वाटत 
असते. मुसलमानाचे लाड होत असतील तर नोकऱ्यां- 
तील त्यांचे प्रमाण काय दाखवते- “ लोकसंख्येमध्ये 
मुस्लिमांचे प्रमाण सुमारे १२% असताना राज्य व 
केंद्र शासनाच्या नोकऱ्यांत त्यांचे प्रमाण ६% व 
४.४% एवढेच आढळते. प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधि- 
कार्‍यांत हे प्रमाण आणखीनच कमी आहे. प्रथमश्रेणी 
अधिकाऱ्यांत केंद्र सरकारामध्ये १६% तर राज्य 
सरकारामध्ये ३.३ %, आर. ए. एस., आय. पी. एस., 
रेल्वे यांमध्ये २५ ते २% तर बँकांत २% एवढे 
आहे. याचा संवंध एंकदंरीत शेक्षणिक व आथिक 
मागासलेपणात आहे. '“*' यासोबतच बदलती हिंदू 
मानसिकतादेखील यासाठी कारणीभूत आहे. 


उदू माध्यमांच्या शाळा 


मुसलमानांत आधुनिक शिक्षणाच्या प्रचार-प्रसार 
व्हावा या हेतूने गेल्या शतकात सर सैय्यद अहमदनी 
अलिगढ येथे इंग्रजी माध्यमाची शाळा व कॉलेज हे सुरू 
केले. मुसलमानांतील प्रतिष्ठित, श्रीमंत, जमीनदारवर्गा- 
तोल म्हणजे अश्रफ मुसलमानांनी याचा पुरेपुर फायदा 
उचलला. पण कष्टकरी सामान्य मुसलमानांमध्ये 
शिक्षणाचा प्रचार-प्रसार होऊ शकला नाही. स्वातंत्र्या- 
नंतर इतर कष्टकरीवर्गातील मुलांप्रमाणे मृस्लिमं 
मुलेमुलोदेखील प्रादेशिक भाषेच्या शाळेतून शिक्षणं 
घेत होती. पण १९७० नंतर संपूण भारतात आणि 
विशेषत्वाने महाराष्ट्रात उर्दू शाळा उघडण्याची टूम 
निघाली. अल्पसंख्याकांच्या शाळा म्हणून शासनाच्या 
विशेष सवलती मिळू लागल्या, त्या सवच अल्पसंख्या- 
कांना मिळतात. याचा परिणाम म्हणून शिक्षणाचा 
धंदा करणारी, जात्यंध व धूत मुसलमान नेत्यांनी उर्द॑ 
शाळा उघडण्याचा सपाटा सुरू केला. धर्माध मंडळींनी 
आधीच उरदद्‌ंचा संबंध धर्भाशी जोडलेला होता. अशिक्षित 
भोळ्याभाबड्या सामान्य मुसलमानांना या शाळा 
अधिक सुरक्षित वाटू लागल्या. जिल्हा परिषदेच्या, 
शासनाच्या किवा बहुसंख्याकांच्या शाळांतुन मुसलमान 
मुलांकडे सतत संशयाने किंवा “ परका ”, “ वेगळा ” 
म्हणून पाहिले जाते. ग्रामीण भागापेक्षा शहरात ही 
स्थिती अधिक भयानक आहे. कोवळ्या मनावर जे 
विषारी डंख होतात, त्याचे अस्वस्थ करणारे वर्णन 
जावेद कुरेशी यांच्या लघुकथा संग्रहातुन, “ औरंगजेब 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रू तवभारत 


आणि जोशी ” मधून पदोपदी जाणवते. बहुसंख्याकांच्या 
या वृत्तीमुळेदेखील उद्‌ शाळांना प्रतिसाद मिळत 
गेला. पण या शाळेतून शिकणाऱ्यांचे भवितव्य काय 
असा प्रश्‍न धड संस्थाचालकांच्या मनात येत नाही 
आणि घड पालकांच्या मनात येत नाही. या अशा 
शाळांमुळे वेगळेपणाची भावना वाढीस लागते. एके 
ठिकाणी प्रा. फक्रुहदीन बेचूर यांसारखी मंडळी मुस्लिम- 
मराठी लेखक सम्मेलने घेत आहेत, मुसलमानांनी 
त्या त्या प्रदेशाच्या भाषेतून लिहावे, तीच व्यवहाराची 
भाषा करावी असा आग्रह ही मंडळी करीत असताना 
काही स्वार्थी, धर्मांध मंडळी श्यासनामाफेत मिळणाऱ्या 
सवलतींचा फायदा आपल्या समाजास आणखी वंदिस्त 
करण्यासाठी वापरत आहेत. या अश्या शाळांतून त्याच 
प्रकारचे गैरप्रकार चाललेले असतात ज्या प्रकारचे गँर- 
प्रकार बहुसंख्याकांच्या शाळेतून चालतात. उर्दूला जिवंत 
ठेवण्यासाठी म्हणून कित्येक पिढ्यांचे भविष्य अस्थिर, 
बंदिस्त आणि काही प्रमाणात बरबाद करण्याचा हा 
प्रयत्न मुसलमानांतील पुरोगामी मंडळींनी उधळून 
लावण्याची गरज आहे. 
बुद्धिवाद्यांची भूमिका 
दोन्हीकडच्या बुद्धिवाद्यांच्या भूमिका तपासून 
पाहिल्यास त्यांच्यातही फारसा गुणात्मक फरक दिसून 
येत नाही. त्यांच्यात दोन वर्ग स्पष्टपणे आढळून येतात. 
अ) पहिला वर्ग “ धमंश्रद्धेस ” केंद्रविदू मानणार्‍्यांचा 
आहे. हिंदू वुद्धिवाद्यांना वाटते की, आजपर्यंत 
मुसलमानांचे खूप लाड झाले, ही मंडळी समान 
नागरी कायदा, शाहूबानो प्रकरण, काश्मीर प्रकरण, 
कुटुंबनियोजन, बहुपत्नीत्वाची चाल यांबद्दल 
तावातावाने बोलत असतात. हे बोलत असताना 
त्यांच्या डोक्यात हे गृहितकृत्य पक्के असते की 
सर्वे मुसलमान हे धर्मांध आहेत, अराष्ट्रीय आहेत, 
आणि सर्वे हिंदू राष्ट्रवादी, एकपत्नीवादी व कुटुंब- 
नियोजन करून घेणारे असे आहेत. वस्तुस्थितीचा 
विचार करण्याची गरज त्यांना भासत नाही. या 
प्रश्‍नांबह्ल कसलाही तपश्लील ते देत नाहीत. समान 
नागरी कायदा करण्यात हिंदूंचे हितसंबंध अधिक 
धोक्यात येणार आहेत, ती किमत हिदू देण्यास 
तयार आहेत काय ? १९७७-७९ दरम्यान जनता 
दलाच्या हातात अडीच वर्षे सत्ता असताना हा 
कायदा का करण्यात आला नाही, याती अडचणी 


अनुक्रमणिका 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


काय आहेत याचा विस्तार ते देत नाहीत. संपूर्ण 
देशातून केवळ महाराष्ट्र विधानसभेतूनच समान 
नागरी कायदा व्हावा असा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठ- 
वण्यात आला पण मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेशा- 
मध्ये संपुर्ण सत्ता असताना भाजपाने असा प्रस्ताव 
केंद्राकडे का पाठवला नाही याचे उत्तरदेखील ही 
मंडळी देऊ इच्छित नाहीत. संपूण हिंदीभाषी 
प्रदेशातील हिंदु, समान नागरी कायद्याच्या विरो- 
धात आहेत याचे भान या मंडळींना राहात नाही. 
भाजप, विश्‍व हिंदू परिषद तर जाऊ द्या, अगदी 
स्वतःला समाजवादी म्हणणारी मंडळीदेखील सवच 
मुस्लिमांबद्दह आक्रमकपणे बोलतात, सत्ताधारी 
पक्षावर त्यांचे लाड केले म्हणून खापर फोडतात 
पण स्वधर्मात धर्मांध शक्‍ती का वाढत आहेत, 
समाजवादी विचाराची व चळवळीची पीछेहाट का 
होत आहे याबद्दल काहीच बोलत नाहीत. मुस्लिम 
प्रबोधनापेक्षा आज गरज आहे ती बहुसंख्याकांच्या 
प्रबोधनाची, बहुसंख्याकांच्या डोक्यात आणि 
डोळ्यांत अल्पसंख्याकांबद्दल संशयाचे, तिरस्काराचे 
आणि परकेपणाचे जे ढग निर्माण झालेले आहेत 
त्यांना दूर सारण्याचे. या मंडळींच्या या वृत्तीमुळेच, 
यांच्या सततच्या बिनबुडाच्या तर्कामुळे सामान्य 
हिंदुदेखील मुसलमानांकडे संशयाने पाहात आहे. 
प्रादेशिक भाषेतील बहुतेक सर्वे वृत्तपत्रांतून 
मुसलमानांबद्दल जे छापले जाते ते किती एकांगी, 
विषारी व अन्यायकारक आहे हे या समाजाकडे 
जवळून पाहिल्यानंतर लक्षात येते. सगळी प्रसार- 
माध्यमे आज दोन धर्मीयांमधील अंतर प्रत्यक्ष- 
अप्रत्यक्षपणे रुंदावण्याचे काम करीत आहेत. 
तिकडे मुसलमानांमध्येदेखील धरमंश्रद्वेस खत- 
पाणी घालणारा, अल्पसंख्याकांच्या नावावर वेगळे- 
पण टिकवून ठेवण्याचा उद्योग करणारा; कुराणा- 
तील आदेश अंतिम आहेत असे सांगणारा, सर्व- 
सामात्य मुसलमानांना बहुसंख्याकांच्या भीतीची 
कल मुत जनता पर सत बाहेच. हा 
णी 1त नसुन वृत्तपत्रे, 
नियतकालिके या प्रसारमाध्यमांच्या रूपांतदेखील 
नाच ती आणता हवू 
क तून करीत असतात, तर 
हे बुद्धिवादी प्रसारमाध्यमांतुन उघडपणे तसेच 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


जमातवाद : समज-गैरसमज 


आवांहून करीत असतात. दोन्हीकडचे हे बुद्धिवादी 
म्हणजे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हे 
बुद्धिवादी स्वधर्मातील श्रीमंतांचे, प्रतिष्ठितांचे 
हितसंबंध मात्र तेवढ्याच तत्परतेने जपत असतात. 
(आ) बुद्धिवाद्यांचा दुसरा प्रकार हा टोकाची भूमिका 
घेणाऱ्यांचा आहे. आपल्या स्वतःच्या कोशात 
राहणारा, जनसामान्यांची नाडी न समजलेला 
पण समाजाच्या प्रगतीची सतत काळजी करणारा 
हा वर्ग आपल्यापरीने खूप प्रामाणिक असतो, 
हा वर्ग “ धमंश्रद्धा  भाणि " धर्म ” नाकारून 
प्रगतीची भाषा करीत असतो. कोणत्याही एका 
विशिष्ट धर्माबद्दल कसलाही अहंकार, किवा श्रद्धा 
न बाळगता तो सर्वच धर्मावर तुटून पडत.असतो. 
याचे विश्‍लेषण तकंशुद्ध, पुराव्यासहित जरी असले 
तरी त्याला सर्व पातळींवरून प्रतिसाद मिळत 
नसतो, कारण काही व्यक्‍ती, काही कुटुंबे, काही 
गट धमंश्रद्धा नाकारून पूर्णपणे नास्तिक भूमिका 
घेऊन जगू शकतात, पण संपूर्ण समाजाला या 
पातळीवर आणणे अशक्य असते. कठोर बुद्धिवादी 
व चिकित्सक भूमिका घेणाऱ्या मुस्लिम विचार- 
वंतांचीही संख्या या देशात काही कमी नाही. 
न्या. छगला, मोईन शाकिर, फेज अहमद फंज, 
कैफे आजमीपासून ते हमीद दलवाईपयंत ही 
'यादी लांबवता येईल. | 
तिसरी परंपरा 
या दोन्ही प्रकारच्या बुद्धिवाद्यांकडून या देशातील 
सांप्रदायिकतेचा प्रश्‍न सुटणारा नाही. यापेक्षा एक 
तिसरी परंपरा साधुसंतांची, समन्वयाची भूमिका 
घेणाऱ्यांची, सहिष्णुतेची आहे. ही परंपरा अगदी अमीर 
खुसरोपासून ते म. गांधींपयंतची आहे. मध्यकाळात 
अश्या प्रकारच्या बुद्धिवंतांची संख्या दोन्हीकडे भरपूर 
प्रमाणात होती. पण अलीकडच्या काळात आणि 
त्यातही स्वातंत्र्यानंतर ही तिसरी परंपरा क्षीण होऊ 
लागलेली आहे. राजकीय क्षेत्रातील मंडळी पहिल्या 
दोनपैकी कुठल्या तरी एका परंपरेत मोडतात. मध्यम- 
मार्गी पक्ष म्हणून ज्यांचा लौकिक आहे, त्यांच्याही 
भमिका हळूहळू बदलत आहेत. 
प्रश्‍न अल्पसंख्याकांचा 
वस्तुस्थिती अशी आहे कौ भारतातील हिदू- 
मसलमानांचा प्रश्‍न हा दोन धर्मांतील ताणं*तणावांचा 
“व. भा..१० 


जक 


७२ 


प्रश्‍न नसून वहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक असा आहे. 
'* तुम्ही सर्वजण अल्पसंख्याक आहात, बहुमताच्या 
जोरावर ते तुमच्या कल्याणासाठी, सुरक्षिततेसाठी 
काहीच करणार नाहीत ” ही भावना सामान्य मुसल- 
मानांच्या मनात अगदी खोलवर रुजवण्यात आलेली 
आहे. अल्पसंख्याकांचा प्रयत्न जगभरच्या लोकद्याही 
देशात डोके वर काढत आहे. जगातील इतर लोक- 
शाही देशांतील बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक यांच्या- 
तील ताणतणावांचा अभ्यास केल्यास भारतातील या 
प्रश्‍नास धर्माची जी चौकट लावण्यात आलेली आहे, हे 
लक्षात येईल. विकसनशीलच नव्हे तर विकसित 
देशांचाही या अनुषंगाने अभ्यास करण्याची गरज आहे. 
जगांतील सर्वच अल्पसंख्याक गट हे आपले अंतगत 
मतभेद विसरून आपल्या अस्तित्वाच्या सुरक्षिततेसाठी 
एकत्र येत असतात, संघटित होत असतात आणि 
जगातल्या सवच लोकशाही देश्यांतील विविध पक्ष या 
अल्पसंख्याकांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी धडपडत 
असतात, अनेक तडजोडी करीत असतात. “ मताच्या 


'राजकारणापायी यांचे लाड चाललेले आहेत ” असे उद्दे- 


गाचे उद्गार काढणाऱ्यांना एक तर लोकशाहीव्यवस्थाच 
समजलेली नसते किंवा अप्रत्यक्षपणे ते हुकुमशाहीचे 
समर्थन करीत असतात. लोकशाहीत मतांचेच राज- 
कारण चालत असते. कोणी बहुसंख्याकांचे लाड करीत 
असतात, तरं कोणी विशिष्ट जातीचे लाड करीत 
असतात. मुसलमानांच्या बाबतीत मात्र त्यांचे कसलेच 
लाड न होता लाड केल्याची आवई उठवली जात आहे. 
निष्कषं... 

दोन्हीकडची सर्वसामान्य माणसे मात्र तेवढीच 
भाबडी, असुरक्षित व परिस्थितीने गांजलेली आहेत. 
त्यांना आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न दोन्हीकडची 
राजकीय व बुद्धिवादी मंडळी करीत आहेत, दोन्हीकडची 
ही मंडळी दोन वेगवेगळ्या प्रकारची टोकाची भूमिका 
घेत आहेत. धरमंश्रद्धेस व लोकशाही परंपरेस नाकारून 
हा प्रश्‍न सुटणारा नाही तर तिसर्‍या परंपरेचा शोध 
घ्यावा लागेल. हो तिसरी परंपरा या देशात खूप 
सुदृढ अशी होती. अमीर खुसरोपासून ते निदा फाजली 
या कंवीप्यंत, अकबरापासुन ते छत्रपती शिवाजी या 
राजापर्यंत आणि कबीरापासून ते म. गांधींपर्यंतच्या 
संतमहात्म्यांची ही परंपरा आहे. प्रश्‍न एवढाच आहे कौ 
आपण कोणत्या परंपरेचा स्वीकार करणार आहोत? 


व्वा 
5 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


७ड नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


> 


संदभ 


- संस्कृति के चार अध्याय; श्री. रामधारीसिह दिनकर; पृ. ३८४-३९६. 


१ 
२. कित्ता; पृ. ३८९. 

२. मराठी तत्त्वज्ञान महाकोश; सं. प्रा. दे. द. वाडेकर ; पृ. १४४. 
४. संस्कृति के चार अध्याय; श्री. रामधारीसिह दिनकर; पृ. ३१६. 


५. कित्ता; पृ. ३८९. 
६. हिंदुस्तानचा अभिनव इतिहास; पृ. ५२८. 
७. महात्मा फुले समग्र वाड्मय; संपादकाचे निवेदन; प. २७ 


७अ, स्ट्रगल फार फ्रोडम; ले. आर. सौ. मजुमदार; भारतीय विद्या भवन; प. ६ १५ 
८. हिंदू-मुस्लिम तणाव आणि भारतीय एकात्मकता; शांकर ब्रह्मे; समान विज्ञान ग्रंथालय पुणे 
, पुणे. 


९. कित्ता; पृ. ४७. 


१०. इंडिया टूडे (इंग्रजी); एप्रिल ३०, १९९१; पृष्ठ ५४; अरुण चोरे यांचा लेख. 


११. कित्ता. 

१२. बंद दरवाजा; सं. लक्ष्मण माने; फेब्र.-मार्च, ९३ ; पृष्ठ १७; संदी 
रि ह र 

१३. हिंदु-मुस्लिम तणाव आणि भारतीय एकास्मकता; पृ. ३ट. 


0५८३३. 


क > 
* 


श्र 
श्र 
श्र 
ज्र 
श्र 
श्र 
2 
2 
श्र 
श्रे 
श्र 
2 
जरे 
श्र 
श्र 
ज्र 
ज्र 
जॅ 
3 
त्रे 
श्र 
ज्र 
र्जे 
23 
ज्र 
रॅश 
3 
ज्र 
ज्र 
ज्र 
2 


प्रसिद्ध झाले ! 


ठिंदुधमांची समीक्षा व सर्वंधर्मसमीक्षा 


(तृतीयावृत्ती ) (प्रथमावृत्ती ) 


किमत : ५० रुपये 
मिळण्याचे ठिकाण : चिटणीस, प्राज्ञपाठशाळामं 
३१५ गंगापुरी, 
वाई-४१२ ८० ३. (जि. सातारा) 


त्रे 4६ 


अनुक्रमणिका 


व. 
लेखक : तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


वेर जेर वेर जेर येर जेर अश त्तत्जेर जा वेश्जेश्जरतत जत कक देर जेर ते 33९ ३३६ नः 


प जावळे यांचा लेख. 


ज्र 


( एकत्रित ) 


डळ, 


अर्र 


जेर जेर 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नाटककार महेश एलकुंचवार : काही निरीक्षणे - काही निष्कर्ष 


कमलेश 


नाटककार होण्याची कुठलीही महत्त्वाकांक्षा 
नसताना, नाटक या घटनेचा (6४९11) परिणाम 
होऊन नाटकमाध्यमाकडे वळत, कमानी रंगभूमीच्या 
(प्रॉसिनियम आच) निरनिराळ्या शक्यतांचा आत्म- 
शोधासाठी वापर करीत, मुंबई-पुणे या मध्यवर्ती 
नाट्यकेंद्रापासूत दुर विदर्भ-नागपुरात वास्तव्य 
करून राहिलेल्या एलकुंचवारांनी आपला नाटय- 
प्रवास केला. गेल्या २५-२६ वर्षांतील एलकुंचवार 
यांचे नाट्यलेखन मोजकेच असले, तरी अतिशय 
दर्जेदार व लक्षणीय आहे. गेल्या सात-आठ वर्षांतील 
एलकुंचवारांच्या नाटकांनी ( आत्मकथा, वाडा 
चिरेबंदी-नाट्यत्रयो) एक प्रगल्भ क्रांतिकारक रूप 
धारण केलेले आहे. एकूण एलकुंचवारांचा आत्मिक 
शोध व नाटक या गोष्टी एकच आहेत. दोहोंत एक 
अतुट आंतरिक नाते आहे. याचमुळे स्वभावतःच आणि 
निसर्गत:च अगदी वेगळ्या प्रकारची रंगभूमी एलकुंच- 
वारांनी निर्माण केली. स्वतःत फुटत फुटत आपलाच 
घाट आपल्याबरोबर आणणाऱ्या आडायाने, आत्म- 
शोधाने, एलकुंचवार यांनी नाट्यविश्‍वात विविधता 
भाणलेली आहे. एका आंतरिक रेट्यातून उमललेल्या 
£ होळी ', ' रक्‍तपुष्प ', “पार्टी ', “ वाडा चिरेबंदी ' 
( नाटयत्रयी ) आणि “आत्मकथा ' या त्यांच्या 
सर्वाधिक यशस्वी कलात्मक कलाकृती आहेत. सम- 
कालीन व पूर्वकालीन नाटककारांच्या तुलनेत एलकुंच- 
वारांची प्रायोगिकतेची संकल्पनाही अधिक सूक्ष्म, खोल 
व व्यापक आहे. या प्रायोगिकतेने प्रथमच मराठी रंग- 
भूमीवर एका स्वतंत्र, खोल व समृद्ध जीवनदृष्टीचा व 
तत्त्वचतनाचा प्रगल्भ नाट्याविष्कार घडविलेला आहे. 
एलकुंचवारांची प्रायोगिकता आणि ' एलकुचवारी * 
'जीवनदृष्टी यांचा नाळेचा संबंध आहे. आपल्या 
खोल, व्यापक व समृद्ध जीवनदृष्टीसह संपूर्ण जीवनाला 
समजून घेत, हाती गवसलेला अनुभवांचा अकं, आत्म- 
ज्ञान तितक्‍याच प्रगल्भतेने आपल्या नाट्यसृष्टीत 


अनुक्रमणिका 


मांडत व तंत्राचे भान राखत मराठी रंगभूमीला 
एलकुंचवार यांनी एका उत्कषेबिदूवर नेऊन ठेवले, 
एवढे मात्र निश्‍चित, बाह्य संघर्षाकडून आंतरिक 
संघर्षाकडे, आंतरिक संघर्षाकडून नेणिवेतल्या अंधारा- 
कडे आणि वैयक्तिक नेणिवेच्या काळोखाकडून सामूहिक 
नेणिवेतील उत्सुक कोवळ्या अंघाराकडे, मानवी 
जीवनातील मूलभूत भावनांसह एलकुंचवार आपल्याला 
घेऊन जातात. समकालीन आधूनिक जीवनातील व 
मनातील (110081) 11110 ) रिकततेचे, वेदनेचे 
दंन घडवत अस्तित्वाचे पेचप्रसंग मोठ्या धैर्याने 
तेंडुलक र-आळेकर मंडळींनी आपापल्या पद्धतीने नाट्य- 
माध्यमातून प्रेक्षकांसमोर मांडले. एलकुंचवारांनी या 
रिक्‍ततेचे दशन तर घडवलेच, पण त्यास जबाबदार 
असणाऱ्या कारणांचा शोध घेतला. याखेरीज या 
वैफल्यावर मात करण्यासाठी आपली “* एलकुंचवारी 
जीवनदृष्टी आपल्या नाटयप्रवाहातून खेळवली. 
एलकुंचवारांनी आपल्या नाट्यसृष्टीत फक्त 
कमानी रंगभूमीचाच वापर केलेला आहे. त्याच्या 
बाहेर ते जाताना दिसत नाहीत. अर्थात, त्यामुळे फार 
मोठे बिघडले वा नुकसान झाले, असेही नाही. ती 
त्यांची प्रकृती नाही, तो त्याचा पिड नाही, एवढे मात्र 
निश्‍चित. एलकुंचवार यांचा जो पिंड आहे, तो तत्त्व- 
चितकाचा आहे. या तत्त्वचितकाने गेल्या २५-२६ 
वर्षात कमानी रंगभूमीच्या निरनिराळ्या शक्‍यता 
शोधण्याचा परिश्रमपुर्वक प्रयत्न केलेला दिसतो. नाटक- 
काराकडे नुसती प्रतिभा असून चालत नाही, तर नाटकाचे 
स्थापत्यशास्त्रही तितक्‍याच प्रगल्भतेने त्याला विचारात 
घ्यावे लागते. नाटकाच्या स्वभावानुसार तंत्रही बदलावे 
लागते, राबवावे लागते. या दोन्ही गोष्टी एलकुंचवार 
यांच्याकडे निठ्चित आहेत.उत्कृष्ट सा हित्यमूल्य व उत्कृष्ट 
प्रयोगशरणता या दोहोंचा औचित्यपूर्ण संयोग एलकुंचवार 
यांच्या नाट्यसृष्टीत (विज्ञेषत: ' होळो ', * रक्‍तपूष्प ', 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


७६ 


* आत्मकथा ') आढळतो. 

एलकुंचवारांचा जन्म दि. ९ ऑक्टो. १ ९३९ रोजी 
वऱ्हाडातील “ पारवा ' या गावी वाडा संस्कृतीत, 
जमीनदार वाड्यात झाला. त्यांचे वडील जमीनदार 
होते. अतिशय लहानपणीच वयाच्या चोथ्या-पाचव्या 
वर्षीच त्यांना शिक्षणासाठी पारवा सोडून दुसरीकडे 
नेण्यात आले. कुशाग्र बुद्धिमत्तमुळे इतर भावंडांत फक्त 
त्यांनाच वडिलांकडून संस्कृत-गोतापठनाचा आग्रह होई. 
घरातील इंग्रजी-संस्कृत ग्रंथ, निरनिराळे मराठी ग्रंथ 
व मासिके (पु. भा. भावे, वि. वा. शिरवाडकर यांच्या 
कथा-कविता) यांतून त्यांची अभिरूची विकसित झालेली 
दिसते. त्यांच्या इच्छा-अनिच्छांचा विचार न करता 
पारवा या गावातून, दुसऱ्या गावात, नातेवाइकांच्या 
घरी त्यांना रुजवण्याचा जाणूनबुजून प्रयत्न झाल्यामुळे, 
पारव्याचे घर, नेसगिक बालपण, आई-वडील, भावंडे 
यांवासुन (चहुबाजूंनी) वाट्याला आलेला तुटलेपणा, 
त्या निरागस वयात नको ते पाहिलेले वा ऐकलेले प्रसंग, 
या सर्वे घटकांनी त्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेच्या व्यक्‍्ति- 
मत्त्वाचा कंद व एक कोपरा ग्रासलेला दिसतो (विलक्षण 
एकलेपण, चहुबाजूंनी येणारे तुटलेपण, बालपणातील 
मनावर आघात करणारे बरे-वाईट प्रसंग, स्वत्वाचा 
शोध, भूतकाळाचे जोखड, अंधारमय भविष्यकाळ, 
वाड्याचे, यातनामय घराचे घडणारे दर्न, कोंडलेपण, 
जखडलेपण, यातनामय जगण्याची शिक्षा, पौगंडावस्थे- 
तील पात्रांचे आधिक्य आणि जैविक, मानसिक व 
आध्यात्मिक पातळ्यांवरील गमावलेल्या सर्जनाच्या 
शक्‍यता व वाट्याला आलेली रिक्‍तता... यांसारख्या 
गोष्टींचे जे अस्तित्व एलकुंचवारी एकांकिकासृष्टीत व 
सुरुवातीच्या काही नाटकांतून आढळते, त्याची पुसटशी 
उत्तरे इथे मिळावीत.). या दबलेल्या बंडखोरीने ग्रास- 
लेल्या त्या बालवयातील, पोगंडावस्थेतील आकारक्षम 
मनाला, स्वत:शी संवाद साधण्याची तसेच प्रचंड वाचन 
व इंग्रजी चित्रपटदर्शन यांत सुरक्षितता शोधण्याची 
किवा त्यातच आपले व्यक्तिमत्त्व विसजित करण्याची 
सवय जडली असावी. याचमुळे चितनज्ञीलता व 
अंतविद्वात गुरफटून जाण्याची वृत्ती पुढे त्यांच्यात 
विकसित झाली असावी, असे वाटते (चितनश्ीलता व 
अंतविद्वात गुरफटून जाण्याची वृत्ती ही नकारात्मक 
विचारांचे जास्त पोषण करत असते. या नकाराचेच 
प्राबल्य त्यांच्या सुरुवातीच्या एकांकिकांतून आढळते. ) . 


अनुक्रमणिका 


नॅवभारेत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


कॉलेज-जीवनातील, होस्टेलमधील वास्तव्यात, तेथील 
वातावरणाबरोबरच जवळजवळ पाचदो-सहाशे इंग्रजी 
चित्रपट : (१९५७ ते १९६३ या काळात ) आणि 
अभिजात इंग्रजी साहित्य यांचा त्यांनी आस्वाद घेतला. 
याचमुळे दृश्यमाध्यमाची आवड, छेखन-वाचनाची 
आवड, अभिनयाची आवड व स्वत:ला जीवनात पडलेले 
प्रश्‍न- या सवे घटकांचा संघात त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात 
रुजलेला असताना, एके क्षणी (१९६५) अगदी सहज- 
पणे पाहिलेल्या (तेंडुलकरांचे ' मी जिंकलो ; मी हरलो ' 
हे नाटक)“ नाटक ' या घटनेचा (8९४८६) परिणाम 
होऊन एलकुंचवार ' नाटक ' या माध्यमाकडे वळले. 
याचाच अर्थ नाटककार होण्याची कुठलीही महत्त्वाकांक्षा 
नसताना, नाटक या घटनेचा परिणाम होऊन, पूर्वकालीन 
व समकालीनांपेक्षा वेगळी वाट जाणूनबुजून पत्करत, 
मुंबई-पुणे या मध्यवर्ती साट्यवर्तुळापासून दूर विदर्भ- 
नागपुरात वास्तव्य करून राहिलेल्या एलकुंचवारांनी 
* नाटक ' हा एकमेव वाडूमयप्रकार स्वीकारला. गेल्या 
२५-२६ वर्षांतील त्यांचे नाट्यलेखन मोजकेच असले, 
तरी लक्षणीय व दर्जेदार आहे. 

एलकुंचवार यांच्या नाटकांत वैचारिकता आहे, 
भावनाशीलता आहे, काव्यात्मकता आहे. अबोध मना- 
तील वादळे आहेत. मुख्य म्हणजे (वाडा परंपरा-भारतीय 
तत्वज्ञान यांच्याकडून मिळालेली) खोल, व्यापक व 
स्वतंत्र अशी जीवनदृष्टी आहे. या जीवनदृष्टीचा, 
त्यांच्या प्रयोगशीलतेशी नाळेचा संबंध आहे. एलकुंचवार 
यांचा आत्मिक शोध व रंगभूमी या गोष्टी एकच होत 
गेल्या. याचमुळे स्वभावत:च आणि निसर्गत:च 
एलकुचवारांच्या हातून अगदी वेगळ्या प्रकारची रंग- 
भूमी निर्माण झाली. 
एलकुंचवार यांची एकांकिका-सृष्टी 

१९६७ हा एलकुंचवार यांच्या नाटयलेखनाचा' 
प्रारंभबिदू आहे. कारण यावर्षी महेश एलकुंचवार यांची 
पहिली ' सुलतान ' ही एकांकिका ' सत्यकथे 'त प्रथम 
प्रकाशित झाली. ' सुलतान'सहू ' झुंबर ' (सत्यकथा, 
फंब्रु, १९६८), ' एका म्हाताऱ्याचा खून ' (सत्यकथा, 
जून, १९६८), ' एक ओसाड गाव (सत्यकथा, जाते., 
१९६९), ' यातनाघर ! (सत्यकथा, डिसें, १९७०) 
आणि “ रक्‍त पुष्प * (युगवाणो, ऑक्टो.-नोव्हें., १९७२) 
अशा एलकुंचवार यांच्या आठ एकांकिका आतापयंत 
प्रसिद्ध झालेल्या दिसतात. १९७२ जा. नंतर आजपयंत 


कण 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नाटककार महेश एलकुंचवार : काही निरीक्षणे - काही निष्कष॑ ७७ 


एलकुंचवार यांनी एकांकिका हा वाडूमयप्रकार हाताळ- 
लेला दिसत नाही. याच आठ एकांकिका * सुलतान 
आणि इतर एकांकिका” (१९७०) व *यातनाघर ' 
(१९७७) या दोन संग्रहांतुन, “ मौज प्रकाशन गृह ', 
मुंबई या प्रकादान संस्थेने प्रकाशित केल्या. 

प्रतीकांनीच कथानकाचे धारण केलेले रूप, आशय, 
विषय व घाट या तिन्ही स्तरांवरील भिन्नता, काळो- 
खाच्या प्रतिमंचा वापर, बाह्य संघर्षापेक्षा खोल 
अंतर्मनाला, नेणिवेतील अंधाराला दिलेले महत्त्वाचे 
स्थान, आकृतिबंधातील लवचिकता, एकांकिकेच्या 
स्वभावानुसार जाणीवपुर्वक बदललेले तंत्र, एकलेपण, 
विलक्षण तुटलेपण, दुःखाची व मृत्यूची अटळता या 
मूलभूत भावनांना नाट्याशयात दिलेले महत्त्व, ओप- 
रोधिक पात्रांची नावे, घटना-प्रसंग यांच्या दशंना- 
पेक्षा, अनुभव व अनुभवांतील अक यांना दिले गेलेले 
महत्त्व, अन्वर्थक एकांकिका-शीषके, उपहास-विडंबत- 
उपरोध यांचा प्रखर वापर, काव्यात्मकता, लेखनाच्या 
वृत्तीतली गंभीरता, स्थल-कालळ व कृती यांच्या 
ऐक्याचा वापर, अंतर्मुख जाणीव, करुणेने भरलेल्या 
मनाचा, प्रकाशाचा, यातनांनी तडफडणाऱ्या जगाचा 
आणि स्वेतरांचा विचार व पुरस्कार- हे काही 
“ एलकुंचवारी * विशेष त्यांच्या एकांकिका-सृष्टीतून 
आढळतात. २१ व्या शतकाकडे वेगाने सरकणाऱ्या 
मानवी आधूनिक मनाच्या रिक्‍ततेचे / वेदनेचे व त्याच्या 
कारणांचे दंन घडवणे आणि या रिक्‍ततेवर मात 
करण्यासाठी कळत-नकळत आपली ' एलकुंचवारी 
जीवनदृष्टी व्यक्त करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट त्यांच्या 
एकांकिका-विदवातून आकारताना दिसते. एकूणच 
एलकुंचवार यांचे एकांकिका-विदवव म्हणजे त्यांचा 
स्वत:शीच चाललेला संवाद वाटतो. या संवादातून 
त्यांची वैचारिकता, चितनश्ीलता, जीवनचिकित्सा, 
तसेच नाटयदृष्टी व्यक्त होताना दिसते. मानवी 
मनाच्या अथांगतेचा, जीवनाच्या अंतिम अन्वयार्थाचा, 
नेणिवेतील अंधाराचा सातत्याने, प्रांजलपणे शोध घेणे, 
हेच त्यांच्या एकांकिका-लेखनाचे सार आहे. यात 
वाडमयीनता असण्याचे कारणही हेच आहे. या आत्म- 
शोधातून आलेले व त्याच्याशी निगडित असणारे 
नानाविध प्रयोग त्यांनी केले. अर्थात, एलकुंचवार 
यांच्या एकांकिकानिमितीत अश्या प्रकारचे प्रयोग 
£ होळी ' आणि ' रक्‍तपुष्प ' या केवळ दोनच एकां- 


अनुक्रमणिका 


किकांत अधिक यशस्वी, फलदायी झालेले दिसतात. 
अतिशय व्यापक, मूलगामी व चिरस्थायी * एलकुंचवारी ' 
दृष्टी विद्दोष कलात्मक रीत्या, परिणामकारकतेने 
विशिष्ट हेली व घाटासह या दोन एकांकिकांतुन 
भाविष्कृत होताना दिसते. म्हणूनच या आत्मशोधाच्या 
प्रक्रियेतुन कलात्मक उंची गाठलेल्या, ' होळी ' आणि 
* रक्‍तपुष्प ' या दोन एकांकिका केवळ एलकुंचवारी 
नाट्यविशवातच नव्हे, तर संपूण मराठी नाट्यसृष्टीत 
मानबिंदू स्वाभाविक रीत्या ठरल्या. 


सारांश, या एकांकिका-विदवातून प्रकर्षाने जाणव- 
णारी एलकुंचवारी जीवनदृष्टी हेच सूचित करते, 
की- यश/सुखलोलुपता यांसह सुरक्षित, अनिर्माणश्लील, 
भंधारमय जीवन जगण्यापेक्षा, तादात्म्याने, निखळ 
संवेदनशीलतेने, प्रामाणिकपणे, खऱ्या अर्थाने सर्जनशील 
पातळीवर, परिपक्व शांत मनाने, आात्मप्रचीतीने 
(आत्मभानाने ) जगणे हे केव्हाही समाधानकारक 
आहे. असे जगणे तेव्हाच शक्‍य होईल, जेव्हा व्यक्‍ती, 
गच्च अंधाराकडून प्रकाशाकडे, “ स्व 'कडून स्वेतरांकडे, 
विकृतीकडून आत्मज्ञानाकडे, संकुचित यातनाघराकडून 
यातनांनी तडफडणाऱ्या जगाच्या प्रचंड घराकडे, तसेच 
दु:खाच्या बडिवारातून करुणेने भरलेल्या विस्तारशील 
मनाकडे जाईल, तेव्हा. 


क्षितिजापर्यंत समुद्र 

मृत्यूचे म्हणजच क्षितिजापर्यंत पसरलेल्या समुद्राचे 
अटळत्व' हे एक सावंत्रिक सत्य आहे. मृत्यूची विध्वंसक 
शक्ती आणि मानवी जीवनावर ती गाजवत असलेले 
निरंकुश स्वामित्व या कल्पनेभोवती * क्षितिजापर्यंत 
समुद्र * या नाट्यकाव्यातील संपुर्ण नाट्याशय फिरताना 
दिसतो. सत्ता, संपत्ती आणि ऐइवये यांच्या जोरावर 
आपण अवतीभोवतीच्या लोकांना अंकित करू शकलो, 
तरी आपण क्षितिजापर्यंत पसरलेल्या (मृत्यूला) 
समुद्राला अंकित करू शकणार नाही. हे सत्य नाटककार 
या नाट्यकाव्यातून निदशंनास आणून देतो. बाजारू 
शंख, शिंपले गळ्यात घालून रात्री-अपरात्री अनवाणी 
पायांनी मृत्यूची पर्वा न करता समुद्रकिनार्‍यावर 
भटकणार्‍्या ' बाबी ' या (प्रतीकात्मक) व्यक्तिरेखेचा 
पुरस्कार या आपल्या नाट्यकाव्यातून एलकुंचवारांनी 
केलेला आहे. हे नाटयकाव्य मौज, दिवाळी, १९७२ मध्ये 
प्रथम प्रकाशित झाले. संपूर्ण प्रतीकात्मक र; 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


७८ 


वावरणार्‍या या गद्यकाव्याचे प्रयोग मात्र फारसे झाले 
नाहीत. 
एलकुंचवारांचे नाटकविइव 

* रुद्रवर्षा' (१९६८) हे एलकुंचवार यांचे पहिले 
तीन. अंकी नाटक आहे. ' रुद्रवर्षा 'सह एलकुंचवारांची 
*गार्बो ' (१९७३), ' वासनाकाण्ड ! (१९७४), 
“पार्टी ' ( १९७६ ), ' वाडा चिरेबंदी ! ( १९८५), 
€ प्रतिबिंब ' (१९८७) आणि ' आत्मकथा ' (१९८८) 
अशी सात नाटके रंगभूमीवर आली. अलीकडे ' वाडा 
चिरेबंदी ' भाग २ (मग्न तळ्याकाठी) आणि भाग ३ 
(युगान्त) हे दोन भाग त्यांनी लिहिले. हे दोन्ही भाग 
अद्यापि अप्रकाशित आहेत. ' वाडा चिरेबंदी ', ' मग्न 
तळ्याकाठी ' व ' युगान्त ' ही संपूर्ण ताटयत्रयी सलग 
रूपात मुंबईच्या ' आविष्कार ' नाट्यसंस्थेच्या वतीने 
मराठी रंगमंचावर (प्रथम प्रयोग- ११ एप्रिल १९९४ ) 
आपला स्वत:चा एक वेगळा इतिहास निर्माण करू 
पाहात आहे. 
नाट्यानुभवाचे स्वरूप 

आशय, विषय व घाट या तिन्ही स्तरांवर भिन्न 
असणारे प्रत्येक नाटक, घटना-प्रसंगांना अनुभवांच्या 
पातळीवर नेत, अनुभवाच्या अर्काला दिलेले महत्त्व, 
कथातक ॥कारून व्यक्‍तिव्यक्‍तींमधील क्रिया-प्रतिक्रिया, 
मानसिक विकास, नेणिवेतील अंधार यांना दिलेले 
महत्त्व, अनेक स्तरांवर आकारत जाणारे नाट्य, 
दुःखाचा शोध, भारतीय कलानिर्मितीच्या व जैविक 
पातळोवरच्या निमितीच्या संदर्भात केलेला विदोष 
विचार, मानवी नातेसंबंध, त्यातील गुंतागुंत व अतक्यंता, 
कोवळेपण व ताण, ओढ आणि कुतरओढ यांचा 
जिव्हाळ्याने घेतलेला शोध, ' फ्रॉइड आणि ट्रंजेडी ! 
यांच्या विणीतुन उमललेले नाट्य; मृत्यू , यश आणि 
पार्टी यांना नाट्यानुभवांत दिलेले महत्त्वाचे स्थान, 
' युनिव्हर्सल इडियम चा आग्रह ... यांसारखे अनेक 
विशेष त्यांच्या नाट्यानुभवाच्या स्वरूपाबद्दल नोंदवता 
येतील. व्यक्‍तीच्या व समूहाच्या मनातील रिक्‍्ततेचे/ 
वेदनेचे दशन घडवणे व त्यास जबाबदार असणाऱ्या 
घटकांचा शोध घेत या रिक्‍ततेवर मात करण्यासाठी 
आपली खोल, व्यापक, समृद्ध व स्वतंत्र * एलकुंचवारी ' 
दृष्टी कळत-नकळत नाटकाच्या धमन्यांतुत खेळवणे हे 
प्रमुख उद्दिष्ट या (सर्वच) नाट्यानुभवांच्या स्वरूपां- 
मधून प्रकाशित होताना दिसते. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


पुरुष-व्यक्तिरेखाचित्रण 
नाटकाच्या जातीप्रमाणेचे आशय, विषय व घाट 
या तिन्ही स्तरांवरील भिन्नतेने व्यवितरेखांतदेखील 
विविधता आणलेली आहे. पौगंडावस्थेपासून ते ७५-७८ 
वर्षांच्या वृद्धापर्यंत विविध वयांचे पुरुष एलकुंचवार 
यांच्या नाटकविश्‍वात आढळतात. या विश्‍वातील 
बहुतेक पुरुष-व्यक्तिरेखा या कलाविवाशी संबंधित 
आहेत, किंवा कलावंतच आहेत. भूतकाळाचे जोखड 
आणि अंधारमय भविष्यकाळ यांच्या कात्रीत बहुतेकांचा 
वर्तमानकाळ बिनसत जाताना दिसतो. व्याकुळ अंत- 
मुंखता हा जवळजवळ प्रत्येक व्यक्तिरेखेचा महत्त्वाचा 
विशेष आहे. या गुणांमुळेच एके क्षणी बाह्यवि्वात 
स्थिरावलेली व्यक्तीची नजर आत आत वळताना 
(आत्मशोधक वृत्तीने) दिसते. हा प्रवासच व्यक्‍्ति- 
रेखांना आत्मभानापर्यंत घेऊन जातो. पात्राच्या विस्तृत 
जीवनपटाचा वापर करण्याकडे व जीवनातील सूक्ष्मा ति- 
सुक्ष्म तपक्षील आविष्कृत करण्याकडे एलकुंचवारांचा 
विशेष कल असतो. या दृष्टीने ' वाडा चिरेबंदी ! 
(नाट्यत्रयी) या नाटकातील ' पराग ! ही व्यक्तिरेखा 
अभ्यासण्यासारखी आहे. पौगंडावस्थेतील एक उनाड, 
लायकी नसलेला, गजाच्या संगतीने बिघडलेला, मद्यपि 
ठरलेला व वाड्यातील दाट काळोखात ज्वालामुखी- 
प्रमाणे धुमसणारा, ' वाडा चिरेबंदी ' मधील पराग, 
हा ' युगान्त 'मध्ये ( भाग ३ ) संतत्वाच्या, विव- 
बंधुत्वाच्या स्तरापयंत गेलेला आहे. अर्थात, हे संतत्व, 
विश्‍वबंधुत्व हे जीवनातील अनुभवांतुन, जीवनशरण- 
वृत्तीतून, आत्मभानातून आलेले आहे. गावाशी, मातीशी 
(पर्यायाने पृथ्वीशी) मातेचे नाते जोडणारा, परि- 
पक्वतेच्या दिशेने सहज वाटचाल करणारा शांत, 
समंजस पराग, ' युगान्त 'मध्ये आविष्कृत झालेला 
आहे. एकूणच पराग या व्यक्तिरेखेचा विकास मन 
थक्क करणारा आहे. कथानकापेक्षा, व्यक्‍्तिव्यकतींतील 
किया-प्रतिक्रियांना, संबंधांना महत्त्व देत, आत्मश्ोधक 
वृत्तीने मनाचा घेतलेला ज्ोध एलकुचवारांना (पर्यायाने 
ताटकाढा- नाटतुष्ठीहा) बाह्य संघर्षाकडून आंतरिक 
मागि बंबिक तेत व नेशिवतील मेवा 
काळाखातून, सामूहिक 


की उत्सुक, कोवळ्या अंधाराकडे घेऊन 


विलक्षण एकलेपणा-- ही: । 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


नाटककार महेश एलकुंचवार : काही निरीक्षणे - काही निष्कर्ष 


प्रतीकात्मकता, वाढता काळोख, रिक्‍तता, आत्मभाना- 
पर्यंतचा प्रवास, भूतकाळाचे जोखड, अंधारमय भविष्य- 
काळ, अनंतत्वाचे भान, व्याकुळ अंतर्मुखता, विविधता, 
स्वत्व, अहम्‌, पार्टी, मृत्यू आणि यश या संकल्पना, 
व्य़क्तिव्यक्‍तींतील संबंध क्रिंया-प्रतिक्रिया, अस्सल निर्मि- 
तीच्या / जीवनाच्या दिशेने चाललेली वाटचाल-या 
आणि यांसारख्या गोष्टींना पुरुषव्यक्तिरेखा चित्रणात 
एलकुंचवार अपार महृत्त्व देताना दिसतात. 

व्यक्तिरेखा चित्रण करण्याचे तंत्र नाटकाच्या 
स्वभावानुसार एलकुंचवार बदलंताना दिसतात, यांच- 
मुळे “ वासनाकांड ', 'गार्बो' , 'पार्टी ', तसेच 
“ आत्मकथा "या नाटकांतील पात्रे वेगवेगळया दिश्यांनी/ 
पद्धतींनी आविष्कृत झालेली दिसतात. ' पार्टी 'तील 
व्यक्तिरेखा नाटक जसजसे पुढे सरकते, तसतज्या समजू 
लागतात. वासनाकांड नाटकातील पात्रे “ इंप्रेशनिस्ट 
शैलीतून ' प्रेक्षकांना सामोरी जातात, तर ' अंब्सडिटी 
हीच आमच्या जीवनातील दृढमूल वास्तवता आहे-हा 
सुर घेऊन ' गार्बो 'तील पात्रे रंगभूमीवर येतात. 

* रुद्रवर्षा 'तील भाऊ, ' वासनाकांड 'मधील दादा- 
साहेब, “पार्टी 'तला अमृत, ' रक्‍तपुष्प 'मधील शश्नी, 
* वाडा चिरेबंदी ' या नाटकातील तात्याजी आणि 
“ आत्मकथे 'तील देवदत्त ही पात्रे प्रत्यक्ष रंगभूमीवर 
येत नाहीत; पण ती नाटयप्रवाहात अत्यंत महत्त्वाची 
ठरतात. इतरांच्या जीवनांवर त्यांनी खोल परिणाम 
केलेला असतो. प्रत्यक्ष रंगभूमीवर न येताही नाटय- 
प्रवाहात मध्यवर्ती ठरलेली व्यक्तिरेखा अमृतची आहे. 
या प्रकारचे उदाहरण मराठी नाट्यसृष्टी तरी दुमिळच 
म्हणावे लागेल. हे तंत्र एलकुंचवारांनी जाणीवपूर्वक 
राबवलेले दिसते. 
आकृतिबंध 

कमानी रंगभूमीच्या (प्रोसिनियम थिएटर) जास्तीत- 
जास्त शक्यतांचा एलकुंचवार यांनी वापर केलेला 
दिसतो. कमानी रंगभूमीच्या बाहेर ' एलकुंचवारी ' 
नाटक जाताना दिसत नाही. ' वासनाकांडा'सह 
एलकुंचवारांचा पुढील नाट्यप्रवास ( वाडा चिरेबंदी 
वगळता ) हा आटोपश्लीर, एक अंकीच आहे. तो त्यांनी 
जाणीवपूर्वक ठेवलेला दिसतो. एलकुंचवारांना कथा 
सांगण्यात स्वारस्य नसते, त्यांना अनुभव द्यायचा 
असतो आणि तो अतुभव अगदी गोळीबंदपणे धाडकन 
एकाच फटक्यात देण्याचा ते प्रयत्न करतात, एका 


अनुक्रमणिका 


७९ 


अंकाचे नाटक लिहिण्याचे कारण हेच आहे. कथान 
काचा अभाव असणाऱ्या त्यांच्या नाटकात व्यक्‍्ति- 
रेखांना- त्यांच्या मानसिक विकासाला- महत्त्व असते. 
मानवी मनाची अथांगता व त्यातील तडफड, यातना 
यांचे दर्शन घडविण्यासाठी एलकुंचवार आपली प्रायो- 
गिकता राबवताना दिसतात. अर्थात, मनातील/नेणिवे- 
तील अंधाराचे अचूक दर्शन घडावे, यासाठी स्थल-काल 
व कृती यांच्या एंक्याचा व पर्यावरणातील वाढत्या 
काळोखाचा वापर एलकुंचवार करताना आढळतात. हे 
चित्र अगदी पहिल्या एकांकिकेपासून ( सुलतान ) 
आपल्याला पाहावयास मिळते. राजशेखरच्या नेणिवे- 
तील अंधाराचे अचूक दर्शन घडावे, यासाठी स्थानाच्या 
पातळीवर ' शय्यागृह ' (नेणीव) व वेळेच्या संदर्भात 
मध्यरात्रीचा एलकुंचवारांनी वापर केलेला दिसतो. 
“ पार्टी 'तील व्यक्तींच्या चेहऱ्यावरील मुखवटे खरवडून, 
आतील खऱर्‍्या-खोट्या माणसाची ओळख घडवण्या- 
साठी, कलावंताच्या अंतमंनात लपलेले अनेक अज्ञात 
धागे उलगडण्यासाठी नाटककाराने दिवाणखाना, 
व्हरांडा आणि बेडरूम या तीन स्थानांचा ( फ्रॉईडने 
कल्पिलेल्या जाणीव, अधेजाणीव व नेणीव या तीन 
स्तरांचा ) प्रगल्भ वापर केलेला आहे. तो अत्यंत 
यशस्वी ठरलेला दिसतो. याचमुळे दिवाणखान्याच्या 
स्तरावरून एखाद्या पात्राचे जे दंन घडते, त्यापेक्षा 
किती तरी अधिक खोल दकशंन ' व्हरांडा-बेडरूम 
पातळीवरून घडत जाते. अंधळी भीती व अंधळी 
आक्रमक वृत्ती या परस्परविरोधी प्रेरणांमधून आत्म- 
घाताकडे वळणाऱ्या विद्यार्थांच्या अंतमंनाचा नेमका 
वेध घेता यावा, यासाठी एलकुंचवारांनी (' होळी ' या: 
एकांकिकेत ) होस्टेलची रिक्रिएशन रूम, कॉलेजचे 
केंटीन व व्याख्यानाचा हॉल इ. स्थानांचा अचूक वापर 
केला. ' पार्टी ' काय, ' वाडा चिरेबंदी ' काय, ' आत्म- 
कथा ? काय हो नाटके सर्वसाधारण तीन स्तरांवरून 
नाट्यांकित झालेली दिसतात. याचमुळे 'अ', “ब? 
आणि “क ' अशा रंगमंचाच्या तीन स्तरांवरून, 
व्यामिश्रपणे नाट्यानुभव प्रेक्षकांना सामोरा जाताना 
दिसतो. 
एलकुंचवार यांच्या नाटकांचे जञेलोविजेष 

संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व ( आतील कंदासह' ) प्रकट 
करणारी शेली, विलक्षण सूचकता, अर्थबहुलता आणि 
काव्यात्मकता, संदिग्धतेचा अभाव, मितभाषीपणा, 


122 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अ 


स्वतंत्र मुद्द्यांची छोटी छोटी वाक्ये, मानवी मनाचे 
टिपलेले वेगवेगळे भाव, नाटचप्रवाहाशी एकजीव 
होणारी प्रतीकात्मता, काळोखाच्या प्रतिमेचा वापर, 
आत्मभानापर्यंत व्यक्‍्तिरेखांचा होत जाणारा विकास, 
मानवी जीवनाला व्यापणार्‍्या कालत्रयाचा ( भूत- 
वर्तमान-भविष्यकाळ) केलेला वापर, वाक्यांची, शब्दांची 
जाणिवपूर्वक केलेली पुनरावृत्ती; अनुभवानुकूल, 
नाटकाच्या जातीनुसार बदलणारी भाषाशैली; आंतरिक 
भावनेशी-नादाशी इमान राखणारी हेली, विरामाचा 
प्रभावी वापर, आवश्यक तेथेच रंगसुचनेचा वापर, 
वाडूमयोनतेवरोबर तंत्रावरची हुकुमत आणि नाट्या- 
शयातून उमलणारी शौषंके हे काही एलकुंचवार- हेली- 
विज्षेष त्यांच्या नाटकविदवात आढळतात. 
एलकुंचवार यांच्या नाट्यविश्‍वातील स्त्रिया 
उच्चश्रू, शहरी, खानदानी परंपरेच्या कुशीत 
वाढलेला समाज, मध्यमवर्ग आणि प्रतीकात्मक अज्ञा 
चार स्तरांवरून स्त्रीच्या मूलत्वाकडे, मानसिकतेकडे, 
अस्सल भारतीय हिंदू स्त्रीकडे, मातृत्वाच्या आदि- 
बंधाकडे एलकुंचवार यांच्या नाट्यविवातील स्त्री 
(१५ ते ९०-९२ या वेगवेगळ्या वयोगटांतील) 
विकसित होताना दिसते. या नाटयविश्‍वातील बहुतेक 
स्त्रिया या अनिर्माण्लील व निर्माणशीलतेचा भास 
निर्माण करणार्‍या विश्वात रिक्ततेने, दुःखाने आयुष्य 
क्रमत जातांना दिसतात. या स्त्रियांच्या रिक्‍ततेचे, 
वेदनेचे, नेणिवेतील अंधाराचे दर्शन घडवणे, तसेच या 
दु:खाच्या कारणांचा शोध घेणे आणि त्यांवर मात 
करण्यासाठी आपली ' एलकुंचवारी ' दृष्टी सूचित 
करणे हे प्रपुख उद्दिष्ट यां स्त्री-चित्रणातून व्यक्‍त 
होताना दिसते. कुठलीही बौद्धिक कसरत न करता 
परंपरेने मिळवलेले स्वत्व (1त211(9/) जपत क्षमा- 
दकती, औदार्य, समंजसपणा, कडवट वेदनामय जीवनाचा 
केलेला शांत सहज स्वीकार, अपार करुणा, कमालीचा 
साधेपणा, अहमूचे कालनदीत, परंपरेत केलेले विसजंन 
यांसह नितळ माणुसकीने, मानवतेच्या औदार्याने 
जगणार्‍या स्त्रीचा एलकुंचवार अधिक पुरस्कार कर- 
ताना दिसतात. अशी स्त्री : आई 'च्या रूपाने वाडा 
चिरेबंदीत ' संपूर्ण स्वीकृती ' या जीवनदृष्टीसह अव- 
तरलेली आहे. “आई'च्या जीवनदृष्टीचा खराख्रा 
वारसा घेऊन मातेच्या आदिप्रतिमेत विलीनं होणारी 
नंदिनी ' मग्न तळ्याकाठी ' आणि : युगान्त'मध्ये दिसते. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


केवळ आपल्या चिमुकल्या विशवावरच नव्हे, तर 
अवतीभोवतीच्या परिसरावर, मातीवर जीव लाव- 
णारी व त्यातच आपला जीव विसजित करणारी ती 
माता आहे. नेणिवेतल्या अंधाराचा ती सहज स्वीकार 
करते. भूतकाळाची खंत आणि भविष्यकाळाची चिता 
न करता, धैर्याने वर्तमानकाळ जगणारी; ज्षांत व 
समंजस नंदिनी भोवतालच्या अवषेणातहो आपल्या 
संसारात सहज अट्वेत साधते. एकूणच मातृत्वाच्या 
आदिवंधाचे वेगळे दंन घडविणाऱ्या नंदिनी या 
स्त्री-व्यक्तिरेखचा विकास मन थक्क करणारा आहे. 
तळे, भूमी आणि स्त्री या तौन मातृभावाने भारलेल्या 
सर्जक प्रतिमांचा प्रगल्भ वापर एलकुंचवारांनी ' वाडा 
चिरेबंदी'त (नाट्यत्रयी) केलेला आहे. सारांश, 
एलकुचवारांच्या संपू्णे नाट्यसृष्टीवर (जीवनावर) 
मातृप्रतिमेचा फार मोठा प्रभाव आहे. 


या नाट्यविश्‍वातील प्रत्येक स्त्री ही दुसर्‍यापासून 
अनेक दृष्टींनी भिन्न आहे. वाढता काळोख, विलक्षण 
एकलेपण, तुटलेपण, बालपणातील, पोगंडावस्थेतील 
मनावर आघात करणारे बरे-वाईट प्रसंग, जीवनपटाचा 
जास्तीत जास्त केलेला वापर, व्यक्‍तीच्या आंतरिक 
जडणघडणीशी इमान राखणारी देली, मानसिक 
संघर्ष, नेणिवेतील मिळालेली सामग्री आणि आत्म- 
भानापयंतचा प्रवास यांसारख्या घटकांना एलकुंचवार 
व्यक्तिरेखेत अधिक महत्त्व देताना दिसतात. एकूणच 
एलकुंचवार यांच्या नाटयविशवातील स्त्रिया या पुरुषां- 
पेक्षा अधिक समंजस व प्रांजल आहेत, अधिक प्रभावी 
आहेत. या स्त्रियांच्या संदर्भात जैविक पातळीवरची 
निर्मिती (व्यापक अर्थाने) एलकुंचवार महत्त्वाची 
मानताना दिसतात. अस्सल निर्मितीच्या संदर्भात 
प्रत्येक स्त्री (उषा, जया, ललिता, दमयंती, सोना, 
मोहिनी, उत्तरा, वासंती ) ही वंचित राहिलेली आहे. 
या वंचनेचा, वेदनेचा व त्यास कारणीभूत असणाऱ्या 
घटकांचा (अहम्‌ , स्वत्वाचा नाश, यश, पार्टी यांचा 
मोह, आधूनिकतेचा हव्यास) ते मोठ्या जिव्हाळ्याने 
व गंभीरतेने शोध घेतात. स्त्रीच्या सर्जनशीलतेचा, 
नेणिवेतल्या अंधाराचा, मानसिकतेचा इतक्या आस्थेने 
वेध घेणारा एलकुंचवार हा एकमेव नाटककार असावा. 
महेश एलकुंचवार यांची जोवनदृष्टी 

संपुर्ण जोवनाकडे, कलेकडे, ' नाटक ' या वाडूमय- 
प्रकाराकडे पाहण्याची महेश एलकुंचवार यांची विक्िष्ट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नाटककार महेश एलकुंचवार : काही निरीक्षणे - काही निष्कर्ष 


दृष्टी आहे व ती अस्सल भारतीय आहे. तिला या 
मातीचा वास आहे, हे मात्र निश्‍चित, अर्थात, एलकुंच- 
वार जो घाट वापरतात, तो जरी पाउचात्त्य असला 
(कमानी रंगभूमी), तरी त्याच्या अनेक शक्यतांचा 
वापर करीत ते जो अनुभव आविष्कृत करतात, तो मात्र 
अस्सल भारतीय असतो. हा दृष्टिकोण त्यांना परंपरे- 
कडन, वाडा संस्कृतीतून उपजत मिळाला असावा, 
असे वाटते. त्यासाठी कुठली बौद्धिक कसरत त्यांना 
करावी लागली असेल असे वाटत नाही. 

कला हरे जीवत जगत असताना निर्माण झालेले 
जीवनाचे * बायप्रॉडक्ट ' आहे, असे त्यांना वाटते. 
“ जीवन जगत असताना कुठं दुखलं-खुपलं, कुठं आनंद 
झाला म्हणजे आपण हुंकार देतो, तो हुंकार म्हणजेच 
कला ' (' माझा आजवरचा नाट्यप्रवास ', परिशिष्ट; 
* वाडा चिरेबंदी '; मोज प्रकाशनगृह, मुंबई; १९८७; 
पष्ठ क्र. ९६) अश्ली कलेविषयक त्यांची धारणा आहे. 
तो हुंकारच कलाकृतीच्या रूपाने आविष्कृत होतो असे 
त्यांना वाटते. यातूनच त्यांची कलेकडे पाहुण्याची 
दष्टी लक्षात यावी. एकूणच एलकुंचवार आपल्या 
नाटसृष्टीतून जीवनाची वांधिलकी स्वीकारताना 
दिसतात. याचमुळे कुठलीही विशिष्ट जीवनप्रणाली 
( मग ती मार्क्सवादी असो वा अस्तित्ववादी ) 
एलकुंचवार यांच्या नाटयसृष्टीच्या केंद्रस्थानी आढळत 
नाही. कुठल्याही जीवनप्रणालीपेक्षा, धर्मापेक्षा जीवन 
श्रेष्ठ मानत, संपूण जीवनाला (शरण जाऊन )समजावून 
घेणारी पात्रे त्यांच्या नाट्यविश्‍वात अनेक आहेत 
( ललिता, आई, राजाध्यक्ष, पराग इ. ). हा त्यांच्या 
आत्मभ्नानापर्यंतचा प्रवास पात्रांवरोबरच प्रेक्षकांनाही 
समद्ध करत जातो. उत्कृष्ट साहित्यमूल्य व उत्कृष्ट 
प्रयोगशरणता यांचा औचित्यपूर्ण संय्रोग एलकुंचवार 
यांना अभिप्रेत आहे. ' प्रायोगिकता ' या संकल्पने- 
विषयीदेखील त्यांची दृष्टी ही इतर कुठल्याही भाटक- 
कारापेक्षा ( समकालीन व पूवेकाळीन ) अधिक सखोल, 
व्र व्यापक आहे. प्रेक्षकांना दिपवून टाकण्याचा 
हव्यास धरणारी, यांत्रिक पातळीवरची बटबटीत 
प्रायोगिकता यापासून एलकुंचवार हूर राहिलेले 
दिसतात. याचमुळे त्यांची प्रायोगिकता ही फक्त फॉर्म- 
पूरती किवा वृत्तीच्या वेधडकपणापुरती मर्यादित 
राहताना आढळत नाही. त्यांच्या नाट्यप्रवासात 
ती अधिक स्वतंत्र, खोल व समृद्ध होताना दिसते. 

न, भा. ११ 


समृद्ध 


अनुक्रमणिका 


८१ 


“ रंगमंचावर महत्त्वाचं असतं, ते नटाचं शरीर व 
ते मानवी मन व्यक्‍त करण्यासाठी धडपडत असतं. 
या मनाचा शोध घेणं हीच खरी प्रायोगिकता. मानवी 
मन अथांग आहे आणि त्याच्या तडफडीला अंत नाही. 
त्याचा तळ शोधत राहणं यासाठी प्रायोगिकता 
राबवावी ' ( * माझा आजवरचा नाटयप्रवास '; 
परिशिष्ट; ' वाडा चिरेबंदी '; मोज प्रकाशनगृह, मुंबई; 
१९८७; पृष्ठ क्र. ९०), असे एलकुंचवार यांना वाटते. 
या दृष्टीचाच त्यांच्या नाट्यसृष्टीतून अधिकाधिक 
विकास होताना दिसतो. एकूणच एलकुंचवारांची 
प्रायोगिकता व त्यांची जीवनदृष्टी यांचा नाळेचा 
संबंध आहे. 

* रुद्रवर्षा 'पासून ' आत्मक्थे 'पर्यंत एलकुंच- 
वारांच्या प्रत्येक नाटकात/नाट्यगतीत एक क्रांतीची 
वेळ (टनिग पॉइंट ) अज्नी येते, को त्या क्षणानंतर 
संपुर्ण नाटक वेगाने शेवटाकडे व व्यवितिरेखा आत्म- 
भानाकडे जाताना दिसतात. हे तंत्र महेश एलकुंचवार 
यांनी सतत राबवलेले दिसते ( उदा., ' रुद्रवर्षा 'त 
डॉक्टरांना फोनवरून समजलेली प्रेयसीच्या मृत्यूची 
बातमी; “वासनाकांडा 'तः ललिताने मृत मुलाला 
दिलेला जन्म, 'पार्टी ' त अमृतचा खून झाल्याची 
बातमी फोनवरून समजते, तो क्षण, “ वाडा चिरेबंदी 'त 
रंजू पलायन- सोने चोरी प्रकरण इ. ). 


फोन, चहा, शाल या तीन गोष्टींचा ( प्रतीकांचा) 
अनेक स्तरांवर फार चांगला वापर एलकुंचवारांनी 
केलेला दिसतो. ' एक ओसाड गाव ',, ' रुद्रवर्षा' आणि 
“पार्टी ' या नाटकांत ' शाल ' (उबदार स्नेहसंबंधाचे 
प्रतीक) या प्रतीकाचा वेगवेगळ्या तर्‍हेने वापर झालेला 
आहे. दमयंती-बर्वे, दमयंती-डॉक्टर, बर्वे-मोहिनी 
या संबंधांत या प्रतीकाचा वापर करून तिला एका 
समथ प्रतीकापर्यंत नाटककाराने पोहोचवलेले आहे. 
तीच गोष्ट चहा या (रक्‍्तपुष्प) प्रतीकाची. या 
प्रतीकात परिचितता असूनही विलक्षण ताजेपणा आहे. 
जास्वंदाच्या फुलाचा राजाने घेतलेला छेद (रक्‍तपुष्प) , 
होळी, ट्रॅक्टर, दादी, बुलडोझर (वाडा चिरेबंदी) ... 
या नाट्यजीवाशी एकरूप झालेल्या प्रतीकांद्रारे मानसिक 
प्रेरणांबरोबरच विशिष्ट प्रकारचे अथंसंचित, मर्यादित 
अर्थ न सुचविता अनेक रंगच्छटा, अनभव व संवेदना 
एलकुंचवारांनी सुचवल्या आहेत. 


“्& 
ह 
आ 


र्ट 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास वड 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्‌. $$ क 
वं 
च . णात रौ 
१७ 
७ 4& रु न्श्क् क्क 
नवभारत 
ब्रि. ७५ प 
१अमृतमहोत्सवी ३ फेक 
च. वर्ष 4 
८ पथता/ 


न शँ ११ डर “१ 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


८र 


* सुलतान ', ' रुद्रवर्षा ' व * गार्बो ! या आरंभीच्या 
नाटकांची अलीकडच्या “वाडा चिरेबंदी ' (नाटयत्रयी), 
* आत्मकथा ' यांच्याशी तुलना केल्यास एलकुंचवारांचा 
नाट्यविकास क्षणात आपल्याला लक्षात येतो. बोचरा, 
तिखट, दाहक विनोद, आक्रमकता, प्रतीकांचा हव्यास, 
वरच्या पट्टीतला सूर, बाह्य संघष व बराचसा 
आंतरसंघर्षे, इंग्रजीचा बेसुमार वापर यांचे अस्तित्व 
एलकुंचवारांच्या पुढील नाटकांतून हळूहळू नाहीसे 
होताना दिसते. याऐवजी प्रौढ, समजूतदार सूर, 
दु:खाच्या अटळत्वाची जाणीव, नाट्यानुभवाशी एक- 
जीव होणारी प्रतीकात्मकता, कालप्रवाहाचे भान, 
नितळ माणुसकीचे, जीवनाच्या सर्वांगाचे प्रगल्भ भान, 
वैयक्तिक नेणिवेकडून सामूहिक नेणिवेकडे (आदिबंधा- 
कडे) वाटचाल, तंत्रावरची हुकुमत या नव्या जाणिवा 
एलकुंचवार यांच्या नाट्यसृष्टीत / नाटयदृष्टीत 
विकसित होताना दिसतात. 

सारांश, कालगंगेतुन पृथ्वीतलावरील काळोखात 
काही क्षण उगवलेला, एकविसाव्या शतकाकडे वेगाने 
सरकणारा माणूस हा तळे ( पूर्वसंचित, परंपरा, 
वैचारिक धन ), भूमी (घर, गाव, देश, पृथ्वी), स्त्री 
(माता), कालगंगा आणि अगदी स्वत:पासूनही पुर्णपणे 
तुटलेला आहे. या विलक्षण तुटलेपणासह जगत 
असताना व्यक्तीच्या भागधेयात एकलेपण, वाढता 
काळोख, मृत्यूची अटळता, दु:ख-वेदना, भूतकाळाचे 
जोखड, अंधारमय भविष्यकाळ यांसारख्या घटकांची 
भर पडते. या सर्व घटकांचा संघात, व्यक्तीचा व्तमान- 
काळ दुषित करतोच; पण त्याच्या पदरात रिक्‍तता- 
दु:ख शिल्लक ठेवतो. या रिक्ततेची/वेदनेची तीव्रता, 
पार्टी (प्रदशन, प्रदूषण, ' मी 'चा गोरव, दंभ, भ्रष्टता, 
व्यावसायिक चढाओढ, व्यसनाधीनता ) आणि यश 
(को्तीं, पैसा, प्रतिष्ठा, मानसन्मान, हार-तुरे, परदेश- 
दौरे व इतर सव प्रकारची प्रलोभने ) 
पडल्यामुळे अधिकच वाढते. अश्या या व्यक्तींच्या 
(वेयक्तिक/सामूहिक ) रिक्‍ततेचे/वेदनेचे दर्शन घडवणे 
व त्यास जबाबदार असणाऱ्या घटकांचा शोध घेणे, 
तसेच या रिक्‍ततेवर मात करण्यासाठी आपली खोल, 


यांच्या मोहात 


नवभारत 


जुले-आंगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


समृद्ध व व्यापक * एलकुंचवारी ' जीवनदृष्टी नाट्य- 
प्रवाहाच्या धमन्यांतून खेळवणे- ही तीन उद्दिष्टे 
एलकुंचवार यांच्या नाटयसृष्टीतुन आविष्कृत होताना 
दिसतात. 

पार्टी व यश यांकडे पाठ फिरवीत, * संपुर्ण स्वीकृती' 
या जीवनदृष्टीसह, संपुर्ण जीवनाला आत्मशोधक- 
जीवनझरण वृत्तीने समजून घेत, ' स्व'कडून स्वेतरांकडे, 
विकृतीकडून आत्मज्ञानाकडे, संकुचित यातनाघरातून 
यातनांनी तडफडणार्‍या जगाकडे, तसेच दुःखाच्या 
बडिवारातून करुणेने, ओदार्याने भरलेल्या मनाकडे 
जाण्याची आव्यकता आपल्या नाट्यसृष्टीतून एल- 
कुंचवारांनी व्यक्‍त केलेली आहे. अखेरीस तळे, भूमी 
आणि माता यांच्याशी तुटलेली नाळ आपल्या बाजूने 
जोडत, स्वत:च्या वेदनेकडे अलिप्तपणे पाहत पाहत, 
नितळ माणुसकी, प्रांजलता, कारुण्य व कृतार्थ मनासह 
पुन्हा कालगंगेतच विसजित होण्याची अपेक्षा एलकुंच- 
वार पात्रांकडून बाळगतात. ही एलकुंचवारी जीवनदृष्टी 
एक वेळ आपण नाकारू, पण ती त्यांच्याजवळ 
आहेव ती त्यांच्या नाट्यष्टीतून आविष्कृत झालेली 
आहे, हे आपण नाकारू शकत नाही. एलकुंचवारांची 
प्रायोगिकता व त्यांची जीवनदृष्टी ह्यांचा नाळेचा संबंध 
आहे, एवढे मात्र निश्चित. 

* एलकुंचवारी नाट्यसृष्टी व नाट्॒यदृष्टीचा 
अभ्यास करताना असे प्रकर्षाने जाणवते, की या 


आस्थापुर्वक 
]ीर्याने विचार 
जीवनातील 
शा अनुभूतीं- 
तुटलेपणास, विलक्षण एकले- 
पणास (परात्मता) आवड्यक ठरते. कारण यातच 


ऱ््ट 
आपले मानसिक समाधान वा अस्सल जीवनाची, 
कलेची समृद्धी अवलंबून आहे. 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 

| मि ककी 

गोडच हा राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


महेश एलकुंचवारांशी एक संवाद 
(कमलेज्य यांनी घेतलेली दीघं मुलाखत) 


कमलेश 


कमलेश : नाटककार होण्याची कुठलीही महत्त्वा- 
कांक्षा नसताना, नाटक या घटनेचा परिणाम होऊन 
आपण जे नाटक लिहिले, ते ' रुद्रवर्षा '. कुठल्याही 
लेखकाच्या पहिल्या कलाकृतीत, कलावंताचा जो पृर्ण- 
व्याप्त दृष्टिकोण, विचार वा कल्पना असतात, त्या 
जास्तीत जास्त उतरण्याची शक्‍यता असते. जीवना- 
संबंधीच्या ज्या जाणिवा त्या काळात लेखकाला तौत्र- 
तेने भासत असतात, त्या अधिक चटकत्त पहिल्या 
कलाकृतीत आविष्कृत होताना दिसतात. या दृष्टीने 
' रद्रवर्षा ! या नाटकाकडे पाहिले असता, असे जाणवते, 
कौ या नाटकातील जे मध्यवर्ती कथासूत्र आहे, ते 
दु:खाचे आहे. जीवनातील एकूण दुःखाचे स्वरूप काय 
आहे? हे दुःख कोठून येते? का येते ? त्याचे निरा- 
करण करणे शक्‍य आहे काय ? नसेल, तर ही दुखा:ची 
अटळता का आहे ? याला जबाबदार कोण? देव-दैव- 
नियती, का व्यक्‍तिगत दोबंल्य ? या अटळ दुःखाला 
सामोरे कसे जायचे ?- यांसारखे प्रश्‍न हे नाटक 
लिहिण्यापूर्वी आपल्याला पडले असावेत, असे वाटते. हे 
अवलोकन बरोबर आहे काय ? 

एलकुंचवार : हे अवलोकन तुमचं आहे. आणि ते 
तुमच्यापुरतं अतिशय खरं आहे. तेव्हा ते बरोबर आहे, 
की चूक आहे, हे सांगणारा मी कोण ! लेखकाकडून 
अशी अपेक्षादेखील करू नये. अखेर तुमचं जे अवलोकन 
माझ्या कलाकृतीबद्दलचे आहे, त्यापेक्षा अगदी वेगळं अव- 
लोकन दुसऱ्या कोणाचं असेल. तिसर्‍या माणसाच तिसरं 
भवलोकन असेल. जो तो प्रत्येक कलाकृतीला आपापल्या 
अनभवांच्या आकारानुसार, रंगानुसार भिडत असतो. 
त्यामुळे हेखकाला काही विचारणं मला अप्रस्तुत 
वाटतं. दुसरं असं, की ' रुद्रवर्षा ' हे नाटक मी पंचवीस 
वर्षांपूर्वी लिहिलं. तेव्हा मी कसा होतो, है आण 
मळा मठवतदेखील नाही. कारण मारत सारक्षा 
बदलत असतो. कुठल्या घटना त्या वेळेला अश्या घडल्या, 


अनुक्रमणिका 


को ज्यांच्यामुळे मला त्या एका विशिष्ट प्रश्‍नाकडे 
वळावसं वाटलं, याची एक अंधृकशीसुद्धा जाणीव 
मनात नसते. खरं म्हणजे, मुळातच मी आणि बहुसंख्य 
लोक, आम्ही जेव्हा लिहितो, तेव्हा लिहिण्यापूर्वी 
नक्को काय घडलंय, आणि कुठल्या गोष्टींनी आपण 
त्या लिहिण्याच्या क्षेत्रात ढफललो गेलोय, याचा पुरेसा 
अंदाज येत नाही. कुणालाच निठचितपणे माहीत नसतं, 
को आपण का लिहितो किवा अमुक एका विषयाबद्दल 
का लिहिलं. 

तुमचं अवलोकन असं आहे, को 'रूद्रवर्षा' या 
नाटकातील कथासूत्र हे दुःखाचं आहे. आता हे दु:खा- 
संबंधीचे प्रश्‍न अनादी आहेत, तेव्हा ते मलाच प्रथम 
पडले, असे नाही. जगातल्या बहुसंख्य लेखकांना हे 
पडलेले आहेत. त्यांनी त्याची उत्तरे शोधण्याचा 
आपल्या परीने आपल्या लेखानाद्वारे प्रयत्नही केला 
आहे; अगदी महाभारतकालापासुन अलीकडच्या 
चांगल्या लेखकांपर्यंत. यांतील बहुतेकांना याची उत्तरे 
मिळालेली नाहीत. तेव्हा हे प्रश्‍न केवळ मला एकट्या- 
लाच पडलेत, असे नाहो. त्यामुळे त्यात फार नावीन्य 
आहे, असंही मला वाटत नाही. जे लेखक नाहीत, 
असेही लोक या दुःखाचा, त्याच्या कारणांचा शोध 
घेतच असतात. आता आपण गोतमबुद्धापासून सुरुवात 
करू. ' दुःखाचे मूळ काय ? *- हा प्रश्‍नच मुळो बद्धाने 
विचारला. आणि त्याने उत्तरही दिलेलं आहे. ते म्हणजे 
* तृष्णा हे दुःखाचं मूळ आहे. तेव्हा हे प्रश्‍न अनादी 
आहेत. याला उत्तरे माणसे शोधतच राहणार. लेखकही 
शोधत राहणार. मी माझ्या पद्धतीनं शोधत राहिलो 
एवढाच त्याचा अथ आहे. 

कमलेश : १० डिसें. १९८५ रोजी थिएटर अका- 
दमीने आयोजित केलेल्या व्याख्यानमालेत (* माझा 
भाजवरचा नाट्यप्रवास ' - परिशिष्ट; ' वाडा 
चिरेबंदी '; मौज प्रकाशन गृह; एप्रिल, १९८७ ) 


ल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ट्डं नवभारत 


आपण आपल्या ' रुद्रवर्षा ', या पहिल्या नाटकाचा कुठे 
उल्लेख केल्याचं आढळत नाहो. असं का घडलं असाव ? 
वस्तुत: अत्यंत अंतर्मुखतेने, अलिप्ततेने केलेले ते स्वगत 
होते; आत्मशोध होता. मराठी नाट्यसृष्टीत बहुधा 
प्रथमच, इतके स्वच्छ, प्रांजळ निवेदन घडत असावे. 
कदाचित “ रंजन कला मदिरा'च्या प्रयोगानंतर सम- 
कालीन नाट्यवर्तुळातील सहकाऱ्यांचा, समीक्षकांचा, 
तिनावी पत्रांचा जो काही बरा-वाईट अनुभव आला, 
यातून हे घडलं असावं का? 
एलकुंचवार : त्या भाषणामध्ये 'रुत्रवर्षा' या 
नाटकाचा उल्लेख मुह्ााम टाळला, असं काही मला 
वाटत नाही. एक तर * रुद्रवर्षा ' हे नाटकच मुळात 
मला आवडत नाहो. अगदी बिगिनरचं ते नाटक वाटतं. 
त्याच्यात प्रचंड दोष आहेत. एकूणच ते नाटक फार 
हत्त्वाचं आहे, असं मला वाटत नाही. माझी खऱ्या 
अर्थानं, निश्चित दिशा असलेली कारकौदद ' सुलतान - 
पासून सुरू झाली. ' रुद्रवर्षा ' हे नाटक म्हणजे, 
आपल्याला हे जमतंय का, असा विचार करून एखादा 
माणूस शाडूचा गणपती करून पाहतो, तसं ते नाटक 
| आहे. आता समकालीनांनी टीका केली, म्हणून मी ते 
नाटक नाकारलं किवा त्याचा उल्लेख टाळला, असं 
नाही. समकालीनांनी माझ्या इतर नाटकांवरही भरपूर 
टीका केलेली आहे. तसंच म्हणाल, तर ' होळी ' या 
नाटकाचा उल्लेखही त्या भाषणात कुठे नाहीये. मुळात 
प्रत्येक नाटक घेऊन प्रत्येक नाटकाची चर्चा करत 
करत आपल्या नाट्यजीवनाचा त्यात आढावा घ्यावा, 
हा हेतूही नव्हता. एक सर्वसाधारण आढावा त्यात 
घेतलेला होता. 
कमलेश : मुंबई-पुण्यासारख्या नाट्यवर्तुळापासून 
दूर विदर्भ-नागपुरात वास्तव्य व नाट्यपर्यावरणाचा 
अभाव असतानादेखील आपण 'नाटक ' हा एकमेव 
छलितप्रकार हाताळलेला दिसतो. यामागची कारण- 
मीमांसा जाणून घ्यायची जिज्ञासा वाटते. एकूणच 
नाट्यलेखनामागच्या तुमच्या प्रेरणा कोणत्या ? 


एलकुंचवार : विदर्भ-नागवुरात मी एकटाच नाटक- 
कार आहे, असं नाहो. श्रौपाद कृष्ण कोल्ह्टकर, वीर 
वामनराव जोक्ी यांच्यापासून ते माज्ञ्यापर्यंत, पाच- 
सात तरी नाटककार आहेत; को जे विदर्भ-नागपुरात 
राहिले; पण ज्यांची नाटके पश्चिम महाराष्ट्रात 


अनुक्रमणिका 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


(मुंबई-पुण्यात ) झाळी. नाना जोग, दारव्हेकर- 
रकूणच आम्हा सर्वांचे नाटकाशी कुठल्यान्‌ कुठल्या 
प्रकारे नाते जुळलेले आहे. नाटक आवडतं आम्हाला. 
माझ्यापुरताच विचार करायचा झाला, तर मला 
चित्रपट- विज्षेषत: इंग्रजी चित्रपट फार आवडत असत. 
त्यांच्याश्षीच माझं अधिक जुळे. मुळात मळा नाटकं 
फारक्षी बघायलाच मिळत नसत. कॉलेजच्या त्या 
चार-पाच वर्षांच्या काळात जवळजवळ पाच-सहा 
इंग्रजी चित्रपट मी पाहिलेले आहेत. अगदी 811919(1- 
८४]]१ बोलायचं झालं-तर तेव्हा दृश्य-माध्यमांची, की 
ज्यांत अभिनय आहे, याची आवड मुळातच होती, असं 
मला वाटतं. आणि लेखनाची आवड होती. आता, 
नाट्यळेखनामागच्या तुमच्या प्रेरणा कोणत्या ? या 
प्रश्‍नाचं उत्तर खरोखरीच मळा, कमलेश, देता येत 
नाही. याचं कारण असं, की इतकी गुंतागुंत असते, की 
अनेक अज्ञात प्रेरणा तिथं असतात, को जिथपर्यंत 
हेखकाला पोहोचता येत नाही. तिथं जर पोहोचता 
आल तर तो लेखनच करणार नाही. आपण एखादी 
गोष्ट करतो, ती का करतो, हे जर का कळायला 
लागलं, तर माणूस तती करणारच नाही. पण या गोष्टी 
बडतच असतात. तेव्हा दृव्य-माध्यमाची आवड, 
लेखनाची, तसेच अभिनयाची आवड किवा त्यातून 
स्वत-छा सतावणारे जे प्रश्‍न असतात, त्यांच्यावद्दल 
बोलता येतं - एवढं ढोवळ उत्तर मो देऊ शकतो. 
याच्या पलोकडेही बर्‍याच गोष्टी असतात, कोज्या 
तुम्हाला लिहायला लावतात. पण त्यांच्याबद्दल नाहो 
बोलता येत. आजपयंत अनेक लेखकांना, अनेक 
लोकांनी हाच प्रश्‍न विचारलेला आहे. त्याचं उत्तर 
कोणाजवळही नाही. 

कमकेशा : ' रुद्रवर्षा ' या केवळ पहिल्याच नाटकात 
नव्हे, तर तुमच्या नाट्यविडवाचा काव्यात्मकता हा 
फार मोठा विशेष दिसतो. * वासनाकांड' आणि 
* क्षितिजापर्यंत समुद्र ' ही तर त्याची उत्तम उदाहरणे 
आहेत. आपण निश्चितपणे इंग्रजीत वा मराठीत काव्ये 
करीत असला पाहिज. बरोबर ? 

एलकुंचवार : अजिबात नाही. कविता 
म्हणून केल्या आहेत, तेवढ्याच. 
को मी कवी नाही. आता माझ्या नाटकातल्या 
काव्यात्मकतेचा संबंध वृत्तोश्री आहे, कौ अलंकारिक 
शळीद्ी आहे, तुम्हाळा काय 


गंमत 
मला माहीत होतं, 


वाटत, ते. मला माहीत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


गटे एलकंचवारांगी एक संवाद 


नाही. कारण नाटकांमध्ये अत्यंत साधे संवाद लिहून- 
सुद्धा काव्यात्मकता निर्माण होते. कविता लिहिताना 
जे बळ लागतं, ते तिथं लागत नाही. तुम्हाला मानवी 
संबंधांचं पर्सप्शत कसं आहे, यातून काव्यात्मकता 
निर्माण होते. उदाहरणार्थ, सत्यजित रे यांच्या  अपूर 
संसार 'मध्य़े एक दृश्य आहे, कौ जिथे तळ्याच्या 
काठावरून दुर्गा व तिच्या पाठोपाठ अप्पु धावत जात 
असतात व त्यांचं प्रतिविब पाण्यात पडतं. नंतर ते 
शेतात जातात, रुळाला कान देऊन गाडी येते का, 
ते एकतात. खांबाला कान लावतात. पावसात भिज- 
तात. ही अद्भूत काव्परात्म अश्ली दृश्ये आहेत. तिथे 
कुठेही आपण कवितेत जो साधने वापरतो, ती रे यांनी 
वापरळी नाहीत. त्यामुळे नाटकातील काव्यात्मकता 
हो कवितेतील काव्यात्मकतेपेक्षा वेगळो असते, असायला 
हवी. 

कमलेजळ : नाटक या 
तेंडळकरांच्या ' मी जिंकलो- मी हरलो 'या नाटकाचा- 
प्रयोगाचा परिणाम होऊन आपण त्यांच्यासारखे नाटक 
प्रथम लिहिले. अर्थात, नंतर ते फाडले, हा भाग वेगळा. 
पण इतकी संमोहित अवस्था (४1002 814९) 
होण्यासारखं त्य़ात काय होतं ? तुमच्या प्रारंभीच्या वा 
नंतरच्या कुठल्याच नाटकात तेंडुलकरांचा अणुमात्र 
ढ् जाणीवपूर्वक घडले आहे 


८४९1 चा, किंवा 


जे 
ऱ्ट 
ट्‌ 


प्रभाव आढळत नाही. 
काय? 

एलकुंचवार : ' मी जिंकलो-मी हरलो ' हे नाटक 
थोर होतं, का नव्हतं, या प्रक्नाकडे आपण जायचं कारण 
नाही. | त्याचं काय आहे, कमलेश, एखादी गोष्ट अगदी 
तयार असते आणि एखादा क्षणिक धक्का पुरता. फळ 
पिकलेलं असतं आणि वार्‍याची नुसती झुळूक आलो 
तरी, ते टपकन गळून पडतं. तसं आधी माझी आत कुठ 
तरी तयारी झाली असली पाहिजे; दृष्यनमाध्यमाकड 
वळायची. मघाशीच मी तुम्हाला सांगितलं, की १ ९५७ 
ते १९६३ मी भरपूर चित्रपट पाहिले. अत्यंत थोर 
अभिनय, अत्यंत थोर पटकथालेखन, थोर संहिता तसेच 
थोर साहित्य यांचे माझ्यावर सतत संस्कार होत होते. 
त्या काळात मी खूप वाचत असे. नाटकही भरपूर 
वाचत असे. त्याच्यामुळे फळ कुठं तरी पूर्णपणे पिकलेल 
होतं. तेंडलकरांचं नाटक पाहत असताना जी काही 
आवड्यक वाऱ्याची झुळूक लागते, ती आली आणि फळ 
टपकन खाली पडलं. आता ' तेंडुलकरांपेक्षा मी सतत 


अनुक्रमणिका 


८५ 
वेगळं लिहिलं किंवा तेंडुलकरांचा अणुमात्रदेखील 
प्रभाव माज्यावर आढळत नाहो ',- हे तुम्ही जे म्हणता, 
ते वरोबर असावं. परंतु इथं दोन-तीन गोष्टी नमूद 
करायला पाहिजेत. मी जेव्हा प्रथम लिहायला सुरुवात 
केली, तेव्हा पहिली एकांकिका जी मी लिहिली, ती 
तेंडुलकरांच्या एकांकिकेची नक्कल होती. मला ते कळत 
होतं. परंतु हा परत रियाजाचा भाग होता. रियाज 
करताना आपण आधी कुणाला तरी आदश ठेवतो. 
परंतु नंतर आपल्याला त्यावेक्षा वेगळं गायचं असतं. 
तसंच गायचं नसतं. उद्या मो जर जसराजजींची तालीम 
घेतली, तर ती घेणं मला आवश्यक आहे. पण मी 
नंतर तसं गाणार नाही. त्यामुळं मी जे लिहिलं, ते नंतर 
फाडुन टाकलं. नंतर कटाक्षानं मी तेंडुल्करांसारखं 
लिहिणार नाही, असं ठरवूनच लिहायला सुरुवात केली. 
कारण तेंड्लकरांचा प्रभाव नाकारता येणं फार कठीण 
गोष्ट होती त्या काळात आणि मला वाटतं; आजही 
आहे. पण मो जर तो प्रभाव नाकारला नसता, तर मी 
फक्त कार्बन कॉपीज काढत राहिलो असतो. तेव्हा हे 
जे केलंय ते जाणीवपूर्वक केलंय. 

कमलेश : इंग्रजीचा प्राध्यापक म्हणून नव्हे, तर 
व्यासंगातून व प्रत्यक्ष पाश्चात्त्य रंगभूमीचे घेतलेले दशन 
यांतून आपण काही प्रेरणा घेतल्या का? कुठला 
पाइचात्त्य नाटककार आपल्याला महत्त्वाचा वाटतो ? 

एलकुंचवार : नाटकांकडे मी जो वळलोय, तो 
चित्रपटांकडूनच. त्या काँलरेजविदवातील चार-पाच वर्षांत 
जे असंख्य चित्रपट पाहिले, त्यांमुळे पाऱचात्य अभिजात 
साहित्याली आणि नाटकांशी माझी ओळख झालो. त्या 
वेळेला अनेक चांगले चित्रपट चांगल्या नाटकांवरून 
तयार केलेले मी पाहिलेले आहेत. अनेक नाटकं, 
चित्रपटाच्या माध्यमातून माझ्या समोर आली. मो 
वाचत होतोच. सतत वाचत होतो. पाइचात्त्य साहित्य, 
पाइचात्त्य नाट्य किती समृद्ध आहे, याची जाणीव 
होत होती मला त्या काळात. इंग्रजी वाडूमयाचा 
विद्यार्थी असल्यामुळे आम्हाला आधृनिक नाटककार 
कोणी नव्हते परीक्षेला, होते शेक्सपीअर आणि शाॉँच. 
पण त्याच सुमाराला मी इब्सेन आणि स्ट्रिडबगंदेखील 
वाचत होतो. 

कमसलेह : युजीन ओनील ? 

एलकुंचवार : ओनील होताच. भोनील एम. ए.ला 


आल्यावर मी वाचायला सुरुवात केली. तुम्ही इथं 


१. वी धर त» 
« क्रिया ढ 2.20 र दृ 
र ह 'नवभारत न शं 

यः ह ७५ द 

न्ट< पिअमृतमहोत्सवी डि 

(22 ६.. वर्ष आ, 

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास श् ब चक १0% र” 
ये कन्नन म्या ब न क 

ज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । भो 


संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८६ 


विचारलं आहे, को 'कोणता पाइचात्त्य नाटककार 
आपल्याला महत्त्वाचा वाटतो, विशेष प्रभावी वाटतो ? !-- 
तर ओनील काय, स्ट्रिंडबर्ग काय, विल्यम्‌स काय, लोर्का 
काय, शेक्सपिअर काय, या सर्वांची आपापली बलस्थाने 
आहेत. या बलस्थानांबद्दल अत्यंत भादर वाटतो मला. 
हा मोठा, का तो छोटा, असं मला ठरवता येत नाही. 
आयुष्याच्या एकेका टप्प्यावर एकेक नाटककार 
टेंपरामेंटली जवळचा वाटत असे. एके काळो स्ट्रिडबर्ग 
फार जवळचा वाटत असे. एके काळी ओनील जवळचा 
वाटत असे. ओनील अजूनही बराच जवळचा वाटतो, 
ते त्याच्या भव्यतेच्या आकर्षणामुळे. विल्यम्‌स एके काळी 
जवळचा वाटत असे. आपण बदलत जातो, तसतक्षा 
आपल्या भावडीनिवडीही बदलत जातात. अर्थात, 
पूर्वीचे लोक नावडते होतात, असा भाग नाही. एक 
काळ असा आला, की चेकॉव्ह मला जवळचा वाटत 
असे. चेकॉव्ह मला अजूनही जवळचा वाटतो. तेव्हा 
आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील बदलाप्रमाणे, प्रवासां- 
प्रमाणेच आपल्या वाचनाची आवडनिवडदेखील बदलत 
जाते. या सर्व मंडळींनी एका अभिजाततेची मला 
ओळख करून दिली, हा सर्वांत मोठा फायदा आहे. 
अभिजात काय अन्‌ सामान्य काय, तहून काय हे मला 
पाइचात्त्म काटककारांकडून कळलं आणि हे मला फार 
मोठं त्रण वाटतं त्यांचं. त्याच्यामुळे मी काही पाइचात्त्य 
नाटककार होत नाही. 

कमलेश : ' रुद्रवर्षा 'च्या कटू अनुभवानंतर आप- 
ल्याला कुठं तरी बंडखोरी करावीशी वाटली आणि 
त्यातून अत्यंत आक्रमकतेने ' गार्बो ' चे लिखाण अपरि- 
हाय झाले असावे, असे कुठं तरी वाटत राहते. कदाचित 
* रुद्रवर्षा 'ला व्यावसायिक दृष्ट्या प्रतिसाद जर वेगळा, 
चांगला मिळाळा असता, तर पुढील नाट्यप्रवास हा 
वेगळा ज्ञाला असता, असे आपणास वाटते का? स्द्र् 
वर्षा 'ची प्रतिक्रिया किवा त्यातील कटू अनुभव यामुळे 
आपल्या निमितीत काही अर्थ नाही, असे तुम्हाला वाटले 
काय ? कारण गार्बोची निमिती ही अपुरी राहते, असे 
तुम्ही दाखवले आहे. 

एलकुंचवार : ' रुद्रवर्षा ' तंतर ज्या काही प्रति- 
क्रिया आल्या व त्यांच्यामुळे मला जो त्रास झाला, तो 
वेगळ्या प्रकारचा होता. नागपुरातले माझे मित्रच, 
मला खोट्या नावानं पत्र लिहून त्रास देत होते. माजी 
टिंगळ करत होते. भाणि तो सगळा प्रकार अत्यंत 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


विचित्र वाटत होता मला. कुणी तरी लिहितंय आणि 
ते आवडत नाही, हे ठौक आहे. किवा ते पूर्णपणे 
नाकारणं हेही ठीक आहे. परंतु ज्या प्रकारचा पत्र- 
व्यवहार इथे प्रसिद्ध झाला, तो विचित्र होता. त्याचा 
त्रास जरी मला झाला, तरी लेखक म्हणून माझा 
विदवास कुठं ढळला नाही. तो मला पहिल्यापासून 
उदंड आहे. आपण चांगलं लिहु शकतो, हे मला 
पहिल्यापासून माहीत आहे. आता ' गार्बो हे जे नाटक 
भाहे, त्यात जो दिखाऊ आक्रमकपणा आहे, त्याची 
कारणं मी, थिएटर अकादमीने आयोजित केलेल्या 
व्याख्यानात (माझा आजवरचा नाट्यप्रवास) दिलेली 
आहेत. 

कमलेश : माटक खरोखर स्फूर्तीमुळे निर्माण होते, 
को ती फार कष्टसाध्य गोष्ट आहे ? काही वेळा 
आपले लेखन जाणीवपूर्वक, आखून, विचारपुर्वक निर्माण 
झाल्यासारखे वाटते. कच्चे खर्डे, पक्के खर्डे, शब्दा- 
शब्दांवर वा शुद्धातिशुद्धतेवर विचार करून दिलेला 
भर, या सर्वांचे ठळक अस्तित्व हे आपल्या नाटय- 
विश्वातून जाणवते. आता ' वाडा चिरेबंदी ' हे नाटक 
१९८२ मध्ये आपण लिहिले. १९८५ मध्ये ते रंगभूमी- 
वर आले व १९८७मध्ये ते पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाले. 
याचमुळे एकाच नाटकावर पाच-सहा वर्षे लक्ष केंद्रित 
झाल्यामुळे त्यात अनेक बदल झाले असणे शक्‍य आहे. 
म्हणजेच स्फूर्तीचे स्थान फक्त पहिला स्फुल्लिंग एवढेच 
उरत असावे. 

एलकुंचवार : असंच नेहमी असतं, असं मला 
वाटतं. आता स्फूर्ती म्हणजे काय, मला माहीत नाही. 
पण कधी तरी, काही तरी लिहावंसं वाटतं आणि 
आपण लिहायला सुरवात करतो. तेव्हा पहिला खर्डा 
सिद्ध होतो. परंतु एक तर मो स्वत: नीटनेटका माणूस 
आहे. मळा सगळं नीटनेटकं असावंसं वाटतं. काही 
ढिसाळ असु नये, त्यात चुका कमी असाव्यात. एकूणच 
ते परिपूर्ण असावं, असं मला वाटतं. कुठलाही लेखक 
ही काळजी घेईल. काही लोक असे असतात, की ते खप 
लिहितात आणि त्यांना परत मागे वळून पाहायला 
फुरसतच नसते. खानोलकर असं करत असत. ते खूप 
वेगानं नाटक लिहोत. त्याच्यामुळे त्यांना परत परिष्करणं 
करण्याची इच्छा होत होती, की नाही, मला माहोत 
नाही. परंतु त्यांना वेळ नसे, हे मात्र खरे. माझं तसं होत 
नाही. एक तर, मी फार कमी लिहितो आणि ] 


0 ण 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाडे 


महेश एलकुंचवारांशी एक संवाद 


नंतर मी ते ठेवतो. मग ते परत वाचेती. मी स्वतःचाच 
स्वत: टीकाकार आहे. या टीकाकाराच्या नजरेतून मी 
ते पाहतो. त्याप्रमाणे सुधारणा करत जातो. 
कमलेश : यासाठी प्रचंड पेशन्स लागत असेल, 
नाही? 
एलकुंचवार : हा बहुसंख्य लोकांकडे असतो. 
क़ॅमलेंहञ : मराठी नाट्यसृष्टीत तरी आपल्या 
नाटककारांकडे तो आढळत नाही. उलट, एखादं 
लिहिलेलं नाटक लवकरात लवकर ते कधी रंगभूमीवर 
येतंय, याची ते वाट पाहतात. 
एलकुंचवार : इतरांचं मला माहीत नाही; पण 
तो असायला हवा, एवढं मात्र खरं. सुरुवातीच्या काळात 
माझ्याच बाबतीत असं झालंय; को मीते लिहिलं, ते 
पाठवलं, ते छापलं गेलं, त्याचे प्रयोगही झाले. पण 
त्यातले दोष माझ्या लक्षात आले. त्यात अनेक चुका 
राहून गेल्या. आता ' वाडा चिरेबंदी ' हे नाटक मी 
१९८२ मध्ये लिहिलं आणि १९८५ मध्ये ते रंगभूमीवर 
आलं. त्यात काही बदल झाले. पण हे जे बदल असतात, 
ते मळभत नसतात- म्हणजेच मूळ आशयापासून दूर 
गेलेले नसतात. उलट, आशय अधिक चांगल्या प्रकारे 
व्यक्‍त होण्यासाठी म्हणून जे करावं लागतं, त्यासाठी जे 
बदल करावे लागतात, तेवढेच वदल झालेले आहेत. 
कमलेश : म्हणजे नाटकाचा प्रारंभ किवा प्रत्यक्ष 
रंगभमीवर येणारा मास्तर... 
एलकुंचवार : बस्स, तेवढेच बदल झाले आहेत. 
कमलेहा : काही नाटकं मला पुन्हा लिहायचीत! 
असे विधान प्रा. वसंत कानेटकर यांनी एका मुलाखतीत 
केलेले आहे. तसं तुम्हाला तुमची पूर्वीची नाटक- उदा., 
*“गार्बो! म्हणा, ' रुद्रवर्षा ' म्हणा, * वासनाकांड 
म्हणा- लिहावीशी वाटतात का ? का पुन्हा माग 
वळून पाहूच नये, असं वाटतं ? री | 
एलकुंचवार : आता तुम्ही माझ्याकडे जुनी नाटक 
दिली आणि म्हणालात, की ती पुन्हा लिहा. मी लह 
झकेन. अधिक काम्पिटन्टली लिहू शकेन. त्याचा फॉर्मही 
अधिक चांगला राहील. परंतु त्याची गरज काही मला 
वाटत नाही. कारण जे झालंय ते झालंय, ते मार्गे पडलय. 
माझ्या प्रवासातला तो एक टप्पा होता. तिथून मी खूप 


१. प्रा. वसंत का 
२. प्रा. सु. श्री. पांढरीपांडे; 


अनुक्रमणिका 


८७ 


पुढं सरकलो आहे. त्याच्यामुळे मला पुन्हा पुर्वीची नाटकं 
नव्यानं लिहावीशी वाटत नाहीत. पण समजा, उद्या 
कोणाला ' वासनाकांड ' करावंसं वाटलं, तर मग मी 
त्याला सांगीन, कौ तु जर हे करतोच आहेस, तर त्यात 
मी थोडा हा जरा बदल करून देतो. कारण प्रयोगाच्या 
रूपानं व्हायचं असेल, तर ते मग वरं व्हावं, असं मला 
वाटतें. बाकी मला मुळात पुन्हा नीट करावं, असं 
काही वाटत नाही. ठीक आहे... 

कमलेश : मढेकरी शीलीची आणि आडायाची 
कविता, गाडगीळ-चित्रे यांची कथा, तेंडुलकर, 
खानोलकर, आळेकर आणि एलकुंचवार यांची नाटके, 
या गेल्या ४०-५० वर्षांतील साहित्याचा आपण सर्द- 
सामान्यपणे नवसाहित्य या गटात समावेश करतो. या 
वाड्मयामागील जाणिवा, अनुभव, वैचारिक आणि 
भावनिक आव्हाने, प्रश्‍न व आंदोलने या संदर्भात 
महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य वाचकवर्गाची- समीक्षकांची 
प्रतिक्रिया अशी, को “या जाणिवा, हे प्रश्‍न किंवा हो 
आव्हाने पाइचात्त्य समाजातील आहेत. त्या समाजाच्या 
विशिष्ट जीवनानुभवांतूत आणि इतिहासातून ती 
निर्माण झालेली आहेत, म्हणून ती आपल्याला तेवढी 
लागू पडत नाहीत. पर्यायाने ते वाडूमय परभूत आणि 
परप्रत्ययी वाटते. त्याला या जमिनीचा गंध येत नाही. 
परिणामी या साहित्याचा आस्वाददेखील समाजातील 
एका विशिष्ट उच्चभ्रू अशा अभिजनवर्गापुरता आणि 
मुख्यतः बौद्धिक पातळीपुरता मर्यादित राहतो.”"* या 
आक्षेपाबद्दल आपल्याला काय वाटते ? 

एलकुंचवार : मला या आक्षेपाला कधीच उत्तर 
देता आलं नाही. मुळात पाश्‍चात्त्य काय किवा पौर्वात्य 
काय, हे ठरवता येणं फार कठीण आहे. कशावरून तुम्ही 
एखादा अनुभव हा पाइचात्त्य आहे, असं समजता ?- 
उदा., माणसाचे तुटलेपण. आता वेयक्तिक पातळीवर 
एखाद्या सरवेसामान्य माणसाचा अनुभव असा असू 
शकतो, को तो पूर्णपणे अवतीभोवतीच्या आयुष्यापासून 
तुटून पडलेला आहे. आणि तो भारतासारख्या देशात, 
मध्यमवर्गीय कुटुंबातल्या एखाद्या व्यक्तीचा असा 
अनुभव असू शकतो. बॅरिस्टर अनिरुद्ध धोपेदइवरकर हा 
जो माणूस आहे, तो भारतीय आहे. मध्यमवर्गीय माणूस 


नेटकर; मलाखतकार अरविंद औंधे; ललित; मे-जून, १९६८; पृष्ठ क्र. २७ 
* ध्रुवपद *; चेतश्री प्रकाशन, असळनेर; १९९२; 


पू, क्र. १४९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


८८ 


आहे. पण त्याचा तुटलेपणाचा जो अनुभव आहे, तो 
निव्वळ पाइचात्त्य देशामध्ये जास्त करून अनुभवला 
जातो, म्हणून त्याला पाइचात्त्य म्हणणार काय ! अज्ा 
वाडमयाला परभृत म्हणणार काय ! किवा भालचंद्र 
नेमाडे यांचा जो चांगदेव आहे, याचं तुम्ही काय 
करणार ! हे अस्सल भारतीय लोक आहेत. मला है 
पोर्वात्य, हे पाइचात्त्य अशी पोझिशन घेणं समजत नाही. 
अजिबात समजत नाही. 

कमलेश आपल्या नाट्यविश्‍वात अस्सल 
निर्मितीच्या दिशेने प्रवास करणारे बहुतेक सारेच 
स्त्री-पुरुष आहेत. मात्र या वाटचालीत सर्वजण खऱ्या 
निर्मितीपासून वंचित राहताना दिसतात. या वंचनेचा, 
तदनुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या रिक्‍ततेचा, दुःखाचा व 
त्याच्या कारणांचा आपण मोठ्या गांभौर्याने व जिव्हा- 
ळ्याने वेध घेताना दिसता. एकूणच खरी, अस्सल 
निर्मिती हेच मानवी जीवनाचे अंतिम साफल्य भाहे. 
कारण अद्या निमितीतच आधुनिक मनाला आजच्या 
य॒गात, जीवनातील श्रेयस गवसेल असा विःवास 
आपण नाटयविशवात व्यक्त केलेला दिसतो. हे 
अवलोकन बरोबर आहे काय? 

एलकुंचवार : आता खरी निर्मिती म्हणजे काय ? 

“* निमिती हा एक खप फसवा शाब्द आहे कारण 
निर्मितीचा अर्थ आपण प्रतीकात्मक पातळीवरच आय- 
ष्य़ात शोधत असतो. उ एखादा कलावंत निर्माण 
करतो, तेव्हा तो निर्माणच करत असतो. क्रिवा एखाद्या 
माणसाला मुल होतात, तेव्हा त्यालाही आपण निभितीच 
समजतो. खरं म्हणजे, मुळात आपल्याला निमितीचा 
ध्यास अशासाठी असता, कौ आपल्याला मृत्यचे भय 
फार वाटते. आपल्या जीवनाचं सातत्य टिकवण्यासाठी 
काही तरी निर्माण करून ठेवणं, ञापण नष्ट ज्ञालो 
तरी आपली खूण कुठं तरी म्नागं राहणं आणि त्या खरणे- 
मध्य आपण जिवंत राहणं, यासाठी माणसाला निर्मि- 
तीचा हव्य़ास असतो. याचं कारण असं की मत्यूची 
कल्पना माणसाला घावरवते. इथं जी माणसं आठ्ठेत 
(अर्थात, हे माझं आकलन आहे तुम्ही ते विचारता 
म्हणून... ते बरोबर असेलच, असं नाही मला माज्ञो 
पात्र कळतात असं तुम्ही मळीच समज नका. पण मो 


नवभारत 


जुळे-ऑगस्ट-सप्टेवर, १९५४ 


संकल्पनेनं पछाडळेली आहेत. आपण नष्ट होऊ आणि 
आपल्या माग काही राहणार नाही, या कल्पनेनं तौ 
घाबरलेली आहेत. पण आज आयुष्याच्या या टप्प्यावर 
माझ्या असं लक्षात आल्य को ज्या माणसाला आपण 
कुठल्या निभितिस्रोतातून निर्माण झालो, हे कळतं, त्या 
णसाला माग काही शिल्लक ठेवावं, अशी इच्छा 
राहात नाही. ही जी सगळी धडपड असते, ती जीवनात 
सातत्य शोधण्याची असते. आपल्या आधी काय होतं 
कौ ज्याच्यातुन आपण निर्माण झालो ! आपल्या- 
नंतर काय ? जीवनाचा हा नदीपणा वाहत राहणार 
आह को नाही ? हे जर माणसाला कळलं, तर 
माणसाला निमितीची एवढी धडपड वाटणार नाही 
याच कारण अस, को अखेर जीवनाचं सातत्य आहे, 
को नाही, याबद्दल आपल्या मनात शंका असतात आणि 
त॑ कायम ठवण्यासाठो आपण काही तरी निर्माण करत 
असता. मला जर कळलं, को माझ्या आधी काही तरी 
होतं, को ज्या स्रोतातून मी निर्माण झालेलो आहे, 
ज्या मूलखाताचा मी अविभाज्य घटक आहे, ज्या 
ज्ञोतांनी मला जन्माला घातलेलं आडे तर मो नि:शंक 
राहीन. उदा. , “वाडा चिरेबंदी! भाग ३ मध्ये 
परागच भाषण तुम्ही वाचलं असेल. तर तो म्हणतो, 
* एवढी मोठी घटना घडलेली आहे, त्याचे आपण 
भागीदार होतो, हे पुरेसं नाही का? सतत अवती- 
भोवती कालचक्र चाललेलं बाहे. या 1लचक्रातून 
भापण आलो आणि नष्ट झालो. एवढं पुरेसं नाही का? 
कशासाठी मागं काही ठेवण्याचा अट्टहास करायचा ! 
खर तर, जं काही घडतंय ते आपणच आ. 1त आणि 
आपण त्याचे भाग आहोत. तेव्हा हा प्रवास मुळात 
आपण ज्या मूलख्रोतातून जन्मलो, तिक जाण्याचा 
आहे. ह माझ्या पात्रांना तेव्हा कळत नव्हतं. आता 
कळायला लागलंय ' अस्सळ नि्भिती हेच मानवी 
जीवनाचं साफल्य होय '- अस ज आपण म्हणता 
परत हा फसवा शब्दप्रयोग आहे. अस्सल निर्मिती नव्हे 
तर मूलस्रोताचं ज्ञान, किवा मूलस्रोताशी आपली नाळ 
जडणं, हे, खरं म्हणजे मानवी जावनाचं साफल्य आहे 
आता आध्यात्मिक भाषेत बोलायचं झाल, तर आत्मज्ञाध 
घण आणि त्या मलतत्त्वाशी जाऊन एकरूप होणं 


> 
च 

ती निर्माण केळेळी आहेत), ती खऱ्या निमितीपासुन मानवी जीवनाचं साफल्य आहे, असं मला वाटतं ; ₹ 

वंचित राहिलेली आहेत, म्हणून ती दुःखी आहेत याचं 
कारण असं, कौ यांचीसुद्धा सगळी जीवनं हो न कक. ई_ ीज नयाय आपण कितीही भर 
शी *कता कितीही कोशल्याने आपण नाटकात गंफला 
अनक्रमणिका ं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिक पणन सणा ल 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाइं 


महेश एलकुंचवारांशो एक संवाद 


तरी असा संघर्ष फार काळ लोकांना संमोहित करू 
शकत नाहो. बदलत्या काळाची पावलं वेळीच ओळखून 
आटोपज्नीर (एक तास पंचेंचाळीस मिनिटांचं एक अंकी 
नाटक) फॉमंचा आपण वापर केला. एकांकिका आणि 
नाटक यांतील सीमारेषा पुसत, एका अंकाचा आपण 
वापरलेला फॉर्म व नेणिवेतल्या सामश्रीवर, अंधारावर, 
मानसिक स्थित्यंतरावर, आंतरिक संघर्षावर, मनाच्या 
शोधावर जाणीवपूर्वक दिलेला भर हे दोन धडे सम- 
कालीनांनी आपल्याकडून घेतले असते, तर ते खर्‍या 
अर्थाने प्रयोगशीलतेकडे वळले असते, असे वाटत 
राहते. हा आटोपक्षीर, नेमका, आकर्षेक एक अंकी फॉर्म 
* वासनाकांड 'पासुन “ वाड्या 'चा अपवाद वगळता, 
आपण ठरवन राबवलेला दिसतो. पार्टी ', ' आत्म- 
कथेत ' तर त्यावरचे अधिक प्रभृत्व जाणवते. हा फॉर्म 
आपल्याला का हाताळावासा वाटला ? त्याची प्रेरणा 
तुम्हाला कोठून मिळाली ? 

एलकुंचवार : समकालीन नाटककार काय करतात 
आणि मी काय करतो, यावद्दल मी बोलत नाही. यांची 
तुळना करायची मला तरी आवद्यकता वाटत नाही. 
कदाचित अभ्यासक म्हणून तुम्हाला वाटत असेल. 
तुम्ही ती करा. आता दर वेळेला मी एक तास पंचे- 
चाळीस मिनिटांचं नाटक लिहीन, असं नाही. वासना- 
कांड ! व ' पार्टी ' हे दोन मोठे दोर्घांकच आहेत. पावणं 
दोन-दोन तासांची ती नाटके आहेत. यानंतर मी 
7 लिहिलं, ते पावणेतीन तास चालणार आहे. 
त्यामळे मळ जो थीमॅटिक कन्टेन्ट असतो, त्याची 
मागणी काय आहे त्यावर नाटकाची लांबी-रुंदी ठरत 


असते, किंवा त्याचे अंक ठरत असतात. एक तास 
1 फॉर्म आहे, असं 


पंचेचाळीस मिनिटं, हाच एक आदश फा ी 
नाही. मला उद्या जर वाटल, की एखादं अधिक १ 
गंतीचं, खूप मोठा स्पॅन असलेलं, खूप पात्र ति ी 
नाटक लिहावं; तर मला आपोआप चार अंक मुंबा 
नाटक लिहावं लागेल आणि त्यांचा स्पॅन सहा तास ी 
राहील. उदा., ' वाडा चिरेबंदी -भाग १, २, म 
एकत्र केले, तर त्याचा प्लेईंग टाइम 67 ा- 
साडेसहा तासांचा होईल. तेव्हा मुळात व्यक 
काय आहे, त्याची मागणी कास आहे, झुक को 
लांबी-रुंदी ठरते. आक्शे फाम तोच, की व ळे 
मळ थौमला पुर्णपणे न्याय देतो. ककी र्क 
गुंतागुंतीची थीम तुम्ही एक तासात आट 


न. भा. १२ 


* वाडा 


८९ 


एखादा छोटासा जीव असलेली थोम तुम्ही तीन 
अंकांत ताणली, तर त्या थोमवर अन्याय होईल. 

कमलेश : आपल्याकडे मराठीत बहुतेक नाटकं 
अक्षी आहेत. नाट्यजीव लहान असूनसुद्धा वाढवलेली, 
पसरट झालेली आपल्याकडे नाटके खूप आहेत. गाजलेल्या 
एकांकिकेचे विस्तारणही आपल्याकडे बरेच झालेले आहे. 

एलकुंचवार : हो. आपल्याकडे एकांकिकेचे नाटक 
करण्याची फॅशनच आहे. त्यामुळे आपल्याला कळतं, की 
किती फसवा प्रकार आहे तो. आता तुम्ही जे विचारता, 
की या फॉर्मची प्रेरणा कोठून मिळाली- तर ती 
कोठूनही मिळालेलो नाही. एक तर, मला मुळात 
फापटपसारा लिहायचा कंटाळा आहे. थोडक्यात जर 
भागत असेल, तर कश्यासाठी शब्दांची उधळमाधळ 
करायची ? मी फार शब्दांची उघळमाधळ करतो, 
असा समीक्षकांचा माझ्यावर आरोप आहे. तो मंला 
कधीच पटला नाही. उलट, थोडक्यात जर सांगता 
येत असेल, तर ते मला, प्रेक्षकांना आणि नटांना, 
सर्वांनाच सोयीचं आहे. मला स्वतःलाच करमणुकी- 
साठी विनोद घालावा, असं वाटत नाही. जे आहे, ते 
निष्कलंक स्वरूपात लोकांपुढं यावं, अश्ी माझी इच्छा 
असते. 

कमलेश: समकालीन नाट्यप्रवाहातील नाटकांकडे 


किवा नाटककारांकडे पाहताना एक गोष्ट प्रकर्षाने . 


जाणवते, कौ या नाटककारांचा पिंड, इथास, कोअर, 
कन्सर्ने वेगवेगळा आहे. प्रत्येकात फारसे साम्य नाही. 
प्रत्येकजण आपल्यापुरता मोठा स्वयंभू असल्याचे 
जाणवते. पर्यायोने कुणाचीच परंपरा असल्याचे जाणवत 
नाही. असे का झाले असावे ? 

एलकुंचवार : मी सोशॉलॉजिस्ट नाहो. तेव्हा या 
प्रश्‍नाचं उत्तर देता येणं मळा कठीण आहे. परंपरा 
नाही, असं आपण म्हणत असतो, ते फारसं बरोबर 
नाही. परंपरा कुठं तरी असतेच. फक्त ती सुप्त असते, 
इतकंच. तेंडुलकरांची परंपरा मामा वरेरकरांशी 
भिडते, असे मला अनेकदा वाटत आलं आहे. अर्थात, हे 
विधान मी ऑफ द कफ करतोय. कारण वरेरकर 
पुन्हा एकदा नीट वाचायला पाहिजेत. तेंडलकरांची 
बंडखोरी किंवा समाजाला न आवडणारे, अस्वस्थ 
करणारे प्रश्‍न मांडण्याचा स्वभाव वरेरकरांकडे होता. 
* भूमिकन्या सीता 'मधील सीता त्या काळात निर्माण 
केलेली आहे. तेव्हा परंपरा तसते, असं नाही; तर ती 


ह 
कट 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई 


ष्‌ ठत 


काही काळ लुप्त ज्ञाळेली असते. नदीचा प्रवाह वाळू- 
खाली जावा, तसं झालेलं असतं. आता आम्ही जे 
चार-पाच . नाटककोर आहोत, त्यांतील प्रत्येकाचे 
कन्सनंस्‌ वेगळे आहेत, याचं कारण आम्ही वेगवेगळ्या 
व्यक्ती आहोत. आमचं प्रत्येकाचं जोवन वेगळं आहे. 
प्रत्येकाचे प्रश्‍न वेगळे आहेत. 

कमलेश : 'गार्वबो' या नाटकात आपण दोन 
शेवट दिलेले आहेत. एक लेखकाला अभिप्रेत असणारा 
व दुसरा दिग्दर्शकाला. “ वासनाकांड ' या नाटकाच्या 
संदर्भातही प्रत्यक्ष प्रयोगात वेगळा शेवट दिसतो. तीच 
गत ' आत्मक्थे'ची. असा बदल तुम्ही अलाऊ का 
करता ? इतकं दिग्दर्शक-शरण व्हावं लागतं का? 
शेवट परफॉर्मन्स्‌ लोकांसमोर येतो. या परफॉरमन्स्‌साठी 
कंटेंटचा बळी द्यायचा का? का ही व्यावसायिक 
तडजोड मानायची ? 

एलकुंचवार : ' गार्बो' या नाटकात दोन शेवट 
आहेत, याचं कारण असं, की मला स्वतःलाच गोंधळ 
होता शेवटाबद्दल. माझा शेवट मळाच समाधानकारक 
वाटत नव्हता. दिग्दशंकाशी चर्चा करून आम्ही जो 
दुसरा शेबट लिहिला, तोही मला समाधानकारक 
वाटत नव्हता. पण तो आम्ही लिहिला होता, म्हणून 
तो छापला. अखेर डॉक्टरांनी शेवट वापरला तो, 
माझाच ओरिजिनल, 'वासनाकांड' या नाटकाच्या 
संदर्भात तुमची माहिती चकोचो आहे. 

कमलेझ : एकात ललिता-हेमकांत आत्मदहन 
करतात, असं दाखवलं आहे, तर दुसऱ्यात लोक वाडा 
पेटवतात असं दाखवलं आहे. 

एलकुंचवार : अजिबात नाही. लोक वाडा पेटवतात, 
असं कुठंही मी दाखवलं नाही. मूळ संहितेत असं कुठंही 
नाही. आता पालेकर मंडळी काय करत होती, मला 
माहीत नाही. कारण त्याचं नाटक मो पाहिलेलं नाही. 
तुमच्या हाताशी जी संहिता आहे, तीच माझी संहिता 
आहे; आणि तीत मी काहीही बदल केले नव्हते. आता 
प्रयोगात त्यांनी जर काही वदल केले असतील, तर ते 
मला माहीत नाही, कारण मुळात त्याचे प्रयोगच तीन- 
चार झाले. तेदेखोल इन कॅमेरा झाले. पण मीते 
पाहिलेले नाहीत. त्यामुळे त्याला मी जबाबदार नाही. 

कसलेश : * आत्मकथे'च्या संदर्भात ? 

एलकुंचवार : ' आत्मक्थे'च्या संदर्भातदेखील मी 
जो शेबट दाखवला आहे, तोच झालेला आहे. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेवर, १९९४ 


कमलेड : नाही. कारण राजाध्यक्षांचा मृत्यू 
डॉ. लागू स्पेसिफाय करतात. 

एलकुंचवार : कमलेश, ते नटाचं इंटरप्रिटेशन आहे. 
राजाध्यक्ष मेळे, की मेले नाहीत हे मलादेखील माहीत 
नाही, लेखक म्हणून. आणि डॉक्टरांना असं वाटतं, को 
ते मेळे. नटाला मी तेवढं स्वातंत्र्य द्यायला पाहिजे. 

कमलेश : तुम्ही असा वदल अलाऊ का करता ? 

एलकुंचवार : एक गोष्ट लक्षात घ्या तुम्ही, को 
नाटक ही एक कलेक्टिव्ह आट आहे. आम्ही दहा माणसं 
जेव्हा एकत्रे येऊन काम करतो, तेव्हा त्यात देवाण- 
घेवाण चालतेच. ' आत्मकथे'ची संहिता डॉक्टरांकडे 
गेली,१तेव्हा त्यांना असा ठाम विश्वास होता, की 
राजाध्यक्ष वारले. मी असं म्हणालो, की मला माहीत 
नाही, ते वारळे, की नाही. क्ासाठी आपण स्पेसिफाय 
करायचं ? ते म्हणाले, मला स्पेसिफाय करावसं वाटतं. 
मी म्हटलं, ठीक आहे, तुम्ही करा. 

कमलेश : प्रज्ञा-राजाध्यक्ष यांच्या मिठीच्या सौन- 
बहल. . .? 

एलकुंचवार : तो मात्र मला कधीच आवडला नाही. 
त्याबद्दल मौ त्यांना वारंवार सांगत राहिलो, की हा 
सीन मळा आवडला नाही. असा सीन मला अभिप्रेत 
नव्ह्ता. तो फार भडक होतोय, पण नटमंडळी आणि 
दिग्दशिका यांना तो त्याच पद्धतीनं वरा वाटत होता. 
त्याच्यावर उपाय एकच होता, कौ तुम्ही नाटक बंद 
करा, असं सांगणं. नाही तर जे चालले आहे, ते चालू 
देणं. शेवटी मी विचार केला, की प्रयोगातल्या काही 
गोष्टी मला पटत नसतील आणि त्या या पद्धतीने 
पोहोचत असतील तर... ठोक आहे, माझी संहिता 
उुस्तकरूपाने उपलब्ध राहूणार आहे आणि लोक ती 
वाचणार आहेत. तेव्हा लोकांना कळेल, को मूळ संहितेत 
अस होतं; पण त्याचा प्रयोग मात्र असा झाला. तेव्हा 
इतक टोकाचं वागणं ठेवावं, असं मला वाटत नाही. 


कपसलेश : नाटकाचे अनेक प्रकार संस्कृत व प्राकृतात 
रूढ होते. भरताचे ' नाटयक्षा 


स्त्र ' नाट्याशीच संबंधित 
आहे. इतकी परंपरा असुनही ब्रिटिश राजवटीच्या पुर्व- 
काळात थिएटर का नव्हतं ? याची काही कारणमीमांसा 
करता येईल काय ? कदाचित थिएटर या संकल्पनेकडे 
आपण अभिजन नजरेतुन पाहत असल्यामुळे, तमाशाच्या 
वेळचे ओपन एअर थिएटर क्रिवा ह... 3 | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क्स र: > रौ 
टीक अमृतमहोत्सवी /$ 
न्स टु. 


डा ७, 


री 


र 7 > 


69नवभारत ठे 


७५ 


र: वळा 


"चळ 


"वड 


20633) 


“कः /»> 
4 ् 


क 


>-७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


महेश एलकुंचवारांशी एक संवाद २९५१ 


गोंधळ या नाटकाच्या विविध अंगांनी ब्रिटिश परंपरेत 
परिचयाने धारण केलेला वेगळा घाट, याकडे आपण 
दुलंक्ष केलं. अलीकडच्या काळात को्तनाचे वा लोक- 
नाट्याचे आपण उपयोग केले, कौ ते नाटक एकदम 
प्रायोगिक होतं. हा काय प्रकार आहे ?... डोंबाऱ्याचा 
खेळ व पथनाट्य यांत वस्तुत; काय फरक आहे ? 
एलकुंचवार : मला एक कळत नाही, को मी नाटक- 
कार आहे; आणि इतिहासाचं ज्ञान तुम्ही माझ्याकडून 
का अपेक्षिता? आधी नाटक होतं, का नव्हतं, परंपरा 
होती का नव्हती, याचा मी कधी अभ्यास केलेलाच 
नाही. मला माहीत नाही ,.. परंतु माझं जे काही तुटक- 
फुटकं ज्ञान नाहे, त्यावरून मला असं वाटतं, को नागर 
रंगभूमी आपल्याकडे ब्रिटिशपूर्वे काळात नसेल; परंतु 
लोककला होत्याच. तमाद्या होताच. ते एक प्रकारचं 
थिएटरंच होतं. नागर रंगभूमी आपल्याकडे नव्हती, 
याचं कारण असं,की नागरी जीवन आपल्याकडे अतिशय 
कमी होतं. किती मोठी शहरं होती आपल्याकडे ! जेव्हा 
खऱ्या अर्थाने मोठी नगरं निर्माण व्हायला लागली 
आणि नांगर जीवन हे लोकजीवनापासून भिन्न व्हायला 
लागलं. नागर जीवनाच्या गरजा लोकजीवनाच्या 
गरजांपेक्षा भिन्न होऊ लागल्या. नागर जीवन जेव्हा 
ब्रिटिश लोकांच्या संदर्भात आलं आणि लोकजीवन 
मात्र ब्रिटिश लोकांच्या संबंधात आलं नाही. तेव्हा 
नागर रंगभूमी निर्माण झाली, ती लोकजीवनापेक्षा 
वेगळी होती. हे साधारणपणे १८६६-६७ च्या सुमारास 
झालं. दोक्सपीअर, मला वाटतं १८६७ मध्प्रे प्रथम 
भाषांतरित झाला. आता संस्कृत वाड्मयाचा इतिहास 
पाहिला, तर तत्कालीन नागर रंगभूमी होती, ती संस्कृत 
रंगभमी होती. यात कालिदासाची नाटकं झाली. ती 
नागर रंगभमीचेच प्रतिनिधित्व करणारी होती. ही 
नाटक, मोठ्या शहरांतून पाटलीपृत्रसारख्या शहरातून 
होत असणार, असा माझा अंदाज आहे. ती काही छोक- 
कला नव्हती. पुन्हा संस्कृुत अभिजात 'वाहमेबाची जी 
परंपरा आहे, ती नागर-परंपरा आहे आणि तिचा 
प्रत्यक्ष लोककलांशी संबंध होता, असं मला वाटत नाही. 
वण ती परंपरा अनेक कारणांमुळे खंडित झाली. 
..डोंबाऱ्याचा खेळ आणि पथनाट्य यांत बराच फरक 
आहे. डोंबाऱयाचा खेळ हा उपजीविकेसाठी किवा 
लोकांची करमणूक करणारा व्यवसाय आहे. त्यात 


काही गैर नाही. पथनाट्य हा निठचितपणे कसली तरी 


अनुक्रमणिका 


प्रतिज्ञा घेऊन तुमच्या समोर येतो. पथनाट्याला कुठला 
तरी राजकोय किवा सामाजिक विचार पोचवायचा 
असतो. ते करमणुकीसाठी केलेले नाटक नाही. आता 
पथनाट्याच्या फॉर्मबद्दल तुम्ही असं म्हणू शकता, कौ 
ते डोंबाऱयाच्या खेळासारखं दिसतं. पण हेसुद्धा फार 
अनसिम्पर्थेटिक होईल. कारण अतिशय चांगल्या प्रकारचं 
पथनाट्य मी पाहिलं आहे. एकूणच दोघांच्या प्रतिज्ञा 
वेगळ्या प्रकारच्या आहेत. 

' तुम्ही, कीतंन आणि लोकनाट्याचा अलीकडे जो 
वापर होऊ लागला आहे, त्याबद्दल विचारलं आहे. 
एक लक्षात घ्या, यात फॅशनचा भाग वराच असतो. 
तेंडूलकरांनी “ घाशीराम कोतवाल मध्ये व गिरीश 
कार्नाडांनी “: ह्यवदन ' या नाटकात लोकनाटःयाचा- 
विशेषत: ' यक्षगाना 'सारख्या प्रकारांचा वापर केला. 
पण त्यांचा कुठल्या तरी दिशेने शोध चाललेला 
होता. या दिशेने जाऊन रंगभूमीच्या काही नवीन 
शक्यता हाती लागतात का ?- याच्यासाठी या दोन 
कलावंतांनी त्या दिश्लने प्रयत्न केले. त्यांच्या हाती काय 
लागलं, काय नाही, हे आपण त्यांना विचारू ! त्यानंतर 
झालं काय, एक नवोन प्रकारचं नाट्य लोकांपुढं आलं. 
त्यात रंग होता, नृत्य होतं, चित्रमयता होती. त्या च्या- 
मुळे जो ग्रूप उठेल, तो त्या प्रकारची नाटकं करू 
लागला. तेव्हा या फेंशन्स असतात. आपल्याकडे 
अस्तित्ववादाची नाही का फॅशन आलो ? त्यामुळे तो 
शोध काही गैरलागू ठरत नाही. तो शोध महत्त्वाचा 
आहे. या शोधाचं परिपक्व स्वरूप सतीश आळेकरांच्या 
* महानिर्वाण 'मध्ये दिसतं. कोतंन हा फॉर्म सतीशनं 
अत्यंत यशस्वी रीतीनं वापरलेला आहे. यानंतर 
सतीशची नक्कल करणारी नाटकही अनेकांनी लिहिली. 
पण ती यडहस्वी झाली नाहीत. तेव्हा हे प्रायोगिक 
करायचं, म्हणून तो आला आणि त्याला जे कन्व्हे 
करायचं होतं, ते त्यानं केलं. यानंतर सतीशने तो फॉर्म 
पुन्हा हाताळला नाहो, हे लक्षात घ्या. हे फार महत्त्वाचं 
आहे. होतं काय, शेकडो लोक तुमची नक्कल करू 
लागतात, तेव्हा मूळ हा जो प्रयोग करणारा कलावंत 
असतो, त्याच्यावर फॅशनबाजीचा आरोप होतो, जे 
धोक्याचं आहे. तेंडुलकर, गिरीदा क्रार्नाड, आळेकर 
यांनी निश्‍चितपणे शोध घेण्याचा हेतू ठेवूत लोक- 
नाट्याचा वापर केला. आता मला स्वतःलाच या 
फोक॒आटंबह्दळ रिझर्वेशन्स आहेत, हा भाग वेगळा. 


2 याभ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्“42 ६६अमृतमहोत्सवी, 


॥6४नवभारत र 
यि 
व 


र 
ल्न 
हिं 


वष छे. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


९२ 


परंतु त्यांच्या शोधाबेद्ृल माझ्या मनात अजिबात शांका 
नाही. 

कमलेश : ' खऱ्या अर्थाने भारतात प्रायोगिक 
रंगभमी कधीच अस्तित्वात नव्हती, नाही, असे आपण 
४ वाट हरवलेलो रंगभूमी ' ( महाराष्ट्र टाइम्स, 
१८ जून, १९९२)या लेखात विधान केलेलं आहे. संस्क्रुत 
नाट्यपरंपरा असलेला मराठी माणूस आपण नाटकवेडा 
मानतो. असे असूनही एकाही नाटककाराने ते आत्म- 
शोधाचे माध्यम बनवू नये, याचे आश्‍चर्य वाटते. या 
तुलनेत कवितेच्या प्रांतात मात्र केशवसुत, मर्ढेकर यांनी 
काव्यप्रांत हा आत्मद्योधासाठी निवडलेला दिसतो. 
याचमुळे खऱ्या अर्थाने क्रांतित्व, नवता मराठी काव्य- 
विश्‍वात जन्माला आलेली दिसते. एकूणच नवनाट्य 
वा प्रायोगिक रंगभूमी आपल्याकडे उदयाला आलेली 
दिसत नाही, याची कारणे काय असावीत? 


एलकुंचवार : आपल्याकडे नागरी रंगभूमीचा 
इतिहासच दीडशे वर्षांचा आहे. बराच काळ रंगभूमी ही 
लोकांच्या रंजनासाठीच असते, असा आपण एक समज 
करून घेतलेला होता. तेंडुलकर येईपर्यंत जवळजवळ 
हाच समज कायम होता. * नाटक हे गर्दीसाठी असते ', 
असं फडके म्हणायचे. एकदा रंज़नच करायचं म्हटल, की 
तुमचा शोध असतो, तो आपोआपच रहूबातल होतो. 
आता आता तो अवेअरनेस येऊ लागलेला आहे. ही 
जाणीव नवीन आहे. या नवीन जाणिवेतून काही तरी 
निर्माण होईल. आता कविता ही लोकानुरंजनासाठी 
असते, असं कोणीही म्हटलं नाही. कविता ही आत्म- 
निवेदनासाठी किंवा सेल्फ एक्सप्रेशनसाठी असते, हे 
गृहीतच धरलं होतं. पण नाटक मात्र करमणुकीसाठी 
असतं, असं आपण गृहीत धरलेलं होतं. त्यामुळे हे सर्व 
घोटाळे झाले. 

कशलेश : एखादं नाटक एखाद्या संस्थेकडे 
सोपवल्यानंतर तुम्ही कधी तालमींना जाता का? 
गेल्यानंतर परिष्करणं करता का? 

एलकुंचवार : मी नागपुरात राहतो आणि माझी 
नाटकं होतात मुंबईत. शिवाय इथं मला नोकरी आहे. 
त्यामुळे माझं काम सोडून दर वेळेला मला तालमींना 
जाता येणं शक्‍य नसे. जाता आलं असतं, तर बरं झालं 
असतं. कारण तालमी बघून नाटककाराला बरंच काही 
शिकता येतं. कुठं जातीचं लिहिलंय. कुठं एखादं वाक्‍य 
नको. कुठं एखादं वाक्य वाढवायला पाहिजे. कुठलं 
दृश्य इकडून तिकडे त्यायला पाहिजे. बघुन तो जास्त 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


शिकू शकतो. ही संधी “वाडा चिरेबंदी 'पूर्वी मला 
आली नाही. परंतु “ वाडा चिरेबंदी 'च्या वेळी मात्र 
विजयाबाई आणि मी एकत्र आलो. एकत्र बसून आम्ही 
संहितेवर खूप चर्चा. केली. त्या चर्चेतून काही निष्पन्न 
झालं. ते मी अंतर्भूत केलं. दोवटचे दहा दिवस मी 
तालमींना होतो. माझ्या असण्याचा फायदा आम्हाला 
दोघांनाही झाला. तेव्हा तालमींना असणं तसं फायद्याचं 
असतं. कारण त्यातुन नाटककार शिकतो. परिष्करणंही 
करतो. कारण नाटक पाहात असताना झालं काय, कौ 
विजयाबाई म्हणाल्या, पटिक्युलर हे दृश्य जेल होणार 
नाही. मी म्हटलं तुम्ही तालमी सुरू करा, मग नंतर 
बघू आपण. तालमी केल्यानंतर माझ्या असं लक्षात 
आलं, कौ वाई म्हणतायत, ते खरं आहे. मग मी थोडासा 
बदल केला. आता हे जे बदल असतात, या बदलांबाबत 
लोकांची फार मोठी धारणा असते, को ही फार मोठी 
तडजोड आहे. पण तसं नसतं ते. कारण मूळ आशय 
बदललेला नसतो. फक्त ते अधिक प्रभावीपणे दृव्यात्मक 
कसं होईल, हे सिद्ध करण्यासाठी हे बदल केलेले 
असतात. तेव्हा परिष्करण आवश्‍यक आहे. जसं लेखक, 
दिग्दर्शकापासून शिकतो, तसं दिग्दर्शंकही लेखकापासून 
शिकतो. 

कमलेश : यशवंत, अनंतराव, नरेश, राजशेखर 
यांसारखी पात्रांची नावे ही बरीचशी ओपरोधिक 
आहेत व विचारपूर्वक योजलेली वाटतात. उदा., 
' आत्मक्थे'तली ' अनंतराव राजाध्यक्ष ' ही व्यक्तिरेखा. 
“अनंतराव ' या नावातला ' अनंत ' हा शब्द अत्यंत 
सुचक पण काहीसा ओपरोधिक आहे. ज्याच्या 
नावातच अनंतत्व ( विशालत्व ) आहे, ज्यानं ग्रंहू- 
ताऱ्यांचा अभ्यास केलेला आहे, असा हा कलावंत आहे. 
असे असूनही त्याचा आत्मशोध मात्र अपुराच राहतो. 
म्हणूनच ती आत्मकथा न होता आत्मव्यथाच होते. 
व्यावहारिक पातळीवर यश, मानसन्मान, कोर्ती, पदा- 
भूषण, परदेश दोरे मिळूनसुद्धा त्याच्या जीवनात 
पोकळोच निर्माण होते. त्याचं आयुष्य रिक्‍त राहते. 
एकूणच या पात्रांच्या नावांविषयी- 

एलकुंचवार : हे सगळे तुम्ही संशोधकांनी लावलेले 
शोध असतात. असं काहीही माझ्या डोक्यात नसतं. 
नाव लिहिताना मो, ती काय वयाची आहेत आणि 
काणत्या काळातील आहेत, कुठल्या सामाजिक स्तरा- 
वरीळ आहेत हे ठरवून मी नावे निवडतो. मी टेलौफोन 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


महेश एलकुंचवारांशी एक संवाद ९३ 


डिरेक्टरी समोर ठेवृतत नाव निवडतो. उदा., आत्म- 
कथेतील ७८ वर्षांचे राजाध्यक्ष, किवा २२ वर्षांची 
प्रज्ञा- या संबंधात १९८४ साली हाच विचार केला 
असणार, की आजच्या काळात २२ वर्षांच्या तरुणीचे, 
७८ वर्षांच्या म्हाताऱ्या माणसाचं नाव काय असू 
शकेल ! त्याप्रमाणे मी ती नावे दिली. त्याचे जे काही 
तुम्ही वाड्मयीन क्रिवा आणखीन कुठले अर्थ लावले 
भाहेत, ती तुमची देणगी आहे आमच्या नाटकांना. असं 
आमच्या डोक्यात काही तसतं. कुठल्याच नाटकात 
नव्हतं. 

कमलेश : पौगंडावस्थेपासून ते ९०-९२ व्या 
वर्षांपर्यंत स्त्री वयाचे महत्त्वाचे टप्पे घेत, त्या त्या 
वयानसार बदललेली मनोरचना ( बदलत्या भोतिक, 
ज्नारीरिक, सामाजिक, भौगोलिक व आथिक पर्या- 
वरणाच्या संदर्भात ) मानसिकता घेऊन आपल्या 
नाट्यविद्ववात अवतरताना दिसते. हे विचारपुर्वक घडले 
आहे काय? 

एलकुंचवार : केवळ स्त्रियाच नाही, तर मुलेही 
आहेत. परागपासून ७८ वर्षांच्या राजाध्यक्षांपयंत 
पुरुष-व्यक्तिरेखा पण आहेत. तुम्ही कुठलाही नाटक- 
कार घ्या, त्याची सगळी नाटकं बघा, तुम्हाला सगळया 
वयाचे स्त्री-पुरुष आढळतील. तेव्हा पधरापासून 
ब्याण्णवपर्यंत प्रत्येक टप्प्यातील स्त्री चित्रित करायची 
असं काही डोक्यात नव्हतं. हा आलेख तुम्ही शोधून 
काढता. एका नाटकातील पात्राचा दुसर्‍या नाटकातील 
पात्राशी संबंध तुम्ही जोडता. 

कमलेश : मुंबई-पुण्याच्या प्रमुख जाड 
पासून, विद्भ-नागपुरात वास्तव्य असल्याचे काह 

-तोटे झाले का? र 
क : तोटा असा झाला, की तिकडे सतत 
न : असतं, ते बघायला मला मिळत 
हि माड साहन 212 तुत तर मला फायदा 
नाही. ते बघायला मिळाल असतं, पदा 
निचित झाला असता- लेखक म्हणून, फायदा... 


फायदा काहीही नाही. 
कमलेश : आहे, ति 

असं वाटतं का? 
एलकुंचवार : 

येत नाही का ? 
कमलेहा : तांगपुरात 


थं कमशिअलाइझ क्षाला असता 


कमशिअळाइझ इथं बसून होता 
तुम्ही बरेच भलिप्त असता 


ना! 


' एलकुंचवार : मुंबईत राहिलो असतो आणि मला 
जर कमशिअल नाटकांच्या ऑफसं आल्या असत्या, तर 
मी त्या स्वीकारल्या असत्या, असं तुम्हाला वाटतं ? 

कमलेश : तुम्ही निश्चितपणे हे मोह टाळले 
असते. 

एलकुंचवार : मुंबईत अशी माणसे आहेत. विजया- 
बाई आहेत. त्यांनी जेव्हा आपल्या कारकोर्दीला सुरुवात 
केली, तेव्हा हिदी चित्रपटांच्या त्यांना ऑफसं आल्या 
होत्या. त्यांनी त्या सहजपणे नाकारल्या. त्या वेळी तर 
त्या विजया खोटे पण झालेल्या नव्हत्या. ' विजया 
जयवंतच * होत्या. त्यांच्याकडे तर परंपरा होती. नतन, 
तनुजा, नलिनी जयवंत या बाईंच्या नात्यातल्या. पण 
केवळ नाटकासाठी त्यांनी हे सगळं नाकारलं. तेव्हा हे 
सहज शक्य आहे. कमशिअलाइझ होणं न होणं है 
व्यक्‍तीच्या आयुष्याबद्दलच्या मागण्यांवर अवलंबून आहे. 
तेव्हा मी मुंबईत राहिलो असतो, तर कमशिअलाइझ 
झालो असतो, असं मला तरी वाटत नाही. हे फार सोपं 
आहे असं म्हणणं कौ तो मुंबईच्या दूर राहिला म्हणून 
कमशिअलाइझ झाला नाही. मुंबईच्या दूर राहिलेली 
माणसं कमशिअलाइझ झाली नाहीत का ? उलट, तर 
कमशिअलाइझ होण्यासाठी नागपुर, सोलापुर, नगर- 
मधून धडपडत गेली तिथं. 

कमले : तुम्ही मुंबईला जायचा मोह टाळलेला 
दिसतो. 

एलकुंचवार : मला राहायला मोठी जागा लागते. 
नोकरचाकर लागतात. मी सुखासीन आयुष्य जगणारा 
फ्यूडल माणूस आहे. जमीनदार माणूस आहे मी. मंबईच्या 
दहा बाय दहाच्या दोन खोल्यांत राहणं क्क नाही 
मला. 

कमलेश : ही सगळी नाटकाची ऑँक्टिव्हिटी मुंबई- 
पुण्यातच का विशेषत्वाने आहे ? 

एलकुंचवार : नाटकाच्या चळवळीचं केंद्र नेहमीच 
तिथं होतं. एक तुम्ही लक्षात घ्या. नागपुर हा महा- 
राष्ट्रात आला १९६० साली. नागपूर ही मध्यप्रदेशची 
राजधानी होती. नागपुरचे जे सांस्कृतिक वातावरण 
किवा परंपरा आहेत, त्या मध्यप्रदेशाच्या आहेत. मध्य- 
प्रदेशात काय, एकूण नाँ्थमध्येच नाटकाची परंपरा 
फारश्ली नव्हती. महाराष्ट्रात ती होती. ती फक्त पुण्यात 
व मुंबईत होती. तेव्हा नाटयचळवळोचं वा घडामोडोचं 
केंद्र तिथंच राहणार, हे उघड आहे. आता नागपूर, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


९ 


मराठवाडा, परभणीमध्ये नाटकाच्या चळवळी उभ्या 
राहू लागल्या आहेत. तेव्हा हळूहळू रीजनल किंवा 
प्रादेशिक सेन्टसं निर्माण होतील. 

- कसलेश : मुंबई-पुण्यापासून दूर असल्यामुळेच 
अलिप्तपणे, समग्र मध्यवर्ती नाटयविश्‍वाकडे आपण 
पाहू शकला असावा. कारण त्याची चांगली फलश्रुती 
* पार्टी ' या नाटकात येते. मराठी कलाविठवावरची एक 
चांगली टीका ' पार्टी 'त येते. एक नाटककार म्हणून 
स्वत:चे मूल्यमापन, कलावंतांच्या आतील खरा-खोटा 
माणूस कलाविश्‍वातील परंपरा व आधुनिकता, एकूणच 
कलाविठवातील मलिनत्व, भ्रष्टाचार, व्यावसायिक 
चढाओढ, राजकारण-समाजकारण, दांभिकता, आत्म- 
लुब्धता, ढोंगीपणा या सर्वांचा अगदी नेमका, यशस्वी 
शोध तुम्ही ' पार्टी ' या नाटकात घेतल्याचे जाणवते. 
तुम्हाला ' पार्टी ' हे नाटक का लिहावेसे वाटले ? 

एलकुंचवार : मी मुंबईत राहिलो असतो, तरी 
असंच नाटक लिहिलं असतं, कारण मी, मी आहे 
आणि हा मी बदलण्याचं काही कारण नाही. मी मुंबईत 
राहतो काय, नागपुरात राहतो काय, किवा लंडनमध्ये 
राहतो काय ! आता ही नाट्यविश्‍वावरची आणि 
तिथल्या बुद्धिवंतांवरची टीका आहे. ती चांगली वगैरे 
तुम्हाला वाटते. पण मला स्वतःलाच ते नाटक फारसं 
आवडत नाही. कारण ते तसं असहिष्णु नाटक आहे. 
नाट्यविश्‍वातील वा बुद्धिवंतांच्या जगातील जी माणसं 
आहेत, ती कशी खोटी आहेत, हे दाखवण्याचा तो प्रयत्न 
आहे. तो अपुरा आहे. कारण ही माणसं खोटी असली, 
तरी माणसं आहेत. त्यांच्या पण काही दुखणाऱ्या जागा 
आहेत. त्याच्याबद्दल त्या वेळेला मला मुळीच सहानुभूती 
नव्हती, आदर वाटत नव्हता. त्या वेळी मला कळतही 
नव्हतं. तेव्हा इतका, “ होलियर दॅन दाऊ, बेटर दॅन 
दाऊ ', तुमच्यापेक्षा मी कसा शहाणा भाहे, वेगळा आहे, 
हे दाखवण्याचा पवित्रा त्या लेखकाचा आहे. ते अतिशय 
गैर आहे, असं आज मला वाटतं. लोकांना आवडतं ते 
नाटक. कारण कलावंतांची, बुद्धिवंतांची टिंगळ केलेली, 
त्यांचे बुरखे फाडलेळे आवडतं लोकांना. पण त्याच्या 
पाठीमागे काही तरी ठणकणारं असतं, त्याबहल, त्या 
वेळेळा मळा सहानुभूती वाटत नव्हती. 

कमलेझ्ञ : त्या काळात आणीबाणी होती म्हणून... 

एलकुंचवार : म्हणूनच. या आणोबाणीच्या काळात 
लेखकांनी काही केलं नाही. त्याच्यामुळे कलावंताचे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


व्रखे फाडले, को लोकांना बरं वाटत असे. पण 
कलावंताचा बुरखा फाडणारा मी, मी तरी काय केलं 
आणीबाणीमध्ये ! काहीच केलं नाही. 

कमलेश : मग 'पार्टी ! का लिहावंसं वाटल ? 

एलकुंचवार : दहा-बारा व्यक्तिरेखा एकमेकांशी 
कशा 1690. होतात, याचा शोध घेणं मला इन्टरेस्टिग 
वाटत होतं. 

कमलेश : ' सुलतान ! या नाटिकेत... ' वेळ 
मध्यरात्र; स्थळ- शय्यागृह ' किवा 'होळी! या 
नाटिकेत, ' होस्टेलची रिक्रिएशन रूम, कॉलेजचे 
कॅंटीन, व्याख्यानाचा हॉल ' यांचा उभा केलेला व्यूह 
अगदी नाट्याशयाच्या मागणीनुसार आहे. यामळे 
व्यक्‍तिमनावरील दांनी बुरखे दूर सारून ( प्पाएहं- 
12) मनाच्या अन्त:स्तराचे दर्शन, नेणिवेत दडलेले 
अनुभवविश्व, त्यांची मने यांचे दशन प्रेक्षकांना नेमके- 
पणाने घडते. या व्यूह्रचनेबह्ळ किंवा नेपथ्याच्या 
दृष्टीबद्दल- 

एलकुंचवार : हा सरळ तंत्राचा भाग आहे. याचं 
कारण मी नाटक लिहितो, तेव्हा ते व्हिजुअनाइझही 
करत असतो. ती पात्रं माझ्या डोळ्यांसमोर वावरत 
असतात. डावीकडून ते पात्र उजवीकडे आलं, उजवी- 
कडून डावीकडे आलं, ते कुठल्या प्रकारच्या प्रकाशात 
उभं आहे, हे डोळ्यांसमोर असतं माझ्या. हे सगळं 
भान कन्टेन्ट म्हणून येतं. रक्‍तपुष्प ' दुपारी चार 
वाजता सुरू झालेले नाटक, संध्याकाळी अंधार होई- 
पयंत संपतं. तेव्हा तो बदलणारा प्रकाश मला दिसत 
हाता. याच कारण लिहिताना मी स्वत:ला विचारतो 
ना, ही जी माणसं एकमेकांना भेटतायत, ती नक्‍की 
कोणती वेळ. आहे ? कोणती माणसं कोणत्या वेळेला 
कसं वागतील, याचेसुद्धा एक नियम असतात ठरेलेले 
आता “ आत्मकथे 'त संध्याकाळच्या वेळेला ते नकतेच 
बसु लागलेले आहेत आणि हळूहळू रात्र होते हे भान 
प्रथमपासून डोक्यात होतं. यात साधं गी 
असतं, को प्रज्ञासारखी संशोधन करणा 
राज्याध्यक्षांकडे जेव्हा डिक्टेशनला 
त्यांना भेटण्याची ती कुठली वेळ असे 
सकाळी किंवा संध्याकाळी ज्ञ 
एकमेकांना भेटणार नाहीत गना वीबादि 

ध्याकाळ मला 


सोयीची होती. कारण त्या वाढत जाणाऱ्या काळोखा. 
मधून कुठ तरी त्यांच्या मानसिक आंदोलनाचा र 


गणित असं 
री मुलगी, 
येईल, तेव्हा 
ह. एक तर, ते 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


महेश एलकुंचवारांशी एक संवाद 


लोकांना. येऊ शकला असता. तेव्हा ते आपोआप, 
आशयाबरोवर घडत असतं. नाटकात जेव्हा एखादी 
गोष्ट योजलेली असते, तेव्हा ती जाणीवपुर्वक योजलेली 
असते. कारण त्यात तंत्राचा फार मोठा भाग असतो. 
आता काही गोष्टी नकळत घडून जातात. उदा., 
“* वाडा चिरेबंदी ' या नाटकात ट्रॅक्‍टर किवा दादी ही 
व्यक्तिरेखा हळूहळू सिंबॉल होत गेली. नाही तर बाको 
बऱ्याच गोष्टी या जाणीवपुर्वक योजलेल्या असतात. 
सगळे जगभरचे नाटककार ते करतात. 

कमलेश : पार्टीतले आगाशे, बर्वे, भारत या 
व्यक्तिरेखा समकालीन नाटककारांची वारंवार आठवण 
करून देतात. विशेषतः भारत या व्यक्तिरेखेचा वापर 
(७२ ते ७७ या पृष्ठांचा) हा उघड उघड आत्म- 
निवेदनासाठी केल्याचे जाणवते. वास्तवातील नाटककार 
व त्याची दृष्टी आठवत राहावी, अशी आपण जाणीव- 
पुवँक काळजी घेतली होती का ? 

एलकुंचवार : हे तुम्ही कशावरून म्हणता ? 
तेव्हाचा मी तुम्हाला काय माहीत आहे ? तुम्ही आज 
माझ्याकडे बघता; खऱ्या अर्थाने बोलता आहात. 
१९७४ साली मी “* भारत सारखाच होतो, याला 
काय पुरावा आहे? काही नाही. तुमचा आपला एक 
अंदाज आहे. | | 

कमलेश : जीवनदृष्टीतलं । नाटयदृष्टीतलं साम्य ढ् 
खेरीस भारतची जी स्टेटमेंट्स 


कारण नाटकांच्या अ ठ् 
विश्वाला अचूकपणे लागू 


आहेत, ती तुमच्या नाटथ 


होता : अशा तऱ्हेचं आंब्झरवेशन थोडंसं 
धोकादायक आहे, कमलेश. तुम्ही एक गोष्ट हात 
घ्या; या दोन-तीन प्रकारचे पवित्रे हे ता 
कडे कायम होते. एक विद्देष यशस्वी झालेला, 


कलात्मक असलेला नाटककार, दुसरा जो बीत 
आहे व व्यावसायिक होण्याची अपेक्षा न डळ 
नाटककार आणि तिसरा पूर्णपणे नयन वहीचा 
म्हणजे ज्याला आपण आकिटाइप क पोळी पा 
कार आहित. त्यांच्या पोक्षिशन्स शू नतल 
तेव्हा त्यांतील अमुक एक * मी अस म्ह प आहे 

त र णजे, मी त्यात ' भारत ह र्‍ 
"ब १ र . असल : आगादी 'ही असू शकतो. 

१ ही बाह नाही नाही. आगाले तर तुम्ही नक्कीच 

कमलेश : ताट)” 


नाही आहात. 


«प्‌ 


एलकुंचवार : मला माहीत नाही. 

कमलेश : “पार्टी ' या नाटकातला अमृत, * आत्म- 
कर्थे'तला देवदत्त हे दोघेही प्रत्यक्ष रंगभूमीवर येताना 
दिसत नाहीत. कदाचित वास्तवात अशा व्यक्तिरेखा 
भेटत नसल्यामुळे त्या रंगभूमीवर येत नसाव्यात. 
याउलट, स्त्री ( आदश ) पात्रांच्या संदर्भात ललिता, 
आई (वाडा चिरेबंदी) या स्त्रिया प्रत्यक्ष रंगभूमीवर 
येताना दिसतात. अमृत, देवदत्तसारखी सच्ची मंडळी 
पर्यावरणात नाहीत, असे आपणास सुचवायचे आहे 
काय? 

एलकुंचवार : असं कुठं सूचित होतं ? अमृत; 
देवदत्तसारखी मंडळी रंगभूमीवर येत नाहीत, म्हणजे 
तक्षा प्रकारची माणसं प्रत्यक्ष नसतील, असं काहीही 
गृहीत नाही. वस्तुतः माझ्या पहिल्या नाटकापासून हे 
असं आहे. तुम्हाला उदाहरणच देतो. ' रुद्रवर्षा ' या 
नाटकात राजीवचे वडील, भाऊ, “* वासनाकांड * 
नाटकात ललितेचे वडील आणि “वाडा चिरेबंदी ' या 
नाटकातील तात्याजी, ही पात्रे रंगभूमीवर येत नाहीत. 
कुठं तरी टेक्निक माझ्या लिखाणात नकळत आलेले 
आहे. एखादं महत्त्वाचं पात्र असतं, को त्याचा इतरांच्या 
जीवनावर खोलवर परिणाम झालेला असतो; परंतु ते 
अनेक कारणांमुळे रंगभूमीवर येत नाही. असं पात्र 
रंगभूमीवर न आणण्यात एक गंमत आहे. ते अशासाठी, 
की तुम्ही ते पात्र रंगभूमीवर आणलं, को त्याचं दृश्य ख्प 
सिद्ध होतं आणि त्याचं दृश्य रूप सिद्ध झालं, की त्याच्या- 
भोवती एक चौकट पडते. मग त्या विशिष्ट चौकटीकंडे 
लोकांना तुम्ही पाहायला कम्पेल करता. मी जर दृश्य 
पात्र आणलंच नाहो, तर तुम्ही त्याकडे तुमच्या! कल्पने- 
नुसार पाहणार, मी माझ्या कल्पनेनुसार पाहणार, 
तर तिसरा त्याच्या... याचा एक साधा किस्सां सांगतो 
तुम्हाला; लोकांच्या कल्पनाशक्तीला वाव देण्यामुळे 
नाटककाराच्या पदरी किती पडू शकतं, याचा. उदा., 
* वाडा चिरेबंदी - भांग ३ मध्ये, संपूण वाळवंट 
निर्माण झालेलं आहे, असं सगळ्यांच्या बोलण्यातून 
व्यक्‍त होतं. आता जर का मी त्याचा चित्रपट काढला, 


तर मी ते वाळवंट दृश्य रूपात दाखवीन. मग तुम्हाला 


दिसलेलं वाळवंट, मला दिसलेलं व इतरांना दिसंलेलं 
वाळवंट तेच राहील, पण नांटकात मो ते शब्दख्पाले 
व्यक्‍त केल्यामुळे तुमच्या, माझ्या, सर्वांच्या मनातलं 
वाळवंट वेगवेगळं राहील. हे तंत्र आहे. अमृतसारखं 


नाळ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


२९ 


भव्य, उदात्त कॅरेक्टर आहे, ते रंगभूमीवर आणलं, कौ 
त्याच्याभोवती मी चोकट पाडतो. मग त्याची शक्‍ती 
कमी होते. ते चित्रपटात झालेलं आहे, तुम्ही म्हणता 
त्याप्रमाणे. ज्या क्षणी गोविदने अमृत दृद्य स्वरूपात 
दाखवला, त्या क्षणी त्या पात्राची दकती नष्ट झाली. 
कमलेश: ' पार्टी ' ( पात्रांच्या संदर्भात ) आणि 
“ वाडा चिरेबंदी ' यांचा अपवाद वगळता रंगसूचनेचा 
कमीतकमी वापर आपण करताना दिसता. या रंग- 
सुचनेबद्दल- | 
एलकुंचबार : आळस. त्याचं काय आहे, जिथं 
लवचिकता देता येते, तिथं मी दिग्दर्शकावर सोपवतो. 
अशाच प्रकारचा सेट वापरळा पाहिजे, असा आग्रह 
मी धरत नाही. जिथं शक्‍य नाही, तिथं मो संपूर्ण रंग- 
सूचना देतो. उदा., पार्टीच्या वेळेला * एक गभंश्रीमंत 
दिवाणखाना * एवढं लिहून मी गप्प झालेलो आहे. 
आता तुमची गर्भश्रीमंत दिवाणखान्याची जी कल्पना 
दिग्दर्शक म्हणून असेल, त्याप्रमाणे तसा दिवाण- 
खाना तुम्ही निर्माण करा. मी तुम्हाला असं सांगणार 
नाही, को इथे मार्बलचा पीस हवाय, इथे एक अन्टिक 
पोस हवाय. कारण त्याचा मळा कटाळा आहे. पण 
जिथं निश्‍चित आंबिआन्स किवा वातावरण निर्माण 
व्हावं, असं वाटतं, तिथं मी पुर्णपणे रंगसूचना देतो. 
उदा., * वाडा चिरेबंदी '. तेव्हा ते त्या त्या गरजेवर 
अवलंबून आहे. 
: कमलेझञ : विरामांचा वापर ? त्याच्या सामर्थ्या- 
बहलची जाणीव तुम्हाला कधीपासून झालो ? 
एलकुंचबार : अगदी प्रथमपासून, *। रुद्रवर्षा- 
सुलतान'पासून मी विरामांचा वापर केलेला आहे. 
माझ्या समजुतीप्रमाणे मी प्रथमपासून अतिशय जागरूक 
आहे. मला चांगलं आठवतंय को ' रुद्रवर्षा ' ची जी 
संहिता लिहिली, तेव्हा मी विराम ३, ५... म्हणजे 
काउंट्स. १, २, ३ इत्यादी; असे लिहीत असे. 
___ कश्तलेझ : आपल्या नाट्यसृष्टीचा 


वापर आपल्याला का करावासा वाटतो ? नाटक अधिक 
युनिव्हसंल व्हावं, म्हणून ? को नाट्याशयच त्यातील 
ताणासह, भापल्या बरोबर प्रतीक / प्रतिमांना घेऊन 
येतात ? जवळजवळ प्रत्येक नाटकात आपण कळत- 
नकळत प्रतीकांचा वापर केलेला आहे. या प्रतीकांत 


परिचितता असूनही एक भ्रकारचा ताजेपणा भाहे, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


आकर्षकता आहे. * होळी ', * रक्‍तपुष्प' व 'पार्टी - 
नंतरच्या नाटकांत विशेषतः ' वाडा चिरेबंदो' व 
“ आत्मकथा ' या नाटकांत प्रतीकांचा अत्यंत सहज, 
नेसगिक वापर झाळेला आहे. एकूणच या प्रतीकांत 
आशयघनता, आवाहकता, नानाविध अर्थच्छटा व 
संवेदनांची मालिका निर्माण करण्याचे सामथ्यं निश्‍चित 
आहे. या प्रतिकांविषयी जरा सविस्तर बोला ना- 


एलकुंचवार : मला इतक विश्लेषणात्मक ( 211919- 
(1281 ) बोलता येईल, की नाही, शंका आहे. अगदी 
सुरुवातीच्या काळात मी प्रतिमा / प्रतीके ठरवून वापरत 
असे. “ सुलतान ' मधील वाघ, किंवा ' झुंबर 'मधील 
झुंबर ही अगदी ठरवून वापरलेली प्रतीके होती. कारण 
सुरुवातीला तशा प्रकारच्या छिखाणाचा सोस होता. 
प्रतीकात्मक वाड्मय मी खूप वाचत असे तेव्हा. 
नंतरच्या काळामध्ये त्या गोष्टी आपोआप घडत गेल्या. 
उदा., “होळी ' या नाटिकेतील होळो हे प्रतीक होईल, 
असं डोक्यातही नव्हतं. शीषंक देतानाही नव्हतं. किवा 
* रक्‍तपुष्प' या नाटकातील फूल हे प्रतीक माझ्या 
अजिबात डोक्यात नव्हतं. ते दृश्य मी घातलं. ते फूल, 
तो ( राजा ) डिसेक्ट करणप्यासाठो नोडलूने कापतो. 
त्याच्यातच डिफ्लॉवरिगचा सेन्स होता. हे सगळं मला 
आवश्यक वाटत होतं, म्हणून तसा सीन मौ लिहिला. 
कॉलेजच्या लॅबमध्ये मी पाहिल होतं, कौ साधारणपणे 
जास्वंदीचं फूल विद्यार्थी डिसेक्शनसाठी वापरतात. 
सग माझ्या अचानक लक्षात आलं, कौ ते जास्वंदीचे 
फल, त्याचा रंग, त्याचं डिसेक्शन, त्याचं डिफ्लॉवरिग 
किवा आपल्याकडे नहाण आलेल्या मुलीला क्तुमती 
किवा पुष्पमती म्हणतात, त्यातील फुलाचा संदर्भ- हे 
सगळं मिळून ' रक्‍तपृष्प ' हे शोषकही झाल आणि ते 
प्रतीकही आलं. अलीकडच्या काळातील प्रतीके ही 
माझ्या नकळत आलेली आहेत. 


कमलेश : आशयाचे नेमके, स्पष्ट काटेकोर दर्शन 
घडवणार्‍या प्रतिमा/प्रतीके प्रत्यक्ष प्रयोगाच्या ([1९110- 


०१8120, पातळीवर तुम्हाला स्वत:ला पाहताना 
कितपत जाणवल्या ? 


एलकुंचवार : मी फारसे प्रयोग पाहिले नाहीत. एक 
तर मी स्वत:चा प्रयोग पाहताना अस्वस्थ असतो. लोक 
काय करतात त्यापेक्षा माझ्या लिखाणातले दोषच ] 


भधिक जाणवतात. व, र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाडे 


महेश एलकुंचवारांशी एक संवाद 


कमलेश : “ नाटक मूलत: वाडू्मयच ' असे तात्या- 
साहेब शिरवाडकर यांना वाटते. त्यामुळे त्यांची नाटके 
वाडूमयीन दृष्ट्या लोकांना आकषित करीत असंलो, 
तरी नाटचतंत्राच्या वा आकृतिबंधाच्या बाबतीत 
दुलंक्षित झाल्यामुळें अत्यंत ढिसाळ / सैल वाटतात. 
याला अपवाद फक्‍त “ नटसम्राट 'या नाटकाचा. याउलट, 
पु. ल. देशपांडे मात्र, नाटक हा एक विशुद्ध सा हित्य- 
प्रकार आहे, असे मानीतच नाहीत. एकान्तात वाचण्या- 
साठी नाटक ही कल्पनाच त्यांना सहन होत नाही. 
नाटकाच्या अपयशाचा धनी फक्त नाटककारच, असे 
त्यांना वाटते. या संदर्भात आपले काय मत? 
एलकुंचवार : या दोन्ही तशा टोकाच्याच भमिका 
आहेत, असं वाटतं. जिथे नटाला/दिग्दर्शकाला काम 
करता येण्यासाठी एक स्केलेटन दिलेलं असतं आणि तो 
हातात घेऊन ती माणस तो फ्लॅशआउट करतात 
कलाकृतीतून मांडतात, अशा प्रकारची रंगभूमी आहे व 
ती अतिशय व्हॅलिंड आहे. मला या प्रकारची रंगभूमी 
समजते. त्याच्याबद्दल मला आदरही आहे. परंतु मी 
स्वतःला प्लेराइट समजतो. रंगकर्मी समजत नाही. मी 
थि'एटर-वकर नाही मी प्लेराइट आहे. तेव्हा मी जे 
लिहितो, त्याला साहित्यमूल्य असणं स्वाभाविकच वाटतं 
मला. आता साहित्यमूल्य असणारं नाटक प्रयोगशरण 
आहे की नाही, हा महत्त्वाचा मुद्या आहे. काहे 
नाटकांना भरपूर साहित्यमूल्य असतं. वाचनात ती 
अत्यंत चांगली असतात; पण रंगभूमीवर ती उभी 
राहात नाहीत. कारण त्यांत प्रयोगशरणता नसते. परतु 
पे नाटकं अशी असतात को त्यांना भरपूर साहित्य- 
मल्य असतं भाणि ती अतिशय प्रयोगशरणही असतात 
रंगभमींवर ती अतिशय यशस्वीही होतात. तेव्हा मला 
वतःलाच या प्रकारच नाटक लिहायला आवडतं 
वर्ग जगात फार मोठा आहे. इंब्सन, चका 
होक्सपीअर यांची नाटके वाचू शकता व त्याचा 
स्वतंत्रपणे साहित्य म्हणूनही तुम्ही आस्वाद घेऊ 
ज्कता. रंगभमीवरील त्याची प्रयोगशरणता वर्षानुवर्षे 
सिद्धच आहे. एखादं माझं नाटक उद्या होणार नाही 
जसं * क्षितिजापर्यंत समुद्र ' माझं नोटक आहे 
त्याचे एक-दोन प्रयोग झाले. आता ते कोणी करत 
ने. पण कोणाला जर ते वाचायचं असेल, तर ते 
वाचायला उपलब्ध असले पाहिजे. म्हणजेच त्यात 
बाईमयीन मल्य असायला पाहिजे. तरच ते लाक 
ब, भा. १२ 


हाच 
इव्हन 


अनुक्रमणिका 


९७ 


वाचतील. अन्यथा नाही. आता निव्वळ परफॉर्मन्ससाठी 
जे नाटक लिहितात, त्यांचा दृष्टिकोण मी समजू शकतो. 
कारण ते एक वेगळ्या प्रकारचं थिएटर आहे. माझं 
नाही, एवढंच. किवा नुसतं साहित्यमूल्य असलेलं 
नाटक लिहावं, मग ते रंगभूमीवर झालं, नाहो झालं, 
तरी चालेल, असंही मला वाटत नाही. रंगभूमीवर 


आणि रंगभूमीबाहेरही नाटकाला अस्तित्व असणं 
आवश्यक आहे, असं मला वाटतं. 
कमलेझह : * होळी ', ' सुलतान ', ' झुंबर ' 


यांसारख्या एकांकिकांचे लेखक एलकुंचवार आणि 
* वाडा चिरेबंदी ' या नाटकाचे लेखक एलकुंचवार हे 
दोन भिन्न एलकुंचवार (लेखक) गो. पु. देशपांडे यांना 
जाणवतात. हा सरळ सरळ दिश्याबदलाचा प्रकार 
त्यांना वाटतो. याबद्ल- 

एलकुंचवार : याचं साधं उत्तर असं आहे, कौ 
ज्याला मानवी मनाची, मानवी जीवसाची समज आहे, 
तो एखादं माणूस बदललं, तर दचकत नाही. आज 
एखादं माणूस असं आहे ते शेवटपर्यंत, आपलं जे 
लॉजिक असतं, त्याप्रमाणेच राहील, हे समजणं गैर 
आहे. जयप्रकाश आधी माक्‍्सिस्ट होते, नंतर ते 
सर्वोदयी झाले. माणसं बदलतात. कारण माणसांचे 
अनुभव त्यांना निरनिराळ्या रस्त्यांवर नेत असतात. 
माणूस कसा असावा, याचं माझं जे तकंशास्त्र आहे 
त्याप्रमाणे, तुम्ही वागलात, तर तुम्ही बरोबर वागलात; 
नाही तर तुम्ही दिशा बदलली; असा आरोप करणं हे 
मानवी जीवन व मानवी मन न समजल्याचं लक्षण 
आहे. माणसं फार अनपेक्षित रीत्या बदलतात हो; 
अगदी आइचर्यकारक रीतीने बदलतात. जो कालपर्यंत 
अगदी गरीब होता, तो उद्या आपल्याला हिस्र झालेला 
दिसेल; भाक्रमक झालेला दिसेल. किवा कालपयंत जो 
मूढ वाटत होता, त्याला सडून ऐएन्लायटन आलेलही 
दिसेल. तेव्हा हा जो दिशाबदलाचा आरोप माझ्यावर 
केला जातो आहे, तो दिश्याबदल मी कश्यासाठी केला? 
लोकप्रियता मिळवण्यासाठी, को पेसा मिळवण्यासाठी ? 
हेही त्यांनी स्पष्ट करावं. माणूस म्हणून मी बदलू 
शकतो, कौ नाही? मी जर बदललो, तर माझं 
प्रतिबिब माझ्या लेखनात पडणार, हो साधी गोष्ट 
आहे; आणि हे ते गृहीत धरायला तयार नाहीत. मला 
अक्षा प्रकारचं ऑनब्जव्हेंशन अतिशय अपमानकारक 
बाटतं. कारण त्यात तुम्ही लोकांच्या हेतूचीच शंका 


जा 
कट 0९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


4/1 पू 
कश्या 
69 नवभारत 


ज्र 


धव अमृतमहोत्सवी, 


न 


>, 


र 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२ 


घेता. माझ्या हेतूचीच शंका घेतायत गो...पूु. आणि ते 
मला फार अवाजवी, नव्हे तर गैरच वाटतं. 

कमलेश : ' वाडा चिरेबंदी ' ही नाटचकृती केवळ 
आपल्याच नाट्यविइवात नव्हे, तर समकालीन भारतीय 
नाट्यप्रवाहात त्याला अपार महत्त्व आहे. एकूणच ती 
एक सकस जातिवंत, व्यापक आदायाला - समाज- 
जीवनाला स्पर्श करणारी एक प्रोढप्रगल्भ नाट्यकला- 
कृती आहे. अशी नाट्यकलाकृती एकदा मराठी रंगभूमी- 
वर अवतरल्यानंतर पुन्हा तीच थोम एक्स्टेंड करण्या- 
मागची आपली भूमिका काय? एकूणच “वाडा ! 
भाग-- २व ३ आपल्याला का लिहावासा वाटला ? 

एलकुंचवार : एक्स्टेंशन नाही ते. मुळात ते नाटक 
पुर्ण झालं नसणार. ते माझ्या डोक्यात सारखं वाढत 
जात होतं. ' वाड्या ' मधली ती पात्रं माझ्या घरात 
जी आली, ती गेलीच नाहीत. नाटक झाल्यानंत रसुद्धा. 
ती माझ्या अवतीभोवतीच राहात होती व वाढत होती. 

कमलेझ : तुमच्या नाटकांत परंपरेच्या सामर्थ्या- 
बहूलचे भान किवा त्याची वलवत्तर जाणीव प्रकट 
झालेली दिसते. काही ठिकाणी तर परंपरा आणि 
नवता यांचा बेमालूम संगम आपण नाट्यमाध्यमातून 
घडवता. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ' वाडा चिरेवंदी'. 
आजच्या विसाव्या शतकाच्या अखेरीला माणूस आत्म- 
जागृत व स्वत्वाच्या शोध्रात आहे- यातही आपण परं- 
परेत, लार्जर एन्टिटीत स्वत:चे स्वत्व विसजित केलेली 
पात्रे (अमृत, डॉक्टर, नंदिनी) दाखवली आहेत. यांना 
वायडर कॉन्टेक्स्टमध्ये अतीव समाधान मिळालेले आहे 
तर दुसऱ्या बाजूला अहम्‌मध्ये अडकलेली रिक्‍त 
अज्षीही पात्रे आपण दर्शवली आहेत. हे अवलोकन 
बरोबर आहे का? 

एलकुंचवार : मला फारच अँकॅडेमिक स्वरूपाचे हे 
प्रश्‍न वाटतात. मला त्याचं उत्तर खरोखरच देता येत 
नाहो. कारण ज्या पद्धतीनं तुम्ही माझ्या पात्रांकडे 
बघता, त्या पद्धतीनं मला ती प्रतीत होत नाहोत. 
माझ्यापुरती ती माणसं आहेत. नंदिनी अमक एंक 


प्रकारची आहे. भास्कर अमुक एक प्रकारचा आहे. 
एवढंच माझ्यापुरतं होतं. तेव्हा त्यांच्यामध्ये आयडेटि- 
टीचा प्रॉब्लेम आहे की नाही, ती वैफल्यग्रस्त आहेत, 
को नाहीत किवा त्यांना वायडर कॉन्टेक्स्टमध्ये अतीव 
समाधान मिळाले आहे को नाही, असं माझ्या डोक्यात 


काहीही नव्हतं. माझ्या डोळ्यांसमोर फक्‍त दहा 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


«८ 


इन्डिव्हिज्युअल्स होते, दहा प्रकारचे. एकमेकांच्या 
क्रिया-प्रतिक्रियांतून ते नाटक सिद्ध होत होतं. कुठलाही 
अँकॅडेमिक पवित्रा मी घेतला नव्हता. पात्रांबहल. 
कमलेश, मला मनापासून वाटतं, की ज्यानं कथा, कविता 
निर्माण केल्या आहेत, त्याला प्रश्‍न विचारून काहीही 
हाती लागणार नाही तुमच्या. तो माणूस अगदी अडाणी 
असतो स्वत:च्या निरमितिप्रक्रियेबद्दल. तुम्हाला जे काही 
अर्थ दिसतात, की नाहो, ते मुळात असतात, कौ 
नाहीत मला माहीत नाही. ते नेणिवेच्या पातळीवर 
कदाचित राहात असतील. 

आता तुम्ही असं म्हणता, की आजच्या विसाव्या 
शतकाच्या अखेरीला माणूस हा आत्मजागृत आणि 
स्वत्वाच्या शोधात आहे. आता केवळ विसाव्या 
शतकातच नाही, तर स्वत्वाच्या आणि आत्मजागृतीच्या 
शोधात माणूस कायमच होता. आत्मशोध हा मानवी 
जीवनाचा मूलभूत असा भाग आहे. सगळ्यांच्या 
जीवनाचा तसा राहत नसेल; पण केव्हान्‌ केव्हा 
माणसाच्या आयुष्यात अशी वेळ येते, कौ तो शोधायला 
लागतो, कौ मी इथे का आहे? काय करतोय? 
कशासाठी करतोय? या प्रश्‍नांपासुन कुठल्याही 
लेखकाला पळता येत नाही. अखेर नाटकं काय किवा 
सगळं साहित्य काय, हे तिथेच त्या मुव्हमेंटलाच येतं, 
असं मला वाटतं. 

कमलेहञ : १९५५ ते १९८० पर्यंतच्या काळात 
तथाकथित प्रायोगिक रंगभूमीवर नावीन्याची जी 
धडपड दिसत होती, तो १९८० नंतर मात्र तितक्‍या 
प्रमाणात दिसत नाही. धूसर आशयघनता आकृति- 
बंधाचा बडेजाव, अर्थहीन शारीरिक हालचाली, 
वेध ', ' रंगायन ' , « अनिकेत ' 
थबकलेल्या नाट्यसंस्था, हरवलेली 
प्रमाण विशेषत्वाने 
कारणं असावीत ? 


एलकुंचवार : हे तुमचं आंब्जव्हेंशन आहे आणि 
याच प्रकारचं आऑब्जव्हेशन अनेकांनी यापुर्वी व्यक्‍त 
केलेलं आहे. माझ्या पिढीतल्या व पुर्वीच्या लेखकांनी 
आणि अनेक रंगकमींनी असं विधान केलेल आहे, कौ 
१९८० नंतर जी नवोन माणसं काम करताहेत, त्यांच्या 
हातून नवीन, सब्स्टॅन्शल अजून अनुभवाला आलेलं 
नाही. एकदा मीही एका भाषणातून तसं बोललो, पण 
तरुण माणसांकडून ज्या काही प्रतिक्रिया आल्या, | 


2 £ 


* रूप- 
* बहुरूपी ' सारख्या 

वाडूमयीनता यांचे 
वाढत जाताना दिसते. याची काय 


क. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


/ ९ र र र्र 


तुण्तात 
%२&&” णी क 


1 रळ 


॥ (2: 3, वर्ष _ र र 
८ ऐशा कद 


क 602 पि 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


महेश एलकुंचवारांडी एक संवाद 


, तीब्र होत्या. त्यांचं म्हणणं असं, कौ त्यांना आम्ही 
समजून घेत नाही; त्यांच्याशी आमचा काही संवाद 
राहिलेला नाही किवाते जे काही करतात, ते आम्हाला 
कळत नाही. ही शक्‍यता असु शकते. माझ्या बाबतीत 
असं झालंय को मो इतका दूर आहे मुंबई-पृण्यापासुन, 
को ही तरुण माणसं जे काही करताहेत, ते माझ्या- 
पर्यंत पोहोचतच नाही. अनेकदा मी वर्षा-दोन वर्षांत 
तिथं जात नाही. वर्‍याच रंगभूमीवरच्या घटना मी 
पाहिलेल्या नाहीत. त्याच्यावद्दल मी कुठं तरी वाचतो, 
ठरवतो. आता ' झुलवा ' या नाटकाबहूल मी तीन वर्ष 
ऐकतोय पण मो जातो त्या वेळेला ते नेमकं नसतं. 
किवा ते असतं, तेव्हा मो तिथे जाऊ शकत नाही. तेव्हा 
तुमच्या ह्या प्रश्‍नावर काही प्रतिक्रिया देणं किवा भाष्य 
करणं हे काही योग्य नाही, कारण 1. घया] 10 
तृपचीयील्ते खा०प्टा] (0 ]पते्ठट पा९ $ट्याल. 

कमलेश : मराठी रंगभूमीच्या दोडशे वर्षांच्या 
इतिहासात स्त्री-नाटककाराचं प्रमाण अत्यल्प आढळतं. 
वस्तुत: अभिनय व दिग्दर्शनाच्या प्रांतात किवा आत्मपर 
लेखनात स्त्रिया या आघाडीवर आहेत. सग नाट्य- 
लिखाणाकडे स्त्रिया का वळत नाहीत ?- याची काह 
मानसशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय मीमांसा करणे शक्य 


आहेका? 
एलकुंचवार : ते जगभर आतापयत कमो होतं. 
आता ९110151 1100071९01 ला खरं स्वरूप 


आल्यानंतर अमेरिकेसारख्या ठिकाणी स्त्री-नाटककार 
निर्माण होऊ लागले आहेत. लोलीन हेलमननी सुरुवात 
केली, पण त्या काळात ती एकटीच होती. आता आज्ला 
नॉ्मनसारखी स्त्री-लेखिका महत्त्वाची मानली जाते 
आणि दुसऱ्या बर्‍याच आहेत. याचं कारण असं, को 
बेसिकली नाट्यव्यवसाय, खरं तर, व्यवसाय अस 
म्हणणं बरोबर नाही. आपण नाट्यव्यवहार म्हणू या- 
हा नाट्यव्यवहार हा धावपळीचा- सगळ्यांनी एकत्र 
येऊन काम करण्याचा आहे आणि जिथं पुरुषसत्ताक 
रचना आहे तिथं, विशेषतः आपल्यासारख्या समाजात 
स्त्री ही फारशी बाहेर पडतच नसे. घरात बसुनच 
लघकथा लिहिणे, कविता लिहिणे आणि प्रसिद्धीळा 
वाठवणे यापलीकडे काहीही करू शकत नव्हती. ती 
अंगणातसुद्धा आली नव्हती. आताची स्त्री ही पुरुषाच्या 
खांद्याला खांदा लावून काम करू लागली भाहे. 
तेव्हा कुठं तरी ही कोंडी फुटेल. जसं विजयाबाई जेंव्हा 


अनक्रमणिका 


९९. 


दिग्दशिका म्हणून आल्या, तोपर्यंत स्त्री-दिग्दशिका तरी 
कुटं होत्या आपल्याकडे ? विजयाबाई आल्या, बंगालमध्ये 
शोहान सेन आहे किवा उषा गांगूली आहे. दिल्लीला 
अच्चु कपूर आहे. अद्षा बऱ्याच स्त्री-दिग्दशिका आपल्याला 
दिसतात. तक्षा हळूहळू स्त्री-नाटककार पण येतील. 
मुळात आतापर्यंत पुरुषप्रधान संस्कृतीचं प्रतिविब 
नाट्यव्यवहारात पडत होतं. तेव्हा हा व्यवहार बेसिकली 
पुरुषांच्या हातात होता. ब्रॉंडवेवर मी एक नाटक 
पाहिलं, की जिथं नाटकाची लेखिका बाई, दिग्दशिका 
वाई, लायटिंग वाईचं. संपूर्ण डिपाटमेंट्स बाईने 
सांभाळलेलो होतो नाणि पुरुष त्यांच्या हाताखाली काम 
करत होते. तेव्हा हे बदल हळूहळू निर्माण होणार. 
स्त्रीलेखिकाही हळूहळू निर्माण होतील. 

कसलेश : कमिटेंड थिएटरची किवा बादल सरकार, 
गिरीश कार्नाड, मोहन राकेश या परप्रांतीय नाटक- 
कारांची नाटके मुंबई-पुण्यातील सोफिस्टिकेटेड ग्रूपला 
का करावीशी वाटली ? त्याचं एवढं आकषण का 
वाटलं ? 

एलकुंचवार : बादल सरकार कमिटेड आहेत, 
म्हणजे पोलिटिकली कमिटेड आहेत. त्यांच्याबहल मला 
आदरही आहे. तेव्हा त्या आदर्शवादाशी ज्यांचं जुळणारं 
होतं, त्यांना ती नाटकं करावीशी वाटणं हे स्वाभाविक 
आहे. वेगळ्या भाषेतील, वेगळ्या प्रांतांतली नाटके 
आपल्या रंगभूमीवर करणे हे निरोगीपणाचे लक्षण 
आहे. त्यामुळे आपली रंगभूमी समृद्ध होते. हे सतत 
व्हायला पाहिजे. त्यात आदान-प्रदानाचा भाग आहे. 
याचमुळे आपल्याला अतिदय वेगळा दृष्टिकोण अस- 
लेला बादल सरकारांसारखा व लोककला विशिष्ट 
पद्धतीनं राबवणारा गिरीशसारखा लेखक मिळाला; हे 
हत्त्वाचं आहे. याच्यात फॅशनचा भाग आहे, असं मला 
वाटत नाहो. कमिटेड थिएटरचा आपण मर्यादित 
अथंही लावू नये, असं मला वाटतं. तेंडुलकरांचं, माझं 
किवा आळेकरांचं थिएटर कमिटेड नाहो, असं नाही. 
आम्हीसुद्धा एक बांधिलकी स्वोकारलेली आहे, की 
आमचा नाट्यव्यवहार कलाबाह्य गोष्टींनी कलुषित 
होऊ न देणं. ही आमची बांधिलकी आहे व ती आम्ही 
सतत सांभाळलेली आहे. निदान मी आणि सतीश तरी 
व्यावसायिक झालो नाही. जर झालो असतो, तर 
आम्ही ही बांधिळको बाजूला सारली असती व 
तडजोडीला सुरुवात केली असती. 


(य 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास शि 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


39५१ 
प. वष 5 आ 
12 थाट रजे 


अ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


/उ० 


कमलेश : “माझी खोळी ' य़ा नावाचा छोटेखानी 
लेग्व ' महाराष्ट्र टाइम्स 'च्या ८९च्या, दिवाळी अंकोत 
आपण लिहिला होता. अत्यंत मिस्किल, स्वच्छ, मोकळा 
विनोद या लेखात आढळतो. पण तुमच्या नाट्यसृष्टोत 
मात्र... अपवाद फक्‍त ' आत्मकथे 'चा- आपली एकही 
खेळकर सूखात्मिका नाही. अर्थात, ती अपरिहार्यपणे 
यावी, असं म्हणत नाही मी. पण मराठी नाटकांची 
प्रकृती व पाइवेभूमी पाहिली, की कुठल्याही यशस्वी 
नाटकात विनोद येतोच. विनोदरहित नाटयनि्मितीचा 
वापर किंवा त्यासंबंधीची तुमची धारणा काय ? 

एलकुंचवार : प्रतिब्रिब बर्‍यापैकी विनोदी आहे, 
अल्ली माझी समजूत आहे. माझ्या नाटकात विनोद 
नाही, असं तुम्ही कसं म्हणता ? “ वाडा चिरेबंदी ! 
नाटकात जागोजागो विनोद आहे. आशयाच्या मागणीशी 
जे अनुकूल असेल, ते मी करतो. त्यापलीकडे जाऊन 
मो काहीही करत नाही. म्हणजे लोकांना आवडतो, 
म्हणन मो विनोद घाळणार नाही. नाटकाच्या गती- 
बरोवरंच कुठं तो आला, तर येतो. * सुलतान 'पासून 
अगदी आत्मकश्रे “वर्यंत प्रवास पाहताना आपल्या 
असं ळक्षात येईल, त्यातील विनोदाची जात बदलत 
गेलेलो आहे. माझ्या आधीच्या नाटकांतला विनोद 
जरा बोचरा, बिटर, दाहक असे; तो विनोद आता 
बराच स्वच्छ, मोकळा झालेला आहे. माझ्या स्वभावात 
जे काही बदल झाले, त्याचं प्रतिबिब ते असू शकतं. 
“ आत्मक्थे 'तील विनोद कुठेच बोचरा नाही. आणि 
त्यात भरपूर विनोद आहे. प्रयोग बघताना मला असं 
जाणवलं, की लोक मस्तपणे हसताहेत. विनोद हा 
जवळ जवळ माझ्या प्रत्येक एकांकिकेत, नाटकात आहे. 
* रुद्रवर्णा ' सारखं नाटक सोडा. त्यात कुठेच विनोदाला 
जागा नाही. निखळ विनोदी, मिस्किल नाटक मी 
लिहिलेलं नाही. मी ते लिहू शकतो. उद्या मी ठरवलं, 
को लोकांना हसवण्यासाठी मी एक मिस्किल नाटक 
लिहायचं, तर मी ते लिहू शकेन. पण ह्या प्रकारच्या 
एक्सर्साईजमध्ये मला इंटरेस्ट नाही. 

कमलेश : १९५५ ते १९९३ मधील साहित्य- 
प्रवाहांकडे, विशषषत: नाट्यप्रवाहाकडे पाहताना असे 
प्रकर्षाने जाणवते, की आपण परभृततेकडून परंपरेकडे 
चाललो आहोत. याचे गेल्या दहा वर्षांतील उत्तम 
उदाहरण म्हणजे राजीव नाईक मंडळींची ' आंतर- 
नाट्यसंस्था '. * ऑथेल्लो ', * गॅलिलिओ ' , ' मॅकबेथ ' 


नेवभारत 


जळे-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


यांसारख्या पाऱ्चात्य नाटकांची नव्या नजरेने या 
संस्थेने पाहणी केली. नव्या युगाचा अन्वय, नवे संदर्भ, 
नवो शब्दकळा, वेगळ्या प्रतिमा शोधण्याचा या 
मंडळींनी प्रयत्न केला. “अखेरचं पवं', पु. णि. 
रेग्यांच “कालयवन ' या नाटकांतून प्राचीन काळात 
घडलेल्या घटनांचा नव्याने अन्वयार्थ लावला. एकूणच 
या संस्थेने भरताचे साट्यज्ास्त्र, संस्कृत रंगभूमी 
यांवर आयोजित केलेलो व्याख्याने, नेमाडे यांचा देशी- 
वादाचा आग्रह, दिलीप चित्रे यांनी जग पालथे 
घाळून पुन्हा हातात घेतलेला तुकाराम किवा 
आपणाला “वाडा भाग २व ३' लिहावेसे वाटणे 
किवा मंदा खांडगेला जुन्या चिरेबंदी वाड्याविषयी 
वाटणारे आकर्षण- या सर्वे गोष्टी आपल्याला देश, 
काल, परिस्थिती पचवून अतीत झालेल्या भागाकडे, 
ट्रॅडिशनकडे घेऊन येतात. ' परभृततेकडून परंपरेकडे ' 
-- है अवलोकन बरोबर आहे का ? 

एलकुंचवार : आपण परंपरेकडे चाललो आहोत, 
असे म्हणण्यापेक्षा भारतीय जीवनाचा जो मूलाधार 
आहे, तिकडे जाण्याची आपळी धडपड आहे. आपण 
कुठून उगवलो ? ती माती कशी होती ? आपली मुळं 
कुठली, हे तपासण्याचा तो प्रयत्न आहे. परंपरा 
पुष्कळदा मृतपण असू शकते; आणि तेथून हाताला 
काही लागत नाही. परंतु आपण जेव्हा अभिजात कला- 
कृतीकडे वळतो, किवा चित्रे जेव्हा तुकारामाकडे 
वळतात, तेव्हा भारतीय जीवनाला व्यापून उरलेला 
जो आध्यात्मिक अनुभव आहे किवा त्या आध्यात्मिक 
अनुभवाची जी ओढ भारतीय मनाला आहे, ती चित्रे 
शाधतात. मला या प्रकारचा शोध फारच महत्त्वाचा 
वाटतो. सच्च्या कलावंतालाच या प्रकारचा शोध 
घ्यावासा वाटतो. आता तुम्ही जे 'आंतरनाट्य ' या 
संस्थेचे उदाहरण दिले, त्या संस्थेने जी व्याख्याने 
आयोजित केली किवा जी नाटके केली, ती स्वत:ला 
ट्रेन्ड करायचा प्रयत्न आहे, असं मला वाटतं. यातून 
मोठा नाटककार, मोठे नट-दिग्द्शक निर्माण होतील, की 
नाही, हे प्रश्‍न जरी आवण बाजूला ठेवले, तरी हे सर्व 
कळण्यामुळे एका चमूला एक वैचारिक शिस्त मिळते, 
आणि आपलं जे वैचारिक धन आहे, त्याची ओळख 
होते. हे फार महत्त्वाचे आहे. यात पुनरुज्जीवनवाद 
आहे, असं मला वाटत नाही. तर ह्याच्यात स्वत:ला 
शोधण्याची किवा स्वत:चा शोध घेण्याची धडपड आहे. 


>. डू _) 

जी गा म, ९ २ प्र 

कर्णिकफत् 

१ येळ 

॥69/ नवभारत भी 

ब्ह्द श्र ७५ तरि ** 

ट्र > (र 

॥& अमृतमहोत्सवी, 
*€*हअमृतमह 
'स._ वर्ष 


जौ 


का 
यी 


*” पळ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनक्रमणिका पट शद जु भु कु 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


महेश एलकुंचवारांशी एक संवाद 


ही अलीकडच्या काळात आहे, हे तुम्ही म्हणता; हे 
खरं आहे. नेमाड्यांच्या देशीवादाचा जो आग्रह आहे- 
आता देशीवाद या प्रकाराबद्दल मी स्वत:च गोंधळलेलो 
आहे. नक्की देशी (गतोंट&ा10ए15) म्हणजे काय? 
आता मी जो नाटकाचा फार्म वापरतो, तो एतद्देशीय 
नाही. तो ब्रिटिश फॉर्म आहे. कमानी रंगभूमी वापरतो 
मी. कारण ती मला सोयीची आहे. त्यातून मी जे 
व्यक्‍त करतो, त्याला इथल्या मातीचा वास आहे की 
नाही, हे बघायला पाहिजे. पण ही धडपड गेल्या दहा- 
पंधरा वर्षांतील आहे, हे तुम्ही म्हणता, ते अगदी खरं 
आहे. यातून बरंच काही हाती लागू शकतं. मला वाटतं, 
ही पुन्हा आपल्या मूलस्रोताशी नाळ जोडण्याची 
धडपड आहे, को जी तुटलेली आहे. आपल्याकडं आपलं 
जे धन आहे, त्याच्याशी आपला काही संबंधच 
राहिलेला नाही. म्हणूनच त्याच्याशी नाळ जोडण्याची 
ही धडपड आहे- असं वाटतं. | 

कमलेश : 'हा थोडा चिडत कसा नाही ? कदाचित 
त्यामुळे नाटककाराचा साऱ्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण 
अधिक नेमका झाला असता. आवडलेल्या, चांगल्या 
वाटलेल्या, मंगल पवित्र, सुंदर वाटलेल्या सार्‍या गोष्टी 
इतक्या हळुवारपणे, जपणुकीने, नाजुकपणे मांडतो हा, 
मग नावडलेल्या गोष्टी मांडताना हा थोडा उग्र का 
बनत नाही ?  ' अशी तक्रार : वाडा चिरेबंदी ' च्या 
संदर्भात राजीव नाईकने व्यक्‍त केलेली आहे. याबद्दल- 

एलकुंचवार : हा राजीव नाईक यांचा वैयक्तिक 
दृष्टिकोण आहे, की बंडखोरीने, मुठी आवळून उभं 
राह्यलं पाहिजे आणि प्रस्थापितांविरुद्ध किवा जी 
कुठली अन्यायी सामाजिक व्यवस्था आहे, तिला 
विरोध केला पाहिजे. आता हे समजू शकतो मी, कौ 
काही लोकांना बंड करावंसं वाटतं आणि आहे ते नष्ट 
करून नवीन प्रस्थापित करावंसं वाटतं. कधी तरी फार 
पुर्वीपासून अगदी माझ्या तव्हापगातातुच मला असं 
वाटत आलंय की सगळे धर्म, सगळ्या राजकीय मत- 
प्रणाली या खूपच अपुऱ्या असतात. त्यांनी माणसाचे 
प्रश्‍न कधीच सुटत नाहीत. कुठल्याही धर्मर्नि व 
राजकीय मतप्रणालीनं गेल्या पाच ते सात हजार त्रतांत 
माणसाचे प्रश्‍न कधीही सोडवले नाहीत. त्यातल्यात्यांत 
तरतम असं असतं, की “भया राजकीय प्रणालीपेक्षा 


१. राजीव नाईक; 


अनुक्रमणिका 


१०५१ 


“ब * ही राजकोय मतप्रणाली अधिक जवळची वाटते. 
कारण त्यात अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी जरा अधिक 
बरे उपाय सुचवलेले असतात. परंतु ती विचारप्रणाली 
स्वीकारल्यानं माणसं फार सुखी होतील,. असं नाही. 
याचं कारण कुठलीही राजकीय मतप्रणाली, कुठलाही 
धमं यापेक्षा जगात एक फार मोठी गोष्ट असते, ती 
म्हणजे जीवन. जीवन या प्रचंड मोठ्या छत्रीखाली 
सगळे धर्म व सगळ्या राजकीय मतप्रणाली राहतात. 
राजीव नाईक यांना चिडावंसं वाटतं, कारण ते कुठल्या 
तरी राजकीय मतप्रणालीची बांधिलकी मानत असतील. 
चिडलेल्या लोकांनी साहित्य निर्माण केलं आणि सामा- 
जिक जोवनामध्ये किती बदल झाले? रश्षियाचे उदा- 
हरण घ्या. मुठी वळवून आरडाओरडा केलात, विरोध 
प्रकट केलात- आता वैयक्तिक जीवनात तुम्ही विरोध 
प्रकट करावा, असं मला वाटतं. कलावंत म्हणून अमुक 
एक राजकोय मतप्रणाली स्वीकारून आरडाओरडा 
करणे किंवा तमुक एक स्वीकारून शरणागती पत्करणे 
यापेक्षा संपुण जीवन जे छत्रीसारखं या सगळयांना 
आपल्या सावलोखाली घेतं, ते समजून घ्यावं, असं मला 
वाटतं. आता गेल्या पाच-सात हजार वर्षांच्या इतिहासात 
आपले काहीही प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. काही तात्पुरते 
सुटतात. पण तोपर्यंत नवीन निर्माण होतात. आणखीन 
वीस-पंचवीस वर्षांनी काय होईल, मला माहीत नाही. 
या घटकेला मला असं तरी दिसत नाही, को कुठल्याही 
धर्मानं कुणाला सुखी केलं आहे. काही व्यक्‍ती सुखी . 
होत असतील; पण संपुण समाजच्या समाज राजकीय 
मतश्रणालीने किवा ती राजकीय व्यवस्था स्वीकारल्याने 
सुखी झालेला आहे, असं मला वाटत नाही. हे आश्‍वासन 
माक्संनं आपल्याला दिलं होतं आणि बघा ना रशियाकडे 
आज काय होतंय ते. मी चिडून उठल्याने राजीव 
नाईकांचं कदाचित समाधान होईल, पण त्याच्यामुळे 
प्रश्‍न सुटेल का ? तेव्हा एकच मारग आहे, तो म्हणजे 
जीवन शांतपणे समजून घेणं. आता हा विचार कुणाला 
पराभूत वाटेल किवा भारतीय वाटेल- (ठेविले अनंते 
तैसेचि राहावे). तर तसं नाही. जीवन समजून घेणं 
हा शहाण्या माणसांसमोर एक पर्याय असतो. अनेक 
प्रकारचे अन्याय होत असतात, ते व्यक्‍ती म्हणून आपण 
दूरही करायला पाहिजेत. परंतु लिहिताना माझी 


' वाड्याच्या सावल्या '; संकल्पना, दिवाळी, ८६; पृष्ठ क्र. ७९ 


कानी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


१०२९ 
बांधिलकी जीवनाशी आहे. जीवनाहून मोठं काही 
“नाही. कि 
कमलेश : ' मृत्यू ' ही संकल्पना तुम्हाला अथेपू्ण 
वाटत असावी. कारण * रुद्रवर्षा *पासून ' आत्मकथे “- 
पर्यंत अगदी प्रत्येक नाटकात आपण मृत्यू या संकल्पनेला 
महत्त्व दिलेले दिसते. संपुणे मराठी नाट्यसृष्टीत 
मत्यूच्या जाणिवेचा सातत्याने वापर करणारे आपण 
एकमेव नाटककार आहात. इतको तुम्हाला ही 
महत्त्वाची, अथपूर्ण घटना वाटते काय? 
एलकुंचवार : याचं उत्तर द्यायचं तर मला खूप 
आत्मपर बोलावं लागेल. या घटकेला बोलत नाही 
मी. याचं कारण असं को त्याच्यावर पुरेसा मी विचार 
केलेळा नाही. त्याच्यावर पुढं केव्हा तरी लिहीन. परंतु 
मृत्यूची संकल्पना ही मला लहान वयापासून झपाटते 
आहे. मृत्यूबद्दल भीती आणि आकषंण, मृत्यू म्हणजे 
काय असेल ?- याच्याबद्दलचे आकर्षण लहानपणा- 
पासूनचे आहे. त्या विशिष्ट केंद्रविद्भोवती माझं संपूर्ण 
आयुष्य फिरत राह्यलेलं आहे. आपल्या आयुष्यामध्ये 
अटळपणे घडणारी कुठली गोष्ट असेल, तर ती 
मृत्यूची. इतर गोष्टी घडतील किवा घडणार नाहीत, 
यावदल काहीही आपल्याला अंदाज बांधता येत नाही. 
मी यशस्वी होणार, की होणार नाही? या प्रश्‍नाला 
परफेक्ट उत्तर नाही. पण मी मरणार, की मरणार नाही, 
याला मात्र निश्चित उत्तर आहे. मी पाउइचात्त्य तत्त्व- 
ज्ञान बरंच वाचलंय. अस्तित्ववाद तसेच आपल्याकडचा 
चार्वाकही वाचलाय. यात मृत्यूनंतर सगळं संपतं. मृत्यू 
हा एक पूर्णविराम आहे. मृत्यूनंतर सगळं संपलं, कौ 
आधीचं जीवन नलिफाय होतं. जमिनीवरचा पाण्याचा 
थेंब फडक्यानं पुसून टाकावा, तसं आपलं आयुष्य 
पुसलं जातं; हा तो विचारप्रवाह आहे. त्याच्यामुळे फार 
अस्वस्थ व्हायला होतं मला. याच वेळी मी भारतीय 
तत्त्वज्ञान वाचत होतो. आपल्याकडे पुनर्जन्माची कल्पना 
आहे. या दोन्ही प्रकारच्या कल्पनांमध्ये मी बरेच दिवस 
अडकलो होतो. अजूनही आहे. यातून मी निसटलोय 
असं नाही. परंतु वैयक्तिक जीवन जगत असताना मला 
हे प्रश्‍न पडत गेले. निव्वळ बौद्धिक पातळीवर ते पडले 
नाहीत, जेव्हा वैयक्तिक जीवनामध्ये काही घटना 
घडल्या, तेव्हा त्या का घडल्या, त्याच्या पाठीमागचं 
लॉजिक शोधू लागलो मी. त्याच्या मागे निठ्चित 
योजना आहे काय ? याचा मन विचार करू लागलं. जे 


अनुक्रमणिका 


नेवभा'रत । 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


काही चाललं आहे, ते मृत्यूनं संपूर्ण ररबातल होणार, 
ही कल्पना स्वीकारावीक्यी वाटत नाही मला. तसं जर 
असेल, तर जे काही मी जीवन जगलो, त्या संपूर्ण 
जगण्याला, मग ते यशस्वी असो, की अयशस्वी असो, 
त्याला एक तिरुहेशपणा येतो. आज या घटकेला 
तिरुहेशपणा मी स्वीकारत नाही. पूर्वी स्वीकारत असे 
मी. गंमत अश्ली आहे, कमलेश, कौ मृत्यू हा शरीराच्या 
बाहेर असतो आणि बाहेरून तो शरीरावर झडप 
घालतो, हे फार विनोदी वाटतं मला. कारण मृत्यू हा 
आपल्यातच असतो. ज्या क्षणी आपण जन्मतो, आईच्या 
उदरात, त्या क्षणी मृत्यू आपल्याबरोबर असतो. क्विवा 
आपणच खरं म्हणजे मृत्यू असतो. मृत्यूला आपण 
उगाचच आपल्यापेक्षा वेगळं समजतो. त्यामुळे मृत्यू ही 
जीवनापेक्षा वेगळी गोष्ट आहे, असं मला वाटतच नाही. 
एकाच नाण्याच्या या दोन बाजू आहेत. फक्त मला 
एक बाजू दिसते आणि दुसरी दिसत नाही. जगामध्ये 
इतकं अटळपणे घडणारं सत्य दुसरं कोणतंही नाही. 
ज्या क्षणी मी जन्मतो, तेव्हा ती गोष्ट माझ्यातच असते; 

ही कल्पना हाँटिंग आहे, आणि याचा जेव्हा मी शोध 
घ्यायला लागतो, तेव्हा आपण मूळ प्रश्‍नाकडं वळतो, 
असं मला वाटतं. आता हे एका अनिवार्य गरजेतून घडलं 
आहे माझ्या आयुष्यात. ही निकड माझ्या आयुष्यात 
का निर्माण झाली, ते विचारू नका. परंतु तो निर्माण 
झाली. अगदी लहान वयापासून. अर्थात, ती निकड भासू 
नये, म्हणून मी नाना उद्योग केले. नाना प्रकारच्या 
माणसांमध्ये गुंतलो. निरनिराळ्या प्रकारचे व्यवहार 
केले. दारू प्यालो. नको ती कटकट. त्याच्यावर 
विचार नको. पण तो प्रश्‍न काही मला सोडून जात 
नाही. कारण तो माझ्यातच आहे. जसा तो तुमच्यात 
भाहे, तुम्हाला तो जाणवतो कौ नाही, मला माहीत 
नाही. पण तो माझ्यात आहे. आणि तो मला जाण- 
बाया लागला आहे. तेव्हा यापेक्षा मूलभूत आयुष्यात 
दुसरं काहीही नाहो. या प्रश्‍नाचं रहस्य समजून घेणं हे 
फार महत्त्वाचं वाटतं मला. मो स्वत:ला ' नचिकेता 
समजत नाही. परंतु आयुष्यात मला कितीही करिमत 
द्यावी लागली तरी हरकत नाही; पण हे का घडलं? 
मृत्यूनंतर संपतं का ? हे मला कळायला पाहिजे. आता 
हे सगळे प्रश्‍न ' वाडा- भाग ३ ' मध्ये अभय विचारतो. 
पराग माझा 11018४0115. आहे किवा माझा आवाज 
परागच्या मुखातुन निघतो. एकूणच पराग आणि 


व 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


महेश एलकुचवारांशी एक संवाद 


अभय या दोन पात्रांतून माझी सध्याची मनोवस्था 
प्रकट होते 

कमलेश : मिटलेल्या डोळ्यांसमोरच्या अंधारातून 
गार अंधारात वितळून जाताना व्यक्‍तीला कुताथंतेचे 
समाधान वाटणे आवश्यक आहे; असे ' अरण्यातील 
आत्मभान ' या लेखात तुम्ही म्हटलेलं आहे. 

एलकुंचवार : उघडच आहे. मरताना जर मन 
प्रसलन नसेल, आनंदानं भरलेलं तसेल, तर जीवन 
व्यर्थ आहे, असं मला वाटतं. असं कृतार्थ मनाने आणि 
आनंदी मनाने जगणं हा प्रत्येक माणसाचा हक्‍क आहे 
त्या माणसाला बाकी काही मिळो, की न मिळो. तसं 
जगण्यासाठी माणसाला काही बौद्धिक, वैचारिक, 
शारीरिक शिस्त लावून घ्यावी लागते. हे वयाच्या 
५४ व्या वर्षी आता मला कळल्य. जरा उद्यीर झाला; 
पण त्याला काही उपाय नाही. 

कमलेश : नागपुरला आल्याचं मला खूप समाधान 
वाटतंय.,खूप प्रश्‍न मी विचारले तुम्हाला. 

एलकुंचवार : तुम्ही बराच वेळ खर्च करून धडपडत 
इथं आलात, याचं मला ओशाळं वाटतंय. मी फारसं 


र्क 


र 


3 
वैह॑ 'प्राज्ञ' प्रकाशन : र 
र? व तय वि 
रि ज्ञानदेव प 
हि संपादक : व 
वि डॉ० बसंत स० जोशी व 
डू | प्रस्तावना : % 
व; तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
क मूल्य तीस रुपये. र; 
झं लिहा : 


चिटणीस, प्राज्षपाठशाळामंडळ, बाई. 


त थ्करय्याणय्याय्याशय्याःय्याःय्काय्याःााप्काःय्याःय्क ५००? 


अनुक्रमणिका 


ने 


र क "> ०४% > ८०5 र ळक 5०७ रळ 9 


१०३ 


मुलाखतीत देऊ शकलोय असं मला वाटत नाही. यात 
थोडासा माझा स्वार्थ असा आहे, कौ काही एरिआज 
आपल्या बोलण्यातल्या अशा आहेत, को ज्या एरि- 
आजवर मी बोलायचं नाकारलं. याचं कारण असं, कौ 
त्यांच्यावर माझं पुरेसं चिंतन व्हायचंय. पुढे कधी जर 
मी लिहिलं, तर बहुधा या दिशेने मी जाईन. जसं 
मृत्यू या संकल्पनेबद्दल तुम्ही माझ्याशी बोललात. 
त्याच्यावर मी फार थोडं बोललो. पण ती या घटकेला 
माझ्या चिंतनाची असलेली गोष्ट आहे. त्याच्यावर 
माझा पूर्ण विचार झालेला नाही. तसंच इनफिनिटी- 
बद्दल क्रिवा आत्मपर बोलायचं मी नाकारलं; याचं 
कारण असं, की मी बोलेन परंतु त्याचा अ॑नलिटिकल 
अंडरस्टॅडिग माझ्या भोवतीच्या लोकांना कितपत 
आहे, मला माहोत नाही; आणि मौ जेव्हा बोलीन, 
तेव्हा ते अतिशय प्रामाणिक राहील. पण ते करायचं, 
तर मला स्वत:ला एक वैचारिक शिस्त किंवा एक 
वैचारिक उंची गाठणं आवश्‍यक आहे. ती माझ्याकडे 
अजून आली आहे, असं वाटत नाही. ती येईल, तेव्हा 
मी बोलेन. 


3 


० 6 «भे ७७6 ८ ही 


ऱ्य? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञान' (२) 


मे. 


हेरॅकलायटस हा मूळचा एशिया मायनॉरमधील 
ईफिसस ह्या नगराचा. त्याचा जन्म एका प्रतिष्ठित 
कुळात झाला होता. त्याचा जीवनकाळ स्त्रि. पू. ५०० च्या 
सुमाराचा. त्याचे विचार आणि लिखाण समजायला 
अतिशय कठीण होते अश्ली त्याची कुप्रसिद्धी होती. 
ह्यामुळे ' दुर्बोध ' (०95टपा2) आणि ' कोडेबाज 
(र्‍तत]ट) अशी टोपणनावे त्याला देण्यात आली 
होती. त्याच्याविषयीची एक गोष्ट, बहुधा कल्पित 
असलेली, अश्ली : 

“ असे सांगतात को युरिपिडिसने साँक्रेटिसला 
हेरॅकक्‍्लायटसच्या पुस्तकाची एक प्रत दिली आणि 
त्याच्याविषबी तुम्हाला. काय वाटते असे साँक्रेटिसला 
विचारले.” त्याने उत्तर दिले, “ मला जे समजले आहे 
ते अगदी सुरेख आहे; आणि मला जे समजले नाही 
तेही असेच असणार असे मला वाटते. पण त्याच्या 
तळाशी जायला एखादा डेलियन पाणबुड्या हवा.” 

(डायोजिनिस लेशिअस : तत्त्ववेत्त्यांची 

चरित्रे: 11 २२) 

साँंक्रेटिसला हेरॅक्‍लायटसविषयी आदर आणि कौतुक 

होते. पण त्याबरोबरच हेरॅक्लायटसच्या लिखाणाने 

त्याला कोड्यात पडल्यासारखे वाटत होते. नंतरच्या 

अनेक भाष्यकारांची हेरॅक्लायटसविषयी अज्नीच संमिश्र 
वृत्ती असल्याचे आढळते. 

हेरॅक्‍्लायटसच्या ग्रंथांतील अनेक तुकडे टिकून 
राहिले आहेत. पण ते कश्या रीतीने सादर करणे योग्य 
ठरेळ हा मोठाच प्रश्‍न आहे. एक तर ह्या ग्रीक 
लिखाणात अनेक ठिकाणी कोणता पाठ मूळचा म्हणून 
स्वीकारावा हे अनिठिचित आहे. प्राचीन लिखाणाविषयी 
अशी अनिश्चिती नेहमीच असते पण हेरॅक्‍्लायटसच्या 
बाबतीत तिचे प्रमाण अधिक आहे. शिवाय मुख्य प्रश्‍न 


पुं. 


र्‌ग 


आहे तो हा कोहे तुकडे कोणत्या क्रमाने सादर 
करावेत ? अशी कोणतीही रचना घेतली तरी तिच्या- 
मुळे हेरॅक्लायटसच्या समग्र तत्त्वज्ञानाचा एका विशिष्ट 
प्रकारे अथं लावण्यात आला आहे असे ध्वनित होते. 
आणि असा कोणताही सामान्यपणे लावण्यात आलेला 
अर्थ विवाद्य आहे; अभ्यासकांत त्याच्याविषयी मतभेद 
आहेत. ह्यावर कदाचित एक मार्ग असा सुचेल की 
कोणतीही विश्षिष्ट रचना मनात न बाळगता यदृच्छेने 
जो ठरेल त्या क्रमाने हे उतारे सादर करावेत. पण 
हा मार्गही उपलब्ध नाही. कारण हेरॅकलायटस हा 
पद्धतशीरपणे विचार करून जे तत्त्वज्ञान हाती लागेल 
त्याची सुव्यवस्थितपणे मांडणी करणारा. विचारवंत 
नव्हता असे त्यात गृहीत आहे. अनेक अभ्यासक ह्या 
मताचे आहेत. पण' हे मतही विवाद्य आहे. 

ह्या परिस्थितीत हेरॅक्लायटसच्या ग्रंथाचा प्रारंभ 
उद्धृत करण्यापासून सुरुवात करून हा वाद टाळता 
येईल. हा भाग अँरिस्टॉटलने उद्धृत केला आहे : 

“ हेरॅकलायटसच्या लिखाणात विरामचिन्हे देणे 
अवघड असते कारण एखादा शब्द त्याच्या नंतर 
येणार्‍या शब्दप्रयोगासोबत घ्यायचा को अगोदर येणाऱ्या 
शब्दप्रयोगाबरोबर घ्यायचा हे अस्पष्ट असते. उदा., 
आपल्या प्रबंधाच्या प्रारंभीच तो असे म्हणतो : 

हा वृत्तान्त आहे प्रमाण चिरंतनपणे तो माणसांना 
अनाकलनीय ठरतो. येथे ' चिरंतनपणे कशाबरोबर 
घ्यावे हे अस्पष्ट आहे. 1 

(अंरिस्टॉटल, ऱ्हेटरिक : १ १४०७ 0 १४-१८) 

हिपॉलिटस आणि सेक्स्टस इम्पिरिकस ह्यांच्यात 
एक अधिक दीघ उतारा अवशिष्ट आहे. सेक्स्टस 
इम्पिरिकसमधील उतारा असा : 

*“ निसर्गाविषयीच्या आपल्या लिखाणाच्या प्रारंभी, 


*या लेखाचा पहिला भाग एप्रिल-मे-जून ९४ या अंकात प्रकाशित झाला. हा दुसरा भाग. 


1 इंग्रजी वाक्य असे आहे; ' 0! 1158 


॥॥७९०५॥७1९॥८॥01॥.' 


अनुक्रमणिका 


त८८ळञापयॉ. ॥४॥1८॥ 10158 ठाल्९्लाः 


- संपादक 
11011 1) 10९८ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाइ 


प्राचीन ग्रोक तत्त्वज्ञान (२) 


परिसराचा कोणत्या तरी प्रकारे 
हेरॅकक्‍लायटस म्हणतो : 

* हा वृत्तान्त आहे प्रमाण चिरंतनपणे तो माणसांना 
अनाकलनीय ठरतो, तो ऐकण्याच्या पूर्वीही आणि 
त्यांनी तो प्रथम ऐकल्यानंतरही. कारण जरी सर्व 
गोष्टी ह्या वृत्तान्ताला अनुसरून घडून येतात तरी 
जेव्हा मी प्रत्येक गोष्टीचे तिच्या प्रकृतीला अनुसरून 
विभाजन करतो आणि ती कशी आहे हे सांगतो तेव्हा 
ज्या शब्दांचे आणि कृत्यांचे मो विवरण करतो त्यांची 


प्रचोती घेताना ते नवशिक्यांसारखे असतात. इतर ' 


माणसे, ज्याप्रमाणे ती झोपलेली असताना आपण काय 
करीत आहोत हे विसरतात, त्याप्रमाणे ती जागी 
असतानाही आपण काय करीत आहोत हे ध्यानात 
घेऊ शकत नाहीत.' ( 3.१ ) 

अशा रीतीने आपण जी काही कृती करतो किंवा 
जो काही विचार करतो ते सवे त्या दिव्य वत्तान्तात 
सहभागीं होण्यावर अवलंबून असते असे स्पष्टपणे प्रति- 
पादन केल्यावर ( किवा सिद्ध केल्यावर ) तो आपले 
विवेचन चालू ठेवतो आणि थोड्याच वेळात त्यात ही 
भर घालतो: 

* त्य़ा कारणास्तव जे सामान्य आहे त्याला आपण 
अनसरले पाहिजे (जे सावंत्रिक आहे त्याला आपण 
अनसरले पाहिजे कारण सामान्य ' म्हणजे “ सारवंत्रिक 
- युनिव्ह्संल). पण जरी हा वृत्तान्त सामान्य असला 
तरी माणसे अज्ा रीतीने जगतात की जणू काय त्यांचे 
स्वत:चे असे आकलन असते.' (3.२) 

[सेक्स्टस इम्पिरिकस, गणितज्ञांविरुद्ध 

शया (१३२-१३३) ] 
हेरॅक्लायटसच्या सिद्धान्तांचे ऐतिहासिक दृष्ट्या 
विवेचन करणारे पहिले लिखाण हिपॉलिटसच्या ' सर्व 


पाखंडांचे खंडन ' ह्या ग्रंथात आढळते. हंरक्लायटसच्या, 


प्रमख संकल्पनांचे त्याने एकत्रितपणे विवरण केले आहे 

“ हेरॅक्लायटस असे म्हणतो, की विश्‍व विभाज्य 
आणि अविभाज्य आहे, ते जनित आणि अज आहे, 
मत्यं आणि अमर्त्य आहे, ते शब्द ( वर्ड ) आहे आणि 
नित्य आहे, पिता आणि पुत्र आहे, ते ईश्‍वर आणि 


न्याय आहे 
“ माझे म्हणणे न ऐकता तो वृत्तान्त ऐएंकळा तर 


सर्व वस्तू एक आहेत असे मानणे शहाणपणाचे ठरेल.' 


(8.५०) 
न. भा. १४ 


अनुक्रमणिका 


दसा 


असे हेरॅक्लायटस म्हणतो, प्रत्येक माणूस ह्याविषयी 
अज्ञानी असतो आणि ह्याच्याशी सहमतनसतो ही 
गोष्ट तो अशी मांडतो : ते (विश्व) स्वत:पासून 
भिन्न असण्याद्वारा स्वतःशी संवादी कसे असते- 
धनुष्य किवा वीणा ( ह्यांची दोरी, तार) जशी मागे 
वळवून जोडलेली असते तसे ते असते ह्याचे त्यांना 
आकलन नसते. (3.५१) 

हा वृत्तान्त म्हणजे विइव असल्यामुळे आणि नित्य 
असल्यामुळे नेहमीच अस्तित्वात असतो हो गोष्ट तो 
अशी सांगतो : 

“ हा वृत्तान्त आहे प्रमाण चिरंतनपणे तो माणसांना 
अनाकलनीय ठरतो. तो ऐकण्याच्या पूर्वीही आणि तो 
प्रथम ऐंकल्यानंतरही. कारण जरी सवं गोष्टी ह्या 
वृत्तात्ताला अनुसरून घडून येतात तरी जेव्हा मी 
प्रत्येक गोष्टीचे तिच्या प्रकृतीला अनुसरून विभाजन 
करतो आणि ती कक्ली आहे हे सांगतो तेव्हा ज्या 
शब्दांचे आणि कृत्यांचे मी विवरण करतो त्यांचो 
प्रचीती घेताना ते नवशिक्‍्यासारखे असतात. इतर 
माणसे ज्याप्रमाणे ती झोपळेली असताना आपण काय 
करीत आहोत हे विसरतात त्याप्रमाणे ती जागी 
असतानाही आपण काय करीत आहोत हे ध्यानात घेऊ 
शकत नाहीत.' ( 3.१) क 

हे विश्व एक मूल आहे आणि सर्व गोष्टींचा 
चिरंतन कालापर्यंतचा चिरंतन असा अधिपती आहे हे 
तो असे मांडतो : “* नित्यता हे एक खेळत असलेले मल 
आहे, सोंगट्यांनी खेळणारे; (तिचे) राज्य हे मलाचे 
ज्य आहे.' (3.५२) 

जे, जे उत्पन्न झाले आहे त्याचा पिता जनित 
असतो आणि अज असलो, तो निमिती असतो आणि 
निर्माता असतो ह्याविषयीचे त्याचे वचन असे आहे : 

“युद्ध हा सर्वांचा पिता, राजा आहे. काही जण 
देव आहेत हे ते दाखवून देते, तर काही जण माणसे 
आहेत असे दाखवून द्वेते. काही जणांना ते गुलाम 
बनविते तर काही जणांना स्वतंत्र बनविते. ( 3.५३) 

देव माणसांना प्रतीत होत नाही, अदृश्य, अज्ञात 
राहतो ही गोष्ट तो अश्ली सांगतो: 

' अप्रतीत असणारे संबंध ते प्रतीत असणाऱ्या 
संबंधांहून अधिक चांगले असतात.' (3.५४) 
(म्हणजे) देवाच्या सामर्थ्याचा जो अज्ञात, अदृश्य 
भाग असतो त्याची त्याच्या ज्ञात भागापेक्षा तो अधिक 


० 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


त चश 


रू, 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


१०६ 


प्रशंसा आणि कोतुक करतो. देवाचे दश्षंन माणसाला 
होऊ शकते, त्याचे स्वरूप अज्ञेय नाहो हे तो पुढील 
शब्दांत सांगतो : 

“ ज्या गोष्टींचे दृष्टीने आणि श्रवणाने ज्ञान होते 
त्यांचा मो अधिक सन्मान करतो.' (5.५५) 

(म्हणजे) जे दृश्य आहे त्याचा जे अद्ृव्य राहते 
त्याच्याहून (अधिक सन्मान करतो.) हीच गोष्ट त्याच्या 
पुढील शब्दांवरून कळून येते : 

“ जे दृश्य असते त्याच्याविषयीच्या माणसांच्या 
ज्ञानाच्या बाबतीत ती फसविलो जातात- जसा होमर 
फसविला गेला होता त्याप्रमाणे; आणि होमर तर सर्व 
ग्रीकांत अधिक शहाणा होता. कारण काही मूळे उवा 
मारीत होतो; त्यांनी त्याला असे बोळून फसविले : 
“जे आम्ही पाहिले आणि पकडले ते आम्ही मागे 
सोडून जात आहोत; पण जे आम्ही पाहिले नाही 
आणि पकडले नाही ते आम्ही आमच्या सोबत नेत 
आहोत.' (3.५६) 

अह्या रीतीने हेरॅक्लायटस दृद्य आणि अदृश्य 
यांना, जणू काय दृष्य आणि अदृश्य एकच आहेत असे 
मानणे भाग असल्याप्रमाणे, समान दर्जा आणि सन्मान 
बहाल करतो. कारण, तो म्हणतो, 

अप्रतीत असणारे संबंध हे प्रतीत असणाऱ्या 
संबंधांहून अधिक चांगळे असतात. (3.५४ ) 

आणि 

* ज्या गोष्टींचे दृष्टीने आणि श्रवणाने ज्ञान होते 
त्यांचा मी अधिक सन्मान करतो.! (3.५५ ) 

( म्हणजे ज्ञानेन्द्रियांनी ) - आणि जे अप्रतीत असते 
त्याचा तो अधिक सन्मान करीत नाही. 

ह्यामुळे हेरॅक्लायटस असे मानतो कौ तम आणि 
प्रकाश, वाईट आणि चांगले ही भिन्न नसतात ; ती 


एकच असतात. उदा., तो हेसियडळा, दिवस आणि 


रात्र यांचे ज्ञान नसल्यावदूळ दुषण देतो- कारण दिवस ' 


आणि रात्र हो, तो म्हणतो, एकच असतात. हो गोष्ट 
तो अक्षी मांडतो : 

* बहुतेक जणांचा हेसियड शिक्षक आहे. (म्हणजे) 
ज्याला दिवस आणि रात्र यांची ओळख नव्ह्ती त्याला 
सर्वात अधिक ज्ञान आहे अशी त्यांची खात्री आहे- 
कारण ते ( म्हणजे दिवस व रात्र ) एकच आहेत. 
(8.५७) 

त्याचप्रमाणे चांगले आणि वाईट एकच आहे. उदा., 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


हेरॅक्‍्छायटस म्हणतो की डॉक्टर ( उपचार म्हणून ) 
रोग्यांच्या शरीराची कापाकापी करतात, रक्‍तस्राव 
घडवून आणतात आणि त्याला भयंकर यातना देतात 
आणि त्यांची सवतोपरी प्रशंसा करण्यात येते. पण 
रोग्यांकडून मोबदला घेण्याला ते पात्र नसतात कारण 
रोगामुळे जे परिणाम घडून येतात तसेच डॉक्टरही 
घडवून आणीत असतात. (8.५८ ) तसेच जे सरळ 
असते आणि जे पिळवटलेले असते ते एकच असते असे 
तो म्हणतो : 

लोकर पिजणारी जी फणी असते तिचा मार्ग, तो 
म्हणतो, सरळ आणि वेडावाकडा असतो. (5.५९ ) 

कापड साफ व घट्ट करणार्‍या कारागिराच्या 
( फुलर ) हुकानात दाब देण्यासाठी मळसूत्रावर 
चालणारे जे अवजार वापरण्यात येते (स्क्रू-प्रेस) त्याचा 
मार्ग सरळ आणि वक्र असतो असे तो म्हणतो, कारण 
ते अवजार एकाच वेळी वरच्या दिशेला जात असते 
आणि वर्तुळात फिरत असते. ( ते फिरत फिरत वर 
जाते.) ह्या दोन गती म्हणजे एकच गती असते आणि 
वर आणि खाली हे एकच असते. 

वर जाणारा मार्ग आणि खाली येणारा मार्ग हा 
एकच असतो. (3.६०) आणि तो म्हणतो को जे 
दूषित आहे आणि जे शुद्ध आहे ते एकच आहे आणि 
पेय (पाणी) आणि अपेय (पाणी) एकच असते. 

समुद्र, तो म्हणतो, म्हणजे सर्वांत शुद्ध आणि 
सर्वांत प्रदूषित पाणी आहे. मासे घेतले तर त्यांच्या 
दृष्टीने ते पेय आणि जीवन-धारक आहे; माणसांसाठी 
अपेय आणि मरण ओढवणारे आहे. (3.६१) 

आणि अमत्यं हे मर्त्य आहेत आणि मंत्ये अमत्ये 
आहेत असे तो स्पष्टपणे पुढील शब्दांत सांगतो : 

अमत्ये मत्ये आहेत आणि मत्यं अमर्त्य आहेत : ते 
आपले मरण जगत असतात आणि आपले जीवन मरत 
असतात. (3.६२) 

खया ह्या दृश्य शरीराद्वारा (फ्लेश) आपण जन्माला 
येतो त्याचे पुनरुत्थान ( रेसरेक्शन ) होते असे तो 
म्हणतो आणि ईवर ह्या उनरुत्यानाचे कारण आहे हे 
ज्ञान त्याला आहे. तो म्हणतो, 

असे म्हणतात को ते उठून उभे राहतात आणि जे 
जिवंत आहेत व मृत आहे 
बनतात. (38-६३) 

(येथे हिपॉलिटस हा ख्त्रिश्‍चन 
ध्यानात घेतली पाहिजे.) 


त त्यांचे जागरूक पालक' 


होता हो गोष्ट 
आणि तो जो की|ह्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


- र 
ह्वारा प्राजपाठशाळामडळ, वाड 


प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञान (२) 


जगाचा, आणि जगातील सर्वे गोष्टींचा निवाडा हा 
भग्नीकडून घडून येतो : कारण, 
अग्नी, तो म्हणतो, येईल, निवाडा करील आणि 
सर्वांचे अपराध शाबीत करील. ( 
तो म्हणतो कौ हा अग्नी वृद्धिमान आहे, 
व्यवस्थापनाचे तो कारण आहे 
मांडतो : 
अदानी सर्व गोष्टींना योग्य मार्गाने नेतो. (3.६४). 
(म्हणजे सर्व गोष्टींचे दिग्दर्शन करतो). ' अशनी ' 
ह्याचा अर्थ चिरंतन अग्नी असा तो घेतो. ह्या अग्नीला 
तो गरज (किवा आकांक्षा) आणि तृप्ती म्हणतो. 
(8. ५६) [जग प्रस्थापित करणे ही त्याच्या म्हुणण्या- 
प्रमाणे गरज आहे आणि प्रल्याग्नी ( कॉन्फ्लेग्रेशन) ही 
तृप्ती आहे.] 
पुढील उताऱ्यात त्याने आपला सर्व विचार मांडला 
आहे आणि ह्याबरोबरच नोएटस ह्याच्या पंथाचे मतही 
त्यात आले आहे. हा नोएटस ख्रिस्ताचा शिष्य नसून 
हेरॅक्‍्लायटसचा शिष्य आहे हे मी थोडक्यात दाखवून 
दिले आहे. कारण हे जे निमित विव आहे तो स्वत:च 
निर्माता आहे, ते स्वतःचे सर्जक आहे असे तो म्हणतो: 
“ ईद्वर हा दिवस आणि रात्र आहे, हिवाळा आणि 
उन्हाळा आहे, युद्ध आणि ज्ञांतता आहे, समृद्धी आणि 
दुभिक्ष आहे (सर्वे विरोधी गोष्टी आहे - असा त्याचा 
अर्थ आहे.) ज्याप्रमाणे ऑलिव्ह तेलाचे (वेगवेगळ्या) 
सुगंधी द्रव्यात मिश्रण केले असता, त्या त्या सुगंधाचे 
नाव त्याला प्राप्त होते त्याप्रमाणे तो स्थित्यंतर पावत 
असतो. (13.६७) 
नोएटसचे निर्बुद्ध अनुयायी आणि त्याच्या पंथाचे 
समर्थक आपण हेरॅक्‍्लायटसचे शिष्य आहोत हे अमान्य 
करीत असले तरी जेव्हा ते नोएटसची मते स्वीकारतात 
तेव्हा ते हेरॅक्लायटसच्या मतांचाच अनुवाद करीत 
असतात हे स्पष्ट आहे 
( हिप्पॉलिटस, सर्व पाखंडांचे खंडन 13. 13- 
-»9) 
डायोजिनिस लेशियसने लिहिलेल्या हेरॅकलायटसच्या 
चरित्रात त्याच्या मतांचा सारांश, समर्थक उद्धरणे 
देऊन आणि विवरण करून मांडण्यात आला आहे. 
* हेरॅक्लायटस ब्लॉसनचा पुत्र ( किवा कित्येकांच्या 
म्हणण्याप्रमाणे हेरॅकॉंनचा पुत्र) हा मूळचा एफिससचा 
होता. त्याचे जीवन ६९ व्या ऑलिम्पिअडच्या सुमारास 
व्यतीत झाले. ( स्त्रि. पू. ५०४/५०१ ) असामान्य 


विदवाच्या 
. हो गोष्ट तो अज्ली 


१०७ 


ओद्वत्य आणि इतरांविषयीचा तुच्छताभाव ही त्याची 
वैशिष्ट्ये होती. हे त्याच्या प्रबंधावरून स्पष्ट होते. 
त्यात तो म्हणतो : 

“ खूप विद्ृत्ता कुणाला अक्कल शिकवीत नाही- 
तसे असते तर तिने हेसिअड आणि पायथंगोरस, तसेच 
झेनोफेनिस आणि हेकेटिअस ह्यांना ती शिकवली 
असती. (3, ४० ) 

कारण तो म्हणतो की शहाणपण (प्रज्ञान) हे एक 
असते आणि सवं गोष्टी सर्व गोष्टींतून कशा व्यवस्थित- 
पणे नेल्या जातात ह्याचे आकलन त्याला असते. 
(3. ४१ ) आणि तो म्हणतो को होमरला खेळातून 
हाकलून लावून फटके मारणे योग्य ठरळे असते आणि 
आकिलाकसहो ह्याच पात्रतेचा होता. (3. ४२) तो 
असेही म्हणतो को, 

तुम्ही जाळपोळ विझविता त्यापेक्षाही अधिक 
त्वरेने हिसा विझविली पाहिजे. ( 3. ४३ ) आणि 

आपल्या नगराच्या तटबंदीचे संरक्षण करण्यासाठी 
माणसे लढतात त्याप्रमाणे कायद्याच्या संरक्षणासाठी 
माणसांनी लढले पाहिजे. (8. ४४ ) आपला मित्र 
हर्मोडोरस ह्याला एफिसस शहराच्या नागरिकांनी 
हद््पार केले म्हणून त्यांच्यावर त्याने हल्ला चढविला : 

एफिससच्या सर्वे नागरिकांना, 
नागरिकापर्यंतच्या प्रत्येक नागरिकाला फाशी देणे योग्य 
ठरेल. त्यांनी आता शहूर तरुणांवर सोपवावे. कारण 
त्यांच्यातील सर्वोत्कृष्ट माणूस जो हर्मोडोरस त्याला, 
“ आमच्यातला कुणी एक सर्वोत्कृष्ट असता कामा नये; 
असा कुणी असला, तर त्याने दुसरीकडे कुठे तरी, अन्य 
माणसांच्या संगतीत असावे असे म्हणून हद्पार केले.' 
(5.१२१) 

जेव्हा त्यांनी त्याला आपल्यासाठी कायदे रचायला 
सांगितले तेव्हा त्याने ते अमान्य केले. त्याने कारण 
दिले ते असे कौ शहरावर एका दुष्ट घटनेचा अगो- 
दरच अंमल होता. तो आ्टीमसच्या मंदिरात निवृत्त 
झाला आणि मुलांबरोबर सोंगट्या खेळू लागला. 
जेव्हा एफिससचे काही नागरिक त्याच्याभोवती गोळा 
झाले. तेव्हा तो म्हणाला, ' तुम्हो हे बघत का राहिला 
आहात? तुमच्याबरोबर राजकारणाच्या खेळो करण्या- 
पेक्षा हे अधिक चांगले नाही का?' 

अखेरीस तो माणूसद्वेष्टा बनला. त्याने शहराचा 
त्याग केला आणि तो पववतावर राहू लागला. वनस्पती 


 £ गभ 


1 


त्यांतील दोंवटच्या _ 


ग, ९४ 


अफ्ष्णत > 


र्ट 


ष्< > नवभारत 


न्« ह अमृतमहोत्सवी, 
चू. व्ष. 
"चश 


48. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


) 


> चळ 


र्र 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


१०८ 


आणि कंदमुळे असा त्याचा आहार होता. ह्यामुळे 
त्याला जलोदराचा विकार जडला आणि तो शहरात 
परतला. त्याने भिषगांना आपल्या नेहमीच्या, कोडी 
घालण्याच्या पद्धतीने विचारले : ' तुम्ही वादळी पाव- 
साचे अवषणात रूपांतर करू शकाल का ? जेव्हा 
त्यांना ह्या प्रश्‍नाचा बोध झाला नाही तेव्हा त्याने 
स्वत:ला गोठ्यात (गोवऱ्यांत) पुरून घेतले. त्यांच्या 
धगोने जलोदराची वाफ होऊन जाईल अशी त्याला 
आशा होती. पण ह्या उपायानेही त्याला यक्ष आले 
नाही व वयाच्या साठाव्या वर्षी तो मरण पावला. 
लहान असल्यापासुन त्याचे व्यक्तिमत्त्व लक्षणीय 
होते. तरुण असताना आपल्याला यःिकचितही ज्ञान 
नाही असे तो म्हणत असे पण तो प्रोढ झाला तेव्हा 
त्याने सर्व शिकून घेतले होते. त्याने कुणाचेही शिष्यत्व 
पत्करले नव्हते. पण आपण स्वत:च (प्रश्‍नांची) शोध 
घेत होतो आणि आपणं स्वतःपासुनच सर्व शिकलो 
असे त्याने म्हटले आहे. सोशनने असे निवेदन केले 
आहे को कित्येकांच्या म्हणण्याप्रमाणे, तो झेनोफेनिसचा 
शिष्य होता आणि ऑरिस्टोने आपल्या ' हेरॅक्‍्ळायटस- 
विषयी * ह्या पुस्तकात असे म्हटले आहे को त्याचा 
जलोदराचा विकार प्रत्यक्षात बरा झाला होता आणि 
कुठल्या तरी दुसर्‍याच रोगाने त्याचा मृत्यू झाला. 
हिप्पोबोटसनेही असेच विधान केले आहे. 
त्याचा जो ग्रंथ प्रचलित आहे तो त्याचा सर्वसाधा- 
रण रोख पाहता निसर्गाविषयीचा आहे. पण तो तीन 
अध्यायांत विभागलेला आहे- एक विठवाविषयी आहे, 
दुसरा राजनीतीविषयी आणि तिसरा देवशास्त्राविषयी 
(थिआऑलॉजी) आहे. हा ग्रंथ त्याने आटटेमिसच्या 
मंदिरात ठेवळा. एक तर तो प्रबळ व्यक्‍तींना उपलब्ध 
होत राहावा आणि सर्वसामान्य लोकांच्या तुच्छतेचा 
सहजपणे विषय होऊ नये हे त्याचे कारण होते. 
टायमनने त्याचे एक चित्र रेखाटले आहे ते असे : 
त्यांच्यामधून उठला हेरॅक्लायटस, विडंबक, जन- 
सामाल्यांचा / प्रवर निंदक, कोडी घालण्यात 
पटाईत... 
थिओफ्रॅस्टसने असे म्हटले आहे को त्याच्या स्वच्छंदी 
स्वभावामुळे .त्याने काही गोष्टी अधवटपणे लिहिल्या 
आहेत आणि इतर काही गोष्टींविषयी वेगवेगळया 
वेळी भिन्न स्वख्पाचे लिखाण केले आहे. अँटिस्थेनीसने 
त्याच्या ओद्धत्याची खूण म्हणून आपल्या ' वारसा 
ह्या पुस्तकात असे नमूद केळे आहे को त्याने आपल्या 


अनुक्रमणिका 


नेवभा'रंत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


भावासाठी आपले राज्यपद सोडून दिले. त्याच्या 
ग्रंथाची इतकी थोर कोर्ती झाली को त्याच्यातून 
* हेरॅक्लायटसवादी ? म्हणून ओळखण्यात येणारे त्याचे 
अनुयायी निर्माण झाले. 

त्याची मते, सर्वसाधारणपणे अक्षी होती : सर्वे 
वस्तु अग्नीच्या बनलेल्या आहेत आणि त्यांचे अग्नीमध्ये 
विसजंन होते. सवं वस्तू भवितव्यतेला (फेट) अनुसरून 
अस्तित्वात येतात आणि विरोधी वस्तूत ख्पांतर 
पावण्याच्या (प्रक्रियेद्वारा) स्व अस्तित्वात असलेल्या 
वस्तु एकत्र जुळलेल्या असतात. सर्व वस्तू आत्म्यांनी 
आणि चेतन्यतत्त्वांनी आणि (स्पिरिट्स). ओतप्रोत 
भरलेल्या असतात. जगात घडून येणार्‍या सवे घटनां- 
विषयीही त्याने विधाने केळी आहेत आणि सूर्याचे जे 
आकारमान प्रतीत होते तेच त्याचे आकारमान आहे 
असे त्याने म्हटले आहे. त्याने असेही विधान केले आहे: 

जरी तुम्ही प्रत्येक मार्गाने प्रवास करीत राहिला 
तरी आत्म्याच्या सीमा तुम्हाला आढळणार नाहीत, 
इतका त्याचा खोल वृत्तान्त आहे. ( 3. ५४ ) कल्पना 
म्हणजे एक प्रकारचा अपस्मार आहे आणि दृष्टी 
मिथ्या ज्ञान देते असे त्याने म्हटले आहे. आपल्या 
प्रबंधात कधीकधी तो चमकदारपणे आणि स्पष्टपणे 
लिहितो. त्यामुळे अत्यंत मठ्ठ वाचकही त्याचे म्हणणे 
समजू शकतात आणि त्यांचा आत्मिक विकास होतो. 
संक्षेप आणि भारदस्तपणा ह्या गुणांत त्याची शेली 
अतुलनीय आहे. 

त्याच्या सिद्धान्तांचा तपशील असा आहे : अग्नी हे 
मूलद्रव्य आहे आणि सर्व वस्तु म्हणजे अग्नीबद्दल 
केलेले विनिमय आहेत ( म्हणजे अग्नीची भिन्न रूपे 
आहेत). (3.९०) आणि ती विरलीकरण आणि 
घनीकरण ह्यांतून सिद्ध होतात ( पण तो स्पष्टपणे 
काहीच मांडत नाही.). सर्व वस्तू विरोधातुन घडत 
असतात आणि विइव नदीप्रमाणे वाहत असते. (8.१२) 
विद्व सान्त आहे आणि जग एक आहे. ते अग्नीपासून 
जन्माला येते आणि अग्नी त्याचे भक्षण करतो; सबंध 
काल घेतला तर ठरेलेल्या कालावधीत (कल्पांत ) हे 
आलटूनपालटून घडत राहते. आणि हे सारे भवि- 
तव्यतेला अनुसरून घडते. 

विरोधी तत्त्वे घेतंली तर ज्याची परिणती जननात 
होते त्याला तो युद्ध आणि कलह म्हणतो आणि ज्याची 
परिणती प्रल्याग्नीत होते त्याला तो अनमती ] 


2 ग 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क्व धि 


| अमृतमहोत्सवी 
अः त 
“न ुलपतमह 


2233 वर्ष 
7 थत 


ग 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञान (२) 


१९०९ 


शांतता म्हणतो. बद्ल हा वर आणि खाली जाणारा चढत जाते तेव्हा त्याचा परिणाम म्हणून हिवाळा 


मार्ग आहे (83-६०) आणि त्याला अनुसरून जगाची 
उत्पत्ती होते. कारण अग्नी सधन होत जातो तसा आदर 
बनतो आणि तो दाट झाला कौ (त्याचे) जल बनते; 
पाणी घनीभूत झाले की त्याचे स्थित्यंतर मातीमध्ये 
होते- हा खाली जाणारा मार्ग आहे. मग परत माती 
विरघळते आणि त्यापासून पाणी अस्तित्वात येते 
आणि पाण्यापासून इतर सर्व बनत असते - ( समुद्रा- 
पासून बाहेर पडणाऱ्या उच्छ्वासांशी जवळजवळ सर्व 
वस्तूंचा संबंध तो जोडतो. )- हा खाली नेणारा 
मागं. 

पृथ्वी आणि समुद्र यांच्यापासून उच्छ्वास बाहेर 
पडत असतात; त्यांतील काही तेजस्वी आणि शुद्ध 
असतात तर काही कृष्ण (तमोमय) असतात. तेजस्वी 
उच्छूवासांमुळे अग्नीमध्ये वाढ होते, इतरांमुळे आद्र- 
तत्त्वात वाढ होते. सभोवतालचे जे आकाश आहे त्याचे 
स्वरूप काय आहे हे तो दाखवीत नाही. पण (त्याच्या 
म्हणण्याप्रमाणे) त्याच्यात खोलगट भाग 'वाट्या 
आहेत आणि हे भाग आपल्या सामोरे आहेत. तेजस्वी 
उच्छ्वास त्यांच्यात गोळा होतात आणि त्यातून 
ज्वाळा निर्माण होतात. हे आकाशस्थ ग्रहगोल होत. 
सुर्याची ज्वाळा सर्वांत तेजस्वी आणि उष्ण असते. 
कारण इतर ग्रह॒गोल पृथ्वीपासून अधिक दूर आहेत 
आणि म्हणून त्यांच्यापासून कमी प्रकाशा आणि 
उष्णता लाभते. पण चंद्र जरी पृथ्वीला अधिक 
जवळ असला तरी तो शुद्ध प्रदेशातून प्रबास करीत 
नाही. सूय पारदर्शक आणि अविशुद्ध अश्या प्रदेशात 
आहे आणि तो आपल्यापासून प्रमाणबद्ध असे अंतर 
राखतो. तो अधिक उष्णता व प्रकाश देतो ह्याचे हे 
कारण आहे. ही भांडी जेव्हा वरच्या बाजूला वळतात 
तेव्हा सूय आणि चंद्र ह्यांना ग्रहण लागते. चंद्रामध्ये 
आकाराचे जे मासिक बदल होतात ते हे भांडे सावकाश 
वळत असते. म्हणून दिवस आणि रात्र, महिने, 
क्रतू, वर्षे, पाऊस, वारे इत्यादी सवे वेगवेगळ्या 
उच्छवासांमळे घडन येतात. कारण जेव्हा सूर्याच्या 
वर्तुळात तेजस्वी उच्छवास उफाळून त्याच्या ज्वाला 
बनतात तेव्हा दिवस असतो आणि त्यांच्या विरोधी 
उच्छूवास जेव्हा वरचढ होतात तेव्हा रात्र होते. ह्या 
तेजापासुन लाभणारी उष्णता जेव्हा वाढते तेव्हा 
उन्हाळा असतो आणि जेव्हा काळोखातून आद्रता वर 


अनुक्रमणिका 


होतो. 

ह्याच रीतीने इतर नैसगिक घटनांचेही तो स्पष्टी- 
करण करतो पण पृथ्वीचे स्वरूप कसे आहे किवा ह्या 
वाट्या म्हणजे काय आहे ह्याविषयीही तो काही 
वोलत नाही. त्याची मते अशी होती. 

साँक्रेटिसविषयीची, आणि हा (हेरॅक्लायटसचा ) 
प्रबंध त्याने पाहिला तेव्हा तो काय म्हणाला- 
अँरिस्टोच्या म्हणण्याप्रमाणे हा प्रबंध त्याला युरिपिडीस- 
कडून मिळाला होता- ह्याची गोष्ट साँक्रेटिसच्या 
चरित्रात सांगितली आहे. पण व्याकरणकार सेल्युकस 
असे म्हणतो को क्रॉटोनने आपल्या * पाणबुड्या ह्या 
ग्रंथात असे विधान केले आहे की क्रेटिस म्हणून कुणो 
एकाने हे पुस्तक प्रथम ग्रीसमध्ये आणले आणि 
* त्याच्यात बुडून मरायचे नसेल तर त्यासाठी 
एखादा डेलिअन पाणबुड्याच लागेल ' हे विधान त्याने 
केले. काहींनी ह्या ग्रंथाला ' विद्या ! (म्य॒झिस) असे 
नाव दिले आहे तर काहींनी ' निसर्गाविषयी ! असे 
त्याचे नामाभिधान केळे आहे. डियोडोटस त्याला 
म्हणतो : 

जीवनसाध्यांकडे नेणारा एक मार्ग 
इतर त्याला ' निर्णय ', “* शिष्टाचार ', ' वळणे 
* एक जग, जे सर्वांसाठी आहे ' अश्नी अनेक नावे देतात. 

डेमेट्रिसने आपल्या “ समार्थक शब्द ' ह्या पुस्त- 
कात असे म्हटले आहे कौ जरी अथीनिअन लोकांमध्ये 
त्याची मोठी प्रतिष्ठा होती तरी तो त्यांचा तिरस्कार 
करीत असे, आणि जरी तो एफिसिअन्सचा तिटकारा 
करीत असे तरी ते त्याला परिचित असल्यामुळे त्यांना 
तो अधिक पसंत करीत असे. फॅलेरॉनच्या डेमेट्रिअसनेही 
* सॉक्रेटिसचे आत्मसम्थन ' ह्या आपल्या पुस्तकात 
त्याचा निर्देश केला आहे. अनेक जणांनी त्याच्या ग्रंथाचे 
निरूपण करण्याचा प्रयत्न केला आहे: अँटिस्थेनीस, 
पाँंटसचा हेरॅक्लायडस , क्लिअन्थिस, स्टोइकपंथी 
स्फौरस, पॉसानियास ' (ज्याला हेरॅक्लायसपंथी म्हणत), 
निकोमिडिस, डायानोसिअस - आणि व्याकरणकार 
डायाडोटस. हा म्हणत असे, कौ (हेरॅक्लायटसचा ) 
हा ग्रंथ निसर्गाविषयीचा नाही तर तो राजतीती- 
विषयीचा आहे आणि त्यात निसर्गाविषयी जी विधाने 
आली आहेत ती उदाहरणादाखल आली आहेत. 


हिरॉनिमसने असे म्हटले ची 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


रत 7). 3७ 
४ ५६५ क 
॥" नवभारत च 
ष्ट डे ७५ ्ै 
छि अमतमहोत्सवी ण्‌ ग 
*€५*६अग्ृतमहोत्स 


गि 


र्न शप भू ४ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


११० 
सवंता करणार्‍या स्किथिनस ह्या कवीने त्याचा वृत्तान्त 
पद्यात सांडण्याचा प्रयत्न केला होता. र 
(डायोजिनिस लेशिअस : तत्त्ववेत्त्यांची चरित्रे 
12 १-३, ५-१२, १५) 
ओऔंता जॉन स्टोबिअसच्या ' संग्रहा'तील ( अँन्थॉलॉजी ) 
हेरॅक्लायटसची उद्धरणे (किवा हेरॅक्‍्लायटसची म्हणून 
मानण्यात आलेली उद्धरणे) पाहूया : 
ज्यांचे म्हणून मी वृत्तान्त ऐकले आहेत त्यांतील 
कुणीही, शहाणपण हे सर्व वस्तूंहन वेगळे असते हे 
ओळखण्याच्या जवळपास आलेला नाही. (5.१ ०८) 
मूखपणा लोकांपुढे उघडा करण्यापेक्षा दडविलेला 
"९०0 
त ह लगे, ते सर्व मिळणे माणसांच्या दृष्टीने 
इष्ट नसते. (3.११०) चि 
आजारामुळे आरोग्य, भुकेमुळे रेलचेल, आणि 
थकव्यामुळे विश्रांती गोड आणि चांगली ठरते. 
(5-१११) व | 
मितव्यवहार हा सर्वोत्कृष्ट गुण होय. आणि स्‌त्य 
बोलण्यात व निसर्गाला अनुसरून जाणीवपूर्वक वर्तन 
करण्यात शहाणपण असते. (3.११२) 
विचार करणे सर्वांना समान असते. (3-.११२३ ) 
सुज्ञेपणे बोळणे करीत जे सर्वांना समान आहे 
त्यावर भिस्त ठेवावी, - ज्याप्रमाणे ( एखादे ) नगर 
आपल्या कायद्यांवर भिस्त ठेवते त्याप्रमाणे- त्याहुनही 
अधिक भिस्त ठेवून (वागावे.) कारण सर्व मानवी 
कायद्यांचे त्या एका देवी कायद्याकडून पोषण होते; 
कारण त्याची (त्या कायद्याची) जेवढी इच्छा असेल 
तेवढी शक्‍ती त्याच्या अंगी असते; सर्वांसाठी तो पुरेसा 
असतो आणि मात करतो. (3.१ १४) | 
* आत्म्याचा वृत्तान्त हा स्वयं-वधंमान असतो, 
(स्टोबिअस,' ' संग्रह ' [1 1 १७४-१८० ) 
सर्वे माणसे स्वतःला जाणू शकतात आणि मित- 
व्यवहारी बनू शकतात. (8.११६) 
दारू पिऊन बेभान झालेल्या माणसाला एखादा 
मुलगा इकडेतिकडे नेऊ शकतो, तो अडखळत चालतो, 
त्याळा आपण कुठे जात आहो हे कळत नसते, त्याचा 
आत्मा आद्रे असतो. (3.११७) 


* हे वचन जरी स्टोबिअसने सॉक्रेटिसचे म्हणून दिले आहे तरी ते हेरॅकक्‍्लाय 


साधारणपणे मानण्यात येते. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


बिबित झाली आहेत : 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


कोरडा भात्मा सर्वांत शहाणा व सर्वोत्कृष्ट 
असतो. (3.१ १८) 

हेरॅक्‍्लायटसचा सर्वसाधारण माणसांकडे आणि 
इतर विचारवंतांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण कसा होता 
हे त्याच्या पुढील वचनांवरून समजून यते : 

बहुतेक माणसांची ज्या वस्तूशी गाठ पडते त्यांचे 
आकलन त्यांना होत नाही आणि जेव्हा त्यांना काही 
समज प्राप्त होते तेव्हा ते ज्ञान त्यांना नसते; पण 
ते झाले आहे असे त्यांना वाटत असते. (8.१७) 

सर्वोत्कृष्ट माणसे सर्व वस्तूंच्या बदल्यात एक 
गोष्ट निवडत असतात-- सवे मर्त्यांमध्ये झालेली चिर- 
प्रवाही कौर्ती; पण बहुतेक माणसे पश्ूप्रमाणे आपले 
समाधान करीत असतात. (3.२९ ) 


-.. (बहुतेक माणसांना) कसे ऐकावे ह्याचे, फार 
काय कसे बोलावे हे ज्ञान नसते. (53-१९) 


त्यांना ( सर्वसाधारण माणसांना ) काय अक्कल 
असते, त्यांचे काय विचार असतात? लोकप्रिय गवयांचे 
ती अनुकरण करतात आणि जमावाचा शिक्षक म्हणून 
स्वीकार करतात; बहुतेक माणसे वाईट असतात आणि 
फारच थोडी चांगली असतात हे त्यांना माहीत 
नसते. (3.१०४) 

मूर्ख माणूस (ऐकलेल्या ) 
जातो. (8.८७) 

माणसांची मते मुलांच्या खळण्य 
( 53.७० ) 

म्नेसाकसंचा पुत्र पायथंगो 
माणसापेक्षा अधिक संशोधन के 
निवड करून त्याने स्वत:साठी 


प्रत्येक शब्दाने गडबडून 
सारखी असतात. 
रस ह्याने इतर कुणाही 


ले आणि ह्या लिखाणातून 
( स्वत:ची अशी ) 


की एक 
विद्या ( विजूडम ) बनविली- ( तिच्यात ) बरीच 
विद्वत्ता (होती) आणि उल ठकबाजी. (8.१२९ ) 


ह्यापुढील उताऱ्यांत मानवी ज्ञानाची व्याप्ती 
आणि स्वरूप ह्याविषयीची हेरॅक्लायटसची मते प्रति- 


कारण मानवी प्रकृतीत म 
अंतर्भूत नसतात, दैवी प्रकृतीत 
एखाद्या मुलाला एखाद्या 


मंदृष्टी ( इन्सा ड्ट्स 
असतात. (13.७८ ) 


(प्रोढ) माणसाने मर्छ 


ट्सचे आहे असे सर्व- 


£ १ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञान (२) 


म्हणावे त्याप्रमाणे 
म्हणतो. (8.७९) 

बहुसंख्य माणसे श्रद्धेच्या अभावी आपल्या ज्ञाना- 
पासुन वंचित राहतात. (3.८६) 

जे सोने. शोधीत असतात ते बरीच जमीन खणून 
काढतात पण त्यांना फारच थोडे सोने सापडते. 
(5.२२) 

निसर्गाला स्वतःला दडवून ठेवायला आवडते. 
(8-१२३) 

सर्वांत महत्त्वाच्या गोष्टींविषयी आपण वायफळ 
तकेवितके करू या- नको. (3.४७) 

तुम्ही जर अनवेक्षिताची अपेक्षा केली नाही तर 
ते तुम्हाला सापडणार नाही. कारण त्याचा तलास 
घेता येणार नाही, आपल्याकडे आणून सोडणारा मार्ग 
ते दाखवून देत नाही. (3.१८) 

मी माझ्या स्वत:चा शोध घेतला. (8. १०१) 

तत्त्वज्ञानी माणसे अनेक गोष्टींत पारंगत असावी 
लागतात. (3.२५) 

ज्या माणसांचे परकोय आत्मे असतात त्यांच्या- 
साठी डोळे जाणि कान हे वाईट साक्षीदार असतात. 
( 9. १०७ ) 

[ह्याचा अथ असा लावण्यात आला आहे: जी 
माणसे इंद्रियजन्य संवेदनांवर भिस्त ठेवतात त्यांचे 
आत्मे ' परकीय ' (फॉरिन) असतात. ती ह्या संवेदनां- 
कडून अनेकदा फसविली जातात. पण हेरॅक्‍्लायटस 
असेही म्हणतो को] 

डोळे हे कानांपेक्षा अधिक बिनचूक साक्षीदार 
असतात. (3.१०१ १) 

सर्वांत अधिक आदरणीय असलेला माणूस आपण 
काय मानतो ते जाणतो आणि त्याचे रक्षण करतो. 
(8.२८ ४ ) 

(म्हणजे चारचौघांची जी मते असतात त्यांनी तो 
प्रभावीत होत नाही.) 

जे असत्यांची रचना करतात आणि त्यांची ग्वाही 
देतात त्यांना न्याय अपराधी ठरवितो. (8.२८ ७) 

आपण हे जाणणे इष्ट आहे को युद्ध ही साधारण 
अक्षी अवस्था असते, न्याय म्हणजे संघर्ष असतो, 
संघर्षाला आणि जे नियत असते त्याला अनुसरून सर्वे 
गोष्टी अस्तित्वांत येतात. (3:८०) 

संघात- जे सबंध आहेत आणि सबंध नाहीत, 


एखादा देव माणसाला मूर्ख 


अनुक्रमणिका 


१११ 


सम आणि भिन्न, संवादी-विसंवादी- सर्व वस्तूंपासून 
एक आणि एकापासून सवं वस्तू. (8.१०) 

(ह्यावर ऑँरिस्टॉटलचे भाष्य असे : निसर्गाला 
विरोधी तत्त्वांची आकांक्षा असते आणि त्यांच्यापासून 
तो स्वत:चा सुसंवाद निर्माण करतो असे निश्‍चितपणे 
म्हणता येते. गूढभाषी हेरॅक्लायटसनेही असेच म्हटले 
आहे.) 

विरोध संवादी असतो आणि भिन्न असलेल्या 
गोष्टीद्वारा सर्वांत सुरेख संबंध जुळून येतात. (8.८) 
आणि संघर्पाळा अनुसरून सर्व गोष्टी अस्तित्वात 
येतात. (83.८०) 

थंड वस्तू गरम होतात, गरम वस्तू थंड होतात, 
ओले (असते ते) वाळते, शुष्क आद्रे होते. (3.१२६) 

वर्तुळाच्या परिघावर आदि आणि अंत समान 
असतात. (3१०३) 

(ह्याचे पॉफिरीने दिलेले स्पष्टीकरण असे कौ 
वर्तुळाचा सबंध परिघ घेतला तर त्याची अशी दिशा 
उरलेली नसते. त्याच्यावरचा कोणताही बिंदू घेतला 
तर तो प्रारंभही असतो आणि शेवटही असतो.) 

देवाला सर्व गोष्टी रास्त आणि न्याय्य असतात; 
पण काही गोष्टी न्याय्य आहेत आणि काही अन्याय्य 
आहेत असे माणसे मानतात. (8.१०२) 

सर्वात सुंदर वानर घेतला आणि त्याची इतर 
प्राणिजातीशी तुलना केली तर तो कुरूप ठरतो. (8.८२) 

सर्वात शहाणा माणूस घेतला आणि त्याची 
देवाशी तुलना केली तर शहाणपणा, सोंद्यं आणि 
इतर सर्वे गोष्टींत तो माकडासारखा भासेल. (3.८३) 

गाढव सुवर्णापेक्षा कचरा अधिक पसंत करतो. 
(3.8) 

(अंरिस्टॉटल म्हणतो को ह्याचे कारण असे को 
गाढवाला सोन्यापेक्षा अन्न अधिक सुखद असते.) 

डुकरे चिखलात आणि अंगणातील पक्षी मातीत 
किवा राखेत अंग धुतात. (8.३७) 

जर सौख्य शारीरिक सुखात वसत असते तर जेव्हा 
गायीला खाण्यासाठी ए८(टो] सापडते तेव्हा ती सुखी 
असते असे आपण म्हटले असते. (3.४) | 

जे त्याच नद्यांत प्रवेश करतात त्यांच्यावरून अगदी 
वेगवेगळी जले वाहात असतात- आणि आदरे बस्तूंतून 
आत्मे उच्छ्वसित होत असतात. (8.१२) | 

देव मत्यं आहेत, माणसे अमत्ये आहेत, ती आपले 


च्य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


484 


मरण जगतात. आपले जीवन मरतात. (3.६२) 
'आपण त्याच नदीत पाऊल टाकतो आणि टाकीत 


नाही, आपण अस्तित्वात असतो आणि नसतो. 
(3.४९ 9) 
“ कारण हेरॅक्लायटसच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याच 


नदीत दोनदा पाऊल टाकणे शकय नसते, किंवा त्याच 
विनाशी वस्तुला कोणत्याही परिस्थितीत दोनदा स्पर्श 
करणे शक्‍य नसते ;_ तिच्यात होणाऱ्या बदलांच्या 
जलदपणामुळे आणि वेगामुळे ती विखुरली जाते 
आणि फिरून स्वतःला एकत्रित करते-_ किवा ती 
एकदा एकत्रित होते. आणि नंतर विखुरते, एकदा 
जवळ येते आणि नंतर निवृत्त होते असे नसून ती एकाच 
वेळी ह्या दोन्ही गोष्टी करीत असते. (३९. २] ) 

( ज्या गोष्टींची स्वाभाविक व्तृलात्मक गती 
असते त्या तिच्यामुळे टिकविल्या जातात व एकत्रित 
राहतात- हेरॅक्लायटस म्हणतो त्याप्रमाणे ) बाली 
( ह्या धान्यापासुन बनविलेले ) पेय जर हलत राहिले 
नाही तर ( बार्लींचे कण आणि पाणी ह्यांत ) विभक्त 
होते. (8.१२५) 

ते बदलत जात जात स्थिर राहते. (8.८४) 

त्याच व्यक्तीला कष्ट करावे लागणे आणि तिचे 
शासनही होत असणे हा मोठा शीण आहे. (3.८४७) 

ते जेव्हा अशुद्ध होतात तेव्हा ते ( बळी दिलेल्या 
प्राण्याच्या) रक्‍ताने स्वत:ला शुद्ध करू पाहतात. चिख- 
लात पडलेल्या माणसाने चिखलाचा वापर करून अंग 
धुण्याचा प्रयत्न करावा तसे हे आहे. तसे करताना त्याला 
जर एखाद्याने पाहिले तर तो वेडा असणार अशी त्याची 
समजूत होईल. आणि घरात गप्पा माराव्या त्याप्रमाणे 
ते,ह्या मूतींची प्राथंना करतात. त्यांना देव कोण आहेत 
आणि महापुरुष (हीरो) कोण आहेत हे माहीत नसते. 
(9.५) ('होरो' ही एक ग्रीक संकल्पना आहे. 
विशिष्ट देवदेवतांच्या आशीर्वादाने व साहाय्याने जे 
असामान्य शोर्याची व धाडसांची कृत्ये करतात आणि जे 
अशा रीतीने देवसदृश बनतात हे जेसम, पसिअस 
ह्यांच्यासारखे पुरुष हीरो होत.) 

(हेरॅकलायटस म्हणतो :) डायोनिसस (ह्या देवाच्या 
पुजेसाठी) जर त्यांनी मिरवणूक (दिडी) काढली 
नाही अणि शिस्नाला उद्देशून स्तुतिस्तोत्र गायिले नाही 
तर ते अत्यंत निलंज्जपणे वागत आहेत असे होईल. 
आणि ज्या डायोनिसससाठी ते उन्मत्त बडबड करतात 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


आणि समारंभपूर्वक विधी करतात तो हेडिसच होय. 
(3.१५ ) 

(डायोनिसस 

हेडिस 

सिबिलचे बरळणारे वदन हास्यविनोदावाचून 
वोलत असते. (3.९२ ) 

(सिबिल : 

डेल्फी येथील दैवी वाणी ज्या राजाची आहे तो 
बोलत नाही, तो दडवीत नाही. तो (फक्त) सूचन 
करतो. (3.९३) 

(सर्वे प्राणी देवांच्या आदेश्ांनुसार जन्माला 
येतात, सुस्थितीत राहतात आणि मरतात; कारण 
हेरॅक्‍्लायटस म्हणतो त्याप्रमाणे ) 

प्रत्येक पशूला जे चरायला मिळते ते दंडक्‍्यांचा 
मार सोशीत. (8.११) 

[दृश्य अग्नीचे (सूर्याचे) लक्ष माणसाला कदाचित 
चुकविता येईल पण अदृश्य अग्नीचे- विदवतत्त्वाचे- 
लक्ष त्याला चुकविता येणार नाही. कारण हेरॅक्‍्लायटस 
म्हणतो त्याप्रमाणे ] 

जे कधीच मावळत नाही त्याचे लक्ष कुणीही कसे 
चुकवू शकेल ? (8.१६) 

ज्ञानी (प्रज्ञानमय) असा एकच आहे, ' झ्यूस 
ह्या नावाने ओळखले जाणे त्याला मान्य आहे आणि 
अमान्य आहे. (3.३२) 

(म्हणजे हा ज्ञानी ईश्वर एक पुरुषविशेष आहे 
आणि नाही.) 

ह्या एकाचा उपदेश आचरावा हा नियम आहे. 
(53.३५) 

ज्यांना आकलन करता येत नाही ते जेव्हा ऐकतात 
तेव्हा ते बहिऱ्यांसारखे असतात. ही म्हण त्यांना लागू 
पडते-- ते जेव्हा उपस्थित असतात तेव्हा ते अनुपस्थित 
असतात. (3.३४) 

जागेपणी आपल्याला दिसत असतो तो मत्य प 
आपण शय्येवर पहुडतो तेव्हा दिसते ती निद्रा. ( 3.२ १) 

जागृतावस्थेत आपले समान जग असते; झोपेत 
प्रत्येकजण खासगी जगात प्रवेश करतो. ( 5.२२) 

तीच वस्तू जिवंत आणि मृत, जागृत आणि सुप्त, 
तरुण आणि वृद्ध अशी उपस्थित असते; कारण (ह्या 
देद्वांतील) उत्तरावस्था बदलते व पूर्वावंस्था बनते आणि 
तसेच पूर्वावस्था बदलून उत्तरावस्था बनते. (8.८८) 


2 
ल क.हि१0९श 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन ग्रोक तत्त्वज्ञान (२) 


रात्री माणूस स्वत:साठी प्रकाश चेतवतो-- त्याची 
दृष्टी विझळेली असते- म्हणून. जिवंत असताना तो 
मृतांना प्रदीप्त करतो; जागा असताना तो झोपलेल्यांना 
प्रदीप्त करतो. (13.२६) 

माणसे मरतात तेव्हा त्यांना ज्यांची अपेक्षा नसते 
आणि कल्पनाही नसते अज्ञा गोष्टी त्यांची वाट पाहात 
सामोऱ्या असतात. (38-२७) 

माणसे ज्या तंत्रमार्गी ( मिस्टरीज्‌ ) विधींचे 
आचरण करतात त्यांचा परिणाम म्हणून ते पाखंडी 
बनतात. (3.१४) 

जन्माला आल्यामुळे त्यांना जगावे आणि आपल्या 
दैवात जे असेल त्याची गाठभेट घ्यावी' अशी इच्छा 
होते; ते आपल्या मागे मुळे ठेवून जातात आणि तोही 
आपल्या दैवात असेल ते भोगण्यासाठी जन्माला आलेली 
असतात. 

विष्ठेपेक्षाही प्रेते अधिक तातडीने दूर केली 
वोहिजेत. (8.९६) (आणि मांस हे प्रेत असते किंवा 
प्रेताचा भाग असतो. हेरॅक्लायटस शाकाहाराचा पुरस्कर्ता 
होता.) 

जल वनणे हा आत्म्याचा मृत्यू असतो आणि पृथ्वी 
(माती) बनणे हा जलाचा मृत्यू असतो. पण पृथ्वी- 
पासून जल अस्तित्वात येते आणि जलापासून आत्मे. 
(5.३६) 

आद्रे बनण्यात आत्म्याचे सुख असते किवा मृत्यू 
असतो; आणि मर्त्य जीवनात पतन होणे हे त्यांना 
सुखद असते. (13-७७) 

आणि त्यांचा मृत्यू आम्ही जगत असतो आणि 
आमचा मृत्यू ते. (3.६२) 

हेडीसमध्ये (परलोकात) आत्म्यांना (वस्तूंचा ) 
वास येत असतो. (3-९८) 

(हेरॅकक्‍लायटस आत्म्याची कोळ्याज्षी तुलना करतो 
इारीराची कोळ्याच्या जाळ्याशी. तो म्हणतो :) 
ज्याप्रमाणे कोळी आपल्या जाळ्याच्या मध्यभागी 
उभा राहतो आणि जेव्हा एखादी माझी धागा तोडते 
तेव्हा घाईघाईने तेथे धावतो तो जगू काँग्रे धागा 
तुटला म्हणून शोक करीत असतो- त्याप्रमाणे माणसाचा 
आत्माही, जेव्हा त्याच्या शरीराचा एखादा प 
दुखावला जातो तेव्हा तेथे घाईने जातो- जणू वर 
ज्या शरीराशी तो दृढपणे आणि प्रमाणबद्ध रीतीन 


आणि श॑ 


श्र 4 | 
र १ 


शकत नाही. (13.६७ 8) 

हे जग, जे सर्वासाठी एकच आहे ते कुणी देवाने 
किवा माणसाने बनविलेले नाहो; तर ते नेहमीच 
होते, आहे आणि राहील, तो चिरंजीवो अग्नी आहे, 
प्रमाणात चेतवला जाणारा, प्रमाणात विज्ञविला 
जाणारा अग्नी. (13-३०) 

अग्नीची स्थित्यंतरे : प्रथम समुद्र; समुद्रापासून 
अर्धा समुद्र पृथ्वी आहे, अर्धा चमकणारी वीज. 
(8-३१४) 

(जलापासून, समुद्रापासुन पृथ्वी, आकाश आणि 
आकाशात जे असते, म्हणजे ग्रहगोळ इ. अस्तित्वात 
येते आणि हे सर्व प्रमाणात होते असे हेरॅकलायटसच मत 
होते: ) 

समुद्राचे विसजंन होते आणि ज्या प्रमाणात तो 
प्रथम अस्तित्वात होता त्याला अनुसरून ते होते. 
(8.३१ ७) 

(हेरॅक्लायटस म्हणतो :) 

सर्व वस्तूंचा भग्नीसाठी विनिमय होतो आणि 
अग्नीचा सवं वस्तूंसाठी; जसा मालासाठी सोन्याचा व 
सोन्यासाठी मालाचा विनिमय होतो. (8.९०) 

सूर्य आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन करणार नाही; 
नाही तर ' फ्युरी ' , न्याय स्थापन करणाऱ्या देवता ते 
(अतिक्रमण) शोधून काढतील. (83-९४) 

(हेरॅक्लायटस म्हणतो :) सूर्य ह्या कालावधींचा 
समालोचक आणि संरक्षक आहे; सर्व गोष्टींची 
उत्पादक असलेली स्थित्यंतरे आणि क्रःतु ह्यांना तो 
मर्यादा घालतो, त्यांच्यात तो सामंजस्य प्रस्थापित 
करतो, त्यांना प्रकट करतो आणि प्रकाशित करतो. 
(8-१००) 

सूर्य प्रत्येक दिवशी नवीन असतो. (3-६) 

माणसाच्या पावलाइतक्‍्या रंदीचे सुर्याचे आकार- 
मान असते (3.३) 

सूये जर नसता तर (केवळ) रात्र असती. (3.९९) 

प्रत्येक दिवसाचे स्वरूप सारखेच असते. (3-१०६) 

सकाळ आणि संध्याकाळ ह्यांच्या सीमा म्हणजे 

(हे)अस्वल आहे आणि अस्वलाच्या समोर तेजस्वी 

झ्यूसची सीमा आहे. (13.१२०) 

जर सर्व वस्तू धूर बनल्या असत्या तर आपण 
आपल्य़ा नाकाने त्यांत भद केला असता. (8.७) 


जोडलेला असतो त्याला झालेली इजा तो सहन करू (न्यायी माणसासाठी कायदा केलेला नसतो तर 
त्त, भा. १५ 
य ध्‌ डू क 
ली टू 
र शि 
र 1 'नवभारत 
श्या ्ि ७५१ न 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


११४ नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


उलट कायदा कसा असावा हे न्यायी माणसाच्या कुत्र ज्यांना ओळखीत नाहीत त्यांच्यावर ते 
वर्तनावरून समजते ह्या आहायाचे हेरॅक्लायटसचे भुंकतात. (3.९७) 
म्हणणे : 


जो माणूस सर्वोत्कृष्ट असतो त्याचे मूल्य दहा- 
ह्या गोष्टी जर नसत्या तर त्यांना न्यायाचे नाव हजार माणसांएवढे असते. (38-४९) 

समजणार नाही. (39-२३), रस्ता कुठे जातो हे माणसे विसरतात. (38-७१) 
(हेरॅक्लायटस म्हणतो :) माणसाचा स्वभाव हे 

त्याचे देव असते. (3-११९) 
(क्रोध ही अश्ली गोष्ट आहे कौ) ज्याला जे हवे 


माणसांची रोज ज्याच्याशी गाठ पडते ते (हो) 
त्यांना परके भासत असते. (13.७२) 


असेल ते तो (संबंध) आत्म्यानिज्ञी विकत? घेतो. झोपलेल्या माणसांसारखे आपण वागू, बोलू नये. 
(8.८५) _ कडे) कमा र 
जे युद्धात मारले जातात त्यांचा देव आणि माणसे आपण आपल्या आईंबापांची मुले असल्यासारखे 
सन्मान करतात. (3.२४) वागू नये. (8.७४) , 
जे अधिक नक्लीबवान असतात त्यांना अधिक भाग (म्हणजे आपल्याला जसे वळण लावले असेल तसेच 
मिळतो. (3.२५) अगदी वागू नये.) 
तेर अर जर 


प्राज्ञ प्रकाशन, वाई 
नवी सुधारित आवृत्ती 


इतिहासाचे तत्त्वज्ञान 


| लेखक : सदाशिव आठवले । 
| पृष्ठे : २२४ किमत : ६० रुपये । 
___$४ पदवी-पवव्युत्तर परीक्षांसाठी उपयुक्त ग्रंथ. 

| & ग्रंथविक्रेते व शाळा-कॉलेजची ग्रंथालये यांना योग्य कमिशन. | 
| % व्ही. पी. ची पद्धत आहे. 

& रजिस्टडे पोस्टाने पाठविण्याचा खर्च जादा पडेल. । 
| मनिऑर्डर किवा ड्राफ्ट पाठविण्याचा पत्ता : । 
| | 


चिटणीस, प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क 
यी संगणकीकत रि द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाडे 


अनुक्रमणिका 


पर्यावरण आणि संस्कृती 


म. के. ढवळीकर 


पर्यावरण आणि संस्कृती यांचा परस्परसंबंध फार 
निकटचा आहे याची जाणीव आता संशोधकांना. होऊ 
लागली आहे. पाइचात्त्य देशांत या विषयावर अत्यंत 
मोलाचे संशोधन झाले आहे, परंतु त्याचे लोण 
अद्यापि आपल्याकडे पोचलेले दिसत नाही. संस्कृतीच्या 
जडणघडणीत पर्यावरणाचा फार महत्त्वाचा वाटा 
असतो हे आता सिद्ध झाले आहे. पुरातत्त्वात ते 
प्रकर्षाने जाणवते. ज्या काळी मानवाचे जीवन पूर्णतया 
निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून होते, त्या काळाबद्दल 
तर निराळे सांगणे नंकोच. आजही विज्ञानाच्या क्षेत्रात 
कितीही प्रगती ज्ञाली असली, तरी निसर्गाच्या प्रकोपा- 
पुढे मानवी शक्‍ती तोकडी पडते हे आपण नित्य 
पाहतो. 
तसे पाहिल्यास पर्यावरणाचा इतिहासावर किती 
महत्त्वाचा प्रभाव पडतो हे फ्रेंच इतिहासकारांनी 
१९३० च्या सुमारास दाखवून दिले. फर्नांद ब्रांदेल 
हा त्याचा प्रणेता, भूमध्य सागरी प्रदेशाच्या इतिहासाचे 
विवेचन त्याने केले. त्यातील चढउतार, त्याने पर्यावर- 
णाच्या प्रभावामुळे कसे झाले हे दाखवून दिले. या 
संप्रदायाचा प्रसार व्रांदेळ आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी 
“ अँनाल्स ” या नियतकालिकात केला. या अँंनालिस्ट 
संप्रदायाचे योगदान फार महत्त्वांचे आहे.' परंतु यूरोप- 
मध्येही सुरुवातीस त्याकडे कोणी फारसे लक्ष दिले 
नाही. अमेरिकेत तर त्याची आता कुठ दखल च्यायला 
सुरुवात झाली आहे. तेव्हा आपल्याकडे थि असेल 
याची कल्पना यावी. असे असले तरी पुरातत्त्वात मात्र 
डेक्कन कॉलेजमध्ये या क्षेत्रात संशोधन सुरू झालेले 
आहे,हीसमाधानाचीबाबआहे. 
पुरातत्त्वात पर्यावरणाचे मदतक सग ष््ाचा पंटले 
याचे मख्य कारण “ नवपुरातत्त्व”. चाळू शतकात 
निरनिराळा विद्याश्नाखांत सैद्धान्तिक प्रगती होऊन 
ऱ त्यादी उदयास 
ज्याप्रमाणे नवगणित, नव-अर्थशास्त्र ड्त्य 
आले. त्याचप्रमाणे नवपुरातत्त्वही १७६० च्या छुपा 


अनुक्रमणिका 


उदयास आले. नवपुरातत्त्वज्ञांनी संस्कृतीची व्याख्या 
नव्याने सांगितली. त्यांच्या मते “ पर्यावरणाशी मिळत- 
जुळते घेण्यासाठी मानव जे करतो ते म्हणजे संस्कृती. !” 
यावरून संस्कृतीच्या जडणघडणीत पर्यावरणाचे 
हृत्त्वाचे स्थान ध्यानात यावे. या व्याख्येच्या आधारे 
आपल्याला भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासातील चढ- 
उताराचे स्पष्टीकरण देता येते. 
भारताच्या पाच हजार वर्षांच्या इतिहासावर 
दृष्टिक्षेप टाकल्यास एक गोष्ट विशेषत्वाने ध्यानात 
येते ती ही की, एवढ्या प्रदीघं कालखंडात फक्त 
दोनच कालखंड समृद्धीचे दिसतात. . एक म्हणजे 
सिंधू संस्कृतीचा काळ ( इ. पू. ३०००-२०००), 
आणि दुसरा प्राचीन ऐतिहासिक काळ (इ. पू. ५००- 
इ. स. ५०० ). बाकी इतर काळात अवनती 
झाल्याचे दिसून येते.' नवपुरातत्त्वातील संस्कृतीच्या 
व्याख्येचा आधार घेतल्यास असे म्हणता येईल की, 
या दोन कालखंडांत बहुधा पर्यावरण अनुकूल असावे. 
आणि त्यामुळे प्रगती आणि समृद्धी प्राप्त ज्ञाली 
असावी. सिंधु संस्कृतीचा काळ म्हणजे प्रार्गंतिहासिक 
काळ. त्या काळांतील लिखित पुरावा उपलब्ध असला, 
तरी आपल्याला त्याचा उपयोग नाही, कारण सिंध 
लिपी अजून आपल्याला वाचता येत नाही. परंतु 
प्रार्गतिहासिक काळातील पर्यावरणाचा अभ्यास कर- 
ण्याच्या शास्त्रीय पद्धती उपलब्ध आहेत. तत्कालीन 
वनस्पतींच्या अभ्यासावरून त्या काळातील पर्यावरणा- 
संबंधी आडाखे बांधता येतात. प्राचीन वसाहतींच्या 
ठिकाणी भूगर्भात वनस्पतीतील परागपोषक परिस्थिती 
असल्यास जमिनीत दीर्घकाळ टिकू शकतात. त्यांच्या 
विइलेषणाचे तंत्र (?011ल, 91131995) आता अत्यंत 
प्रगत अवस्थेत आहे. यूरोप-अमेरिकेत तेथील विशिष्ट 
हवामानामुळे पराग तग धरू शकतात. परंतु आपल्या- 
कडील उष्ण, दमट हवामानातं ते टिकाव धरू शकत 
नाहीत. राजस्थानातील कोरड्या वाळवंटी रः 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क, 
चे :॥ अ नवभारत कै! 
भत्ता 


€ 


नट 


र 


कवी. 


कुण 


७५ ६ 


न्« (९ अमृतमहोत्सवी) 
क, वर्ष 4 
१ € ७.” > 


सक 


211 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


श्श््ष 


ते टिकून राहण्याची शक्‍यता आहे. तेथील पुष्कर, सांवर, 
दिदवाना इत्यादी सरोवरांच्या काठांवरील जमिनीच्या 
थरांत डॉ. गुरृदीप सिंग यांनी पराग झोधून काढले, 
त्या थरांचे कार्बन १४ पद्धतीने काळमापन केले, आणि 
कोणत्या काळात पर्यावरण कसे होते यासंबंधी अनुमान 
केळे आहे. ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यावरून त्या 
प्रदेशात गेल्या दहा हजार वर्षांत पर्यावरणात कसकसे 
बदल झाले असावेत याची कल्पना येते. 

यूरोप आणि अमेरिकेत परागतंतूंच्या अभ्यासा- 
वरून गेल्या वीस हजार वर्षांतील पर्यावरणाचा अत्यंत 
सूक्ष्म अभ्यास केला गेला आहे. तेथे केव्हा कसकसे 
बदल झाले, तसेच प्रत्येक कालखंडात कोणत्या प्रदेशात 
कोणत्या वनस्पती उगवत होत्या, याचे स्पष्ट चित्र 
शास्त्रज्ञांनी आपल्या पुढे उभे केळे आहे. या कालमाना- 
तोल प्रत्येक उपकालखंड सुमारे दोन ते तीन हजार वष 
टिकून राहिल्याचे दिसते. परंतु पुढे इतिहासकाळात मात्र 
याहून छोट उपकालखंड पाडले गेले आहेत. 

भारतातील पर्यावरणाचा मुख्य घटक म्हणजे मॉन्सून. 
हा किती नियमित आहे याची आपल्याला चांगली 
कल्पना आहे. असे म्हणतात को, दर तीन वर्षांनी 
तो अपुरा पडतो जाणि दर चोथ्या वर्षी दुष्काळ 
ठेवलेला. यामुळे आपले सारे जीवनचक्र मॉन्सुनभोवती 
गुंफलेले आहे. आपल्याकडे पावसाची तपशिलवार नोंद 
ठेवण्याची पद्धत ब्रिटिज्ञांनी १८४० पासुन सुरू केली. 
१८४० ते १९१० या काळातील मॉन्सूनच्या संरचनेचा 
अभ्यास हृकामान खात्याचे महानिदेशक सर गिलवर्ट 
वॉकर यांनी केला. त्यांनी काढलेल्या निष्कर्षांवरून 
१८८३-१८६० आणि १८९५-१९०७ या दोन काल- 
खंडांत पावसाचे मान फारच अपुरे होते. याहूनही 
महत्त्वाचा निष्कर्ष असा, की याच काळात आफ्रिकेत 
आणि दक्षिण आश्ियातही दुष्काळ पडळा होता. सर 
वॉकर यांनी केळेळी सुचना अत्यंत महत्त्वाची आहे.” 
उत्तर आफ्रिकेतही मान्सुनचा पाऊस पडत असल्याने 
आणि त्यामुळेच नाईल नदोला एर येत असल्यामुळे त्या 
नदोच्या पुराचा पुरावा आपल्याला भारतातील प्राचीन 
पर्यावरणाचा अंदाज बांधण्यासाठी उपयोगो 
नाईलच्या पुरासंबंधी फार मोलाचा पुरावा उपलब्ध 
आहे हे या संबंधात सांगणे आवश्यक आहे. इ. स. ६२२ 
मध्ये तेथील एका सुलतानाने नाईल नदोमधीळ रोडा 
बेंटावर एक यत्न बसविले. 


पडेल, 


पुर-मापक त्याहा असण्याची शक्‍यता आहे.* 
ड्‌ ._) 
० क. ढं ध्‌ ९ र पर > 
चे | 'नवभारत 
क रॉ. ७५ नै » 4९ 
न“ काय 
र्ष्टी ४७ £ क 

अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास “१? य 

अनक्रमाणका क्क टस्पतानाान का १ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्र यी 

संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशा 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 
“ निलोमीटर ” असे नाव दिले आहे. इतकेच नव्हे तर 
पाच हजार वर्षापुर्वीच्या “ पालेर्मो स्टोन ” या नावाने 
प्रसिद्ध असलेल्या शिल्पपटातही नाईलच्या पुराची 
नोंद आहे. 

आणखीही एक साधन आपल्याला उपयोगात 
आणता येते. शास्त्रज्ञांना असे आढळून आले आहे, की 
ज्या वेळी यूरोपमध्ये अत्यंत थंड- हिमयुगीन- हवामान 
असते त्या वेळो भारतासारख्या विषुववृत्ताजवळील 
देशात दुष्काळ पडतो." याउलट, जेव्हा तेथे उंबदार 
हवामान असते त्या वेळी नपल्याकडे चांगला पाऊस 
पडतो. हे असे का घडते याचे स्पष्टीकरण त्यांना अजून 
देता येत नाही. परंतु योगायोगाने असे घडून येते 
एवढे मात्र खरे. त्यांच्या मते हवामानातील बदल हे 
जागतिक पातळीवर घडत असतात. एका भागात 
घडून आलेल्या बदलाचा परिणाम दुसर्‍या प्रदेशावर 
पडतो.' 


आपल्याकडे प्राचीन पर्यावरणाच्या बदलाचा 
अभ्यास अद्यापि बाल्यावस्थेत असल्यामुळे, व त्यासाठी 
लागणाऱ्या साधनांचा अभाव असल्यामुळे आहेत 
त्या साधनांचा उपयोग करावयास हवा. शास्त्रीय 
कसोट्यांचा वापर करून आपल्याकडे प्रागेतिहासिक 
पर्यावरणाचा अभ्यास करण्याचे प्रयत्न आता डेक्कन 
काँलेजमध्ये ( पुणे ) येथे सुरू झाले आहेत. अव्म- 
युगात पर्यावरण कसे असावे यासंबंधी काही माहिती 
राजस्थानात केलेल्या उत्खननाह्वारे मिळाली आहे. 
राजस्थानसारख्या वाळवंटी प्रदेशात अइमयुगीन हृत्यारे 
सापडतात याचे आइचयं वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु 
अतिप्राचीन काळी तेथील पर्यावरण मानवी जीवनाला 
अनुकूल असल्यामुळे तेथे मानव पाच लाख वर्षांपुर्वी 
राहात होता. तेथील अइमयुगीन हृत्यारे ज्या थरांत 
सापडली त्या थरांचे य्रेनियम / थोरियम पद्धतीने 
कालमापन केले गेले आहे. तसेच त्या थरातील पराग- 
तंतंचेही विइलेषण केले आहे. त्याच्या जोडीला 
भूरचनेचा ( ७००य1011010९9 ) पुरावाही विचारात 
घेतला आहे. पठ्चिम किनारपट्टीत त्या वेळी वारंवार 
भूकंप होत असे. यामुळे भूरचनेची उलथापालथ झालेली 
दिसुन येते. केवळ त्यामुळेच कराल (0९81 7०0०॥:) 
हे समुद्रसपाटीहून २० मौ. वरच्या थरात गेले 


पर्यावरण आणि संस्कृती 


पुराइमयुग (इ. पु. ५ लाख- १ लाख वर्षे) 
भारतीय उपखंडाचा सध्याचा आकार सुमारे दोन 
लाख वर्षांपूर्वी स्थिर झाला. हिमाल्याची आजची उंची 
त्या वेळी पोहोचलेली होती. तिबेटचे पठारही निर्माण 
झालेले होते. हवामान अतिशय शुष्क झाले होते. 
त्यामुळे समुद्राची पातळी खूप खाली गेली होती. 
याचा पुरावा दिदवाना ( राजस्थान ), जुनागढ 
(गुजरात) आणि पैठण ( महाराष्ट्र ) येथे मिळाला 
आहे. राजस्थानात वाळूची टेकाडे पाहावयास मिळतात. 
त्यावर अऱमयुगीन मानवाची हत्यारे सापडतात. या 
वाळूच्या टेकाडात पर्यावरणातील बदलाचे पुरावे आहेत. 
अद्या एका वाळूच्या टेकडीचे उत्खनन डेक्कन कॉलेज- 
मधील भू-पुरातत्त्वज्ञ प्रा, शरद राजगुरू यांनी केले. तेथे 
त्यांनी एक २० मी. खोल खड्डा खणला. त्यात त्यांना 
भद्मयुगाच्या तिन्ही कालखंडांतील दगडी हत्यारे 
मिळाली. त्यांपैकी आद्य पुराइमयुगीन हत्यारे १८.५ मी. 
खोलीवर, मध्य-पुराऱ्मयुगीन हत्यारे ११.५ मी. खोली- 
वर आणि उत्तर-पुराशमयुगीन हत्यारे ५.५ मी. खोली- 
वर सापडली. त्यांचे तप्तदीपन ( ग हाणाठीपाा 
11500106 ) कसोटी लावून कालमापन केले. तेथील 
आद्य-पुराश्‍्मयुगीन हत्यारे १,९१,००० ते १,५०,००० 
वर्षांपर्वीची होती. या काळात यूरोपात तिसरे हिमयुग 
१२15 अवतरले होते. त्यामुळे तेथे सववत्र भयानक थंड 
हवामान होते. पाण्याचे मोठ्या प्रमाणावर बफे झाल्या- 
मळे समुद्राची पातळी सुमारे १०० मी. खाली गेलेली 
होती. आपल्याकडे हवामान अत्यंत शुष्क झाले होते. 
ऱ्यामुळे उडून आलेल्या करेवा मातीचे 
ळात तयार झाले. राजस्थानातील 
वाळवंटाची सुरवात याच काळात झाली.” । 
मध्य पुराश्मयुग १,२५,०० ०-२०,००० की 
होऊन गेले. या काळातील हत्यारे छिलक्याची (19 वदा ) 
केळेली असल्यामुळे आकाराने लहान आहेत. त्यांत 
प्रामख्याने तासण्या (8०18015) आढळतात. मा 
जातीच्या दगडाची बनविलेली असल्यामुळे आधिक 
गोती. ती भारतभर सवत 
टणक आणि धारदार है न्न कनी 
सापडतात. ती सर्वप्रथम डॉ. है. पी- सोकलिया 
च्य गेपातही ती अनेक ठिकाणी 
नेवासे येथे सापडली. यूरांप 


"० प्तीवरून त्या काळातील 
त. त्यांच्या व्याप्ती व 
सापडली आहे असावे असे वाटते. या 


काइमीरमध्ये वा 
निक्षेप याच का 


११७ 
पुरेसा पडत होता. केंब्रिज-बडोदा विद्यापीठांनी राज- 
स्थानात केलेल्या संशोधनावरून हे स्पष्ट होते.* पावसा- 
मुळे आधीच्या तयार झालेल्या वाळूच्या . टेकड्या घट्ट 
झाल्या. त्यांवर झाड-झाडोरा उगवला. नद्या भरपूर 
पाण्यामुळे दुथडी वाहु लागल्या. वाळवंट हिरवेगार 
झाले. जैसलमौरसारख्या जिल्ह्यात, जेथे आज रखरखीत 
वाळवंट आहे, तेथे हे घडले. पर्यावरणातील बदल किती 
प्रभावी अस्‌ शकतात याची यावरून कल्पना यावी. 

मध्य पुरारमयृगात महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये 
मोठ्या प्रमाणावर मानवी वस्ती होती. तेथे दगडी 
हत्याराशिवाय तत्कालीन प्राण्यांचे जीवाश्‍म (1058115) 
सापडले आहेत. त्यांत रानटी हत्ती, रानटी घोडा, 
पाणघोडा इत्यादी प्राणी आहेत. या काळाच्या उत्तरा- 
र्घात हवामान शुष्क होऊ लागले होते. समुद्रपातळी- 
खाली जाऊ लागली होती. सौराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर 
वाळूचे ढिगारे साठू लागले. कच्छमधील वाळूच्या 
टेकड्या याच काळात तयार झाल्या.'* 

उत्तर पुराश्‍मयुगात पर्यावरणात लक्षणीय बदल 
घडून आले. ४०,००० ते १३,००० वर्षांपूर्वी हे घडून 
आले. छिलकक्‍्यांच्या हत्यारांऐवजी आता पात्याची 
(01806 (0०015) हत्यारे वापरात आली. ती आका- 
राने अत्यंत छोटी होती. त्यामुळे अनेक पाती दांडक्यात 
किवा हाडात चिणून बसवून त्यांचे सुरीसारखे किवा 
कोयत्यासारखे हत्यार बनवीत. युरोपात या काळात 
चवथे हिमयुग (एप) होते. त्यामुळे हवामान 
अतिशय थंड होते आणि आपल्याकडे शुष्क- म्हणजे 
दुष्काळ. दिदवाना सरोवर पूर्णतया आटून कोरडे पडले. 
त्यात क्षार साठू लागला. समुद्रपातळी १०० मीटरने 
खाली गेली.'' हे साऱया जगभर झाले. या काळातील 
फारच थोडी स्थळे भारतात सापडली आहेत. कोकणचा 
प्रदेश या काळात निर्माण झाला. या काळात भारतात 
शहामृग पक्षी वावरत. होता. त्याची अंडी पाटणे 
(जि. जळगाव), बोरी आणि इनामगाव (जि. पुणे) 
येथे सापडली आहेत. त्यावरून पर्यावरणाची कल्पना 


यावी. * र 
मध्याइमयुग (१२,०००-४,००० वष ) 

सुमारे १५,००० वर्षांपूर्वीपासून पर्यावरणात 
विलक्षण वेगाने बदल घडून येऊ लागला. हवामान 
उबदार होऊ लागले. त्यामुळे बर्फ वितळू लागला. 


ल 1 
हवामान मानवाला प तुत आदरे होते. पाऊस पाण्याचा साठा वाढला. समुद्रपातळी वर आली 
काळात राजस्थानातील 

अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


११८ 


मान्सूनच्या पावसाचे प्रमाण वाढले. सवे जगभर 
पर्यावरण मानवी जीवनाला. अनुकूल ज्ञाले. या 
काळातील 'हत्यारे सर्वे भारतभर सापडतात. नी 
संख्या खूप वाढल्याचे हे निदर्शक आहे. राजस्थानच्या 
वाळवंटी प्रदेशात जलाशय निर्माण झाले. दिदवाना, 
सांभार, पुष्कर ही सरोवरे पाण्याने भरली. ९ ते ४ 
हजार वर्षांपुर्वी हे घडून भाळे. तपकिरी चिकणमातीचे 
थर या सरोवरांकाठी साठले. त्यात परागतंतू विपुल 
सापडतात. वनस्पतीच्या पुराव्यावरून तेथे मात्तुतरचोचे 
नव्हे, तर थंडीतही पऊस पडत असावा असे दिसते. 
पावसामुळे आणि त्यामुळे उगवणाऱ्या वनस्पतीमुळे 
वाळूच्या टेकड्या अधिक घट्ट झाल्या. पश्‍चिम 
किनाऱ्यावर समुद्राची पातळी किमान १० मीटरने 
वाढली. '* या काळातील हत्यारे अतिज्षय छोटी होती. 
(1110701115) क 
य॒रोपात या काळात हवामान उबदार झाले होते. 
उत्तर यूरोपातील बफे वितळून गेल्यामुळे नार्व, स्वीडन, 
डेन्माके या देश्यांत प्रथम मानवी व्स्ती झाली. तेथे 
मोठाली सरोवरे निर्माण झाली. त्यामुळे मासेमारीवर 
उदरनिर्वाह होऊ लागला. इतर प्राणी आणि पक्षीही 
विविध प्रकारचे होते. कंदमुळे-फळे यांची रेळ्चेल 
होती. त्यामुळे अन्न विपुल होते. भारतातही सवंत्र 
समृद्धीचा काळ होता. त्यामुळे लोकसंख्या अमाप 
वाढली. या काळातील मानव मामुख्याते दिकारीवाह 
गुजराण करीत होता असे पूर्वी पुरातत्त्वज्ञांचे मतः होते. 
परंतु हत्यारांच्या निरीक्षणावरून आता असे दिसून 
येते की; मानव कंदमुळे-फळे यांवरच अधिक अवलंबून 
होता याचे मुख्य कारण असे को, माणूस एका तासात 
शिकारी द्वारे १०० उष्णांक गोळा करतो; याउलट, 
तेवढ्या वेळात कंदमुळे-फळे गोळा केल्यास २६० 
उष्मांक जमा होतात. “ आफ्रिकेतील आणि ऑस्ट्रेलिया 
वन्य जमातीच्या जीवनपद्धतीच्या अभ्यासावरून हे 
आता सिद्ध झाले आहे. वि 
मध्याइमयुग हा प्रागंतिहासिक काळातीळ सर्वाधिक 
सुबत्तेचा काळ. भरपूर झाडझाडोरा . उगवल्यामुळे 
आपल्याकडील काळी जमीन या काळात तयार झाली. 
या काळात माणूस गुहांतून आणि शिल्लाश्रयांतून राहू 
लागला. उत्तर प्रदेशात महागरा, चोपनो वाल 
राजस्थानातील बागोर, लांघणज ( गुजरात ) गक 
(मध्य प्रदेश) येथीळ उत्खननांवरून असे दिसून 


अनुक्रमणिका 


नव'भारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


की या काळात मानवी जीवनाला थोडे फार स्थैय 
प्राप्त झाले असावे. तो झोपड्या बांधून एका ठिकाणी 
वर्षातील काही काळ राहू लागला. मध्य प्रदेशात भोम- 
बेटका आणि नमंदेच्या खोऱ्यातील शिलाश्रयातून या 
काळातील रंगीत चित्रे असंख्य सापडली आहेत. 
त्यावरून वन्य पद्यूंची विविधता ध्यानात येते. या 
काळात कुत्रा माणसळावला गेला. त्याचा शिकारीत 
उपयोग निचित होत असावा. 
मध्याइमयुगापर्यंत जगाच्या निरनिराळ्या भागांतील 
सांस्कृतिक विकास समान होता असे . दिसून येते. असे 
का झाले असावे याचे एक स्पष्टीकरण असे दिले जाते, 
को “ समान पर्यावरणात समान सांस्कृतिक विकास 
होतो ”. ज्यूलियन स्ट्यूअडे (१९५५) या अमेरिकन 
पुरातत्त्वज्ञाने सांस्कृतिक परिस्थितीकी (1111131 
1००1089) च्या सिद्धान्तावरून हे दाखवून दिले आहे. 
पुढे ऐतिहासिक काळात तंत्रविद्येची प्रगती ज्या 
भ्रमाणात झालो त्या प्रमाणात सांस्कृतिक विकास झाला. 
नवाइ्मयुग (५,००० ) वर्षांपुर्वो 
मध्याइमयुगापयंत : मानव निसगंत: 
असलेल्या अन्नावर गुजरा 
क्रांतिकारक बदल घडून 
पद्चिम आशियात इराक- 
शेतीचा शोध लागून मान 


उपलब्ध 
ण करीत होता. नवाश्मयुगात 

आला. दहा हजार वर्षापुर्वी 
इराण, इझरेअल या प्रदेशात 
व स्वत:चे अल्नोत्पादन क्रू 


लागला. त्याला स्थिर जीवन प्राप्त झाले. तो घरे 
बांधून राहु लागला. पशुपालनास सुरुवात झाली 
पिकविलेळे धान्य सा 


ठविण्यासाठी 
(०) 


पाहता त्याला 
म्हणणे योग्य होणार नाही. हे सर्व 
शतके- हजारो वर्षे जावी लागली. पण हे सर्व 
का घडून आले याचे मुख्य कारण म्हणजे 
तील बदल. थोर उरातत्त्वज्ञ गॉडंन चाड 
हजार वर्षापुर्वी परिचिम आशियातील प 
शषष्क होऊ लागल्यामळे ३ 


$% हे घडून आले 

प्रतिपादन केले होते.'५ पाऊसमान नन 
वाळवंट निर्माण होऊ लागले. त्यात काही 
भोअंसिस तयार झाले. त्याभोवती 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


श्र र | “१ 
कीर )%8 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पर्यावरण आणि संस्कृती ११९ 


प्राणी पाण्यासाठी जमू लागले. माणसाने जंगली 
शेळ्या-मेंढ्या (ज्या आजही त्या प्रदेशात आहेत ) 
हळूहळू माणसळावून त्यांना पाळण्यास सुरुवात केली. 
त्यानंतर बेल, ड॒करे पाळण्यात आली. निसर्गातील 
अन्नाचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे ज्षेतीला सुरुवात 
झाली. कदाचित असे घडलेही असावे. 

शेतीचा शोध लागून मानवाला स्थिर जीवन 
लाभले, म्हणजे त्याचे जीवन अत्यंत सुखकारक झाले, 
अशी पुर्वी समजूत होती. परंतु शेतीमध्ये किती कष्ट- 
मय जीवन असते याची कल्पना केली म्हणजे माणसाने 
सुखासुखी शेती करण्यास सुरुवात केली असावी हे 
पटत नाही. वांशिक पुरातत्त्वाच्या (111110910118060- 
1०89) पुराव्यावरून हे सिद्ध होते. जगाच्या निर- 
निराळ्या भागांत अशा अनेक जमाती आहेत कोज्या 
शेतीचे ज्ञान असूनही शेती करण्यास तयार नाहीत. 
निसगंत: उपलब्ध असलेल्या अन्नावर जगणे त्या पसंत 
करतात. आफ्रिकेतील कुंग बृशमेन लोक तेथील 
एन्गोंगो फळे गोळा करतात: दोन-तीन दिवसांत आठ- 
वड्याचे अन्न गोळा होते. स्त्रिया हे काम करतात. 
जरूर पडली म्हणजे पुरुष शिक्रारीवर जातो. त्यांच्या 
निकटच्या लागून असलेल्या भागात लोक शेंती करतात. 
पण त्य़ांचे कष्ट पाहता आपले जीवन बरे असे त्यांना 
वाटते. असे जर आहे तर माणसाने शेती करण्यास का 
सुरुवात केली याचे कोडे पडते. 

माक कोहेन या पुरातत्त्वज्ञाने याचे फार चांगले 
स्पष्टीकरण दिले आहे." त्याने पेरूमध्ये संशोधन केले. 
वांशिक पुरातत्त्वाच्या पुराव्याचा उपयोग करून त्याने 
असे दाखवून दिले आहे को, मध्याइमयुगानंतर पर्यावरण 
बदलले आणि सुबत्ता संपली. अमाप वाढलेल्या लोक- 
संख्येला अन्नाचा पुरवठा पुरेसा नव्हता. त्यामुळे 
थोड्याशा जागेत अन्नाचा पुरवठा वाढविण्यासाठी शेती 
करण्यास सुरुवात झाली असावी. परिचिम आशियातील 
उत्तरेकडच्या डोंगराळ प्रदेशात गहु-बार्ली ही निसर्गतःच 
उगवतात. मध्या्मयुगाच्या अखेरीस माणूस त्यांचा 
अन्न म्हणून उपयोग करू लागला होता. धान्य कसे 


उगवते हे तो नित्य पाहात होता. तेव्हा अन्नाचा ठुटवडा 
पडल्यावर झोेतीला सुरुवात करणे अवघड नव्हत. 
काढता येत 


पारंपरिक पद्धतीच्या शेतीने धान्य पुरत र ग 
नाही हे ध्यानात आल्यावर आपणही जेलसिंचन, ख 
इत्यादी कृत्रिम साधनांच्या द्वारे जसा धान्याचा 


अनुक्रमणिका 


पुरवठा वाढवितो तसाच हा प्रकार होता. केवळ पर्या- 
वरणातील बदलामुळे हे करणे भाग पडले हा यातील 
हत्त्वाचा भाग आहे. 

नवाइमयुगीन शेतीचे हे लोण भारतीय उपखंडात 
हजार-दीड हजार वर्षांत पवचिम आशियातून येऊन 
पोहोचले. पाकिस्तानात क्वेट््याजवळ, बोलनखिडीच्या 
तोंडाशी असलेल्या, मेहेरगढ या गावी फ्रेंच पुरातत्त्व- 
ज्ञांनी केलेल्या उत्वननात तेथील प्रथम वसाहत ८,५०० 
वर्षांपुर्वी झाली हे सिद्ध झाले.“ कुडाच्या झोपड्यात 
तेथील आद्य शेतकरी राहात असत. ते पक्षुपालन 
आणि शेती करीत. गहू आणि बार्ली ही त्यांची मुख्य 
पिके. येथपासून सिंधु संस्कृतीच्या उगमापर्यंतचा 
सांस्कृतिक विकास या उत्खननाद्वारे सिद्ध झाला आहे. 
मोहेंजोदारो येथे अशा प्रकारचा पुरावा मिळणे शक्‍य 
आहे. पण तेथील १३ फुटांचा सांस्कृतिक थर पाण्या- 
खाली असल्यामुळे तेथे उत्खनन करणे अशक्‍य आहे. 
सिंधू संस्कृती (इ. पु. ३,२००-१,८००) 

सिंधू संस्कृतीचा उदय आता इ. पू. ३२०० इतका 
मागे नेता येतो. आद्य (इ. पू. ३,२००-२,६००), मध्य 
(॥०(ए९- इ. स. पू. २,६००-२,०००) आणि 
उत्तर (1.७८ 819130331, २,०००-१,८०० ) असे 
तिचे तीन कालखंड पाडता येतात. प्राचीन जगातील 
ही एक अत्यंत प्रगत संस्कृती होती आणि इतकेच नव्हे 
तर, तिची व्याप्ती ही तत्कालोन कोणत्याही संस्कृती- 
पेक्षा अधिक होती, हे आता सर्वमान्य झाले आहे. 


महाराष्ट्रातही तिचे लोण येऊन पोहोचले होते. तापीच्या 


खोर्‍यात आणि नगर जिल्ह्यात दायमाबाद (ता. श्रीराम- 
पुर ) येथे प्रवरेच्या ' काठी या संस्कृतीचे अवदोष 
सापडले आहेत. याच काळात- म्हणजे इ. पू. ३,०००- 
२,००० या सहस्नकात जगात त्या वेळी इजिप्शियन, 
सुमेरियन, अकेडियन इत्यादी संस्कृती समृद्धावस्थेत 
नांदत होत्या. स्व जगभर एकाच वेळी दीघकाळ 
समृद्धी होती याचे हे निदशंक आहे. परंतु हा केवळ 
योगायोग नव्हता. या समृद्धीच्या मुळाश्ली अत्यंत अनकूल 
पर्यावरण होते असे दिसुन येते. "४ 
इ. पू. ३,०००-२,००० ही हजार वर्षे जगाच्या 
इतिहासात अत्यंत महत्त्वाची आहेत. या काळातील 
पर्यावरणासंबंधी अभ्यास झालेला आहे. रोजस्थानातील 
वैराण प्रदेशातसुद्धा या काळात सिंधू संस्कृतींची 
शहरे उदयाला आलो होती. प्राचीन सरस्वती नदींच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ट्& ६ अमृतमहोत्सवी, डि 
€&._ वर्ष 
यठुड 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


१२० 


काठावर ती होती. कालान्तराने नदी वाळवंटात लुप्त 
झाली आणि प्रदेश वैराण झाला. रामस्वामी यांच्या 
मते या काळात येथे विपुल प्रमाणात पाऊस होता. 
गरुदीप सिंग यांनी राजस्थानातील सरोवरांच्या 
थरांतील परागतंत्‌ंच्या विशलेषणावरून गेल्या दहा 
हजार वर्षांतील पर्यावरणासंबंधी आडाखे बांधले 
आहेत. त्यांच्या मते तेथे दहा हजार वर्षांपुर्वी शेतीला 
सुवात झाली असावी. “ अर्थात, ही शेती अगदी 
प्राथमिक अवस्थेत होती. बलुचिस्तानात मेहेरगढ 
येथेही याचा पुरावा मिळाला आहे हे पूर्वी सांगितले 
आहे. त्यांच्या अभ्यासावरून असे दिसून येते, को ड्‌. पृ. 
७,५००-३,००० या काळात हवामान शुष्क झालेले 
होते. पाऊस कमी झाल्यामुळे पर्यावरण प्रतिकूल होते. 
परंतु इ. पू. ३,००० पासून पुढे पावसाचे प्रमाण वाढले. 
जेथे आज पाऊस फार थोडा किवा क्वचित पडतो, 
तेथे त्या काळी सुमारे १८ इंच पाऊस पडत असावा. 
सिंध संस्कृतीची समृद्धी ही परदेशी व्यापारावर जक्ली 
अवलंबून होती त्याहीपेक्षा अधिक ती अनुकूल 
पर्यावरणावर अवलंबून होती. 

काही शास्त्रज्ञांच्या मते गेल्या दहा-बारा हजार 
वर्षांत पर्यावरणात फारसा बदल घडून आलेला नाही. 
रॉबटंराईक्स्‌ हे एक आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जल- 
वैज्ञानिक आहेत. त्यांच्या मते वनस्पती किवा परागतंतू 
यांचा पुरावा पर्यावरणातील बदलाचा निदर्शक मानता 
येणार नाही. तसेच प्राणिशास्त्राचा पुरावाही निर्णायक 
मानणे धोक्याचे ठरेल. स्थानिक स्वरूपाचे पर्यावरणीय 
बदल घडून येत असतील, परंतु जागतिक स्तरावर 
लक्षणीय फरक गेल्या १०-१२ हजार वर्षांत घडून 
आले असतील हे त्यांना मान्य नाही. 

सिंधू संस्कृतीची समृद्धी शेतीच्या भक्‍कम पायावर 
उभारलेली होती. इ. पू. ३,०००-२,००० या हजार 
वर्षांच्या दीघ कालखंडात पर्यावरण सलग अनुकूल होते 
असे नव्हे. त्यातही काही वर्षें मधून मधून अवषंण 
असणारच. यावर उपाय म्हणून त्या लोकांनी विहिरी 
खोदल्या असाव्यात. विहिरीचे तंत्रज्ञान ही त्यांनी 
जगाला दिलेली देणगी आहे. अतिप्राचीन विहिरी 
सिंधू संस्कृतीच्या नगरात सापडतात. मोहेंजोदारो येथ 
दर. तिसर्‍या घरात पाण्यासाठी विहीर होती. कच्छ- 
मधीळ धोलावीरा येथील सिध संस्कृतीच्या बिहिरीला 
१९८२-८७ य़ा दीघंकाळीन दुष्काळात पाणी होते, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


. येतो. 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


आणि गावातल्या सार्‍या विहिरी आटल्यामुळे या 
विहिरीवर लोक पाणी भरीत असत. परंतु गेतीसाठी, 
जलसिचनाकरितासुद्धा या विहिरींचा उपयोग होत 
असावा. कराचीजवळ अल्लादिनो या सिंधू संस्कृतीच्या 
स्थळी उत्खननात याचा निर्णायक पुरावा मिळाला 
आहे." जॉन माशंलने याचे अनुमान पूर्वीच केले होते. 
विहिरीतून पाणी वर काढण्यासाठी शड्फचाही उपयोग 
केला गेला असावा असे तज्ञांचे मत आहे. विदोष 
म्हणजे लोथल येथे सापडलेली गोदी ही पाण्याचा 
तलाव असुन जलसिचनासाठी त्या पाण्याचा उपयोग 
केळा गेला असावा असेही एक मत आहे. परंतु 
जलसिचनाचा सर्वोत्कृष्ट पुरावा उपग्रहांद्वारे घेतलेल्या 
छायाचित्रांत फ्रेंच पुरातत्त्वज्ञांना मिळाला भाहे. 
हरयाणामध्ये सरस्वतीच्या खोऱ्यात आज जो वाळवंटी 
प्रदेश आहे, तेथे जमिनीखालो सिंधू संस्कृतीच्या 
कालव्यांचे जाळे सापडले नाहे. सरस्वतीचे ८ कि. मी. 
रुंदीचे पात्र त्यात स्पष्ट दिसते." केवळ बहुधा या 
जर्लसिचनाच्या सोयीमुळे त्या काळी दुबार पिके घेणे 
शक्‍य झाले असावे. फळे आणि भाज्यांचाही पुरावा 
मिळाला आहे.* 

सिंधू संस्कृती सिधू-सरस्वतीच्या खोऱ्यात हजार 
तष (पू. 5-3 लन ) बहरली परंतु इ. पू. 
२,००० नंतर तिचा ऱ्हास सुरू झाला. उत्तर सिंधू 
काळात (इ. पु. २,०००-१,८० ०)सवंत्र आथिक अवनती 
झालेली दिसून येते. गुरुदीप सिंग यांच्या मते इ. पू. 
२,००० पासून पर्यावरणात बदल घडून येऊ लागला 
होता.” ते शुष्क होऊ लागले. पावसाचे प्रमाण कमी 
झाले, सरस्वतीचे पाणी आटू लागले. ती हळूहळू लुप्त 
होऊ लागली. सिंधूच्या खोऱ्यात कराचीजवळ सेहवान 
या ठिकाणी या काळात (इ. पू. २,०००) भकप झाला 
असावा असे राईक्स यांचे अनुमान आहे. ९ र 
सिंधूचे पात्र उंचावले भाणि खा 
मिळणारे पाणी मागे हटू लागले. त्यामुळे मोहेंजोदारोला 


पुराचे संकट उत्पन्न झाले. सिंधूला वर्षातून दोनदा प्र 
एकदा पावसाळ्यात 


१ न व दुसरा उन्हाळ्यात, 
हमाल्यातले बफ वितळते तेव्हा. वारंवार येणाऱ्या 
पुराच्या धोक्यामुळे मोंहेंजोदारोचा > 


- हास सुरू झाला. 
हे पुराचे थर उत्खननात आढळून आले आहेत. असाच 
प्रकार सिंधूच्या खोऱ्यात कच्छमध्ये 


त्ता झाल्यामुळे सिंध 
भाण कच्छच्या सीमेवर एक मोठा बंधारा अहलाबंड्‌ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


3) नवभारत 
ष्ट्र धं 
हि 


पफरि्णा, व्ष 
0 


%-.८&४ 
प््प्छ वभारत क्‌ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


पर्यावरण आणि संस्कृती 


येथे निर्माण झाला. 

रॉबटं राईक्स यांच्या मते पर्यावरणाला याकरता 
जबाबदार धरता येणार नाही. एक तर त्यात फारसा 
बदल झालेला नाही. उलट, राजस्थानातील नद्यांचे 
बदलणारे प्रवाह या र्‍हासाला कारणीभूत आहेत असे 
ते म्हणतात. उत्तर भारतात सिंधू-गंगेच्या खोऱ्यांत 
सर्वत्र सपाट प्रदेश असल्यामुळे थोडा पूर आला तरी 
नद्या प्रवाह बदलतात हे आजही आपण पाहतो. 
त्यांच्या मते यमुनेच्या नाचरेपणामुळे हे घडून आल 
असावे. यमना ज्या वेळी सरस्वतीला मिळत असे 
त्या वेळी तिच्यात भरपूर पाणी आल्यामुळे सरस्वतीच्या 
काठावर वस्ती झाली. यमुना पुन्हा गंगेला मिळाल्या- 
मळे त्या वस्त्या उजाड झाल्या. दर पाच-सात 
श्तकांनी यमुना हा प्रकार करीत आली आहे. 


सरस्वतीच्या खोऱ्यात इ. पु. ३१०००-२०००, १२००- 
८००, इ. पू. २००- इ. स. ५०० या काळात वस्ती 
हे. पे. 


झालेली दिसून येते. 

राईस यांच्या निष्कर्षात फारसे नावीन्य नाही. 
याच प्रकारचा सिद्धान्त गेल्या शतकात ओल्डहेम या 
भक्षास्त्रज्ञाने मांडला होता. त्यांच्या मते सतलज ही 
सरस्वतीची उपनदी होती- त्या वेळी सरस्वतीत भरपूर 
पाणी असे. सतलजचे पात्र हळूहळू पद्चिमेकडे सरकत 
होते. तिची पात्रे नंतर कोरडी पडली. ही आजहो 
नकाशात पाहावयास मिळतात. हे केव्हा तरी इ. पु. 
१२०० नंतरच्या काळात घडून आले असावे. सरस्वती 


ही एक प्रचंड मोठी नदी होती. त्यामुळे तिच्या काठावर 
वैदिक संस्कृती बहरली. ती शिवालिक टेकड्यांत, 
यमनेच्या थोडी पदिचिमिकडे उगम पावते. आजही ती 
सरसुती या नावाने ओळखली जाते. इ. पू. १ र ० 
पर्यंत ती भरून वाहत होती असे वैदिक वाड्मयातील 
वर्णनावरून दिसून येते. म्हणजे सिंधू-संस्कृतीच्या नाशास 
रे घेतलेल्या छाया- 


उपग्रहाद्ा 
रणीभत नसावी. उप र | 
डनहाकन क्षिणेस २५ कि. मी. अंतरावर 


त पटियाळाच्या द प 
मळ फुगवटा आलेला दिसतो. तो सतलजमुळ पनल 
असावा. तसेच यमुनेनेसुद्धा तीन वेळा न र 1 
दिसतो. प्रथम ती सरस्वतीची बदी वी 
दृशद्दतीची ( चौतांग) झाली आणि शां वाळ 
मिळाली.* तेव्हा राईक्‍्सच्या लनी हाळ यात 
आहे यात शंका नाही. यावरून पर््मावरणा 


घ्यानात यावा. 
न, भा. १६ 


अनुक्रमणिका 


१३२१ 


पर्यावरण किती प्रतिकूल झाले असावे याचा 
निर्णायक पुरावा गुजरातमध्ये मिळतो. कच्छ आणि 
सौराष्ट्रात सिंधू संस्कृती नांदली. तेथेही मोठी नगरे 
उदयाला आली. सिंधुपूवे काळातही सिंधचा गुजराती 
संबंध आलेला होता. याचा आता पुरावा मिळाला 
आहे ( इ. पू. २०००-२५०० ). सिंधू संस्कृतीचे लोक 
तेथे इ. पू. २५०० च्या सुमारास आले आणि त्यांनी 
समुद्राच्या किनारपट्टीत आपल्या वसाहती स्थापन केल्या. 
तेथे ते केवळ नेसगिक साधनसंपत्तीकरता आले. अकिक, 
गोमेद यांसारखे रंगीत मण्यांसाठी लागणारे दगड, 
दांख, हस्तिदंत, तांबे, इमारती लाकूड इत्यादी साधन- 
संपत्ती सौराष्ट्रात विपुल होती. सुरुवातीच्या काळातील 
( इ. पू. २५००-२२०० ) त्यांच्या २५ वसाहती 
सापडल्या आहेत. त्या प्रामुख्याने कच्छच्या किनार- 
पट्टीत आणि काही सोराष्ट्राच्या किनारपट्टीत 
आहेत. भक्कम तटबंदी असलेल्या किल्ल्यासारखी 
त्यांची रचना आहे. कच्चा माल तेथे साठविला जात 
असावा. तेथून पुढें तो निर्यात करीत असावेत. पुढे 
इ. पू. २३५० मध्ये मेसोपोटेमियात अक्कडमध्ये सागन 
राजाचे राज्य सुरू झाले त्या वेळी हा व्यापार खूप 
वाढला. त्याच वेळी सिंधमध्ये सिंधूच्या पुराचा धोका 
वाढला. त्यामुळे तेथील लोकांचे इकडे स्थलांतर सुरू 
झाले. या काळात ( इ. पू. २२००-१९०० ) सिधू 
संस्कृतीच्या लोकांच्या वसाहती सोराष्ट्रात मोठ्या 
प्रमाणावर वाढल्या. त्यांची दीडशेहून अधिक स्थळे 
तेथे सापडली आहेत. सौराष्ट्रातील सुपीक जमीन 
प्रथम मोठ्या प्रमाणावर लागवडीखाली आणली गेली. 

पंजाब-सिंध-राजस्थानात सिंधू संस्कृतीच्या 
लोकांनी गहु-बार्ली पिकविली. ही हिवाळी पिके. 
हिवाळ्यातील पावसावर ती येतात. पण गुजरातमध्ये 
हिवाळी पाऊस नाही तेव्हा तेथे ती पिकविणे शक्‍य 
नव्हते. मानवाला जगण्यासाठी पर्यावरणाशी कसे 
मिळतेजुळते घ्यावे लागते, याची प्रचीती गुजरातमध्ये 
पाहायला मिळते. तेथील लोक रागी, वरई, नाचणी 
यांसारख्या निकृष्ट धान्यावर गुजराण करीत असत. 
सिंधू संस्कृतीचे लोक तेथे प्रथम व्यापाराकरता आले. 
तेथे जे उपलब्ध होते त्यावर त्यांनी निर्वाह केला. 
कालांतराने (इ. पू. २३००) ज्वारी, बाजरी ही धान्ये 
पश्षियन भाखातातून आणली गेली. ती पिकविण्यास 
सुरुवात झाली. सौराष्ट्रात पाऊस कमी; त्यामुळे ही 


ह 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


१२२ नवभारत जुले-आंगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 
४१% ४ 

पिके तेथे घेणे सहज शक्य झाले. सिंधू संस्कृतीचा पुरावा उपल्व्ध झाला आहे. तेथे उत्तर सिंधू काळात 
ऱ्हास इ. पू. २०००-१९०० मध्ये सुरू ज्ञाल्यानंतरही (इ. पू. २००० नेंतर) लोकांनी शिकारीवर आपली 


ही विके घेणे अशक्‍य नव्हते. 
_ उत्तर सिंधू संस्क्रुतीचा पुरावा गुजरातेत जितका 
उत्कृष्ट मिळाला आहे तितका इतरत्र नाही. तेथेही 
इ. पू. २००० पासून सिंधू संस्कृतीचा ऱ्हास सुरू 
झालेला दिसुन येतो. इ. पु. १९०० पासून व्यापार 
खूप मंदावला. मेसोपोटेमियातील कोरीव लेखात 
मेलुहाचे (भारत) आणि त्यावरोवरील व्यापाराचे 
उल्लेख कमी होऊ लागतात. या काळात आंतरराष्ट्रीय 
व्यापार मंदावण्याचे एक मुख्य कारण असे को, 
समुद्राची पातळी खाली जाऊ लागली होती. यामुळे 
बंदरे गाळाने भरून जाऊन निकामी होऊ लागली होती. 
भारतातील हवामान शुष्क होऊ लागले होते. पाऊस 
कमी झाला. त्यामुळे सौराष्ट्रातील सिंधू संस्कृतीच्या 
लोकांनी ज्वारी-बाजरीसारख्या जिरायती पिकांची 
लागवड मोठ्या प्रमाणावर सुरू केली.* परंतु पर्यावरण 
खूपच प्रतिकूल झाले असावे. अनेक वस्त्या उजाड 
झाल्या. आधीच्या काळातील १५० वस्त्यांपैकी जेमतेम 
८० वसाहती तग धरून राहिल्या. शेतीपेक्षा शिकारी- 
वर उपजीविका अधिक होऊ लागली हे कुंतासी 
(जि. राजकोट) येथील आमच्या उत्खननावरून सिद्ध 
होते. प्नुपालनाचे प्रमाण वाढले. भटके जीवन लोकांच्या 
नशिबी आले. मोठाली वाड्यासारखी घरे बांधणारे 
लोक आता लहान गोल झोवड्यांतुन राहु लागले. 
गोलाकार झोपड्या भटक्या जीवनाच्या निदशंक आहेत, 
असे मानववंशशास्त्रज्ञांना आढळून आले आहे. पर्यावरण 
शुष्क झाले म्हणजे वाऱ्याचा जोर वाढतो. त्यात टिकून 
राहण्यासाठी गोल घरे चांगळी. शिवाय तेथे कायम 
राहावयाचे नसते. त्यामुळे त्यांचे बांधकाम जुजवी 
असते आणि फार थोड्या वेळात त्या बांधून होतात 
(आपल्याकडे साखरकारखान्यात ४-६ महिने काम 
करणारे मजूर गोल ज्ञोपड्याच का बांधतात हे त्यावरून 
समजते. ). कुडाच्या भिती आणि गवताचे छप्पर अस- 
लेल्या या झोपड्या बायका फार थोड्या वेळात उभ्या 
करतात (आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीत दरवर्षी समुद्री 
तुफानामुळे गावे उद्ध्वस्त होतात. तेथे गोल झोपड्याच 
टिकतील असे प्रयोगावरून सिद्ध झाले आहे.). 
गुजरातमध्ये रतनपुर आणि कनेवाल या सिध 
संस्कृतीच्या दोन स्थळांच्या उत्खननात फारच महत्त्वाचा 


ह 


अनुक्रमणिका 


उपजीविका करण्यास सुरुवात केली. याचा निर्णायक 
पुरावा मिळाला आहे. तेथे आधी मध्याश्‍मयुगीन 
शिकारी राहात होते. त्यानंतर सिंधू संस्कृतीचे लोक 
आले. परंतु पुन्हा तेथे शिकारीवर उपजीविका करणाऱ्या 
लोकांनी वस्ती केली. त्यावरून पर्यावरण किती प्रतिकूल 
झाले असावे यांची कल्पना यावी.** 

३. त. २००० नंतर पर्यावरणात घडून आलेला 
बदल हा फक्त भारतापुरताच मर्यादित नव्हता. जगात 
सवंत्र तो घडून आलेला होता. इजिप्तमध्ये इ. पु. १९९१ 
ते १५७० हा काळ म्हणजे तमोयुग समजले जाते. 
उत्खननातील पुरावा आणि कोरीव लेख यांची साक्ष 
देतात. नाईलच्या पाण्याची पातळी खूप खाली गेली 
होती. त्याची नोंद आहे.'* दक्षिण मेसोपोटेमियामध्ये 
गाळाचे प्रमाण वाढले. तसेच जमिनीतील क्षाराचेही 
प्रमाण वाढले. त्याचा परिणाम शेतीच्या उत्पन्नावर 
झाला. ५५ % शेतमालाची उपज कमी झाली. 
आथिक अवनेतीमुळे टोळ्यांची आक्रमणे सुरू झाली. 
आर्यांची आक्रमणे याच काळातील आहेत. इ. पु. च्या 
डसर्‍्या सहस्रकात प्राचीन जगात सवंत्र प्रचंड मोठ्या 
प्रमाणावर उलथापालथ झालेली दिसून येते. 

उत्तरेकडील टोळ्यांनी सवंत्र धुमाकूळ घातला. 
फार थोड्या काळात त्यांनी प्राचीन प्रगत संस्कृती 
उद्‌ध्वस्त केल्या. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्याकडे 
घोडा होता, लोखंडाची शस्त्रे होती, रथ होते आणि 
त्याला आर्‍या असलेली चाके होती. यामुळे त्यांना 
आपले वर्चस्व प्रस्थापित करता आले. इजिप्तमध्ये 
इ. प. १७व्या शतकात हिक्सॉस आले, मेसोपोटेमियात 
कॅसाईट आले, तुकेस्ता 
ग्रीसमध्ये डोरिक आर्थ 
इराणमध्ये आर्यांची आक्रमणे झाली. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


पर्यावरण आणि संस्क्रती १२३ 


आर्यांचे वास्तव्य होते- तेथे उत्तर सिंधुकालीन संस्कृतीचे 
अवशेष उत्खननात मिळतात. या काळातील गोलाकार 
झोपड्या हुलळास (जि. मुझफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश) येथे 
सापडल्या आहेत. त्याहो अस्थिर जीवनाच्या निदशंक 
आहेत. ही उत्तर सिंधू संस्कृती म्हणजेच वैदिक असावी 
असा परिस्थितिजन्य पुरावा आता मिळू लागला आहे. 
वैदिक भार्य- निदान क्र॒ग्वेदकालीन- प्रामुख्याने पशु- 
पालन करीत असत. त्यांची संस्कृती ग्रामीण होती. 
तेव्हा उत्खनित पुराव्याची वाड्मयीन पुराव्याशी सांगड 
घातल्यास आर्यांच्या मूलस्थानावर- जो एक यक्षप्रश्‍न 
आहे- महत्त्वाचा प्रकाश पडण्याची शक्‍यता आता 
निर्माण झाली आहे. 

या काळातील पशुपालन करणाऱ्या लोकांचा 
अभ्यास थोर रशियन पुरातत्त्वज्ञ खजानोव्ह यांनी केला 
आहे. ते म्हणतात - 

&1]] (1८ 1001960 ल 31515 30001 [119 
5600010 1111111011 13. (, ७४७७ लोवाचिटॉटापंबलत 
0५ ७2 ता लागावा ऐल, 1. ॥४०ए]त वा 
१९85 8 115 ताल 8 1९ पा 0 1९ 5९0010 
8110 ॥॥९ शा51 1111101111 13. (). 8101130010- 
शाय तवाच ४४०]ते टठाणपि३। (1118 ञाष््टु९8॥1011, 


गृ] छिट८ एव लल तवा ट०्याटांतेलट 
१७॥॥ (12 ९10१ ० याटाट्रला८९र् १५६01१1 
110113ताझा 85 1. 1188 3९९ ९591191 0४ 
चा'९1800108०9] तवाच चात शाला 50८605, 
18 इट्या'219 तपल€ (0 0111९60 11 ११०१त 9७]- 
व. एट ता लागा वॉ १४१७ ॥॥॥॥५ 
१5(01811813 ॥७॥॥.॥॥१(५॥ 
10 107 91]] छत 1९टठणा 8 


टचा [1 
8(11]1]05 1ठा' 
वष्ठा]एप][पा/८ 01९6 १ 
0000 


तास्रपाषाणयंग (इ. पु. २००००१६००० ) 

सिध संस्कृतीच्या र्‍हासास इ- १ २००० च्या 
सुमारास सुरुवात झाली. त्यानंतर भारतात अनेक 
ठिकाणी ताम्रपाषाणयुगीन रांतक ऱयांनी खेडी वसविण्यास 
सुरुवात केली. उत्तर प्रदेशचा पूर्वेकडचा भाग, बिहार, 
बगाल, मध्य प्रदेश राजस्थात महाराष्ट्र गजरात या 
भागांत ती आढळन आली आहेत. उत्तर भारतात- 


ल जिल्ह्यात ०० मध् 
विशेषत उत्तर प्रदेशच्या पुर्वेकडी मालक डक रन ०७ मध्य उठन गेली दक्षिण भारतातील 
मळ ध् ी ग 
( मिर्झापूर अलाहाबाद वाराणसी इ ) मयुगीन वसाहतीसुद्धा या काळात उजाड झाल्या 
ण य ली 
५२.4४. ये24* 
"नवभारत ज्र न 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


यृुगीन आणि नवाइमयुगीन संकृतीचा विकास होऊन 
तथ ताम्रपाषाणयुग अवतरले. परंतु गुजरातेत आणि 
मध्य प्रदेशातील ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृतीची प्रेरणा 
सिंधू संस्कृतीपासुन मिळाली असावी असे वाटते 
इ. पु. च्या दुसर्‍या सहस्रकात या संस्कृती नांदल्या परंतु 
त्यांचा विकास होऊन त्यांचे नागरीकरण झालेले दिसून 
यत नाही. त्याचे मृख्य कारण प्रतिकल पर्यावरण 
भसावे. गुरुृदीप सिंग यांनी इ पु. २००० पासून 
पयावरण कसे शुष्क होत चालले होते हे दाखवन दिले 
आहे. त्यामुळे जिरायती शेती, पद्नुपालन आणि शिकार 
यांवर हे लोक कसेवसे तग धरून राहिले. गंगेच्या खोऱ्या- 
सारख्या सुपीक प्रदेशातही ते झाले नाही. इ पू. १२०० 
ते १००० या काळात तर परिस्थिती अत्यंत हलाखीची 
झाली. या काळात पश्‍चिम आणि मध्य भारतातोल 
ताम्रपाषाणयुगीन वसाहती उजाड झाल्या. राजस्थाना- 
तील पर्यावरण आजच्यासारखे शुष्क, वराण झाले. 

इ. पु. दुसर्‍या सहस्रकाच्या अखेरीस पर्यावरण 
शुष्क झाल्याने ताम्रपाषाणयुगीन शेतकऱ्यांचे काय 
हाल झाले असावेत याची कल्पना इनामगाव (जि पुणे 
महाराष्ट्र ) येथील उत्खननावरून येते. € तेथे 
इ. पु. १७०० मध्ये माळव्यातील लोकांनी येऊन 
वसाहत स्थापन केली. पुढे इ. पु. १५०० च्या सुमारास 
पावसाचे प्रमाण थोडे वाढले असावे. त्यामळे लोकांनी 
नदीच्या पुराचे पाणी अडवून पाटाद्रारे दोतीला पुरविले 
त्यामुळे ते गह पिकव शकले. इ पु. १५००-१२०० 
या काळात तेथे समृद्धी होती. लोक प्रशस्त चौकोनी 
घरात राहात असत. बळदात आणि कणगीत धान्य 
साठवीत. गाईगुरांची खिल्लारे होती कुभार, सोनार 
लोणारी यांना भरपूर काम होते. परंत पू. १२०० 
पासून परिस्थिती बिघडली. मोठाली घरे जाऊन लहान 
गोलाकार झोपड्या आल्या. बळदे आणि कणगी गेल्या 
कारण साठविण्याइतके धान्य आता लोकांजवळ नव्ह्ते 
शेतीला अवकळा आली. त्यामुळे शिकारीवर अवलंबन 
राहावे लागले. गाईबेलांऐवजी ओेळयामेढ्यांचे प्रमाण 
वाढले. बहुधा हल्लीच्या धनगरांसारखे ते मेंढपाळ बनले 
स्थिर जीवन संपले. फक्त पावसाळ्यात तेथे वस्ती 
त्यामुळ इ. दू. १००० पासून पालासारख्या जजबी 
झोपड्या लोकांनी बांधल्या. आणि होी वस्तीसु 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१२ 
राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश 
आणि कर्नाटकात सवंत्र वसाहती सोडून गेल्याचा पुरावा 
आहे. भटके जीवन लोकांच्या नश्षिवी आले. पुन्हा वस्ती 
ज्ञाली ती प्राचीन ऐतिहासिक काळात इ. पू. ५-४ 
शतकांत. 

इ. पू. दुसर्‍या सहस्रकात जगात पर्यावरणीय बदला- 
मुळे सवंत्र हाहाःकार उडालेला दिसून येतो. म्हणून या 
कालखंडाला जगाच्या इतिहासातील “ तमोयुग ” 
म्हटले गेले आहे. ग्रीस, तुकेस्तान, इजिप्त, मेसोपोटेमिया 
या देशांत इ. पु. १२०० नंतर वारंवार दुष्काळ 
पडू लागल्याचा पुरावा आहे. त्यातही इ. पू. १२५०- 
११५० ही शंभर वर्षे फारच वाईट गेली. इजिप्तमध्ये 
पाण्यासाठी विहिरींची खोली वाढवावी लागली. 
साम्राज्याच्या प्रांतात धान्य पाठवावे लागले. हा दुष्काळ 
आपल्याकडच्या दुर्गादेवीच्या दुष्काळासारखा भयानक 
असावा, कारण पुढे कंक शतके त्याची आठवण लोकांना 
होती. इतिहासाचा जनक हिरोडोटस (इ.पु.५वे 
शतक) यानेसुद्धा त्याचा उल्लेख केला आहे. यूरोप- 
मध्येही हेच घडले. तेथे जवळजवळ हिमयुग अवतरल्या- 
सारखे झाले होते. या थंडीची तुलना तेथे अणुयुद्धानंतर 
येऊ शकणार्‍या थंडीझ्ी ( एपलल्दा एट ) 
करतात. इंग्लंड आणि आयलंडमध्ये अनेक वसाहती 
उजाड झाल्या.” 

या भयानक दुष्काळाची (इ. पू. १०००-५०० ) 
मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश 
आणि कर्नाटकात अधिक तौब्रता होती. तेथील लोकांना 
भटके जीवन जगावे लागले. त्यांना निसर्गत: उपलब्ध 
असलेल्या अन्नावर गुजराण करावी लागली. प्राचीन 
बौद्ध वाडूमयात याचे पडसाद उमटलेले दिसतात. 
ग्राम म्हणजे काय याची व्याख्या बुद्धाने केली आहे. 
जेथे वर्षातून काही काळ तरी वस्ती असते ते ग्राम. 
तसेच सुत्त-निपात (२३९-५२) या ग्रंथात दोन बौद्ध 
भिक्षूंचा संवाद दिला आहे. त्यांपैकी एकाने गावातून 
भिक्षा मागून आणलेले अन्न पाहून दुसरा त्याची कान- 
उघाडणी करतो. निसर्गतः इतके विपुळ अन्न उपलब्ध 
असताना त्याला हे भिकेचे डोहाळे लागले म्हणून तो 
दोष देतो. याचा अथ एवढाच, को बुद्धाच्या काळात 
वर्षातुन काही काळ वस्ती असणारी अनेक खेडी होती, 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


प्राचीन ऐतिहासिक काळ ( इ. पु. ५०० ते 
इ.स. ५०० ) 

उत्तर भारतात बृद्ध-महावीरांच्या काळात 
पु. ६ वे शतक ) जे नागरीकरण झाले त्याला दुसरे 
नागरीकरण समजतात. सिधू संस्कृतीच्या काळात 
झालेले ते पहिले; दुसरे नागरीकरण लोह्युग अव- 
तरल्यामुळे शक्य झाळे असे समजतात. पुर्वी इ. पू. 
७-८ व्या शतकांत लोहयुग सुरू झाले अशी समजूत 
होती; परंतु गेल्या वीस वर्षांत गंगेच्या खोऱ्यातील 
अनेक ठिकाणच्या उत्खननात मिळालेल्या पुराव्यांवरून 
आता असे स्पष्ट दिसून येते, की लोखंडाचे तंत्रज्ञान 
आपल्याकडे इ. पु. १२०० च्या सुमारास होण्यास 
हरकत नव्हती. परंतु त्याला ५०० वर्षे का लागावीत 
याचे स्पष्टीकरण हवे. तसेच दक्षिण भारतातही महा- 
पाषाणयुगीन टोळ्यांना इ. पु. १००० च्या पुर्वी 
लोखंडाचे तंत्रज्ञान अवगत झालेले होते. तेथेही नागरी- 
करण इ. पु. तिसऱ्या शतकात झाले. परंतु इ.पु. १०००- 
५०० या काळात पर्यावरण अत्यंत प्रतिकूल असल्यामुळे 
नागरीकरण शक्‍य नव्हते असा निष्कर्ष काढल्यास 
चूक ठरणार नाही. क्रग्वेदातले “ पर्जन्यसुक्‍त " याच 
काळातले आणि “ यज्ञात्‌ भवति पर्जन्य: ” असे भगवान 
श्रोकृष्णाला गीतेत सांगावे लागले. 

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या प्रांतांत काळी 
जमीन भरपूर आहे. सुपीकपणाबद्दल तिची ख्याती 
आहे. परंतु ती अत्यंत घट्ट, चिकण असल्यामळे तिची 
लोखंडी नांगराशिवाय मशागत करता मेत नाही. 
डी नां महाराष्ट्रात नागरीकरण 


( इ. 


५००-६०० वर्षे लागली. याचे मुख्य कारण प्रतिकल 
पर्यावरण हे तर सांगितलेच हा 
पासुन पर्यावरण हळूहळू अनुकूल होऊ लागले. ड्‌. 

५००ते इ. स. ५०० हा हजार वर्षांचा काळ जगाच्या 
इतिहासात अत्यंत महत्त्वाच 
प्रचंड साम्राज्ये, पशिया (इराण) - 
मधील सायरस-डरायसचे अखमोनीय साम्राज्य, 


श्व ळर ज्य (का ह ड् गुप्त ााव्य 
आणि दुसरे म्हणजे निसर्गत: उपलब्ध असलेल्या चीनमधील हेन वंशाचे साम्राज्य ही या काळात ळत 
अन्नावर अनेकजण गुजराण करीत. गेळी. या काळात विद्या-कला यांना ह या 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अितुमगिवा राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


>. ._) 
१-/ र र कक 
फक, (१ 1_. 
झ च्य क) 
, नवभारत रि 
| ७५ >“ 


ह्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पर्यावरण आणि संस्कृती 


प्रमाणावर उत्तेजन मिळून मानवाने विलक्षण प्रगती 
केळी. या काळातील सुबत्ता-समृद्धी लक्षात घेता 
इ. पु. ५०० ते इ. स. ५०० हा काळ मानवी इति- 
हासातील सुवणंयुग होते यात शंका नाही. पण सवंत्र हे 
असे का घडून आले याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. 

या काळात यूरोपात पर्यावरण अत्यंत पोषक होते 
असे शास्त्रज्ञांचे मत भाहे. तेथे ज्ञास्त्रोय संशोधन फार 
मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. पर्यावरणाच्या परि- 
भाषेत या काळाला उप-अँटलांटिक (870031411८) 
कालखंड अशी संज्ञा आहे.“ इ. पू. २०० ते इ. स. 
४०० हा तो काळ. या काळात कडाक्याची थंडी 
संपुष्टात आली होती. आल्पूस पर्वेतराजीतील हिमनग 
वितळण्यास सुरुवात ज्ञाली. या काळातील लिखित 
नोंदीही आहेत. नाईलमध्ये महापूर येऊ लागले. 
म्हणजे उत्तर आणि पूर्वे आफ्रिकेत मान्सूनचा पाऊस 
भरपूर पडत होता. अर्थातच भारतातही पावसाचे प्रमाण 
वाढले होते. कौटिल्याच्या अथंश्यास्त्रात (२४,११६) 
भारताच्या निरनिराळ्या भागांत किती पाऊस 
पडत होता याचे कोष्टक दिले आहे. जांगल देशात- 
(वाळवंटी प्रदेशात) सुद्धा पाऊस पडत होता. भरपूर 
पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशापेक्षा तो निम्मा होता. अवन्ती- 
मध्ये (हल्लीचा माळवा) २३ द्रोण आणि अशमक 
देशात (मध्य महाराष्ट्र) १३ द्रोण इतका पाऊस 
पडत होता. एक द्रोण म्हणजे ५ सें. मी. याचा अथे 
महाराष्ट्राच्या मध्य भागात ( नाशिक-नगर-ओरंगाबाद 
जिल्हे) येथे ६५ सें. मी. पाऊस पडत होता. अपरान्त 
म्हणजे कोकणात तर विपुल पाऊस होता असे कौटिल्य 
सांगतो. अलेक्झांडरच्या स्वारीच्या वेळी आपल्याकडे 
भरपुर पाऊस असल्याची नोंद आहे. 

इ. स. च्या पहिल्या शतकात पाऊस नियमित आणि 
भरपूर पडत असावा. त्याचा अभ्यास करून हिप्पॅलस 


या ग्रीक खलाक्याने मॉन्सूतच्या वाऱ्यांचा शोध लावला. 
त्यामळे आंपला रोमन साम्राज्याशी व्यापार खूप 
मोठ्या प्रमाणावर वाढला. स्टरेंबो या रोमन लेखकाच्या 
साक्षीवरून असे दिसून येते, की पूर्वी फार थोडी 
जहाजे भारतातून माल आणीत. परतु ई. स. ४४ मध्ये 
मान्सूनच्या वाऱ्यांचा शोध लागल्यानंतर वर्षातून १२० 
जहाजे भापल्याकडून जाऊ लागली. पुढे तर रोज एक 
जहाज जाऊ लागले. या व्यापाराच्या निमित्ताने अनेक 
ग्रीक आणि रोमन व्यापारी आपल्याकड यऊन स्थायिक 


अनुक्रमणिका 


झाले. महाराष्ट्रातील अनेक बौद्ध 
भाथिक मदत दिली. शिलालेखात त्याच्या नोंदी 
आहेत.” अशा एका रोमन व्यापार्‍याचे घर ब्रह्मपुरी 
(कोल्हापुर) येथील उत्खननात सापडले.. त्याच्या 
घरात अनेक ब्रांझच्या रोमन बनावटीच्या वस्तु 
सापडल्या. त्यांतील रोमन सागरदेवता पोसिडॉनचे 
शिल्प जगातील सर्वोत्कृष्ट म्हणून गणले जाते. हा 
व्यापार आपल्याला अतिशय फायदेशीर होता. आपल्या- 
कडील मसाल्याचे पदार्थ, तलम सुती कापड, हस्तिदंती 


कलाकुसरीच्या वस्तू, मोती इ. निर्यात होत असत. _ 


त्यामानाने रोमहून आपल्याकडे आयात फारच थोडी 
होती. त्यामुळे रोमन सोन्याच्या नाण्याचा ओघ 
आपल्याकडे सुरू झाला. वर्षाला साडेपाच कोटी 
सोन्याची नाणी (म्हणजे ६ लाख पौंड) आपल्याकडे येत. 

या काळातील व्यापार समुद्रमार्गे पश्चिम 
भारतातून होत असे आणि खुष्कीच्या मार्गाने उत्तर 
भारतातून होत असे. पद्चिम भारतात त्या काळी 
शातवाहनांचे आणि उत्तर भारतात कुषाणांचे राज्य 


होते. कुषाणांनी रोमन नाण्यासारखो सोन्याची नाणी 


पाडली होती. श्ातवाहनांनीही चांदीची नाणी पाडळी. 
महाराष्ट्रातील अनेक बौद्ध लेणी याच काळात कोरली 
गेली. कुषाण आणि गांधार कलाही याच काळात 
बहरली. या साऱ्याची परिणती गुप्तकाळातील 
सुवणंयुगात झाली. गाथासप्तशतीमधील “ गहपती ” 
आणि वात्स्यायनाचा “ नागरक ” या काळाचे प्रति- 
निधी होत. या काळात विद्या-कलांचे पुनरुज्जीवन झाले. 
मोठाली शहरे उदयास आली. महाराष्ट्रात सवंत्र 
मानवी वसाहती झाल्या. लोह्युगामुळे काळ्या जमि- 
नीची लागवड करणे शक्‍य झाले. या काळातील 
उत्खनित पुरावा सुबत्तेची साक्ष देतो. 
ग्रामीणीकरण (इ. स. ५००-१०००) 

पाचव्या शतकापासून पुन्हा ऱ्हास सुरू होतो. तसे 
पाहिल्यास दुसर्‍या चंद्रगुप्ताच्या ( ३८०-४१५)- 
विक्रमादित्यानंतर आथिक परिस्थिती बिघडल्याची 
चिन्हे दिसू लागतात. कुमारगुप्तापासून (४१५-५५ ) 
गुप्तांच्या सोल्याच्या नाण्याची शुद्धता कमी होऊ लागते. 
पुढे स्कंदगुप्ताच्या काळात ( ४५५-६७ ) हृणांचे 
आक्रमण झाले. इ. स. ४००-१००० हा काळ एक 
प्रकारे आथिक अवनतीचा काळ होता. रोमन 
साम्राज्यालाही उतरती कळा लागली. त्यामुळे परदेशी 


स, 
१ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


१२५: 


लेण्यांना. त्यांनी. 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषषपाठशाळामंडळ, वाई 


१२६ 


व्यापार संपुष्टात आला होता. अनेक गुप्तोत्तर राज- 
वंश्यांनी तर नाणीसुद्धा- अगदी तांब्याचीसुद्धा- पाडली 
नव्हती. त्यावरून अंतगत व्यापाराची | परिस्थिती 
ध्यानात यावी. हणांच्या आक्रमणाने गुप्तांचे साम्राज्य 
मोडकळीला आले. प्रादेशिक राज्ये निर्माण होऊ 
लागली. संस्कृतची जागा हळूहळू प्रादेशिक भाषा घेऊ 
लागल्या. या काळातील अवनतीचे चित्र तत्कालीन 
वाडःमयात प्रतिबिबित झालेले दिसते. 

| इ. स. ५००-१००० या काळातील अवदोष प्राचीन 
स्थळांच्या उत्खननात भारताच्या कित्येक भागांत सहसा 
आढळत नाहीत. झातवाहन- कुषाणकालीन अवशेष 
विपुल प्रमाणात सापडतात. गुप्तकालीन अवशेष उत्तर 
भारतातील काही प्राचीन स्थळांच्या उत्खननात 
सापडतात. त्यांवरून आथिक अवनती ध्यानात येते. 
गप्तकालीन घरांच्या बांधणीसाठी कुषाणकालीन 
घरांच्या विटा वापरलेल्या दिसतात. या 'काळातील 
उत्खनित पुरावा आणि वाडूमयीन पुरावा यांचा सांगो- 
पांग अभ्यास थोर इतिहासकार प्रा. रामशरण दार्मा 
यांनी केला आहे. त्यांच्या (1112311 132०89 या १९८९ 
मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथात त्यांनी या काळातील 
परिस्थितीची चर्चा केली आहे. त्यांच्या मते पंजाब, 
हरयाणा, उत्तर प्रदेशचा पठ्चिमेकडचा भाग या 
ठिकाणी चौथ्या शतकापासून ऱ्हास सुरू झालेला दिसून 
येतो. संघोल, हस्तिनापूर, अत्रंजीखेडा, मथुरा इत्यादी 
ठिकाणी केलेल्या उत्खननावरून हे स्पष्ट दिसून येते. 
कुषाणकालानंतर तेथे पुन्हा मुसलमानी अमदानीत 
वस्ती झाली. श्रावस्ती, कौश्शांबो, खैराडी, चिरांड, 
राजगीर (उत्तर प्रदेश), बंगालमध्ये तामलुक आणि 
चंद्रकेतुगढ आणि ओरिसात शिश्षुपालगढ़ येथे गुप्त- 
कालीन अवशेष सापडतात. परंतु त्यांवरूनही उतरती 
कळा लागल्याचे दिसते. 

मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्र या 
भागांत तिसर्‍या शतकानंतर वसाहती उजाड झालेल्या 
दिसतात. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू 
येथेही हाच प्रकार दिसुन येतो. कांचीहन उत्तरेकडे 
येताना हृयूएन त्संग या चिनी प्रवाशाला अनेक उजाड 
झालेली गावे दिसली, असे त्याने नमूद करून ठेवले 
भाहे. उत्तर भारतातही चंपा (भागलपूर) , पाटलिपुत्र 
(पाटणा), वेशाळी, वाराणसी, भीटा ही भरभराटीस 
आलेली शह्रे इ. स. ६ व्या शतकानंतर उजाड झाली. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


५ व्या शतकात आलेला फा-हियान आणि ७ व्या 
शतकात आलेल्या ह्यूएन त्संग यांना हे दिसून आले. 
वराहमिहिराने ६ व्या शतकाच्या सुरुवातीस रचलेल्या 
आपल्या “ बृहत्संहिता ” या ग्रंथात अनेक नगरींचा 
र्‍हास होईल अक्षी भविष्यवाणी दिली आहे. त्यांत 
तक्षशिला, मथुरा, उज्जयिनी, काजी, गिरौव्रज 
(राजगीर), ताम्रलिप्ती इत्यादींचा उल्लेख आहे. 
तसेच त्रिपुरी (म. प्र.), वनवासी (कर्नाटक), मिथिला 
काणि सिहयूर या नगरींचा विध्वंस होईल असे तो 
म्हणतो. गोनादं (उज्जेन-विदिश्ा) येथील लोक रोग- 
राईने त्रासून जातील आणि भ्रयाग-भवनती येथील लोक 
मरण पावतील. तसेच सिंधू, यमुना, शरयू, शोण, 
कावेरी, नमंदा या नद्यांच्या काठांवरील गावांना 
अवकळा येईल. शिबी, यौधेय, अर्जुनायन या जमाती 
नाहीशा होतील. कलाकार, कारागीर, व्यापारी यांना 
हलाखीचे दिवस येतील. व्यापार बुडेल, सवंत्र 
दारिद्र्याचे साम्राज्य पसरेल. वराहमिहिराची ही 
भविष्यवाणी तंतोतंत खरी ठरली असे पुरातत्त्वीय 
पुराव्यांवरून म्हणता येईल.** 

गुप्तोत्तरकालीन वाड्मयात या आथिक अवनतीचे 
चित्र प्रतिबिबित झालेले दिसते. वाल्मीकी रामायणात 
रामानंतर अयोध्या उजाड झालो असे वर्णन आहे. 
कालिदासाच्या रघुवंशावरूनही रामाच्या निधनानंतर 
अयोध्येची काय स्थिती झाली याची कल्पना येते. 


वाराणसी उजाड होईल असा शाप दिलेला वायु- 
उराणात सांगितला आहे. पाचव्या शतकानंतर वात्स्या- 
यनाच्या नागरकाचे विलासी जीवन संपले. नागरक हा 
नागर संस्कृतीचा प्रतिनिधी; पण सातव्या शतकातील 
दामोदर गुप्ताच्या “ 


नाही. बहुधा नागरांना 


सुमारास किल्ले 
- या काळातील राजधान्या 


कारण असावे. उलट, राजे 


स करीत, स्कंधावार म्हणजे 
दोऱ्यावर असताना राजा जेथे तळ ठोकतो ती जागा. 
परतु त्याचा राजधानी असा अर्थ लावला गेला. 


या काळातील चक्षुवे 
प्रवासी हयूएन त्संग याने 
पर्यंत भारताच्या निरनिरा 
शीलेपासून तामलुक (बंगाल 


सापडत नाहीत याचे हेच 
लोक स्कंधावारमध्ये निवा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाइड 


पर्यावरण आणि संस्कृती 


कांचोप्यंत तो जाऊन आला. अनेक गावे उजाड 
झालेली त्याने पाहिली. श्रावस्ती, कपिलवस्तू, रामग्राम, 
कुशिनगर ही बोद्धांची तीथस्थळे ४ थ्या शतकापयंत 
भरभराटीस आलेली होती. परंतु नंतर तेथील वस्ती 
उठून गेली होती. बोधगयेसारख्या प्रसिद्ध तीर्थाचीही 
अशीच स्थिती होती. नवव्या शतकापर्यंत परिस्थितीत 
काही फरक पडला नाही. इ. स. ८५१ मध्ये सुलेमान 
हा अरव प्रवासी भारतात आला होता. भारतात 
नगरेच नाहीत असे तो म्हणतो. दहाव्या शतकात अल्‌- 
बिरूणी आला. त्याने फक्त पाच शहरांचा उल्लेख 
केला आहे. अयोध्या, मथुरा, पाटल्पुत्र, उज्जेन, 
आणि वाराणसी हो ती पाच शहरे होत. ही धामिक 
तीर्थस्थळे ब्यापार-उदीम बुडाला असला तरी तग 
धरून राहिली. 

इ. स. ४००-१००० या काळात पदिचमेकडील 
देशांशी असणारा पुर्वीचा व्यापार जवळजवळ संपृष्टात 
आलेला होता. रोमन साम्राज्य डबघाईला आले होते. 
पहचिम आशियात इस्लामचा उदय झाला होता आणि 
तरवारीच्या जोरावर तेथे सवंत्र धर्मांतर मोठ्या 
प्रमाणावर सुरू झाले होते. चीनशी थोडाफार व्यापार 
सुरू झाला, तो इ. स. १००० नंतर, असे चीन सिलेडोन 
या चिनी मातीच्या भांड्यांवरून सांगता येते. या काळा- 
तील आधिक अवनतीचे एक मुख्य कारण व्यापार पार 
संपुष्टात आला होता. या काळात जंगलतोड फार 
मोठ्या प्रमाणावर झाली हे एक प्रमुख कारण असावे 
असे प्रा. शर्मांचे मत आहे. या काळात जमिनीची दाने 
मोठ्या प्रमाणावर देण्यात आली. त्यामुळे नवीन 
वसाहती आल्या, जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी 
जंगलतोड करावी लागली असे त्यांचे मत आहे. ळय 
म्हणजे हे उत्तर आणि पुव भार्याच प्रामुख्याने हना 
व्यापार डबघाईला आल्यामुळ अनक व्यापारीही शत 

व गिरांनीही शहराकडून खड्या- 
लक्ष घाल लागले. कारा क 
नमन आणि खेडे यांतील फरक 
कडे स्थलांतर केले. शहर ऊ 
1 य़ा शिल्पश्यास्त्रावरील ग्रंथात 
कमी झाला. “ मानसार या हे. कारागौर 
राजवाडा खेड्यात बांधल्याचा गा लक मीत 
शहरातून खेड्यात ह व वम यातूनच उत्तर 
हाच्या आलियाचा न्य ली बलत्याची) पद्धत 
भारतातील “जजमानी ” (बा त. थोडक्यात 
सुरू झाली असावी असे रश पक होते, 
म्हणजे या काळात ग्रामीणीकरण पुर 


अनुक्रमणिका 


१२७ 


या काळातील आथिक ऱ्हासाची अनेक कारणे 
आहेत. परंतु माझ्या मते पर्यावरणातील बदल हे मुख्य 
कारण असावे. “ इ. स. ४००-१००० या काळात 
यूरोपमध्ये छोटे हिमयुग अवतरले होते. या काळात 
पावसाचे मात कमी झाले असावे असे अनुमान 
केल्यास चूक ठरणार नाही. वाड्मयीन पुराव्यावरून 
या तर्काला पुष्टी मिळते. या काळात आपल्याकडे 
वारंवार दुष्काळ पडत होता अशी वर्णने आहेत. 
“ वामन पुराण ” हे कुरुक्षेत्र येथे सातव्या शतकात 
रचले गेले. उत्तर भारतातील अनेक तीथंस्थळांच्या 
ठिकाणी वाळूच्या टेकड्या निर्माण झाल्या आणि 
तेथील तळी, तलाव आटली. त्यामुळे तेथे स्नानासाठी 
येणार्‍या यात्रेकरूंची संख्या रोडावली. सहाव्या शतका- 
नंतर सरस्वतीनदी आटू लागल्याचेही त्यात सांगितले 
आहे. सातव्या शतकात भयंकर दुष्काळी परिस्थिती 
असावी. दण्डिनचे “ दशकुमारचरित ” आठव्या 
शतकातले; त्यात त्रिगतं देशातल्या भयानक दुष्काळाचे 
हृदयद्रावक वणन आहे. हे त्रिगतं सिधमध्ये असावे. हा 
दुष्काळ दण्डिनने पाहिलेला असावा असे वणंना- 
वरून वाटते. बारा वर्षे सतत चालणाऱ्या या दुष्काळात 
शेती उत्पन्न संपूण बुडाले, औषधी वनस्पतींचा गण 
येईनासा झाला, झाडावर फळ येईना, त्यामुळे लोकांनी 
एकमेकांना खायला सुरुवात केलो. धामिक कृत्ये, सण, 
उत्सव सर्व बंद पडले. एका गृहस्थाला तीन बायका 
होत्या. दुष्काळात त्याने त्या एकालागून एक विकल्या. 
सर्वांत प्रथम थोरली, नंतर मधली, व शेवटी धाकटी. 
नारदपुराणातही या दुष्काळाचे पडसाद उमटलेले 
दिसतात. या दुष्काळाची तीव्रता पश्‍चिम भारतात फारच 
प्रकर्षाने जाणवली असावी. “ जावानीज क्रॉनिकल्स ” 
या प्राचीन ग्रंथात इ. स. ६०३ मध्ये परचिम भारतात 
पडलेल्या दुष्काळाचा उल्लेख आहे. त्या वेळी गुजरात- 
मधील एका राजाने आपल्या राज्याचा संपूर्ण नाश होणार 
हे पाहून आपल्या राजपुत्राला जावामध्ये स्थलांतर 
करावयास लावले. त्याच्याबरोबर राजाने ५००० लोक, 
कलाकार, कारागीर, लेखक, संनिक, वैद्य इत्यादीही 
पाठविले. सहा मोठ्या, आणखी शेकडो लहान बोटींतून 
ही मंडळी जावामध्ये गेली आणि तेथे त्यांनी भारतीय 
संस्कृतीचा पाया घातला. त्यांच्याच वंशजांनी पुढे 
बोरोबुदुरसारखे जगद्‌विख्यात वास्तुशिल्प निर्माण केले, 

दुष्काळामुळे आलेल्या आथिक अवकळेचे चित्र 


ल 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१२८ 


तत्कालीन 'वाड्मयातही दिसते. एका जेन ग्रंथात 
“नगर ” यो शब्दाची “नकर” अशी व्याख्या केली 
आहे. नकर म्हणजे जेथे “ कर ” देत नाहीत. थोडक्यात 
कर देणे जनतेला अशक्य झाले होते. दुसरे म्हणजे 
करही निरनिराळ्या प्रकारचे होते. अठरा प्रकारच्या 
करांची माहिती मिळते. दुष्काळात तर ते जाचक झाले 
असावेत यात शंका नाही. बहुधा त्यामुळे व्यापारीवर्ग- 
सुद्धा शेतीकडे वळला. शहरात आश्रय ( 0०५०१४७) 
“न मिळाल्यामुळे कारागीरही खेड्याकडे वळले. याचे 
' एक उत्तम उदाहरण माळव्यात सापडले. रेशीम विण- 
करांची एक संपुर्ण श्रेणी (उप्पात) गुजरातमधून 
माळव्यात आली आणि आपला पिढिजात उद्योग सोडून 
ते लोक इतर व्यवसाय करू लागले. याच काळात 
हिंदूंची मंदिरे बांधण्यास मोठ्या प्रमाणावर सुरुवात 
झाली. मंदिरांना दाने दिली गेली. त्यांमुळे नवी खेडी 
वसविण्यात आली. शहरातील व्यापार-उदीम संपुष्टात 
आल्यामुळे शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या लोकांची 
संख्या वाढली. देश शेतीप्रधान होऊ लागला. कदाचित 
'दुष्काळनिवारणासाठी म्हणून मंदिरांना दाने देण्यात 
आली. गुजरातमधल्या सोमनाथ मंदिराला ५०० नतंको, 
२०० वादक, ३०० न्हावी (भाविकांचे मुंडन करण्या- 
साठी ), आणि एक हजार ब्राह्मण देण्यात आले. आणि 
या सर्वांचा निर्वाह चालावा म्हणून एक हजार गावे 
मंदिराला दान देण्यात आली. त्यामुळे शहरातील 
कारागिरांचा लोंढा खेड्यातील मंदिरांकडे वळला. 
या काळातील दुष्काळाची तौत्रता किती भयंकर 
होती याची कल्पना देवीमाहात्म्यावरून येते. माकंडेय 
'पुराणांच्या “ देवी-माहात्म्य ' या उपखंडात एका नव्या 
देवतेची निर्मिती ज्ञालेळो दिसते. त्यात खालील इलोक 
दिलेले आहेत : 
ततो हम्‌- अखिलम्‌ लोकमात्मदेह- समुद्वरवे: । 
भरिष्याति सुरा: शक: अवृष्टे: प्राणधारकः ।| ४३॥ 
शाकभरी- इति विख्यातम्‌ तद्‌ यश्याम्यहम्‌ भुवि: | 
तमेव च वधिष्यामि दुर्गम आख्यम्‌ महासुरम्‌ ॥ ४४॥ 
*“ जोपयंत पाऊस पडत नाही तोपर्यंत मी सर्व 
देवतांना आणि सर्वे चरांचरांना जगविण्यासाठी माझ्या 
शरीरातून धान्य आणि वनस्पतींचा पुरवठा करीन. 
त्या वेळी मौ शाकंभरी म्हणून विख्यात होईन आणि 
त्यांच वेळी दुर्गासुराचा वध करीन.” 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


एक प्रकरण आहे. याचा या संदर्भात उल्लेख केला 
पाहिजे. त्यात प्रामुख्याने बदामीजवळील महाकूट 
(कर्नाटक राज्य) या ठिकाणी असलेल्या शाकंभरीच्या 
ठाण्याचे वर्णन आहे. शाकंभरी हे नावही अन्वर्थक आहे. 
त्याचा अर्थ जी देवता पृथ्वी वृक्षवेली-वनस्पती-धान्ये 
यांनी भरून टाकते ती (शाकेन विभति ). महाभारतात 
(३.८३, ११-१५). देवी-भागवत पुराण आणि शिव 
पुराणातही या प्रकारचे उल्लेख आहेत. विष्णुधर्मोत्तर 
पुराणातले वर्णनही काही फारसे निराळे नाही. एकूण 
वर्णनावरून असे ध्यानात येते, की शंभर वर्षे सतत 
दुष्काळ पडत होता. त्यामुळे देवीला “ शाकंभरी हे 
नवे रूप धारण करावे लागले. स्कंद पुराणात या 
देवीचे “ छिन्नमस्त ” असे विज्ञेषण आहे, तर पद्य 
पुराणात तिचे “देव्या च मस्तके पद्यम्‌ ” (१.९. 
११७-३२ ) म्हणजे शीराच्या जागी कमळ असे 
ध्यात वणिले आहे. या वणनाबरहुकूम देवतेच्या मती 
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशात आढळतात. त्या 
प्रामुख्याने चालुक्यकालीन (६-८ वे शतक) आहेत. 
त्यामध्ये देवता नग्न असून पाय फाकलेले असतात व 
तिचे जननेंद्रिय उठावात दाखविलेले असते. हल्ली वांझ 
स्त्रिया या मूर्तींची पुत्रप्राप्तीसाठी पुजा करतात. तिचा 
सुफलनाशी असलेला संबंध ध्यानात यावा.*० 

दहाच्या शतकापासून परिस्थिती थोडीफार सुधा- 
रली असावी. पण या काळात मुसलमानी आक्रमणे 
पुरू झाली. पुढे १३००-१८०० या काळात यूरोपमध्ये 
हिमयुग अवतरले होते. आणि आपल्याकडे दुष्काळ. 
त्यांची मोगळ इतिहासकारांनी नोंद ठेवली आहे. 
त्यांपैकी दुर्गादेवीचा दुष्काळ (१४९४) सर्वांत भयाण 
होता. त्याची स्मृती आजही आहे. वारंवार पडणाऱ्या 
या दुष्काळामुळे आपल्याकडील शेती बेभरवश्याची 
झाली आहे. एकोणिसाव्या शतकात जेव्हा इंग्रजांचा 
अंमल सवंत्र सुरू झाला, त्या वेळेची परिस्थिती क्ली 
होती याचे अहवाल आहेत. १८१८ मध्ये पेशव्यांचे 
राज्य जिकल्यानंतर माऊंट स्टुअटं एलफिन्स्टनने ड्स्ट 
इंडिया कंपनीला दिलेल्या अहवालात तो म्हणतो कौ, 
सवेत्र चांगली सुपीक जमोन असली, तरी लोक प्रामु- 
ख्य़ान पशुपालन करतात. पंजाबातला अहवाल असाच 
आहे म्हणून असे विचारावेसे वाटते. 

यदुपते क्व गता मधुरापुरी 


स्कंद पुरांणातही “ झाकंभरी माहात्म्य " नावाचे रघुपते क्व गतोत्तरकोशला । 
डाय मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अतृक्रस भोका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हारा प्राज्ञमपाठशाळामंडळ, वाई 


टोपा- 


8. उपरोक्त. 
9. 810४० ७111 0011615, 
(कॅक्श्क 1॥१४॥7८ 2268/८, 


10. 


11, 
1 


3 


. (पातल्लू 8ग्रा्टा, “गुणाट [तपड ७३]]ट टपाएपा2 88 ९९ 000१५०१११० ३५१) ६ 


, फ्ला 


पर्यावरण आणि संस्कृती १२९ 


. लट, &, ठिटयाचात 123 (९१), 476706070४, 4770776768, काळे 1८0110- 


1150019, ( (४970170४७८, 1992 ). 


. [.ढकाडऊ रि. उपराठित, 4१ 476062070॥7०.7_ "७५9४९०१४०४, ( ऐ०५७ ४१०, 


1972), ७, 20. 


11 


ए०-शाबलांश] लोट हाते. 6९००७्ठांट*] 8एताल$ | 1011100608. गाता ', 
7070070970 १०१ ॥४५४८७१ 4॥/॥/०७००१०५४ ग (3९68119, ४०]. 6, (1971), 
0]. 177-189. 

झा. लाला एकाला, “ 0 पाट रण€12070108129] ९५1तेटा]2९ 101 [16 50०५९ 
लाव४७5 0 लागा बॉट य पपता8 १, 1,079 72770८ ॥७7८०८७४८1॥११४ ५. 1४०१८४००१८ 
४७८४०८०77१, (0077४०४ ह्व्िश8 ०. 850 कळशा क८7॥८॥, 0. 16-22, 
( 'ऐ७५ थाय, 1986). 

&. णच, 87०१८ ळणळे 1५० ॥८॥॥८& (2767८1४४58 ११८ (//४८॥ळ््, 
( 3008 1२१101, 11०19, 1982), ४०]. 2, 0. 118. 

1२. १. 131४501 810 ,]. 12. 1९058, (1१० ४१यवलठा काते 111[1011090015 
छि. लात ००१ ऐ०वपलांया”, 7०07 2900709॥१९॥८, ४०]. 5, (1977), 


ए. 309. 

5. ए. ए]व्ष्टपाए 
टाय ता गा 11९ 
०१०”, 9००८९१४१४७ ० 
(०५४०, 1993 ), 0१8७ 599-613. 


&. ठपालटा$, “ (081205 1] 721७109] 191010011101161( या 
1,351 20 एए०. १९5: & (उ९०व20)900108129] 3]130- 
(॥॥८ 1/7027710000/107 (7०१७ ०५ (7007 (77५४८, 


॥॥८ ककरश०४ ०१८७ ॥७४०८०४४०४॥०७/॥१॥ ० १४ 

( 1,0पतेठप, 1978 ), 00. 320 गी. 

5, ऐ. शिळंग्डपाप ठत हाल, “ ावाश€$ वी 010 ४] & रिटटागाट 

१५८५९] ॥॥811391'891118. (11910 रपएटा$ 1911४10141 विल 1.8ट (3पवॉटा1४”', 

॥०१०१््ण 007: ६८०70५१००१ 8०००८१ ० 27५, ४०. 26, (1985), 

99. 16-27. क | 
१1१९०-९ा 1017101. ते ऱल्ठा 


जत 9110 8. ४. 1२७]९्टपाप, ी ) पृग्त. 
र न टाच पतिला ]२१]१७18॥, गणतीच ", रिव्वाला शर्ट & ]लटा' $0'लाडला, 
0 11९ " 


त), छळत अशवा 1717607097, 1985, 

(९ ), . तृषाठ एए]श 8180011111 (ए[ए'८ 83. 081८, 1018. ]०12१01, 

5, &. 5्व्ा, ति ए. एाडा& एट 36100०१ (लव), 4९१०७7८०९8 ८ 
1118109112 ए०७ 1)०1, 1985 ), १88४6 144. 

१0 “ (0598९1 150०0९ ॥७१ंतेलाटट 001 9 80२३ टला 

(16. 1238 (लांबत ४७०”, ४०]. 145, 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


(1,01001, 1989) , ७. 296-320. . 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


14. 
त; 


23. 


24. 


25. 


26. 


शर्त 
28. 
29. 
30. 


31, 


अश 


नवभारत जुले-ऑगस्ट-सप्टेंवर, १९९४ 


. शा 9 
138एते (१३1६०, .477970०.7 4707002097, (1,01001, 1979 ), >. 2३. 


5. 1३. 1, 1260676 .47८76607007007 1)7800021288 १७८ गाठा2, (08115, 
1985 ), ७. 15-22. 


: ४. उणक्या टोयीतल, 1॥८ ४०७६ 4700006 0०86 - ॥॥८ 072७११८ स्कवायट 


८०0 -७८/०८०१८ /४४॥४७४०१५१/, (1,91ततया, 1928 ) 


* हवा] (णाय, ॥0७00 0125058 ८७८ /४५॥८६८०१५, (ल ए&एला, (१0111. 1977). 
* उ. हे. ]वार्‍याठुट, “ 1०90810115 कॉ. गला १टुका]) ”, आरि (3. 1, 0०6] (०) 


-घ॥०७०१ (0200722201 - 4 ८०११८॥॥७०१८/५ (७९८२०७ (इल )याय, 
1982) , 9. 79-84. 


९. 81250/9111, “ 0015001 0५लाः ातेप$ ७811€५ कापपणष१्ट ॥८ पळा8]]081 
0०0१ ”, ॥१७८१८॥८, ४०1. 21 7, (1968), ?०४० 628-99. 

. उपरोक्त. 

* ह. 1.. २७७, ॥7८87, 17८०17127/ ळ्यप् २07८॥28/079/, (].यतठा, 1972). 

- शै. 8. ताट, ता. “ १]181110- व] 1२५०१४६101 0 8 81181 जिचा] 
९”, य (उ. 1, 0०5८01] (९१), 'प7०८७०१॥ 0४01722०1207- 4. ७०॥(८०४७०- 
7०॥४ ४/४७८८४४७८, (०५ 1)द1, 1982 ), 00. 107-112. 

(8) ]लया ॥॥७॥७॥०॥, 1४०८४१०००० 1. ॥॥८ २1१८८७ 02027280207, 
(1,०त०1, 1931 ), ४०]. 1, ॥ए०. 178-80. 
.,2५'हाट€, 1,. 8. « पू' 


12 पिद्चा9811 ००१. 8 1,00181- 
७. 1,, ?०$ला] (२१), ७7०७७०१ (/४०८८८४८४४०१॥८- 4 ०१८५००७०८7 
78'99८०(००८, (प 1)ल]1, 1982), ७. 2059-21. » 

र. ?. ए॥]०01(, “ ॥५९1त610८ 
प्रिळा9१182 9110 १९७]. ' 
00. 87-105. 

॥. &, एळ्ाडटाणांड, शा. 
-५ढा7१ (८४८7८८७४०१, 


810016 १९1८9 पा 


६ जी द्रा 


21011 $एडाट्या] 
५, ॥॥८७(८77 4470770070 


७०७४८, एज. 42, (1992 १९ 


॥॥८ 072५८७, (८००८० ०70 


222072772 ०९. ठढ 
(९७ शा, 1967). 


उपरोक्त. | 

उपरोक्त 

उपरोक्त 

८. ए. 01ताड्या, “ गट 88०३७० 8116 पाह 1,3 शल. र्ण हह एता 
1)26टा”, ॥४, ५ 1०४०7 487120 


5००६८६४, एन. 25, प्‌ 
१. प. ७, “ (22 - ७ द्विलाठा' 0८ 5९ ध्यात 


(५111278101 : ऱणतह्याट€ हठ] ए8]७५७(॥॥1) वाते उल 
भाते 8. 0, उज (९१), ॥०५००१४४८१३ ०/ 1८8 07९०7८८ 
१५५ ॥7॥८८१४॥" 007772, 7०7., ( ९७७, 3, 1984 ) 
&. १/, ए॒. 981118, 1)6०12 01 


1893) , ७. 49-76. 
91] ठी पढ आत 
१५", या 3. 3. 1,531 


१८८०१- ४४४ ॥४०7८८- 
/ 099. 461-90. 


पिढाळ]9 (॥[ा€ 


ह ४ 9 1 , ल्क | , रं | 
१८४७०१॥॥ 6707, ॥7०1., ( ॥॥७ता 35, 197] श्वर मुली ॥. 7 
व. गण ५ श्र व 
ग कल्फाळ71_. 
मा * व». नळ द को 
षक ग. चै >५ 
छि गतमहोत्सवी &5/->१७ 
वर्ष 4 
छं 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास शु 
नक्रमाणका काक पाळा त-ळळाळन च | | 
कु े यगणवीचाार5. द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


55; 


34. 
35: 


56 


37. 


38. 


59; 


40. 


_ परका] ॥18109190919, 
_ फ॥. ए. 1180एवपतया, 


, शर्मा, उपरोक्‍त. 
, ऐ॥. £. 1)1180911191, 


| 00:71: 71/01/1114 


पर्यावरण आणि संस्कृती १३ 


४. ४. 1180वपळा, (१2१८४८१८४१ 1॥१७९"८७0८७॥॥ - 10वर(8 (0८९०८४८४८२०१२ टश 
फ7८७12172 7/ळ, ( १७५ 120111, 1994 ). 

उपरोक्त. 

581091. 1361], “ (यावा घात. ८ याड ० 7४५७५ - गा ातताट 
य्तेठया ', 4707072002 7. ५. 4767807०४9, ४०. 79, ( 1973 ), 
०0. 2235-69. न 

ग. ]9005501 वाते रे. |. ७१8115, “ 941 झयते 81 यया १॥९७5001811811”/, 
१ ाणलप!पा'ट, ॥8८८॥०८८, ४०1. 128, (1958), 00. 1231-57. 

७. ११. ए118281100, १०००८१४७५० ०7 ४॥८९ 0४४३९७७ ॥7०॥४७, ( 0911011080, 
1986 ), 0. 89 & 96. 

॥. ए. 1150.1यत्व्ा, “ 1'00/वात 8] 19001घ8्ठांट१] ॥॥०१९ 107 ॥॥८ (1131201112 
ठणाप्पा5 ली ठद्याप9] काते ऐळाढापा पता ”, गा. 470770007०0५7०/ 
/47076८070/४, ४०1. 3, (1984), ७. 133-1358. 

१९. &. छा खात 0पाहटाळ, “ 1)70पष्टाा॥| 810 1)8लाय8 1) १५००120”, 
47११८४४, एग. 48, ( 1974) , 00. 46-50. 

(टला ठिपा५्ट&$, “ ४०1०८81100, (8850118 90 (८. (७10089) (ाडेऊ खी 
1.2 8ढल्याते िगालयपराया छे. 0. १, छा 47८7८0709४, ४०). 5, 


( 1989 ), ७. 8325-29. 


1. 0. ए०ळयण०ा, " गाल पेस्ट्टांपाऱयाह पाठ 380 1 एता ", च7. ० 50०४७0 


७7प्बे ७८०१०१८ ८७४०१४ ०५ ८१४ 077७८, ४०. 6, ( 1963 ), ७0. 309-18. 
5, ल. 1९पलोया, “ १०४१ 150015 ० ४४७6 एता ”, ण. 


1866000 8००१४४ ० 180700४, शन. 56-59, ( 1981-84 ) ७0. 207-21. 
' ठाशीययावाणपा] ', 12 आळाढ, ॥०. 7, (1960), 


7? 29-73. > > 1) क च्च 
6 गृ1॥८ 8९००१ 10९-पकचपाडवीला ', ॥॥वटव 171286०- 


॥४८०7 7000८१७, ४०]. 16, (1990), 00. 211-217. 


 पृ॥८ 8९ट्याते 09९-पाठवण2व० ', 17040 ॥॥४७६, 


( 1990) , 09. 2१11-17. 
6 ९७८8110 - गाट 1नल€8016255 (उ०तेतल€5 ”, 47०१८१७ 


एका लिर्थयवा 10८28९७0०0 7॥8., ४०. 68, (1987 ), 


1001000, ४०. 1 6, 
१४५. ४. 1)1390१110.१17, 


०081-93. 
?7- 20 
- 2 
2: 1 ._) 
की र $$ जै 
सि १: लाच, हॉ ७ 
"किनवभारत ठे 
शन धि ७५ ति > ९ 
क (ह.अमृतमहोत्सवी,) > 
& च्छ, वर्ष छि 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रं ७ वा & 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ज्यू 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 
क्‌ 


सुनीता देशपांडे यांचे “ 


मौज प्रकाशन, मुंबई; १ 


आहे मनोहर तरी.... ”* 


९९७ कि १०० रुपये 


रा. भा. पाटणकर 


प्रस्तुत पुस्तक मराठीत बरेचसे गाजले. हे स्वाभा- 
विकही आहे. गेली काही वर्षे चरित्रे, आत्मचरित्रे, 
आठवणी, मुलाखती, क॑फियती इत्यादींना चांगले दिवस 
आले आहेत. आजवर जवळजवळ अज्ञात असलेल्या 
जातिजमातींबद्दल माहिती देणारी पुस्तके जशी प्रसिद्ध 
होत आहेत तशी, कदाचित जरा जास्त प्रमाणात, 
व्यक्‍तीबद्दलची पुस्तकेही प्रसिद्ध होत आहेत. लोकप्रिय 
कततृंत्ववान माणसाच्या जीवनाची एक बाजू, त्याची 
एक प्रततिमा आपल्यासमोर असतेच; पण त्याची दुसरी 
बाजू दाखवून या प्रतिमेला तडा जाईल अश्ली माहिती 
जर कोणी दिली तर तीही आपण हृपापल्यासारखे 
वाचतो. लिटन स्ट्रेंचीच्या एमिनंट व्हिक्टोरियन्सच्या 
एके काळच्या लोकप्रियतेचे रहस्य यातच आहे. आहे 
मनोहर तरो... हे पुस्तक महाराष्ट्राचे लाडके लेखक 
पु. ल. देशपांडे यांच्या खुद्द पत्नीने, सुनीताबाईंनी, 
लिहिलेले आहे हे कळल्यावर वाचकांचे कुतृहूल 
जागृत होणे स्वाभाविक आहे. ते काहीश्या तक्रारीच्या 
सुरात लिहिलेले आहे हे कळल्यावर तर हे कुतूहल 
जास्तच वाढते. अखेरी आपण बटाट्याच्या नाही तर 
घटाट्याच्या चाळीतील माणसे; त्या संस्कृतीतून 
नुकतेच काही प्रमाणात निसटळेलो; पण जुन्या सवयी 
पुर्णपणे बदलू न शकलेलो; ज्यांनी त्या काही प्रमाणात 
बदलल्या किवा ज्यांच्यात नव्या सवयी जणू जन्मा- 
पासूनच आहेत अशाविषयी संशयाने पाहणारे, असे 
आहोत. प्रस्तुत पुस्तकाबद्दल फार कुतूहूळ निर्माण 
होण्यास वरील कारण पुरेसे आहे. 

मी स्वत: पु. ल. किवा सुनीताबाई यांना व्यकती 
म्हणून ओळखत नाही. व्यक्‍तिगत माहिती माझ्या- 
जवळ नाही. ती मिळविण्याचा मी प्रयत्नही केलेला 


* श्री. जे. व्ही. देशपांडे यांच्या संपादकत्वाखा 
* देशस्थितीचे दर्शन ' या नियतकालिकामध्ये हा परी 
१९९१ च्या अंकांमध्ये प्रसिद्ध झाला होता. ' देशस्थि 
सोजन्याने तो येथे पुनर्प्रकाशित करण्यात येत आहे. 


तीचे दशन 'चे संपादक श्रो. जे. 


नाही. मला कुतूहल नाहे ते केवळ पुस्तकगत व्यक्‍तीं- 
बहुल. त्यांच्याविषयी मी जी विधाने करीन त्यांच्या 
पुष्ट्यथं वापरलेला पुरावा हाही पुस्तकगत असणार 
आहे. या पुस्तकाच्या केंद्रस्थानी जी (खरी किंवा 
केल्पनात्मक पातळीवरची) व्यक्‍ती आहे तिच्यापुढील 
प्रश्‍नांत, त्यांवर तिने शोधलेल्या उत्तरांत मला रस 
आहे. ही व्यक्‍ती, तिचे प्रश्‍न व उत्तरे यांच्यात एक 
प्रकारची प्रातिनिधिकता आहे. ही प्रातिनिधिकता 
वेगवेगळ्या अंशांची आहे हे खरे; पण तपशील 
बदलले, व अंशांमध्ये भिन्नता असली, तरी अनेक 
वाचकांना आपले स्वत:चे प्रश्‍न येथे मांडले जात 
असल्याचे जाणवेल. एका व्यक्‍तीने आपल्या व्यक्‍्ति- 
त्वाच्या अंतरंगाचा, आपल्या परिस्थितीचा, प्रश्‍नांचा 
शोध घेण्याचा प्रयत्न केलेला येथे दिसेल. हा सच्चेपणाने 
व चिकाटोने घेतलेला शोध आहे. तो यशस्वी झाला 
असला किवा नसला तरी वरील दोन गुणांची नोंद 
आवजूंन करायला हवी. 

या एकूण कथनात केंद्रस्थानी स्वत: सुनीताबाई 
आहेत. (मला पुस्तकातल्या सुनीताबाई अभिप्रेत आहेत, 
प्त्यक्षातल्या नाहीत, हे याआधीच सांगितले आहे. * हे 
आत्मचरित्र नाही. आठवणीच्या प्रदेशातील ही स्वेर 
भटकंती--- पण स्वत:च्याच जीवनसूत्रांशी अदृश्य 
संबंध ठेवत केलेली ', पृ. नऊ) ' आयुष्याच्या सुरु- 
वातीला, जिथून आयुष्य फुलायळा लागते अल्ला 
वळणावर एक, आणि शेवटी शेवटी, म्हणजे जिथून 
आयुष्य उतरणीला लागते अशा वळणावर एक, असे 
दोन जबरदस्त मित्र मला लाभले. दोघेही अगदी 
भिन्न प्रकृतोंचे, प्रवृत्तोंचे. मीही तीच राहिले नव्हते; 
पार बदलून गेले होते. मधल्या काळात तिसऱ्याच 
ळी प्रसिद्ध होणाऱ्या, खासगी वितरणासाठी असलेल्या 
क्षण लेख प्रथम जाने.-फेब्र. १९९१ व मार्च-एप्रिल 
व्ही. देशपांडे यांच्या 


- संपादक 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
का वि यसप्या 
गल राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाइड 


सुनीता देशपांडे यांचे “ आहे मनोहर तरी... वि 


एकाच्या सहवासात स्वत:ला पूर्ण विसरून, चक्रावून- 
अगदी पायाला चाके लावून- त्याचा संसार केला. 
तोही जबरदस्त होता म्हणून मी या बंधनात अडकले, 
की--- तो अगदीच मूळ होता म्हणून त्याचेच खेळणे 
करून मनसोक्त खेळत राहिले ?की दोन्ही ? आज पहावे 
तेथे सगळी स्वच्छ निराशाच दिसतेय. आकाशदेखील 
कुठे निळे नाही. सगळीकडे एकच राखी रंग. अगदी 
निर्मळ किवा विशुद्ध कारुण्याची राखी रंगछटा, ' 21११ 
० पाढे ]एा'85. 11९1811010). (पृ. दहा-अकरा ) 
(बाईंनी येथे ' कारुण्य” हा शब्द का वापरला असेल 
हे कळत नाही.) * पुढे कधी तरी मी नास्तिक होत गेले 
आणि पक्की नास्तिक झाल्यावर त्याचा अभिमानही 
बाळगू लागले. आजही मी नास्तिकच आहे, अगदी 
पक्‍्कीच. पण आज वाटते, नास्तिक्‍्य ही अभिमान 
वाटण्यासारखी गोष्ट असली तरी त्यात मनःशांती मात्र 
नसते. आस्तिक्य हे बिनबुडाचे असते खरे, पण त्या 
अज्ञानात सुख नक्कीच असते. इथे सुखाचा अथे स्थय, 
आधार, शांती, असाही असेल. त्यामुळे मला माझ्या 
नास्तिक्याचा अभिमान असला तरी आस्तिकांचा हेवा 
वाटतो. आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की आस्तिक माणूस 
हा विचारांती पुढे नास्तिक होऊ शकतो, पण खरा 
नास्तिक हा आस्तिक कधीच होऊ शकत नाही. 
(पृ. वारा) ईश्‍वराचे अस्तित्व बाईंनी नाकारले आहे 
म्हणजे नक्की काय केले आहे हे मला कळलेले नाहो. 
त्या कसलेही अतिभौतिकीय प्रश्‍न विचारणार नाहीत 
असा अर्थ जर कोणी त्यांच्या विधानांवरून काढला तर 
ते चक ठरेल इतको सूचना मात्र येथे द्यायला हवी. पण 
बहुतेक ठिकाणी त्यांच्या जगाची कक्षा ऐहिक जगापुरती 


मर्यादित आहे. 
ठी समाज, त्यात घडलेल्या काही 


आजकालचा मरा 
घटना, जवळची काही कुटुंबे आणि काही व्यक्ती ही 
सुनीताबाईच्या कथनाची पादवंभूमी आहे. त्यांत ठाकूर 
व देशपांडे ही कुटुंबे, भय्या, नाना जोग, जी. ए 
कुलकर्णी, स्वतः पु. ल. देशपांडे यांना स्वाभाविकपणे 
विदोष महत्त्व मिळाले आहे. भय्या हा सुनीताबाईंच्या 
दष्टीने एके काळी जरी महत्त्वाचा असला, तरी या 
पुस्तकातील कथनाशी त्याचे जैविक नाते असल्याचे 
जाणवत नाही. त्यावर कदाचित एक स्वतंत्र रोमॅंटिक 
झाकली असती. त्यांना भेटलेल्या दोन 


कथा मात्र होऊ ₹ न 
जबरदस्त मित्रांची, म्हणज नाना जोग व जी. ए. 


अनुक्रमणिका 


१३३ 


कुलकर्णी यांची येथे फारच चुटपुटती ओळख करून 
देण्यात आलेली आहे. सासूबाईंचे व्यक्तिचित्रण हे पु. ल. 
देशपांड्यांच्या चित्रणाला केवळ पूरक ठरते. पु. ल॑. ची 
वैशिष्ट्ये ही केवळ त्यांचीच नसून देशपांडे कुटुंबियांचीही 
वैशिष्ट्ये आहेत हे दाखविण्याचे काम सासूबाईंचे चित्रण 
व्यवस्थितपणे करते. सुनीताबाईंच्या आईवडिलांना 
महत्त्वाचे स्थान मिळण्याचे कारण त्यांची स्वतःची 
बहुतेक वैशिष्ट्ये वडिलोपाजित असल्याने या व्यक्तिरेखा 
त्यांच्या आत्मचित्रणाळा ठाझीवपणा मिळवून देतात. 
आई, आप्पा व सुनीताबाई यांच्यातील संबंध सर्वार्थाने 
जैविक होता, “ म्हणूनच त्यांच्या मृत्यूमुळे पोरकेपण 
आले. (पृ. १) वडिलांपेक्षा आईकडूनच सुनीताबाईंना 
बरेच मिळाल्याचे आईच्या व्यक्‍्तिचित्रणावरून स्पष्ट 
होते. आप्पांचे सवं छान झाले होते. ते समाधानात, 
सगळया मुलांच्या भेटी झाल्यावर, सगळ्यांना ह्वेसे 
वाटत असताना गेले. आई मात्र चार महिने परावलंबी 
अवस्थेत रेंगाळल्यानंतर गेली. जाताना ती एकटी होती. 
सर्वजण आजूबाजूला असूनही एकटी होती. (पृ. २) 
एकदा हॉस्पिटलमध्ये , भेटायला आलेल्यांमध्ये दोन 
छोट्या मुली होत्या. त्या गेल्यावर * फार बेचैन 
झाले. करुणेनं मन भरून आलं. डोळ्यांवाटे वाहू 
लागलं. जत्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या या फेऱ्यात सुरु- 
वातीच्या टोकाला कुठे तरी त्या छोट्या पोरी आहेत, 
मध्याच्याही पुष्कळ पुढे कुठे तरी मी आहे आणि अगदी 
शेवटच्या टोकाला आई आहे. आईची जागा काही 
काळाने मी घेणार, त्या वेळी ? त्या वेळी माझ्या 
वाट्याला आलेल्या त्या फेऱ्याच्या सुरुवातीला कुणी, 
मध्ये कुणी, कुठेच कुणी आपले असे दिसेना- किंबहुना 
तो फेराच नाहीसा झाला होता. फक्त शेवटच्या 
टोकाला मी लोंबकळत होते. खरे तर आपली ही 
अवस्था इतर कुणालाही क्लेश देत नाही; असा क्लेश 
होऊ शकेल असे लागेबांधे गुंतलेले आपल्याला कुणीही 
नाही; 'चला- खऱया अर्थाने आपण मुक्‍त आहो. 
आपल्यामुळे इतर कुणालाही दुःख नाही, ही केवढी 
आनंदाची घटना आहे ! मग मला आनंद न होता हे 
असं तिसरंच काही का होतंय ?' (पृ. २ ) आपण आई- 
सारख्याच आहोत, आपण मोठ्याने बोलतो, तोंडावर 
कुणाचे कौतुक करू शकत नाही, रूक्ष आहोत, फटकळ- 
पणे बोलतो, आईसारख्या कामसू आहोत. पण 
आपल्यात व आईत काही महत्त्वाच्या बाबतींत फरक 


यल 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| आ<) 
वसव 


्ै 
(२ आहि. 


७५ 


न्ट्< ६अमृतमहोत्सवी, 


> 


1) ज्र १ कत जु 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


द _] 
५“ रि क 
१-७ ये 

/6ॅनवभारत रे 


१३्ड 


नाहे. “आईचा कर्मठपणा आणि सहूदयता दोन्ही 
एकाच वेळी हातात हात घालून उभी असल्यासारखी 
दिसतात. नेहमीच्या, ओळखीच्या, सवे संबंधित गोर- 
गरिबांबद्दल तिच्या पोटात अमाप माया होती. या 
बाबतीतले तिचे राग, लोभ सगळे वैयक्तिक होते. आमचे 
सावंजनिक असतात. वाटते, मी आईच्या जागी असते 
तर त्या महारणीकडचा माल घेताना तिला अस्पृश्य 
लानून त्यावर पाणी नक्कोच टाकलं नसतं. पण त्याच- 
बरोबर बहुधा तिच्या पायांकडे सोईस्कर दुलंक्षही केले 
असते कवाचित. ' (पृ. ११) “ आज आई नाही. आता 
मागे वळून पाहताना असे अनेक प्रसंग आठवले, कौ 
त्यामागच्या तिच्या मनाचा मोठेपणा दिसतो आणि 
स्वत:ची लाज वाटते. आईचं भोदा्य माझ्या बहिणीत 
आलंय. माझ्यात आप्पांची निवृत्ती थोडीबहुत आली 
असावी. पण आईचं हे ओदायं मात्र जरासुद्धा आलं 
नाही. मला वाटते, भोदार्यामागे विचार, सदसद्विवेक- 
बुद्धी नसते. कुणालाही पटकन काही देण्यातला निभेळ 
भानंद तेवढा असतो- हा फार मोठा गुणच मानला 
पाहिजे. कारण त्यातून स्वत:ला सुख लाभतेच, पण 
दुसऱ्यालाही लाभच होतो, आनंद मिळतो. शिवाय, 
त्यात समाज विघातक असे काहीही नाही. (पृ. १३) 
एकूण पुस्तकातील पुरावा बघता सुनीताबाईंनी दुःख- 
पीडितांना मनापासून मदत करण्यात हात आखडता 
घेतला असता असे मुळीच वाटत नाही. उदाहरणाथ, 
त्यांनी लाड मास्तरांच्या पुतण्याची एकटीच्या हिमती- 
बर केलेली सेवा पाहा (पृ. ४४-४५, ५५-५६, तसेच 
पाहा पू. १३२६-३७ ). त्यांच्यात ओदार्य नाही असे 
म्हणायचे तर त्यांनी विद्यार्थ्यांना फीसाठी किवा पुस्तकां- 
साठी केलेल्या मदतीचा (पृ. १४१-४२), त्यांनी स्थापन 
केलेल्या ट्रस्टने दिलेल्या पन्नास लाखांच्या देणग्यांचे 
स्पष्टीकरण कसे देता येईल ? त्यांच्यात ओोदारयं, 
इतरांना मदत करण्याची इच्छा, क्षमता इत्यादी आहेत 
यात संशय नाही. पण या औदार्यादींची जात त्यांच्या 
भाईमध्ये असलेल्या तत्सम वेशिष्ट्यांपेक्षा वेगळी भाहे. 
त्या दोघींमध्ये एका पिढीचा फरक होता; आणि याच 


काळात समाजव्यवस्थेत व मूल्यव्यवस्थेत एक बदल 


हळूहळू पण निश्‍चितपणे घडत होता. 

चाळीतली माणसे आधिक स्थिती थोडीफार 
धुधारताच स्वतंत्र फ्लॅट्समध्ये जाऊ लागली होती, 
सोठी कुटुंबे वेगवेगळया कारणांमुळे लहान ' न्युक्लिअर! 


नवभारत 


अनुक्रमणिका 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


कुटुंबांमध्ये विभागळी जात होती. माणसामाणसांमधील 
संबंध नष्ट होत नव्हते; पण त्यांचे स्वरूप मात्र बदलत 
होते. या पुस्तकातील दोन्ही पिढ्यांतल्या या दोन 
स्त्रियांमध्ये माणुसकी होती. परंतु आईमधील माणुस- 
कोत असलेली व्यक्‍्तिनिष्ठता मुलीमधील माणुसकोत 
नव्हती; तिची जागा व्यक्‍तिनिरपेक्षतेने घेतली होती; 
निश्‍चित नियमांनी जिची जडणघडण केली आहे अशा 
व्यक्‍्तिनिरपेक्ष सामाजिक यंत्रणेच्या मार्गाने ती 
माणुसकी आता आविष्कृत होणार होती. कोणाला 
आथिक किवा इतर प्रकारची मदत लागल्यास ती 
करायला सुनीताबाई तयार होत्या; पण ती करताना 
मदत मिळणाऱ्या व्यक्‍तीला एक मानवी व्यवती म्हणून 
स्वत:च्या जबाबदारीची जाणीव निर्माण करण्याचा 
प्रयत्नही त्या करणार होत्या. “ आमच्या या ट्रस्टचे 
ब्रीदवाक्य म्हणून आम्ही निवडली तुकोबारायाची 
भोळ : ' जोडोनियां धन उत्तम वेव्हारे; उदास विचारें 
वेंच करी. ” या ' उदास ' शब्दाचा तुकोबाला कोणता 
अर्थ अभिप्रेत होता ? प्रत्येक चेकवर सही करताना 
मी ती पुर्ण विष्वासाने केली. तो तो चेक अज्शाच हाती 
सोपवला, कौ जे हात अंगीभूत काम करण्यातच गुंतलेले 
होते, आमच्यापुढे पसरण्यासाठी नव्हते. त्यामुळे हा 
सगळा व्यवहार मोठ्या मानाने झाला. 

“ पण तो “ उदास ' शब्द मला दर वेळी छळतच 
राहिला. देणाऱ्याने कधीही उपकाराच्या भावनेने देऊ 
नये; पण घेणाऱ्याने नेहमीच कृतज्ञ असावे, म्हणजे 
सगळी देवघेव मोठी साजरी दिसते. कदाचित कुठे 
आमचा एखादा अंदाज चुकलाही असेल. पण विदववास- 
घाताचे नोझे हे तो करणाऱ्याला वाहावे लागते, विदवास 
टाकणाऱ्याला नाही. यापूर्वीही विशेषत: विद्यार्थ्यांना 
प ठी वगैरे जेव्हा जेव्हा आम्ही 
पसे दिले, तेव्हा तेव्हा ते देताना गंमत म्हणून मी त्यांना 


33. 


कारण हे ओझे वाटले 
& नेय. पण खरी गंमत अशी, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाइड 


तीता देशपांडे यांचे “ आहे मनोहर तरी... ” 
९4 


अनेक संस्था आज ठिकठिकाणी आहेत. अनेकांचा 
असाच अनुभव आहे, की समाजाने आपल्यासाठी हे 
सगळे केलेच पाहिजे, तो आपला मधिकारच आहे, 
अशीच भावना या संस्थांतून शिक्षण, उपचार वगैरे 
घेणाऱ्या बहुतांश लोकांत आढळते. कृतज्ञतेची जाणीव ही 
माणसाला अंतर्बाह्य स्वच्छ आणि सुंदर करते हे संस्कार 
आमच्यावर कुणी केलेच नाहीत.' (पृ. १८१९-४२ ) 
या प्रकारच्या व्यवहारात घेणाऱ्यात नुसती कृतज्ञता 
निर्माण होते असे नाही, तितकीच महत्त्वाची अशी आत्म- 
प्रतिष्ठेची भावनाही निर्माण होत असते. नव्याने निर्माण 
होत असलेल्या समाजात व्यक्‍तीला जसे महत्त्व आहे तसे 
व्यक्‍तीच्या आत्मप्रतिष्ठेलाही महत्त्व आहे. म्हणून या संबं- 
घांचे स्वरूप परोपजीवित्वाचे नसते. संबंधाचे निव्येक्ती- 
करण (111015017811591017) झाले की संबंधित 
व्यक्तींमध्ये आत्मप्रतिष्ठा निर्माण होण्याची शक्‍यता 
निर्माण होते. असे निव्यंक्तिकृत संबंध सामान्यपणे 
ज्षांडवलदारी समाजात निर्माण होतात, असे इतिहास 
सांगतो. “भांडवलशाही ' या शब्दाने बिचकून जायचे 
कारण नाही. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला ऐतिहासिक 
दृष्ट्या एक महत्त्वाचे कार्य आहे, हे माक्‍संलाही मान्य 
आहे. या व्यवस्थेनंतरची पायरी म्हणजे समाजवाद असे 
तो मानतो. भांडवलशाही समाजात काही महत्त्वाच्या 
मानवी गुणांची जोपासना होत असते. एक म्हणजे 
उच्च प्रतीची कार्यक्षमता (लीलांदा०५). दुसरा गुण 
म्हणजे, जे काम आपण होऊन अंगावर घेतले किवा 
ज्याबद्दल आपण मोबदला घेतो ते काम चोखपणे, 
श्षिश्तीने करायला हवे ही जाणीव. हा गुण ७१०४ ९110 
म्हणूनही निदेशिला जातो. तिसरा गुणसमूह म्ह्णजे 
संघटन, व्यवस्थापन यांमधील कुशलता, ी वेळप्रसंगी 
दाखवावा लागणारा निष्ठूर, भावनाविरहित काट- 
कोरपंणा, शिस्तशीरपणा, व्यवहारदक्षता, काटकसर: 
वरील सर्व गुणांचा आढळ सुनीताबाइंच्या प्रत्येक लहान- 
मोठा कृतीत दिसतो. माझ्या या नव्या खोलीत मग 
माझी नवी कामे सुरू झाली-- त्या पुस्तकातल्या आणि 
पत्रकातल्या ' कृती ' वाचून बॉम्ब्स तयार करण्याचे 
प्रयोग सुरू झाले. कोणतेही कॉम अतिशय जपून, 
व्यवस्थित आणि न थकता करणे हा माझा स्वभावच. 
(पु: ४६) “जे आपल्यावर सोपवले जाईल ते काम 
करायचे आणि उरल्या वेळात भाभीला थोडी मदत, 
बांचंन वर्गरे करायंचे.' (पृ. ४८ क माझ्यासारख्या 


अनुक्रमणिका 


१३५ 


कामसू आणि काटेकोर स्वभावाच्या माणसांनी कोणतेही 
कार्यक्षेत्र निवडले, तरी त्यातून स्वत:साठी वेळ राखून 
ठेवणे त्यांना फार कठीण असते आणि त्याबद्दल मनाला 
कुठे तरी हळहळ ही असते, इतकेच.' (पृ. ६०) 

“ कुठलेही काम जीव ओतून करण्याच्या स्वभावा- 
प्रमाणे मी संसारही तसाच केला. मला वैयक्तिक 
शिस्तीची आवड. शिस्त म्हटली, को त्यासाठी कष्ट 
पडणारच. मला कष्टाचा कधी कंटाळाच आला नाही. 
(पृ. ९०); त्यांनी पु. ल॑. च्या कायंक्रमांचे, कोठेही तड- 
जोड न करता, केलेल्या आयोजनाचे वर्णन (पृ. १०५- 
१०६ ); गाडी घेतल्यावर ड्रार्यव्हिग शिकण्यापासून 
बारकाईत जाऊन गाडीची निगा राखण्याचे वणंन 
(पृ. ११५) ; मालेगावच्या वास्तव्यात त्यांनी संस्थेच्या 
कामात शिस्त भाणण्यासाठी केलेले प्रयत्न (पृ. १२५ व 
पुढे); ट्रस्ट उभा करणे व उभ्या केलेल्या पैज्याचा 
योग्य प्रकारे विनियोग होईल यासाठी त्यांनी केलेली 
घडपड (पृ. १४० व पुढे); पु. लं. चा नाटधक्षेत्रातला 
व्परवहार काटेकोरपणे बघताना काही प्रसंगी दाख- 
विलेला तत्त्वाधिष्ठित कठोरपणा (पृ. १४९-१५३)- 
अक्ली किती तरी उदाहरणे दाखविता येतील. 


: झ्षांडवलशाही ' या शब्दाशी आपल्याकडे तरी 
पिळवणूक, चंगळबाजी या कल्पना संलग्न झालेल्या 
आहेत. भांडवलशाहीच्या उदयाच्या वेळो परिस्थिती 
याच्या अगदी उलट होती. काटकसर, शिस्त, अफाट श्रम 
यांच्या साहाय्याने संपन्न व्हायचे, पण त्या संपन्नतेचा 
उपभोग मात्र घ्यायचा नाही अशी या भांडवलदारांची 
धारणा असे. भांडवलसंचयाचे प्युरिटॅनिझमशी जवळचे 
नाते होते. सुनीताबाईंमध्ये हा प्युरिटंनिझम भरपूर 
प्रमाणात आहे. त्यांच्या गरजा त्यांनी अत्यंत कमी 
ठेवल्या, राहणी फार साधी ठेवली, सवे बाबतींत 
काटकसरीचे तत्त्व आचरले. साध्या राहणीला स्वच्छ 
नैतिकतेची जोड हीही पहिल्यापासून होती. (पाहा 
पृ. २०, ७७, ८२, १०५, ३०, १४९-५०, १६२३४ 
१६३, १९१, २०४, २२२) 


पृ. १८२ वर विद्याधर पुंडलिकांनी पु. ल॑. च्या 
घेतलेल्या मुलाखतीतील एक तुकडा दिला आहे. 
* “सुनीताबाईंच्या तुमच्या घरातील सावेभोमत्वाचं 
रहस्य काय? ” याला भाईचे उत्तर आहे “ कुणाच्या 
घरात बायकोचं सावंभोमत्व नसतं ? लिला (म्हृणजे 


न् 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


१३६ 


भला) बिचारीला तांदुळ आणि प्रुफे दोन्ही निवडावी 
लागतात.” हेही भाईंचे एक पेटंट वाक्य आहे. खरे तर 
मी बिचारी वगैरे मुळीच नाही. तरीही त्याने माझ्याबद्दल 
काढलेले अश्या प्रकारचे गौरवोद्गार ऐकून अनेक वाय- 
कांना माझा हेवा वाटला आहे. का वाटू नये ?मी माझ्या 
घरात जी कामे उरकते तीच कमीअधिक प्रमाणात 
घरोघरीच्या बायका उरकतात. असे असताना त्यांचे 
नवरे त्यांचे असे जाहीर कोतुक करत नाहोत- तांदूळ 
काय, प्रुफे काय, निवडायला चिकाटी लागते; पण खास 
काही वृद्धिमत्तेची किवा कतंबगारीची मुळीच गरज 
नसते. मग त्यात कौतुक कसले ?' (पू. १८२ ) सुनीता- 
बाई म्हणतात तशी कामे घरोघरीच्या बायका करतात 
का? त्यांनी नुसती चिकाटी दाखविलेली नाही; 
बुद्धिमत्ता व कतंबगारीही दाखविली असल्याने हा प्रश्‍न 
महत्त्वाचा ठरतो. आणि तो स्त्रियांश्रमाणे पुरुषांनाही 
विचारावा असा आहे. त्याला दोन उत्तरे देणे योग्य 
ठरेल. काही स्त्रिया ( आणि काही पुरुषही ) सुनीता- 
बाईंना अभिप्रेत असलेली कामे करीत नाहीत; उलट- 
पक्षी, इतर काही स्त्रिया (आणि काही पुरुषही ) 
यापेक्षा कितो तरी जास्त आणि मूल्य दृष्ट्या वरच्या 
पातळीवरची कामे करताना दिसतात. दोन भिन्न क्षेत्रांत 
उच्च दर्जाची कामे केलेली किती तरी जोडपी आजकाल 
दिसतात. गेल्याही पिढीत ती दिसत होती. महत्त्वाचे 
म्हणजे ती आपल्या जीवनातील साथीदाराच्या मार्ग- 
दर्शनाशिवाय, मदतीशिवाय आपआपला आयुष्यक्रम 
आखत होती व आहेत. अश्नी उदाहरणे कालाबरोबर 
संख्येने वाढत जाणार आहेत. 

सुनीताबाईनी मोठ्या चिकाटीने, कर्तबगारीने जी 
कामे केली ती स्वतंत्र प्रकल्प उभे करणाऱ्याची होती 
की आदर्श मदतनीसाची म्हणता येतील अन्ली होती ? 
त्यांनी बेचाळीसच्या लढयात भाग घेतला होता. या 
* लढ्यात एक सामान्य सैनिक म्हणून निःस्वाथ बुद्धीने 
भाग घेताना मी काही फार मोठा विचार केला होता 
असे नव्हे. त्या वयात तंशी क्षमताही नव्हती. तरीही 
डोळ्यांपुढे भवितव्याचे अंधुकसे का होईना पण एक 


नवभारत 


जुले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


साहित्य, संगीत, नाटय वर्गरेंच्या वातावरणात रंगलेल्या 
घरात, त्याच क्षेत्रात नावलौकिक मिळविलेल्या 
माणसाबरोबर आयुष्यभर गुंतून राहिलेली. राज- 
कारणात अजिबात रस नसलेली. अगदी कोणत्याही 
प्रकारच्या राजकरणात' ( पृ. २३० ). सुनीताबाईंनी 
जे भंगलेले चित्र पाहिले तेच एस्‌. एम्‌. सारख्यांनीही 
पाहिले, पण राजकारणाशी बांधिलकी असल्याने त्यांनी 
हे क्षेत्र सोडले नाहो. अच्युतराव पटवर्धनांनी सोडले, 
कारण त्यांनी अध्यात्माची बांधिलकी जास्त महत्त्वाची 
मानली. सुनीताबाई पु. लं. च्या प्रेमात पडल्या ; त्या 
सहजीवनात मनापासुन रमल्या पण त्याचवरोबर त्यांनी 
इतरही काही साधण्याचा प्रयत्न केला. ' माझी काही 
स्वप्ने होती- मला वाटे, आपले सहजीवन असावे. 
म्हणजे आम्ही दोघांनी मिळून एकाच क्षेत्रात काम 
करावे. शिक्षणक्षेत्र हे एक असे क्षेत्र. (पृ. १२१) त्या 
सर्व शक्‍तीनिज्ली जे. पी. नाईक यांच्या मालेगाव 
प्रकल्पात सामील झाल्या. या प्रकल्पासाठी त्यांनी जे 
काम केले त्याचे बरेच तपज्षील त्या देतात. पण नाईक- 
साहेबांच्या प्रकल्पाच्या मर्माविषयी त्या काहीच सांगत 
नाहीत. त्यांच्या * वुद्धिमत्तेच्या, अनेक क्षेत्रांतल्या 
ज्ञानाच्या, कार्यशक्‍्तीच्या वगैरे किती तरी कथा आम्ही 
ऐकल्या होत्या. पण मला वाटते, त्यांचा आणि आमचा 
दुवा जोडला गेला तो स्वप्ने पाहण्याच्या धाग्याने. 
अर्थात, त्यातही त्यांच्या-आमच्या पातळ्यांतला फरक 
मला जाणवलाच. आमच्या मानाने त्यांची झेप मोठी, 
तद्नीच स्वप्नेही मोठी.' (पृ. २१-२२ ) हे सवे खरे 
असेलही. पण ज्याला शिक्षण क्षेत्रात सवे शक्तीनिशी 
पडायचे आहे त्याला या मोठ्या स्वप्नांची थोडी तरी 
कल्पना असणार असे गृहीत धरायला हरकत नसावी. 
ती वाचकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम सुनीताबाईंनी 
का केले नाही ? की मालेगाव प्रकल्पाबदह्दृलची त्यांच्या 
मनातली कल्पनाच धूसर होती व आहे ? 

त्याच्या मते ' लेख 
स्थान आहे; 


चित्र. होते हे निशचितच-या चित्राला फार मोठा तडा डोळ्यांदेखत चथडा होऊ क गतो 
गे तो. देशाच्या फाळणीने मो ह की नी देईल. ' ( पृ. १०३ तसेच 
जीवनमूल्यांची घसरगंंडी झालेलीही त्यांनी पाहिले. कलांवरचा राग माना कुल ही आति 
आणि राजकारणाचा त्यांना वीट आला. * कोकणातल्या नाट्यकला हो मिश्र डया: मध 
एका लहानशा. गावातली, सर्वसामान्य घरातली मी. का नाही? : केडा असल्यामुळे तिच्यावर राग 
मजा, के, नारायण काळधांऐवजी | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वार 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


सुनीता देशपांडे यांचे “ आहे मनोहर तरी... ” 


रे यांनी चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले असते तरीही त्यांना 
राग आला असता का? पु. ल. ना लेखक म्हणन एक 
निठ्चित स्थान आहे असे त्या म्हणतात तेव्हा त्यांना 
निदिचित काय अभिप्रेत आहे ? येथेही धूसरता का? 
पु. ल॑. ना लेखक म्हणून निड्चित स्थान आहे याविषयी 
दुमत होण्याचे कारणच नाही. फक्त ते कोणते, 
कोणत्या श्रेणीचे हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. त्याविषयी 
सुनीताबाई मृग्धता का बाळगतात ? 'रंगभूमी हे 
सहजीवताचे माजे दुसरे आवडते क्षेत्र. लग्नापूर्वी आम्ही 
एका नाटकात एकत्र भूमिका केल्या होत्या. त्यापुर्वीही 
नाटकातल्या भूमिकांवद्दल मी बक्षिसे मिळवली होती. 
भाईने स्वतः नाटके लिहिली. बसवली. रंगभूमीवर 
नवे प्रयोग करता यावे म्हणून मी स्वत: नाटक कंपनी 
सुरू केली आणि चालवली. त्यातून बहुरूपी प्रयोगांच्या 
अनषंगाने अभिनयाची अंगोपांगे दाखवण्याची स्वत:ची 
खप होस भाईला भागवता आली.” ( पृ. १४४- ४५ ) 
त्यांच्या अभिनय-सामर्थ्याबद्दल एस्‌. एम्‌. आणि वसंत 
शिदे यांनी दिलेल्या उत्स्फूर्त पावत्यांच्या हृद्य हकीकती 
सांगण्याच्या ओघात त्या लिहितात, ' वसंतरावांचा 
तो आनंद रंगभूमीवरच्या अभिनय-सामर्थ्याबद्दलच्या 
साक्षात्काराचा होता आणि त्यांच्या कोतुकाला आपण 
पात्र ठरलो हा विश्‍वास त्यातून मला मिळून गेला. 
कलावंताच्या आयुष्यात असे धन्यतेचे क्षण येतच 
असतात. त्यासाठीच तर हा सारा “ अट्टहास “. आणि 
तेच दोर कापून टाकावे लागले कौ सर्वस्व गमावल्याची 
भावना येते.' (पृ. १४७-४८) येथे असा प्रश्‍न कोणीही 
विचारील की जर बांधिलकी रंगभूमीशी असेल तर 
कसले दोर आणि ते कोण कापणार ? यावरून असा 
निष्कर्ष निघतो को मूळ बांधिलकी रंगभूमीशी नसून 
ती फक्त सहजीवनाच्या चौकटीत बसणाऱ्या रंगभूमी- 
शीच होती. स्वतःची नाटक कंपनी काढली ती 
नवे प्रयोग करण्यासाठी असे बाई सांगतात. भाईला 
त्या कंपनीमळे काय करण्याची संधी मिळाली हेही 
सांगतात. पण खद्द त्यांच्या मनात कसले नवे प्रयोग 

र्‍ १ रीत. प्रकल्पाच्या 
होते याबद्दल त्य 


1 काहीच सांगत नाह 
आशयाविषयी ही मुग्धता का ? की निश्‍चित भाशयच 


म ती केलेली पुढील 
पु. ल॑.च्या लेखनाविषयी सुनीताबाईनी ली पुढ॑ 
“८व्यक्‍्ती आणि वल्ली', बटाट्याची 


दोन वर्णने पाहा. न 
चाळ', 'असा मी असामी * या आ 


न. भा. १८ 


णि त्याच्या इतरही 


अनुक्रमणिका 


१३७ 


पुस्तकांतून जिवंत झाळेलो माणसे ही सरळ, साधी 
माणसे आहेत. चारचौषघांसारखी. सत्प्रवृत्त पण दुबळी. 
जमेल तसा स्वार्थ साधणारी, पण परमार्थाची आवड 
असणारी. थोडी लबाड, थोडी इरसाल, पण मुखवटे 
वापरू न शकणारी. त्यामुळे उघडी पडणारी आणि 
प्रसंगी फजित होणारी. त्यांचे मनोव्यापारही फारसे 
गुंतागुंतीचे नाहीत. त्यांना कोणत्याही शारीरिक व्याधी 
होऊ शकतील. पण दळवींच्या किंवा खानोलकरांच्या 
व्यक्‍्तिरेखांप्रमाणे ती वेडी किंवा भ्रमिष्ट होणार 
नाहीत. त्यामुळे वाचकांनाही या लिखाणाचा ताप 
होत नाही. शिवाय त्यातल्या “ सोज्वळ मोहकतेने 
सुंदर ' असण्याच्या वैशिष्ट्यामुळे हे लिखाण पृन:- 
पुन्हा वाचावे वाटणारे फार लोक आहेत- भाईचा 
हा फार मोठा वाचकवरग, त्यांना पटणाऱ्या आणि 
आवडणाऱ्या भाईने निर्माण केलेल्या व्यक्तिरेखा, 
आणि स्वत: भाई, या सर्वांचा पिडधमं एकच आहे.” 
(पृ. १६१ ) आचार्य अत्रे आणि भाई या दोघांत 
काही साम्यस्थळे आहेत. विनोद, हजरजबाबीपणा, 
वक्तृत्व इत्यादी- पण पत्रकारिता आणि राजकारण 
या दोन गोष्टींमुळे शब्दांच्या निवडीमध्येही अत्रे 
अनेकदा खालची पातळी गाठत. भाईला याची आव- 
इयकता भासली नाही. त्यामुळे त्याच्या वक्‍्तृत्वात 
आणि विनोदी लिखाणातही एक घरगुती सोज्वळता 
राहिली. ' (पृ. १८५ तसेच पृ. २२२ पाहा) वरील- 
पैकी दुसर्‍या विधानाच्या खरेपणाविषयी वाद होणे 
संभवत नाही. पहिल्या अवतरणाचा उद्देश भाईच्या 
लोकप्रियतेचे कारण सांगणे हे असावे. इतर लोकां- 
प्रमाणे भाईचे लिखाण स्वतः सुनीताबाईनाही आवडते 
ना? ते याच कारणामुळे असे मानायचे का ? त्यांनी 
वर्णन केलेल्या लेखनगुणांमुळे महान वाड्मय निर्माण 
होत नसून फक्त सर्वांना सुखविणारे, करमणुकप्रधान 
वाड्मयच निर्माण होऊ शकते याचा त्यांना विसर का 
पडला ? को ही मर्यादा त्यांच्या लक्षातच आलेली 
नाही ? ती लक्षात आली असावी असे पृ. २१४-९१८ 
वरील मजकुरावरून वाटते. ज्या प्रकारे या गप्पांच्या 
मैफिलीत भाईंना रस वाटत असे त्यात सुनीताबाईंना 
रस वाटेनासा झाला. आणि याच सुमारास त्यांची व 
जी. एं. ची पत्रमत्री सुरू झाली. (पृ. २१४) ज्या 
आधारवडाचा त्यांना ध्यास लागला होता (पृ. २१२) 
तो या पत्रव्यवहारात सापडला असावा. पण जी, एं. च्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१३८ 


चितनाविषयी, लिखाणाविषयी त्या पून्हा ी मुग्धच 
राहतात. वाऊूमयीन चांगलेपणाचे, मोठेपणाचे त्यांचे 
निकष काय होते याचा पत्ताच लागत नाही. 

त्यांनी आपले पुस्तक- ' कवितांना : ज्यांनी जन्मभर 
साथ दिली-' त्यांना अपेण केले आहे. पण यावरून 
त्यांना नक्की कोणत्या प्रकारच्या कविता अभिप्रेत आहेत 
हे स्पष्ट होत नाही. ते स्पष्ट करणे हे फार अगत्याचे 
होते. कारण माणसाला कविता फार क यावरून 
नाही, तर विशिष्ट प्रकारच्या कविता आवडतात 
यावरून त्या माणसाच्या व्यक्तित्वाचा कस कळत 
असतो. 

सुनीताबाईंचे स्वत:चे व्यक्तित्व म्हणून आपल्या 
डोळ्यांसमोर काय उभे राहते? त्यांच्यासमोर स्वत:चे 
व्यक्तित्व घडविण्याचे जे स्वातंत्र्य होते ते त्यांनी कसे 
वापरले ? हे स्वातंत्र्य म्हणजे नकारात्मक स्वातंत्र्य 
नव्हे. कशापासून तरी सुटका होणे हे तिचे स्वरूप नव्हे. 
हे आहे निवडीचे स्वातंत्र्य. स्वतःचा भायुष्यक्रम आख- 
ण्याचे, स्वतःला घडवण्याचे स्वातंत्र्य. जेव्हा नाझींनी 
फ्रान्स पादाक्रांत केला होता, त्या वेळी एक तरुण सार्त्रकडे 
सल्ला विचारायला गेला होता. त्याची आई आजारी 
होती, व त्याचा देश नाझींकडून भरडला जात होता. 
आईची शुश्रूषा किवा देशासाठी लढणे यांपैकी एकच 
तो करू शकत होता. त्याने काय करावे, कशाची निवड 
करावी, असा त्याचा प्रश्‍न होता. तो सध्या मनापासून 
आईची शुश्रूषा करतो आहे हे ऐकल्यावर सारत्रने त्याला 
सांगितले की तू जे सध्या करतो आहेस त्यावरून तू तुझी 


य 


नवभारत जुळ-ऑगस्ट-सप्टेवर, १९९४ 


>) 


निवड आधीच केलेली आहेस हे अगदी स्वच्छ दिसते 
आहे. आता प्रश्‍न उरतोच कोठे? या पाइवंभूमीवर 
पुढील वाक्ये वाचली तर सुनीतावाईंची निवड स्पष्ट 
होते. “ कल्पना करायचीच झाली तर पुढला जन्मही 
मला स्त्रीचाच लाभावा. परंपरागत श्रेष्ठत्वाच्या 
कल्पनेतून संवेदना बोथट झालेल्या पुरुषाचा नको. 
आणि ' ल्ग्न' ही गोष्टही पुढल्या जन्मीही माझ्या 
ललाटी लिहिली गेली, तर मळा भाईच नवरा मिळावा. 
कारण दुसर्‍या कुठल्याही घरात मला स्वत:च्याच 
तंत्राने वागायचे, जीव तोडून प्रेम करण्याचे आणि 
तसाच अंत पाहण्याचे, स्वतःला पणाला लावून मदत 
करण्याचे आणि तज्ञीच अडवणूक करण्याचे-- अगदी 
सर्व तर्‍हेचे इतके स्वातंत्र्य मिळणार नाहो.” (पृ. २२९ 
7२०) त्या गेल्या अनेक वर्षाप्रमाणे आज काय करीत 
आहेत ? त्यांनी वर्णन केल्याप्रमाणेच भाईंबरोवर 
जिहीने, किस्तीने, मनापासून संसार करीत आहेत. 
त्यांनी आपळी निवड केली आहे. निवडीबद्दल त्या 
एकनिष्ठ आहेत. म्हणून भाईविषयी बोलताना अनेक 
वेळा त्यांचा सूर तक्रारीचा वाटतो ? पण त्याच्यापेक्षा 
जास्त वेळा तो प्रेमाचा, जिव्हाळ्याचा, कोतुकाचा, 
आदराचा आहे. भाईचे व्यक्तित्व जबरदस्त आहे 
को नाही याबहृळध त्या निश्चित असे काही सांगू 
शकलेल्या नाहीत; पण भाईच्या मूलपणाची प्रतिमा 
त्यांनी ठसठशीतपणे उभी केली आाहे 
व्यक्तित्वाने केळेली निवड 
आहे त्याची निवड. 


- त्यांच्या एकूण 
म्हणजे आज जसा भाई 


अनक्रमणिका गं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमाणक] न्न नका 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


सार-संकळन 


लेनिनश्ञाही 

आज जगभर जे कम्युनिस्ट पक्ष आहेत त्यांच्यात 
कुणी उघडपणे स्टालिनवादी असेळ असा फारसा 
संभव नाही. क्रांतीसाठी जनतेची वौद्धिक तयारी करून 
घेण्यासाठी सज्ज असलेल्या ' प्रबोधिनी'मध्य़े स्टालिनचे 
पूजक आणि अनुयायी असतील. पण हे प्रबोधक काही 
विसरत नाहीत आणि काही शिकत नाहीत असा 
अनुभव आहे. 

छेनिनची गोष्ट वेगळी आहे. माक्‍संवादी क्रांतीचा 
प्रणेता, इतिहासाच्या गतीच्या सूक्ष्म पण पोलादी ताक- 
दीच्या नियमांवर परिपुर्ण पकड असलेला, ह्या निय- 
मांना अनुसरून वेळोवेळी अंवूक रणनीती व डावपेच 
आखणारा आणि बेडर धैर्याने त्यांचे उपयोजन करणारा, 
अतिमानवी क्रांतिवीर, विमोचक इतिहासाने स्वत:च्या 
परिपूर्तीसाठी घडविलेले अमोध साधन ही लेनिनची 
प्रतिमा अनेक ठिकाणी अजून शावूत आहे. स्टालिनने 
क्रेळेली दशलक्षावधी माणसांची हत्या, संघटित केलेले 
* कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पूस इत्यादी. हे सर्वे कल्पित आहे, तो 
पश्चिमी राष्ट्रांतील भांडवलशाहीच्या बाजारबृणग्यांनी 
चालविलेला मतप्रचार आहे असे कम्युनिस्ट प्रारंभी 
म्हणत असत. पण १९५० पासून स्टालिनच्या राज- 
वटीतील हिडिस गुपिते सोव्हिएट युनियनमध्ये बाहेर 
यायला सुरुवात झाली आणि १९८० नंतर ती एवढ्या 
प्रमाणावर उघडी ज्ञाली की त्यांना यापुढे अमान्य 
करणे अशक्य झाले. पण ह्या परिस्थितीत लेनिन- 
बादाळा चिकटून राहणे हे सोव्हिएट राजवटीला 
अधिकच नता झाले. लेनिनच्या राजवटीविषयीच्या 
काही असत्यांचा उद्घोष करीत राहणे हे कतंव्य ठरले 
आणि त्यांचे खंडन करणारा पुरावा बाहेर येऊ नय 
ही खबरदारी घ्यावी ळांगळी. आता कागदपत्रांच्या 


स्वख्यातोले हॉ पुरोंवा उपलन्य शिला आहे. 


निक षु लात घेतली पाहिजे. _, 
] संबंधात एक गोष्ट ध्या 4१ भे हेतसंबंध असलेला एक 
सोवळि कध : आर्कायव्हजूमधील ही कागदपत्रे उपलब्ध सामाजिक गट, स्वतःचे असे हितस हि 

व्ह - 

षत च्छ > (* 
स्याना वन्य 2 4 ह कामाच > पाइप्स, हविले; पू. ५८७; 2, २५.०० 

% रक्षिया अण्डर ध बोल्शेविक रेजिम- लेखक : रिचर्ड पाइप्स, होत", धं 
2: झु” १ धू १ 9 
च्य 2 ती 


अनुक्रमणिका 


होण्यापूर्वी पश्‍चिम युरोपीय देशात लेनिनच्या राजवटी- 
विषयीचा विश्वसनीय पुरावा उपलब्ध नव्हता असे नाही. 
पण तो लक्षात घ्यायला कम्युनिस्ट आणि सहश्रवासी 
तयार नव्हते. ' रशिया अण्डर धर बोल्शविक रेजिम '- 
बोल्लेविक राजवटीखालील रशिया* ह्या पुस्तकाचे 
लेखक रिचर्ड पाइप म्हणतात कौ, “ नव्याने उपलब्ध 
झालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे संशोधन केल्यानंतर 
“मी जी हक्रीकत सांगत होतो तिला काही ठिकाणी 
मुरड घालता आली आणि काही ठिकाणी तिचा 
विस्तार करता आला पण पदिचमी देशांत उपलब्ध 
असलेला मुद्रित मजकूर आणि कागदपत्रे ह्यांच्या 
आधारावर मी जी मते बनविली होती ती कुठे दुरुस्त 
करावी लागली असे एकही उदाहरण नाही. ” 

१९१७ च्या क्रांतीनंतर जी बोल्हेविक राजवट 
प्रस्थापित झाली तिच्याविषयीचे एक धादान्त असत्य 
असे की रशियन कामगारवर्गाने बोल्शेविकांच्या नेतृत्वा- 
खाली प्रस्थापित केलेली ती राजवट होती वस्तुस्थिती 
अक्षी आहे की कामगारांचा बोल्झेविकांना पाठिबा 
तर नव्हताच पण ते संधी मिळेल तेव्हा बोल्शेविकांना 
विरोध करीत होते. ते बोल्शेविकांविरुद्ध संप करीत 
होते, निदशंने करीत होते, आणि मतदान करण्याची 
संधी आली तर बोल्हेविकांविरुद्ध मेन्शेविकांच्या किवा 
“सोशल रेव्होल्युशनरी ' (सामाजिक क्रांतिकारक ) 
बाजूने भरघोसपणे मत देत होते. ज्या 


पक्षाच्या 
कामगारांनी बोल्शेविक विचारप्रणाळी स्वीकारली 
होती ते सर्व, झिनोव्हिफ्‌ यांनी कबूल केल्याप्रमाणे, 


सरकारी किवा बोल्शेविक पक्षाचे अधिकारी बनले होते. 


म असा झाला की १९१८ च्या 
सुमाराला बोल्शेविक पक्षाला सामाजिक अधिष्ठान 
उरले नव्हते. समाजाच्या एका वर्गाच्या किवा गटाच्या 
हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करणारा राजकीय पक्ष असे 
त्याचे स्वरूप राहिले नाही. तर तो स्वतःच एक 


ह्याचा परिणा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ष्ट 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ग र 6नवभारत 
. प्त 


५७७५५ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


9्ड० 


शू 


गट बनला. जेव्हा गोष्टी निकराला आल्या आणि 
क्रोनस्टाड ठाण्याच्या रशियन आरमाराने बोल्शेविकां- 
विरुद्ध बंड केले तेव्हा कामगारही  खलाशांइतकेच 
सोव्हिएट राजवटीच्या विरोधात खडे होते. फक्त 
खलाशांकडे शस्त्रे होती; कामगारांकडे नव्ह्ती. 

सोव्हिएट राजवटीला रशियन जनतेच्या अनेक 
विभागांकडून जो विरोध होत होता त्याची हकीकत 
सांगताना एक गंंतागुंत ध्यानात घेतली पाहिजे. 
बोल्गोविक राजवट आणि रशियन जनतेचे अनेक 
विभाग यांच्यामधील वितुष्टाला आणखी एक अंग 
होते. बोल्झोबिकांचे सैन्य हे लाल सैन्य. वोल्शेविक 
राजवट संपुष्टात आणण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध लढणारे 
रशियन सैन्य म्हणजे पांढरे सैन्य. वोल्शेविकांविरुद्ध 
पांढरे सैन्य लढते म्हणून विरोधी जनतेने प्रथम पांढऱ्या 
सैन्याचे स्वागत केले. पण तेही इतके अत्याचारी होते 
कौ त्यांच्याविषयीची द्रेषभावना जनतेत पसरली आणि 
तिने बोल्शेविकांचे काहीशा द्विधा अंत:करणाने स्वागत 
केले. आणि काही काळानंतर परत त्यांच्याविरुद्ध वंड 
केले. 


रशियन जनतेच्या ज्या विभागाने बोल्शेविकांना 
सर्वांत कोरडेपणे विरोध केळा तो म्हणजे शेतकरीवर्ग. 
रशियाच्या भावी वाटचालीच्या संदर्भात लाल आणि 
पांढरे सेन्य ह्यांच्यात झालेल्या युद्धापेक्षाही रशियन 
शेतकऱ्यांनी बोल्शेविकांविरुद्ध केलेल्या युद्धाला अधिक 
महत्त्व आहे. शेतकरी लाल आणि पांढऱ्या ह्या दोन्ही 
सैन्यांविरुद्ध आळीपाळीने लढले आणि जेव्हा पांढरे सैन्य 
निघून गेले तेव्हा ते एकाकीपणे बोल्शेविकांविरुद्ध लढले. 
यादवीच्या ह्या पर्वात शेतकऱ्यांना रासवटपणे चिरडून 
टाकण्यात आले. ह्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नवीन राजवटी- 
विरुद्ध रागाची आणि द्वेषाची प्रवर भावना फेलावू 
राहिली. बोल्शेविक पक्षात जे बुद्धिजीवी विचार- 
वंत होते ते शहरी होते, ग्रामीण जनतेच्या, विशे 
षत: शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेचे गंभीरपणे आकळन 
करण्याचा प्रयत्नच त्यांनी केला नाही. त्यामानाने 
सामाजिक क्रांतिकारी पक्ष शेतकऱ्यांना अधिक यशस्वी- 
पणे आवाहन करू शकला. पण राजकीय डावपेचात 
त्याचे नेते कमालीचे कच्चे होते. 

सोव्हिएट राजवटीच्या इतिहासातील एक मोठी 
मिथ्यकथा अशी को पश्चिमी राष्ट्रांनी, तिच्या बाळ- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


पणीच तिचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केला. ' गळा 
घोटण्या'च्या उपमेपेक्षा दुसरी एक उपमा कदाचित 
अधिक यथाथ ठरेल. ती म्हणजे साम्यवादाचा प्लेग 
इतरत्र पसरू नप्रे म्हणून त्याची लागण जेथे झाली 
होती तेथेच तो निपटून काढण्याचा प्रयत्न ह्या राष्ट्रांनी 
केला. पण ही लष्करी कारवाई त्यांनी फारशा गंभोर- 
पणे केलेली दिसत नाही. ' दोस्त ' राष्ट्रांचे सैन्यदल 
रशियात कम्युनिस्ट राजवटीविरुद्ध लढण्यासाठी म्हणून 
घुसले होते यात शंका नाही. पण त्यातील सैवेरियात 
असलेली अमेरिकन तुकडी कधी लढायला उभी राहिलीच 
नाही. काळ्या समुद्राकडील फ्रेंच दल अकार्यक्षम होते. 
त्याला झटकून टाकणे सहज शक्‍य झाले. मुरमान्स्क 
येथे ठाणे असलेले ब्रिटिश सैन्य अधिक प्रभावी होते. 
पण त्याने केलेल्या मोहिमेत सुमारे दोनने एवढीच 
माणसे कामी आली. म्हणजे त्यानेही मोठ्या प्रमाणावर, 
सातत्याने सैनिकी कामगिरी चालविली होती असे दिसत 
नाही. प्रचंड दोस्त सैन्याने सोव्हिएट राजवटीविरुद्ध 
केलेल्या ज्या लष्करी मोहिमांचा उल्लेख अनेकदा 
केलेला आढळतो त्या कधी अस्तित्वात नव्हत्या. 
दोस्त राष्ट्रांनी पांढऱ्या सैन्याला शस्त्रे आणि पैसा 
ह्यांचा पुरवठा केला ही गोष्ट खरी आहे. पण तो बर्‍याच 
कंजूष प्रमाणात केला आणि मोक्याच्या वेळी तो खंडित 
झाला ही गोष्टही खरी आहे. पांढरे सैन्य लाल सेन्या- 
विरुद्ध कधीच यशस्वी होऊ शकले नसते, विशेपत: 
त्याच्या बाजूने लढणाऱ्या चेक संन्याने युद्धांतून अंग 
काढून घेतल्यानंतर पांढऱ्या सैन्याला विजय मिळणे 
अशक्य होते असे बहुमान्य मत आहे. पण इतिहासात 
अशक्यप्राय वाटणाऱ्या गोष्टी घडून आल्या आहेत 
आणि स्वतः लेनिनला पांढऱ्या सैन्याचा सेनापती 
जनरल डेनिकिन यदास्वी होणे शक्‍य आहे असे वाटत 
होते. आपला पराभव झाला तर (बोल्झेविक) पक्ष 
भूमिगत जाईल असे त्याते मोलोटॉव्हूला सांगितले 
होते. लाल सैन्याचा पराभव होणे ही अगदी शक्‍्यतेच्या 
कोटीतील गोष्ट होती. 
परराष्ट्रांनी रशियात दुष्टपणे लष्करी 
केला म्हणून वोल्शेविक रा 
लागली हे मत मा 
हत्त्वाचे कारण 
होत्या त्या स्वत: 
यादवी युद्धातील घ 


हस्तक्षेप 
जवट संघटित करावी 
न्य करता येत नाही ह्याचे एक 
असे को रशियात ज्या घटना घडत 
छेनिनच्या दृष्टीनेच आंतरराष्ट्रीय 
डामोडी होत्या. हे यादवी युद्ध अर्थात 


य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


>) नवभारत दे 
व टा 5 


“9 व्णत् 


७५ न >-५९ 
अमृतमहोत्सवी > 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाइ 


सार-संकलन 


जागतिक कामगारवर्ग आणि पदिचमी भांडवलदार- 
वर्ग ह्यांच्यामधील युद्ध होते. १९२० साली वॉर्सा 
शहर जिंकण्यासाठी लाल फोजेने केलेला हल्ला फसण्या- 
पूर्वी मध्य युरोपपर्यंत युद्ध नेळे पाहिजे आणि तेथपर्यंतचे 
देश पादाक्रांत केळे पाहिजेत अशी लेनिनची योजना 
होती. मे १९१९ मध्ये लाल सैन्याचा एक सेनापती 
निकोफर ग्रिंगोरेव्ह याने बंड केल्यामुळे रुमानियावर 
हल्ला करून हंगेरीतील वेळा कुन याच्या कम्युनिस्ट 
राजवटीशी हातमिळवणी करण्याची योजना सोडून 
द्यावी लागळी. पण लाल संन्याने “ हस्तक्षेप ' करून 
कॉकेशस, युक्रेन आणि मध्य आशिया यांतील नव्याने 
स्वतंत्र झालेल्या राजवटी गिळंकृत केल्या. 
खरी क्रांती घडून यायची तर अंतरगंत यादवी युद्ध 
अनिवार्य असते हे केवळ लेनिनचेच मत होते असे 
नाहो; ते माक्‍संचेही मत होते. निदान रशियात तरी 
यादवी अपरिहायं होती. कारण बोल्शेविक मूठभर 
होते आणि राजधानी त्यांनी काबीज केळी केवळ ह्या 
वळावर. सवध रशियावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित 
करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना रशियन समाजातील 
इतर मोठ्या विभागांकडून प्रतिकार होणे अगदी 
स्वाभा विक होते. ह्या यादवीतूंन बोल्शेविक पक्ष तावून- 
सुलावून निघाला. लेतिनने पक्षाचे लष्करी स्वरूपाचे 
केंद्रीकरण केले. ह्या शिस्तबद्ध पक्षाने आपल्या विस्क- 
ळीत, वरस्परांना छेद देणाऱ्या विरोधकांवर मात केली- 
यादवीच्या काळात अनन्वित अत्याचार उभय 
वक्षांकडन, लाल सैन्य आणि पांढरे सैन्य ह्या दोघां- 
। ी त्यांचा एक स्थायी परिणाम झाला. 
साम हिक हत्या करणे हे सत्ता जिकण्याचे आणि टिक- 
विण्याचे एक मान्य असे साधन झाले. नवीन सत्ताधारी- 
वर्गाने म्हणजे बोल्मरोविक पक्षाने ही पाशवी वृत्ती 
आःमसात केली. बोल्होविक पक्षाचे हे जे लष्करीकरण 
_ रेही एक कारण होते जोसमप्र रशियन 
झाले त्याचे दुसरह! 3" च्यापासूत बोल्योबिक पक्ष 
राजकीय समाज हीत मोही घटक बोल्शेविकांना 
अलग पडला होता. त्याचा ४९ त्याच्याशी संवाद 
आणि 
1 दृष्टीने काही 


कडन झ ले. 


अथे नव्हता. 


अनुक्रमणिका 


११ 


ह्या अलगपणातून उदयाला आल्या. 

यादवी युद्धात यशस्वी झाल्यावर बोल्शविक 
पक्षाने आपली भक्‍कम पकड सर्वे रशियन समाजावर 
बसविली. ह्यासाठी त्याने जी पद्धत वापरली तिच्या 
खऱया स्वरूपाविषयी अजूनही कुणाला भ्रम राहिला 
असेल असे वाटत नाही. पण भ्रमाचा काही अवशेष 
कुणाच्या मनात जर अजूनही उरला असेल तर 
त्याने सामाजिक क्रांतिकारक पक्षाच्या काही नेत्यांवर 
लेनिनच्या अमदानीत करण्यात आलेल्या खटल्याचे 
पुढील वणन वाचावे : 

« खटल्याचे स्वरूप न्यायसभेतील कामकाजापेक्षा 
एखाद्या पथनाट्याझी अधिक मिळतेजुळते होते; नटांना 
काळजीपूर्वक निवडण्यात आले होते, त्यांच्या भूमिका 
नेमून देण्यात आल्या होत्या, पुरावा बनविण्यात आला 
होता, देण्यात येणाऱ्या शिक्षेचे समथन करण्यासाठी 
साजेशा हिसक वातावरणाची निभिती करण्यात आली 
होती, पक्षाच्या मंडळांनी काय शिक्षा ठोठावायच्या ते 
अगोदर निश्‍चित केले होते आणि 'जनतेला ह्या 
सर्व प्रकारात सहभागी करून घेण्यात आले होते.... 

_. मॉस्कोच्या लाळ चौकात एक प्रचंड निदशंन 
अधिकृतपणे संघटित करण्यात आले. आरोपींना 
देहान्ताची सजा द्यावी अशी जमावाने मागणी केली; 
ह्या मोर्च्यामध्ये न्यायाध्यक्ष आणि सरकारी वकील 
सामील होते. बुखारिनने क्षिरा ताणून आवेशाने जमावा 
पुढे भाषण केले. आरोपींना बाल्कनीत येऊन जमावाला 
दर्शन देऊन त्याच्या कुचेष्टांना आणि धमक्यांना तोंड 
द्यायला भाग पाडण्यात आले. नंतर काळजीपुर्वक 
निवडलेले एक शिष्टमंडळ न्यायालयात धाडण्यात आले. 
« खन्यांना ठार मारा * अशी त्यांनी किचाळून मागणी 
केली. * कामगारांच्या आवाजाला ' त्यांनी उद्‌गार 
दिला म्हणून वुखारिनने त्यांची प्रशंसा केली.” 

रशियात सर्वकष सत्ता प्रस्थापित केल्यानंतर, 
जेव्हा १९२० च्या सुमाराला मध्य युरोपीय देशात 
कम्यनिस्ट पक्ष स्थापन झाले तेव्हा लेनिनने ' कॉमिन्टने - 
कम्यनिस्ट इंटरनेशनल, आंतरराष्ट्रीय १ कम्युनिस्ट 
संघटना स्थापन केली. पण ही संघटना फारशी, प्रभावी 
ठरली नाही. तिचे नेतृत्व अर्थात बोल्शेविकांकडे होते 
आणि तिची एकंदर घडण आणि कार्यपद्धती निमलष्करी 
शिस्तीची होती. कॉमिन्टने आपल्या क्रांतिकार्यात 
अयशस्वी ठरली कारण रशियातील परिस्थितीच्या 


न्य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१ड्रे 


अनुरोधाने - बोल्झेविकांनी क्रांतीसाठी जी रणनीती 
आणि डावपेच वापरले होते तेच मॉडेल त्यांनी 
कॉाँमिन्टनवर लादले. हे मॉडेल म्हणजे अंतर्गत उठाव 
करून राज्यसत्ता कावीज करणे आणि नंतर यादवी 
युद्धाच्या मार्गे सत्ता सर्वकष आणि दृढ करणे ह्या 
स्वरूपाचे होते. रशियात ते यदास्वी ठरले कारण 
रशियात मध्यवर्ती सत्ता खिळखिळी होऊन राजकीय 
अंधाधुंदी माजली होती. युरोपीय देशांत अ्ली परिस्थिती 
नव्हती. जमंनीमध्येसुद्धा कायसरने सत्तात्याग केल्यानंतर 
अवघ्या तीन महिन्यांच्या काळात सक्षम सरकार 
आपल्या स्थानी होते. 

फॅसिझम-- नात्सीझम एका बाजूला आणि कम्यु- 
निझम दुसर्‍या बाजूला ह्यांत काय साम्य-भेद आहे, 
हा प्रश्‍न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. दुसऱ्या 
महायुद्धात नात्सी, जमनी आणि कम्यूनिस्ट रशिया 
ह्यांच्यामधीळ संघर्ष हा युद्धाच्या केंद्रस्थानी होता. 
फक्त युरोपीय रणभूमोचा विचार केला- जपान- 
अमेरिका यांच्यातील युद्ध क्षणभर वगळले- तर 
नात्सी जमनी ञणि सोव्हिएट रल्षिया ह्या दोघा 
हाडवेर्‍्यांमधील युद्ध हा दुसऱ्या महायुद्धाचा गाभा 
होता. पण ह्या दोन हाडवऱ्यांत खूप साम्यही होते. 
मुसोलिनी हा फॅसिज्ञमचा प्रवर्तक. फॅसिस्ट इटली आणि 
नात्झी जमनी यांची युती होती. मुसोलिनी मूळचा 
जहाळ समाजवादी, जहाल समाजवादाकडून तो 
फॅसिझमकडे आला ह्याचे कारण असे को वर्गापेक्षा 
राष्ट्र श्रेष्ठ आहे हा शोध त्याला पहिल्या महायुद्धात 
छागला. त्याने स्थापन केलेल्या फॅसिस्ट पक्षाच्या 
उच्चतम नेतृत्वाची जवळजवळ सबंध फळी * 
समाजवादी विचारसरणीकडून फॅसिझमकडे 
होती. इटलीमध्ये जर कुणी क्रांती घडवून आणी 


तो म्हणजे मुसोलिनी हे लेनिन आणि ट्रॉटस्की 
मत नमूद आहे. 


डाव्या ', 
वळली 
ल तर 
ह्यांचे 
इटली आणि फ्रान्स ह्या देशांतील 
किती कम्युनिस्ट पुढारी पुढे फॅसिस्ट झाले ही गोष्ट 
लक्षात घेण्यासारखी आहे. तेव्हा मुळात फॅसिज्ञम हे 
कम्युनिझमचे भावंड आहे असे म्हणता येते. ह्या-दोहोंत 
जे साम्य आहे ते असे, की ज्यांना काही हक्क असतात 
अश्या व्यक्‍तींची एक व्यवस्था म्हणजे समाज असे न 
मानता समाजाचे जे हे वरवरचे रूप आहे, 


नवभारत 


जले-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


पलीकडे जाणारे असे समाजाचे एक स्वरूप असते, 
आणि असा हा जो “ अलौकिक ' समाज असतो- 
श्रमजीवीवर्ग किवा राष्ट्र- त्याचे जे खरेखुरे हित असते 


किवा इतिहासदत्त कार्य असते त्याचे प्रतिनिधित्व कर- 


णाऱ्या हुकुमशाहीला- कम्युनिस्ट पक्षाच्या, फॅसिस्ट 


'पक्षाच्या- ह्या समाजातफे सत्ता वापरण्याचा अधिकार 


असतो ही धारणा दोघांना समान आहे. 

पण ह्या दोघांत भेदही आहे हे स्पष्ट आहे. स्थूल- 
मानाने पाहता कम्युनिझम हे प्रवोधनाचे- एन्लायटन- 
मेन्ट- अपत्य आहे तर फॅसिझम हे प्रवोधनाला 
विरोध करणाऱ्या, विवेकाऐवजी (रोज्ञन). भावना, 
हजप्रवृत्ती, प्रातिभ ज्ञान (इंट्इशन) इत्यादींना 
प्राधान्य देणाऱ्या रोमॅन्टिसिझमचे अपत्य आहे असे 
म्हणता येते. बोल्शेविक पक्षाच्या अध्वयेनी माकसंच्या 
सिद्धान्तांचा लावलेला अर्थ, आणि त्याच्या आधारे 
केलेला प्रत्यक्ष व्यवहार म्हणजे कम्युनिज्ञम किदा 
कम्युनिझमचे एक रूप असे मानले तर त्याच्यात 
(ओपचारिक रीतीने तरी) प्रबोधनाच्या तत्त्वज्ञानाला 
ह्या तत्त्वज्ञानातील महत्त्वाच्या संकल्पनांना आणि 
मूल्यांना महत्त्वाचे स्थान आहे यात शांका नाही, उदा., 
वैज्ञानिक रीतीला स्थान आहे; कम्युनिझम हा वंज्ञा- 
निक समाजवाद आहे असा दावा आहे. तसेच मानव- 
जातीचो एकता, मानवी समानता ह्या मूल्यांना स्थाने 
आहे. उलट, फॅसिझमच्या तत्त्वज्ञानात ह्या संकल्पनांना 
आणि मूल्यांना अजिबात स्थान नाही. त्याच्यात 
व्यक्‍तीने राष्ट्राशी एकजीव व्हायचे असते, व्यवती 
राष्ट्रात होणारे हे निमज्जन, विसर्जन भावनिक्र असते, 
ह्या राष्ट्राच्या (किवा वंद्याच्या) अस्मितेशी त्याच्या 
नेत्याचे एक गूढ नाते असते, राष्ट्राने इतर हीन 
राष्ट्रांवर मात करून आपली अस्मिता प्रस्थापित 
करायची असते. कम्युनिझम आणि फॅसिझम यांत हा 
भेद जरूर आहे आणि म्हणून कम्युनिस्ट वळणाच्पा 
समाजात आंतरिक सुधारणा होण्याला वाव असतो. 
फॅसिझमच्या आहारी गेलेला समाज इतरांचा विनाश 


करता करता आत्मविनाद्याच्या मार्गाने वाटचाल 


करीत असतो. फॅसिस्ट समाजाच्या अंतिम आत्मयज्ञातही 


त्याच्या उत्कट, अमानुष भावनेची शिंग असते. (२८-३-९५) 
न क 
तैः जत क आ. 
ता. तह मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| - मराठी विकास सेस्थद्रा 
अनुक्र्माणेका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत । जुलै-ऑगस्ट-सप्टेंबर, १९९४ 


रेल्ट्टांडटा'९0 ॥०. 58'-4/94 


६89८06 १८१%२॥-१५ २४८0५२५८१५ २१८0५ २८0५ २१-0५ -३८0% >१८0% २५७१८0५ ८0५ ८0% 


र 
त 
, 
त 
| 
, 


अ -&- > -अ८ अ अ 6 & -&£ -३& & -& -& -& -& -१& & अ& "अ ८ -£& 


आपल्या ग्रंथालयात अवऱ्य हवीत अज्ञी 
प्राज्ञपाठशाळामंडळ ग्रंथमाळेची 


संग्राह्य वेचारिक मराठो प्रकाशने 


वैदिक संस्कृतीचा विकास । तकेतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
हिंदुधर्माची समीक्षा (तृतीयावृत्ती) व सर्वधर्मसमीक्षा (प्रथमावृत्ती ) 
- तकेतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
अद्वैतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र० स्वामी केवलानंद सरस्वती 
पुरोहितवर्गवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन 
लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा 
भारतीय स्त्रीधर्माचा आदर्श । सौ० कमल पाध्ये 
हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल 
महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । चा० अ० दाभोलकर 
श्री» यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ 
संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोशी 
ज्ञानदेव चिंतन (संपादित) । डॉ० वसंत स० जोशी 
तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोळे 
आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी 
वागीश्वरी । डाॉ० गो० के० भट 
नवमानवतावाद व मानवाचा आदशं 
प्रस्थानभेद ( प्राचीन १४ विद्यांची माहिती ) पुनमुंद्रण । गं० वा० लेले 
गिर्यारोहण परिचय । अच्युत खोडवे 
इतिहासाचे तत्त्वज्ञान ( दुसरी आवृत्ती ) । सदाशिव आठवले 
दासश्शूद्रांची गुलामगिरी ( भाग-२ ) । शरद पाटील 
शाहीर हैबती । डॉ. शिवाजीराव चव्हाण 
गीताचिकित्सा । भाऊ धर्माधिकारी 
तकेतीर्थ लक्ष्मणश्यास्त्री जोशी (चरित्र) । सौ. मालती देशपांडे 


संपक : चिटणीस, प्राज्ञपाठझाळामंडळ, 


वाई- ४१२८०३ (जि. सातारा ) 


है मासिक श्री. ग. दीक्षित यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 


मे. पु. रेगे यांनी प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई यांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


बम 


“० व 
-*“ 


<५५0८१८२-%<%८५८%८८% ८५ २-० १<५५% ३९५८२८५ ५८२ 


् 
् 
् 
र 
व्र 
क. 0 
र्क 
नी 
: ९ 
नट 
हड 
ग. 
वी 
भप 
् 


(८५८: 


व, 


क शा 
५ / र त _» 
क्ल तरि 

्, (०१0७ 
॥४ नवभारत 


द्वारा प्रापाठशाळामडळ, वाई 


